





१ 


सिद्धयोग साधन पध्दती 





जोशी 


ग. केशव रामचंद्र 
एम्‌.ए. पी.एच्‌.डी. 


फलके जा 





। श्रीगुरूःशरणम्‌ | | 
| ॐ श्रीमद्‌ अमृतमूर्तये शिववामनाय र || 
|| ॐ नमः स्वस्पन्दात्मसंविन्मूर्तये शम्भवे || 


स्पदशास्त्र 
अथौत्‌ 


सिद्धयोग साधन पद्धती 








-: संकलक :- 
डो. श्री. केशव रामचंद्र जोशी 
एम्‌.ए.; पीएच्‌. डी. 


ड ~ = 9 













@ प्रकारक : 
(3 | 
सिद्धयोग प्रकाशन, 

३, गौरीशं कर अपाट मेट, 

सर्व नं. १४/१/२. वडगाव (बुद्रुक), 
सिह गडपथ, पुणे - ४११०५१. 





@ रांगणकीय अक्षर जुकणी : 
संजीवनी, ५ न्यू संजोग, 
राधा नगर, तुकिज, 
नालासोपारा (पूर्व), ता.वसई, 
जि. ठाणे - ४०१२०९ 









मुद्रक : 
प्रसाद मुद्रणालय, 

मनःशान्ती, ५०४, शनिवार पेठ, 
मेहुणपुरा, पुणे - ४११ ०३०. 








प्रकानकाल ; 
प्रथमावृत्ती : इ.स. १९७५ 
द्वितीयावृत्ती : इ.स. २००१ 


@ मूल्य ३००/- रुपये 











!: योगिराज सदुगुरू श्रीसन्त वामनरावजी | 











= ५५ ४ ® 
9-1-11 
न ~ >= 
क कै. ई #॥ ~; 


शक्तिपाताचा महामेरू । बहुत जनांसी आधारू । 
ब्रह्मस्थितीचा निधू । शाम्भव योगी ॥ 
जन्म : शके १८०८, दि. २३/१२/१८८६, मार्गशीर्ष वद्य १३. श्रीकषेत् कुटुत्री. 
समाधी : शके १८९६, दि. १५/१/१९७४, पौष वद्य ८, श्रक्षत्र पुणे. 














९... अनुक्रमणिका <. 


] विषय पृष्ठ क्र. 
पहिल्या आवृत्तीची प्रस्तावना : ३ 
द्वितीयावृत्तीची प्रस्तावना : ७ 
विषयप्रवेश : ठे९ 
स्पदसप्रदाय : ५७ 
निष्यंद पहिला : ९-२९९ 
निष्यद दुसरा : २२०-३२० 
निष्यद तिसरा : ३२९-३४० 
निष्यद चौथा : ३४९-४९० 
स्पंद संदोह : ४९९-५०५. 
परिशिष्ट क्रमांक - ९ : ५०६ 
स्पदशास्त्र व आधुनिक भौतिकशास्त्र 


लेखक : श्री. अनत मनोज करमरकर 


परिशिष्ट क्रमांक - २ : ५९६-५१८ 
| स्पंदकारिकांची अकारविल्हे सची 
परिशिष्ट क्रमांक - ३ : ५५१९-५२८ 


विशेष शब्द, संदर्भ ग्रंथ व ग्रंथकार सूची 


कैत कै भह 





स्यंदटशास्त्र # 


-: पहिल्या आवृत्तीची प्रस्तावना :- 
प्रास्ताविक :- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। 
श्रीमद्धगवत्पाद नगदुरू आद्यशंकराचार्यानी आपल्या सौदर्य- 
लहरीच्या पहिल्या श्छोकातच स्पंदशास्त्राचे उद्धाटन करून त्याचे 
अपूर्वत्व स्पष्ट केले आहे. जर श्रीशिव शक्तीने युक्त असतील तरच 
ते सृष्टिचना करण्यास समर्थ होतात. एरवी असे जर नसते तर 
श्रीशिव स्पंदित होण्यालाही योग्य ठरले नसते. श्रीशिव स्वरूपतः 
अनादि, अनंत, स्वयंसिद्ध, स्वप्रकाशी, नित्यत्व, देशकालातीत, 
सर्व-अवच्छेदहीन आणि सकल भेदबाधाशुन्य असे आहेत. श्रीशिव 
म्हणजे सर्वथैव निरपेक्ष अशी सत्ता आहेत. ते स्वतःच निष्कारण 
असून समस्त चराचर विश्चाचे एकमात्र कारण आहेत. हे कारण 
म्हणजेच त्यांची शक्तौ आहे. या शक्तीच्या बरोबर ते नित्यमुक्त अशा 
स्थितीत असतात. त्यामुटे श्रीशिवशक्तिसंबंधाच्याविषयी नाथयोगी 
“सिद्धसिद्धान्तसंग्रह'' या ग्र॑थात असे म्हणतात कौ - 
शिवस्याभ्यन्तरे शक्तिः शक्तेरभ्यन्तरे शिवः। 
अन्तरं नैव पश्यामि चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ।। 
श्रीशिवात शक्तौ व शक्तीत श्रीशिव सामावलेले असुन ते एकरूप 
्मालेले असतात. ज्याप्रमाणे चंद्र व चांदणे या गोष्टी दोन नसतात 
त्याप्रमाणेच श्रीशिव व शक्तौत अंतर नसते. एकाच अद्वितीय 
परमततत्वास दृष्टि भेदानुसार श्रीशिव किंवा शक्ती ही संज्ञा प्राप्त 
होते. श्रीशिव शक्तिरूप होऊन सर्व दृष्ट आकारांमध्ये स्फुरित होतात. 
दोन्ही अन्योन्याश्रयभूत असे आहेत, 
अशा प्रकारे सूर्य ब सूर्यकिरणांप्रमाणे अभिन्न असलेले श्रीशिव- 
शक्तौ हे विश्वाची उभारणी-संहारणी करीत असतात. या दृष्टीने 
“सिद्धसिद्धान्तसंग्रह'' या ग्रंथात असे म्हटठेले आहे की - 
प्रसरं भासते शक्तिः सङगेचं भासते शिवः। 
तयोः संयोगकर्तां यः स भवेद्योगिराट्‌ ! । . 








| 





र 


= 


विस्तार प्रसार किंवा उभारणीत शक्ती भासमान होते व संकोच, 
लय किंवा साम्यावस्थेत श्रीशिव भासमान होतात. अशा श्रीशिव- 
शक्तीचे एेक्य करणाराच योगिश्रेष्ठ होतो. हे एेक्य श्रीसद्ुरुकृपेनं 
जेव्हा अनादि निद्रिस्थ शक्ती जागृत होते तेव्हा घडून येते. बहिर्मुखतेने 
स्प॑दित ्ालेली शक्ती अंतर्मुख होऊन सुषुम्णामागानि प्रवाहित हात 
होत स्वस्पंद अशा श्रीशिवावस्थेला प्राप्त होते. अज्ञानी माणसाला 
स्प॑दाचे प्रवाह पतित करण्यासाठी नेहमीच उद्युक्त असतात. यासाठी 
श्रीसद्ररुकृपेने प्राप्त आलेले सिद्धयोगाचे साधन साधक करीत राहिला 
म्हणजे स्पंदततत्वाचा विवेक होऊन त्याला त्याच्या मूक स्वरूपाची 
अभिव्यक्ती होते. या अभिप्रायानेच “सिद्धयोगसाधन हा चितामणी 
आहे" ब “सिद्धयोगसाधन हे वच्राचे टोक आहे." हे दोन अपं 
सिद्धान्त या स्पंदशास्त्रात राबवून शास्त्रकारांनी त्यांची सिद्धी केली 
आहे. 

श्रीशिवांपासून म्हणजे सहस्रारापासून पृथ्वीपर्यत म्हणजे 
मूलधारापर्यत जो विस्तीर्ण सुषुम्णा पथ आहे तो चिद्रस्तूनैच म्हणजे 
जागृत कुंडलिनी शक्तीनेच सिद्ध होतो. यासाठी श्रीसदुरूच्या कृपेने 
शक्तिपात होणे आवश्यक असते. श्रीसदुरूच्या कृपेलाच शास्त्रीय 
परिभाषेत शक्तिपात असे म्हणतात. शक्तिपात म्हणजे ज्ञानाचे दान 
करण्याची अलौकिक ब लोकोत्तर प्रक्रिया होय. अशी प्रक्रिया 
घडली की, स्वस्पंद श्रीशिवावस्था साधकाला प्राप्त होते. जीव 
कितीही अधमाधम वासनेने व भोगाकाक्षेने युक्त असला व स्पंदाच्या 
प्राहात वाहत जात असला तरी ज्यावेठेस त्याच्यावर शक्तिपात 
होतो त्याबेन्डी त्याच्या अधोगतीचा प्रवाह ऊर्ध्वगती होऊन तो 
बरह्मपदाला अवश्य पोहोचतो. श्रीभगवंताच्या शक्तोचा महिमा अपार 
आहे. शक्ती जेव्हा श्रीसिद्धगुरूकदून साधकात संक्रात-जागृत-होते 
तेव्हा ती जीबाला सर्व प्रकारच्या भोगवासनेतून सोडवून स्वस्पंद 
अशा श्रीशिबावस्थेला पोहोचविल्याशिवाय शांत होत नाही. 

श्रीसंत ज्ञानेश्चवरमहाराजांनी “ श्रीज्ञानेश्वरी" या ग्रंथाच्या १८ 
व्या अध्यायात उपरोक्त प्रक्रिया श्रीमद्धगवद्रीतेच्या ६२ व्या श्लोकावर 
टीका करताना अबधघ्या चार ओव्यात पुढीलप्रमाणे मांडली आहे. 





र्पंदशासत्र ` 





तया अह वाचा चित्त अंग । देऊनियां शरण रिग। 

महोदधी का गांग। रिगाले जैसे । ।१३१९।। 

मग तयाचेनि प्रसादं । सर्वोपशातिप्रमदे । 

कातु होऊनिया स्वानंदं । स्वरूपीचि रमसी । \९३२०।। 

संभूति जेणे संभवे । विश्रांति जेथे विसंवे। 

अनुभूतीही अनुभवे। अनुभवा जया।।९३२९।। 

तिये निजात्मपदीचा रावो । होऊनि ठाकसी अव्ययो। 

म्हणे लक्ष्मीनाहो । पार्था तृं गा।।९३२२।। 

सिद्धयोग ही एक अत्यंत प्राचीन अशी साधन पद्धती आहे. या 
सिद्धयोग साधन पद्धतीमध्ये अगदी प्रारंभापासून परमतत्त्वाचे एक 
नाव ` स्पंद " असे प्रचलित आहे. शुद्धात्मा, श्रीशंकर, श्रीशिव, 
भाव, स्वभाव, ज्ञाता ब सामान्य ही त्याची अन्य नावे आहेत, 
सर्वदर्शन संग्रहामध्ये याला ^ श्रीशिवदर्शन " असे म्हटले आहे, आचार्य 
भट श्रीकल्लटाने आपले श्रीगुरू श्रीवसुगुप्त यांच्यापासृन या 
स्पंदशास्त्राचे म्हणजे सिद्धयोगशास्त्राचे रहस्य प्राप्त करून केवट 
एकावन्न कारिकांच्यामध्ये त्याची गुंफण केली आहे. दहाव्या शतानब्दीच्या 
मध्यका्छो श्रीउत्पलाचार्यानी “स्पंद-प्रदीपिका '' या नावाने वरील 
ग्र॑यावर टीका लिहिली. हे पुस्तक संस्कृत भाषेमध्ये असून इ.स.१९९८ 
मध्ये मेडिकल होल प्रेस, काशी, येथून प्रकाशित आले आहे, 
सिद्धयोगाचे साधन करणाव्या साधक-वाचकांना मृ ग्रंथ, अर्थ- 
विवरण व भाषांतरासह मराठीत उपलब्ध करून द्यावा व सिद्धयोगाचे 
समाधिधन सर्वांना प्राप्त व्हावे या हेतूने प्रसिद्ध करीत आहोत 
याकामी “चितामणि त्रैमासिक " वर्ष ६ अंक ४ यामध्ये हिंदी भाषेत 
अनंतश्र स्वामीअखंडानंदसरस्वतीजीमहाराज यानी केलेले स्पंदतत्त्वाचे 
विवरण व श्री.नारायण यशवंत ढेकणे, नाशिक यांच्याकड्न प्राप्त 
्ञालेली या विषयाच्या मराठी विबरणाची एक वही या दोरहोचा खूप 
उपयोग ्ाला. या उभयतांचा मी ऋणी आहे. 
माञ्च परम सद्रुरू श्रीसंत योगिराज श्री. वामन दत्तात्रेय गुखवणी- 

महाराज यांच्या परम कृपंने हा प्रथ लिहून पूर्ण आला. सिद्धयोगाचे 
शास्त्र व त्याची अनुभूती त्यांच्या कृपेने सर्वाना उपलब्ध व्ावी 





६ 


अशी त्यांच्या चरणी प्रार्थना आहे. 

श्रीनाथ प्रिरीग प्रेसचे मालक श्री.रा.शं.नेलेकर ब कामगार 
श्रो धर्मराज मारुती कोलते प्रभृतीनी जे सहकार्य केले त्याबहल 
त्यांना हादिक धन्यवाद | 


लोभ असावा ही प्रार्थना, 


गुरुचरणरजसेवक = 
- केशव कामचद्र नश 








[प 








ग्पंदशास्र ७ 


।। श्रीगुरुःशरणम्‌ । । 
।। ॐ श्रीमद्‌ अमृतमूर्तये शिववामनाय नमः । 
।। ॐ नमः स्वस्पन्दात्मसंविन्मूर्तये शम्भवे । । 


द्वितीयावृत्तीची प्रस्तावना :- 

माञ्चे हृदयस्थ सद्रुरुनाथ श्रीसंत वामन दत्तात्रेय गुवणीमहाराज हे 
भारतवर्षातील एक अनुपायप्रक्रियासंपन्न अनुत्तर महासिद्धयोगी, 
शक्तिपाताचार्यवर्य आणि लोकोत्तर, अलौकिक व एकमेवाद्वितीय असे 
महान्‌ साधुपुरुष होते. त्यांच्या अपार कृपाबलाने श्रीमन्‌ महामाहेश्वराचार्यवरय 
श्रीमद्‌ वसुगुप्त विरचित “स्पंदकारिका " अर्थात्‌ “ स्पंदशास्र ” किंवा “सिद्धयोग 
साधन पद्धती " हा ग्रंथ मूक संस्कृत श्छोक किंवा कारिका, त्यावरीक 
श्रीउत्पलाचार्यकृत स्पंदप्रदीपिका, श्रीरामकंठाचार्यकृत विवृती, श्रीभटकट्वटकृत 
वृत्ती, श्रीक्षेमराजकृत स्पंदनिर्णय, श्रीकृष्णानंदसागरकृत स्पंदरंजनौ व 
श्रक्षेमराजकृत स्पंदसंदोह या टीकांचे सुबोध मराठी भाषांतर व विवेचक 
प्रस्तावना यां सह सिद्धयोगाच्या सर्व साधक-वाचक-भक्तांना मराठी भाषेत 
प्रथमच उपलब्ध होत आहे ही परमभाग्याची गोष्ट आहे. 

प्रातःस्मरणीय महासिद्धयोगी श्रीसंत गुकवणीमहाराज यांनी परमहंस 
परिव्राजकाचार्य श्रीगंगाधरतीर्थस्वामीमहाराज, परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्रीनारायणतीर्थस्वामीमहाराज, परमहंस परित्राजकाचार् श्रीशंकरपुरुषोत्तमतीर्थ- 
स्वामीमहाराज आणि परमहंस परित्रानकाचारय श्रीलोकनाथतीर्थस्वामीमहाराज 
यांच्याकडन परंपरेने प्राप्त आलेला सिद्धयोगसाधनगंगेचा पवित्र व निर्म॑न्छ 
प्रवाह प्रवाहित करून आसेतुहिमाचर पसरलेल्या भारतवर्षातीर हजारो- 
हजार साधकांना अनुपायप्रक्रियासंपन्न व अनुत्तर अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ अशी 
शक्तिपातयोगदीक्षा देऊन कृतार्थ केठे होते. त्यांच्या अनुज्ञेनेच या 
सिद्धयोगसाधनपरंपरेची अक्षुण्णधारा “ना आदिगुरु शंकरा। लागोनि 
शिष्यपरंपरा। बोधाचा हा संसरा। जाला जो आमुते ।।१८.९७५९।। 
तो हा तृ घेऊनि आघवा। कठ्शीं गिक्रितयां जीवां । सवं प्रकारी घांवा। 
करीं पां वेगीं | ।९७६०।।' या संतश्रेष्ट श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी 
“श्रीज्ञानेश्वरी '' या ग्र॑ंथात सांगितठेल्या न्यायाने शब्द ब्रह्यात्मक किवा 
तात््िक अगर सैद्धान्तिक (11061५81) आणि साधनात्मक किवा 








हिः का # 6 


¢ 


प्रस्तावना 
-----~-------~---~- = -1॥ 


कृतिशौल म्हणजे प्रयलाभ्यासात्मक (११०।।८२) अशा उभयविध पद्धतीने 
मा््याकडून प्रवाहित होत असून, या सिद्धयोग किंवा शक्तिपातयोगसाधनगगेत 
अनेकानेक साधक-भक्त-योगी-मुमुक्षुजन सुसखरात होऊन आपले जीवन 
धन्य व कृताथ करण्यासाठी मार्गस्थ होत आहेत, ही परमानंदाची व 
चिरस्मरणीय अशी गोष्ट आहे. 

सिद्धयोगसाधनपरंपरेतील व इतरही परंपरानी प्रवाहित आठेल्या साधनाश्रयी 
साधकयोग्यांना शब्दब्रह्मात्मक सिद्धयोगांतर्गत उच्चस्तरीय तत्त्वांचा किंवा 
सिद्धान्तांचा लाभ व्हावा म्हणुन आजपर्य॑त श्रीमन्‌ महामाहे श्वराचार्यवर्य 
महायोगी श्रोसिद्धगोरक्षनाथ विरचित “अमरौघप्रबोध '', “अमरौघशासन | 
"योगनीज'' व “अमनस्कयोग'' हे चार ग्रंथ आणि श्रीमन्‌ महामाहेश्वरा- 
चायवर्य महासिद्धयोगी श्रीअभिनवगुप्पादाचार्य विरचित ^ तंत्रवटधानिका " 
हा ग्रंथ प्रकाशित केला असून आता “ स्पंदशाख्र '', “स्पंदकारिका" 
अर्थात्‌ “सिद्धयोग साधन पद्धती " हा ग्र प्रकाशित होत आहे. “सिद्धयोगात" 
किवा “शक्तिपातयोगात " श्रीगुरुप्रसादाने म्हणजे दीक्षेने अनादि निद्रिस्थ 
आत्मशक्तौ कुंडलिनी जागृत ्ाल्यामुके अंतरंग योगसाधन स्क्षू, सुक्ष्म 
व परपातव्ीवर उपस्थित होऊन, ते सहनतेने आपोआप होते. या अनुपाय 
व अपुरुषार्थसंपन्न साधनाचे पर, उच्च व श्रेष्ट पातच्छीवरील स्वरूप काय 
आहे, याची सांगोपांग माहिती वावी म्हणून साधकयोग्यांनी या ग्रथाचा 
साक्षेपपूर्वक अभ्यास करून त्यातील सारग्रहण करावे 

श्रीसहुरुनाथमहाराज हे ज्याप्रमाणे बोधाच्या अथात्‌ दीक्षेच्या एेश्वर्याचा 
विस्तार आपल्या अमोघ संकल्पाप्रमाणे माइ्याकड्न करवृन घेत आहेत 
त्याचप्रमाणे त्यांच्याच इच्छेने या संप्रदायसिद्धपरंपरेने विभूषित ्ञालेल्या 
सिद्धयोगसःधनगंगेचे निखन्छ शास्त्रीय स्वरूप साधकाना व अभ्यासू वाचकांना 
उपलब्ध व्हावे म्हणून त्यांनी कितीतरी ग्रंथ माञ््याकड्न लिहून घेतले. 
आत्तापर्यत प्रसिद्ध केलेल्या सर्वं ग्रंथापेक्षा या ग्रंथाचे स्वरूप सर्वस्वी 
निरा असून ते शक्तिपातयोगाच्या किंवा सिद्धयोगाच्या उच्च स्तरावरील 
अभ्यासान युक्त असे आहे. जरी हा सर्व अभ्यास किंवा त्याचे स्वरूप हे 
अत्यंत दुरूह असले तरी श्रीसंत ज्ञानेश्वरमहाराजांनी “ अनुभवामृत" या 
गरंथात ''शिवशक्तिसमावेशे । मियां नमन केले फेस । रंभागर्भं आकाशे । 
रिगाला जैसा । 1९.६४ ।।'' असे म्हणून श्रीशिव व शक्ती याच्या समावेशाचा 











स्पंदशासत्र द 


व तद्वारा नमनाचा म्हणजे अंतिम सामरस्यसिद्धीचा जो अनुत्तर, एकमेवाद्रितीय, 
अलौकिक व अपूर्वं सिद्धान्त मांडला आहे, त्याचा उलगडा करून 
घ्यावयाचा असेल व सिद्धयोगाचे किवा शक्तिपातयोगाचे अनुत्तरस्वरूप 
आकठावयाचे असेल तर महामाहेश्चराचार्यवयं श्रौ अभिनवगुप्त, श्रोसोमानंद, 
श्रीशंभुनाथ, श्रीजयरथ, श्रीक्षेमेद्र, श्रीउत्पलदेव, श्रीवसुगुप्त इत्यादि कौल, 
त्रिक, स्पंद, प्रत्यभिज्ञा, त्र्यंबकं किवा तत्सम मार्गासंबंधी लिहिलेल्या 
ग्रंथांचा अभ्यास करणे नितांत आवश्यक असून या धारणेपोटीच हा ग्रंथ 
प्रसिद्ध करीत आहे.“ कानडेचि अभ्यासावे निरंतर," या श्रीसमर्थरामदास- 
स्वामीमहाराजांनी सांगितलेल्या न्यायाने साधक-भक्त-वाचकांनी या ग्रंथाचा 
आस्वाद घ्यावा. त्याचप्रमाणे सिद्धयोगात श्रीगुरुकृपेने आत्मशक्तो कुंडलिनो 
जागृत होऊन योगसाधन सहजतेने आपोआप होत असल्यामुके त्यात 
पुरुषार्थसंपन्न अभ्यासाच कारण पडत नाही; मात्र साधकाला जागृत कुंडलिनी 
शक्तरूप श्रीसद्रुरूना शरणागतसंपन्न होऊन साधन करावे लागते. या 
दृष्टीने सिद्धयोगाच्या साधकांनी या ग्र॑थाचा अभ्यास करून सार ग्रहण 
करावे. | 

““स्पदशास्र'' किवा ^“ स्पंदकारिका'' या ग्रंथाच्या मूर कारिका 
एकूण ५३ असून त्यातील प्रत्येक कारिका एकेका सूत्रासारणखी आहे. या 
ग्र॑थाचे एकूण चार अध्याय रीकाकारांनी पाडलेके असून त्यांना नावेही 
दिटी आहेत; मात्र त्यांनी हे विभाजन आपापल्या मताप्रमाणे केलेले 
असल्यामुढे प्रत्येक अध्यायातील कारिका कमी-अधिक अर्थात्‌ पुढे-मागे 
द्याल्या आहेत. या ग्रंथाच्या चार अध्यायांची नावे क्रमशः स्वरूप स्पंदनिष्यंद, 
स्वभावोपठब्धी किवा सहजविद्योदय, विश्वस्वभावशक्तयुपपत्ती व अभेदोपठब्धी 
अर्थात्‌ विभृतिस्पंद अशी आहेत. या ग्रंथातील अध्याय अर्थात्‌ निष्यंदांची 
नावे जरी श्रीरामकंठाचार्यकृत विवृतीप्रमाणे दिठेली असली व तसे विभाजन 
केलेले असले तरी इतरांनौ निष्यंदांचे निराकेपणाने केलेठे विभाजन व 
त्यांना दिलेली नावे तेथे दिली आहेत. 

सिद्धयोगाच्या उच्चतम तत्त्वज्ञानाचे सर्वंकष स्वरूप “ स्पंदशासत्र " 
किवा “'स्पंदकारिका'' या ग्र॑ंथात कसे प्रकट इयाले आहे, हे आता 
पाहवयाचे आहे. जगातील सर्वं दार्शनिकांनी कोणत्या ना कोणत्या रूपात 
संसाराच्या मूर पदार्थाचा विचार केला आहे. भारतीय दर्शनात या पदाधाचे 








[0 9 प्रस्तावना 





` तत्त्व " म्हणून सर्वं दार्शनिकांनी वर्णन केठे आहे. मूढ तत्त्व जाणले 
अर्थात्‌ त्याच्याशी समरस ्ाले की, मोक्ष किवा स्वसंवेद्य आत्मस्वरूपाची 
प्राप्तौ होते व मूकतत््वाच्या विकृत रूपात गुंतल्यामुढे प्राणी बंधनात 
पडतो. हे बंधन किंवा आवरण दूर होणे हेच तत्त्वज्ञानाचे खरे स्वरूप 
आहे. तत्तव म्हणजे पद, ब्रह्म, पुरुष, स्वसंवेद्य आत्मरूप किंवा श्रीशिव 
होय व ज्ञान म्हणजे शक्ती, कुंडलिनी, सत्ता, प्रकृती किंवा माया होय. ज्ञान 
्ाले को, तत्त्वाची प्राप्त होते. “अतोऽत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाताऽप्यत 
एव प्रसिद्ध इति । तस्माज्ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किं त्वनात्मबुद्धिनिवृत्तावेव 
तस्माज्ज्ञाननिष्ठा सुसम्पाद्या। ” असे श्रीमदाद्यशंकराचार्यानी “ श्रीमद्ध- 
गवद्रीता ” या ग्र॑थाच्या अठटराव्या अध्यायातीठ पत्नासाव्या श्छोकावर भाष्य 
करताना म्हटले आहे. याचा अर्थं असा आहे की, ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध 
आहे; कारण ज्ञात्यावाचून केवक्छ ज्ञानाची सिद्धीच होणे शक्य नाही. 
(याप्रमाणे ज्ञान सर्वथा सिद्धच असल्यामुटे त्याविषयी भावना, उपाय, 
माग इत्यादि विधी नाही.) याकरिता ज्ञानाविषयी यन्न करावयास नको; तर 
अनात्मनुद्धी निवृत्त करण्यासाठीच साधना करावयास पाहिजे. त्यामुठे 
ज्ञाननिष्ठा अनायासाने संपादन करता येण्यासारखी आहे. ही ज्ञाननिष्ठा 
संपादन करण्याची जी साधने आहेत तीही ज्ञानरूपच आहेत असे 
` अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्तवज्ञानार्थदर्शनम्‌। ।९३.९९।। ” या “ श्रीमद्ध- 
गवद्रीता”' या ग्रंथातील श्छोकावर टीका करताना श्रीमदाद्यशंकराचार्यानी, 
` ततत्वज्ञानाचा अर्थं मोक्ष असून सर्व संसाराचा उपशम, त्याचे आलोचन 
करणे, हे तत्तवज्ञानार्थदर्शन होय व या तत्त्वज्ञानासाठी सांगितले साधनजातही 
ज्ञानच होय; कारण ते ज्ञानासाठी आहे," असे म्हटठे आहे. 

अशा या तत्त्वज्ञानाची प्राप्त आखी की, जीवाला मोक्षप्राप्ती होते; कारण 
" तच््वज्ञानान्निश्रेयसाधिगमः। "' असे शाखरवचन आहे. जीव हा मूठचा 
ब्रह्मस्वरूप आहे; पण त्याला आपल्या स्वस्वरूपाचे स्वसंकोचामुठे अज्ञान 
प्राप्त ्ाल्यामुके तो जीवभावाला प्राप्त होऊन बद्ध आला आहे. या अज्ञानाची 
निवूत्ती स्वस्वरूपाचे अपरोक्षज्ञान आल्याशिवाय इतर कोणत्याही उपायांनी 
होत नाही. ज्याप्रमाणे प्रकाशाशिवाय अंधकाराचा विनाश इतर कोणत्याही 
उपायांनी किवा साधनांनी होत नाही त्याप्रमाणे तमोरूप अज्ञानाची निवृत्तौ 
तत्त्वज्ञानाशिवाय इतर कोणत्याही साधनांनी होत नाही. अज्ञानाच्या व 





स्पदशास्र ११ 


जन्ममरणचक्रपरंपरेच्या फेव्यातून मुक्त होण्याकरिता जीवाला तत्वज्ञान प्राप्तौ 
अर्थात्‌ स्वसंवेद्य आत्मस्वरूपाशी समरस होणे हा एकच उपाय आहे व हे 
सर्वं जग प्रकाशयुक्तं परमात्मस्वरूप अर्थात्‌ “जग ही असी की वस्तुप्रभा " 
आहे अशी जाणीव होणे, हेच या तत्वज्ञानाचे स्वरूप आहे. 

जीव, जगत्‌ आणि ईश्वर यांचे खरे स्वरूप काय आहे ? हे कढ्टून येणे 
याला तत्त्वज्ञान असे म्हणतात. ज्यावेव्टी “तरी गुरु दाविकलिया वाटा । 
येऊनि विवेकतीर्थतटा । धुऊनियां मककटा । बुद्धीचा तेणे । । श्रीज्ञानेश्वरी 
९८.९०१९।।'* याप्रमाणे ज्यावेन्टी श्रीगुरूनी शक्तिपात करून दाखविलेल्या 
सिद्धयोगमार्गाच्या वाटेने जाऊन साधक शुद्ध होतो त्यावेव्टी त्याला तत्त्वज्ञानरूप 
सामरस्याची प्राप्री होते. या प्राप्तीमुठे जीव, जगत्‌ वब ईश्वर ही भिन्न नसून 
एकरस व परिपूर्णं आहेत असा बोध होऊन द्रैत प्रपंचाचा बाध होतो. असे 
ञ्माे म्हणजे ब्रह्म सत्य आहे, जगत्‌ प्रकाशरूप आहे व जीव आणि 
परमात्मा म्हणजे श्रीशिव आणि शक्तौ ही समरस आहेत असा अनुभव 
येऊन वेदान्ताचा परम सिद्धान्त सिद्ध होतो. शेवटी एक अद्वितीय, 
निष्प्रपंच व सचिदानंद अशी श्रीशिवशक्तियुक्त ब परब्रह्मरूप स्वसंवेद्य 
आत्मवस्त्‌च शिल्लक राहते. यालाच अद्रयावस्था किवा समरसावस्था असे 
म्हणतात. 

उपरोक्त दृष्टीने विचार केला असता जीव, जगत्‌ व ईश्वर यांच्या 
रूपाने होणारी पिडब्रह्मांडाची उभारणी व सिद्धयोगसाधनाने या सर्वाची 
संहारणी होऊन सामरस्यावस्थेची प्राप्री कशी होते, हे “ स्पंदशाख्र'' किवा 
^“ स्पंदकारिका'' या ग्रंथाधारे पाहिले म्हणजे या ग्रंधाच्या वास्तविक 
स्वरूपाचे रहस्य लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही. 

प्रथमतः स्पंदशाखरकार महामाहेश्चराचार्यवर्य श्रीवसुगुप्त यांनी जीवाचे 
किवा पिंडाचे जे स्वरूप ““ स्पंदशास्र'' किवा ““स्पंदकारिका'' यांच्या 
द्रारा कथन केले आहे, ते साररूपाने पाहू. 

श्रीशिवच आपल्या स्वातंत्यशक्तोने स्वतःच स्वतःला संकुचित करून 
जीव आलेठे आहेत. या दृष्टीनेच “'प्रत्यभिज्ञाहदय'' या ग्रंथातील 
““चितिसङडूोचात्मा चेतनोऽपि संकुचितविश्वमयः। । ४ । । ” व “चितिरेव 
चेतनपदादवरूढा चेत्यसङ्ोचिनी चित्तम्‌।।५।। " ही दोन्टौ सूत्रे पाहण्या- 
सारखी आहेत. या सूत्रांचा अर्थ असा आहे कौ, चिती म्हणजे चैतन्याशी 








९९ प्रस्तावना 





अर्थात्‌ श्रीशिवाशी एकरूप किंवा समरस असलेली शक्ती ही संकुचित 
्ारेला आत्मा अर्थात्‌ जीवात्माच आहे. ही (आत्मरूपाशी अभिन्न म्हणजे 
एकरूप किंवा समरस असकेली शक्ती) चेतन अर्थात्‌ प्रकाशमय असूनही 
संकुचित अवस्थेमध्ये विश्वरूप व जीवरूप धारण करते. ।।४।। ज्यावेव्छी 
चितिशक्ती ही चेतनपदावरून खाली उतरून प्रत्यक्ष विषयांच्या द्वारा संकुचित 
होते त्यावेव्छौ तिला चित्त (जीव) असे म्हणतात. या अवस्थेमध्ये विशुद्ध 
चित्‌-तत्तव हे आपलेच रूपांतर असेल्या मायाशक्तीच्या द्वारा आपल्याच 
अभिन्न अशा ज्ञानशक्ती, क्रियाशक्तौ आणि मायाशक्ती यांचा संकोच करून 
अर्थात्‌ संकुचित करून सत्व, रज व तमोगुणात्मक किंवा बुद्धी, मन व 
अहंकार यांच्या समष्टिरूपाने चित्तरूप अर्थात्‌ जीवरूप धारण करते. । ५ || 
चैतन्य म्हणून सर्व ठिकाणौ एकच आहे. या चैतन्यालाच प्रकाशरूप 
आत्मा असे म्हणतात. या दृष्टीनेच ““ श्रीशिवसृत्र' या ग्रंथात 
““चेतन्यात्मा । ।९.९। 1" असे म्हटले असून “ श्रीज्ञानेश्वरी '' या ग्रंथात 
श्रोज्ञाने श्वरमहाराजांनी “पसे उपाधीचेनि पाड । क्षणिकत्व याते जोडे 
। ।१५.५००।। एवं जीवचेतन्य आधवे । हे क्षर पुरुष जाणावे 
। ।९५.५०९।।'' व “जेण चैतन्या ईश्वर ब्रह्मा । देहचि केले परमसीमा 
।।१८.३८२।। ' असे सांगून उपाधीमुकछे सीमाबद्ध आलेल्या जीवाचे मूढ 
आत्मस्वरूपं चैतन्यरूप आहे असे म्हटके आहे. हा आत्माच उपाधी, 
प्रतिबिब, माया, संकल्प, कल्पना, स्फूती, आभास किंवा अन्य पद्धतीने 
संकोचरूप धारण करून जीव होत असतो. ज्यावेव्छी चैतन्याला पूर्व 
संस्कार चिकटतात त्यावेव्ठी त्याला जीव असे म्हणतात. चैतन्य हे व्यापक 
असल्यामुक जौवही व्यापक असतो; परंतु अज्ञानामुरे, कल्पनेमुठे किंवा 
संकोचामुके अगर पिंडब्रह्मांडाच्या उभारणीच्या तत्तवज्ञानातील कोणत्याही 
परक्रियेमुक्छे आपण व्यापक आहोत हे जीव विसरून जातो. “स एतमेव 
सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत । ।९.३.१२।।” अर्थात्‌ ईश्वरच या 
शरीरात मस्तकातीट छिद्रातून प्रवेश करून जीव बनतो. “श्रीमद्धागवत” 
या ग्र॑धाच्या एकादश स्कंधातही आत्माच जीव बनतो हे सांगताना असे 
म्हटले आहे कौ - 
स एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट । 
मनोमयं सृक्ष्मुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः । ।९९.१२.९७।। 











स्यदशास्तर १३ 


परमात्माच जौवरूपाने आधारादि चक्रांमध्ये अभिव्यक्त होतो. त्यामुे 
तो अपरोक्ष अर्थात्‌ साक्षात्‌ व्यक्त होतो. सर्वं जीवांना जीवन देत असल्यामुे 
जीव या संज्ञेस प्राप्त आठेला परमेश्वर “परा” संज्ञक नादयुक्त प्राणासह 
आधारचक्रमध्ये, “ पश्यती " बाणीच्या रूपाने मणिपूरचक्रात, “मध्यमा” 
वाणीच्या मनोमय सृक्ष्मरूपाने विशुद्ध चक्रात व “ वैखरी " वाणीच्या रूपाने 
मुखात प्रविष्ट होऊन मात्रा, स्वर व वर्ण इत्यादीच्या रूपाने अत्यंत स्थुल 
होतो. या श्छोकावरील श्रीसंत एकनाथमहाराजांची “ श्रीएकनाथी भागवत” 
या ग्र॑थातील रीका पाहिली म्हणजे जीवाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होईल, ते 
असे म्हणतात कौ, “परमेश्चराच्या स्वातत्यशक्तोनेच स्वतःला संकुचित 
करून घेऊन जीवरूप धारण केले आहे. ही मूठ बीजशक्ती अविद्यात्मक 
आहे. तिला अव्यक्त ही संज्ञा आहे. परमेश्वर हा तिचा आश्रय आहे. माया 
हे या शक्तीचे स्वरूप आहे. तिच्यामध्ये सर्व संसारी जीव आपले खरे 
स्वरूप काय आहे हे न समजता स्वस्थपणे घोरत पडतात, अशी ही 
महानिद्रा आह. " 

““श्रीमद्धगवद्रीता '' या ग्रंथात श्रीभगवंतांनी “ममैवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः ।।१५.७।।” असे सांगून जीव हा आपला अंशच 
आहे असे स्वच्छच म्हटले आहे. याचा भावार्थ स्पष्ट करताना श्रीसंत 
ज्ञानेश्वरमहाराज “ श्रीज्ञानेश्वरी" या ग्र॑धात असे म्हणतात की - 

एेसं शरीराचि येवढें । जँ आत्मज्ञान वेगं पडे 
तै माञ्ञा अंशु आवडे। धथोडेपणे । ।१५.२४३।। 
समुद्र कां वायुवशे । तरंगाकार उल्लसे। 

तो समृद्रांशु एेसा दिसे। सानिवा जेवीं । ।३४४ ।। 
तेवीं जडातं जीवविता। देह अहंता उपजविता । 
मी जीव गमे पंडसुता। जीवलोकीं । । ३४५ । । 

पे जीवाचिया बोधा। गोचरु जो हा धांदा। 

तो जीवलोकशब्दा। अभिप्रावो ।।३४६।। 

उपरोक्त स्वं ओव्यांमधून श्रीज्ञानेश्चरमहाराजांनी जीव या शब्दाचा जो 
अभिप्राय प्रकट केला आहे त्यातील रहस्य प्रकट करताना म. म. श्रीगोपीनाथ 
कविराज यांनौ “भारतीय संस्कृती ओर साधना," खंड पहिला या 
ग्रंथामधील “जपसाधना" या ठेखात असे म्हटठे आहे कौ - 








ब्‌ र व्रस्तावना 


“ अशा प्रकारे आत्मा स्वरूपतः पूर्णप्रकाशात्मक, परमेश्वररूप, स्वतंत्र 
व भोक्ता असुनही स्वेच्छापूर्वक जीवभाव ग्रहण करतो. त्यामुके त्याचे 
स्वातंत्र्य व भोक्तभाव ट्प्त होऊन जातात. वास्तविक पाहता आत्म्यामध्ये 
सर्वं शक्तीचा समावेश व समन्वय आहे. त्यामुठे आत्म्याचा पूर्णं अहंभाव 
स्वभावसिद्ध आहे. “अ” पासून “ह " पर्यत सर्वं वर्ण ब कला एकमेकाशी 
व आत्म्याबरोबर अभित्ररूपाने व अखंडभावाने स्फुरित होणे ही आत्म्याची 
पूर्ण अहंता आहे. चैतन्य, विमर्श, स्वातंत्र्य किंवा श्चर्यं ही त्याचीच दुसरी 
नावे आहेत. या सर्वं अकरादि बणचि वाच्य अनुत्तरादि विमर्शं आत्माच 
असून तो आपल्या विमर्शाचेही स्वरूप आहे. अखंड स्थितीत हे सर्वं एक 
व अभिन्नरूपाने प्रकाशित होतात; परंतु आत्मा ज्यावेव्ठो स्वेच्छापूर्वक 
सृष्टयुत्पत्तीला उद्युक्त होतो त्यावेव्टी त्याच्या स्वरूपाश्रित असणारे सर्वं 
अकरादि वर्ण उद्धूत होतात. अद्रैत अर्थात्‌ श्रीशिवशक्तिसामरस्यावस्थेत 
सर्वं कला अभिन्न भावाने आंतर शब्द किवा स्वभावरूपात राहतात. या 
सर्व कला ततस्वरूपात अक्षुण्ण राहिल्यावबरही सृष्टीच्या उन्मेष-दशेत जण 
काही अंशतः विभक्तरूपाने क्रमशः ब्राह्मी- प्रभृतौ अष्ट-वर्ग शक्तीच्या आणि 
अ, आ इत्यादि पन्नास रुद्र शक्तीच्या रूपात अवतीर्णं होतात. अकरादि 
वर्ण आत्म्याशी स्वतःशी विमर्शरूप व एकरूप असूनही अज्ञानावस्थेमध्ये 
आत्म्यापासून भित्नरूपात प्रतीत होतात. या स्थितीत त्या कला किवा अंश 
या नावाने संबोधिल्या जातात. हीच मातृकाशक्ती होय. श्रौमदाद्यशंकाराचारयं 
यांनी “ श्रीदक्षिणामू्तिस्तोत्र' या स्तोत्रात “महाविभूती म्हणून ज्यांचा 
उल्लेख केटेला आहे त्यांच्या द्राराच आत्म्याचे एश्वर्य किवा वैभव लृप्त 
होते. कला आत्मस्वरूपापासून उत्पन्न होऊन आत्म्याचा एेक्यभाव ्ाकून 
टाकतात. त्यामुठे श्रीशिवरूपी आत्मा हा जीव किवा पशुरूपात उत्पन्न 
होतो. हाच आत्म्याचा स्वरूपसंकोच किंवा अणुभावाची प्राप्ती आहे. मग 
हा अणुरूपौ प्रमाता किंवा जीव पवी वर्णन केठेल्या अष्टवगीय ब्राह्मी 
आदि शक्ती, अकरादि रुद्रशक्तो व त्यापासून उत्पन्न ्माठेल्या पदवाक्यादिमय 
असंख्य क्ुद्रशरक्ताच्या खेक्ाची वस्तु बनतो. मातृका अणुजौवाच्या प्रत्येक 
संवेदनेमध्ये अंतःपरामर्शनाच्या द्रारा स्थूक अगर सुक्ष्म असा शब्दानुवेध 
करतात आणि वर्ग-वगीं इत्यादि देवतांच्या अधिष्छनाच्या द्रारा चित्तामध्ये काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेषादि भाव किंवा वृत्तिसमूह उत्पन्न करतात. 





स्प॑दशासर । ९५ 





अशा प्रकारे आत्म्याचे असंकुचित स्वातंत्यमय चिद्धनरूप ्ाकून जाते व 
देहात्मभाव, पारतंतर्य आणि पाशबंधनाचा सूत्रपात होतो." 

येथपर्यत ““स्पंदशास्र '' किवा “स्पंदकारिका"" या प्रंथामध्ये व 
त्यावरील टीकांमध्ये आलेठे जीवाचे स्वरूप सुसूत्रपणे कथन केके. या 
ट्र्ीने या ग्र॑यातील जीवाच्या स्वरूपासंबंधीचे पुढील सिद्धान्त पाहणे अभ्यसनीय 
ठरे. 

(९) स्पंदशाखराच्या मान्यतेनुसार मूलतः पूर्णचेतन स्वस्वभाव असलेला 
असा वरपासुन खालपर्यत एकच प्रमाता अर्थात्‌ जीव किवा ज्ञाता विद्यमान 
आहे. स्वतंत्र ब आनंदमय असल्यामुटे हा प्रमाता किवा ज्ञाता किवा ज्ञान 
करून घेणारा पुरुष पतिप्रमाता अर्थात्‌ परमेश्वर आणि पशुप्रमाता अर्थात्‌ 
जीव या दोन रूपांमध्ये अवस्थित आहे अर्थात्‌ श्रीशिव आणि जीब ही 
प्रमात्याची दोन रूपे आहेत. (पृ. २५,२६) 

(२) प्रत्येक पशुच्या किंवा जीवाच्या हन्मंडलामध्ये निगूढ अर्थात्‌ 
खोल रूपामध्ये असलेल्या ज्ञानक्रियात्मक स्पंदशक्तोच्या खन्या, स्वतंत्र 
तसेच सामान्य रूपाचे विस्मरण हाच त्या जीवाचा पाश आहे. (पृ. २७) 

(३) प्रमाता म्हणजे जीवाच्या अंतःकरणात, बाहेर आणि अन्य 
पदार्थात राहणारी पूर्णं ब परिमित म्हणजे संकुचित श्रीवामेश्चरी आदि 
(देवी) सम्यक्‌ ज्ञान आणि अज्ञानाने मुक्ती व बंध प्रदान करीत असतात .(पु. 
१९१०) 

(४) हा शाक्तवर्ग एकीकडे अज्ञानी पुरुषांना (जीवांना) अधोगतौच्या 
गर्तेमध्ये छोरीत असतो तर दुसरीकडे श्रीसद्रुरूच्या कृपेने निर्म॑न हदय 
बनलेल्या पुरुषांना श्रीशिवभावर आरूढ करण्याची क्षमता या शक्तिवर्गामध्ये 
असते. (पृ. ११०) 

(५) ज्यावेव्ठी संकुचित म्हणजे परिच्छिन्न शक्तीच्या द्वारा (जीव) 
मोहित होत नाही त्यावेव्टी तो शरीरी परमेश्वर “ श्रीशिवभटारकच " असतो. 
(पृ. ११०) 

(६) तो प्रमाता म्हणजे जीव आपल्या अंगरूप पदार्थाचा स्वामी आहे 
असे म्हटके जाते. मात्र मायेच्या द्रारा या पदार्थाचा भेद आाल्यावर तो क्रैश- 
कर्मादीमुठे पशू अर्थात्‌. जीव होतो. (पृ. १२४) 

(७) (जीवाला) स्वरूपाच्या अपूर्णतेची अनुभूती ही आणव, मायीय 





१६ प्रस्तावना 


आणि कार्म या तीन रूपांमध्ये अभिव्यक्त होत असते. (पृ.१४०) 

(८) मायेचा स्वीकार केल्याकारणानेच बोध मलिन होऊन पुरुष पश्‌ 
होतो. हा पुरुष पश्‌ काल, कला, नियती, राग व अविद्येने उत्तम रीतीने 
बांधलेला असतो. (पृ. १४५) 

(९) ज्यावेव्टी या आधी सांगितठेल्या आणि पुढे सांगितल्या जाणाव्या 
उपपत्तौच्या घट्‌ पकडीमुक्े आणि अनुभवामुके अभिलाषांनी विवश आलेल्या 
ग्राहकाच्या (जीवाच्या) अभिमानाने युक्त असा क्षोभ अनात्म्यामध्ये 
आत्माभिमानाचौ निवृत्ती करीत आत्म्यामध्ये अनात्माभिमानाची शांती 
प्रकर्षाने करतो त्यावेव्ठौ त्या जीवाला श्रेष्ठ असे स्पंदतत्त्वात्मक पद प्राप्त 
होते. (पृ. १४८) 

(१०) शासखरकारांनी आध्यात्मिक संदर्भाने संसाराच्या प्रमातृवर्गाला 
अर्थात्‌ ज्ञातृवर्गाला किवा जीववर्गाला अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध आणि सुप्रबुद्ध 
या चार प्रकारामध्ये विभक्त केलेले आहे. (पृ. २२६) 

(१९) श्रीभगवान्‌ हे परमकारुणिक अर्थात्‌ परमदयाद््‌ आहेत. यामुठे 
या श्रीभगवंतांच्या शक्तिपातामुट्े किंवा कृपेमुठे कोणत्याही वेव्टी एखाद्या 
प्रमात्यामध्ये किवा जीवामध्ये अकस्मात्‌ अशी योग्यता निर्माण होते की, 
त्या जीवाच्या अंतःकरणातीर तपामध्ये किंवा अंधकारामध्ये दिव्य अशा 
श्रीशांकरभक्तीची किरणे स्वयं प्रवेशतात, (पृ. २२७) 

(१२) प्रवद्ध योगी अर्थात्‌ साधक जीव हाच श्रीगुरूपदेशासादी उपयुक्त 
अर्थात्‌ योग्य पात्र आहे. (पृ. २२८) 

(१३) गुणादि रूपाने प्रवाहमान असणारे हे विशेषस्पंद प्रतिक्षण 
चिद्रूप असणाय्या स्वतःच्या वास्तविक स्थितीवर आवरण घालण्यासाठी 
अथात्‌ चिद्रूपावस्था ्ाकण्यासाठी उद्युक्त किवा टपलेले असतात. हे 
विशेषस्पंद ज्यांना स्पंदतत्त्वाचे ज्ञान लेले नाही अशा प्रबुद्ध बुद्धीच्या 
जीवांना दुस्तर अर्थात्‌ तरून जाण्यास अवघड अशा भयंकर संसारमार्गात 
पाडतात. (प्र. २५०) 

(९४) सवं रीतीने स्वतंत्र असलेले श्रीशिव हे स्वतःच्या शक्तीच्या 
विरोधामुके अस्वतंत्र अर्थात्‌ परतंत्र पश्‌ बनत असतात, असे संकोच 
पावेल श्रीशिव हे अशुद्ध संसाराचे किवा मागचि प्रवासी बनके असतात. 
(पृ. २५४) 








स्पंदशास्त्र ह 


(९५) हे कारतत्तव पशृला अर्थात्‌ जीवाला अर्थात्‌ अणूला ब्रुरी, क्षण 
इत्यादिरूप कालभेदाच्या परिधीमध्ये अर्थात्‌ कक्षेमध्ये किवा म्यादेमध्ये 
अडकवीत असते. काटाच्या तथाकथित मयदिच्या संकोचामध्ये पडल्यामुटे 
जीव हा संसारामधील किंवा जगतामधील प्रत्येक कार्यकलापासाठी निश्चित 
क्षण किंवा प्रहर यांच्या कल्पनेमध्ये व्यस्त राहतो अर्थात्‌ गदून गेलेला 
असतो. (पृ. २५८) 

(१६) अज्ञानी माणसाला (जीवाला) हे स्पंदाचे (शक्तोचे) प्रवाह 
पतित करण्यासाठी नेहमीच उद्युक्त असतात. यासाठी आपल्या विस्तृत 
स्वभावाने स्पंदतत्त्वाचा विवेक करण्याकरिता नेहमी उद्योग-साधन करीत 
राहिले पाहिजे. त्यामुटेच स्वस्वरूपाची अभिव्यक्तौ होते. (पृ. २६५) 

(१७) जीव ज्या अवस्थेला जातो त्या अवस्थेत स्पंदतत्त्व प्रतिष्टित 
असते अर्थात्‌ जीव व स्पंद म्हणजे शक्तो हौ एकरूप असते. (पृ.२७६) 

(१८) शब्दराशीपासून अर्थात्‌ “अ” कारापासून “क्ष” कारापर्य॑तच्या 
वर्णसमुदायापासून निर्माण होणाय्या श्रीत्राह्यी, श्रीमाहे श्चरी इत्यादि 
देवतासमृहाच्या वशीभूत असकेल्या स्वतंत्र पतिप्रमात्याला किवा परमेश्वराला 
किंवा श्रीशिवालाच “पशुप्रमाता " अर्थात्‌ जीव असे नाव दिलेले आहे. 
पशुप्रमाता या कलासमूहाला वश होण्यामागीर कारण असे आहे कौ, 
कलासमृहाने परमेश्चराच्या असीम वैभवाला किवा स्वातंत््याला पूर्णपणे 
नष्ट-भ्रष्ट केलेके आहे. (पृ. ४२२) 

(९९) भिन्न भिन्न शक्ती मी स्वतः श्रीपरमशिवरूप आहे या जागृतीला 
आवरण टाकण्याकरिता व शब्दसुष्टौ ही खरी आहे असे भासविण्याकरिता 
जीवाला पश्‌ बनवितात. त्याची पशुकाया कायम ठेवण्यासाठी ह्या सर्वं 
शक्तीचा कायम प्रय असतो. या प्रयलामुके एकदा जीवाला स्वस्वरूपाचा 
विसर पडला की, तो परतंत्र बनतो व त्याचे स्वातंत्र्य नाहीसे होते. 
(पृ. ४४९) 

(२०) याप्रमाणे श्रीपरशिवांशो अभिन्न असणारी परमेश्वरी शक्तौ जेव्हा 
अधोमुख होऊन क्रियारूप बनते त्यावेरेला ती जीवांना पश्‌ बनवून 
क्षणोक्षणी भेदाचाच अनुभव देऊन त्यांना नेहमी परतंत्रावस्थेत राखते. 
त्याचप्रमाणे ही परमेश्वरी शक्तौ अधोमुखाने कार्यरत इ्ञाली को, तौ जीवांना 
जन्ममरणादि संसारात फेकृन देते. (पृ. ४५४) 





ए _ + 


प्रस्तावना 
~~~ 1१1 


आता स्पंदशास्नकारांनी जगताचे किंवा ब्रह्मांडाचे अगर विश्वाचे जे 
स्वरूप कथन केठे आहे त्याचे साररूप पाहू. 

“श्रीभगवान्‌ हे सृष्टी, स्थिती, संहार, निग्रह किंवा तिरोधान व अनुग्रह 
या पाच कृत्यात नेहमीच मग्र असतात. ही त्यांची नित्यकृत्ये आहेत, 
त्यामुके ते आपल्याशी अभिन्न असलेल्या शक्तीच्या द्रारा सृष्टीची किंवा 
विश्वाची निर्मिती करतात. श्रीभगवान्‌ आपल्या स्वातत्यशक्तीने स्वात्‌ 
प्रथम आपल्या स्वरूपाला आच्छादित करणाच्या महामाया शक्तीटा प्रकर 
करतात. त्यामुक्छे आकाशवत्‌ स्वच्छ व प्रकाशमान्‌ आत्म्यात संकोचाचा 
आविर्भाव होतो. त्यावे्री प्रकाश म्हणजे मूढ आत्मस्वरूपं व विमर्श 
म्हणजे सृष्टीचे प्रकटीकरण या दोनन्हीचे स्वरूप विद्यमान असते, सृष्टीच्या 
स्वं व्यापाराच्या मुकाशी प्रकाश व विमर्श या दोहोचीही सत्ता राहते हे 
प्रसिद्ध आहे. ज्यावेव्छी पराशक्ती स्वातत्याच्या उन्मेषाने अंतर्लीन अवस्था 
सोडून देऊन अभिव्यक्त होते त्यावेव्ठी विश्वरूपचक्राचे आवर्तन सुरू 
होते. खरे पाहता सृष्टीची अभिव्यक्ती ही शक्तीची किंवा विमर्शाची होत 
असते. प्रकाश हा या स्थितीत केव उपचारमात्र असतो, या दीने 
पाहिले तर हे लक्षात येते कौ, तत््वमात्रच शक्तीच्या स्वातंत्रो्टासाची 
विशेष अशी अवस्था आहे. याकरिता श्रीशिवतत्तव हदतत्त असल्यामुढे 
त्याची शक्तिकोटीत गणना होते. याकरिता प्रकाश व विमर्शं हे एक प्रकारे 
परमविमशचि केवकछ रूपात्मक भेद आहेत. या स्थितीत शुद्ध परमात्मतत्त्व 
यांमध्ये अंतर्छीन राहते. याकरिता तत्त्वांचा विचार करताना प्रकाश व 
विमर्शं हे दोन्हीही विमर्शात्मक किंवा शक्तयात्मक असल्यामुखे त्यांच्यात 
अंशांची कल्पना केटी जाते. 

वामकेश्वरतंत्राच्या मताने प्रकाशाचे चार अंश असून त्याच्याशी एकरूप 
असलेल्या विमशचिही चार अंश आहेत. अंबिका, वामा, ज्येष्ठा व संद्र 
या नावाचे प्रकाशाचे चार अंश असून शांता, इच्छा, ज्ञान व क्रिया या 
नावाचे विमशाचे चार अंश आहेत. अंबिका व शांता यांच्या 
सामरस्यावस्थेतमध्ये शांतभावयुक्त पराशक्ती ही परावाक्‌ या नावाने प्रसिद्ध 
आहे. हीच आत्मस्फुरणाची अवस्था आहे. 

आत्मनः स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला । 
अभ्बिकारूपमापत्रा परावाक्‌ सम्मुदीरिता । । 





स्पंदशास्र १९ 





अर्थ :- ज्यावेव्टी ही पराशक्ती आपल्या स्फुरणाला पाहते त्यावेन्टी ती 
अंबिकारूपाला प्राप्त ्ाठेली “परावाक " आहे असे म्हटले जाते. 
या आत्मस्फुरणाच्या अवस्थेत संपूर्ण विश्च बीजरूपाने अर्थात्‌ अस्फुट 
रूपाने आत्मसत्तेत विद्यमान असते. त्यानंतर शांतेपासून इच्छेचा उदय 
्ाल्यावर विश्च अव्यक्त विश्चशक्तीच्या गर्भातून बाहेर येते. त्यावेव्छो 
इच्छाशक्ती वामाशक्तीशी एकरूप होते व पश्यंतिवाक्‌ या नावाने ओगखली 
जाते. यानंतर ज्ञानशक्तीचा आविर्भाव होतो. ज्ञानशक्तौ ही ज्येष्टेबरोबर 
एकरूप असून मध्यमावाक्‌ या नावाने ओटखली जाते. हौ शक्तीच सृष्ट 
म्हणजे दिसणाय्या विश्वाच्या स्थितीचे कारण आहे. ज्ञानानंतर क्रियाशक्तौ 
रौद्रीबरोबर एकरूप होऊन वैखरी या नावाने प्रसिद्धीला येते. प्रपंचात्मक 
वाग्वैचित््य हे वैखरीचेच स्वरूप आहे. (भारतीय संस्कृती ओर साधना, 
खंड पहिला, केख - ““ तांत्रिक दृष्टि,” पृष्ट ३८ ते ४०) 
शक्ती अर्थात्‌ प्रकृती हीच विश्वनिर्मितीला कारणीभूत आहे हे कथन 
करताना श्रीज्ञानेश्वरमहाराज यांनी “श्रीज्ञानेश्वरी” या ग्रंयात असे म्हटले 
आहे की - | 
मा इये प्रकृती तंव । गुणमयी हेचि नांव । 
किंबहुना सावेव । गुण तेचि हे । ।९३.९८७।। 
हे प्रतिक्षणीं नित्य नवी । रूपा गुणाचीच आघवीं । 
जडातेही माजवी । इयेचा माजु । ।९८८।। 
हे वाङ्मयाची वादी । साकारपणाची जोडी। 
प्रपंचाची धाडी । अभंग हे।।९८९।। 
कटा येथून जाकलिया । विद्या इयेच्या केलिया। 
इच्छा ज्ञान क्रिया । वियाली हे ।।९९०।। 
अशा प्रकारे श्रीज्ञानेश्चवरमहाराजांनी सृष्टीच्या उन्मीलनात्मक किवा 
उभारणीचे जे स्वरूपरहस्य प्रकट केठे आहे ते वर वर्णन केठेल्या 
विवेचनाचे सारच आहे. या दृष्टीनेच शास्रकारांनी असे म्हटले आहे कौ- 
अकार सर्वव्णग्रयः प्रकाशः परमः शिवः। 
हकारो.ऽन्त्यकलारूपो विमर्शं: कथितः प्रिये । । 
याचा अर्थ असा आहे की, “अ” म्हणजे श्रीशिव हा प्रकाशात्मक 


६६ ।#, 


आहे व “ह " म्हणजे-शक्ती ही विमर्शात्मक असल्यामुके “अ” व “ह "" हे 











१. 9 प्रस्तावना 


दोन वर्णं सवं वर्णमालेचे द्योतक आहेत. ही सर्वं वर्णमाला श्रौभगवंताच्या 
प्रकाश किरणांचे किवा शरक्तीचे प्रतीक आहे. “ह " हा प्राणवाचक आहे. 
चितृशक्ती ही प्राणशक्तौच्या रूपात परिणत होऊन पुन्हा विलोमक्रमाने 
आपल्या मूर्छ श्रीशिवस्थानात परत येते. त्यावेव्छी पुन्हा क्रियेचा आविभांव 
होऊन “अ किवा अनुत्तराबरोबर म्हणजे श्रीशिवाबरोबर समरस होते. 
याचेच नाव “अहं ” असे आहे. हा “ अहं " सतत स्पंदमय असतो. 
यातूनच पुढे “इदं " भावाची उत्पत्ती होते म्हणजे सृष्टीची रचना होते. 
“इदं " भावच विश्वाचे प्रतीक आहे. या दृष्टीने पाहिरे म्हणजे सर्व विश्च 
हे शब्दापासून उत्पन्न होणारे व शब्दातच राहणारे आहे . '“शब्देष्वेवाश्रिता 
शक्तिविश्वसास्य निबन्धनी, '* “वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे वाच इत्‌ 
सर्वाममृतं यच्च मर्त्यम्‌!” इत्यादि शाख्रवचनांवरून हे स्पष्ट होते को, 
शब्दच म्हणजे शक्तौीच जगतसृष्टीचे मूठ आहे व सृष्टीच्या बाहेर जाण्यासाटी 
शब्दच अर्थात्‌ शक्तौीच एकमात्र उपाय आहे." (भारतीय संस्कृति ओर 
साधना, खंड पहिला, केख - शक्तिका जागरण पृ. ३९७ व जप- 
साधना पृ. ३३०) 

येथपर्य॑त “स्पंदशास्र '” किवा “ स्पंदकारिका'' या ग्रंथात ग्रथित 
्ाठेठे जगताचे, सृष्टीचे किवा विश्वाचे स्वरूप थोडक्यात सूत्रूपाने कथन 
केठके. या दृष्टीने या ग्रंथातील जगत्सृष्टीसंबंधीचे पुढील सिद्धान्त लक्षात 
ठेवण्यासारखे आहेत. 

(९) श्रीपरमेश्चराच्या स्वरूपाशी अभिन्न असणारी शक्तीच सर्व काही 
बनलो आहे. (पृ. ५) 

(२) श्रौभगवंताच्या ज्या अनंत शक्तौ आहेत तेच ईश्वराचे एश्वर्य 
आहे . हे सर्वं जगत्‌ शक्तिरूप आहे. (प्र.५६) 

(३) श्रीपरमेश्वर हा स्वतःच्या शक्तीने म्हणजे इच्छाशक्तने जगाची 
उत्पत्ती ब लय करतो. स्थिती अवस्थेमध्ये हे जगत्‌ त्याच्या शक्तीचे वैभव 
असते. अर्थात्‌ जे जे काही दिसते ती ती शक्तौीच आहे. जगत्‌ असे मुल्ीच 
नाही. (पृ.६) 

(४) या विश्चव-व्यवहाराचे कारण बाणीच आहे. (पृ.७) 

(५) जगताचा उदय व विलय शक्तीच्या प्रसाराशी ब संकोचाशी 
बांधलेका आहे. (पृ. ८) 





स्पदशासखर । २९१ 


~ 





(६) हे प्रभो ! तुमच्या उन्मेष-निमेषाच्या केवठ आशयाराच सुष्टीव 
प्रलय म्हणतात, उन्मेषामध्ये ज्ञानक्रिया आदि गाभित इच्छाशक्तोचा निवास 
असतो व तीच प्रसारित होते. इच्छेमुे ज्ञान प्रवृत्त होते व क्रियाशक्तौच्या 
साधनामुके पदार्थाची उत्पत्तौ होते. (पृ.८) 

(७) संविन्मय अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ विश्वाला हा याच स्पंदमय स्वातत्रयामुके 
अर्थात्‌ या स्पंदमय स्वातंत्याच्या साहाय्याने आपले स्वरूप लपवृन आणि 
विदयुद्रतीने प्रकट करून अक्रमामध्ये क्रमाचे आणि क्रमामध्ये अक्रमाचे 
अवभासन अर्थात्‌ प्रकाशन करण्याची क्रौडा करोत असतो. (पृ. १९) 

(८) हीच स्पंदशक्ती विश्वातील प्रत्येक दृश्यमान अथवा अदृश्यमान 
पदार्थाला सत्ता देत असते. इतकेच नव्े; तर ज्या वस्तृंच्या प्रत्यक्षरूपामध्ये 
पूर्ण अभाव असतो त्या वस्तूनाही कल्पनेच्या द्वारा स्थिती प्रदान करीत 
असते अर्थात्‌ आकाशपुष्प, वंध्यापुत्र आणि शशशंगासारख्या कल्पना 
उत्पन्न करून व्याघ्र होऊन राहतो . (पृ. १९) 

(९) या विश्वामध्ये जितके पदार्थ आहेत ते सवं पदार्थं शक्तिरूपचं 
आहेत. 

(९०) हा सर्वं दृश्यमान प्रपंच मौलिक स्वातंन्यशक्तोचाच विकास 
आहे. अशी अनंतरूप असूनही ही स्वातंत्यशक्तो मुख्यतः इच्छा, ज्ञान 
आणि क्रिया या तीन रूपांमध्ये शाश्चतरूपाने स्फुरित होत असते. (पृ. 
२१) 

(९९) या विश्चामध्य श्रीबरह्मदेवांपासून गवताच्या काडीपर्यत जितके 
असंख्य पदार्थ प्रत्यक्ष किंवा अनुभव यांचे विषय बनलेके असतात, ते 
सर्वं पदार्थ परमेश्वराच्या अनंत शर्तचि स्रोत आहेत. (पृ. २५) 

(९२) शक्ती टी आपल्या मौलिक विश्वोत्तीर्णं चिन्मात्र रूपामध्ये अवस्थित 
असली तरीही सर्वं विभूर्तीना या शक्तीने आपल्या गर्भामध्ये ठेवलेले किवा 
धरठेके असते अथवा विश्चवमय शक्तिप्रसादाच्या रूपामध्ये अवस्थित असी 
तरीही ती शक्ती कल्पनातीत विश्वाला साकार करण्याचे दुर्घट कार्यं संपन्न 
करणाच्या वैभवाने परिपूर्णं असते. (पृ. २६) 

(१३) हीच शक्ती स्वरूपाच्या आधाराने विश्वाच्या चित्राचौ रचना 
केल्यावरही स्वयं निर्मलरूपाला धारण करणारी असते. (पृ.२६) 

(९४) श्रीपरमेश्चरच या जगताच्या सृष्टिसंहारादि क्रौडेला कारणौभूत 
असून तो त्याच्यामध्ये आधीपासून अस्तित्वात असणान्या पदार्थाचे अवभासन 








ग्‌ २ 1 
न ज; 
किवा प्रकाशन करीत असतो. त्याच्याशिवाय उत्पत्तीची इच्छाच शक्य 
होणार नाही. (पृ.३६) 

(९५) भगवान्‌ हे चिदात्मा असल्यामुठे एखाद्या योग्याप्रमाणे लोकिकं 
सामग्रीशिवाय केव इच्छेनेच आंतर विमर्शरूपामध्ये अर्थात्‌ विचारांच्या 
रूपामध्ये असलेल्या पदार्थवर्गाला बाह्यरूपामध्ये अवभासित करीत असतात, 
(पृ. ४९, ५०) 

(१६) ज्याप्रमाणे विचित्र नगर, गाव इत्यादि गोष्टी अविभक्त किवा 
अभिन्न असल्या तरीही आरशात प्रतिविबित आाल्यावर मूटट रूपाहून किंवा 
निबाहून निराव्म्या आहेत असे भासित होते त्याप्रमाणे अत्यंत निर्मल 
असलेल्या परमश्रेष्ठ श्रीभेरवांच्या संवित्‌ म्हणजे शक्तोपासून अभिन्न म्हणजे 
एकरूप किवा विभागशुन्य असलेले हे जगत्‌ एक-दुसव्यापासून आणि 
त्या परमततत्वापासूनही भिन्न आहे असे भासित होते, (पृ. ५९) 

(९७) जगताला प्रकाशित करणारे परमतत्त्व व जग यांच्यामध्ये भेद 
नाही. (पृ. ५६) 

(१८) हे सर्व जग या तत्त्वाच्या अर्थात्‌ श्रीशिवाच्या क्रियेचे साररूप 
प्रकाशन आहे. (पृ. ५७) 

(१९) निव्ठा, पिवक्ा इत्यादि रंगांमध्ये किंवा सुख-दुखादि भावनांमध्ये 
म्हणजे सर्वं गोष्टीमध्ये चित्स्वरूप अखंडित असते. चित्रविचित्र उपाधी चे 
नानाविध विकल्प चित्स्वरूप निरनिराके आहेत असे फक्त भासविते. 

(२०) ज्ञान हे नीसुखादि रूपाने अंतर्बाह्य प्रकाशते. ज्ञानावाचून 
वस्तूला सत्ता किवा अस्तित्व नाही. त्यामुे जगत्‌ हे ज्ञानरूपच आहे. 
(पृ. ९६) 

(२९) या सतपासून बनेला सर्व कार्यरूप प्रपंच हा संवृतिसत्य 
अर्थात्‌ आवरण सत्य आहे. (पृ. ९८) 

(२२) ही सतत स्पंदमयी पारमेश्चवर सत्ता नित्य असल्यामुटटे आदि- 
अंतरहित असते. ही परमेश्चवराची सत्ता विश्वाकृती असल्यामुके स्वतःच 
चेतनरूप, जडरूप आणि विश्वाच्या विचित्र आकारप्रकाराचे अवभासनं 
करणारी आहे. सत्य गोष्ट अशी आहे की, या कारणांनी हौ स्पंदमयी 
परमेश्वराची सत्ता स्वतः बहुरूपी अर्थात्‌ अनेक रूपे धारण करणारी अशी 
आहे. (पृ. १२१) 





स्पंदशारत्र २३ 





(२३) श्रीशिवांच्या निर्विकल्प स्वरूपामध्ये विकल्पज्ञानाचा उदय होणे 
अर्थात्‌ प्रत्ययोद्धव होणे हेच त्या श्रीशिवांचे परामृतरसापासून अर्थात्‌ 
श्रीशिवशक्तिसामरस्य या अवस्थेपासून भ्रष्ट होणे आहे. यामुठे श्रीशिव 
स्वतःचे स्वातंत्र्य गमावतात वब परतंत्र बनतात. यामठे श्रीशिवांना 
विकल्पज्ञानाच्याविषयी अर्थात्‌ पाच तन्मात्राविषयी अर्थात्‌ संपूर्ण जगताविषयी 
अभिलाषा निर्माण होते. (पृ. ४३८) 

(२४) श्रीशिव प्रकाशरूप आहेत व शक्तौ विमर्शरूप आहे म्हणून 
संपूर्णं विश्च हे प्रकाशविमर्शमय आहे. (पृ. ४४४) 

यानंतर स्पंदशास्रकारांनी ईश्वराचे, परमेश्चराचे, मूक तत्त्वाचे किवा 
श्रीशिवाचे जे स्वरूप प्रकट केले आहे त्याचे साररूप पाहू. 

श्रीशैवशाख्रानुसार ईश्वराचे स्वरूप काय आहे हे कथन करताना म. 
म. श्रीगोपीनाथ कविराज यांनी “ भारतीय संस्कृती ओर साधना '', खंड 
पहिला, या ग्र॑थातील “ईश्वरम विश्वास” या ठेखात असे म्हटले आहे 
की, “संसाराची सृष्टी अर्थात्‌ निर्मिती, स्थिती आणि संहाराचा कर्तां व 
अनुग्रह आणि निग्रहाला हेतुभूत किंवा कारणस्वरूप सच्िदानंदमय 
अनंतशक्ति-समन्वित सत्ता विशेष " म्हणजे “ईश्वर " होय. या सत्तेमध्ये 
ज्या शक्ती अंतर्मिहित राहतात त्या शक्तीच्या साम्यावस्थेलाच इश्चराचा 
"ब्रह्मभाव " असे म्हणतात, ज्यावेव्टी वेषम्य-कालात कोणतीही शक्तो 
मुख्य होऊन इतर शक्तीना सामावून घेऊन प्रकाशित होते त्यावेव्टी केवर 
त्या शक्तीची क्रिया दृष्टिगोचर होते. सृष्टीच्या शेवटी कोणतीही शक्तौ 
शिक राहत नाही; मात्र शक्ती व शक्तिमान्‌ हे अभिन्नभावाने एकरस किवा 
समरस होऊन प्रकाशित होत राहतात. संसारात जे काही आहे किवा 
होईल, ते सर्व ईश्वरापासून उद्धूत लेले असते, ईश्वरात स्थित असते व 
शेवटी ईश्चवरातच विलीन होते. याकरिता जोपर्यत जगत्‌ आहे तो पर्यत 
ज्याप्रमाणे समुद्र किवा तलाव हे तरंगांचे आश्रयस्थान असते त्याप्रमाणे 
जगताच्या आश्रयरूप ईश्वरसत्तेचा साधनाभ्यासपूर्वक साक्षात्कार करून 
घेणे आवश्यक आहे . केव एवढेच नव्े; तर सांसारिक सत्ता ही मृकतः 
ईश्वरीय सत्तेशी एकरूप किंवा अभिन्न असल्यामुके तिचीही प्राप्तौ करणे 
आवश्यक आहे. जगताच्या अस्तित्वाच्या वेव्टी त्याच्या संरक्षक, नियामक, 
दर्शक आणि भोक्तयाच्या रूपातही ईश्वराच्या सत्तेचे अनुसंधान करणे 











ह. ~ र प्रस्तावना 








योग्य आहे. ज्या कला आणि विद्यारूप शक्ती प्रवाहरूपाने प्रवर्तित होऊन 
व्यावहारिक जगात कार्य -साधन करीत असतात त्यांची मूर्छ प्रवृत्तौ जेथून 
सुरू होते, तोच ईश्वर आहे." 

त्याचप्रमाणे म. म. श्रीगोपीनाथ कविराज यांनी “तांत्रिक वाङ्मयमें 
शाक्तटष्टि” या ग्रंथातौल “श्रीभगवान्‌ का स्वरूप ओर कार्य (दैत 
शेवमत) '' या टेखात असे म्हटले आहे की, “श्रीभगवान्‌ हे आगमशास्रानुसार 
नेहमी पंचकृत्यनिरत राहतात. त्यानुसार ते सृष्टो, स्थिती, संहार, निग्रह 
किवा तिरोधान व अनुग्रह या गोष्टी नेहमीच करीत असतात. ही त्यांची 
नित्यकृत्ये आहेत. परंतु ईश्वराच्या स्वरूपाची एक अशीही अवस्था आहे 
को, ज्या अवस्थेत ते काही करतात असे म्हणणेही शक्य होत माही. 
दैतमतानुसार जीव किवा पशु हा अनादि काटापासून माने ञ्ञाकठेला 
आहे. जरौ जीव हा स्वरूपतः श्रीशिवत्वसंपन्न असला तरीही या मलाच्या 
आवरणामुके तो आपले श्रीशिवत्व विसरून, जीवाचे स्वांग धारण करून 
व कर्तृत्वभाव ग्रहण करून शुभाशुभ कर्मफलभोगाकरिता मायिक जगतातील 
विभिन्न लोकांमध्ये व देहांमध्ये संसारी होऊन निरंतर भ्रमण करीत राहतो. 
श्रीशिवाची किंवा जौवाची स्वतःची आत्मविस्मृती हीच या भ्रमणरूप 
व्यापाराच्या मुव्ठाशी आहे. खरे पाहता; या आत्सविस्मृतीच्या मुक्ात 
मलाचे आवरण किवा रोधशक्ती आहे. ही परमेश्वराच्या इच्छेनेच बनलेली 
आहे आणि ज्यावेव्छी त्याच्या इच्छेने किंवा अनुग्रहाने ही आवरणशक्ती 
दूर होते त्यावेव्टी जीव आपले श्रीशिवत्व प्राप करतो. हीच त्याची परामुक्ती 
आहे. जोपर्यत ही मुक्त होत नाही तोपर्यत जीव कोणत्याही अवस्थेत जरी 
राहिला तरी तौ त्याची सर्वश्रेष्ठ अंतिम अवस्था असत नाही. या निग्रहाच्या 
आणि अनुग्रहाच्या मुब्ठाशी स्वतः श्रीभगवानच असतात आणि या दोन 
अवस्थांच्या मध्ये सृष्टी, स्थिती व संहाराचे चक्र फिरत राहते, 

मात्र अद्रेतदृष्टीने आत्मा सर्व अवस्थांच्या बर असलेल्या साक्षात्‌ 
श्रीपरमशिवदशेला प्राप्न होऊ शकतो. अशा प्रकारे हे लक्षात येते को, 
सच्चिदानंद हे परमेश्चराचे स्वरूप असून त्याची शक्तीटी स्चिदानंदरूपा 
आहे. त्याचप्रमाणे ते नित्य निष्क्रिय राहूनही नेहमीच पंचकृत्यकारी आहेत 
व अशी प॑चकृत्ये करूनही ते नित्य स्वस्पंद स्वरूपात राहत असतात 
ज्यावेव्ी जीव आपल्या श्रीशिवस्वरूपाला प्राप्त होतो त्यावेव्टी तोही तोच 





स्पंदशासत्र २५ 





आहे. जीवाला जीवरूपात आपल्यापासून दूर करणे हा जसा त्यांचा 
स्वभाव आहे त्याप्रमाणेच जीवाला आपल्या निजस्वरूपात लोन करून 
घेणे हाही त्यांचाच स्वभाव आहे. या स्वभावाचे अवलंबन करूनच त्यांचौ 
नित्यलीला निरंतर कालाच्या बाहेर प्रवतित होत राहते आणि कालाच्या 
आतही कर्मसूत्राच्या द्वारा त्यांचा छायाभिनय चालतच राहतो. " (पृ. १३२) 

उपरोक्त वर्णन केठेल्या ईश्चरविषयक विचाराच्या प्रकाशात “ स्पदशास्र ` 
किंवा “स्पंदकारिका'' या ग्रथातील ईश्वरासंबंधीची पुढील सूत्ररूप विधाने 
विचार प्रवर्तक ठरतील. 

(९) श्रीपरमशिव आत्यंतिक मुक्तौ देणारे आहेत. त्यांच्या परम अदधत 
अशा मायाशक्तीच्या योगाने चित्‌ ब जड वगैरे अनंत पदार्थं आणि व्यक्तौ 
निर्माण केल्या दिसतात. असे असले तरी तत्त्वटृष्ठ्या परमेश्चराच्या 
स्वरूपाशी अभिन्न असणारी शक्तीच सर्व काही बनल आहे हे लक्षात 
घेतठे म्हणजे पदार्थमात्र श्रीगुरुरूप आहे याची जाणीव अंतःकरणात 
होई. (पृ. ५) 

(२) अनंत शक्ती या ईश्वराचे एश्वर्य असून ते ज्याच्या ठिकाणी 
भासमान होते तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ आहे. यामुटे परमेश्वर सवं 
शक्तिचक्रांचे आदिकारण आहे. या अर्थानेच त्याला जगाचे उत्पत्तिकारण 
म्हणतात. श्रीपरमशिव किंवा श्रीमहेश्चर निव्वट ज्ञानस्वरूप आहेत. ते या 
शक्तिचक्राचा आत्मा असल्याने ते शक्तिचक्र ईश्चराशी तद्रूपच आहे. 
(पृ.६) 

(३) परमेश्वर म्हणजेच प्रकाशरूप महादेव हे “ अहं ब्रह्मास्मि” आदि 
शब्दसमूहांच्या परमार्थरूप पूर्णहंतेच्या परामर्शाच्या म्हणजे विचाराच्या 
सारामुठे नेहमीच आनंदघन, स्फुरणात्मक, दैवी शक्तौ आणि आसुरी 
शक्ती निर्माण करण्यासाठी मंथन करणाच्या अरणीप्रमाणे असणान्या 
पराशक्तीने युक्त पूर्ण स्वातंत्र्यरूप असे आहेत. (पृ. ३२) 

(४) श्रीशिवांच्या निर्विकल्प स्वरूपामध्ये विकल्प ज्ञानाचा उदय होणे 
अर्थात्‌ प्रत्ययोद्धव होणे हेच त्या श्रीशिवांचे परामृतरसापासून अर्थात्‌ 
श्रीशिवशक्तिसामरस्य या अवस्थेपासून भ्रष्ट होणे आहे. यामुटे श्रीशिव 
स्वतःचे स्वातंत्र्य गमावितात ब परतंत्र बनतात आणि पाच तन्ात्रांनी 
इद्रियांना प्रत्यक्ष गोचर होतात. (पृ. ३४) 








अ ६ प्रस्तावना 


(५) श्रीशिवांच्या स्पंदात्मक विमर्शभूमिकेत किंवा शाक्तभूमिकेत 
अथवा ज्ञानभूमिकेमध्ये किवा श्रीशिवांच्या ठिकाणी हे सर्व कार्यरूप असलेले 
जगत्‌ अभेदरूपाने अवस्थित असते किवा राहते आणि त्या श्रीशिवांपासून 
पडते किवा उत्पन्न होते. त्या श्रीशिवांच्या किंवा सत्तेच्या अनाच्छादित 
अर्थात्‌ आच्छादन किवा आवरणरहित स्वरूपामुढे स्वतंत्र प्रसारात कोठेही 
अडचण किवा अडथन्टा असत नाही. (पृ. ४१) 

(६) त्याचप्रमाणे ज्ञानरूप श्रीशंकर हे एकरूप व एकरस असून सुद्धा 
भिन्न वस्तुंमुढे भिन्न आहेत असे भासते. परंतु वस्तुतः तसे नाही. ज्ञान हे 
श्रीशंकरांचे स्वरूप आहे. ते त्यांच्या ठिकाणी स्थित आहे. या ज्ञानाच्या 
प्रकाशात नाना प्रकारचे भेद दिस तरी ते सत्य नसून त्या त्या पदार्थाच्या 
ठिकाणी असणारे ज्ञान हेच सत्य आहे. ज्ञान म्हणजे श्रीशंकरच होय. 
(पृ. ४१, ४२) 

(७) ज्ञानात्मक आणि क्रियात्मक असे चैतन्य हेच आत्म्याचे स्वरूप 
आहे असे सिद्धच आहे. हे चैतन्य कशानेही ्ाकठे जात नसल्यामुके 
त्याचे श्रीशिवत्व कोणाकडूनही नाकारले जाणार नाही. 

(८) ते स्प॑ंदतत्व अर्थात्‌ श्रीशंकर हे तत्त्वतः अर्थात्‌ वास्तविक 
स्वरूपात सत्‌ व नित्य आहेत. या स्पंदतत्त्वाच्या ठिकाणी दुःख नाही, 
सुख नाही, ग्राह्यता अर्थात्‌ ग्रहण होण्याचा धर्म नाही, ग्राहकता नाही आणि 
मूढभावही अर्थात्‌ अचेतनत्वही नाही. (पृ. ९२) 

(९) ते तत्त्व (ईश्वर) सर्वं आलंबन, धर्म, तत्तव, क्श इत्यादि 
आशयांपासून संपू्णतः शुन्य आहे; परंतु परमार्थतः ते तत्तव शुन्य नाही. 
(पृ. ९३) 

(९०) श्रीशिवदशेमध्ये अभिव्यक्त होणारे हे व्यापक ज्ञातृत्व किंवा 
स्वस्वभाव याच्या ठिकाणीच सर्वं वस्तु संपादन करण्याचे किंवा विश्वनिर्मितीचे 
स्वातंत्र्य आहे. (पृ. ९४) 

(१९) श्रीशिव हा प्रभू असल्यामुठे सर्वव्यापक आहे. तो नित्य 
असल्यामुक्छे अनादि व अनंत आहे. तो श्रीशिव म्हणजे विश्चाकृतीच 
आहे. त्यामुटे तो चिद्रूप व अचिद्रूपही आहे. त्याच्या सर्व विचित्रतां चे 
अवभासन म्हणजं प्रकटीकरण तोच करतो. तो श्रीशिव आपल्या शक्तीने 
बहुरूपत्व धारण करतो. 





स्पदशास्त्र २७ 





(९२) श्रीशिव हे आपल्याच स्वातंत्यशक्तीचे रूपांतर असठेल्या 
मायाशक्तीच्या द्रारा स्वरूपावरच आवरणं टाकून स्वतःच्या आत्मरूपाच्या 
दर्पणामध्ये अनंत प्रकारच्या ग्राहकांचे आणि ग्राह्यांचे अवभासन करीत 
असतात. 

(९३) सर्वव्यापी ईश्वर किवा चिन्मयमूतीं आत्मा ज्ञान व ज्ञेय अर्थात्‌ 
शब्द्‌ , रूप इत्यादि तसेच सुखादि अनंत विषयस्वरूपी असून अत्यंत श्रेष्ट 
शक्तीने युक्त असतो. सर्वव्यापी ईश्वर हा जागृती व स्वप्र या अवस्थांमध्ये 
प्रकाशतो. ईश्वर हा ज्ञानरूपाने स्वप्र या अवस्थेत व ज्ञेयरूपाने जागृत 
अवस्थेमध्ये अनुभवावयास येतो. त्या व्यतिरिक्त इतर म्हणजे सुषुप्तौ व 
तुर्या या अवस्थेमध्ये तो चिद्रूपत्वाने प्रतीतौस येतो. (पृ. २३१) 

(९४) श्रीशिव हा प्रकाशदृष्टीने केवव्छ चिन्मय आहे व विमर्शदृष्टीने 
विश्च आहे. चिन्मयता हे त्याचे आंतररूप आहे व विश्चात्मकता हे त्याचे 
बाह्यरूप आहे. श्रीशिवाच्या या विश्वात्मक स्वरूपाकडे पाहिले म्हणजे तेथे 
ज्ञेयता आणि कार्यता हे दोन धर्म दिसतात. पण विश्वाची ज्ञेयता आणि 
कार्यता हा श्रीशिवांच्या ज्ञानशक्तीचा ब क्रियाशक्तीचाच विकास आहे. 
श्रीशिवांची ही ज्ञानक्रियारूपशक्ती निमिषित म्हणजे अंतर्मुख असते तेव्हा 
ती कवक प्रकाशमयच असते व ती उन्मिषित होते तेव्हा ती बहिर्मुख 
होऊन विश्चरूपाने अवभासित होते. (पृ ४४५) 

येधपर्यत आपण श्रीशिवांशी अनवच्छेद, एकरूप, एकरस व समरस 
असलेली चैतन्यरूप व प्रकाशयुक्तं स्वातंत्र्याशक्ती हौ जीव, जगत्‌ व 
ईश्वररूपाने पिडब्रह्मां डाची उभारणी कशी करते हे पाहिले ही शक्तौच 
श्रीगुरुकृपेने जागृत ्ाल्यावर साधनरूप होऊन पिडब्रह्मांडाचौ संहारणी 
करीत असल्यामुे या शक्तीचे स्पंदशास्रकारांना अभिप्रेत असलेले साररूप 
स्वरूप प्रथम पाहू. 

महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज यांनी या दृष्टीने “ भारतीय 
संस्कृति ओर साधना" खंड पहिला या ग्र॑थातील “शक्ति-साधना या 
लेखात असे म्हटके आहे की, “ आपण ज्या अनंत अशा वैचित्रययुक्त 
विश्वाचा निरंतर नाना प्रकाराने अनुभव घेत असतो ते सर्वं विश्च खरे 
पाहता आत्मप्रकाशाव्यतिरिक्त आणखी काहीही नाही. अत्यंत सुसृक्ष्म 
असे कारण जगत्‌, छिगात्मक सुक्ष्म जगत्‌ आणि इद्रियगोचर स्थूल जगत्‌ 








कि € व्रस्तावना 
~~~ 00 


ही सवं शक्तीचीच भिन्न भित्र विकासाची रूपे आहेत, या विश्वाच्या मुव्ठाशी 
जी पूर्णं सत्ता पारमार्थिक रूपाने राहत असते तेच शक्तीचे परमश्रेष्ठ स्वरूप 
आहे. या पूर्ण व परमश्रेष्ठ शक्तीच्या स्वरूपाला “ विशुद्ध चैतन्य ” शक्ती 
असे नाव देऊन त्याचे वर्णन केठे तरी त्याचा योग्य परिचय होऊ शकत 
नाही आणि “सच्चिदानंद " या शब्दान जरी त्याचे वर्णन केले तरीही त्या 
स्वरूपाचा पूणं निदेश ्ाला असे वाटत नाही. अशा प्रकारे वाणी आणि 
मनाच्या पलीकडे असलेली व जिचा निर्देश करता येत नाही अशी जी एक 
अवर्णनीय परमार्थसत्ता आहे तिलाच शासरामध्ये “परमपद " असे म्हटे 
आहे. हे परमपद सत्‌ आहे कौ असत्‌ आहे, या विषयाचा लोकिकं 
विषयाच्या दृष्टीने विचार करण्यास योग्य असला तरीही ज्यावेदौ या 
विषयाचौ चर्चा करण्यास व सूक्ष्म विचार करण्यास सुरुवात होईल त्यावेव्टी 
परमपदात प्रकाश व विमर्श हे दोन्ही अंश स्वभावसिद्धरूपाने स्थित 
असतात, हे स्वीकार करावे लागेल. प्रकाशाच्या शिवाय ज्याप्रमाणे विमर्श 
किवा विचार असणे शक्य नाही त्याप्रमाणे विमर्शाचा किंवा विचाराचा 
त्याग केला तर प्रकाशाची स्थिती असणे शक्य नाही, या शिव-शक्तिस्वरूप 
प्रकाश आणि विमर्शं यांच्या नित्यसंबंधाचीच चैतन्यरूपाने महापुरुषांना 
अनुभूती येते. या संबंधाचे व अनुभूतीचेच शाच्रंमध्ये विस्ताराने वर्णन 
केलेले आहे. परंतु चैतन्य असले तरीही प्रकाश आणि विमर्शाच्या साम्यावस्थेत 
ते अव्यक्तच राहते. या अवस्थेचे दुसरे नाव “परम-पद " असे आहे, यात 
काहोच शंका नाही. या साम्यावस्थेत महाशक्तिरूप अनादि शक्ती ही 
श्रीपरमशिवाच्या बरोबर सामरस्यभावयुक्त होऊन अद्रयस्वरूपात विराजमान 
राहते. स्वरूपाच्या दृष्टीने या अवस्थेला एक प्रकारे “परब्रह्मभाव " असे 
दुसरे नाव देता येईल. परंतु या अवस्थेत स्वरूपभूत स्वातंत्र्य नित्य स्थित 
राहत असल्यामुके हौ अवस्था ब्रह्यततत्वाहूनही विलक्षण असते. या 
महाशक्तिस्वरूप परमपदाची जी गोष्ट येथे कथन केली आहे, ती वाचल्यावर 
हाच निष्कल अथवा पूर्णकल परमेश्वर आहे असे भ्रमाने कोणीही समजता 
कामा नये; कारण की, निष्कल, निष्कल-सकल आणि सकर या विश्वाच्याच 
तीन अवस्था आहेत. परंतु महाशक्ती सर्बातीत असल्यामुठे विश्वातीत 
परमपदापासुन तिच्या स्वातंत्रयस्वरूप आत्मविरासामुके नित्य साम्य कोणत्याही 
प्रकारे भग्र न होता, एक प्रकारे भगवत्‌ अवस्था उत्पन्न होते अमि या 





स्यंदशास्त्र २९ 


---- ~ - 





वैषम्याचे फट म्हणून गुणप्रधान भावात छत्तीस तत्त्वांनी युक्त असकेले 
विश्च निर्माण होते. अखंड परमार्थस्वरूप श्रीशिवशक्तौ एकरूप, अभिन्न व 
एकरस किंवा समरस असले; तरी स्वातंतर्यजनित विक्षोभामुठे तिच्या द्रारा 
किवा तिच्यातच भेदमय विश्चप्रपंचाचा उदय होतो. यावरून हे स्पष्ट होते 
की, त्रिविध विभागांनी युक्त असलेले सर्व विश्च मूठ शक्तीचा फक्त विकास 
आहे, हे निशित सत्य आहे." 

ज्याप्रमाणे चैतन्यशक्तौ कंडलिनी बहिर्मुख गतीने प्रसारित होऊन 
पिडब्रह्माडाची रचना करते त्याप्रमाणेच ती श्रीसद्ुरुकृपेने, ईश्वराच्या 
कृपेने, कालाच्या परिपाकाच्या प्रभावाने, तीव्र संवेगाने किवा इतर कोणत्याही 
कारणाने जागृत आल्यावर पिडब्रह्मां डाची संहारणी करून आपली मूल 
साम्यावस्था प्राप्त करून घेते. या प्रक्रियेचे वर्णन करताना महामहोपाध्याय 
श्रीगोपीनाथ कविराज “भारतीय संस्कृति ओर साधना" खंड पहिला, 
या ग्रंथातील “कुंडलिनी तत्त्व "' या लेखात असे म्हणतात कौ, “ ज्यावेव्ठौ 
प्रसारण-शक्ती अर्थात्‌ उभारणीची क्रिया बाधित होते त्यावेरे संकोच- 
शक्तीच्या क्रियेचा आरंभ होतो. सर्व ब्रह्मांडात सर्वत्र हीच व्यवस्था आहे. 
समस्त ब्रह्मांड या संकोच-शक्तीच्या प्रभावाने स्वतःमधील वैषम्याचा परित्याग 
करून साम्यावस्थेला सामोरे जाते. निरनिराव्स्या प्रकारे प्रयत न करताही 
प्रत्येक व्यक्ती ही ब्रह्मांडाच्या मुक्तीबरोबर महाप्रलायाच्या वेल्ी मोक्ष प्राप्त 
करते. जर जीवाने आपल्या मुक्तिकरिता निराव्छा प्रय केला तर त्याला 
ब्रह्मांडाच्या मोक्षकालाची किवा महाप्रल्याची अपेक्षा किवा प्रतीक्षा करावी 
लागत नाही. 

जीव स्थूल तत्त्वाच्या आवरणामुे आवृत आलेला असल्यामुढे 
सृक्ष्म अशा सुषुम्णा मार्गात्‌ प्रविष्ट होऊ शकत नाही. पूर्वसंस्कार किवा 
वासना, अभिमान किवा कर्तृत्वबोध आणि फलाकांक्षा किंवा भोगामिलाषा 
अर्थात्‌ ज्याला कामना असे म्हणतात, अशा तीन आवरणांमुढे जौव 
स्थूलत्वसंपन्न होतो. विषरयेद्रादि रूप हेच जीवावरील स्थुलावरण असून ते 
त्याला आपल्या मूक स्वरूपाप्रत परत जाऊ देत नाही. प्रत्येक जोव हा 
ज्ञान, आनंद व अमरत्वाची इच्छा करीत असतो, इतकेच नब्डे; तर तो 
ब्राह्मी स्थितीचीही आकांक्षा बाठगून असतो आणि ही विशेष आशा मनात 
ठेवूनच तो विषयराज्यात परिभ्रमण करित असतो. वास्तविक विषयादि 











ह 9 प्रस्तावना 
~~~ -~----~---~---- 99 


गोष्टी या अपेक्षित किंवा आवश्यक नसून आनंदप्राप्तीच इष्ट आहे. मात्र 
या आनंदाच्या सिद्धीसाठी तो गौणसाधनरूपी विषयादिकांची आकांक्षा 
करीत राहतो. परंतु जीव युग-युगांतरात व कल्प-कल्पांतरात फिरूनही 
आपल्या आकांक्षांची तृप्ती करू शकत नाही. याचे एकमात्र कारण हे 
आहे को, तो सर्व ठिकाणी आपल्या वासना व कतृवादि अभिमान बरोबर 
घेऊन फिरत असतो. खरे पाहता शेवटी जोपर्यत वासनेचा एक क्षणभरसुद्धा 
उच्छेद होत नाही तोपर्यत सुषुम्णेच्या मार्गात जीवाला प्रवेश मिन्‌ शकत 
नाही. कारण स्थूल वस्तु सृक्ष्ममार्गात्‌ प्रविष्ट होऊ शकत नाही: भूतशुद्धी, 
चित्तशुद्धी इत्यादि क्रियांचे तात्पर्य स्थूलतेच्या विसर्जनाशिवाय दुसरे काहीही 
नाही. ज्यावेव्छौ पंचभूते शुद्ध होतात त्यावेव्छी पंचीकरणाची स्थिती राहत 
नाही. एवढेच नव्े; तर पंचबिदृही एका बिदच्या रूपात परिणत होतात 
त्यानंतर चित्तशुद्धी होते. ज्यावेव्ी एकबिदृही निर्मठ होतो त्यावेदी 
ज्ञानचक्षू किवा तृतीय नेत्र उघडतो. हीच जीवाची विशुद्धावस्था आहे. 
यानंतर जौव ईश्वरतत्व समोर धारण करीत करीत क्रमाने अग्रेसर होतो 
यालाच दुसया शब्दात उपासना असे म्हणतात. उपासनेच्या वेद्धौ 
आज्ञाचक्रातील बिदूत आणि सहस्रारातील महाबिदत भेद व अभेद या . 
दोन्ही गोष्टी राहतात. ज्यावेव्री क्रमाक्रमाने भेदाभेदाच्या मध्यातील भेदांश 
गव्ून जातो त्यावेव्टी अभेदाची प्रतिष्ठा होऊन ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ती होते 
यानत त्रिगुणातीत परम साम्यावस्थेमध्ये किंवा ब्रह्मत्वामध्ये साधक प्रतिष्ठित 
होतो. या सर्वं विवेचनावरून हे स्पष्टपणे प्रतीत होईल की, कुडलिनीशक्ती 
जागृत ्ञाल्याशिवाय जीवाची ऊर्ध्वगती होऊ शकत नाही, ती जागृत ्ञाली 
को, संकोचशक्ती अथवा ऊर्ध्वं बिदूतील आकर्षणशक्तीच्या प्रभावाने 
क्रमाक्रमाने अंतर्मुखगती वृद्धिगत होते व शेवटी साम्यावस्था स्थिर होते 
(पृ. ३१०-३११) | 

उपरोक्त चैतन्यशक्तीच्या अर्थात्‌ कुंडलिनीशक्तीच्या बहिमुंख व अंतर्मुख 
स्थिती-गतीच्या विचारांच्या अनुरोधाने “स्पंदशास्त्र किंवा “स्पदकारिका" 
या ग्र॑थातील पुढील सिद्धान्त विषय आकलनाच्या दृष्टीने उपयुक्त होतील, 

(९) ही स्पंदशक्ती अनंत सृष्टिसंहारांना आपल्यात समाविष्ट केठेली, 
पूर्णं चैतन्यरूप आणि आनंदरूप आहे. त्याचप्रमाणे ती निःशेष (सर्व) 
शुद्ध आणि अशुद्धरूप जगतातील प्रमाता (जीव) आणि प्रमेय (ज्ञेय | 





स्पंदशास्त्र ३१ 








विषय) यांच्या संकोच आणि विकासाचे आभासन करणाया तत्वासहित 
असणारी, सर्व उपनिषदांमध्ये उपास्य म्हणून सांगितली गेलेली आणि 
एकाच वेव्ठी उन्मेष आणि निमेष यांनी युक्त आहे . ( अर्थात्‌ तीच सृष्टी 
म्हणजे उभारणी आणि संहार घडवून आणणारी आहे.) (पृ. ३२) 

(२) ही ईश्वरीशक्ती नेहमीच आनंदात असणारी नेहमीच पूर्णरूपाने 
भासते. ती ज्ञानसागराची लाट असून ईश्वराची इच्छात्मक शक्तौ आहे. 
(पु. ३२) 

(३) प्रत्यक्षात परमेश्चराची स्वातत्यशक्तौ अथवा स्पंदनशक्ती ही 
एकच आहे. ती अनंत तसेच अपरिमित अर्थात्‌ अमर्यादित धारां मध्ये 
प्रवाहमान होऊन विश्वाच्या अणू अणूचे रूप धारण करीत असते. 
(पृ. १०८) 

(४) या शक्तिवर्गाचे खेचरी, गोचरी, दिक्चरो आणि भूचरी हे चार 
प्रधान विभाग केलेले आहेत. (पृ. १०८) 

(५) परमेश्चराची स्वातंत्यशक्त विश्वाचे वमन करते अर्थात्‌ स्वरूपामध्ये 
केव “अहं " रूपामध्ये अवस्थित भावमंडव्छाचे बाह्य “इदं " रूपामध्य 
अवबभासन करीत असते. (पृ. १०९) 

(६) ही स्वांतत्र्यशक्तौ वाम अर्थात्‌ विरुद्ध आचरण करणारी असते. 
या शक्तीचा भाव असा आहे की, स्वभावाच्या विरुद्ध रूपाला अर्थात्‌ 
संसाराच्या रूपाला धारण करून सर्व विश्चाला अनंत आपरत्ताचा आणि 
जन्ममरणाचा विषय बनवीत असते. (पृ .१०९) 

(७) परमेश्चराची स्वातत्यशक्तौ ही संसारभावाच्या विरुद्ध आचरण 
करीत असते. या शक्तीचा भाव असा आहे की, ती परमेश्वराच्या शक्तिपातास 
अर्थात्‌ कृषेस पात्र बनलेल्या व्यक्त मध्ये श्रीशिवभावाचा विकास करीत 
असते. (पृ. १०९) 

(८) या शक्तिव्गचि काम द्विमुखी आहे. अर्थात्‌ हा शक्तिवर्गं दोन 
मुखां नी म्हणजे संसारोन्मुखतेने व श्रीशिवोन्मुखतेने काम करीत असतो. 
(पृ. ११०) 

(९) प्रमाता म्हणजे जीवाच्या अंतःकरणात, बाहेर आणि अन्य 
पदार्थात राहणारी पूर्ण म्हणजे परिमित म्हणजे संकुचित श्रीवामेश्चरी आदि 
(देवी) सम्यक्‌ ज्ञान आणि अज्ञानाने मुक्तो व बंधे प्रदान करीत असतात. 
(पृ. ११०) 








~ २ प्रस्तावना 





(१०) हा शक्तिवर्गं एकौकडे अज्ञानी पुरुषांना अधोगतीच्या गर्तेमध्ये 
लोटीत असतो तर दुसरीकडे श्रीसदररूच्या कृपेने निर्मच हदय बनकेल्या 
पुरुषांना श्रीशिवभावावर आरूढ करण्याची क्षमता या शक्तिवर्गामध्ये असते. 
(पृ. ११०) 

(१९) चितिशक्तौ ही प्रत्यवमर्शात्मक म्हणजे चेतनरूप, विचारात्मक 
किंवा “मी आहे " अशी असून तेच तिचे पारमार्थिक रूप आहे, 

(१२) विमरशात्मिका अर्थात्‌ विचारमयता हाच या चितिक्रियेचा एक 
अविच्छेद्य अर्थात्‌ अखंड स्वभाव आहे. 

(१३) परमेश्चराचौ स्वातंत्रयशक्ती सतत उदीयमान असल्यामुक्रे अर्थात्‌ 
उदय पावत असल्यामुढे प्रतिक्षणी चित्‌, आनंद, इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया 
या पाच रूपांमध्ये स्पंदनशील अर्थात्‌ स्फुरणशील आहे. यालाच दुसव्या 
शब्दांमध्ये सर्वकरतृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व आणि व्यापकत्व असेही 
म्हणतात. तेच अनुत्तर अर्थात्‌ ज्याहून अन्य काहीही श्रेष्ठ नाही असे 
सर्वश्रेष्ठ तत्त्व याच शक्तिपंचकाच्या साहाय्याने प्रतिक्षण विश्चरूपामध्ये 
सृष्ट, स्थिती, संहार, पिधान आणि अनुग्रह ही पाच विराट कृत्ये करीत 
राहत असते. विश्वरूपामध्ये प्रसृत अथवा अवभासित होणे किंवा प्रकाशित 
होणे हा चैतन्याचा स्वभाव आहे. (पृ. १३९) 

(१४) ही देदीप्यमान अशी महासत्ता आहे. तिला देश, काल इत्यादि 
विच्छेदांचा स्पर्शं होत नाही. या परमेश्वराच्या सारतत्त्वयुक्त चितिशक्ती 
अर्थात्‌ कुंडलिनीशक्तीला हदय अर्थात्‌ प्रतिष्ठास्थान असे म्हटलेले आहे. 
(पृ. २१६) 

(९५) हौ कुंडलिनीशक्तौ महासत्ता, महादेवी व विश्वाचे जीवन आहे. 
अशा स्वरूपाची विमर्शमय किंवा विचाररूप किंवा ज्ञानरूप स्पंदना किंवा 
स्फुरण हे स्वयं अदेशकालरहित अर्थात्‌ अयोग्यदेशकालरहित असते, ही 
विमरशरूप स्पंदना विभिन्न आणि विचित्र प्रकारच्या देश, काल आणि 
आकार यांनी परिवलित अर्थात्‌ वेष्टिलेल्या प्रमेयवर्गाला अर्थात्‌ बाह्य 
जगताला जीवन देऊन स्वतः त्या त्या रूपामध्ये निरर्गल क्रीडा करीत 
राहते. (पृ. २१७) 

(९६) श्रीशिवशक्तीचे जे यामलारूप अर्थात्‌ समावेशात्मकरूप आहे 


यालाच संघट्‌ असे म्हणतात. हीच आनंदशक्ती आहे. या शक्तोपासून 
विश्वाची निर्मिती होते. 





स्पंददशासत्र ३३ 





(९७) प्रत्येक शब्द म्हणजे केवक्छ जड ध्वनी नसून स्पंदमयी चेतनशक्ती 
आहे. आपल्या भोक्तभावाची अर्थात्‌ भोगणाव्या भावाची अनुभूती प्राप्त 
होईपर्यत प्रत्येक जीव या शक्तीच। दास असतो. (पृ.४३३) 

(१८) श्रीशिव नेहमीच निजाशक्तौला चिकटलेला अर्थात्‌ तिच्याशी 
समरस स्थितीत असतो. त्याचप्रमाणे तो सृष्ट्यादि पाच कृत्ये करणारा, 
स्वतंत्र, आगमांमधून स्पंद, ललित, ईश्वर इत्यादि शब्दांनी सांगितला गेला 
आहे. याची स्वातंत्यशक्तीच सनातन, पूर्णाहंतारूप, परा, मत्स्योदरी, महासत्ता, 
स्फुरत्तोमीं (प्रकाशाची लाट), सार, हदय, भैरवीदेवी, शिखा इत्यादि 
असंख्य प्रकारांनी त्या त्या ठिकाणी सांगितली गेली आहे. (पृ. ४३३) 

आता स्पंदशाख्रकारांनी स्वभावोपलब्धी किवा सहजविद्योदय होण्यासाठी 
अर्थात्‌ चिच्छशक्तौ कुंडलिनी जागृत होण्यासाठी व पिडब्रह्मांडाची संहारणी 
घडन येण्यासाठी कोणत्या उपायांचा किंवा साधनांचा आश्रय साधकांनी 
घ्यावा यासंबंधौ जो निर्देश केला आहे ती संक्षेपतः पाहणे इष्ट ठरेल. 

(९) अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध व सुप्रबुद्ध असे चार प्रकारचे जीव असून 
(पृ. २२६) ज्यावेव्छो प्रबुद्ध या जीवाची आत्मजिज्ञासा तीव्रतर रूप धारण 
करते तेव्हा भगवान्‌ श्रीचंद्रमौव्ी स्वयं श्रीगुरूचे रूप धारण करून त्या 
जीवाला श्रीशांकरमार्गात दीक्षित करून देतात अर्थात्‌ त्याच्यावर शक्तिपात 
किवा कृपा करतात. (पृ. २२८) 

(२) श्रीशिवांपासून (सहस्रारापासून) पृथ्वीपर्यत (मृलाधारापर्यत) हा 
जो विस्तीर्णं मार्ग (सुषुम्णापथ) आहे, तो चिद्रस्तूनेच (कुंडलिनी शक्तीनेच) 
सिद्ध होतो व त्या शक्तीमुकेच जाणला जातो. (अर्थात्‌ श्रीगुरुकृपेने म्हणजे 
शक्तिपातयोग दीक्षेने अनादि निद्विस्थ चैतन्यरूप आत्मशक्तौ कुंडलिनी 
जागृत आल्यावर ती स्वतः साधनरूप होऊन साधकाला श्रीशिवांशी समरस 
करते.) 

(३) स्पदतत्त्वाची अर्थात्‌ शक्तितत्त्वाची अभिव्यक्ती म्हणजे स्वरूपाचा 
अनुभव प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्नशील असलेला प्रबुद्ध साधकयोगी आपल्या 
तुर्यावस्थेतील भोगात्मक, चमत्कारमय अशा स्पंदतत््वाची अर्थात आपल्या 
चिन्मात्र स्वरूपाची अनुभूती जागृतावस्थेतच अत्यंत अल्प काठ्टामध्येच 
अखंड प्राप्त करून घेत असतो. (पृ. ३६४) 

(४) प्रबुद्धाचा अभ्यास सतत जागृत राहिल्याने तो विशेष स्पंदाचा 











| ज प्रस्तावना 
सामान्य स्पंदात लय करीत असतो. असा नित्य उद्योग म्हणजे अभ्यास 
साधन तो करीत असल्यामुके हे गुणादिक स्प॑ंद त्याचा पराभव करू 
शकत नाहीत. (पृ. २६४) 

(५) जो प्रबुद्ध योगी स्वतःमध्ये स्पंदतत्त्वाच्पा स्वरूपाची अनुभूती 
प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रतिक्षण उद्योग करीत राहतो तो प्रबुद्ध योगी 
जाग्रत्‌ अवस्थेमध्येच आपल्या ्रावाची अर्थात्‌ तूर्यचमत्कारमय अरा) 
स्पंदतत्त्वाची अनुभूती अत्यंत अल्प काामध्य प्राप्त करून घेत असतो. 
(पृ. २६८) 

(६) ज्या भाग्यशाली साधकांवर तीत्रतम शक्तिपात होतो त्या व्यक्तीना 
श्रीसद्ुरू हे लोकोत्तर प्रातिभज्ञानाच्या द्वारा या मधल्या अवकाशातील 
म्हणजे दोन विचारांमधील संधिक्षण आणि या क्षणांमध्ये प्रकाशमान 
राहणारे स्पंदतततव या सर्वाची अनुभूती करवून देतात (पृ. २८५) 

(७) विशेष स्थिरतीचे क्षण पकडल्यामुके साधकाचे चद्र व सूर्य 
म्हणजे मन व प्राण अकस्मात्‌ क्न पावतात. त्यावेव्टी जोव ब्रह्माची एकता 
होऊन तो साधक ब्रह्मस्थितिप्रत पोटहोचतो. (पृ. २९९) 

(८) अलौकिक मागनि म्हणजे सुषुम्णामागनि प्राण व मन क 
पावतात. (पृ. २९०) 

(९) प्रबद्धाला ईश्वर शक्तिपाताच्या प्रभावाने इतर लोकांहून निराव्स्याच 
प्रकारची जागृती ालेली असते व त्याची ज्ञानदृष्टौ चांगलीच उघडकेली 
असते. (पृ. २९०) 

(९०) प्राणापानांची (-सुषुम्णामागात) प्रशांती हीच आत्मदर्शनाची 
युक्ती आहे . (पृ. २९१) 

(९९) भगवती संविद्‌ शक्तीच मध्य अर्थात्‌ सुषुम्णेव्यतिरिक्त आणखी 
काही नाही; कारण की, तौ सर्वामध्ये समानरूपाने विद्यमान राहते. त्या 
सुषुम्णानाडीच्या आधाराशी संलग्र किवा एकरूप अगर तिच्या अंतरातून 
गमन केल्याशिवाय (साधकाखा भपल्य वास्तविक) स्वरूपाचे ज्ञान होत 
नाही. (पृ. २९७) 

(९२) केवठ वर्णरूप मंत्र पशुभावात राहणरे असतात. सुषुप्णामागौत 
त्यत्चा जप--उच्वारण केल्यावर ते पशुपती होतात. खरे पाहिले तर सिद्धमाणीतच 
त्रच सफलता आहे . (पृ. ३०३) 





२५ 


व त 


(९३) हे मंत्र मायेच्या काजक्ोपासून अलिप्त होऊन, संसारातील 
भोगसिद्धीपासून निवृत्त होऊन, शुद्ध संविद्रूप किवा शातरूप अर्थात्‌ 
ज्यांचे विशिष्ट देवतास्वरूप समाप्त आलेले आहे असे होऊन, भक्ताच्या 
किंवा आराधना करणाच्या व्यक्तीच्या चित्तासह त्याच ठिकाणी सामान्य 
स्पंदरूप चिदाकाशात किंवा स्पंदतत्त्वात विलीन होतात. या कारणामुटे 
हे सर्वं मंत्र श्रीशिवस्वरूप आहेत. (पृ. ३०५) 

(९४) दीक्षा देण्यासाठी प्रवृत्त आलेल्या आचार्यादीचे करणरूप सर्वं 
मतर त्या स्पंदतत््वाच्या सामर्थ्याला प्राप्त करून अनुप्राणकत्वाने अर्थात्‌ त्या 
स्प॑दतत्तवात समाविष्ट होऊन आचार्यादीशी संबधित आलेल्या आराधकाच्या 
चित्तासह मोक्ष आणि मोक्ष मिक्छविण्याच्या साधनाचा अधिकार मिव्छविण्यासाठी 
प्रवृत्त होतात. 

अशा प्रकारे म्॑रद्रारा किंवा अनुपाय प्रक्रिये्रारा श्रीसदररूकडून शक्तिपात 
होऊन सिद्धयोगाचे आतून सहजपणे शक्तोकडून स्वतः चालणारे साधन 
सुरू होणे व साधकाने ते प्रयलाभ्यासपूर्वक दीर्घकाल, निरंतर व 
श्रद्धाभक्तिपूर्वक करणे नितांत आवश्यक असून, त्यामुटेच साधक स्पंदांवर 
आरूढ होऊन किंवा विचाराने दोन स्पंदांमधीक अनुत्तर मुक्त स्थितीत 
विलीन होऊन अंतिम सिद्धीची प्राप्त करून घेतो. हेच तत्त्व सिद्धान्तरूपाने 
आपल्या शब्दात सांगताना महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज यांनी 
“भारतीय संस्कृति ओर साधना'" खंड पहिला यातील काही ठेखांच्या 
शेवटी असे म्हटले आहे को - 

“शक्तिपाताशिवाय म्हणजे भगवंताची कृपा ्ाल्याशिवाय कोणताही 
जीव पुर्णत्व प्राप्त करू शकत नाही. इतकेच कायः; तो पूर्ण प्राप्त करण्याच्या 
(सुषुम्णा) मार्गात प्रवेश देखील करू शकत नाही. जीवाच्या आधारशक्तच्या 
अर्थात्‌ धारणाशक्तीच्या भेदानुसार शक्तिपाताचे कमी जास्त प्रमाण दिसून 
येते. मात्र हेही तितकेच खरे आहे की, जीव कितीही सामान्य कोटीतील 
असला आणि भोग, वासना, आकांक्षा इत्यार्दीनी कितीही गुरफटठेला 
असला तरी एकदा त्याच्यावर शक्तिपात याला की, तो श्रेष्ठ अशा ब्रह्मपदाला 
अवश्य पोहोचतो. मात्र भोगाकांक्षादि विक्षेपामुठे जीवाच्या परमपदाला 
जाण्याच्या गतीत अडथव्छा उत्पन्न होतो. जर शक्तिपाताचौ मात्रा तीत्रातितीत्र 
असेल ब आडवे येणारे विक्षेप जर नसतील तर अर्त्य॑त शीघ्र गतीने 








| = ६ प्रस्तावना 
=== ~~~ ~ ~~ ~ --_ -" ~ भ 


म्हणजे क्षणभरातसुद्धा जीव परमपदाला जाऊन पोहोचतो. शक्तिपातयोगदी्ेच्या 
वेव्छौ योग्यायोग्यतेचा विचार केला जात नाही. मात्र जीवाच्या मुखातील 
योग्यतेनुसारच शक्तिपाताचे प्रमाण स्वाभाविकपणे निशित होत जाते परंतु 
प्रमाण जरी काहीही असले तरी भगवंताच्या शक्तीचा महिमा इतका मोटा 
आहे कौ, एकदा का होईना श्रीसदुरूकडन ही शक्ती साधकात संक्रमित 
्ाली की, ती त्या जीवाला भगवंताच्या घरी अर्थात्‌ सहस्रारातील श्रीशिवपदाला 
किवा ब्रह्मपदाला पोहोचविल्याशिवाय शांत होत नाही, हे अगदी नितांत 
सत्य आहे." (शक्तिपातरहस्य - पृ. २३७) 
शक्तिपात होऊन कुंडलिनीशक्ती जागृत आल्याशिवाय ब्रह्मप्राप्तीच्या 
महान्‌ मार्गाच्या बारचालीला सुरुवातही होत नाही. मग ब्रह्यप्रप्तीची गोष्ट 
तर फारच दूरची आहे. शक्तौ जागृत होणे हाच मनुष्य जीवनाचा खरा 
उदेश आहे. केवव्छ अपूर्णं कैवल्य प्राप्त करून जन्ममृत्यूच्या चक्रात 
सापडून वरच्या दर्जाचि स्थान प्राप्त करणे हे मनुष्य जीवनाचे ध्येय असूच 
शकत नाही. आपली सुप्र भगवच्छक्ती जोपर्यत पूर्णपणे जागृत होत नाही 
तोपर्यत मनुष्य जीवनाचे खरे सार्थक होत नाही. कुंडलिनीशक्तौ जागृत 
्ाल्याशिवाय जड व चैतन्य याती संघर्ष समाधानकारकपणे संपत नाही. 
विवेकज्ञानाचा उपयोग हा या मार्गाची वाटचाल सुरू करण्याची पहिली 
पायरी म्हणून ठीक आहे; परंतु शक्तीची साधना केल्याशिवाय श्रीशिवभावाची 
प्राप्तौ होणे अत्यंत कठीण आहे. " (शक्ति का जागरण - पृ. ३२२) 
अशा प्रकारे पिंडब्रह्मांडाची संहारणी होऊन साधकाला ज्या तत्त्वज्ञानाची 
म्हणजे अंतिम स्थितीची, मोक्षाची, कैवल्याची, अमात्रक स्थितीची, 
स्वस्पंदस्थितीची किंवा श्रीशिवशक्तिसामरस्याची प्राप्री होते त्या स्थितीचे 
किंवा अवस्थेचे वर्णन स्पंदशाखरकारांनी कसे केले आहे ते पाहू. 
स्पंदशास्नकारांनी या श्रीशिवशक्तिसामरस्याचे वर्णन “अभेदोपलब्धी " 
या नावाने केले असून याचे वर्णन करताना श्रीसंत तुकाराममहाराजांनी 
असे म्हटले आहे की - 
लवण मेकवितां जके । काय उरले निरा । ।९।। 
तैसा समरस जालो । तुजमाजीं हरपलों । ।२।। 
अग्रिकपु्राच्या मेनं । काय उरली काजी । ।३।। 
तुका म्हणे होती । तुञ्जी माञ्जी एक ज्योती । ।४। 





स्पंदशास्र ३७ 


श्रीस्वात्मारामयोगीद्र यांनीही उपरोक्त दृष्टान्ताच्याच आधारे सामरस्याची 
स्थिती किवा आत्मोपलब्धी म्हणजेच समाधी होय, हे सांगताना 
"हठयोगप्रदीपिका" या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की, “ज्यावेव्टी मीठ 
पाण्यात पड्न विरघक्छते त्यावेव्ी ते पाण्याशी एकरूप होते. त्याचप्रमाणे 
ज्यावेव्टी मनरूपी जीव किवा शक्तौ आत्मरूपाशी अर्थात्‌ स्पंदरूप श्रीशिवाशी 
म्हणजे चैतन्याशी एकरूप होते त्यावेव्टी त्या अवस्थेला समाधी असे 
म्हणतात. ज्यावेव्टौ प्राणांची गती क्षीण होते ब मनाचाही ल्य होतो 
त्यावेव्ठी जी समरस अवस्था उपस्थित होते त्याला समाधी असे म्हणतात. 
जीवात्मा व परमात्मा यांच्या उपरोक्तप्रकारे होणाच्या एेक्याला समता म्हणतात, 
या समतेच्या अवस्थेत सर्वं संकल्प पूर्णपणे नष्ट होत असल्याने यालाच 
समाधी असे म्हणतात.” (४.५, ६, ७) 

अशी ही एकरस, अनवच्छेद्य, अभेद्य, अपूर्व, अपरंपार, अकथनीय 
एकमेवाद्वितीय, अलौकिक व अनुत्तर अवस्था आहे; कारण या अवस्थेत 
एकाचवेव्टी ज्ञान व भक्तौ आणि चित्‌ ब आनंद यांचा समावेश केला 
दृष्टीस पडतो. या अवस्थेत ज्ञान व भक्ती ही एकाकार होते. स्वसंवेद्य 
आत्मरूपाची ही अवस्था असल्याने ज्ञानाची अंतिम सीमा ब प्रेमाची 
पराकाष्ठा येथे पाहावयास मिक्ते. ही समन्वयाची भूमी असल्याने येथेच 
द्रैताद्रैताचे सामंजस्य ्आाठेठे दृष्टीस पडते. या ठिकाणी श्रीशिव व शिक्त 
पूर्णपणे एकरस होत असल्याने येथे श्रीशिवाचे अगर शक्तीचे प्राधान्य 
असत नाही. हीच खरी साम्यावस्था होय. यालाच श्रीशिवशक्तीचे सामरस्य 
असे म्हणतात. या समरस अवस्थेलाच अद्रयअवस्था किवा अभेदावस्था 
म्हटले जाते. या अवस्थेत दोन किंवा अनेकांचे वैषम्य तर नाहीसे होतेच; 
परंतु विषमतेचे बीजही राहत नाही. ही चिदानंदमयी अद्रैतनिष्ठा आहे यात 
काहीही शंका नाही. ही अवस्था बुद्धीच्या, विचाराच्या किंवा ध्यानाच्या 
पलीकडे असून ती अव्यक्त ब स्वयंप्रकाश आहे. 

उपरोक्त विचारांच्या पृष्ठभूमीवर स्पंदशास्त्रकार या अवस्थेबदल काय 
म्हणतात ते पाहण्यासारखे आहे. 

(९) आपल्या स्वरूपाची पूर्णं आणि खरी स्मृती हीच मुक्तौ आहे. या 
स्मृतीलाच शास्त्रीय शब्दामध्ये “ तुरीयारूप शाक्तभूमिकेचा साक्षात्कार होणे " 
असे म्हणतात. (प्रस्तावना- पृ.१५) 








॥. ८ प्रस्तावना 


नि नररडरङतकके 


(२) कोणत्याही अन्य स्थानी जाण्याने मोक्ष मिक्त नाही. एखादे 
विशेष स्थान मोक्षाचे आहे असेही असत नाही. अज्ञान ग्रंथी मोकव्स्या 
होणे हाच मोक्ष आहे. (पृ. ६) 

® ३) "महाभारत" या ग्रंथाच्या मोक्षधर्मामध्ये रागद्रेषादि क्रुशांनी युक्त 
अशा दूषित चित्ताला संसार असे महटके असून त्यापासून पूर्णपणे मुक्त 
्माछेल्या चित्ताला मोक्ष असे म्हटले आहे. (पृ.७) 

(४) रागादि चित्त हा संसार असून पवित्र चित्त हा मोक्ष आहे. 
(पृ. ७) 

(५) सर्व विकल्प म्हणजे संसार होय. विकल्पाशिवाय जीवाला दुसरे 
कोणतेही बंधन असत नाही. (पृ. ७) 

(६) संकुचित आणि कृत्रिम प्रमातृपद विसरून जीव श्रीशिवाशी 
समरस होणे हेच जीवन्मुक्तिफल आहे. (पृ. ३१) 

(७) ज्या वेला क्षोभ म्हणजे मनाची व्यग्रता थांबे किंवा टीन 
होईल त्यावेचेला परमपद प्राप्त होई (पृ. ३४) 

(८) स्वतःच्या आत्मगत अशुद्धीमुठे अर्थात्‌ आणव मलामुढे 
संसारामधील वासनात्मक कर्माच्या अभिलाषांमध्ये किंवा इच्छेमध्ये पडलेल्या 
अर्थात्‌ कर्ममलाने लिप्त ्ालेल्या मर्यादित सामर्थयाच्या अर्थात्‌ पूर्ण सामथ्यं 
नसठेल्या पुरुषाच्या क्षुब्धवृत्ती व माया अर्थात्‌ मल, अहंकार, भेदबुदधी 
नाहीशी आल्यावर त्या पुरुषाला परमपद प्राप्त होत असते. (पृ. १२९) 

(९) मन, चेतना, शक्ती आणि आत्मा हे चौघेजण ज्यावेकेला पूर्णपणे 
नष्ट होतील त्यावेेला ते श्रीभैरवरूप आपोआप व्यक्त होईल. (पृ. १४८) 

(९०) जो साधक स्वभावाचा किवा स्पंदात्मक आत्मस्वरूपाचा स्वं 
विश्वातील स्थावर व जंगम वस्तुमध्ये अर्थात्‌ कणाकणामध्ये अनुस्यूत 
किंवा समाविष्ट असलेल्या मुख्य सत्तेच्या रूपात साक्षात्कार करून घेत 
विस्मयावस्थेत अर्थात्‌ आश्चर्य करीत राहत असतो तो साधक या तिरस्काराने 
पर्ण आणि कुत्सित अर्थात्‌ दूषित आवागमनामध्ये अर्थात्‌ जन्म-मृत्युच्या 
येरद्याच्यामध्ये पडणे कसे शक्य आहे ? (पृ. १६०) 

(१९) ज्याप्रमाणे दिव्याची ज्योत विञ्लल्यावर ती भूमीमध्य, आकाशामध्ये, 
कोणत्याही दिशेला किंवा कोणत्याही विदिशेमध्ये म्हणजे दोन दिशांच्या 
मध्यवती विदत जाऊ शकत नाही; मात्र दिव्यामधीौल तेलाचा क्षय ्याल्यावर 





२९ 


न 


केवट शती होत असते त्याप्रमाणे योग्याचा आत्मा निवृत्तिस्थानी पोहोचल्यावर 
भूमीमध्ये, आकाशामध्ये कोणत्याही दिशेमध्य किंवा कोणत्याही विदिशेमध्ये 
जाड शकत नाही; मात्र योग्याचा आत्मा सर्वं दुःखांचा क्षय ्ञाल्यामुटे 
केवट शांतीच्या अवस्थेमध्ये लय होऊन जातो. (पृ. १७६, १७७, 

(९२) मोक्ष ही कोणतीही वेगव्छी अवस्था नाही तर स्वरूपख्याती 
अर्थात्‌ स्वरूपाचे ज्ञान अर्थात्‌ श्रीशिवशक्तिसामरस्य हाच मोक्ष होय. 
(पु. १८०) 

(९३) सर्व दीक्षांमध्ये निर्वाण दीक्षा ही असामान्य व दुर्लभ आहे; 
कारण ज्या भाग्यवान्‌ व्यक्तीला ही निर्वाण दीक्षा प्राप्त होते त्या व्यक्तीच्या 
मनामध्ये अनेक युगे साठलेल्या आणि पिड न सोडणान्या वासना या एका 
क्रणभरात नाहीशा होत असतात. असा योगी पुर्यष्टकाच्या म्हणजे पांचभोतिक 
शरीराच्या ब॑धनातुन मुक्त होऊन स्वरूपामध्ये विश्रांती प्राप्त करून घेतो. 
(पृ. ३५०) 

(९४) ज्यावेव्टी साधक स्थूल किवा सुक्ष्म पर्यष्टक यांपैको एकात 
राहत असतानाही चित्ताला लीन करून अंतर्बाह्य एकाकार असलेल्या 
स्पंदतत्त्वाची अनुभूती प्राप्त करून घेतो त्यावे्टी त्या प्रत्ययोद्धवाच्या 
स्वतंत्रतेने संहार व उदय संपन्न करीत असतो. यामुढे असा साधक 
आपली आतापर्यत हरविलेली भोक्तेपणाची पदवी प्राप्त करून धतो व 
शक्तिचक्राचा ईश्वर अर्थात्‌ पूर्ण श्रीशिव बनतो. (पृ. ४७९) 

(९५) जो साधक आपल्या आंतरिक ईश्वरी शक्तीशी युक्त असतो तो 
जीवन्मुक्त असतो. (पृ. ३२२) 

(९६) सिद्धयोगाचा अभ्यास करणारा साधकोत्तम हा जीवन्मुक्तच 
असतो; कारण तो सतत सर्वावस्थेमध्ये एक क्षणभरसुद्धा वाया न घालविता 
श्रीपरमशिवस्थितीत जागृत राहतो. (३२२) 

(९७) सर्वातर्यामी परमात्म्यासकट सर्व माडया लीला आहेत असे 
साक्षिरूपाने जो पाहत राहतो तो जीवन्मुक्त स्थिती भोगतो. (पृ. ३२३) 

(९८) ज्यावेग्री श्रीसदररुकृपेने शक्तिपात होतो त्यावे्टी श्रीपरमशिवरूपौ 
शक्तीची किरणे त्याच्यावर पडतात. त्यामुटे ज्ञान जागृत होऊन जीवाची 
टी विमल होते. ही दृष्टी एकदा प्राप्त ज्ञाली कौ, देहाहून वेगठे असे जे 
जे पदार्थं आहेत ते ते सर्व आत्मस्वरूप आहेत असे तो पाहतो. जी जी 








९ प्रस्तावना 





वस्तू दिसेर त्या त्या वस्तृच्या ठिकाणी विवेक जागृत करून सर्व पदार्थमात्र 
श्रीपरमशिवाच्या शक्तिचक्रातील अविभाज्य घटक आहेत अशी अनुभूती 
तो घेतो. अशी जागृती ठेवल्याने या शक्तिचक्राचा तो जीव आधिष्टात्रा 
बनतो म्हणजे श्रीपरमशिव होतो. (पृ. ३२७) 

( १९) आत्मानुभवाने सम्यक्‌ विश्रांती प्राप्त आल्यावर जो अलुप्तानुभव 
स्थिर राहतो त्यामुये तत्त्ववित्‌ पुरुष विषयभोग घेत असतानाही जीवन्मुक्तच 
असतात. (पृ. ३२८) 

(२०) हे त्रिरोकौनाथा ! आपली उपासना करून ज्या साधकाने सर्व 
किल्विषरूप उपद्रव नाहीसे केले आहेत किंवा ते धुऊन टाकले आहेत 
म्हणजे श्रीसदरुरुकृपेने शक्तिपातयोगाचे साधन मिनन ज्यांच्या प्राणशक्तीचे 
सुषुम्णेत चालन होऊन जन्मजन्मांतररीचे सर्व संस्कार जनन गेल्याने 
अज्ञानादि स्वं दोष दूर ज्ञाठे आहेत त्यांना माञ््यातच हे सर्व जगत्‌ स्थित 
आहे, मीच सर्व आहे व मीच सर्वत्र आहे हा अनुभव अद्रैतभावनेच्या 
आवेशाने अत्यंत शीघ्रतेने प्राप्त होतो. (पृ.३२८) 

(२९) ज्या योग्याच्या चित्ताचा असा स्वभाव विकसित आलेला असतो 
को, “हे सर्व विश्च माञ्च स्वरूप आहे," तो योगी सर्व प्रमेय विश्वाला 
आपला खेढ समजून, नित्ययुक्त असल्याकारणाने, पांचभौतिक कायेमध्ये 
राहत असूनही ईश्वराप्रमाणे मुक्त आहे. अशा व्यक्तीसाठी शरीराचे अस्तित्व 
इत्यादि बंधनकारक होत नाही. (पृ.३३२) 

येथपर्यत आपण “स्पंदशाखत्र ' किंवा “स्पंदकारिका"” या ग्र॑थाचे 
साररूप काय आहे ते पाहिले. या व्यतिरिक्त इतर कितीतरी विषय या 
ग्र॑थात आके असून ते सर्वं बर विवेचन केठेल्या मुख्य विषयाची सिद्धी 
करण्याकरिता ग्रंथावरीर टीकाकारांनी प्रस्तुत केठे आहेत. या दृष्टीने 
साधकांनौ “ ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ ” अथवा “अमृतबिन्दूपनिषद्‌ ” या योगो- 
पनिषदातीर पुढील रहस्य लक्षात घ्यावे. यासंबंधी उपनिषद्‌कारांनी असे 
म्हटङे आहे कौ, “शुद्ध व अशुद्ध असे दोन प्रकारचे मन सांगितले आहे. 
अशुद्ध मन इच्छायुक्त म्हणजे कामसंकल्पादियुक्त असते व शुद्ध मन 
कामसंकल्पादिरहित म्हणजे इच्छारहित असते.।।१।। मनुष्याच्या बंधाचे 
आणि मोक्षाचे कारण बंधच आहे. विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती असलेले 
मन बंधाला व विषयरहित मन मोक्षाला कारण होते. ।।२।। निर्विषय मनच 





स्पंदशारत्र 84 


मुक्तोचे कारण असल्यामुरे मोक्ष इच्छिणाय्याने आपले मन नित्य विषयरहित 
करावे. ।।३।। विषयांच्या इच्छेने निरुद्ध आलेले मन जेव्हा हदयामध्ये 
निरुद्ध होईल म्हणजे स्वतःचा मनपणा विसरून विलीन होईल तेव्हा 
परमपद प्राप्त ्ाले असे समजावे. ।।४।। हृदयात मन लीन, क्षीण किंवा 
क्षय पावेपर्यत मनाचा निरोध करावा. हेच ज्ञान व ध्यान होय. इतर सर्वं 
शास्त्रादि विस्तार म्हणजे केवल वादविवाद, विस्तार किवा पाल्हाठ 
समजावा.।।५ || 

असे असले तरी या ग्रंधातील काही महत्त्वाचे सिद्धान्त खाली देत 
आहे. साधक-भक्त-वाचकांनी या सर्वाचा अभ्यासाच्या ब विचाराच्या 
दृष्टिकोनातून या सिद्धान्ताचा मुक्ातुन जरूर स्वाद घ्यावा. 

(१) सूर्य व सूर्यकिरणांप्रमाणे अभिन्न असलेले श्रीशिवशक्ती हे विश्वाची 
उभारणी व संहारणी करीत असतात. (प्र. पृ. ३) 

(२) सिद्धयोगसाधन हा चितामणी आहे. (प्र. पृ. ४) 

(३) सिद्धयोगसाधन हे वज्राचे टोक आहे. (प्र. प. ४) 

(४) संसारातील प्राणी ज्या ज्या भयंकर कर्मानी बांधले जातात तेच 
वास्तविक रीतीने मुक्तौीचे उपाय आहेत. (वि. प्र. पृ. १०) 

(५) पतन व अभ्युत्थान या दोहोंचे एकच कारण आहे. अज्ञानी 
ज्यामुकछे बांधला जातो त्यामुखेच ज्ञानी मुक्त होतो. (वि. प्र. पृ १०) 

(६) ज्याच्यामध्ये सवं विषय प्रवेश करतात त्यालाच खरी शांती प्राप्त 
होते. विषयांच्या मागे लागलेल्याला शांती मिक्त नाही. यापेक्षाही पहिली 
ही गोष्ट खरी आहे को, रागद्रेषरहित इद्रियांनी जर भोग भोगले तर ते 
प्रसन्नतेचेच साधन होते. (वि. प्र. पृ. १०) 

(७) सर्वाचा निषेध केल्यावर जे ततत्र शेष राहते तोच आत्मा होय. 
(वि. प्र. पृ. १०) 

(८) सिद्धयोग हा ज्ञानी लोकांनी सांगितलेला परब्रह्मप्राप्तीचा अत्यंत 
श्रेष्ठ व सुलभ संप्रदाय आहे. (वि. प्र. पृ. १२) 

(९) या शक्तिपातालाच आगम, मार्ग किवा शास्त्रप्रबोध असे म्हणतात. 
(वि. प्र. पृ. १२) 

(१०) हे जे स्पंद-ततत्व-शास्त्र आहे ते स्वतंत्र दर्शन आहे, हे ध्यानात 
ठेवले पाहिजे. (वि. प्र. पृ. १९) 








(म ९ प्रस्तावना 


(११) सर्वांना आवडेल असा ग्रंथ सांगणे किवा लिहिणे फार दुर्लभ 
आहे. तथापि सत्पात्र असे जे काही थोडे विवेको असतील त्यांच्या करिता 
हा ग्रंथ आहे. 

(९२) श्रीशिवशक्तिसामरस्य हेच श्रीसदाशिवतत्त्वापासून पृथितत्त्वापर्यत 
= जडचेतनात्मक विश्वाचे आधारभूत आणि यथार्थं स्वरूप आहे. 
(वि. प्र. पृ. २२) 

(१३) प्रकाशरूप श्रीशिवांची स्वतःची अभिन्न अहंविमर्शरूप (मी) 
स्फुरणरूप शक्तौ हाच स्पंद आहे आणि स्पंदना हेच श्रीशिवांचे स्वातंत्र्य 
आहे. (वि. प्र. पृ. २३) 

(१४) श्रीपरमशिव शक्तीश अभिन्न असतात व नेहमी आपल्या 
ज्ञानस्वरूपातच निमग्न असतात त्यांना श्रीशिवशक्तिरूपाने प्रकट होण्याची 
जी इच्छा होते त्यालाच स्पंद असे म्हणतात. (पृ. ५) 

(१५) ज्या अनंत शक्तौ आहेत तेच ईश्वराचे एश्वर्य आहे. हे सर्व 
जगत्‌ शक्तिरूप आहे. (पृ. ६) 

(१६) जे जे काही दिसते ती ती शक्तीच आहे. जगत्‌ असे मुव्टीच 
नाही. (पृ. ६) 

(१७) जीवाला श्रीपरमशिव स्वरूपाचे अधिकार देणे हे या साधनग्र॑थाचे 
प्रयोजन आहे. (पृ. ६) 

(१८) या विश्च-व्यवहाराचे कारण वाणीच आहे. (पृ. ७) 

(१९) जगताचा उदय व विलय शक्तीच्या प्रसाराशी व संकोचाशी 
बांधलेला आहे. (पृ. ८) 

(२०) सर्वं शक्तौनी युक्त असलेला एक भगवानच जीवाचे ध्येय व 
उपास्य आहे. (पृ. ९) 

(२१) वेदान्त, वैष्णव, शैव, सौर, बौद्ध व अन्यान्य मतमतांतरां मध्ये 
ज्ञाता व ज्ञेय या दोन्ही गोष्टी एक शुद्ध आत्माच आहे. जो जाणणारा आहे 
तोच जाणला जाणार आहे. (पृ. ९) 

(२२) श्रीशिव आणि शक्तौ हे प्रत्यक्षात एकाच सत्तेचे सृचक आहेत. 
ज्याप्रकारे अग्रौ व त्याची शक्ती एकरूप असतात त्याप्रमाणेच हे एकरूप 
आहेत. (पृ. १४) 

(२३) शब्द आणि अर्थ यांच्या विचारांमध्ये जी श्रीशिवाने युक्त नाही 
अशी अवस्थाच नाही. (पृ. ५७) 





४३ 


न 


(२४) श्रीसद्ुरुकृपेने प्राप्त आलेले शक्तिपातयोगाचे साधन अत्यंत 
टृढतेने, निश्चयाने, अखंडपणे व मोख्या आदराने करीत राहिल्यास आपण 
स्वयमेव शक्तीच आहोत, पदार्थ नाहीतच अशी धारणा आपोआप दढ होत 
जाते. 

(२५) शैवदर्शन हे कधीही पलायनवादावर विश्वास ठेवीत नाही. या 
शास्नामुे संसार आणि त्याचे आघात प्रतिघात या दोहोंविषयी निरपेक्ष 
राहता येते; कारण हे दोन्ही श्रीशिवत्वाचा विकास आहे. (पृ. ३९७) 

(२६) प्रतिक्षण मनामध्ये निर्माण होणात्या आणि नाहीशा होणात्या 
असंख्य चितांमधील संधिक्षणामध्ये नित्योदित अर्थात्‌ नित्य उदय पावलेल्या 
उन्मेषतत्वाची व्यापकता अनुभवावयाला येऊ शकते. (पृ. ३९७) 

(२७) श्रीपरशिवांच्या भक्तीचे म्हणजे जागृत शक्तौचे बरु धारण 
करणारे साधकच फक्त द्रैताचा विवेकाने नाश करू शकतात (पृ ४४०) 

(२८) ज्या ज्या कोणत्या मनोहर वस्तू आपल्या डोव्छ्यांसमोर येतील 
त्याच्या ठिकाणी एकाग्र होऊन मन लीन होईपर्यत श्रीपरमशिवांची भावना 
करावी. त्यामुके निरोध आपला सेवक होईल. (पृ. ४८०) 

येथपर्यत आपण “ स्पंदशास्त्र'' किंवा “स्पंदकारिका"” या ग्रंथाधारे 
जीव, जगत्‌ व ईश्वर यांच्या रूपाने होणार पिडब्रह्मांडाची उभारणी अर्थात्‌ 
त्याचे स्वरूप व सिद्धयोगसाधनाने या सर्वाची संहारणी होऊन श्रीशिव 
शक्तिसामरस्यावस्थेची प्राप्ती कशी होते हे विस्तृतपणे पाहिले. या सर्व 
विवेचनाचे श्रीसंत तुकाराममहाराजांनी पुढील चार अभंगात साररूपाने 
वर्णन करताना असे म्हटले आहे कौ - 
संकोचोनी काय ्ालासी लहान । घेई आपोशन ब्रह्मांडाचें । ।९।। 
करोनी पारणे आंचव्‌ संसारा । उशीर उशीरा लाव नको ।।२।। 
घरकुलीनें होता पाडिला अंधार । तेणे केलं फार कासावीस ।।३।। 
ज्मगारूनी दुरी लपविले काखे। तुका म्टणे वाखे कौतुकाचे । ।४ ।। 

हि ह रद 
निरंजनीं आम्हीं बाधियेले घर। निराकारीं निरंतर राहिला से।।९।। 
निराभासीं पूर्ण ्ञालो समरस । अखंड एेक्यास पावलों आम्ही \।२।। 
तुका म्हणे आतां नाही अहंकार । लालों तदाकार नित्य शुद्ध ।।३।। 
हि ह ह रर 








उ 1 
= क 
निरजनीं एकवटवाणे। संग नेणें दुसरा।।९।। 

पाहा चाविले केसे । लावृनि पिसँ गोवरं । ।२।। 

लपविलं अंगे अंग। दिला संग होता तो ।।३। 

तुका म्हणे नव्हते ठाव । ्ञाले भावं वाटो । । ४ ¦ । 

99.98, 

लवण मेकवितां जठे । काय उरले निरा । ।९।। 

तैसा समरस इलो । तुजमाजीं हरपल । ।२।। 

अग्निकर्पूराच्या मे्टीं। काय उराली काजी । । ३।। 

तुका म्हणे होती । तुञ्जी माञ्मी एक ज्योती । । ४ ।। 

ररर 

हे साधका ! तू मुक्ात चैतन्यस्वरूप, विभुरूप, आत्मरूप अर्थात्‌ 
श्रीशिवशक्तिरूप असताना आपल्या स्वस्वरूपाशी अभित्र असलेल्या शक्तीचा 
संकोच करून जीवरूपाने लहान का ्ालास? ही जी उभारणी तू स्वतः 
केली आहेस तिची संहारणी करण्याकरिता ब्रह्ांडाचे आपोशनं घे अर्थात्‌ 
श्रीसहुरुकृपेने जागृत ्ाठेली मृूलाधारस्थ जीवरूप कुंडलिनी शक्ती 
आज्ञाचक्राच्या पर्यत असलेल्या पिडातून सुषुपराद्रारे ब्रह्मांडात म्हणजे 
आज्ञाचक्राच्या वर सहस्रारात नेऊन श्रीशिवाशौ समरस कर.।।१।। अशा 
रीतीने पारणे करून म्हणजे अनंत जन्मपर्यत संकुचितपणामुढे जो 
स्वस्वरूपाचा उपवास अर्थात्‌ विस्मरण आले होते ते उपरोक्त प्रकारे 
सानरस्याच्या द्वारा दूर करून समस्त संसार गिन्रून टाक. हे घडून 
येण्याकरिता फार उशीर ठावृ नको अर्थात्‌ दीर्घकाल, निरंतर व अत्यंत 
सत्काराने श्रीगुरुकृपाप्राप्त साधन कर.।।२।। घरकुलोने अर्थात्‌ जीवपणामुे, 
देहाभिमानामुटे, वासनामुढे व इच्छा-आकांक्षादि संसारोन्मुख वृक्तीमुढे 
जन्ममरणपरपरारूप आत्मस्वरूपाच्या अज्ञानामुके अंधार पडला होता 
त्याने तुला जन्मजन्मांतरी अत्यंत कासावीस केठे होते अर्थात्‌ त्रिविध 
तापाने पोढ्यून टाकले होते. ।।३।। श्रीसंत तुकाराममहाराज असे म्हणतात 
को, हे साधका! तू आपल्याला स्वतःला आपल्याच काखेत अर्थात्‌ 
स्वतःच्या ठिकाणी कपवून स्वतःच हा संसाराचा खे कौतुकाने ठपून 
खेव्त होतास; पण हा खेच तापदायक असल्यामुके तो तु दूर ल्मुगारून 
दे अर्थात्‌ जीवरूपाने जे स्वांग घेतलेले आहे ते सोडून देऊन श्रीशिवरूप 
हो. 1।४।। 








स्पदशासत्र + ३ 


आम्ही निरंजनात म्हणजे निःशेष अंजनरहित अशा शुद्ध श्रीशिवशक्ति 
सामरस्यावस्थेत घर बांधले आहे अर्थात तेथे समरस आलो आहोत आणि 
त्या अवस्थेतच अखंड निराकार रूपाने आहोत. ।।१।। अशा प्रकारे 
श्रीशिवशक्तीचे जे निःशेष आभासरहित अर्थात्‌ पिंडब्रह्मांडाच्या उभारणीविरहित 
जे स्वरूप आहे त्याच्याशी आम्ही समरस आणि त्रिकालाबाधित 
समावेशावस्थेला प्राप्त आलो आहोत. ।।२। । श्रीसंत तुकाराममहाराज असे 
म्हणतात की, आता “अ” म्हणजे श्रीशिव व "हं" म्हणजे शक्तो या 
दोघांचे सहस्रारात समरसीकरण आल्यामुटे आमच्या ठिकाणी “ अहं "कार 
शिल्लक राहिलेला नाही. आम्ही नित्य शुद्ध अशा श्रीशिवशक्तोशी तदाकार, 
एकरूप किंवा समरस आलो आहोत. ।।३।। 

माञ्चे मृढ्टचे श्रीशिवशक्ति स्वरूप हे निरंजन अर्थात्‌ शुद्ध व कलंकरहित 
असे होते. त्या अवस्थेत मला कोणाचाही संग नव्हता. असे माञ्च निःसंग 
व निखठ्छ शद्ध रूप होते. ।।१।। परंतु ईश्वराने स्वतःच स्वतःला चाव्छविले 
अर्थात्‌ स्वेच्छेनेच आपल्याला जीवरूपाने संकुचित करून घेऊन 
पिडब्रह्मांडाच्या गुंत्यात अडकवून घेतले. ।।२।। अशा प्रकारे संसारोन्मुख 
होऊन त्याने आपल्याला अर्थात्‌ स्वस्वरूपाला कपवून टाकठे आणि 
मूटची एकसंगाची अद्रय स्थिती मोडून टाकली. ।।३।। अशा प्रकारे 
जीवभाव प्राप्न आल्याने आमचे वाटोढे आटे व पुन्हा मो श्रौशिवबभाव प्राप्त 
करून घेतल्यामुरेही आमचे वाटोकेच ्ाले. 1४ ।। 

ज्याप्रमाणे मीठ पाण्यात घातल्यावर ते पाण्यापेक्षा वेगटे राहत नाही ।।१।। 
त्याप्रमाणे मी ईश्वराशी अर्थात्‌ माद्या स्वसंवेद्य अशा मूर्च्या श्रीशिव - 
शक्तिस्वरूपाशी समरस अर्थात्‌ एकरूप व एकरस लो. या रीतीने मौ 
श्रीभगवंतामध्ये हरवून अर्थात्‌ विरघन्टून गेलो .।।२।। ज्याप्रमाणे अग्र 
आणि कापूर यांचा संबंध आला असता कापर जब्टून जाऊन खाल 
काजद्री सुद्धा उरत नाही ।।३।। त्याप्रमाणे ईश्वराची व माञ्ी स्वरूप ज्योती 
मुव्ातच जी एक होती ती आता सर्व संकुचितपणाचा निरास आल्यामुढे 
पूर्ववत्‌ एक आलो आहे . 11४ ।। 

सारांश, सिद्धयोगाचे साधन करणाव्या साधकांना या साधनाचे अत्युच्च 
व अनुत्तर पातव्छीवरील श्रीगुरुस्वरूपाने मार्गदर्शन करून अंतःस्फूतों 








ह 1. ६ प्रस्तावना 


देणारा आणि आपल्या स्वसंवेद्य व स्वस्पंद अर्थात्‌ श्रीशिवशक्तिरूप 
आत्मस्वरूपाकडे अर्थात्‌ सामरस्यरूप व अंतिम सिद्धीकडे मार्गस्थ होण्यासाठी 
= देणारा “स्पंदशास्त्र'' किवा “स्पंदकारिका'” हा एक अपूर्व, 
अलौकिक, लोकोत्तर ब एकमेवाद्रितीय ग्रंथ आहे. साधक वाचक, भक्त 
व जिज्ञास्‌ अभ्यासकांना या ग्रंथाचा लाभ होईल. 

या ग्र॑यात ज्या टीकांचे भाषांतर समाविष्ट केलेले आहे त्यातील काही 
टीकांचे भाषांतर चि. सौ. मंजिरी प्रीतम पाटील, एम्‌. ए. (सुवर्णपदक 
विजेती) हिने केले आहे. तिच्याकडून या संप्रदायाची अशीच सेवा उत्तरोत्तर 
वावी व तिच्यावर अखंड श्रीगुरुकृपा राहावी म्हणून श्रीगुरुचरणी प्रार्थना 
आहे. त्याचप्रमाणे या ग्रंथाची मुद्रिते तपासण्याचे काम चि. सौ. सुवर्णां 
दत्तगुरू पाटील हिने व श्री. दिलीप मधुसुदन पिगक्छे या दोघांनी अत्यंत 
मेहनतीने व साक्षेपाने केले असून या ग्र॑थाच्या सुची श्री. दिलीप मधुसूदन 
पिगच्छे यांनी खूप कष्ट घेऊन तयार केल्या आहेत. याशिवाय या ग्र॑थाचौ 
अक्षर जुकुणी चि. विवेक जयवंत हटकर, श्री. नितीन यशवंत रोड यांनी 
सेवाभावाने, प्रेमाने व श्रद्धेने केलेली आहे, ही अत्यंत स्पृहणीय गोष्ट 
आहे. या सर्वावर व त्यांच्या कुटुंबियांवर श्रीगुरुचरणांनी अखंड कृपादृष्टी 
ठेवावी ही त्यांच्या चरणी प्रार्थना आहे . 

ज्यांनी अत्यंत आत्मीयतेने, आपुलकीने व प्रेमाने अर्थसाहाय्य करून 
हा ग्रंथ प्रसिद्ध होण्याचा मार्ग सुलभ करून दिला त्या सर्वांवर व त्यांच्या 
कुट्‌ंबियांवर श्रीगुरुचरणांनी अखंड कृपादृष्टी ठेवावी अशी त्यांच्या परमकोमल 
चरणी प्रार्थना आहे. 

सिद्धयोगाचे समाधिधन ज्या ज्या ग्र॑ंथामधून संपूर्णपणे अगर अल्पांशाने 
प्रकट इ्ालेले असेल ते ते ग्रथ मूठ व मराठी भाषांतरासह साधकांपर्यत 
पोहोचविण्याचा पूवी केलेला संकल्प माञ्चे हदयस्थ श्रीसद्रुरू सकलसंतश्रेष्ठ 
महासिद्धयोगी श्रीसंत गुव्वणीमहाराज आपल्या अमोघ शक्तिसामर्ध्यानि, 
माड्यावरील प्रेमाने व अपरंपार कृपाबलाने पूर्णं करून घेतील असा 
नितांत विश्वास आहे; कारण हे त्यांनी माडयावर सोपविलेले कार्य आहे. 
श्रीसदुरूनी दिलेले किंवा सोपविलेले कार्य हे नेहमीच यशस्वी होत असते. 
(जला 1138100 15 ०1५५३४5 5०८८९७५1) असा शास्त्रकारांचा निर्वाक्ा 





ग्पंदशास्त्र ४७ 





आहे; कारण हे कार्य निमित्तमात्र म्हणून कोणीही करीत असला तरी 
अंततः संप्रदाय परंपरेने वाहत आलेली श्रीसद्रुरुरूप इच्छाशक्तोच आपल्या 
अपूर्व बलाने हे घडवून आणीत असते, हे नितांत सत्य आहे. 

सारांश, “तया अक्षराआंतील भावो । पाववीन मी तुमचा ठावो। 
आइका म्हणे केशवो । श्रीवामनाचा । 1” या न्यायाने “ स्पदशास्र 
अर्थात्‌ “स्पंदकारिका'” या ग्रंथाचा, त्यावरील सर्वं संस्कृत टीकांचा अर्थं 
व विस्तृत प्रस्तावना पूर्णं ्आाली. “फोडूनि शब्दांचे अंतर । वस्तु दाखवी 
निजसार। तोचि सदर माहेर । अनाथांचे । ।५.२.९५- श्रीदासबोध । । " 
या श्रीसमर्थ रामदासस्वामीमहाराजांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा ग्रंथ श्रीसद्ुरुनाथ- 
स्वामीमहाराजांच्या कृपेचे वैभव आहे, हे नितांत सत्य आहे. श्रीसदुरुकृपेने 
होणाय्या कुंडलिनी शक्तीच्या उत्थापनाद्रारा स्वस्पंदरूपाशी अर्थात्‌ 
श्रीशिवस्वरूपाशी एकरूप किंवा समरस करणाय्या अमनस्कयोगाची सिद्धी 
हा या ग्र॑थाचा मूर्धन्य महासिद्धान्त असून इतर तदंगभूत उपसिद्धान्त हे या 
ग्र॑थाचे स्वरूप आहे. सिद्धयोगाचे साधन करणाव्या साधकांना शब्दरूप 
श्रीगुरुस्वरूपाने मार्गदर्शन करणारा हा एक अमोलिक, अपूर्व व अलौकिक 
असा ग्रंथ आहे. 

सिद्धयोग हे ब्रह्मविद्येचे बीज आहे. साधकांना स्वस्पंदात्मक व 
संविन्मूर्तिरूप अर्थात्‌ चैतन्यरूप श्रीशंभू किंवा श्रीशिवशक्तिसामरस्याचौ 
प्राप्ती व्हावी म्हणून श्रीसदुरुनाथस्वामीमहाराजांच्या अपार कृपेने हे रहस्य 
या ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध होत आहे. सिद्धयोग अर्थात्‌ शक्तिपातयोगशास्त्र 
म्हणजे शुद्धबोधाचा उल्लास आहे . मत्सर, द्रेषादि क्षुद्र व संकुचित बुद्धी 
सोड्न देऊन या शास्त्राच्या रहस्याचा सर्वं संतांच्या व पंथांच्या सारस्वताच्या 
प्रांगणात शिरून विचार केला पाहिजे. हे शास्त्र म्हणजे एक महान्‌ आश्चयं 
आहे. या शास्राचा कधीही अनादर करता कामा नये. 

सत्‌शिष्यांच्या करिता या शाख्राची रचना महामाहे श्चराचार्यवयं 
महासिद्धयोगी श्रीवसुगुप्त यांनी केटी आहे. दिवा हातात असला म्हणजे 
चाठकणाव्यांचे पाय घसरत नाहीत व वाट चुकत नाही. त्याचप्रमाणे आडमार्गाने 
जाणाय्या साधकयोग्यांनाही या शाज्राच्या प्रकाशात शुद्धमार्ग दृष्टीस पडतो. 
अत्यंत सावधनतेने, साक्षेपाने व निश्चयाने जो साधकयोगी या सिद्धमहायोग 











"भ ` 





अर्थात शक्तिपातयोगशाखराचा अभ्यास करतो तो आपल्या आयुष्यातच 
आपल्या अमनस्कतारूप भगवत्तेची अनुभूती घेऊन कृतार्थं होतो. यापेक्षा 
दुसरे कोणते मोठे आश्चर्य असू शकते ? 

इत्यलम्‌ ! विश्चात्मक व विश्चोत्तीर्णं श्रीगुरुवरणी नित्य ब अखंड 
अगत्य ठेवून त्यांच्या अखंड श्रीचरणस्मरणाने जीवन धन्य ब कृताथ 
करावे ही नम्र प्रथना,. 


श्रीगुरुचरणरजसेवक 
केशव रामचंद्र जोणी 


9.9 





र्पंदशास्र ४९ 


।। श्रीगुरुःशरणम्‌ ।। 
। । ॐॐ निरञ्जनोन्मन्यान्मेषचिन्मयानन्द श्रीणिववामनाय नमः ।। 


स्पलदधास 
९९९९९९९ विषय प्रवेश ९९९९९... 
सिद्धयोगशास्त्राची महती व आवश्यकता :- 


स्वतः परमतत्त्न “ स्पंद " शब्दाने आपल्याला प्रकट करीत असते. 
सात मजली महालावर जाण्यासादी ज्याप्रमाणे जिन्याची किवा नदी पार 
करून जाण्यासाठी नावेची नितांत आवश्यकता असते त्याचप्रमाणे 
श्रीभगवंताच्या प्राप्तीसाठी सिद्धयोगशास्त्राची नितांत आवश्यकता आहे. 
यामु्ेच सिद्ध व साधारण पुरुषांमध्ये एक विलक्षण संबंध प्रस्थापित होतो. 
या संबंधाशिवाय साधारण पुरुषाला यथार्थ तत्त्वाची अनुभूती कदापीही 
होऊ शकत नाही. या ग्र॑थामध्ये स्वस्पंद हे वाच्य म्हणजे लक्ष्य आहे व 
शब्द हा वाचक म्हणजे उपाय आहे. स्पंद शब्दाचा अर्थ किचित्‌ हलणे 
असा आहे. अत्यंत शांत व निस्तरंग परमात्म्यामध्ये एकावेव्ठेला सर्वं 
रूपाने प्रकट होण्याची योग्यता असते. त्यालाच किचित्‌ चलन असे 
म्हणतात. यामुठे त्याच्या निर्विकल्पतेचा भंग होत नाही. व्यवहारामध्ये 
जेव ज्ञान होत असते त्यात पदार्थाच्या उदयाचा क्रम अंतनिहित असतो. 
परंतु याच्याही पलीकडे एक विलक्षण अनंत चिद्रूप असा प्रमाता म्हणजे 
ज्ञाता किंवा संविद्‌ आहे. खरे पाहिले तर तोच श्रीमहेश्वर आहे. त्याच्यामुेच 
सर्वं भेदांची सिद्धी होत असते म्हणजे त्याच्यामुखेच सर्वं भेद दृष्टि गोचर 
होत असतात. हे तत्त्वच चित्‌, संवित्‌, ज्ञान व बोध या नावांनी प्रसिद्ध 
आहे. वस्तुतः या तत््वाला कसलेही आवरण नसल्याने व ते चित्स्वरूप 
असल्याने दिशा व काल हे भेद या तत््वाच्या ठिकाणी नाहीत. त्या 
विरहित हे केवव्छ अद्वितीय आहे. हे तत्तव केवठर श्रद्धागम्य, दृष्टीच्या 
पलीकडे असलेले किंवा अदृश्य असे परोक्ष तत्त्व नसून स्वतःला अनुभवाला 
येणारे असे प्रमाणभूत तत्त्व आहे . हाच शक्तितत्त्वाचा परमेश्वर म्हणजे 
आत्म-चितामणी आहे. हे तत्त्तच जाणावयाचे असल्याने त्यासंबंधी 








५० विषय प्रकर 


विचार, मनन, चितन व त्याच्या प्राप्तीच्या साधनाची चर्चा करणे आवश्यक 
आहे. 

सिद्धयोगसाधन हा चितामणी आहे; कारण साधकाला तत्काल स्वानुभूती 
प्राप्त करून देणाव्या या साधना इतके श्रेष्ठ असे दुसरे साधन या 
भूतलावर नाही असा शास्त्रकारांनी उद्धोष केला आहे. या दृष्टीने “पौष्कर 
संहिता” या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - 

चिन्तामणौ स्वरूपेण न किञ्चिदुपलभ्यते। 
अथ चाभिमतं सूते ब्रह्मैवं सर्वशक्तिकम्‌। । 

चितामणी प्राप्त आल्यावर खरे पाहता कोणत्याही वस्तुची प्राप्ती होत 
नाही. परंतु आपण जी इच्छा करू त्याची प्राप्ती चितामणी करून देत 
असतो. हा चितामणी सर्वशक्तिमय ब्रह्मच आहे. 

सिद्धयोगाचे साधन हे असेच चितामणिस्वरूप असल्याने त्या साधनामुठे 
साधकाच्या सवं इच्छा पुण होतात व हे साधन सर्वशक्तिमय असे साध्यरूप 
असल्याने साधकाला परब्रह्माचीही प्राप्ती होते. श्रीभगवदादिशेषप्रणीत 
“परमार्थसार! या ग्रंथातही साधक भावनेने जे जे साधन करतो ते ते 
शेवटी सिद्धयोग साधनरूप अंतरंग चितामणीत परिणत होऊन त्याची 
प्रगती कशी होते हे सांगताना असे म्हटले आहे कौ - 

सर्वाकारो भगवानुपास्यते येन येन भावेन । 
तं तं भावं भूत्वा चिन्तामणिरिव समभ्येति ।।६६।। 

परमेश्वर तर सर्वं काही आहे. परंतु ज्या ज्या भावनेने त्याची उपासना 
केली जाते ती ती भावना शेवटी सिद्धयोगाचे अंतरंग साधन परिपुष्ट, 
समर्थं, वृद्धिगत ब विकसित होण्यास साहाय्यक होऊन चितामणीप्रमाणे 
जी जी इच्छा करावी ते ते फल या साधनेपासून प्राप्त होते. 

मूलतः परमार्थवस्तु म्हणजे परब्रह्म हे भावशून्य, अग्राह्य व निराकार 
आहे. त्याचे श्रीशिव हे नाव सुद्धा केवक्छ कल्पनामात्र आहे. परमार्थं 
वस्तूमध्ये परिणाम म्हणजे बदल नाही व विवर्तं म्हणजे भासही नाही. 
अगर या दोन्ही गोष्टी असल्या तरी परमार्थं वस्तूमध्ये काही खंड पड 
शकत नाही. “संवित्‌-प्रकाश'' या ग्रथामध्ये ही गोष्ट स्पष्ट करताना 
असे स्पष्ट केले आहे कौ, “निर्मल-बोधैकस्वरूप " परमार्थामध्ये विवर्तं व 
परिणाम या दोन्ही वादांमुठे देह-परिग्रहाची म्हणजे आत्माच जीवभाव 








स्पंदशास्र ५१ 





धारण करून देहात कसा येऊन राहतो याची उपपत्ती लागते किवा सिद्ध 
होते. वास्तविक पाहता परमार्थ हा स्वस्वरूपापासून कधीही न ठकणारा 
म्हणजे अच्युत आहे. विवतांमध्ये अशी च्युती न होताही अशी च्युत 
द्माली आहे असे फक्त भासते. ज्याप्रमाणे सोनेच कुंडलाचा आकार धारण 
करते त्याप्रमाणेच परिणामामुके आत्माच जगद्रूपाने परिणाम पावलेला 
किंवा नटलेला दिसतो.” 

खरा प्रश्र असा आहे की, असे जर भासते किंवा परिणामित ालेले 
दिसते तर हे आत्मतत्व आबरणरहित कसे अस्‌ शकल ? आपण जेथे 
पाहतो तेे त्या आत्मतत््वाला सुख, दुःख, मोह, स्पंद, स्वस्पंद इत्यादि 
गुणांनी ्ाकलेलेच पाहतो. सुखदुःखादि गोष्टौ या जाणण्यास योग्य 
असल्या कारणाने त्या स्वतः सत्ताशून्य आहेत. जो जाणणारा म्हणजे 
ज्ञाता आहे त्याच्या आश्रयामुकेच या सुखदुःखादि गोष्टीना प्रतिष्ठा प्राप्त 
्आाल्यासारखे दिसते. ज्यांची बुद्धी अप्रबुद्ध व अविकसित असते ते 
आपल्या शुद्ध -बुद्ध स्वरूपाचा परित्याग करून कामनावश अहं भावान 
संसाराशी किवा गुणांशी एकरूप होतात ब आपल्या अनंत स्वरूपाला 
संकुचित तवा लहान करतात, हा संकोच केव अविद्येमुव्ेच ्ालेला 
असतो. स्वतः पै संवित्‌-स्वरूप तर अद्वितीयच आहे. म्हणून जे महापुरुष 
स्वरूपामध्य स्थिर असतात त्यांना हा भ्रम कधीही होत नाही. 

“धातुसमीक्षा"' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ, “हा अविद्यायुक्त 
आत्माच प्रमे याच्या म्हणजे ज्याला जाणावयाचे आहे त्या रूपाने स्थित 
असतो. अर्थात्‌ पाहणारा जीव व दिसणारे संसाराचे दृश्य हे भेद खरं 
नाहीत. अविद्येने गुरफटलेला आत्मा आपल्या स्वतःच्या मूढ स्वरूपाला 
जाणत नाही. अविद्या स्वतः खोटी आहे. असत्य आहे. खोरी वस्तू कधी 
असूच शकत नाही. जी वस्तूच नाही त्या वस्तूचा नाश किवा वस्तूत 
विकार अगर बदल होऊ शकत नाही. दोरीचा तुकडा अंधारात पडला 
तरी तिच्यात बदल होत नाही किंवा ती दिसत नाही म्हणून ती नष्ट ्ञाली 
असेही होत नाही. याप्रकारे अविद्येमुठे आत्म्यामध्ये कोणताही बदल 
किंवा नाश होत नाही. त्यामुके या ज्ञानरूप परमात्म्याला स्वतःचे किवा 
दुसय्याचे असे कोणतेही बंधन नाही. अज्ञानामुटेच आत्मा बंधनात आहे 
असे वाटते. अज्ञान संपल्यावर आत्मा पहिल्यापासूनच मुक्त आहे हे 
जाणवते.” 








ह. ष विष्य प्रवेश 


“ततत्वयुक्ती '' या ग्रंथामध्ये असे म्हटले आहे की, “संसारातील 
प्राणी ज्या ज्या भयंकर कर्मानी बांधले जातात तेच वास्तविक 
रीतीने मुक्तीचे उपाय आहेत. परंतु मूर्खपणामुके ते त्या भवबंधनापासून 
मुक्त होऊ शकत नाहीत." “कुलयुक्ती ” या ग्रंथामध्येही असे म्हटले आहे 
को, “पतन व अभ्युत्थान या दोहोचे एकच कारण आहे. अज्ञानी 
ज्यामुठे बांधला जातो त्यामुठेच ज्ञानी मुक्त होतो. " श्रीउत्पलाचार्याचे 
म्हणणे असे आहे कौ, “ज्या कारणांमुढे मूख दुःखी होतो त्यांच्यामुठेच 
बुद्धिमान दुःखाच्या पलीकडे जातो. लोखंडाचा गोढा पाण्यात बुडून 
जातो. मात्र त्याची नाव तयार केली तर ती पाण्यात तरंगू लागते. 

श्रीमद्धगवद्रीतेमध्येही अगदी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “ज्याच्या- 
मध्ये सवं विषय प्रवेश करतात त्यालाच खरी शांती प्राप्त होते. 
विषयांच्या मागे लागलेल्यास शांती मिक्त नारी. यापेक्षाही पहिली 
ही गोष्ट खरी आहे की, रागद्रेषरहित इद्रियांनी जर भोग भोगले तर 
ते प्रसत्रतेचेच साधन होते. '" एका महात्म्याने असे म्हटले आहे की, 
"जो परमार्थज्ञानी मनुष्य आत्मभावाचा त्याग न करता विषयांवर प्रेम 
करतो तोच खरा जीवन्मुक्त होय. ज्याप्रमाणे नट अन्य रूपाने आपल्याला 
दिसतो त्याप्रमाणे आत्म्याचे स्पंद विषयरूपाने आपल्या अनुभवास येतात." 
“चिच्छक्ती-संस्तुती ” या ग्र॑थामध्ये श्रीयोगिनाथांनी असे म्हटले आहे 
कौ, “शक्तीच्या प्रवृत्ती व निवृत्तीनेच उदय व प्रलय होत असतात, 
याकरिता जेवढे स्पंद टग्गोचर होऊन अनुभवास येतात ते सर्व शक्तीचेच 
स्पंद आहेत. अग्रीतून धूर बाहेर पडल्यावर आकाशामध्ये नाना तद्डेच्या 
आकृती दिसू लागतात. त्याचप्रमाणे अद्वैत परमात्म्यामध्ये शक्तीच्या स्पंदामुठे 
ही द्रैतरूप सृष्टीची आकृती दिसु लागते." 

सृष्टीच्या आकृतीचा हा जो भ्रम जीवाला इ्यालेला आहे तो दूर 
करण्यासाठी उपाय सांगून उपेय म्हणजे प्राप्त करण्याच्या वस्तुचे प्रतिपादन 
करणे हे शास्त्राचे खरे प्रयोजन आहे. शास्त्र वाचल्याने उपेय -स्वरूपाची 
अनुभूती येत नाही हे नितांत सत्य आहे. परंतु शास्त्राच्या ज्ञानाने आपल्याला 
कोणत्या सहज साधनाने उपेय स्वरूपाची अनभूती येऊन ती स्थिर होईल 
याचे ज्ञान होते. या दृष्टीने शास्त्राची महती मानलीच पाहिजे. 

नरवर व< वैर नैः 





स्यंदशासत्र ५५२ 


िद्धयोग म्हणने वन्नाचे टोक 
हे जे स्पंद-तत्त्व-शास्त्र आहे ते स्वंतत्र दर्शन आहे, हे ध्यानात ठेवले 
पाहिजे. मात्र या दर्शनम अद्रैत-प्रतिपादकं शास्त्राच्या संगतीमध्ये कोणत्याह 
तस्हैची बाधा उत्पन्न होत नाही हा या दर्शनाचा विशेष आहे. विश्चाकार 
होणारे, विश्चाला प्रकाशित करणारे ब विश्वाचा संहार करणारे इत्यादी चे 
जे आदिकारण अकृत्रिम अहंकार आहे त्याच्या स्फुरणाला विमं म्हणतात. 
या विमर्शस्वरूप स्पंदभूमीवर आरूढ ्ाल्यावर पश्यंतौ आदीच्या क्रमाने 
वाणीची उत्पत्ती होते. नंतर संवित्प्रकाशाच्या म्हणजे ज्ञानाच्या प्रकाशाच्या 
अनुसार ती बाणीच विश्वाचा उदय व विलय करते. ती कार्यानुरूप 
नामरूप धारण करते व चराचराच्या जीवनयात्रेचा निर्वाह करते. उभारणी 
व संहारणी ही दोन्ही त्या बाणीचीच रूपे आहेत. त्यातच नामरूपाचा व 
व्यवहाराचा निर्वाह निवास करीत असतो. जर त्या शक्तीची सत्ता स्वीकारली 
नाही तर कोणत्याही वादीची सत्ता सिद्ध होऊ शकणार नाही; कारण 
वादाचा तो आत्माच प्रकाशक आहे. तोच सर्वाला मूक कारण आहे. 
यासाठीच “ईश्वरप्रत्यभिज्ञादर्शन'' या ग्थामध्ये त्याला आदिसिद्धी म्हटले 
आहे. हा आपला आत्मा आदिसिद्ध, ज्ञाता, कर्ता व श्रौमहेश्चर आहे. 
याची सिद्धी करण्यासाठी कोणताही चेतन पुरुष अपेक्षित नाही. ज्याच्यापासून 
सर्व सिद्ध होते तो आत्माच आहे. सर्वाचा निषेध केल्यावर जे तत्त्व शेष 
राहते तो आत्मा होय. 
जीवाची वृत्ती नेहमी संपूर्णपणे विषयाकार असते. या विषयाकार 
वृत्तीच्या सुरवातीला, मध्ये व शेवटी आत्मा स्वयंप्रकाशमान असूनही 
सिद्ध परमार्थाच्या संबंधामध्ये विप्रतिपत्ती म्हणजे अग्रहण, अन्यथाग्रहण 
किंवा संशय निर्माण होण्याचे एकमात्र कारण केवन्छ मोहच आहे . एखादा 
छोटा राजा असतो. तो चक्रवती सम्राटाकडे याचना करून त्याच्यापासून 
थोदीशी सेना ब काही लढाईची सामग्री मिकवितो. ही सामग्री प्राप्त 
आल्यावर जर लहान राजाने चक्रवती राजाचे साम्राज्य हरण करण्यासाठी 
युद्ध केले तर तो लहान राजा स्वतःच स्वतःचा विनाश करून घेतो. 
त्याचप्रमाणे आदिसिद्ध आत्म्यापासून शक्ती प्राप्त करून घेऊन जो वृत्तौ 
किवा वृत्त्यारूढ पदार्थं असलेल्या आत्म्याचाच अपलाप करतो म्हणजे 
त्याला लपवितो त्याची शेवटी निश्चित च्युती होते. अशा प्रकारे हे स्वतःसिद्ध 








। ~ र विषय प्रकरा 


आहे को, या आत्मसत्तेचा कोणाकड्नही पराजय होत नाही. 
दशादिक्कालाद्यैरकलितचिदालोकवपुषः। 
सदा ताटक्स्वात्मानुभवितृतया विस्फुरति यः।। 
निजो धर्मःशम्भोरनुपमचमत्कारसरसः। 
परं शाक्तं तत्त्वं जगति जयति स्पन्द इति तत्‌।।९।। 
दिशा ब काल हे पदार्थं उत्पत्तीच्या पवी शक्तौशी तन्मय असल्याने 
स्वतःतील लक्षणे प्रकट करू शकत नाहीत. शक्ती सुद्धा स्वतः श्रीशिवाशी 
तादात्म्य पावलेली असल्याने केवक्छ श्रीशिवस्वरूपच बनलेली असते. 
त्यामुके चैतन्य हेच ज्याचे शरीर आहे तो श्रीपरशिब स्वतःच स्वस्वरूपात 
स्फुरण पावत असतो. 
पण तो श्रीपरशिव शक्तियुक्त असल्याने ब्रह्मानंदादि शक्तिस्वरूपी 
शब्दांनी त्याचे वर्णन केले जाते. ब्रह्म म्हणजे आत्मा व आनंद म्हणजे 
शक्तो होय. स्वरूपाचा अर्थही असाच होतो. ^ स्व " म्हणजे आत्मा व 
“रूप” म्हणजे शक्तो होय. तेव्टा परब्रह्म हे तत्त्व शक्तियुक्त असल्याने 
त्याची उपासना करणारे भक्तिमान्‌ साधक भुक्तौ व मुक्त या दोन्हीना पात्र 
होतात. याकरिता त्या परब्रह्मरूपी शक्तितत्त्वाचा जयजयकार असो. त्या 
शाक्ततत्त्वाला स्पंद असे नाव आहे. 
तज्जैरदशितदिशः स्वयमाविशन्तः। 
केचित्रिसर्गगहनं विषमं भ्रमन्तु । । 
तत्रैव यत्पुनरमी हतवर्त्मनान्यान्‌। 
आकारयन्ति गमनाय महान्श्रमोऽयम्‌।।२।। 
सिद्धयोग हा ज्ञानी लोकांनी सांगितलेला परब्रह्मप्राप्तीचा अत्यंत 
श्रेष्ठ व सुलभ असा संप्रदाय आहे. हा संप्रदाय सोड्न शैवागमरूपी 
खोल असा समुद्र तरून जाण्याची काही जण इच्छा करतात. श्रीगुरूनी 
ब्रह्मज्ञान दिल्याबरोबर पटणारे जे शिष्य ते शैव होत. ब्रह्मज्ञान दिल्याबरोबर 
पटण्याचौ क्रिया एकमात्र शक्तिपातानेच होते. या शक्तिपातालाच आगम, 
मागं किवा शास्त्रबोध असे म्हणतात. वामाशक्तीमुखे किंवा अन्य 
मार्गाने आपल्याला ज्ञान प्राप्त ्ालेले आहे असे काही जण म्हणतात. 
परंतु ते परतीरास पोहोचू शकत नाहीत. दुर्बोध व दुःखपूर्णं असा संसारसागर 
पाहून उष्छंघू शकत नाहीत. असे असून सुद्धा ते आपल्या शिष्यांना त्याच 





स्पंदशासर (५५५ 





मागनि या म्हणुन सांगतात. असे सांगणारे लोक मोक्या भ्रमात पडलेले 
आहेत हेच खरे. 
नानावादानिलौघाननवसरकृतान्योन्यसङ्गटघोरो- । 
द्धातानापादयद्धिः श्रवणविदलनोदामशब्दप्रबन्धान्‌। । 
शास्त्राब्धिः क्षोभ्यते यैविवरणरभसादुद्यदावतंभीम। 
भ्रान्तिभ्रष्टागमार्थपुवविधुरमतिस्तारितोऽथीं जनस्तैः। ।३।। 
काही मोठमोठ्या ग्रंथात नाना प्रकारच्या परस्पर विरुद्ध अशा वादविवादांचे 
वारे वाहत असतात. त्यांचे वादविवाद श्रवण केले म्हणजे कान सुद्धा 
घाबरून जातात. अशा ग्रंथांमध्ये विविध प्रकारचे अर्थरूपी भोरे असल्याने 
शास्त्ररूपी समुद्र प्रक्षुब्ध होऊन त्या समुद्र्रांतीने लोक भ्रष्ट होतात. 
त्यांना आपल्या कल्याणाचा खरा मार्ग दिसेनासा होतो. अशा वेन्ट 
शास्त्ररूपी समुद्र तरून जाण्यासाठी ज्यांनी उत्तम रीतीने साधनमार्गाच्या 
शास्त्राचे विवरण करणारे ग्रथ निर्माण केले आहेत त्यांनीच खरोखर 
भ्रमिष्ट लोकांना तारले आहे. 
कश्चिद्धित्ररुचिर्विदन्नपि परं तत्त्वं विपर्यस्यति । 
दरेषध्वान्तविरुद्धबुद्धिरितरो जात्यैव चान्यो जडः । 
इत्थं दुर्लभ एव सर्वहदयग्राही गिरां सङ्ग्रहः । 
किन्त्वेतेऽद्य विवेकिनः कतिपये सन्त्यत्र पात्रं सताम्‌।।४।। 
कित्येक विद्वान्‌ लोक माद्या या मताहून भिन्न मताचे आहेत. हे लोक 
शक्तियुक्त अशा परनब्रह्माचा अर्थ जाणूनवुजून विपरीत रीतीने करणारे 
आहेत. कित्येक लोक द्रेषाने आंधठे होऊन मुद्ामच शास्त्राचा विरुद्ध 
अर्थं करतात. कित्येक जण जन्मतःच मूर्ख असल्याने तत्त्वाचे यथार्थं 
ग्रहणच करू शकत नाहीत. त्यामुटे सर्वाना आवडेल असा ग्रंथ सांगणे 
किंवा लिहिणे फार दुर्लभ आहे. तथापि सत्पात्र असे जे काही थोडे विवेको 
असतील त्यांच्या करिता हा ग्रंथ आहे. 
केनापि ग्रथितां प्रसारणधिया कैश्चिद्‌सूत्रीकृता- 
मेकीकृत्य यथागमं विरचतां स्पन्दार्थसूत्रावलीम्‌। । 
ईशानुग्रहशक्तिवज्रशिखया विद्धेषु विद्रन्मनो- 
माणिक्येषु निवेशयाम्यहमिमां कर्तुं कृतार्थां द्रयीम्‌ । ।५\ । 








` ` अ अ ______ त्न 





भाजपर्यत कित्येकांनी म्हणजे ्रावसुगुप्तांनी प्रथम स्पंदसूत्राबली 
रचिली. नंतर भट श्रीकल्लट इत्यादि सिद्धांनी त्याचे विवरण केले. मी 
(अर्थात्‌ श्रीरामकंठाचार्य यांनी) मंत्रशास्त्राच्या अर्थाची सूत्राबली रचन 
त्याचे विवरण केले. ही दोन्ही एकत्र करून ईश्वराच्या अनुग्रहरूपी शक्तीच्या 
अर्थात्‌ शक्तिपाताच्या वज्नाच्या टोकाने ज्या विद्रानांची मनरूपी माणके 
विद्ध याल आहेत त्यांच्या कोंदणात ही माञ्मी कृती मी बसवितो. त्यामुे 
्रीवसुगुप्तं व श्रीभटकल्लट यांच्या ग्र॑थांची सार्थकता होईल 


नैन नेदनेनैः 





स्पदशास्र ५७ 





स्पद संप्रदाय 

सतत स्पंद पावणारी किवा स्फुरण पावणारी परमेश्वराचौ विमर्शशक्तौ 
अर्थात्‌ स्वतंत्र क्रियाशक्तो हा स्पंदसुत्रामध्ये बणिलेला विषय आहे. 
काश्मीरमधील सवं शैवक्षेत्रामध्ये प्राचीन काठापासून चालत आलेल्या 
एका जनश्रुतीनुसार इ.स. नवव्या शतकापु्वीची अनेक शतके हे येथील 
दार्शनिक संसाराचे अर्थात्‌ शैव शास्त्राचे अंधकार युग मानले जाते. 
त्याकाव्टौ श्रीनागबोधौसारख्या बौद्ध आचार्यानी व अन्य मतवादी लोकांनी 
येथील दार्शनिक क्षेत्रमध्ये द्रैतमृलक सिद्धान्ताची स्थापना केलौ होती. या 
सिद्धान्तांनी सर्वसामान्य जनतेला वास्तविक परिस्थितीपासून किवा यथार्थं 
तत्त्वापासून दूर नेऊन भ्रांतीच्या खड्यामध्ये ठकलून दिलेले होते. अशा 
परिस्थितीमध्ये अनुग्रहैकमृती भगवान्‌ श्रीभूतनाथांना लोकांचा उद्धार करण्याची 
इच्छा माली. भगवान्‌ श्रीभूतनाथ यांनी श्रौवसुगुप्त या नावाच्या एका सिद्ध 
पुरुषाला स्वप्रामध्ये स्वतः दीक्षा दिली. श्रीमहादेव पर्वताच्या पायथ्याशौ 
(हट्ीचे दा्ीगाम) विद्यमान असलेल्या एका टेकडीच्या (हृ्टीचे शंकरपल) 
उंचवस्यावर अद्वैत शैवसिद्धान्ताच्या सत्राचा पत्ता सांगितला. भगवान्‌ 
श्रीभूतनाथ यांनी या शैवसिद्धान्ताच्या सूत्रामध्ये सामावलेले रहस्य श्रीवसुगुप्त 
यांना समजावून दिले. भगवान्‌ श्रीभूतनाथ यांनी सिद्ध श्रीवसुगुप्त यांना 
अशी आज्ञा केली कौ, श्रीवसुगुप्तांनी त्या ठिकाणहून या सूत्राचा संग्रह 
करून त्यातील रहस्य अंधःकारात खितपत पडलेल्या लोकांना समजावृून 
द्यावे व त्या अज्ञानी जीवांचा उद्धार करावा. सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्य यांनी 
श्रीभगवंतांच्या आज्ञेवरून त्या सूत्रांचा संग्रह केला आणि श्रीभटु कष्ट 
आदि सच्छिष्यांना ही सूत्रे व्यवस्थितपणे समजावून दिली. स्वतः 
श्रीवसुगुप्ताचार्यानी त्या सूत्रांमध्ये असलेल्या शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ श्रोशिव 
आणि शक्तो यांच्या पूर्णं अभेदसिद्धान्ताचे सार एक्रावन कारिकामध्य 
संग्रहीतही केले. पुढे काही काटानंतर याच एक्ावन कारिकांना 
“.स्पंदकारिका'', “'स्पंदसूत्रे '' किवा “शक्तिसूत्रे"" अशी नावे दिली 
गेली. 

श्रीभटुकल्छर यांनी परतत्वाच्या विमर्शप्रधानतेचा किंवा ज्ञानप्रधानतेचा 
स्वीकार करून या स्पंदसूत्रावर आपली वृत्ती लिहिली व स्पंदसंप्रदायाचा 
शिलान्यास केला. सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचा्यं यांच्या द्रारा अद्वैत शैवदर्शनाचा 








ए ८ विषय प्रवेश 


जो पुनरुद्धार आला त्याचा वर उक्लेख केलेलाच आहे. प्रत्यक्षात याका 
या शैवदर्शनाचा दुसव्यांदा पुनरुद्धार आला. सिद्ध श्रीवसुगुप्त यांच्या 
आधी अत्यंत प्राचीनकाव्री प्रतिकूल विचारधारांच्या प्रचंड प्रहारांनी या 
शैवदर्शनाचा उच्छेद किवा नाश इ्ालेला होता. त्याकाव्छो भगवान्‌ 
श्री आशुतोषांनी अंधःकारात खितपत पडलेल्या लोकांचा उद्धार करण्याच्या 
इच्छेने श्रीकंठ हे नाव धारण करून भगवान्‌ श्रीदुर्वांसांच्या द्वारा या 
दर्शनाचा पुनरुद्धार करविला होता. या घटनेचा उल्लेख भगवान्‌ श्रोअभिनव- 
गुप्तपादाचार्यानी आपल्या ““तंत्रालोक '” या महान्‌ ग्रंथाच्या पहिल्या 
आद्विकामध्ये विस्तारपूर्वक केलेला आहे. 


तरह गह तह तह चैह 


स्पंदसंप्रदायाचे उपलब्ध साहित्य 

सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्याच्या नंतर श्रीसोमानंद आणि त्यांची शिष्यपंरपरा 
यांनी एकाहून एक श्रेष्ठ अशा स्वतंत्र ग्र॑थाची रचना करून विशाल 
प्रत्यभिज्ञा साहित्य निर्माण केले. स्पंदसंप्रदायामध्ये स्पंदकारिकेव्यतिरिक्त 
अन्य कोणत्याही स्वतंत्र ग्रंथाची रचना केलेल्या लेखकाचे नाव आढन्यून 
येत नाही. याचे कारण काय आहे ? याविषयी काहीही माहिती नाही. अशा 
प्रकारचे ग्रंथ लिहिले गेले असाबेत व ते राजनैतिक विषमतेने कााच्या 
उदरात गडप इले असावेत असा विचार करणेही चुकीचे आहे. असे 
घडले असते तर प्रत्यभिज्ञा साहित्य किंवा शैवदर्शन यांचे दुसरे प्राचीन 
आगमग्रंथ किंवा स्पंदसुत्रे त्या विषमतेच्या कठोर प्रहारापासून वाचणे कसे 
शक्य होते ? यावरून ही गोष्ट स्पष्ट आहे कौ, सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्यानंतर 
स्पंदकारिकांशिवाय अन्य कोणताही मौलिक ग्रंथ लिहिला गेला नाही. 
काश्मीरमध्ये शाक्तलोकापक्षा शैववाद्यांचे संख्याधिक्य होते, या विचारात 
कोणतेही सार आढब्ून येत नाही. सध्याही शाक्तक्रमाचे अनुसरण करणारे 
कितीतरी लोक काश्मीरमध्ये आढद्धून येतात. यामागील कारण स्वतः 
श्रीणिवभडारकच जाणतात. 

स्पंदसूत्रांवर निश्चितपणे अनेक वृत्ती व टीका लिहिल्या गेल्या. यामधील 
अनेक टीका व वृत्ती या आजही उपलब्ध आहेत आणि अनेक ग्र॑धांचा 
केवव्छ उहेख मितो. श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य यांचे प्रमुख शिष्य श्रीक्षेम- 
राजाचायं यांनी आपल्या “ स्पंदनिर्णय"' या ग्रंथामध्ये अनेक विवृतीचा 





स्पदशास्त् ५९ 
उल्नेख केलेला आहे. श्रीक्षेमराजाचार्य यांनी “ स्पंदनिर्णय'' या आपल्या 
ग्र॑थामध्ये “यद्यप्यस्मिन्‌ विवृतिगणना विद्यते नैव शास्त्रे ” अर्थात्‌ जरी 
या स्पंदसूत्रांबर अनेक वृत्ती किंवा टीका लिहिल्या गेल्या असल्या तरौ 
त्या सर्व काही शाखरात उपरुब्ध नाहीत, असे म्हटलेले आहे. श्रीक्षेमराजाचायं 
यांनी सूत्र क्रमांक १७ व सूत्र क्रमांक १८ यांच्या व्याख्येमध्ये श्रीभदरलोहटर 
यांची वृत्ती आणि अन्य टीकाकारांच्या रीकंचा उकेख केलेला आहे. या 
वृत्ती किवा टीका श्रक्षेमराजाचार्याच्या का्टी उपलब्ध असतील; परंतु 
दुर्भाग्याने सध्या या उपलब्ध नाहीत. आजच्या काटी खाली बणिलेल्या 
टीका किंवा वृत्तौ या उपलब्ध आहेत. 

१) श्रीभटक्नट यांची “ स्पंदकारिकावृत्ती " 

२) श्रीक्षेमराजाचार्य यांचा “ स्पंदसंदोह " 

ही टीका केव पहिल्याच स्पंदसूत्रावर लिहिलेली एक विस्तृत टीका 
आहे . “स्पंदसंदोह " या टीकेमध्ये अन्य सर्व सूत्रांचे सार संग्रहित केलेले 
आहे . 

३) श्रीक्षेमराजाचार्य यांनी लिहिलेल्या स्पंदसूत्रावरील ^ स्पंदनिर्णय " 
या त्यांच्या दुसय्या टीकेमध्ये सर्व स्पंदसूत्रांची वेगवेगव्ी टीका लिहिलेली 
आहे . 

४) श्रीरामकंठ यांच्या “ स्पंदकारिकाविवृती " या टीकेमध्ये श्रौभदुकष्लट 
यांच्या वृत्तीचा अर्थ पूर्णपणे प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न केला गेलेला 
आहे. | 

५५) श्रीउत्पलाचार्य यांनी त्यांच्या “ स्पंदप्रदीपिका'' या टौकेमध्ये सवं 
स्पंदसूत्रांवर अत्यंत विस्तृत टीका लिहिलेली आहे. श्रीउत्पलाचार्य (वैष्णव) 
यांच्या संबंधामध्ये हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे कौ, स्पंदप्रदीपिकेचे 
लेखक श्रीउत्पलाचार्य आणि ““ईश्वरप्रत्यभिज्ञा ” या ग्रथाचे लेखक भगवान्‌ 
श्रीउत्पलदेव या दोन वेगवेगव््या व्यक्तो आहेत. 

या उपलब्ध साहित्याचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता या 
टीकाकाराध्ये पारस्परिक अर्थात्‌ एकमेकांविषयी मतभेद आणि दृष्टिकोणांचौ 
मतभित्नता होती हे सत्य स्पष्टपणे ध्यानात येते. या टीकाकारांपैको प्रत्येक 
लेखकाने एका विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोनाचा स्वीकार करून स्पंदसूत्रांची 
व्याख्या केलेली आहे. 


तैः अ ऋ र त 








६० विषय प्रवेश 





सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्य आणि श्रीभटकल्ठट यांचा काठ : - 

या दोन्हीही सिद्ध पुरुषांनी आपले जीवनवृत्त किंवा वंशावव्टी या 
विषयामध्ये कोठेही काहीही लिहून ठेवलेले नाही. असे करून सिद्ध 
श्रीवसुगुप्ताचार्य यांनी अत्यंत शुद्ध अशा भारतीय मयदिचेच पालन 
केलेले आहे. परवती अर्थात्‌ त्यानंतरच्या सर्व लेखकांनीही यांच्या विषयी 
जितका उेख केलेला आहे त्यावरून हे ज्ञात होते की, अर्वाचीन शेवक्षेत्र 
सिद्ध श्रौवसुगुप्ताचार्य आणि श्रीभट्कल्ट यांना सिद्धगुरूच्या रूपामध्य 
स्मरण करौत आलेले आहे. श्रीक्षेमराजाचार्य यांनी स्पंदनिर्णयाच्या 
उपोद्धातामध्ये जनश्रुतीचा उल्लेख करताना सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्याचा केवठ 
नामनिदंश केलेला आहे; तर श्रीभट्कल्टांची प्रसंगानुरूप चर्चाही केलेली 
नाही. श्री्षेमराजाचार्य यांनी केवट श्रीशिवसूत्रविमशिनीच्या उपोद्धातामध्ये 
सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्याचा महामाहेश्वर श्रीसिद्धगुरू आणि श्रीभट्कल्टांचा 
त्यांच्या शिष्यांच्या रूपामध्ये स्वीकार केलेला आहे. याउलट काश्मीरचे 
प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीकल्हण यांनी आपल्या “राजतरंगिणी"” या ग्रंथामध्ये 
मुख्यरूपामध्ये श्रीभटकल्ठटाचे नाव घेऊन त्याच्या समकालीन अन्य सिद्धाचा 
“आदि '' या शब्दाने गौणरूपाने निर्दश केलेला आहे. 

अनुग्रहाय लोकानां भट्श्रीकल्लटादयः। 
अवन्तिवर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन्‌। ५.६६ ।। 

याचा अर्थं असा आहे की, लोकांवर अनुग्रह किंवा कृपा करण्यासाठी 
श्रीभटुकल्लर इत्यादि सिद्धयोगी राजा अवंतिवर्म्याच्या काकामध्ये पृथ्वीवर 
अवतरित ठे, 

या दोघांव्यतिरिक्त दुसया शैवलेखकांनीही आपल्या कृतीमध्ये या 
दोधांचा श्रीगुरु-शिष्य यांच्या रूपामध्ये केव नामाचा उष्टेख केलेला 
आहे. यामुट्े या विषयामध्ये अधिक काही शोध लागेपर्यत मौनाचा आश्रय 
घेणे श्रेयस्कर आहे. 

श्रीकल्हणाचार्य यांनी “राजत्रंगिणी "' या ग्रंथामध्ये एक पद्य उद्धूत 
केलेले आहे. त्यावरून श्रीभटुकल्वट आणि अन्य अनेक सिद्धानी लोकांवर 
अनुग्रह करण्यासाठी काश्मीरमधीर प्रसिद्ध राजा श्रीअवंतिवर्मन यांच्या 
शासनकाकामध्ये पृथ्वीवर अवतार घेतला होता हे कयून येते. यासाठी 
श्रीकल्हणाचार्याचे जितके आभार मानावे तितके कमीच आहेत. 
श्रीकल्हणाचार्य यांनी “राजतरंगिणी ” या ग्रंथाच्या दुसत्या एका पद्यामध्ये 





स्पदशास्र ६१ 





राजा श्रीअवंतिवर्मनाच्या राज्याधिरोहणाचा काठ लौकिक संवत्‌ २९०० 
अर्थात्‌ इ.स.८५५-८५६ असा होता हे कथन केले आहे. तो शलोक 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
एकोनत्रिंशे स वर्षेऽथ प्रजाविप्ुवशान्तये । 
विनिवार्योल्पलापीडं तमेव नृपति व्यधात्‌ । ।४.७९६।। 

अर्थ :- प्रजेमधील गोंधक्छ शांत करण्यासाठी उल्पलापीडाचे निवारण 
करून त्याने अर्थात्‌ अवंतिवर्म्याने संवत्‌ २९०० अर्थात्‌ इ.स. ८५५-८५६ 
त्याच राजाला मारले (आणि तो राज्यावर आला.) 

हे संवत्‌ श्री .स्टैनमहोदयांच्या गणनेनुसार इ.स.८५५-८५६ होते. 
श्री अवंतिवर्मनाने एकूण एकतीस वषं राज्य केले. इ.स.८८६-८७ ही 
त्याची शेवटची कालमर्यादा आहे. सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्य आणि श्रोभटकट्लट 
हे श्रीगुरु-शिष्य असल्यामुठे ते समकालीन होते याविषयौ कोणतीही 
शंका नाही. दुसरीकडे श्रीकल्हणाचार्य यांनी श्रीभडकट याना सिद्ध 
पुरुषाच्या रूपामध्ये स्वीकारलेले आहे. श्रीभट्कलट यांना सिद्धावस्था प्राप्त 
करून घेण्यासाठी कमीत कमी पत्नास वर्ष लागलीच असतील. श्रीभट्कलटांचा 
काठ नवव्या शतकाची सुरुवात मानली असता श्रीवसुगुप्ताचार्याचा काठ 
आटव्या शतकाचा उत्तरार्धं असावा असे वाटते. 

2. 

स्पंदसूत्रांचे खरे लेखक :- 

या संबंधामध्येही प्राचीनकाक्ापासून येथील शैव आचार्यामध्ये पारस्परिक 
मतभेद चालत आलेले आहेत. अद्यापही हा प्रश्र विवादास्पद असून याचे 
कोणतेही समाधानकारक व संतोषजनक उत्तर मिालेले नाही. अनेक 
आचार्याच्या मतानुसार मूकसूत्रांची रचना स्वतः सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्यानी 
केलेली आहे. श्रीभढ्कल्लटांनी श्रीगुरूच्या सूत्रात्मक भाषेचा अर्थ समजून 
घेण्यासाठी या सूतरांवर वृत्ती लिहिलेली आहे. आजही येथील शैवक्षेत्रामध्ये 
बहमत याच बाजूचे आहे व त्याचेच समर्थन सर्वजण करीत असतात. 
याउलट अनेक आचार्याचे मत असे आहे कौ, मूव्छसूत्रांची रचना श्रीभद्र 
कल्टांनी केलेली असून आपल्याच सूत्रांचा अर्थं समजावृून देण्यासाठी 
श्रीभटुकल्वटांनी या सूत्रांवर वृत्ती लिहिलेली आहे. 

या दुसव्या मताच्या समर्थकांमध्ये स्पंदप्रदीपिकेचे लेखक श्रीउत्पलाचारय 








१ २ विषय प्रवेश 





(वैष्णव) आणि श्रीशिवसूत्रवातिकाचे लेखक श्रीभास्कराचा्यं हे प्रमुख 
आहेत. श्रीउत्पलाचार्य यांनी ““स्पंदप्रदीपिका'" या ग्र॑थात असे कथन 
केठे आहे की, श्रीभटुकलछटाना तत्त्वदशीं श्रीगुरू सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्यापासून 
हे रहस्य प्राप्त माले आणि त्यांनी हे रहस्य श्छोकबद्ध केले. 
वसुगुप्तादवाप्येदं गुरोस्तत्वार्थदशिनः। 
रहस्यं श्लोकयामास सम्यक्‌ श्रीभटूकल्लटः ।।५३।। 
याचा अर्थं असा आहे को, यथार्थतत्त्वाचे दशन ्ाठेल्या श्रीगुरू 
वसुगुप्तांपासून हे रहस्य प्राप्त करून श्रीभटुकल्लट यांनी ते योग्य प्रकारे 
श्छोकांमध्ये बद्ध केले, 
श्रीभास्कराचार्यानी आपल्या श्रीशिवसूत्रवातिकाच्या उपोद्धातामध्ये पूवीं 
वर्णिलेल्या जनश्रुतीचा उल्ेख करताना आपले असे मत प्रदशित केलेले 
आहे की, प्राचीन काव्ठी एका सिद्धाच्या आज्ञेवरून श्रीमहादेव पर्वतावर 
सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्याना श्रीशिवसूत्रे मि्ाली होती. सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्यानी 
ती सूत्रे आणि त्यांचे रहस्य श्रीभटुकहट यांना दिले. ही स्पंदसूत्रे चार 
खंडामध्ये विभागलेली होती. श्रीभटुकल्छट यांनी यामधील पहिल्या तीन 
खंडांची व्याख्या आपल्या “तत्त्वार्थचितामणि'” नावाच्या टीकेमध्ये केली. 
श्रीभास्कराचार्यानी हे सर्व “शिवसूत्रवातिक ” या ग्र॑थाच्या उपोद्धातात 
पुढील शब्दात बणिलेले आहे. 
 श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा। 
सिद्धादेशात्प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि।। 
सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रदाद्धदराय सूरये । 
श्रीकल्लटाय सोऽप्येवं चतुःखण्डानि तान्यथ ।। 
व्याकरोत्तरिकमेतेभ्यः स्पन्दसूत्रैः स्वकेस्ततः। 
तत्त्वार्थचिन्तामण्याख्यटीकया खण्डमन्तिमम्‌। । 
याचा अर्थ असा आहे की, कैलास पर्वतावरीरु एका विवक्षित 
शिलाखंडावर सद्र श्रीवसुगृप्तांच्या पुढ्यात सिद्धांच्या आदेशाप्रमाणे ही 
श्रीशिवसूत्र प्रादुर्भूत याल. श्रीवसुगुप्ांनी गुप्त रहस्यांनी युक्त अशी ही सूत्र 
विद्वान्‌ श्रीकल्लटांना सांगितटी. श्रीकट्लटांनी त्या सूत्रांची चार खंडात विभागणी 
करून त्यावर स्प॑ंदसूत्रे रचली आणि अंतिमखंडावर “तत्त्वार्थचितामणि ” 
या नावाची टीका किहिली. 
श्रीउत्पलाचार्य (वैष्णव) आणि श्रीभास्कराचार्य यांच्या या मान्यतेमागील 





स्पदशास्त्र ६३ 





काय आधार आहे ? याचा कोठेही उलेख मिक्त नाही आणि त्यांनी स्वतः 
याविषयी काहीही लिहिलेले नाही. 
श्रीक्षेमराजाचार्याचे मत असे आहे कौ, स्पंदसूत्रांची रचना स्वतः सिद्ध 
श्रीवसुगुप्ताचार्यानी केलेली आहे. श्रक्षेमराजाचार्यानी आपल्या या मान्येतला 
^“ स्पंदनिर्णय '' या ग्रंथाच्या शेवटी आपल्या एका पद्यामध्ये अभिव्यक्त 
केलेले आहे. 
लब्ध्वाप्यलभ्यमेतज्जञानघनं हटरहान्तकृतनिहितेः। 
वसुगुप्तवच्छिवाय हि भवति सदा सर्वलोकस्य ।।४.२।। 
श्रीरामकंठाचार्याच्या विवृतीने कोणत्याही अंतिम तसेच निश्चित निर्णयाप्रत 
पोदोचण्यासाठी कोणतेही साहाय्य मिक्त नाही. काश्मीर येथील संशोधन 
कार्यालयाच्या द्रारा प्रकाशित विवृतीच्या (संवत्‌ १९६९ संस्करण) प्रष्ठ 
क्रमांक ३ वर उदेखिलेल्या “केनापि ग्रथितां प्रसारणधिया "- इत्यादि 
उपोद्धातात्मक पद्यामध्ये श्रीरामकंठाचार्य यांनी सूत्रावलीचे ग्रथन करणाव्या 
कोणत्याही निश्चित व्यक्तीचे नाव लिहिलेले नाही. या पद्यावर लिहिलेल्या 
रिप्पणीमध्ये स्पष्ट शब्दामध्ये असे लिहिलेले आहे की, श्रीवसुगुप्तपादाचार्यानी 
सर्वप्रथम स्पंदसूत्रांची रचना केलेली आहे. “ प्रथमं वसुगुप्तपादैः सूत्रावलिः 
टृब्धा । '" अर्थात्‌ श्रीवसुगुप्तपादांना सर्वप्रथम सूत्रावली मिव्ाली. ही टिप्पणी 
कोणीही लिहिलेली असली तरी कोणत्या आधाराने लिहिलेली आहे 
याविषयीचे सूत्र कोठेही आढन्ून आलेले नाही. 
श्रीभद्कल्टांच्या पुढील पद्याच्या अर्थाचा निष्पक्षपातीपणाने विचार 
केला असता असा निष्कर्षं निघतो कौ, सूत्रकार होण्याचे श्रेय हे सिद्ध 
श्रीवसुगुप्ताचार्याना प्राप्त आलेले आहे किवा सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्यानी 
स्पंदसूत्रांची रचना केलेली आहे. 
अगाधसंशयाम्भोधि समुत्तरणतारिणीम्‌। 
वन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌।। 
। । स्पंदकारिका क्रमांक ५२।। 
वरील पद्याचा निष्पक्षपातीपणाने विचार केल्यास असा निष्कषं काढला 
जाऊ शकतो की, वास्तविक सूत्रकार होण्याचे श्रेय सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्यानाच 
प्राप्त होते. 
मूक स्पंदसूत्रांची एकूण संख्या एक्रावन आहे. श्रक्षेमराजाचार्यानी 
सुद्धा आपल्या स्पंदनिर्णयाच्या उपोद्धातामध्ये मृव्छसूत्रांचौ संख्या एक्तावन्न 








अ ट विषय प्रवेश 


सांगितलेलौ आहे. यावरून ही गोष्ट सिद्ध होते कौ, वर उेखिलेली 
कारिका श्रीभद्कलटांनी मूव्सूत्रांवर वृत्ती लिहिल्यानंतर श्रीगुरुभारतीना 
वंदन करण्यासाठी या वृत्तीला जोडलेली आहे. मृट्छसूत्रे ही श्रीभटुक्लटांनी 
& : लिहिली असती तर त्यांना बावन्नावौ कारिका आपल्याच शब्दाना 
 श्रीगुरुभारतीचे " नाव देऊन आणि कारिकेमध्ये ब्णिलेल्या विशेषणांनी 
सजवून स्वतःच त्यांची वंदना करणे शक्य नाही. श्रीभटुकल्लटांच्या कारिका 
क्रमांक बावन्न वरून सिद्ध श्रीवसुगुप्ताचार्य हेच मूर स्पंदसुत्रकार आहेत 
हे सिद्ध होते. 

याशिवाय श्रीभटकल्टाचार्य विरचित वृत्तीच्या अनुवादाचे मूढ पुस्तक 
अर्थात्‌ काश्मीर येथील संशोधन कार्यालयाच्या द्रारा प्रकाशित स्पंदकारिकेच्या 
(श्रोकल्वटाचार्य वृत्ती संवत्‌ १८७० संस्करण) शेवटी तीन श्छोकांचे एक 
वेगकरे परिशिष्ट छापलेले आहे. हे तीन श्छोक श्रीभटकलछटाचार्यानी लिहिलेले 
आहेत को, अन्य कोणी याविषयी काहीही माहिती नाही. या तीन श्छोकामधील 
दुसरा श्छोक पुद्धीलप्रमाणे आहे - 

टृब्धं महादेवगिरौ महेशस्वप्रोपदिष्टाच्छिवसूत्रसिन्धोः। 
स्पन्दामृतं यद्रसुगुप्तपादैः श्रीकल्ठटस्तत्प्रकटीचकार ।। 

अथं :- जे श्रीवसुगुप्तपादांनी श्रीशंकरांनी स्वप्रात आदेश दिल्या- 
प्रमाणे श्रीशिवसूत्ररूपी समुद्रातीक स्पंदामृत मिकविले तेच श्रीभटुकलटांनी 
प्रकट केले. 

या श्छोकाची रचना कोणीही केलेली असली तरी या श्लोकामध्ये 
स्पष्ट शब्दामध्ये श्रीवसुप्तपादाचार्याना मूठ स्पंदसूत्रकार आणि श्रीभटु- 
कल्लटाचायांना वृत्तिकार घोषित केलेले आहे. 

तै ओ अरैः ॐ ओ 

स्पंद म्हणजे काय आहे 2 :- 

श्रीशिवशक्तिसामरस्य हेच श्रीसदाशिवतक्त्वापासून पृथ्वितत्त्वापर्यत 
सवं जडचेतनात्मक विश्वाचे आधारभूत आणि यथार्थं स्वरूप आहे. 
स्पदशास्त्राच्या पारिभाषिक शब्दामध्ये यालाच चिन्मात्ररूप आत्मसत्ता 
असे म्हणतात. या श्रीशिवशक्तिसामरस्यामध्ये श्रीशिव हे प्रकाश 
आहेत आणि शक्ती हा त्यांचा विमर्शं आहे. श्रीशिव आणि शक्ती 
किवा प्रकाश आणि विमर्शं ही द्वित्वे किवा यांचा दोनपणा अगर द्वैत 
हे केवक सांगण्यासाठी व एेकण्यासाठी ओपचारिकपणाने वापरलेली 





स्यदशास्त्र ६५ 








आहेत. प्रत्यक्षात या दोहोमध्ये नीरक्षीराप्रमाणे अर्थात्‌ पाणी व दूध 
यांच्याप्रमाणे सामरस्य आहे. असो. विमर्शं ही प्रकाशाची स्पंदना 
आहे आणि अशी स्पंदना असल्यामुटठे विमर्शं हा प्रकाशाचा प्राण 
आहे. प्रकाशामध्ये प्राणभृत स्पंदना नसेल तर प्रकाशाची सत्ता 
कोवून असणार ? शक्तिहीन श्रीशिवांची कल्पना शवाच्या कल्पनेहून 
अधिक काहीही नाही. निष्कर्षतः प्रकाशरूप श्रीशिवांची स्वतःची 
अभिन्न अहंविमर्शरूपा (मी स्फरणरूप) शक्ती हाच स्पंद आहे आणि 
स्पंदना हेच श्रीशिवांचे स्वातंत्र्य आहे. 
रिद तैद तह तर ग 

स्पदनशक्तीमध्ये ज्ञातृता आणि कर्तंतारूप स्वात॑त्य :- 

चित्‌, निर्वृत्तौ (आनंद), इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया हौ शक्तोची पाच 
मुखे आहेत. यातील चित्‌ आणि आनंद हे श्रीशिवांशौ इतके एकरूप 
्मालेले आहेत कौ, याचे पार्थक्य किंवा भिन्नत्व हे कल्पनेतही शक्य नाही. 
इच्छा हे श्रीशिवांचेच स्थूलरूप आहे; परंतु श्रीशिवांचे श्रीशिवभृमिकेमधील 
रूप हे पशुभूमिकेमधील रूपाहून पूर्णपणे भित्र आहे. श्रीशिव हे पशुप्रमाणे 
स्थूलरूपामध्ये कधीही आंबा खाण्याची किंवा आ्आाडांची मोजदाद किवा 
गणना करण्याची इच्छा करीत नाहीत. शैवमान्यतेनुसार या भूमिकेमध्ये 
इच्छेचे रूप चित्ता आणि आनंदता यांचे केवव्छ सृक्ष्मातिसृक्ष्म असे 
अभ्युपगम अर्थात्‌ सादृश्य किवा साम्य आहे. श्रीशिवत्वामध्ये चित्‌ता 
आणि आनंदता हे दोन्ही अंतर्भुत आलेले आहेत. या अभ्युपगमामध्येही 
बहिर्मुखीन उन्मुखता नसल्यामुटे इच्छा ही श्रीशिवत्वामध्ये विश्रांत अवस्थेमध्ये 
विद्यमान असते. मात्र ज्ञान आणि क्रिया शेष राहतात. या दोन्ही रूपामध्ये 
शाश्वत शाक्तस्पंदना ही पतिभूमिका आणि पशुभूमिका या दोन्ही मध्ये 
युगपत्‌ अर्थात्‌ एकाचवेव्टी स्पंदायमान आहे. निष्कष॑तः ज्ञातृता आणि 
तदनुकृल कतृंता (सर्व काही जाणण्याचे आणि करण्याचे स्वातंत्र्य यालाच 
पूर्णकर्तृत्व असे म्हणतात.) हेच स्पंदशक्तौचे स्वरूप आहे. हेच त्यामधील 
स्वातंत्र्य आहे. याच स्वातंत््याच्या द्वारा श्रीशिव हे गृहीता-भूमिका, ग्रहण- 
भूमिका आणि ग्राह्म-भृमिका यावर एकाच वेष्टौ स्पंदायमान असतात. 

शक्तीची पाच मुखे या पाच भिन्न भिन्न शक्ती नाहीत. प्रत्यक्षात शक्तौ 
ही एकच आहे. स्वतंत्र चित्‌ता किवा चिन्मात्ररूपता हे या शक्तीचे मूढ रूप 
आहे. शक्तो ही शक्तिमानाशी अभिन्न आहे. चित्‌तेचे स्थुलरूप आनंद 








हि 


विषय प्रवेश 


६६ 


आहे. आनंदाचे स्थूलरूप इच्छा आहे . इच्छेचे स्थूलरूप ज्ञान आहे आणि 
ज्ञानाचे स्थूल रूप क्रिया आहे . श्रीशिव हे सुष्टी, संहार , स्थिती, पिधान 
आणि अनुग्रह इत्यादि पाच कृत्ये करीत असतात; कारण श्रीशिवां मध्ये 
ज्ञान आहे. श्रीशिवांमध्ये इच्छा असल्याने ते जाणत असतात. श्रीशिव हे 
इच्छा करतात; कारण त्यांच्यामध्ये आनंद आहे. श्रीशिव हे पूर्णचैतन्यरूप 
असल्याने आनंदमय आहेत. निष्कर्षतः चित्‌ता हेच श्रीशिव आहेत आणि 
श्रीशिव हीच चितता आहे. केवर श्रीशिवशक्तिसामरस्य हेच खरे तत्त्व 
आहे. 
गैर त तैः तरः तः 

स्वस्वभाव किंवा स्वभाव :- 

(स्पंदशास्त्रामध्ये स्वस्वभाव किवा स्वरूपता यांच्यासारख्या शब्दातील 
“स्व शब्दाच्या पुनरुक्तौचा दोष नगण्य आहे; कारण या दर्शनामध्ये या 
पुनरुक्तोच्या द्रारा आत्मतत्त्वाची मौलिकता, मलहीनता आणि शाश्वतिक 
वर्तमानता अभिव्यक्त केलेली आहे. काही ठिकाणी “स्व '* या शब्दाचा 
प्रयोग हा अनिवार्यपणे केला गेलेला आहे.) 

संसारभूमिकेमध्ये कोणत्याही प्राणिविशेषामध्ये किवा वस्तुविशेषामध्ये 

उत्पत्तीपासून शेवटपर्यत प्रायः एकाच रूपात राहणाव्या विशिष्ट गुणाला 
किवा प्रकृतीला स्वभाव असे म्हणतात. या भूमिकेवर प्रत्येक पदार्थं हा 
विशिष्ट तसेच अन्य पदार्थाहून भिन्न असल्यामुटे हा स्वभावही विशिष्ट 
तसेच विभिन्न प्रकारचा असतो. यामुके या स्वभावाला समष्टिरूप नाही तर 
व्यष्टिरूप असे म्हणता येते. याउलर अध्यात्म-भूमिकेवर स्वभाव किवा 
स्वस्वभाव या शब्दाचा अर्थं विश्वाच्या प्रत्येक जड किंवा चेतन पदार्थामध्ये 
अनुस्युत असलेली अर्थात्‌ समाविष्ट असेलली किवा व्यापून असेलली 
मौलिक सत्ता किवा तत्त्व असा आहे. हे मौलिक आत्मतत्त्व या विभिन्न 
वेद्यपदार्थाचे प्रकाशन, स्थितौ आणि संहार यांचे मूठ कारण असल्यामुले 
कतुं भूत सत्ता आहे आणि स्वयं कार्यभूत प्रमेयतेच्या अर्थात्‌ स्वसंवेद्य 
आत्मततत्वाच्या स्पर्शापासून खृप दूर आहे. हे आत्मतत्त्व निरवच्छिन्न 
अर्थात्‌ न ्ञाकलेले, अकालकलित अर्थात्‌ कालाने ग्रासले न जाणारे 
आणि स्वतंत्र असल्यामुके विशुद्ध चिन्मात्ररूप आहे. हे तत्त्व हीच प्रस्तुत 
स्पंदसूत्रामध्ये वणिलेली आत्मसत्ता आहे . स्वरूप किंवा स्वस्वरूप यासारखे 
अन्य पारिभाषिक शब्द या आत्मसत्तेलाच अभिव्यक्त करीत असतात, 





स्यदशास्र ६७ 


स्पदशास्त्रामधील अवस्थायुगल :- 

शैवदर्शनाचा अभ्यास केल्यावर हे तथ्य लक्षात येते को, विश्वाच्या 
कणाकणामध्ये अथवा विश्चोत्तीर्ण रूपामध्ये केवठ हीच स्पंदमयी आत्मसत्ता 
विद्यमान आहे किंवा व्यापून राहिलेली आहे. या आत्मसत्तेलाच अवस्था- 
विशेषाच्या सीमेमध्ये बंद करणे ही सर्वात मोठी भ्रांती आहे. परंतु 
संसारभूमिकेचा निर्वाह हा भेददृष्टीचा स्वीकार केल्याशिवाय होऊ शकत 
नादी. भेद हा अभेदाचाच बहिर्मुख विकास आहे. 

परतत्त्व हे शक्तिमान असल्यामुके आपल्या निर्बाध तसेच स्वतंत्र 
शाक्त विजंभणेच्या म्हणजे विकासाच्या किंवा विस्ताराच्या द्वारा स्वयंकतृंता 
म्हणजे स्वतःच्या कर्तृत्वाची अवस्था आणि कार्यता म्हणजे कार्य करण्याची 
अवस्था यांमध्ये प्रकाशमान होऊन विश्वाच्या उत्थानाची किंवा पतनाची 
क्रीडा करीत राहते. या दोन अवस्थांमधील कार्य करण्याची अवस्था हा 
स्वरूप-विकास असून स्वरूप-विश्रांती ही कर्तृत्वाची अवस्था आहे. कार्यता 
अर्थात्‌ कार्य करण्याची ही उपाधी कर्तृतेच्या अर्थात्‌ कतूंत्वाच्या प्रकाशावरच 
जीवित राहिलेली आहे. ज्ञानप्राप्ती ्ाल्यावर ही कार्यता तत्काक विलीन 
होऊन जाते. याउलट कर्तृता अवस्था ही नित्य उदय पावणारी ज्ञानरूप 
अवस्था असल्यामुरे शाश्चत यथार्थता आहे. आत्मकल्याण इच्छिणान्या 
व्यक्तीसाठी कर्तृता ही उपादेय किवा ग्राह्य आहे आणि कार्यता ही हेय 
किंवा त्याज्य आहे. भारतातील जवकजवन् संपूर्णं दार्शनिक संसारामध्ये 
स्वतंत्र कर्तृतेला “ अहंता " असे म्हणतात व परतंत्र कार्यतेला “इदंता” या 
शब्दाने अभिव्यक्त केले जाते. 

22. 

स्पंदशास्त्रामधील प्रमात्याचे किंवा जीवाचे 

अर्थात्‌ ज्ञात्याचे भेद :- 

स्पंदशास्त्राच्या मान्यतेनुसार मूलतः पूर्णचेतन स्वस्वभाव असलेला 
असा वरपासून खालपर्यत एकच प्रमाता अर्थात्‌ जीव किंवा ज्ञाता विद्यमान 
आहे. स्वतंत्र ब आनंदमय असल्यामुटे हा प्रमाता किवा ज्ञाता किवा ज्ञान 
करून घेणारा पुरुष पतिप्रमाता अर्थात्‌ परमेश्वर आणि पशुप्रमाता अर्थात्‌ 
जीव या दोन रूपांमध्ये अवस्थित आहे अर्थात्‌ श्रीशिव आणि जीव ही 
प्रमात्याची दोन रूपे आहेत. या प्रमात्याचे पतिप्रमाता हे रूप विश्चोत्तीर्णाचा 
विश्चवमय विकास आहे अर्थात्‌ या रूपामध्ये या पतिप्रमात्याच्या किवा 








ए ८ 


विषय प्रवेश 


परमेश्चवराच्या किवा श्रीशिवांच्या इतर भेदांची कल्पनाही केली जाऊ शकत 
नाहो. पशुप्रमात्याच्या रूपामध्ये अर्थात्‌ जीवरूपामध्य हा प्रमाता किवा 
ज्ञाता विश्वोत्तौणाचा विश्वमय विकास आहे. या रूपामध्ये हा जीव अर्थात्‌ 
प्रमाता किवा ज्ञाता व्यष्टिरूप अर्थात्‌ सीमित किंवा व्यक्तिगत आणि 
विशिष्ट आहे. यामुटे या प्रमात्याचे प्रकार, उपप्रकार आणि आकार- 
प्रकारात्मक वैचित्र्य इतके विविध आहे कौ, यांची गणना मानवाच्या 
संकुचित कल्पनेमध्ये येऊ शकत नाही. पांचभौतिक शरीर धारण करणाच्या 
प्रत्येक जंगम आणि स्थावर प्राण्याला पशुप्रमाता अर्थात्‌ पशुरूप जीव 
असे म्हणतात. प्रत्यभिज्ञाद्शनाच्या आचार्यानी “ अहंता" आणि “इदंता " 
यांच्या चढ-उताराच्या आधारावर विश्चाला शुद्धमार्ग आणि अशुद्धमार्ग 
यामध्ये विभक्त केलेले आहे. या आचार्यानी मार्गावर अवस्थित असलेल्या 
प्रमात्यांच्या विभिन्न तसेच विविध स्तरांचे गंभीर अर्थात्‌ सखोल विवेचन 
प्रस्तुत केलेले आहे. परंतु स्पंदशास्त्राच्या मतानुसार श्रीशिवप्रमात्याशिवाय 
अन्य सर्वं श्रीसदाशिवकोटी ते पृथ्वीकोरीपर्यत स्थित असलेले प्रमाता 
अर्थात्‌ जीव हे पशुप्रमाता आहेत. स्पंदशास्त्रकारांनी या प्रमात्यांमध्ये 
आढन्ून येणात्या बोधात्मक किवा ज्ञानात्मक संकोच किंवा विस्तार 
यांच्या आधारावर या प्रमात्यांना म्हणजे जीवांना अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध 
आणि सुप्रनुद्ध या चार श्रेणीमध्ये विभागलेले आहे . पुढे सूत्र क्रमांक १७ 
च्या विवरणामध्ये या चारही श्रेणीवर यथासंभव प्रकाश टाकलेला आहे. 
भै तर तरै ह ओः 

प्रमात्याचे अर्थात्‌ जीवांचे ग्राह्यविषय :- 

पतिप्रमात्यासाठी किवा श्रीशिवांसाठी हे संपूर्णं जड-चेतनात्मक विश्च 
अभिन्न अहंरूपामध्येच ग्राह्य मानलेले आहे. पशुप्रमात्याचे किंवा जीवाचे 
आभ्यंतर आणि बाह्य हे दोन प्रकारचे ग्राह्य विषय आहेत. आभ्यंतर 
ग्राह्यविषयामध्ये सुख, दुःख आणि मृढता हे तीन अंतःकरणाच्या धर्माशी 
सं्ब॑धित असलेले भावनात्मक विषय समाविष्ट होतात. बाह्य ग्राह्य विषयामध्ये 
शब्दात्मक, स्पशात्मक, रूपात्मक, रसात्मक आणि गंधात्मक स्थुल पदार्थ 
अंतभूत होत असतात. आभ्यंतर विषय हे मानसिक अनुभृतीच्या द्रारा 
आणि बाह्य विषय हे पाच ज्ञानेद्रियांच्या द्वारा ग्राह्य आहेत किंवा ग्रहण 
केले जातात. या संबंधामध्ये हे तथ्य लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, 
पतिप्रमात्यापेक्षा अर्थात्‌ श्रीशिवांपेक्षा पशुप्रमाता अर्थात्‌ जीव हा स्वयं 
ग्राह्यकोटोपध्ये पडत असतो. 





स्पद्शासत्र ६९ 





पाश कोणता आहे 2 :- 

प्रत्येक पशृच्या किवा जीवाच्या हन्मंडलामध्ये निगृढ अर्थात्‌ खोल 
रूपामध्ये असलेल्या ज्ञान क्रियात्मक स्पंदशक्तोच्या खन्या, स्वतंत्र तसेच 
सामान्य रूपाचे विस्मरण हाच त्या जीवाचा पाश आहे. संसाराच्या भूमिकेवरोल 
सर्वं जड आणि चेतन पदार्थं ही सामान्य शक्तौची विशिष्ट रूपे आहेत. 
विशिष्ट असल्यामुटे ही रूपे परस्परांहून भित्र आहेत. यामुके ही रूपे 
परस्पर-सापेक्ष आहेत. ही पारस्पारिक सापेक्षता भौतिक द्रद्रात्मकता 
आहे. द्रद्राच्या चक्रोच्या दोन दगडांमध्ये अडकलेला जीव हा सतत 
दठ्ला जात आहे . हा जीव परमेश्वराचा शक्तिपात किवा परमेश्चवराचो कृपा 
होईपर्यत येर्ाव्यांच्या गोधव्ात पड्नच राहतो. सामान्य शब्दामध्ये असेही 
म्हणता येते कौ, विश्चात्मक एकत्वाला विसरून वैयक्तिक अनेकत्वाच्या 
दरीमध्ये हरवून जाणे हे एक असे बंधन आहे को, जे जीवात्म्याला 
जद्टृप्रमाणे चिकटलेले असते. या ज्टपासून सुटका करून घेणे हे केवट 
धैर्यवान्‌ पुरुषाचे काम आहे. 

तैद तरह तै तरैः त 

मुक्तो म्हणजे काय ? :- 

सामान्य रूपामध्ये मुक्तौ सारख्या पथक्‌ पदार्थाची कल्पना हो सापेक्ष 
बनत असते. शेवटी मुक्तौ कशापासून ? याकरिता अशा परिस्थितीमध्ये 
बंधनासारख्या पृथक्‌ किंवा वेगव्छ्या सद्धावाचौ आवश्यकता आहे. स्वस्वभाव 
हा निरपेक्ष असतो. परिणामस्वरूप या भूमिकेवर कोणतेही बंधन नाही व 
कोणापासुनही मुक्तौ होणे नाही. स्वभाव हा स्वभाव आहे. कमीही नाही 
आणि जास्तही नाही. 

पशुभूमिकेवर सर्वं काही सापेक्ष आहे. यामुठे बंधन आणि मुक्तो 
यांसारख्या कल्पनाही विद्यमान आहेत. वर सांगितलेले आहे कौ, 
आत्मशक्तीच्या खव्या स्वरूपाची विस्मृती हेच बंधन आहे. यावरून ही 
गोष्ट निश्चित आहे की, या स्वरूपाची पूर्ण आणि खरी स्मृती हीच मुक्तो 
आहे. या स्मृतीलाच शास्त्रीय शब्दामध्ये “ तुरीयारूप शाक्त-भुमिकेचा 
साक्षात्कार होणे " असे म्हणतात. 

तैद ओ तह तरह त 

स्पंदाच्या उपदेशाचा अधिकारी कोण 2 :- 

स्पंदसंप्रदायाच्या श्रीगुरूच्या मान्यतेनुसार वर बणिलेल्या चार प्रकारच्या 
पश॒भूमिकेवरील प्रमात्यांमधील अर्थात्‌ ज्ञात्यांमधील केवर प्रबुद्ध प्रमाता 








© विषय प्रवेश 


किवा जीव हीच स्पंदशास्त्राच्या उपदेशासाठी उपयुक्त किंवा लायक व्यक्ती 
आहे. अबुद्ध आणि बुद्ध प्रमात्यांना किवा जीवांना उपदेश करणे हे 
वाक्वंटामध्ये बौ रोवण्याप्रमाणे निष्फल आहे. सुप्रबद्ध प्रमात्याला किंवा 
4. उपदेशाचौ आवश्यकता नाही; कारण सुप्रबुद्ध जीवाने प्राप्य वस्तु 
प्राप्त करून घेतलेली आहे. यातील प्रबुद्ध प्रमाता किवा जीव हा आध्यात्मिक 
दृष्टीने शाक्तभूमिकेच्या प्रवेशद्राराच्या अत्यंत निकट पोहोचलेला असतो; 
परंतु श्रीसदुरूच्या कृपेशिवाय तो शाक्तभूमिकेच्या क्षेत्रात प्रवेश प्राप्त 
करून घेण्यास समर्थं असत नाही. यामुटे या प्रबुद्ध प्रमात्याला या 
स्पंदवाक्याचे अमृत पाजून त्याला अगाध संशयसागरातून पार करणे हे 
सिद्ध श्रीगुरूचे आवश्यक तसेच मनोनीत अर्थात्‌ आपणहून स्वीकारलेले 
असे कर्तव्य आहे. हाच सर्वं स्पंदशास्त्राचा मुख्य उदेश व हेतृही आहे. 

 स्पंदशास्त्र अर्थात्‌ सिद्धयोग साधन पद्धती '' या ग्र॑थाच्या पहिल्या 
आवृत्तीत फक्त श्रीउत्पलाचार्य यांच्या “स्पंदप्रदीपिका " या ग्रंथाचे भाषांतर 
छापले होते. मात्र या प्रंथाच्या दुसव्या आवृत्तीत श्रीउत्पलाचार्य यांची 
"स्पंद प्रदीपिका "", श्रीरामकंठाचार्य यांची ^ स्पंदकारिकाविवृती ', 
श्रोभट्कल्ठर यांची “ स्पंदकारिकावृक्ती " श्रीक्षेमराज यांचा “स्पंदनिर्णय'' 
श्रोकृष्णानंदसागर यांची ^ स्पंदरंजनी " आणि श्रीक्षेमराज यांचा “स्पंदसंदोह” 
या मूठ संस्कृत टीकांचे भाषांतर छापले आहे. स्पंदशास्त्राचा विषय 
अत्यंत कठीण असल्यामुटे त्याच्या सर्वं कक्षा स्पष्ट व्हाव्यात या उदेशानेच 
उपरोक्त स्वं टीका संपादून छापण्याचा हा उपक्रम केला आहे. सर्वं 
साधकभक्ताना व अभ्यासू साधकांना याचा विशेष लाभ होईल अशी खात्री 
आहे. 

त्याचप्रमाणे श्रीभटकलर यांच्या “ स्पंदकारिकावृत्ती"” या ग्रंथाचे 
भाषांतर करताना “'स्पदकारिका " श्रीभटुकल्ठटाचार्य विरचित वृत्ति सहित, 
हिन्दौ अनुवाद ओर सूत्रौपर स्वतंत्र विवरण या प्रो. नीरुकंठ गुरु यांनी 
लिहिलेल्या ग्र॑ंथाचा उपयोग केला आहे. त्याचप्रमाणे “स्पंदकारिका " 
पञ्चभिः टीकाभिः समलङ्कता'' या आचार्यकृष्णानंदसागर यांनी संपादिलेल्या 
ग्रंथाचाही मूठ टीकांच्या उपठब्धीसाठी उपयोग केला आहे. 

येथपर्य॑त ग्र॑थात प्रवेश होण्यासाठी आवश्यक असलेले विवेचन केले. 
यापुढे स्पंदतत्त्वकारिकांचे विवेचन व विवरण केले आहे. 

भैर ओर तैर तैः ओ 





्पदशासत्र १ 


स्पद-क्ारिक्ता 
।। श्रीस्पन्दवपुषे नमः| । 
।। ॐ नमः स्वस्पदात्मसंविन्मू्तये शंभवे। । 


परित्वा प्रवाह 
वव्यक्श्छच्छः लि -ष्यट पडित्ना त य जक 
स्वस्ज्य-स्पव्ड 


। । मङ्गलाचरणम्‌ । | 
यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ । 
तं शक्तेचक्रविभवप्रभवं शङ्करं स्तुमः ।।९।। 

अन्वयार्थं :- यस्य - ज्याच्या, उन्मेषनिमेषाभ्याम्‌ - डोच्छ्यांच्या 
उघडञ्चापीमुके, जगतः - विश्वाचा, प्रलयोदयौ - संहार व निर्मिती 
(होतात), तम्‌ - त्या (ला), शक्तिचक्रविभवप्रभवम्‌ - शक्तीच्या समुदायांच्या 
एेश्वर्याच्या उगमाला (उगमस्थान असलेल्या), शङ्करम्‌ - शंकराला, स्तुमः 
- आम्ही स्तवितो.।।१।। 

अर्थं :- श्रीशंकराच्या नेत्रांच्या उपडण्याने आणि मिटण्याने (म्हणजेच 
स्पंदामुके) शक्तिचक्राचा संहार व उत्पत्ती होते. यामुठे जगाची उत्पत्तौ व 
लय होत असतात. त्या (अनंत) शक्तीच्या समृहाच्या एेश्चर्याचे उगमस्थान 
असलेल्या अर्थात्‌ जगाच्या सर्वं उत्पत्ती-लयाला आदिकारण असलेल्या 
श्रीशंकरांची आम्ही स्तुती करीत आहोत. ।।१।। 

12.2.32. 

श्रीरत्यलाचार्यं प्रदीपिका :- 

श्रीशंकर म्हणजे परम श्रीशिव होय. ते नित्य आहेत. ते निव्वलट 
ज्ञानस्वरूप आहेत. ते आपल्या ज्ञानस्वरूपापासून कधीही च्युत होत 
नाहीत. असे असून ते डोठे उघडतात व मिटतात. असे अनित्य कर्म ते 
कसे करू शकतात ? त्याचे उत्तर असे आहे की, नेत्र उघडण्याचे व 
मिटण्याचे काम त्यांची इच्छाशक्तौ करीत असते. जगत्‌ हे परमेश्वराच्याच 
मायाशक्तौने निर्माण केलेले असल्यामुटे त्याला उत्पत्ती व लय आहे. 
त्याला ईश्वराची इच्छा हे निमित्त होय. उत्पत्तीला कारणीभूत असलेल्या 








२ निःष्यंढ पिला 





ईश्वराच्या इच्छेला उन्मेष असे म्हणतात व प्रलयाला कारणीभृत असलेल्या 
ईश्वराच्या इच्छला निमेष असे म्हणतात. व्यवहारामध्ये इच्छा ही इच्छेच्या 
अवस्थेत असताना इच्छिलेला पदार्थं परब्रह्म असतो 9 तो पदार्थ 
स्वस्वरूपातच असतो. त्याप्रमाणे परमेश्वराच्या शक्तीच्या ठिकाणी नाना 
प्रकाराने भासमान होणारे हे जगत्‌ विशेष रूपाने किचितसुद्धा प्रकट न 
होता स्वस्वरूपाशी तद्रूप असते. त्यालाच म्हणजे त्या दशेलाच श्रीशिवदशा 
असे नाव आहे. 
या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रमरूपिता । 
अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः ।। 

निरनिराव्ख्या पदार्थाचे ज्ञान करून देणारी अशी जौ प्रतिभा शक्ती 
आहे ती चिद्रूप आहे. अक्रम म्हणजे क्रमरहित, अनंत व चिद्रूप असे 
श्रोमहे श्वर किवा श्रीपरमेश्वर हे त्या प्रतिभेचे ज्ञाते आहेत. इच्छा, ज्ञान व 
क्रिया ही नावे असलेली इदं तारूपी माया शक्तिजन्य आहे. त्यामुके फक्त 
एक श्रीशिवदशेखेरीज मायाशक्ती सदा प्रकटरूपाने असते. या शक्तीपासुन 
श्रीसदाशिवादि ३४ तत्त्वे निर्माण आली. अशी ही परमेश्चवराची शक्ती 
स्वतःच्या लीलेने जगाची उत्पत्ती व लय करणारी उन्मेष व निमेष या 
शब्दांनी वर्णिली जाते. 

श्रीभद्कल्लटांनी वरील सत्राचा अर्थ निराव्ठा केला आहे. “यस्योन्मेष- 
निमेषाभ्यां जगतः प्रलयो उदयो ।'' ज्या परब्रह्माचा उन्मेष म्हणजे 
स्वतःच्या स्वरूपाचा विकास माला असताना म्हणजे स्वस्वरूपाची जागृती 
माली असताना जगाचा प्रलय म्हणजे नाश होतो. 

निमेष म्हणजे स्वस्वरूपाला विसरणे होय. स्वतःच्या स्वरूपाला विसरला 
म्हणजे जगाची उत्पत्ती होते; परंतु परब्रह्मतत्तव नित्य शक्तियुक्त असल्याने 
प्रथम सांगितलेला अर्थच जास्त सयुक्तिक वाटतो. शक्तो व श्रीशिव यांच्यामध्ये 
अभेदच आहे. परब्रह्माच्या ठिकाणी एश्वर्य म्हणून जे वर्णन केलेले आहे 
ते शक्तियुक्त म्हणूनच केलेले आहे. सर्वत्र “ अहं " हीच जागृती असणे 
म्हणजे निर्गुण तत््वांची जागृती असून तिच्यात त्रैलोक्य निर्माण करण्याची 
शक्तो आहे. अशा वेव्टी जगत्‌ हे जरी दिसत असले तरी ते अहंरूपच 
आह. अर्थात्‌ जगत्‌ सुद्धा परब्रह्मच आहे. हे श्रीशंकरणेश्वर्य अती अपूर्व 
आहे. ईश्चरत्व असून कशावरही सत्ता चालवावयाची नाही आणि दुसरी 
अपूर्वता अशी की, जगत्‌ भासमान्‌ होत असून सुद्धा ते परब्रह्मरूपच आहे 





स्पदशासर ३ 





अशी जागृती ठेवावयाची. “ अहं " स्वं आहे व “ अहं " म्हणजेच परब्रह्म 
आहे. 
परमेश्वरता जयत्यपूर्वा तव सर्वेश यदीशितव्यशन्या । 
अपरापि तथैव ते ययेदं जगदाभाति यथा तथा न भाति।। 
लिख्यते जगत्रितयचित्रमद्धतप्रतिभापरिस्फुरितशंसि ते नमः। 
सुसितैकसृक्ष्मनिजशक्तिवतिकारचितावभासशतणशोभि शम्भवे । । 
हे स्वंश्चरा ! तुड्या अधिकाररहित आणि अपूर्वं अशा परम एेश्वर्याचा 
जयजयकार असो. त्याचप्रमाणे तुञ्ची दु सरीही (परमेश्चवरता) अशी आहे 
को, जिच्यामुके हे जगत्‌ जसे आभासित आहे तसे भासत नाही. तुञ््या त्या 
श्रीशंकरतत्वाला नमस्कार असो. हे तत्त्व त्रैलोक्यरूपी चित्र निर्माण करून 
त्यात अद्भुत अशा ज्ञानस्वरूपाने स्फुरण पावत असते. अतिशय सुक्ष्म व 


स्वच्छ अशा आत्मरूपी लेखणीने अनंत प्रकारे शोभायमान असे जगत्‌ 


रचून दाखविणारे हे श्रीशांभंव किवा श्रीशांकरतत्त्व आहे. श्रीशंकरांच्या 
अनुग्रहाने साधकाचा मायारूपी अंधकार नष्ट होतो. त्यामुठे श्रीशकंर व 
त्यांचे ज्ञान साधकाच्या ठिकाणी आतून प्रकट होते. या अनुग्रहामुेच 
श्रीपरशिवांचे एश्वर्य साधकाला सहज ग्रहण करता येते असे सुप्रबुद्ध 
महात्मे सांगत असतात. अशा प्रकारच्या अनुग्रहाला ईश्चवरपात म्हणजे 
संसार सुटणे असे म्हणतात. ज्यांच्यावर असा ईश्चवरपात आला आहे 
त्यांना श्रीपरशिवांची तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होते. मग ते श्रीसद्रुरूना शरण 
जातात व त्यांच्याकड्न शक्तिपातयोगाचा अनुग्रह घेऊन त्यांनी सांगितल्या- 
प्रमाणे साधनाचा अभ्यास करून स्वात्मानुभव सुखाने भोगतात 
ज्यांच्यावर ईश्चराचा शक्तिपात ्मालेला नाही त्यांना अप्रबुद्ध म्हणजे 
मृढ म्हणतात. अशी माणसे श्रीशांकरतत्त्वाला नालायक असतात म्हणून 
त्यांना उपदेश करू नये असे शास्त्र सांगते. या परम अद्भुत अशा माया 
शक्तोचे चित्‌ व जड असे जरी भाग दिसत असले तरौ तिचे अनंत भेद 
दिसून येतात. शक्तीचे अनंत भेद दिसत असले तरी सुद्धा तत्त्वतः 
परमेश्चवराशी अभिन्न असणारी ही ज्ञानशक्तौीच आहे. हिलाच श्रीत्रिपुरसुंदरी 
असे म्हटले जाते. “इदं " “इदं " म्हणून नाना रूपांच्या भेदाने भिन्न भिन्न 
रीतीने भासणारे हे तत्त्व शक्तिमान असे म्हटले जाते. शक्तौ म्हणजे सर्वं 
पदार्थमात्र होय. शक्तिमान असे जे श्रीपरशिव त्याच्याशी एेक्यतेने असणारी 








ह | 


निःष्यंद पहिला 





अशी जी शक्ती ती शक्ती होय. या शक्तीलाच श्रीपरशिवांचे वैभव म्हणतात, 
शक्तश्च शक्तिमांश्चैव पदार्थद्वयमुच्यते। 
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांश्च महेश्वरः ।। 
& व शक्तिमान असे दोन पदार्थ गणले जात असले तरी ते 
एकरूपच आहेत. सर्वं जगत्‌ ही शक्तौ आहे व श्रीपरशिव हे शक्तिमान 
आहेत. असे हे जे शक्तिचक्र आहे त्याच्या उत्पत्तीचे कारण श्रीपरशिवच 
आहेत. शक्तिचक्राचे आदिकारण असलेले श्रीपरमशिवतत्त्व ज्ञानस्वरूपच 
आहे असे वृत्तिकारांनी वर्णन केले आहे . श्रीमहेश्वर हे निव्वक ज्ञानमय 
आहेत. त्याच श्रीपरशिवांना स्पंदकारिकेच्या पहिल्या श्लोकात श्रीशंकर 
असे म्हटले आहे. “शं " म्हणजे स्वभाव होय. “स्व " म्हणजे आत्मा व 
भाव म्हणजे शक्तो होय. त्यामुरे स्वभाव म्हणजे स्वरूप होय. आत्मा हेच 
श्रीपरमशिवांचे स्वरूप आहे असे वृत्तिकारानी म्हटले आहे. याचा विस्तार 
पुटे ५१ व्या सूत्रात दिला आहे. मायेच्या योगाने स्वतःच्या स्वरूपाचे ज्ञान 
होत नसते. आत्म्याहून देह आदि भिन्न भिन्न भास जीवाला होत असले 
तरी ते आत्म्याहून खरोखरी भिन्न नाहीत. 
सिद्धान्त म्हणजे काय ? सिद्ध म्हणजे ईश्वरतत्त्न होय. त्याचा अंत 
म्हणजे निष्ठा किवा निश्चय होय. या स्पंदकारिकांच्या मध्ये ईश्वराच्या 
निश्चयाचा सिद्धान्तच सांगितला आहे. ज्ञान, क्रिया, योग व चर्या या सर्वाचि 
सार्थक सिद्धान्ताच्या योगानेच होते. त्यामुेच या स्पंदकारिकांमध्ये सांगितलेले 
सिद्धयोगाचे शास्त्र हे श्रेयप्राप्तीला उपयुक्त आले आहे . किंबहुना हे 
सिद्धयोगशास्त्रच श्रेय मिरवून देणारे साधन आहे असे म्हणणे योग्य 
ठरेल. हे शास्त्र मुक्तीकरिता उपयुक्त आहे. जी वस्तू-गोष्ट आपल्याला 
प्राप्त करून घ्यावयाची आहे त्याला उपेय म्हणजे प्राप्य वस्तु म्हणतात. 
प्राप्य वस्तुच्या प्राप्तीच्या उपायाला साधन म्हणतात. साध्य व साधन 
किवा उपेय व उपाय ही दोन्हीही श्रीशिवांची रूपेच आहेत. कारणापासून 
कायं भिन्न नसते म्हणून श्रीपरमशिव व त्यांच्या प्राप्तीचे साधनभूत 
असलेली ही स्पंदकारिका अर्थात्‌ शक्ती ह्या दोन्ही गोष्टी एकच 
आहेत. सारांश, श्रीपरशिवांच्या स्वरूपाचे म्हणजे त्यांचे स्वतःचे व 
त्याच्या शक्तीचे वर्णन या शास्त्रात केले आहे. 
प्रत्येक शास्त्राला अधिकारी, विषय, संबंध व प्रयोजन म्हणजे हेत्‌ या 
अनुबंध चतुष्टयाचौ जरूरी असते. या दृष्टीने या स्पंदकारिकांच्या शास्त्राचा 





स्पदशासख्र (५ 


अधिकारी कोण ? विशुद्ध श्रद्धा व भक्ती ज्याच्या ठिकाणी आहे असा जीव 
या शास्त्राचा अधिकारी आहे. या शास्त्राचा विषय कोणता आहे 2 सिद्धयोग 
साधनाच्या योगाने जीव श्रीशिवस्वरूप कसा होतो व श्रीशंकरांचे म्हणजे 
श्रीपरमगुरुराजांचे स्वरूप काय आहे हे सांगणे हा या शास्त्राचा विषय 
आहे. या शास्त्राचा संबंध काय आहे ? परमगुरू श्रीशंकर हे या शास्त्राचा 
कर्ता ब सिद्धयोगशास्त्र हे कार्य असा याचा संबंध आहे. या शास्त्राचे 
प्रयोजन काय आहे 2 परमेश्वर स्वरूपाची प्राप्ती करून घेण्याकरिता हा 
ग्रंथ लिहिला आहे. हे या शास्त्राचे प्रयोजन आहे. या शास्त्राचे नाव काय 
आहे ? स्पंदकारिकाशास्त्र हे या शास्त्राचे नाव आहे. स्पंद म्हणजे काय 2 
श्रीपरमशिव शक्तीशी अभिन्न असतात व नेहमी आपल्या ज्ञानस्वरूपातच 
निमग्र असतात. त्यांना श्रीशिवशक्तिरूपाने प्रकट होण्याची जी इच्छा होते 
त्यालाच स्पंद असे म्हणतात. मूव्चे अह हे स्फुरण स्पंद या अथनिच 
अभिप्रेत आहे. 

ज्यांच्या ठिकाणी अत्यंत शुद्ध श्रद्धा व भक्ती असते त्यांच्यावर 
परमेश्वर प्रथम शक्तिपात म्हणजे अनुग्रह करतो. त्यामुठे अशा 
जीवांना आत्मप्राप्तीच व्हावी अशी उत्कंठा व इच्छा उत्पन्न होते. 
परमेश्वराच्या शक्तिपातकृपानुग्रहामुढे ईश्वरप्राप्ती करणे हेच जीवाचे 
एकमेव ध्येय आहे याबहल त्या जीवाला संदेह राहत नाही. त्यामुके 
तो श्रीसहरूना शरण जाऊन त्यांच्याकडून दीक्षा घेतो. अशा प्रकारे 
श्रीगुरूच्या अनुग्रहाबरोबर किंवा आज्ञेबरोबर ज्याचे आत्मस्वरूप 
प्रकट होण्याचेच राहिले आहे तोच या शास्त्राचा अधिकारी आहे. 
अशा प्रकारचे ज्ञान ज्याला ्ाले नाही तो उपदेशाला योग्य नाही. 

श्रीपरमशिव आत्यंतिक मुक्ती देणारे आहेत. त्यांच्या परम अद्भुत 
अशा मायाशक्तीच्या योगाने चित्‌ व जड वगैरे अनंत पदार्थं आणि 
व्यक्ती निर्माण ्ालेल्या दिसतात. असे जरी दिसले तरी तत्तवटष्टया 
परमेश्वराच्या स्वरूपाशी अभिन्न असणारी शक्तीच सर्व काही बनली 
आहे हे लक्षात घेतले म्हणजे पदार्थमात्र श्रीगुरुरूप आहे याची 
जाणीव अंतःकरणात उत्पन्न होईल. इदं इदं म्हणून ज्यांना आपण 
म्हणतो अशी नाना नावाने व रूपाने नटलेली ही शक्ती अनेकत्वाने 
भासमान होते. तिला शक्तिचक्र असे नाव आहे. जरी पदार्थं अनेक 
असले तरी ते शक्तिरूपच आहेत अर्थात्‌ परतब्रह्माशी अभित्रच आहेत. 








क पहिला 


= 


पुनःपुन्हा विवरण करण्याचा व सांगण्याचा हाच मूढ हेत्‌ आहे. या 
ज्या अनंत शक्ती आहेत तेच ईश्वराचे एश्वर्य आहे. हे सवं जगत्‌ 
शक्तिरूप आहे. ते ज्याच्या ठिकाणी भासमान होते तो परमेश्वर सर्वंशक्तिमान 
[ , यामुढे परमेश्वर सर्वं शक्तिचक्रांचे आदिकारण आहे. या अर्थानेच 
त्याला जगाचे उत्पत्तिकारण म्हणतात. श्रीपरमशिव किंवा श्रीमहेश्चर निव्वल 
ज्ञानस्वरूप आहेत. ते या शक्तिचक्राचा आत्मा असल्याने ते शक्तिचक्र 
ईश्वराशी तद्रूपच आहे. 

परमेश्वर हा स्वस्वभावाप्रमाणे वागतो. स्व म्हणजे आत्मीय. स्वस्य 
म्हणजे आत्म्याचे भाव म्हणजे स्वरूप होय. स्वस्वभावस्थ म्हणजे आत्म्याचे 
स्वरूप असा अर्थ लाला. परमेश्वर हा स्वतःच्या शक्तीने म्हणजे 
इच्छाशक्तीने जगाची उत्पत्ती व लय करतो. स्थिती अवस्थेमध्ये हे 
जगत्‌ त्याच्या शक्तीचे वैभवच असते. याचा अर्थं असा की, जे जे 
काटी दिसते ती ती शक्तीच आहे. जगत्‌ असे मुढीच नाही. देहाहून 
आत्मा वेगव्छा आहे असा जीवाला भास मात्र होत असतो. परंतु हे जगत्‌ 
आहे असे ज्ञान ज्याच्यामुके होत असते तो आत्मा हा जगद्रूपाने भासणान्या 
शक्तिरूपाहून काही वेगवा नसतो. सिद्धवस्तू म्हणजे ईश्चरतत््व होय. 
त्याचा अंत म्हणजे निश्चय या स्पंदकारिकांमध्ये केलेला आहे. तो सिद्धान्त 
मनात ठसण्याकरिता श्रीशंकररूप परमेश्चराची स्तुती केली आहे. जीवाला 
श्रीपरमशिव स्वरूपाचे अधिकार देणे हे या साधनग्रंथाचे प्रयोजन 
आहे. 

भोग व मोक्ष आणि श्रेय व प्रेय या दोन्ही गोष्टी देणारे श्रीशंकर 
असल्यामुठे पहिल्या मंगल श्छोकामध्ये त्यांची स्तुती केली आहे. निर्मलता 
म्णजे अद्रैत हा श्रीशंकरांचा स्वभावच आहे. या सिद्धान्तामध्ये जीवन्मुक्तोलाच 
मोक्ष असे म्हटले आहे. संविद्च ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, ईश्वर, अनुभूती, 
ध्यान, जाणीव, ओटठखावयाची वस्तू व मिक्विण्याची वस्तू आहे. हा 
काही अध्यारोप म्हणजे चुकीचा किवा खोटा आरोप नाही किवा अध्यास 
म्हणजे एका वस्तृचा आरोप दुस्या वस्तूवर केलेला नाही. या संविद्मध्ये 
एकाच वेकेला सर्व काही आहे. “ सर्वज्ञ भैरव '' या ग्रंथात असे म्हटले 
आहे को - 

नान्यत्र गमनं स्थानं मोक्षोऽस्ति सुरसुन्दरि । 
अन्नानग्रन्यिभेदो यः स मोक्ष इति कथ्यते। । 





स्पदशास्र ७ 


अर्थं :- कोणत्याही दुसव्या स्थानी जाण्याने मोक्ष मित नाही. 
एखादे विशेष स्थान मोक्षाचे आहे असेही असत नाही. अज्ञान प्रधी 
मोकन्छ्या होणे हाच मोक्ष होय, 

“महाभारत'' या ग्रंथाच्या मोक्षधर्मांमध्ये रागद्रेषादि क्रशांनौ युक्त 
अशा दूषित चित्ताला संसार म्हटले असून त्यापासून पूर्णपणे मुक्त ञ्रालेल्या 
चित्ताला मोक्ष म्हटले आहे. ““ बौद्ध सिद्धान्त '' या ग्रंथामध्येही रागादि 
मलीन चित्ताला संसार म्हटले असून पवित्र चित्ताला मोक्ष म्हटले आहे . 
““नारदसंग्रह '' या ग्रंथाचेही हेच सांगणे आहे कौ, “ सर्व विकल्प म्हणजेच 
संसार होय. विकल्पाशिवाय जीवाला दुसरे कोणतेही बंधन असत नाही." 
खरे पाहिले तर बंधन, बेधनकर्तां व बद्ध या तीनही गोष्टी एकच आहेत. 
मात्र त्या आपापल्या विकल्पाने बांधलेल्या आहेत. “ आत्मसप्तती '' या 
ग्र॑थामध्येही असा उलेख आहे कौ, “खरे पाहता बंधनच नाही. मग मुक्तौ 
कशी असेल ? मुक्तो व बंधन या दोन्ही गोष्टी विकल्पाने घडविल्या 
आहेत. वस्तुतः बंधन-मुक्ती इत्यादि काहीही नाही. “पांचरान्न'' या 
ग्र॑थामध्ये आत्मसंवित्‌ या शब्दाला प्रतिशब्द म्हणून भगवान्‌, सर्वज्ञ, 
सर्वदशी, सवंश्चर व सर्वशक्तौ या शब्दांचा प्रयोग केला आहे. नर भगवान्‌ 
व संवित्‌ यांची अभिन्नता संमत किवा मान्य नसती तर एकतत्त्वामध्ये 
स्तोता, स्तुत्य व स्तुतीचा भेद कसा आला असता ? ज्याप्रमाणे मनुष्य 
आपल्या छायेला उषछघून जाऊ शकत नाही त्याप्रमाणे अद्रेताचे उषंघन 
करणेही शक्य नाही. ज्ञेय म्हणजे जे तत्त्व जाणावयाचे आहे व ज्याची 
अनुभूती घ्यावयाची आहे त्याला आपल्या स्वरूपाशी एकरूप करून 
ज्ञानाला पाहावे म्हणजे ज्ञानाचा व ज्ञेयाचा कोणताही भेद राहणार नाही. 
हे सर्वं भेद केवल शाब्दिक व विकल्पमात्र आहेत. शब्दाचे कारण 
विकल्प आहे व विकल्पाचे कारण शब्द आहे. राहूचे शीर किवा तुपाची 
धार या वाक्यांमधून जो भेद भासतो तो केवव्छ विकल्पच आहे. जी गोष्ट 
आपल्या संविद्‌ स्वरूपाशी अभिन्न आहे ती जरी बोलण्या-चालण्याचा 
विषय ्ञालेली दिसत असली तरीही ती आत्मस्वरूपाशी अभिन्नच असते. 

बोलण्याने व्यवहार चालत असतो. “संवित्‌ प्रकाश ' या ग्रंथामध्ये 
असे म्हटले आहे को, “या विश्च-व्यवहाराचे कारण वाणीच आहे." ही 
गोष्ट युक्तीने सिद्ध होते. ही गोष्ट काही शास्त्रोक्त परोक्ष स्वगप्रमाणे नाही. 
कोणतेही कायं संकल्पाशिवाय होत नाही व कोणताही विकल्प वाणीशिवाय 











ह _ निःष्यंद पहिला 





होत नाही. बोध किवा आत्मा हेच वाणीचे मूठ आहे. “जयाख्यसंहिता " 
या ग्रंधामध्ये याची अधिक विस्ताराने चर्चां केली आहे. मात्रा, अतिसृक्ष्म, 
परम, मध्यम, स्थूल व स्थूलतर असे शब्दाचे अनेक भेद होतात. प्रत्येक 
| हे भेद कोणत्या ना कोणत्या रूपाने दिसून येतात. हे 
श्रीशिवशंकररूप संवित्‌-तत्त्व शारीरिक, शाब्दिक किवा मानसिक व्यवहाराचे 
पूर्वरूप आहे. याकरिता मंगलाचरणामध्ये त्यांची स्तुती केली आहे. 

हे संवित्‌-ततत्व काय आहे ? संवित्‌-तत्त्वाच्या उन्मेषाने, उन्मुखतेने, 
उकलण्याने किवा उघडण्याने विश्वाचा उदय होतो व परंपरा चालृ राहते. 
या तत्त्वाच्या निमेषाने, विश्रामाने, मिटण्याने किवा बंद होण्याने प्रलय 
होतो व परंपरा संपुष्टात येते. ज्याप्रमाणे जागृत कालामध्ये दृश्याचा उदय 
व द्मोपेच्या कालामध्ये दश्याचा प्रलय होतो त्याचप्रमाणे वरील क्रिया 
घडते. आत्मसंविताच्या उन्मेष व निमेषाच्या अतिरिक्त उत्पत्ती-प्रलय 
किंवा उभारणी-संहारणी नावाची कोणतीही वस्तू नाही. हे आत्मरूप 
ईश्वराच्या शक्तीचा फक्त प्रसार व विराम आहे. अत्यंत शुद्ध संवित॒चे हे 
दोन आकार आहेत. ““ततत्वविचार '” या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ, 
"जगताचा उदय व विलय शक्तीच्या प्रसाराशी व संकोचाशी बांधलेला 
आहे. ज्याची ही अशी शक्तौ आहे तेच श्रीशिव- आत्मा आहेत." 
“कक्ष्यास्तोत्र '' यातही हाच भाव प्रकट आला आहे. “हे प्रभो ! तुमच्या 
उन्मेष-निमेषाच्या केवट आशयालाच सृष्टी व प्रलय म्हणतात. तुमची ही 
विचित्र निर्मिती पाहिल्यावर वरील गोष्ट स्वतःच स्पष्ट होते. " उन्मेषामध्ये 
ज्ञानक्रिया आदि गभित इच्छाशक्तौचा निवास असतो व तीच प्रसारित होते. 
इच्छेमुटे ज्ञान प्रवृत्त होते व क्रियाशक्तौच्या साधनामुके पदार्थाची उत्पत्ती 
होते. याचा विराम म्हणजेच प्रलय होय. उन्मेष व निमेष या शब्दांचे मूक 
प्रयोग मंगलार्थक, पादपूरणार्थक किंवा ते सृष्टीच्या पूवी असल्या कारणाने 
केटे आहेत. त्यांमध्ये शब्द-क्रम विवक्षित नाही. उन्मेषात मुक्तौ आहे व 
निमेषामध्येही मुक्तो आहे; कारण निमेष निस्तरंग आहे. 

आत्मसंविद्रूप श्रीशिवशंकरांना “शक्तिचक्र-विभवप्रभव " असे म्हटले 
आहे. शक्तो अनेक असतात. “मालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्रंथानुसार 
जगत्सष्स्याची समवायिनी शक्तौ इच्छा आहे. ती जेव्हा जगताला प्रकट 
करते तेव्टा ती ज्ञानशक्तौ होते. ती कायोन्मुख आल्यावर क्रियाशक्तो होते. 
तिच्यातच आनंद, इच्छा, ज्ञान व क्रिया निवास करतात. या सर्वं शक्तो 





स्पंदशासख्र + 


आत्मसंवितृशी एकरूप असतात. पांचभौतिक शरीररहित केवर्छ चिदात्म्यामध्ये 
जो परमानंदाचा उल्लास दिसतो ती परा वैष्णवीशक्ती आहे. या शक्तीच्या 
साहाय्यानेच संवित्‌ विग्रह म्हणजे रूप धारण करते व दानवांचा नाश 
करते. या शक्ती जीवांचे आत्यंतिक हित करीत असल्यानेच त्यांना माता 
म्हणुन संबोधिले जाते. या सर्व शक्तो विज्ञानदेहरूपच असतात. 
खेचरी, इच्छा, परा, अघोरा, वामा, ब्राह्म, वैष्णवी, शैवी, सौरी, बौद्ध 
इत्यादि नावांनी भिन्न भिन्न संप्रदायांनी आपापल्या मतानुसार प्रधानतेने या 
शक्तीचे वर्णन केले आहे. कोणी कोणी या शक्तना अक्षररूप व साधनरूपही 
मानतात. काहीही असले व मानले तरी सर्वं शक्तौचे मूठ कारण स्पंदरूप 
श्रीभगवानच आहेत. “मायावामनसंहिता'” या ग्र॑ंथामध्ये सर्वं शकक्तोनी 
युक्त असलेला एक भगवानच जीवाचे ध्येय व उपास्य मानला आहे. या 
बाबतीत “कुलयुक्ती " या ग्रंथात अत्यंत सुंदर वचन आले आहे. “ वेदान्त, 
वैष्णव, शैव, सौर, बौद्ध व अन्यान्य मतमतांतरामध्ये ज्ञाता व ज्ञेय 
दोन्ही गोष्टी एक शुद्ध आत्माच आहे. जो जाणणारा आहे तोच 
जाणला जाणार आहे. ज्याचे उन्मेष व निमेष जगताचे उदय व 
विलय हे आहेत त्याला आम्ही नमस्कार करतो." उपरोक्त ग्रंथात असे 
जे म्हटले आहे ते वरील दृष्टीने पाहता ठौकच आहे . शक्तिमान्‌ आत्मा 
श्रीमहेश्वर आहे ब शक्ती जगत्‌ आहे. ज्याप्रमाणे अत्यंत श्रेष्ठ अशा 
सुदरीच्या अंग-प्रत्यंगातून कोटी कोटी गुणांनी लावण्य नुसते ्जठकत 
असते त्याप्रमाणे परमात्म्याची चिन्मात्रता जगताच्या रूपाने कत असते. 
शर्तीच्या सामर्थ्यामुठेच आत्म्याची प्रभू ही संज्ञा योग्य होते. 
येथे असा प्रश्र उपस्थित होतो की, इतके अपार साम्यं असताना 
संसारी अवस्थेमध्ये आत्म्याचे हे वैभव का ्ाकून जाते ? त्याचप्रमाणे 
देव, मनुष्य, जनावरे, शरीर, इद्विये, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ वगैरे अनंत प्रकारचे भेद जेथे व ज्यामध्ये 


आहेत अशा या संसाराला आत्मस्वरूप कसे म्हणावयाचे ? म्हणजे तु 


्रीगुरुरूपच आहे असे कसे म्हणावयाचे ? एेश्चर्यवान्‌ असे श्रौपरमगुरू 
तेच माञ्चा आत्मा आहेत असे कसे म्हणावयाचे ? असा परश्च शिष्याने 
विचारला. त्याचे उत्तर पुढील कारिकेत दिले आहे. ।।१।। 


श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 
स्पष्टीकरण :- उन्मेष व निमेष हे श्रीशिवांच्या इच्छेमुठे होतात. 








ए. + © निःष्यंढ पहिला 


त्यामुटे इच्छेलाच येथे उपचाराने उन्मेष व निमेष असे म्हटले आहे. ही 
इच्छा हीच श्रीशिवांची अभिन्न व अव्यतिरिक्तं शक्ती आहे. या इच्छाशक्तोचे 
स्वरूपविवेचन पुढे ४३ व्या कारिकेमध्ये येईल. श्रीशिवावस्थेतील या 
इच्छाशक्तौच्या स्फुरणात सर्वं विश्च, त्या अवस्थेत त्याला मूतं स्वरूप न 
आल्यामुढे, त्या शक्तिस्फुरणाहून वेगके नसतेच म्हणजे इच्छेत विश्च 
श्रीशिवांच्या ठिकाणीच स्थित असते. या इच्छेमुकेच विश्वाचे उन्मेष व 
निमेष होतात असे म्हणण्यात श्रीशिवदशेतील इच्छाशक्तीचे स्वातंत्र्य दाखविले 
आहे. ही जी इच्छास्फुरणरूप श्रीशिवदशा किंवा श्रीशिवदशेतील इच्छास्फुरण, 
यालाच श्रीउत्पलदेवांनी “प्रत्यभिज्ञाकारिका'' या ग्रंथात “प्रतिभा"" 
असे म्हटले आहे. ते असे - 
या चैषा प्रतिभा तत्तत्यदार्थक्रमरूपिता । 
अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः ।। 

अर्थं :- त्या त्या पदार्थाच्या क्रमाने विचित्रित किंवा अलंकृत आलेली 
ही जी प्रतिभा तीच अक्रमावस्थेत अनंत ब चिद्रूप प्रमातृरूप श्रीमहे श्वर 
आहे असे अनुभवास येते. 

श्रीशिवांची शक्तौ ही वस्तुतः एकच असताना “शक्तोनां चक्रम्‌" असा 
प्रयोग करण्यातील अभिप्राय असा आहे की, कोणत्याही दशेतील स्वप्रतिपत्ती 
अर्थात्‌ स्वानुभव हा नेहमी “ अहंरूप” असतो. पण श्रीशिव जेव्हा या 
स्वप्रतिपत्तीला आपल्याच जाणिवेचा विषय बनवितात तेव्हा ते “अहं " 
लाच “इदं " बनवितात व त्या अहंरूपाचा अर्थात्‌ अहंतेचा किंवा अस्मितेचा 
परामर्श करितात. (प्रख्या) त्यावेव्टी त्यांच्या त्या परामर्शात अर्हं चे रूपच 
सारखे विकसित होत असते. स्वशक्तौच्या अर्थात्‌ प्रतिभेच्या प्रकाशात 
स्वप्रतिपत्तीच सारखी विकसित होत असते. याचा अर्थ असा को, जो जो 
त्या इदं भृत अर्थात्‌ विषयभूत अहेतेकडे म्हणजे स्वप्रतिपत्तीकडे पाहावे तो 
तो त्यात परमार्थतः त्या प्रमात्याचा म्हणजे द्रष्ट्याचा स्वस्वभावच विकसित 
होताना दिसतो. याचा अर्थं असा की, श्रीशिवाने उन्मेषित केलेले विश्च हे 
श्रीशिवाच्या स्वभावाहून परमार्थतः वेगे नाहीच. 

या संबंधात आणखी असेही म्हटले आहे को - 

लिखते जगत्तरितयचित्रमद्धुत प्रतिभापरिस्फुरितशंसि ते नमः। 

सुसितैकसृक्ष्मनिजशक्तिवतिकारचितावभासशतशोभि शम्भवे । । 





स्पंदशास्र ०१ 





अर्थ :- अत्यंत निर्मव्ट व सुक्ष्म अशा शक्तिरूपी बतिकेने नानाविध 
अर्थात्‌ शेकडो अवभास रेखाटल्यामुटे जे अत्यंत शोभायमान दिसत 
आहे व ज्यातून (चित्रकाराच्या) अद्धुत प्रतिभेच्या स्फुरणाचा सारखा 
प्रत्यय येत आहे, असे त्रैलोक्यरूपी चित्र काढणाय्या श्रीशंकरांना नमस्कार 
असो. त्रैलोक्यरचना हा श्रीशंकरांच्या प्रतिभेचा विलास आहे. या प्रतिभा- 
शक्तिमुगेच त्रैलोक्यरचनेला शोभा आली आहे. त्यामुठे श्रीशकंरांच्या 
प्रातिभस्फुरणाहून तो वेगव्ा नाही, असाच या पद्यातील अभिप्राय आहे. 
सारांश, ज्याला आपण चिदचिद्धेदात्मक विश्च म्हणतो ते श्रीशंकरांच्या 
प्रातिभ स्फुरणातच आकारास येत असते. श्रीशिवांची ही शक्तो एकच 
असून तीच नामरूपांनी भिन्न वाटणाय्या भावांच्या रूपातून अभिव्यक्त 
होते. अशा प्रकारे नामरूपात्मक नानाविध भावातून अभिव्यक्त होणाव्या 
त्या एकाच शक्तीचा, भाववबहुत्वाच्या अपेक्षेने केलेला निदेश म्हणजे 
“शक्तीनां चक्रम्‌" असा निर्देश होय. प्रतिभाशक्तौचे हे अनंत विलास हेच 
श्रीशिवांचे एश्वर्य किवा विभव होय; कारण या नानाविध रूपातून श्रीशिवांचे 
विभवन (विशेषेण भावनम्‌) होत असते. 
ही प्रतिभा किंवा शक्ती हा श्रीशिवांचा स्वभावच होय. या शक्तीचे 
होणारे किचित्‌ चलन किवा स्फुरण यालाच स्पंद असे नाव आहे. या 
स्फुरणाचेच प्रतिपादन यात आहे. त्यामुठे या शास्त्रालाही ““स्पंद " 
असेच नाव दिले आहे. कारिकेतील “ स्तुमः” या पदाने स्तुती अभिप्रेत 
आहे . स्तुती म्हणजे उपादेय अर्थात्‌ प्राप्त करावयाच्या वस्तृच्या स्वरूपाचे 
प्रतिपादन होय. 
टीप :-~ ९) श्रीशिवांची शक्ती आणि प्रतिभा यांची अभितन्नता ही सर्वच 
आगमग्रंथात मानलेली आहे. “ त्रिपुरारहस्य'' या ग्रंथात तर प्रतिभा हे 
श्रीशिवांच्या शक्तीचे परमश्रेष्ठ रूप होय असे स्पष्ट म्हटले आहे. 
यत्र सवं जगदिदं दर्पणप्रतिबिम्बवत्‌। 
उत्पन्नं च स्थितं लीनं सर्वेषां भासते सदा।। .... 
सा परा प्रतिभा देव्याः परं रूपं ममेरितम्‌।। 
(त्रि.र.२०।३१-३६) 
अर्थं :- जेथे हे जगत्‌ आरशातल्या प्रतिविवबाप्रमाणे सर्वांना उत्पन्न 
्माठेके, स्थिर असलेले आणि लय आटेले नेहमी भासते तौ परा प्रतिभा 
असून देवीचे ते सर्वश्रेष्ट रूप आहे .।।१।। 








न्य २ निःव्यंढ पिला 


श्रीभटुकलट वृत्ती : - 
। । श्रीस्पन्दवपुषे नमः।। 
स्वरूप-स्पद नामक प्रथम निष्यंद 
[- । मङ्गलाचरणम्‌ ।। 

वृत्ती : या सूत्रामध्ये ग्रंथकाराने नमस्कार करण्याच्या उपक्रमांच्या 
दोन गोष्टीकड संकेत केलेला आहे. यातील प्रथम गोष्ट अशी आहे कौ, 
यातील श्रीशिव याचा अर्थ अनुग्रहशक्तोच्या द्वारा जीवाला किवा स्वतःच्या 
संकुचित अंशाला अभेद अवस्थेवर आरूढ करणारा कल्याणकारी स्वभाव 
असा आहे. श्रीशिव हे आपल्या केवठ संकल्पानेच अर्थात्‌ विमर्शात्मक 
स्पंदनाने किवा शक्तीच्या विचारांच्या स्पंदनाने किवा स्फुरणामुठे जगताची 
सृष्टी आणि संहार करीत असतात अर्थात्‌ श्रीशिव हेच जगताच्या सृष्टी 
आणि संहार यांचे मूठ कारण आहेत. या उपक्रमातील दुसरी गोष्ट अशी 
आहे की, ते (श्रीशंकर नावाचा स्वभाव) विज्ञानदेहाचे अर्थात्‌ विमर्शात्मक 
अर्थात्‌ विचारात्मक स्पंदनारूप शक्तिचक्राच्या एेश्वर्याचे मूठ उद्रम स्थान 
आहेत. युगपत्‌ अर्थात्‌ एकाचवेन्टी विश्वाच्या अनंत विशेषरूपा मध्ये प्रवाहमान 
होणे आणि आपल्या मौलिक अर्थात्‌ मौल्यवान भेदहीन अर्थात्‌ अभेदात्मक 
सामान्यरूपांमध्ये विश्रांत होणे यांची स्वतंत्र क्रियाशीलता हेच या शक्तिचक्राचे 
एश्वर्य आहे. ।।१।। 

विवरण :- 


शिव आणि शक्ती 

स्पंदशास्त्रामध्ये प्रतिपादिलेल्या अर्थात्‌ प्रतिपादन केलेल्या किंवा 
सांगितलेल्या या सिद्धान्तानुसार सर्वं नामरूपात्मक व्यक्त आणि भावनात्मक 
अव्यक्त विश्च यांना जीवन देणारी तसेच प्रत्येक पदार्थाची आत्मभूत अशी 
एकच भौतिक किंवा मौल्यवान चैतन्यसत्ता शाश्चत रूपाने विद्यमान किंवा 
अस्तित्वात आहे. या दृष्टीनेच “चैतन्यमात्मा ।।९.९१।। असे श्रीशिवसत्रात 
म्हटले आहे. या चैतन्य सत्तेचेच नाव “ श्रीशिव '' किंवा "श्रीशंकर ” असे 
ठेवलेले आहे. जरी ही मौलिक चैतन्यसत्ता नामरूपाने भिन्न असली तरीही 
त्या सत्तेचे असे नामकरण करण्यामध्ये एक विशेष अभिप्राय किवा अर्थं 
अंतनिहित अर्थात्‌ सामावलेला आहे. तो अभिप्राय किवा अर्थ असा आहे 
को, सामान्य रूपाने स्वतंत्र इच्छेच्या द्रारा सृष्टी, स्थिती, संहार, पिधान 





स्पदशास्त्र १३ 
म्हणजे निग्रह आणि अनुग्रह ही पाच कृत्ये प्रतिक्षण करीत असतानाही 
या शक्तोचे अनुग्रहात्मक कृत्य हे एक विशेष कृत्य आहे. या अनुग्रहाच्या 
साहाय्यानेच श्रीशिव हे जनममरणरूपी जात्याच्या दगडांमध्ये दवले जाणाय्या 
अणुंचे अर्थात्‌ जीवांचे सर्वं भेदभावनेने असलेले पूर्ण अज्ञान दूर करून 
या अणुना किंवा जीवांना स्पंदमयी शाक्तभूमिकेवर आरूढ करतात व 
अशा रीतीने या अणुंचे किंवा जीवांचे कल्याण करीत असतात. शम्‌ = 
कल्याण + कर = करणारा म्हणून श्रीशिवांना श्रीशंकर अर्थात्‌ कल्याण 
करणारा असेही म्हटले जाते. 

श्रीशंकर हे चैतन्यरूप असून “ चेतने "च्या क्रियेचे स्वतंत्र कर्ता 
आहेत. चेतनेची क्रिया करण्यात स्वतंत्र असल्यामुढे श्रीशंकरांना “चेतन " 
असे म्हणतात किवा श्रीशंकर हेच चेतन आहेत. या दृष्टीने 
““इईश्वरप्रत्यभिज्ञाविम्शिनी" या रीकाग्र॑थात असे म्हटले आहे की, 
“घटेन स्वात्मनि न चमत्करियते, स्वात्मा न परामृश्यते, न स्वात्मनि 
तेन प्रकाश्यते, न अपरिच्छित्रतया भास्यते ततो न चेत्यत इत्युत्यते 
। । १.५.१३ । । 

अर्थं :- घटाकदून स्वात्म्यात चमत्कार केला जात नाही. अर्थात्‌ 
स्वात्म्यात तो प्रकाशित होत नाही, त्याला स्वात्म्याचे ज्ञान प्राप्त होत नाही, 
तो स्वतःलाच प्रकाशित करू शकत नाही आणि अपरिच्छिन्न रूपाने भासत 
नाही त्यामुके तो स्वतःच जाणतो असे कोणीही म्हणत नाही. 

घट हा चेतन नाही. याचे कारण घटाला आपली किवा आपल्याहून 
भिन्न अशा अन्य कोणाचीहौ चेतना नसते अर्थात्‌ जाणीव नसते. याच्या 
विरुद्ध “चैत्र” नावाच्या व्यक्तीमध्ये चेतनेची अशी विभूती अर्थात्‌ संपत्ती 
किवा समृद्ध अर्थात्‌ माहात्म्य म्हणजेच एश्वर्य किवा शक्ती विद्यमान आहे 
कौ, ती “अहं " रूप आवेगाच्या द्वारा स्वतःच्या आत्मरूपामध्ये आणि 
आपल्याहून भित्र असलेल्या नील, पौत, सुख, दुःख किंवा यांच्या अभावात्मक 
शून्यरूपामध्येही अवभासित अर्थात्‌ प्रकाशित होत असते. यामुढे चैत्रहा 
ज्ञाता असल्यामुके ती व्यक्तौ स्वतंत्र आहे. याकरिताच ““ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञाविमशिनी'" या टीकाग्रंधात “चैत्रेण तु स्वात्मनि अहमिति 
संरम्भोद्योगोह्लासविभूतियोगात्‌ चमक्करियते ..... नीलपीतसुख- 
दु :खतच्छून्यताद्यसख्यावभासयोगेन अवभास्यते ततः चैत्रेण चेत्यत 
इत्युच्यते । ।९.५.९३।। ” असे म्हटले आहे. फलस्वरूप चैत्र हा चेतविणारा 
असल्याने चेतन आहे आणि त्याला “चेतन " असे म्हटले जाते. श्रीशंकर 











४ +| 1 निःष्यंद पर्हिला 


०००००००० 


हे प्रकाशविमर्शमय असतात अर्थात्‌ ते प्रकाश-विचारमय किवा प्रकाश 
ज्ञानमय असतात किंवा श्रीशिवशक्तिसामरस्यरूप असतात. श्रीशिव हे 
| स्वरूपाचा आणि आपल्याच शक्तीच्या प्रसाररूप विश्वाचा 
““ईश्वरप्रज्ञभिनज्ञा'' या ग्र॑ंथात म्हटल्याप्रमाणे “चिति प्रत्यवमशत्ा ।। 
१.५.१३।। अर्थात्‌ अहंरूपामध्ये विमर्श करणे अथवा चेतणे किवा 
विचार करणे किंवा निर्माण करणे या क्रियेचे कतं आहेत. फलतः श्रीशिव 
हे चैतन्य आहेत. या दृष्टीने “ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी '' या टोकाग्रंथात 
स्वतंत्र ज्ञाता आणि स्वतंत्र कर्ता हा श्रीशिवांचा स्वभाव आहे, असे म्हटले 
आहे. याचे फलस्वरूप श्रीशिव हे स्वतंत्र आहेत आणि स्वातंत्र्य ही 
श्रीशिवांची मुख्य शक्तौ आहे. या दृष्टीने “ ईश्वरप्रत्यभिज्ञा'” या ग्रथात 
“स्वातन््यमेतन्मुख्यम्‌ । ।१.५.१३। 1" असे म्हटले आहे . श्रीशिवांच्या 
या स्वातंत्र्यशक्तीलाच चेतनाशक्ती, चितिशक्ती, स्पंदशक्ती, विमर्श, सार, 
हृदय, संवित्‌, ऊर्मी इत्यादि नावांनी अभिव्यक्तं केलेके आहे. 

ही सर्वस्वतंत्र चैतन्य सत्ता हा या सर्व विश्वाचा एकमात्र आत्मा आहे. 
याचा अर्थं असा नाही की, जी आत्मसत्ता आहे ती चेतन आहे. परंतु 
चैतन्य हाच आत्मा आहे. राह अर्थात्‌ डोके असे म्हणणे हा केव 
ओपचारिक प्रयोग आहे. प्रत्यक्षात राह आणि डोके या दोन्हौ एकच वस्तु 
आहेत. या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्रविमशिनी'' या टीकाग्रंथात असे म्हटले 
आहे की, ““ चैतन्यं चितिः, चेतन आत्मा इति राहोः शिर इतिवत्‌ 
काल्पनिकम्‌, वस्तुतः एकमेव सर्वम्‌। चितिक्रिया, प्रकाशविमर्शंः तस्य 
भावः चैतन्यम्‌ स्वातंत्र्यम्‌ ।।१.९।। ` 

याचा अर्थं असा आहे की, श्रीशंकरांची स्वतःची अशी एक अभिन्न 
शक्ती आहे. श्रीशंकरांच्या या शक्तीला “स्वातंत्यशक्ती " असे म्हणतात. ही 
शक्ती श्रीशिवांपासून अभिन्न आहे; कारण श्रीशिव हे शक्तीशिवाय राहूच 
शकत नाहीत आणि शक्तौ ही श्रीशिवांशिवाय राहू शकत नाही. याबदल 
शास्त्रात असे म्हटलेले आहे की, “न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिः 
शिवव्जिता । उभयोरस्ति तादात्म्यं बदह्विदाहकयोरिव । । ” श्रीशिव आणि 
शक्ती हे प्रत्यक्चात एकाच सत्तेचे स॒चक आहेत. ज्याप्रकारे अग्री आणि 
त्याची दाहकशक्ती हे दोन भिन्न पदार्थं नाहीत त्याप्रमाणे श्रीशिव आणि 
शक्ती हे प्रत्यक्षात एकाच सत्तेचे सुचक आहेत अर्थात्‌ एकाच सत्तेची 
सुचना करीत असतात. 





स्पदशास्र १५ 


स्पदशक्ती 
पूर्णं अहं -विमर्शं " हे या शक्तीचे स्वरूप आहे. अहं विमर्श अर्थात्‌ 
शक्तोचा स्वतःचा विकास ही एक मौलिक स्फुरणा आहे. या दृष्टीने 
स्वच्छदतत्र'' या ग्र॑थात असे म्हटठेले आहे की 
शिवस्यैका महाशक्तिः शिवश्चैको ह्यनादिमान्‌ । 
सा शक्तीभिद्यते देवि! भेदैरानन्त्यसम्भवैः । ।९९.२७१।। 
अथं :- अहं विमर्शच्या स्फुरणेमुके ती एकच शक्ती अनंत रूपां मध्ये 
स्फुरित होऊन विश्वाच्या अनंत आणि विचित्र रूपांमध्ये अवभासमान 
आहे किवा प्रकाशमान होत असते 
स्पंदनशक्तौ हौ शाश्चतरूपाने स्फुरणशील आहे. यामुढेच अर्थात्‌ 
स्फुरणशील रूपामुकेच या शक्तौला ^ स्पंदशक्तौ " असे म्हणतात, यापुढे 
या स्पंदशक्तीच्या स्वरूप विश्छेषणाच्या विषयामध्ये काही मुख्य गोष्टीवर 
प्रकाश टाकणे अर्थात्‌ या मुख्य गोष्टी स्पष्ट करणे युक्तिसंगत होईल. 
"स्पंद " या शब्दाचा मूठ धातृ “ स्पदि " असा आहे . “किञ्चिञ्चलन " 
अर्थात्‌ “ सुक्ष्म अहंविमर्शात्मक स्फुरणा " हा “ स्पदि " या शब्दाचा अर्थ 
आहे. साधारणपणे ^ स्फुरणा " किंवा “स्पंद " या शब्दाने “कंपन " किवा 
हलणे, लहरणे, तरंगित होणे असा अर्थ अभिप्रेत आहे. हा अहं विमर्शात्मक 
स्पंद स्थूल किंवा वाव्यामुठे हलणाच्या वृक्ष इत्यारदीच्या कंपाप्रमाणे नसतो. 
या अहं विमर्शात्मक स्पंदाचे स्वरूप चिद्धनाच्या बाह्य विश्चात्मक रूपामध्ये 
स्वतंत्र शक्तिप्रसाराच्या दिशेने संकल्पात्मक उन्मुखमात्र अर्थात्‌ केवव्छ 
उत्सुकतेमुटे आलेले असते. या दृष्टीने “षटुत्रिशत्तत्वसंदोह '' या ग्र॑थामध्ये 
असे म्हटले आहे कौ 
यदयमनुत्तरमृतिनिजेच्छयाऽ खिलमिदं जगत्स्रष्टम्‌। 
पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिवतत्त्वमुच्यते तज्जः । ।९।। 
अर्थं :- या श्रेष्ट (स्वरूप असलेल्या) ईश्वराने हे संपूर्ण विश्च स्वेच्छेने 
निर्माण करण्यासाठो स्पंदन म्हणजे हालचाल केली. तो प्रथम स्पंद म्हणजे 
श्रीशिवतत्त्व असे ज्ञानी लोक म्हणतात. 
या संकल्पात्मक उन्मुखतेला किवा उत्सुकतेला सूत्रकारांनी “उन्मेष 
निमेष " शब्दांनी अभिव्यक्त केलेले आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक 
आहे को, येथे “उन्मेष-निमेष " याचा अर्थ उन्मेष, निमेष असा नाही; तर 
उन्मेष-निमेषात्मक अहं प्रत्यवमर्श असे याचे स्वरूप असून, ते विज्ञानरूप 








१६ निःष्यंढ पहिला 


~~~ 


~~~ ज 


अनुत्तर तत्त्वाची अर्थात्‌ ज्याहून श्रेष्ठ असं अन्य काहीही नाही अशा 
तत्वाची संकल्पात्मक गतिमयता असे आहे. हाच उन्मेष-निमेष याचा 
खरा अर्थ आहे. शक्तीचे रूप नेहमी उदित असल्याने तिचा कधीही उन्मेष 
अर्थात्‌ उदय किंवा विकास म्हणजेच सक्रियता, तसेच अस्त किवा 
संकोच अथवा निष्क्रियत होत नाही. 

वास्तविक पाहता स्पंदनशक्तीचे स्वरूप हे उच्छलनात्मक अथात्‌ 
उभारणी ब संहारणी युक्त असे आहे. या दृष्टीने “ तंत्रालोक'' या ग्र॑धात 
“स्वात्मन्युच्छलनात्मकः । 1४.१८३ । । ` असे म्हटले आहे. स्पंदशक्तो 
ही युगपत्‌ अर्थात्‌ एकाच वेवी स्वरूपाचा विकास किंवा संकोच करीत 
असते. याचे फल म्हण्‌न ही शाक्त क्रियाशीलता एकाच वेगी द्विमुखी 
अर्थात्‌ अंतर्मुखी आणि बहिर्मुखी असते. परंतु हौ स्वं क्रियाशक्तौ अर्थात्‌ 
क्रियात्मकता संकल्पात्मक आहे. 

"सैषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्ठिनः । 1९.५.१४ 1" असे 
“ईन्वरप्रत्यभिज्ञा'' या ग्रंथामध्ये म्हटल्याप्रमाणे अनुत्तर तत्त्व अर्थात्‌ 
ज्याहून श्रेष्ठ असे अन्य काहीही नाही असे तत्व हे निःसंदेह श्रीशंकरात्मक 
बोधगगन अर्थात्‌ ज्ञानाचे आकाश आहे. अनुत्तर तत्त्वाचेहो सारभूत हदय 
हे विमर्शरूप स्पंदशक्ती आटे. शक्ती हौ परिवलित अर्थात्‌ वेढे घातलेली 
म्हणजे चक्राकार असल्यामुके या शक्तीमध्ये विश्चोत्तीर्णता अर्थात्‌ विशुद्ध 
ज्ञानप्रधान प्रकाशरूपता, विश्चरूपता अर्थात्‌ क्रियाप्रधान विमर्शरूपता हौ 
मोराच्या अंङ्यामध्ये वर्तमान असेलल्या द्रवपदार्थाच्याच रूपामध्ये अवस्थित 
असते. आगामी शावकाच्या अर्थात्‌ मोराच्या पिह्लाच्या विचित्र रंगाच्या 
पंख्याच्या कल्पनेप्रमाणे अभेद हा किंवा अभित्नता ही “ अहं " रूपामध्ये 
अवस्थित असते. या दृष्टीने शास्रात असे म्हटले आहे कौ, संवित्निष्ठा 
हि विषयव्यवस्थितयः।'' याचा अर्थ असा आहे की, संवित्रिष्टा अर्थात्‌ 
संविच्छक्ती विषयांमध्ये स्थित असते. 

वर निर्देश केलेल्या प्रकाशभाग आणि विमर्शभाग यामधील क्रियाप्रधान 
विमर्शभाग हाच सामान्य स्पंद आहे. या दृष्टीने “ तंत्रालोक'' या ग्र॑ंथात 
श्रीअभिनवगुप्त आचार्यानी असे म्हटले आहे कौ - 

हदये स्वविमर्शोऽसौ द्राविताशेषविश्वकः। 
भावग्रहादिपर्यन्तभावी सामान्यसंज्ञकः। ।४.१८२\। 
स्पन्द स कथ्यते शास्त्रे स्वात्मन्युच्छलनात्मकः । ।९८३ । । 





स्पद्शास्त् ०७ 





अर्थं :- हदय हा बोधाचाच पर्याय आहे. तो अर्थात्‌ स्वबोध आपल्यामध्ये 
स्वात्म्याचा विमर्शं अर्थात्‌ द्रावित म्हणजे बाहेर पसरलेला किंवा फैलावलेला 
सर्वं संसार स्वात्मसात्‌ करतो अर्थात्‌ गिन टाकतो. हा बोध संसाराच्या 
उत्पत्तीच्या पहिल्या वेकेपासून संहाराच्या शेवटच्या क्षणापर्यत सतत उसक्त 
असतो. एखाद्या विशेषाच्या अभावामुढे आणि शांतीच्या कारणामुठे या 
बोधाला सामान्य असे म्हणतात. या बोधाला स्पंदशास्त्रात स्पंद असे 
म्हणतात. स्पंदनामध्ये काही ना काही उसक्णे स्वाभाविक असते. या 
सामान्य स्पंदालाच विमर्शं असे म्हणतात. या विमर्शालाच उसक्ण्याच्या 
कारणामुटे किवा स्वभावामुठे स्पंद असे म्हणतात, 

या क्रियाप्रधान विमर्शभागाच्या द्रारा अंतर्मुख “ अहं " मध्ये अभित्र 
रूपामध्ये अवस्थित असलेल्या विश्वकल्पनेचे बहिर्मुख अशा “इदं " रूपामध्ये 
अवभासन किंवा प्रकाशन होत असते. “इदं " रूपामध्ये अवभासित किंवा 
प्रकाशित होणान्या विश्वाची अंतर्मुख अनुसंधानात्मक किंवा अहंरूपतेमध्ये 
विश्रांतीची क्रिया संपन्न होत असते. 

विमर्शामध्ये ज्या वस्तूचा सद्धाव असतो त्या वस्तृचेच बाह्य अवभासन 
किंवा प्रकाशन होणे शक्य असते. ज्या पदार्थाचे बाह्य रूपामध्ये अवभासन 
किंवा प्रकाशन ्ालेले असते त्याच पदार्थाचा अंतर्मुखतेमध्ये विश्राम होणे 
अर्थात्‌ लय होणे किवा विरघक्णे शक्य असते. याचे फल म्हणून 
विमर्शात्मक स्प॑ंदशक्तीचे असे स्वातंत्र्य तसेच असीम सामर्थ्य आहे की. 
ही स्प॑दशक्ती अवभासित अर्थात्‌ प्रकाशित पदार्थाचा आपल्या रूपामध्ये 
लय करू शकते. या दृष्टीने ““ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी '' या टीकाग्र॑थात 
असे म्हटले आहे कौ, ““विमर्शो हि सर्वसहः परमपि आत्मीकरोति, 
आत्मानं परिकरोति, उभयम्‌ एकीकरोति, एकीकृतं द्वयमपि न्यग्भावयति 
इत्येवंस्वभावः । ।१.५.९३।। "' अर्थात्‌ ही स्पंदशक्ती स्वतःला भाव-मंडलाच्या 
रूपामध्ये अवभासित किंवा प्रकाशित करू शकते. ही स्पंदशक्ती दोर्होना 
एकाकार बनवृून धारण करू शकते आणि दोहोंपासून पृथक्‌ रूपामध्येही 
अवस्थित राहू शकते. प्रत्यक्षात ही विमर्शत्मक अर्थात्‌ विचारात्मक 
स्फुरणा (स्पंदशक्तो) ही एक महान्‌ अशी सत्ता आहे की, जिच्या शिवाय 
प्रकाशाची कल्पना करणे व्यर्थं आहे. याचे कारण असे आहे की, 
विमर्शंहीन प्रकाश हा बिबग्राही असूनही जड असतो. या दृष्टीने 
““इश्वरप्रत्यभिन्ञा'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - 








«0 
(५ 


ह पहिला 


क्क क 


स्वभावमवभासस्य विमं विदुरन्यथा । 
प्रकाशो ऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः । ।(९.५.९९) 
अर्थ :- अवभासाचा म्हणजे प्रकाशाचा स्वभावच विमर्शं म्हणजे 
[- , संहारणी व एकीकरण हा आहे. स्वस्वरूपाचा अनुभव घेतठेल्या 
लोकानाच याची जाणीव असते. तत्तववत्तेलोक विमर्शाला अहम्‌, असांकेतिक, 
स्वातत्यरूप, आत्पविश्रांतिरूप व ज्ञाता असे म्हणतात. अन्यथा या अर्थापासून 
द्र गेल्यास विमर्शशुन्य प्रकाश स्फटिकाप्रमाणे जडवत्‌ होईल. 
स्पंदशक्तीचा स्वभाव हा किंचिञ्ललन अर्थात्‌ किचिच्लनात्मक असा 
आहे, असे वर सांगितलेले आहे. यामुठेच ^ तंत्रालोक'' या ग्रथात असे 
कथन केले आहे को - 
किञ्चिन्नलनमेतावदनन्यस्फुरणं हि यत्‌। 
ऊर्भिरेषां विबोधाब्धेर्न संविदनया विना ।। ४.९८४ ।। 
जैवशास्त्रामध्ये “किञ्चिन्ललन " शब्दाचा अर्थ ^स्वतंत्ररूपामध्य स्फुरित 
हणे " असा आहे. संवित्‌ अर्थात्‌ भगवच्छक्तौ हौ कधीही स्फुरणाशिवाय 
राह शकत नाही. याचे कारण असे आहे को, ही संवित्‌ पुन्हा चिद्रूप होऊ 
शकत नाही, जर असे असते तर पुन्हा चिदरूपतेच्या अभावामुढे संपूर्ण 
विश्चामध्ये जड दगडगोटे यांच्याशिवाय अन्य कोणतीही जीवित सत्ता 
पाहण्यास मिकाली नसती. 
भ्रगवच्छक्ती ही जड वस्तु आहे किंवा नाही हे कोणीही सांगु शकत 
नाही. यामु या शक्तीची सत्ता ही असून नसल्याप्रमाणेच असते. फलस्वरूप 
ही संवित्‌ प्रतिक्षण प्रमाता (यथार्थ ज्ञान करून घेणारा कर्ता) आणि प्रमेय 
(ज्या गोष्टीचे यथार्थ ज्ञान करून घेतले जात असते) या दोन्ही रूपामध्ये 
सतत स्फुरणमयी आहे अर्थात्‌ स्पंदशील आहे प्रत्यक्षात्‌ स्पंद हा किवा 
स्फुरणा ही शक्तिसमुद्रावरील लाटेप्रमाणे आहे, हे स्पष्ट आहे. या दृष्टीने 
“तंत्रालोकविवेक"' या टीकेत असे म्हटले आहे को - 
इदमेव संविदः संवित्त्वं यत्‌ सर्वम्‌ आमृशतीति । । ४.२१४।। 
स्प॑द तसेच संवित्‌ अर्थात्‌ भगवच्छक्ती ही विमर्शमयी अथवा सतत 
स्पंदमयी असल्यामुे प्रत्येक पदार्थाचे (विश्चोत्तीण रूपामध्ये अथवा 
विश्चमय रूपामध्ये वर्तमान भावांचा) स्वतंत्र ` अहं ` रूपामध्ये विमं 
अर्थात विचार करू शकते किंवा करीत असते. हेच या संवितचे अथात्‌ 
भगवच्छक्तीचे संवित्त अर्थात्‌ शक्तित्व आहे. 





स्पदशास्र १९ 





निस्तरङ्गतरङ्गादिवृत्तिरेव हि सिन्धुता।।(४.१८५) असे “तंत्रालोक " 
या ग्रंथात म्हटल्याप्रमाणे समुद्र हा कधी तरंगहीन असतो तर कधी 
तरंगायमान रूप धारण करीत असतो. सागराची सागरता ही यामुग्ेच 
सिद्ध होत असते. “एष प्रकाशरूप आत्मा स्वच्छन्दो ढौकयति निजरूपम्‌। 
पुनः प्रकटयति ज्ञटिति अथ क्रमवशाद्‌ एष परमार्थेन शिवरतम्‌ 
असे “ तंत्रसार' या ग्रंथात म्टटल्याप्रमाणे संविन्मय अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ 
विश्वात्मा हा आपल्या याच स्पंदमय स्वातंत््यामुके अर्थात्‌ या स्पंदमय 
स्वातंत्याच्या साहाय्याने आपले स्वरूप लपवून आणि विद्युद्रतीने प्रकट 
करून अक्रमामध्ये क्रमाचे आणि क्रमामध्ये अक्रमाचे अवभासन अर्थात्‌ 
प्रकाशन करण्याची क्रोडा करीत राहतो. प्रत्यक्षात हाच आनंदात्मक 
स्वातंत्यशक्तौीचा अलौकिक चमत्कार आहे. 
स्पंदशक्तो ही एक महान्‌ सत्ता असल्यामुठे प्रत्येक क्रिया करण्यासाठी 
स्वतंत्र आहे. या दृष्टीने “ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविम्शिनी'"” या रीकाग्रंधात 
असे म्हटले आहे कौ - 
सा स्फुरता महासत्ता ..... । 1१.५.९४ ।। 
सत्ता च भवनक्तृंता सर्वक्रियासु स्वातन्त्र्यम्‌ । ।९.५.१४।। 
हीच स्पंदशक्त विश्वातील प्रत्येक दृश्यमान अथवा अदृश्यमान पदार्थाला 
सत्ता देत असते. इतकेच नव्हे; तर ज्या वस्तुंचा प्रत्यक्षरूपामध्ये पूर्ण 
अभाव असतो त्या वस्तुंनाही कल्पनेच्या द्रारे स्थिती प्रदान करीत असते. 
या दृष्टीने ““ईंश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी'” या रीकाग्र॑ंथात असे म्हटले 
आहे को, “सा च खयपुष्पादिकमपि व्याप्रोति। 1१.५.१४ ।। "' म्हणजे 
आकाशपुष्प, वंध्यापुत्र अर्थात्‌ वंध्या स्त्रीला होणारा पुत्र आणि शशशंग 
अर्थात्‌ सशाची शिगे या अशाच कल्पना ती उत्पन्न करून व्याप्त होऊन 
राहते. 
या दृष्टीने ““इईश्वरप्रत्यभिज्ञाविम्शिनी '' या रीकाग्रंथात असे म्हटले 
आहे को, या कार्याशिवाय स्पंदशक्तौ ही देश, काल आणि आकार यांच्या 
सीमांना अर्थात्‌ मर्यादांना जन्म देत असते. 
देशकालाविशेषणी ।।१.५.९१४ ।। 
स्पंदशक्तो ही स्वयं नित्य आणि व्यापक असल्यामुटे देश, काल 
आणि सीमा यांच्यामुके असीम अर्थात्‌ मर्यादित असत नाही किवा बनत 
नाही. हेच कारण आहे कौ, संसारामध्ये जितक्या प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, 








२० निःष्यंद पहिला 


प्रमा यांच्या कल्पना आहेत अथवा अंतर्मुखरूपामध्ये किवा बहिमुख- 
स्वरूपामध्ये ज्या काही कल्पना आहेत त्या सर्वं रूपांमध्ये हौ शक्तो 
स्वतःला अवभासित किवा प्रकाशित करीत असते आणि या रूपांहून ही 
ॐ पृथग्ुपामध्ये अर्थात्‌ भिन्नत्वाने प्रकाशमान राहत असते. या दृष्टीने 
““तत्रालोक" या ग्रंथात असे म्हटले आहे को - 
अत एषा स्थिता संविदन्तर्बाह्मयोभयात्मना। 
स्वयं निरभास्य तत्रान्यद्धासयन्तीव भासते । ।४.९१४७।। 

अर्थं : - प्रत्यवमर्शमयी अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाशित होणारी ही संविच्छक्तौ 
स्वतःच्या स्वातंत्रयाच्या माहात्म्यामु>े आत व बाहेर प्रमाता म्हणजे जीव 
आणि प्रमेय म्हणजे श्रीशिव या दोन्ही रूपानी भासमान होत असते. हौ 
शक्ती स्वात्म्यात अतिरिक्तपणे म्हणजे निरकेपणाने भासित होते आणि 
स्वतःही भासित होत असते. तिच्याशिवाय वास्तविकपणे काहीही भासित 
होऊ शकत नाही. आपल्या या शक्तीमुखेच ती महिने, राशौ आणि 
स्वरसरणीमध्ये बारा रूपात भासित होते. 

स्पंदशक्तीची अनंतता 

प्रत्यक्षात जरी ही स्पंदशक्ती एकच असली तरीही प्रसाराच्या भूमिकेमध्ये 
हौ अनंत धारांमध्ये प्रवाहमान होत असते. “शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं 
शक्तेमांस्तु महेश्वरः!" असे ^ श्रीशिवसूत्रविमशिनी "” या टीकेमध्ये 
म्हटल्याप्रमाणे विश्चामध्ये जितके पदार्थं आहेत ते सर्व पदार्थं शक्तिरूपच 
आहेत. सामान्य भूमिकेमध्ये अर्थात्‌ पतिदशेमध्ये हौ स्पंदशक्तौ चित्‌, 
आनंद, इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया या पाच मुख्य तसेच असंकुचित 
रूपामध्ये सतत विकासशील असते. ही स्प॑दशक्ती विशेष भूमिकेमध्ये 
अर्थात्‌ पशुदशा किंवा जौवभावामध्ये प्राण, अंतःकरण, बाह्य इद्विये इत्यादि 
अनंत प्रमेयाच्या रूपामध्ये प्रवाहमान आहे. (सूत्र १९ चे विवरण पाहावे.) 
“तस्य च स्वातच्र्यम्‌ आनन्दशक्तिः, तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः, प्रकाश- 
रूपता चिच्छक्तिः, आमर्शात्मकता ज्ञानशक्तिः, सर्वाकारयोगित्वं क्रिया- 
शक्तिः । 1” असे “तंत्रासार'" या ग्रंथात म्हटल्याप्रमाणे पतिप्रमात्याची 
अभिन्न अर्थात्‌ एकरूप स्वातंत्यशक्ती ही त्याची आनंदघनता आहे. आनंदाचा 
चमत्कार हीच इच्छाशक्ती आहे. प्रकाशरूपता ही या पतिप्रमात्याची अर्थात्‌ 
परमेश्चराची चिच्छक्ती असून विमर्शमयता ही ज्ञानशक्तौ आहे. प्रत्येक 
प्रकारच्या आकार इत्यादीना अवभासित करण्याच्या सामर्यालाच 





स्पंदशास्त्र २१ 





^ क्रियाशक्ती " असे म्हणतात. या दृष्टीने ^“ तंत्रालोक'' या ग्र॑ंथात असे 
म्हटले आहे को - 
तस्मात्संवित््वमेवैतत्स्वातन्त्यं यत्तदप्यलम्‌। 
विविच्यमानं बह्मीषु पर्यवस्यति शक्तिषु । ।९.१६०।। 
अर्थं :- संवित्स्वभावच अर्थात्‌ शक्तिस्वरूपच स्वातंत्र्य आहे. हे 
स्वातंतर्यच अनंत अनंत शक्ती मध्ये पर्यवसित होऊन वेगवेगठे भासते. 
यावरून हे स्पष्ट होते की, हा सर्व दृश्यमान प्रपंच मौलिक स्वातंत्रय- 
शक्तीचाच विकास आहे. अशी अनंतरूपे असूनही ही स्वातंत्यशक्तौ 
मुख्यतः इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया या तीन रूपांमध्ये शाश्चतरूपाने स्फुरित 
होत असते. पतिभावामध्ये नाही तर पशुभावामध्येही शक्तीचे हे इच्छात्मक, 
ज्ञानात्मक आणि क्रियात्मक रूप प्रतिक्षण कार्यनिरत राहत असते. कोणताही 
प्राणी हा जेव्हा एखाद्या वस्तृबर प्रेम करीत असतो किंवा त्या वस्तूची 
इच्छा करीत असतो तेव्हा ती वस्त त्या प्राण्याच्या अंतःचेतनेमध्ये आधीपासूनच 
अभिन्न रूपामध्ये अवस्थित होत असते. त्यानंतर ज्ञानाच्या द्वारे त्या 
वस्तूला जाणून घेऊन तो प्राणी क्रियेच्या द्वारा ती कार्यरूपामध्ये परिणत 
अर्थात्‌ रूपांतरित करीत असतो. संक्षेपामध्ये अर्थात्‌ थोडक्यात असे 
म्हटले जाते की, प्राणी ज्या वस्तृची इच्छा करीत असतो ती जाणतही 
असतो आणि करीतही असतो. अशा प्रकारे पतिदशेमध्ये इष्यमाण अर्थात्‌ 
योग्य किंवा हितावह अशी विश्चवकल्पना प्रथम इच्छाशक्तोमध्ये अभिन्न 
रूपाने अवस्थित राहत असते. त्यानंतर ज्ञानशक्तीच्या द्रारा त्याचा विमर्शं 
अर्थात्‌ विचार किंवा संकल्प होऊन क्रियाशक्तौच्या द्वारा बाह्य अवभासन 
संपन्न होत असते. अशा प्रकारे एकच मौलिक पारमेश्वरी स्पंदशक्ती ही 
स्वातंत्र्याने इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया यांचा केव व्यपदेश अर्थात्‌ विविधता 
धारण करीत असते. या दृष्टीने “तंत्रालोक" या ग्रंथात असे म्हटले 
आहे को - 
माया नाम च देवस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी। 
भेदावभासस्वातन्त्यं तथा हि स तया कृतः ।।१.९४९.५०।। 
हे सर्व व्यपदेश उन्मेषामध्ये येणाच्या मायाशक्तौच्या साम्यापासून 
उत्पन्न होत असतात. या दृष्टीने “शिवदशामेकां मुक्त्वा मायाशक्तिः 
सर्वत्र कृतपदा।"” असे ^ स्पंदकारिकाविवृती'" या टीकेमध्ये म्हटले 








ति 9 
ना -अ-- 


ह 


आहे. याचे कारण असे की, केवल श्रीशिवदशा सोडून अन्य सवं 
अवस्थां मध्ये मायाशक्तीचेच साम्राज्य परसलेले असते. हे लक्षात ठेवणे 
आवश्यक आहे की, इदंभावाला अवभासित करण्याकडे उन्मुख बनलेल्या 
¢ “मायाशक्ती " असे म्हणतात. ही शक्तीची अशी अवस्था 
आहे की, ज्यामध्ये आगामी भेदकल्पना भरलेली तर असते; परंतु त्याचा 
विभाग आलेला नसतो. या दृष्टीने “ तंत्रालोकविवेक"' या टीकेमध्ये असे 
म्हटले आहे कौ - 
अत एव बहिर्मुखतायां भाविनो विभागस्य 
शिम्बिकाफलवत्‌ अस्यां गभीकारोऽस्ति । ।९.९५९।। 

ज्याप्रमाणे शेवग्याच्या शंगेच्या गर्भामध्ये आगामी अनंत शंगांची 
कल्पना अविभक्त रूपामध्ये अवस्थित राहत असते त्याप्रमाणे ही शक्तौची 
अवस्था आहे. असो. या विषयावर योग्य ठिकाणी प्रकाश टाकण्यात 
येणार आहे. येथे केवठ इतकेच लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे कौ, 
संपूर्ण विश्च हे याच पारमेश्वरी स्पंदशक्तीचा प्रसार अथवा विकास आहे. 

सामान्य आणि विशेष ही स्पंदशक्तीच्या प्रसाराची दोन रूपे आहेत. 
याच दोन रूपांच्या आधाराने शैवशास्त्रवेतत्यांनी या स्पंदशक्तोची सामान्य- 
स्पंद आणि विशेषस्पंद अशी दोन नावे ठेवलेली आहेत. या स्पंदशक्तीचे 
सामान्य रूप हे अनेकाकारतेमध्ये एकाकारता असून विशेष रूप हे 
एकाकारतेमध्ये अनेकाकारता आहे. याचा भाव असा आहे कौ, याचे 
सामान्यरूप विश्चात्मक सुक्ष्म चेतना किवा प्राणना आहे. एका बाजूने ही 
विश्वाच्या अनेक रूपां मध्येही एकाच सामान्यरूपाने व्याप्त आहे व दुसन्या 
बाजूने हिचे विशेष रूप विश्वाच्या अनेक तसेच विचित्र नामरूपात्मक 
प्रमेय पदार्थाचे रूप आहे आणि या रूपामध्येही भेदाची प्रधानता असल्यामुठे 
वस्तुतः एक असूनही ही विशेष रूपांमध्ये (अनेकाकारां मध्ये) प्रवाहमान 
अर्थात्‌ भासमान आहे. येथे स्पंदशक्तीच्या या दोन रूपांचा केवठ संकेत 
आलेला आहे. पुढे यथास्थान या रूपांचे विश्छेषण केले जाणार आहे. 

आता येथे सूत्रामध्ये उेखिलेल्या उन्मेष-निमेष यावर थोडासा प्रकाश 
टाकणे युक्तिसंगत होईल. 

या विषयामध्ये आधीच असे म्हटलेले आहे कौ, उन्मेष-निमेष हे 
संकल्पात्मक गतिमयतेव्यतिरिक्त अन्य काहीही नाही. या दृष्टीने “ स्पंद - 
कारिकाविवृती'" या टीकेमध्ये असे म्हटले आहे कौ - 





स्पदशास््र २ 


4.६) 








उन्मेषनिमेषशब्दाभ्यां तदुपचरितवृत्तिभ्याम्‌ इच्छामात्रमेक शङ्कर - 
सम्बन्धि प्रतिपाद्यते, स च तस्य नित्यो ध्मः स्वभावभूतः, तस्य 
उन्मेषनिमेषशब्दवाच्यत्वं द्वित्वं च उपचारात्‌ 

या संकल्पात्मक गतिमयतेलाच शैवशास्त्रामध्ये इच्छाशक्तौ असे नाव 
दिलेले आहे. ही इच्छाशक्तौ ही श्रीशंकरांचा नित्यधमं अथवा स्वभाव 
आहे. इच्छाशक्ती ही या श्रीशंकरांपासून कधीही वेगव्टौ होत नाही; कारण 
शक्ती आणि शक्तिमान्‌ हे कधीही एकमेकांपासून वेगे होऊ शकत 
नाहीत. या प्रथम सूत्रामध्ये एकाच इच्छाशक्तोला किवा केवर संकल्पाला 
व्यक्त करण्यासाठी उन्मेष आणि निमेष यांचा ओपचारिक प्रयोग केलेला 
आहे. सृक्ष्मदृष्टीने पाहिले असता ही गोष्ट योग्य तट्हेने लक्षात येते को, 
उन्मेष आणि निमेष हे केवर संकल्पाचेच द्योतक आहेत. पारमेश्चर 
अर्थात्‌ परमेश्चवराच्या संकल्पामध्ये विश्चोत्तीर्णं रूपामध्ये अर्थात्‌ विशुद्ध 
चिन्मात्ररूपामध्ये अवस्थित राहण्याच्या दिशेने उन्मुखता होत असते. 
“उन्मेष " हा याच अवस्थेचा द्योतक आहे. या अवस्थेमध्ये सवं “इदं 
भाव" अथवा केवद्छ प्रमेयभाव हा “ अहं " रूप अर्थात्‌ विशुद्ध चिन्मात्ररूप 
प्रमातृभावामध्येच लीन इ्ालेला असतो. यालाच शैवशब्दावलीमध्ये 
“पारमेश्वर अनुग्रह" किवा “शक्तिपात” असे म्हणतात. पारमेश्वर 
संकल्पामध्ये स्वरूपाला संसाराच्या अनंत भेदपूर्ण वैचित््यामध्ये प्रसारित 
करण्याच्या दिशेने उन्मुखता होत असते किवा प्रेरणा होत असते. “निमेष” 
याच अवस्थेचा द्योतक आहे. या अवस्थेमध्ये चिन्मात्ररूप प्रमातृभावामध्ये 
अभिन्नरूपामध्ये वर्तमान असलेली प्रमेयता पूवी बणिलेल्या मायाशक्तोच्या 
प्रभावातुन वेगव्टी होऊन विकासामध्ये येत असते. यालाच शैवशब्दांमध्ये 
“तिरोधान " असे म्हणतात. ही गोष्ट स्पष्ट आहे कौ, या दोन्ही रूपां मध्ये 
परमेश्चराच्या केवर संकल्पानेच गतिमयता किंवा इच्छाशक्तो ही कार्यनिरत 
होत असते. परमेश्वराच्या संकल्पाच्या याच दोन रूपांना क्रमशः 
अंतर्मखस्पंद आणि बहिर्मुखस्पंद असे म्हणतात. या विषयामध्ये हे 
समजणे आवश्यक आहे की, स्पंदशक्तीची ही द्विमुखी गतिमयता 
एकाच वेवी चालत राहते. परमेश्वर हे आपल्याच एखाद्या स्वरूपभूत 
भक्तजनाला अनुग्रहाचा विषय बनवून चिन्मात्ररूपावर आरूढ करीत 
असतात. तसेच परमेश्वर हे तत्काल एखाद्या व्यक्तीला तिरोधानाचा 
विषय बनवून संसाराच्या मायागर्तेमध्ये बुडवीत असतात. दोन्ही 











हि र । निःष्यंढ पहिला 





णम य 


रूपांमध्ये स्वतंत्र ज्ञातृत्व आणि कर्तृत्व यामध्ये कोणताही चद -उतार 
उत्पन्न होत नाही. जगताचे प्रलय आणि उदय होत असतात; मात्र संविद्चे 
अर्थात्‌ भगवच्छक्तीचे होत नाहीत. याचे कारण असे आहे की, उन्मेष 
अवस्थेमध्ये स्वरूपाहून अतिरिक्तं अन्य कोणत्याही प्रमेयजालाचे अस्तित्व 
नसल्यामुक जगताचा प्रलय अर्थात्‌ पूर्णतया स्वरूपामध्येच लय आणि 
निमेष अवस्थेमध्ये प्रमेयतेच्या स्वरूपाहून वेगके अस्तित्व असल्याने 
जगताचा उदय होत असतो. जगतामध्ये या दोन्ही रूपां मध्ये काहीही घडले 
तरीही संवित्‌ अर्थात्‌ पारमेश्वरी शक्तौ ही अशक्ुण्ण अर्थात्‌ अखंड किंवा 
कायम राहत असते. 
शक्तिचक्र आणि त्याची विभूती यांच्या विषयामध्ये याआधीच या 
गोष्टौचा उेख केला गेलेला आहे की, परमेश्वराची किंवा परमात्म्याची 
वास्तविक शक्तौ एकच असून या शक्तीचे नाव “स्वातंत्रयशक्ती " असे 
आहे. याचाही संकेत दिलेला आहे की, ही शाश्वत स्पंदमयी असल्यामुटे 
या शक्तीचा अंतर्मुख तसेच बहिर्मुख प्रसार हा एकाच वेव्टी चालत असतो 
पुढेही शक्तिचक्राच्या विषयावर योग्य ठिकाणी प्रकाश टाकण्यात येणार 
आहे. येथे वाचकांचे लक्ष्य केवट खाली लिहिलेल्या अनेक गोष्टीकडे 
आकषित करणे हे अपेक्षित वाटत आहे. या दृष्टीने “मालिनी- 
विजयोत्तरतंत्र'' या ग्रंथामध्ये असे म्हटले आहे कौ - 
या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपद्यते । ३.५ ।। 
परमेश्चराचौ अभिन्न स्वांतत्र्यशक्ती ही विश्वरूपामध्ये प्रसृत होण्याच्या 
दिशेने उन्मुख होण्याच्या वेव्टी किवा होतेवेव्ठी सर्वप्रथम इच्छेच रूप 
धारण करीत असते. या संबंधी “मालिनीविजयोत्तरतंत्र'" या ग्र॑थात 
असे म्हटले आहे कौ - 
एवं सैषा द्िरूपापि पुनर्भदैरनेकताम्‌।।३.८।। 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ।।३-८.१/२।। 
ही इच्छाशक्ती उत्तरोत्तर प्रसृत होत असताना ज्ञानशक्ती आणि क्रियाशक्ती 
या रूपामध्ये प्रकट होत असते. ज्ञान आणि क्रिया हे शक्तियुगल रेश्चर्यपूर्ण 
असल्यामुच्छे जण चितामणी आहे. या शक्तियुगलामुके उत्तरोत्तर विकासामध्ये 
येणान्या प्रमेयतेच्या उपा्ीच्या आवश्यकतेनुसार अनंत शक्तिधारा उसब्टून 





स्पदशास्त्र २५ 


बाहेर पडतात आणि फलस्वरूप श्रीशिवतत््वापासून पृथ्वीतत्त्वापर्यतचे 
सर्वं विश्चवैचित्रय विकसित होत असते. ज्ञानशक्तौ वर्ण, पद आणि मंत्र या 
तीन मार्गांच्या रूपाने आणि क्रियाशक्तौ कला, तत्त्व आणि भुवन या तीन 
मार्गाच्या रूपाने प्रसृत होऊन बाह्य विश्वाचे रूप धारण करीत असते. 
अशा प्रकारे पहिल्या तीन रूपांमध्ये सर्वं वाचक विश्वाचा आणि दुसव्या 
तीन रूपां मध्ये सर्वं वाच्यविश्वाचा विकास होत असतो. 


शक्तिचक्र 
“मालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्रंथामध्ये असे म्टटलटेले आहे कौ 
तत्र तावत्समापत्ना मातृभावं विभिद्यते ।।३.९।। 
द्विधा च नवधा चैव पञ्चाशद्धा च मालिनी । 1 ३.९० ।। 
वर्गाष्टकमिह ज्ञेयमघोराद्यमनुक्रमात्‌। । 
तदेव शक्तिभेदेन माहे श्वर्यादि चाष्टकम्‌।।३.१३।। 
माहेशी ब्राह्मणी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । 
एन्द्री याम्या च चामुण्डा योगीशी चेति ता मताः ।।३.९४।। 
उपरोक्त कथनानुसार या वाचक आणि वाच्यमय विश्वाचे सर्वतोमुखी 
विकास कार्य संपन्न करण्यासाठी याच पारमेश्वरी शक्तीच्या धारा काही 
ठिकाणी मातृका अर्थात्‌ शब्दराशीचे रूप धारण करून “अ” पासून “क्ष " 
पर्यत आठ वर्गाच्या अधिष्ठात्री असलेल्या किवा बनलेल्या श्रीमाहे श्चरी, 
श्रीब्राह्मणी, श्रीकौमारी, श्रीषेद्री, श्रीयाम्या, श्रीचामुंडा आणि श्रीयोगिशी 
शक्तीच्या रूपामध्ये, तर कधी अंतःकरण आणि बाह्यकरण यांच्याशी 
संबंध ठेवणाच्या श्रीखेचरी, श्रीभुचरी, श्रीदिक्चरी आणि श्रीगोचरी शक्तीच्या 
रूपामध्ये, तर कधी प्राण, बुद्धी, अंतःकरण, ज्ञानेद्रिये, कर्म॑द्रिये अथवा 
सर्वं महाभूतांच्या रूपां मध्ये प्रसृत होत राहतात. सांगण्याचे तात्पयं असे 
आहे की, या विश्वामध्ये श्रीब्रह्मदेवांपासून गवताच्या काडीपर्यत 
जितके असंख्य प्रमेय पदाथं प्रत्यक्ष किंवा अनुभव यांचे विषय 
बनलेले असतात, ते सर्वं पदार्थं परमेश्वराच्या अनंत शक्तीचे स्रोत 
आहेत. 
"“शक्तिचक्र " हे याच अनंत शक्तिधारांचे शास्त्रीय नाव आहे. हे 
शक्तिचक्र विभवाने अर्थात्‌ एेश्वर्याने परिपूर्ण आहे. येथे “विभव” या 
शब्दाचा अर्थं “एश्वर्य " असा आहे. एश्वर्य हे कोणत्याही किंवा एखाद्या 





[1 ॥ 








२६ निःष्यंद पर्टिला 
वस्तृच्या करण्याच्या, न करण्याच्या किवा अन्यथा करण्याच्या स्वातंत््यपूर्णं 
इच्छेचे द्योतक आहे. याचा अर्थं असा आहे की, शक्तो ही शक्तो असल्यामुरे 
नित्य उदीयमान अर्थात्‌ उदय पाबणारी आणि शाश्वत रूपामध्ये पूणं 
अभेदात्मक अहं विमर्शाचे अर्थात्‌ विचाराचे स्फुरण करणाय्या स्वभावाची 
असते. शक्तीच्या स्वतंत्र स्फुरणेच्या प्रवाहामध्ये कोणतीही वस्तू अडथव्छा 
निर्माण करू शकत नाही. शक्तौ ही आपल्या मौलिक विश्चवोत्तीणं चिन्मात्र 
रूपामध्ये अवस्थित असली तरीही सर्वं विभृतीना या शक्तोने आपल्या 
गर्भामध्ये ठेवलेले किवा धरलेले असते अथवा विश्वमय शक्तेप्रसादाच्या 
रूपामध्ये अवस्थित असली तरीही ती शक्तो कल्पनातीत विश्वाला साकार 
करण्याचे दुर्घट कायं संपन्न करणाच्या वेभवाने परिपूणं असते. 
अशा स्वतंत्र शरक्तानी परिपूर्णं अशा शक्तिमानाच्या स्वरूपाला “परिपूर्णं 
शंकर-स्वरूप " किवा “परिपृ्णं शंकर-स्वभाव " असे म्हणतात. “विज्ञान- 
भैरव '' या ग्रंथामध्ये स्वतंत्रपणे स्फुरणाव्या संवित्‌ शक्तीने परिपृणं असलेल्या 
शक्तिमानाच्या स्वरूपाचे अत्यंत सुंदर शब्दामध्ये ब्णन केलेले आहे . 
श्रीभगवंतांची शक्ती ही अपरिमित अर्थात्‌ अमर्यादित आणि कल्पनातीत 
अर्थात्‌ कल्पनेच्या पलीकडे अनेकाकारतेमध्येहो एकाकारतेच्या मधुरतम 
रसाने परिपूर्ण असते. हीच शक्तौ स्वरूपाच्या आधाराने विश्वाच्या चित्राची 
रचना केल्यावरही स्वयं निर्मलरूपाला धारण करणारी असते. श्रीभगवंतांची 
किवा शक्तिमानाची शक्तौ ही विश्वाचे अवभासन करण्यासाठी अनंत 
शक्तिस्रोतांमध्ये प्रवाहमान होत असते. परिपूर्ण शक्तौ ही शक्तिमानाची 
परिपूर्णं अवस्था आहे. हे दिव्यरूप पूर्ण अहं -विमर्शमय किवा अहं - 
स्फुरणामय असल्यामुठे केवव्ठ आनंदस्वरूप असते. या टृष्टोनेच 
““विज्ञानभैरव'' या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - 
दिक्ालकलनोन्मुक्ता देशोदेशाविशेषिणी । 
व्यपदेष्टुमशक्याऽ सावकथ्या परमार्थतः ।।९४।। 
अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा। 
याऽ वस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ।।९५।। 
तद्रपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम्‌ ।।९५९/२।। 
शक्तिमानाचे हे दिव्यरूप दिशा, काल आणि आकार यांच्या दृष्टीने 
संकोचरहित असून जवव्छ किवा दूर यांच्या प्राचीरापासून अथात्‌ स्वं 


स्पदशास्त्र 


„4 


प्रकारच्या संकोचांपासून किवा बंधनांपासून दूर असून ते मध्यमा आणि 
वैखरी वाणीच्या अभिलापाला म्हणजे शब्द किंवा भाषण यांना अविषय 
असल्यामुटे प्रत्यक्षात अवर्णनीय आणि केवल आंतरिक अनुभवानेच 
गम्य असते किवा जाणता येते. प्रत्येक प्रकारच्या शंकेच्या आतंकापासून 
अर्थात्‌ भीतीपासून आणि विकल्पजालापासून अर्थात्‌ संशयाच्या जाव्छ्यापासुन 
रहित असल्यामुके या अवस्थेला “ भैरवी अवस्था” असे म्हणतात. ही 
भैरवी अवस्था हे भैरवरूप श्रीशंकरांचे वास्तविक स्वरूप आहे किवा हा 
श्रीभेरवरूप श्रीशंकरांचा स्वभाव आहे. याचे कारण या भैरवी अवस्थेमध्ये 
विश्वोत्तर्णता आणि विश्वरूपता दोन्ी एकाकार अर्थात्‌ एकरूप बनून 
अवस्थित राहत असते. 

“शकन्‌ " अर्थात्‌ काही करू शकणे यालाच “शक्तौ " असे म्हणतात. 
या दृष्टीने “विज्ञानभैरव'' या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - 

शकनं शक्तेः सामथ्यं विश्वनिर्माणादिकारि भैरवस्वरूपमेव ।। 

अथं :- शकन्‌ अर्थात्‌ शक्तौ म्हणजेच विश्चनिर्माणादि करण्याचे 
सामथ्यं असून ते श्रीभैरवस्वरूपच आहे. 

प्रत्येक चेतन प्रमाता हा आपल्या परिधीमध्ये अर्थात्‌ मयदिमध्ये 
आपापल्या सामर्थ्यानुसार कार्य करू शकतो; कारण या चेतन प्रमात्यामध्ये 
अंशतः शक्तो विद्यमान असते. जो प्रमाता जितके मोठे काम करू शकतो 
त्या प्रमात्याला तितके अधिक शक्तिमान्‌ म्हटले जाते. इतक्या अनंत 
तसेच कल्पनेनेही अचित्य असलेल्या अर्थात्‌ ज्याची कल्पना केली जाऊ 
शकत नाही अशा विश्वाचे निर्माण किंवा संहार करणे हे सर्वात मोठे काम 
आहे. हे दुर्घट कार्य सर्वात महान्‌ असलेले शक्तिमानच करू शकतात, 
या शक्तिमान्‌ प्रमात्याला अर्थात्‌ जो हे दुर्घट कार्य करण्यास समर्थ आहे 
अशा परप्रमात्यालाच सर्वशक्तिमान्‌ भैरवरूप “श्रीशंकर " असे म्हणतात. 
अंशतः शक्तिमान्‌ असल्यामुठे प्रत्येक जीव हा अंशतः श्रीशिवच आहे. 
आपल्याच शक्तोच्या वास्तविक स्वरूपाची अनुभूती प्राप्त केल्यामुटे जीव 
हा श्रीशिव बनू शकतो. शक्तीच्या वास्तविक स्वरूपाची अनुभूती मानवास 
काय करू शकत नाही ? शाक्तभूमिकेवर आरूढ होणे हे श्रीशिवभावामध्ये 
प्रविष्ट होण्याचे मुख्यद्रार आहे. या अ्थानेच ““विज्ञानभैरव '” या ग्रंथात 
असे म्हटले आहे कौ - 








२८ निःष्यंढ पहिला 


शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निविभागेन भावना। 
तदासौ शिवरूपी स्यात्‌ शैवीमुखमिहोच्यते । ।२०।। 

अर्थं :- शक्तीच्या अवस्थेत प्रवेश केलेल्या (जीवाची) श्रीशिव आणि 
[= यांच्यामधली भेददृष्टिरूप भावना नष्ट होते. त्यावेक्ेस ती (पराशक्तौ) 
श्रीशिवरूप होते व तिला श्रीशिवामध्ये प्रवेश करण्याचे मुखच म्हटले 
जाते. ।।२०।। 

सूत्रामध्ये उलेखिलेल्या “शक्तिचक्रप्रभवम्‌ ` या शब्दाच्या तत्पुरुष 
समासाच्या द्वारा परमात्म्याच्या उन्मेषनिमेषात्मक स्वरूप आणि बहुत्रीहौ 
समासाच्या द्वारा अशा शाक्तभुमिकेच्या अनुभूतीची प्राप्तौ करण्याच्या 
उपायाचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. तो पुढीलप्रमाणे आहे. 

१) शक्तिचक्रविभवस्य प्रभवम्‌ (तत्पुरुष समास) शक्तिचक्र अर्थात्‌ 
अनंतरूपी प्रवाहमान अर्थात्‌ प्रवाहित होणाव्या स्पंदधारांचे “विभव” 
अर्थात्‌ अंतर्मुख किंवा बहिर्मुख यांच्या प्रसाराचे “प्रभवम्‌ मूल उद्रमस्थान 
असलेले श्रीशंकर असून त्यांना (श्रीशंकरांना) आम्ही प्रणाम करीत 
आहोत. 

२) शक्तिचक्रविभवात्‌ प्रभवो यस्य तम्‌ (बहुव्रीही समास) “शक्तिचक्र ' 
अर्थात्‌ प्राण, बुद्धी, इद्रिये इत्यादि विशेष रूपांमध्ये प्रवाहमान शक्तिपुंजांचौ 
“विभवात्‌ " वास्तविक अनुभूती प्राप्त केल्यामुकच प्रभवः अर्थात्‌ ज्या 
श्रीशंकररूपाची अभिव्यक्तौ होते त्या श्रीशंकरांना आम्ही प्रणाम करीत 
आहोत. 

या विषयी “स्पंदनिर्णय'' या टीकाग्रंथामध्ये ही गोष्ट स्पष्ट करताना 
असे म्हटले आहे को - 

देहाद्याविष्टोऽपि परमेश्वरः करणोन्मीलननिमीलनाभ्यां 
रूपादिपञ्चकमयस्य जगतः सर्गसंहारौ करोति।। 

प्रत्यक्षात श्रीभगवंत हे स्वतःच प्रत्येक प्राण्याच्या शरीरामध्ये प्रविष्ट 
होऊन इद्विय-शक्तीच्या उन्मेष-निमेष क्रियांच्या द्रारा शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गंध यांना ग्रहण किवा अग्रहण करून भिन्न भिन्न प्राण्यांच्या निश्चित 
देश, काल आणि आकार यांच्या परिधीनुसार विश्वाची सृष्टी आणि संहार 
करीत राहतात. याचे फल म्हणून जर एखादी व्यक्तौ कोणत्यातरी उपायाच्या 
द्रारे आपल्या विशेष रूपामध्ये प्रवाहमान शक्तीचा संकोच दूर करून 





स्पदशासत्र २९ 


त्यांना मौलिक सामान्य-अवस्थेपर्यत पोहोचवू शकली तर स्वरूपविकास 
दूर नाही. येथे वाचकांना सावधान करण्यासाठी अनेक मुख्य शक्तौ ची 
केवव्छ नावेच घेतलेली आहेत. पुढे अनेक ठिकाणी या शक्तच्या स्वरूप 
वर्णनावर यथासंभव प्रकाश टाकला जाणार आहे. ।।१।। 

पूर्वसूत्रामध्ये असे दर्शविलेले आहे को, सामान्य स्पंदभूमिका (संवित्‌ 
अर्थात्‌ श्रीभगवच्छक्तौ) ही स्वं कार्यरूप अर्थात्‌ प्रमेयरूप विश्वाच्या प्रत्येक 
पदार्थाच्या रूपामध्ये प्रवाहमान असते. परंतु या संबंधी अशी शंका निर्माण 
होते की, या संसारामध्ये किंवा विश्चामध्ये विचित्र प्रकारच्या शरीर, इद्रिय, 
भुवन, घट, पट इत्यादि रूपां मध्ये स्वभावाची अनेकाकारता आदढब्टून येत 
असते. या अवस्थेमध्ये संसाररूप अनेकत्वाचा स्वभाव हा श्रीशिवरूप 
एकत्व कसा होऊ शकतो ? पुढील सूत्रामध्ये या शंकेचे समाधान म्हणून 
असे कथन केलेले आहे कौ, प्रत्यक्षात प्रमेयरूप अनेकाकारता ही अहं 
विमर्शाच्या एकाकारतेमध्ये अनादिकालापासून अभिन्नरूपाने अंतनिहीतच 
आहे . जी वस्तु केवर विमर्शामध्ये अर्थात्‌ विचारामध्ये आहे त्या वस्तूचेच 
बाह्य अवभासन होत असते. या सिद्धान्तानुसार त्याचे (अनेकाकारतेचे) 
केव बाह्य अवभासन होत असते. नवीन कोणतीही वस्तु उत्पन्न होत 
नसते. दोन्ही रूपांमध्ये एकाकारता अर्थात्‌ एकरूपता ही स्वरूपामध्ये 
अक्षुण्ण अर्थात्‌ सतत राहत असते. ।।१।। 

तैर ओ भैः तैद 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- (प्रास्ताविक) 

ज्याप्रमाणे एखाद्या आरशात नगराच प्रतिबिब पडते त्याप्रमाणे प्रथ्वी- 
पासून श्रीशिवापर्यतची सर्व तत्त्वे ही स्पंदशक्तौ स्वस्वरूपामुष्छे स्वतंत्र, 
स्वच्छ व स्वात्मरूप स्वभितीवर रेखाटते. ही टृण्देवी अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप 
देवता म॑त्रांना सामर्थ्य (प्राप्त करून) देणारी, शब्दरार्शीनी युक्त व पूर्णाहंतारूप 
अनंत स्फुरणाला सतत उत्पन्न करणारी आहे. अशी ही श्रीशांकरी , श्रीशंकराशी 
संबंधित असणारी) स्पंदशक्तौ जगामध्ये विजयी होते. ।।१।। 

मी रचलेल्या स्पंदसंदोहामुठे स्पंदततवावर आधीच बर च प्रकाश 
पडलेला आहे. आता त्या स्पंदतत्त्वाबदल संपूर्णं आणि सम।धानकारक 
माहिती देण्यासाठी मी हा प्रयल आरंभिला आहे. ।।२।। 

हे स्पंदतत्त्वाचे स्पष्टीकरण स्पंदसूत्रांचा एकमेकातीट योग्य संबंध 


"००१०१ ~ ~ 








व निख्यंढ पर्टिला 





स्पष्ट करण्यासाठी रचलेले आहे. (त्यामुके) विद्यार्थी सूत्रातीठ योग्य समन्वय 
समजून घेण्यास, श्रेष्ठ तत्तवाशी जवक्चा संबंध प्राप्त करून घेण्यास, तीक्ष्ण 
तर्काची पद्धत शिकविण्यास, उपायांचे योग्य सादरीकरण करण्यास, स्वतःसिद्ध 
| @ योग्य समज होण्यास आणि सर्वात शेवटी काश्मीर शैवतत्त्वज्ञान 
जाणुन घेण्यास समर्थ होतील. त्यामुके हे विद्रानांनो ! या श्रीस्पंदशासखराच्या 
वृत्तीमध्ये आपली बुद्धी ठेवून ही श्रीस्पंदशाख्नरूप संपत्ती प्राप्त करून 
घ्या. ।३।। 

विश्वावर कृपा करण्यात तत्पर असलेल्या श्रौपरमशिवांच्या आवेशाने 
ज्यांचा महिमा जागत ्ाला आहे आणि ज्यांना स्वप्रात आदेश मिक्ाठेला 
आहे अशा श्रीमान्‌ वसुगुप्ाचार्याना महादेव पर्वतावर श्रीभगवंताच्या इच्छेनैच 
एका मोठ्या दगडाच्या पृष्टभागावर कोरलेली अत्यंत रहस्यमय अशी 
श्रीशिवसूतर प्राप्त आली. ती सर्वं सूत्रे (त्यांनी) प्रसन्न आणि गंभीर अर्थात्‌ 
परा्थानि युक्त एक्रावन श्छोकांनी आगम अर्थात्‌ शब्दप्रामाण्य व अनुभव 
यांच्या उपपत्तीने अर्थात्‌ साहाय्याने एकत्रित करून संगृहीत केली. त्या 
एक्रावन श्छोकांपैकी पहिले पंचवीस श्छोक हे “ स्वरूपस्पंद " या पहिल्या 
निष्यदात, सात श्छोक “सहजविद्योदय " (अर्थात्‌ सहजविद्या किवा अंतर्ञानाच्या 
उदयातील शक्ती) या दुसय्या निष्यंदात आणि एकोणीस श्लोक “विभृतिस्पंद " 
(अर्थात्‌ श्रेष्ठत्वामध्ये आणि श्रष्ठत्वाची शक्ती) या तिसच्या निष्यंदात 
सांगितले आहेत. अशा प्रकारे तीन निष्यंदात सर्व स्पंदशास्र सांगितले 
आहे. 

प्रथम निष्यंदात स्तुतीसह सर्व प्रकरणाचा म्हणजेच स्पंदशासखाचा 
(साररूपात) अर्थं पहिल्या श्छोकात सांगितला आहे. त्यानंतर चार श्छोकांमधून 
सोपपत्तिक अर्थात्‌ कारणां सहित स्पंदतत्त्व योग्य मुद्यांनी स्थापित केले 
आहे. त्यानंतरच्या सहाव्या ब सातव्या श्छोकांनी अभिनज्ञानासह त्याच्या 
प्राप्नीचा उपाय सांगितला आहे. आठव्या श्छोकाने उपायाबदर घेतठेल्या 
शंकांचा किवा आशक्षेपांचा निरास केला आहे. त्यानंतर नवव्या श्छोकात 
उपाय हाच उपेयाच्या प्राप्तीसाठी अनुरूप कसा आहे याची चचां करून ह्या 
उपायांची पुष्टता केली आहे. त्यानंतरच्या दहाव्या श्छोकाने उपायांमु प्राप्त 
होणारे उपेयाचे म्हणजेच साध्याचे स्वरूप सांगितले आहे . त्यानंतरच्या 
अकराव्या श्छोकाने त्याच्या अवलंबनामुढे संसाराचा अभाव कसा होतो 
हे सांगितले आहे. त्यानंतर बाराव्या आणि तेराव्या श्छोकांनी अभाववादीचे 





स्यदशासत्र ३१ 





मत खोदून काढत त्यांच्या तत्त्वातील आणि स्पंदशासख्रातीक वैलक्षण्य 
अर्थात्‌ फरक सांगितला आहे . चौदाव्या श्छोकाने स्पंदामुके अस्तित््वात 
येणारे (जगद्रूप) कार्य हे नाश पावणारे असे तरी स्पंदतत्तव हे अक्षय 
अर्थात्‌ कधीच नाश न पावणारे आहे असे सांगितले आहे. ह्याचीच चचां 
करीत असताना पंधराव्या आणि सो्ाव्या श्छोकांनी अभाववाद समूढ 
नष्ट केला आहे. त्यानंतर सतराव्या श्छोकात सुप्रबुद्धाला ह्या स्पंदतत्त्वाची 
सदैव प्राप्ती होते आणि प्रबुद्धाला पूर्व आणि अपर अशा दोन अवस्थातच 
स्पंदतत्त्वाची प्राप्ती होत असते असे सांगितके आहे. त्यानंतरच्या अठराव्या 
श्लोकाने सुप्रबृद्धाच्या प्रतीतीचा (म्हणजेच अनुभवांचा) विषय विभाग 
सांगितला आहे. त्यानंतरच्या एकोणिसाव्या श्छोकाने सुप्रबुद्धांच्या मार्गत 
येणाच्या अडथन्स्यांना नष्ट करण्यास मदत करणाय्या प्रक्रियेचा निदंश 
केला आहे. त्यानंतर विसाव्या श्छोकात अप्रबुद्धाच्या बाबतीत स्व-स्वरूपाचे 
आवरण कसे होते हे सांगितले आहे. एकविसाव्या श्छोकाने सुप्रबुद्धता 
मिल्विण्यासाठी सतत प्रयलरत असावे असे सांगितले आहे . बाविसाव्या 
श्ोकात असे सांगितरे आहे कौ, व्यवहार अवस्थेत इतरांना अडथव्ा 
करण्यात प्रमुख अशी काही कायं असतात आणि तीच उद्योगाचे विषय 
होतात, त्याच्यानंतर तेवीस, चोवीस आणि पंचवीस या श्छोकांमधे अप्रबुद्धाने 
सुप्रबुद्धता मिव्छविण्यासाठी व सुषुप्िरूप अंधकाराचे आवरण नष्ट करण्यासाठी 
साधकयोग्याने मिक्छाटेल्या ज्ञानाचा उचित उपयोग करून सतत जागृत 
असावे असे सांगितले आहे. अशा प्रकारे ““यस्योन्मेष'” या श्छोकापासून 
“प्रबुद्धः स्यादनावृत'' या श्छोकापर्यतचे हे तात्पर्य आहे. आता आचाय 
श्रीक्षेमराज ग्रंथाचा अर्थं स्पष्ट करतात. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

श्रीशंकर या शब्दाचा अर्थं सर्वं प्रकारच्या क्रशांचा नाश करून 
परमानंद, अद्रयमय, स्वचैतन्याच्या विस्ताराने (जीवांना) स्वरूपाचे ज्ञान 
करून देऊन त्यांच्यावर अनुग्रह अर्थात्‌ कृपा करणे असा आहे. त्या या 
स्व-स्वभावरूप श्रीशंकराची आम्ही स्तुतौ करतो अर्थात्‌ त्याला 
विश्चोत्कर्षित्वाने (म्हणजेच तो सर्वं विश्चापक्षा श्रेष्ट आहे अशा) विचाराने 
जाणून घेत त्याने रचलेल्या संकुचित आणि कृत्रिम प्रमातृपद अर्थात्‌ 
जीवभावाला विसरून त्याच्यामध्ये समाविष्ट होतो अर्थात्‌ त्याच्याशी सामरस्य 
प्राप्त करून घेतो. हे सामरस्यच जीवन्मुक्तिफल आहे असे या प्रकरणात 


---~ =------- 


च 2 


| 











उल २ | निःष्यंढ पहिला 


उपदेशिके आहे. येथे “स्तुमः” असा बहुवचनाचा प्रयोग करण्याचे 
कारण ज्यांच्याकडे दिव्य तेज आहे आणि जे कृपाकटाक्षाला योग्य आहेत 
त्यांच्यामधे अभेद सांगणे हे होय. “तम्‌” याने श्रीशंकरांचे निःसामान्यत्व 
अर्थात्‌ एकमेव वैशिष्ट्य ध्वनित केके आहे. आणि तेच “यस्य '' या 
श्छोकार्धात व्यक्त आले आहे. येथे श्रीपरमेश्वर म्हणजेच प्रकाशस्वरूप 
श्रीमहादेव हे “अहं ब्रह्मास्मि” आदि शब्दसमृहांच्या परमार्थरूप पृणाहंतेच्या 
परामर्शाच्या म्हणजेच विचाराच्या सारामुके नेहमीच आनंदघन, स्फुरणात्मक, 
दैवी शक्ती आणि आसुरी शक्तौ निर्माण करण्यासाठी मंथन करणाव्या 
अरणीप्रमाणे असणाय्या पराशक्तीने युक्त पूर्ण स्वातंत्रयस्वरूप असे आहेत. 
त्यामुकेच (परमेश्वराचा) चैतन्यस्वभाव असल्यामुठे तो अचल असूनही 
व श्रीपरमेश्चवराची स्वातत्यशक्तौ त्याच्याशी अभिन्न असूनही ज्याप्रमाणे 
आरशामध्ये मोठ्या नगराचे प्रतिबिब पडते त्याप्रमाणे स्वतःच्या पारश्वभूमीवर 
सर्व सृष्टिपरंपरा ती प्रतिबिबित करते. आणि अनधिक अर्थात्‌ या सृष्टीमध्ये 
कोणत्याही प्रकारे कमी-अधिकपणा न होऊनही अधिकाप्रमाणे दाखविणारी 
आणि किचित्‌ चलनाने युक्त असल्याने अशा अर्थाच्या धातूचा अनुगम 
करणाव्या तिला स्पंद (शक्ती) असे म्हणतात. त्यामुठे श्रीपरमेश्वर नेहमीच 
स्पंदततत्वाने अर्थात्‌ स्पंदशक्तीने किंवा शक्तितत्त्वाने युक्त असतो. तो 
कधीच अस्पंद (तरंगरहित अर्थात्‌ शक्तिरहित) नसतो; कारण काहीजण 
असे म्हणतात की, अस्पंद हेच श्रेष्ठ तत्तव होय. परंतु त्यांचा हा विचार 
चुकीचा आहे; कारण जर श्रेष्ट तत्त्व शांत किवा निष्क्रिय असेल तर हे 
सर्व विश्च ईश्चरविरहित मानावे लागेल. सर्वं क्रियांचे सार असणान्या 
स्पंदशक्तियुक्त श्रीशंकरात्मक स्वस्वभावाचे प्रतिपादन करण्यासाठीच 
(आमच्या) श्रेष्ट श्रीगुरुजनांनी या शास्राला स्पंद हे योग्य नाव दिले आहे. 
हे सर्व पुटे गेल्यावर स्पष्ट होईल. 

ती ही स्पंदशक्ती अनंत सृष्टिसंहारांना आपल्यात समाविष्ट केले, 
पर्णं चैतन्यरूप आणि आनंदरूप आहे. त्याचप्रमाणे ती निःशेष (सर्व) 
शुद्ध आणि अशुद्धरूप जगतातील प्रमाता (जीव) आणि प्रमेय (ज्ञेय 
विषय) यांच्या संकोच आणि विकासाचे आभासन करणाय्या तत्त्वासहित 
असणारी, सर्व उपनिषदांमध्ये उपास्य म्हणून सांगितली गेकेटो आणि 
एकाच वेव्ी उन्मेष आणि निमेष यांनी युक्त आहे. (अर्थात्‌ तौच सृष्टी 
अर्थात्‌ उभारणी आणि संहार घडवून आणणारी आहे.) ही स्पंदशक्तोच 








स्पदशासर < 








पूवी निर्भिलेल्या श्रीशिवापासून पृथ्वीपर्यतच्या तत््वांची संहारकत्री म्हणून 
व्यक्त होत असते. जे अजुन अस्तित्वात येणार आहे त्यांच्या अवस्थेच्या 
संदभानि ती स्ष्टुरूप अर्थात्‌ निर्मितौ करणारी उन्मेष भूमी असते. बाह्य 
जगताच्या संहाराची स्थिती अंतरातील चैतन्याला जागृत करण्यास प्रवृत्त 
होते आणि अंतचैतन्याच्या कल्पनेकडे दुर्लक्ष करण्याची स्थिती हौच 
जगाच्या उन्मेषाची दशा होय असा आपण विचार करतो. यासंबंधी 
आगमामध्ये असे म्हटले आहे को - 
लेलिहाना सदा देवी सदा पूर्णां च भासते। 
ऊर्मिरेषा विबोधाब्धेः शक्तिरिच्छात्मिका प्रभोः ।। 

अर्थं :- ही ईश्वरीशक्ती नेहमीच आनंदात असणारी आणि नेहमीच 
पूर्णरूपाने भासते. ती ज्ञानसागराची लाट असून ईश्चराची इच्छात्मक शक्तो 
आहे. 

श्रीमन्माहे श्चरच स्वातंत्र्यशक्तौने शिवमंत्र, महेश्चवरमंत्र, इईश्चरमंत्र, 
विज्ञानाकल, प्रल्याकल, सकलापर्यत प्रमातृभूमिका आणि तद्रद्यभूमिका 
अर्थात्‌ प्रमात्याला जाणून घेण्याच्या भूमिकेचा स्वीकार करोत यातौ 
पहिल्या पहिल्या (प्रमात्याला) आधारभूत म्हणून स्थित राहून अंतःस्वरूप 
माकन टाकण्याच्या क्रीडने निमेष करीत करीत उन्मेष (सृष्टी) करतात, 
ज्यावेव्ी ते अशी इच्छा करतात त्यावेव्ठी ते अवरोहक्रमाने म्हणजेच 
उतरत्या क्रमाने स्वतःला व्यक्त करतात. अगोदरचे ज्ञाते हे पाठीमागे 
पडतात आणि नंतरचे आधी येतात. मात्र पहिला ज्ञाता हा नंतरच्या 
ज्ञात्याला आधार म्हणून काम करतो. आरोह म्हणजेच चढत्या क्रमाकडे 
लक्ष दिके असता असे समजते कौ, श्रीशंकर हे क्रमाक्रमाने अगोदरचे 
ज्ञाते निर्माण करतात आणि नंतरचे नष्ट करतात. हे ज्ञानयोग्यांच्या 
बाबतीत घडते. त्यामुढे ते पूर्व -पूर्व प्रमात्यांना त्यांची संकुचितता टाकावयाला 
लावून त्यांना पूर्णावस्थेत व्यक्त करतात. त्वाचप्रमाणे प्रत्येक आधीचा 
प्रमाता क्रमाक्रमाने त्याची पूर्णावस्था टाकतो आणि संकुचितत्वाचा अवरोह 
क्रमामध्ये स्वीकार करतो. त्यामुठे प्रत्येक गोष्ट ही त्याच गोष्टौच्या स्वरूपाची 
असते. द्रैताची स्पष्ट जाणीव ही केवक्छ श्रीशिवांनी व्यक्त व्टावयाला 
लावलेल्या संकुचितत्वामुके असते. या ठिकाणी दिकेला उपदेश हा या 
द्रेतभावनेचा समृढ नाश व्हावा म्हणून आहे. ही चचां पुरे. 

चैतन्यशक्ती ही एकाच वेकेस उन्मेष (जागृती) आणि निमेष (निद्रा) 








ह. र निःष्यंद ार्हिला 


बा रें 1 


या दोन्ही स्वरूपाची असते. नील -सुख इत्यादि आभासांना उत्पन्न करणारी 
असुनही संवित्‌ प्रमात्याशी एकरूप असते आणि त्या स्वरूपाच्या निमेषरूप 
असणारी त्याचप्रमाणे अवभास चरपीतादि आभासांना नष्ट करणारी असते 
| या स्वसंवेदनाने सिद्ध होणाय्या, उन्मेष व निमेष या दोन्ही 
स्वरूपाच्या प्रतिभेचे अर्थात्‌ भगवती चिच्छक्तीचे महान्‌ बुद्धी असणान्या 
पुरुषान या जन्ममरणरूप संसाराचा उच्छेद (नाश होण्यासाठी) ध्यान 
करावे. त्यामुटेच “उन्मेषनिमेषाभ्याम्‌'' हे पद श्रीभटुकलटाने आपल्या 
वृत्तीत “ संकल्पमात्रेण '" असे अविभक्तच अर्थात्‌ कोणत्याही भेदाशिवाय 
अशा अर्थानि इच्छाशक्तिरूपत्वाने सांगितले आहे. शाखरसं ग्रहकारांनीही 
यासंबंधी असे म्हटले आहे को - 
एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः। 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌।।३/९। । 
अर्थं :- एका विचारात अर्थात्‌ एकाच विषयाच्या चितनात गढलेल्या 
व्यक्तीच्या चित्तामध्ये ज्या अलक्षित आत्मबल्ाच्या विकासामुके दुसन्या 
विचाराचा उदय होत असतो त्या आत्मब्ामुके अचानक इ्यारेला प्रभाव 
किंवा विकास हा उन्मेष आहे असे जाणुन घ्यावे. साधकाने आपणहून त्या 
उन्मेषाबर लक्ष ठेवावे किवा उन्मषाचे अनुसंधान करावे. 
अशा प्रकारे येथे आरंभिकेल्या विचाराचा नाश हाच परस्वरूपाचा 
अर्थात्‌ नवीन विचाराच्या उदयाचा हेतू (कारण) म्हणजेच उन्मेष होय; 
कारण एका प्रवृत्त आाठेल्या विचाराच्या नाशाशिवाय परस्वरूपाचा म्हणजेच 
अन्य विचाराचा (कल्पनेचा) उदय होत नाही. 
ही गोष्ट आम्ही इतर ठिकाणी आणखी स्पष्ट करू. 
परामृतरसापायस्तस्य यः प्रत्ययोद्धवः। 
तेनास्वतन्त्रतामेति स च तन्मात्रगोचरः।।३/१४।। 
अर्थं :- श्रीशिवांच्या निर्विकल्प स्वरूपामध्ये विकल्प ज्ञानाचा उदय 
होणे अर्थात्‌ प्रत्ययोद्धव होणे हेच त्या श्रीशिवांचे परामृतरसापासून अर्थात्‌ 
श्रीशिवशक्तिसामरस्य या अवस्थेपासून भ्रष्ट होणे आहे. यामुढे श्रीशिव 
स्वतःचे स्वातंत्र्य गमावितात व परतंत्र बनतात आणि पाच तन्मात्रांनी 
इद्रियांना प्रत्यक्ष गोचर होतात. 
येथेही उदय किंवा सृष्टी याचा परम अर्थ प्रलय आहे हे स्पष्ट सांगितले 
आहे. 





र्यदशास्त्र ३५ 


यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्‌ परमं पदम्‌।।९/९।। 

अर्थ :- ज्या वेकेला क्षोभ (मनाची व्यग्रता) थांबेल किवा लीन होईल 
त्यावेढधेला परमपद (प्राप्त) होईल. 

येथेही क्षोभ प्रलयरूप निमेष (संहार) हाच परमपद -उन्मेषरूप (स्पंदशक्तीचे 
जागरणच) आहे असे निरूपित केठे आहे. अशा प्रकारे उन्मेष आणि 
निमेष हे उभयरूप असूनही शक्तौ कधी उन्मेष-प्राधान्याने तर कधौ निमेष- 
प्राधान्याने व्यवहारिो जाते. 

अशा प्रकारे या श्छोकाच्या अर्ध्याभागात असे सांगितठे आहे को, 
श्रीशिवांशी संबोधित असणाव्या, स्वरूपाच्या उभारणीने युक्त अथवा स्वरूपाला 
व्यक्त करणाय्या व कार्याची प्राधान्याने उभारणी किवा सृष्टी करणान्या 
शक्तीमुठे श्रीशिवांपासून धरणीपर्यतच्या तत्त्वांनी युक्त अशा विश्वाचा उदय 
होतो. अभेदाने युक्त स्वतत्त्वाचा विसर पडलेली आणि विविध प्रकारच्या 
भेदांनी नटकठेटी ही सृष्टी आहे . स्वरूपाच्या निमेषाने युक्त असूनही बाह्य 
(वस्तुंची) प्राधान्याने उभारणी करणाय्या शक्तोपासून जगताचा प्रख्य 
होतो. ही सृष्टी अथवा उदय अभेदमय असून प्रख्य अथवा संहार भेदमय 
आहे. त्यामुटे प्रलय उदयरूप असून उदय प्रल्यरूप आहे असे जाणून 
घ्यावे. (म्हणजेच जगताचा उदय होत असताना स्व-स्वरूपाचा विसर 
पडत असल्याने तो स्वरूपाचा प्रल्यच असतो. त्यामुटे उदय हा प्रलयरूप 
आहे. त्याचप्रमाणे ज्यावेकेला जगताचा प्रलय होत असतो त्यावेक्छेस 
अभेदरूप स्वरूपाकडे तो नेत असल्याने प्रलय हा उदयरूप आहे असे 
येथे म्हटले आहे.) वस्तुतः काहीही उदय पावत नाही आणि काहीही ल्य 
पावत नाही. (अर्थात्‌ कशाचीच सृष्टी होत नाही आणि संहारही होत 
नाही .) केवल श्रीभगवती स्पंदशक्तीच अक्रमरूपाने त्या त्या रूपात भासते 
आणि स्फुरण पावत असणारी ती उदित होत आहे आणि नष्ट होत आहे 
अशी भासते असे आम्ही दाखवून देणार आहोत. स्थिति-लय-अनुग्रह ही 
परमेश्वराची इतर कृत्ये प्रलय आणि उदय यांच्यातच समाविष्ट होतात; 
कारण ती कृत्ये प्रलय-उदय यांचीच विशिष्ट रूपे आहेत. त्यामुक्े या 
प्रलय-उदय यांच्यातच श्रीपरमेश्चराच्या पाची कृत्यांचा समावेश केठेला 
आहे . 

मी हे जे काही येथे सांगितठे ते सर्वं “स्पंदसंदोह '' या फक्त पहिल्या 
सूत्रावरच्या टीकेत आधीच सांगितले आहे. 








ह, ६ 


निःष्यंढ पिला 





प्रतिपक्षाची शंका 

प्रतिपक्ष येथे अशी शंका उत्पन्न करतो की, श्रीमन्महार्थं दृष्या सृष्ट्यादि 
(2 ह्या वैविध्यपूर्ण जगाच्या प्रल्य-उदय इत्यादि क्रिया केल्या 
जात असतात. त्यामुके तुम्ही “यस्य इत्यादि” कसे काय म्हण्‌ शकता ? 

ही शंका द्र करण्यासाठी “तं शक्तिचक्रविभवप्रभवम्‌” हो ओल्ठ 
पुदीलप्रमाणे स्पष्ट करावयास पाहिजे. शक्तीच्या म्हणजेच सृष्टिरक्तादि 
मरीचिदे वीच्या द्वादशात्मक समृहरूप चक्राच्या उद्योग-अवभास-चर्वण- 
विलापन यांनी युक्त क्रीडा (लीला) आडंबराच्या वेभवाला कारण आहे. या 
सर्व देवी श्रीमन्मंथानधैरव चक्रेश्चवराला आलिगन देऊन या जगताची 
सृष्टिसंहारादि क्रोडा संपादन करतात अर्थात्‌ जगत्‌ उत्पन्न करून नष्ट 
करण्याची ही लीला या बारा चक्रांच्या देवीच घडवून आणतात असे 
आम्रायात (वेदात) सांगितले आहे . 

शक्तिचक्राचा दुसरा अथं 

श्रीपरमेश्चवरच या जगताच्या सृष्टिसंहारादि क्रौडला कारणभूत आहे हे 
कशावरून सांगितठे जाते 2 या शंकेलाही “शक्तिचक्र ' हेच उत्तर आहे. 
या विश्वाला जे काही अस्तित्व आहे ते प्रकाशाच्या स्वरूपाचे असून 
तेच प्रकाशित होते किंवा व्यक्त होते. यासंबंधी ““ईश्वरप्रत्यभिज्ञाहदय '' 
या ग्र॑थात असे म्हटठे आहे को - 

स्वामिनश्चात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामशंः प्रवर्तते । ।९।५।९० ।। 

अर्थ :- श्रीपरमेश्वर त्याच्यामध्ये आधीपासुनच अस्तित्वात भसणान्या 
पदार्थाचि अवभासन किंवा प्रकाशन करीत असतो. त्याच्याशिवाय उत्पत्तीची 
इच्छाच शक्य होणार नाही. 

या सर्वाचि स्पष्टीकरण असे आहे कौ, बुद्धिमान लोकांनी निशित 
केलेल्या नीतीप्रमाणे श्रीपरमेश्चराच्या आतीट प्रकाशाने प्रकाशमान होऊन 
स्थित असणाय्या गो्टीटा सत-शक्तिचक्र असे म्हटले जाते; कारण 
आगमग्रंथांमध्ये श्रीपरमेश्चराचे अनंतशक्तित्व उद्धोषिटे आहे. हा श्रौपरमे- 
श्वरच शक्तीच्या परस्परांच्या एकत्र येण्याने आणि वेगे होण्याने अनंत 
प्रकारच्या केल्या विश्वाच्या श्रे्टपणाचे कारण आहे. या शक्तिचक्राचे 
अंतिम ध्येय आभास किवा व्यक्त होणे हे आहे. हा श्रौपरमेश्चरच विश्वाच्या 





स्पद्शास्त्र ३७ 
सृष्टी आणि प्रलयाचे कारण आहे; कारण तोच ज्ञानरूप देहाने स्थित 
असलेल्या त्याचप्रमाणे त्याच्याशी एेकात्म्यभावाने स्थित असलेल्या विश्चाला 
आभासित करून (प्रकाशित करून) एकमेकांना नानाप्रकारांनी एकत्र 
आणीत असतो आणि वेगे करीत असतो. याबदल श्रोभदुकल्टांनी असे 
म्हटले आहे कौ - 
विज्ञानदेहात्मकस्य शक्तिचक्रे श्वर्यस्योत्पत्तिहेतुत्वम्‌ । 

अर्थं :- शक्तिचक्राचे एश्वर्य हे विज्ञान देहात्मकासारखे म्हणजे 
ज्ञानासारखेच असून त्यांनाच सर्व जगताच्या उत्पत्तीचे कारण (म्हणून 
माने जाते.) बरती शक्तिचक्राची जी दोन्ही स्पष्टीकरणे सांगितलो आहेत, 
त्यांच्यामध्ये श्रीभटुकलटांच्या याच शब्दांमधला उचितपणा आहे. त्याचप्रमाणे 

तिसरे स्पष्टीकरण 

““शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नम्‌ '' अर्थात्‌ ह्याच्या म्हणजे श्रीपरमेश्चराच्या 
शक्तो म्हणजेच हे संपूर्ण जग आहे, हे जे आगमात सांगितले आहे त्या 
टृषटिकोणाधारे ““तस्माच्छन्दार्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः 
अर्थात्‌ त्यामुटे शब्द आणि त्याचा अर्थ यांच्या विचारामध्ये अशी एकही 
अवस्था नाही कौ जिच्यामध्ये श्रीशिव नाही. हे शक्तिचक्र विश्वाचे प्रतिनिधित्व 
करते. 

चौथे स्पष्टीकरण 

““रहस्यनीती '' या ग्रंथाप्रमाणे “खेचरीच्या ऊर्ध्वभागात असलेली 
निर्वात पोकनव्री किंवा आकाश हेच वामेशीचे क्षेत्र आहे." हा वाक्मरचार 
वामेश्चरी, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरीरूप शक्तिसमृहालाही सुचवितो. 
या सर्वाचे मी स्पंदसंदोहामध्ये योग्यप्रकारे वर्णन केरे आहे. वामेश्चरी 
त्यादि संकेताने शक्तिचक्रांची अभिव्यक्तौ दाखवितात. हेच त्या दोन 
स्पष्टीकरणांमधृन दाखवृन दिके आहे आणि अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थिति- 
स्थगनोद्यताः ।(९/२०) ” अर्थात्‌ “ज्यांची बुद्धी जागृत आलेली नाही 
अर्थात्‌ जे मृढवुद्धी आहेत त्यांच्यापासूुन या शक्तौ आपली स्वस्थिती 
लपवून ठेवण्यास उद्यत इ्यालेल्या असतात, 

पाचवे, सहावे आणि सातवे स्पष्टीकरण 
'"यतः करणवगां ऽयं ..... ९/६ या परिच्छदाप्रमाणे शक्तचक्राचा 














+ ८ _ निःस्यंढ पहिला 


अथं इद्रियांचा समृह असा आहे, “तदाक्रम्य बलं मन्त्राः ...1 1२, 
९।।'', नित्य मंत्र आणि “ शब्दराशिसमुत्थस्य शक्तिवर्गस्य ... 1 ।३/ 
१३।।” या नीतीने ब्राह्मी इत्यादि देवतांच्या स्वभावाचे अशा प्रकारे मीच 
स्पंदसंदोहात स्पष्टपणे स्पष्टीकरण केठेल्या शक्तिचक्राचे जे विभव म्हणजेच 
माहात्म्य आहे ते तेथे उत्पन्न होते. श्रीपरमेश्वर हा शक्तेचक्राच्या पेश्चर्यामधे 
स्वतंत्र असतो. तो तेथे पशुप्रमाणे परतंत्र नसतो. 


आठवे स्पष्टीकरण 
शक्तिचक्राचा म्हणजेच रश्मिपुंजाचा जो विभव अर्थात्‌ अंतर्मुख विकास 
त्यापासून ज्याचा उदय होतो किवा अभिव्यक्त होते असा बहुव्रीही समास 
घेतल्यास तो असे सुचवतो कौ, श्रीपरमेश्वराच्या स्वरूपाचे प्रत्यभिज्ञान हे 
त्या अंतःस्वरूपाच्या निरीक्षणाने सहजच होते. 
संपृणं श्लोकाचे दुसरे स्पष्टीकरण 
जो आपल्या भक्तांना ख्या स्वरूपाचे प्रकाशन करवितो, जो शक्तिचक्र 
विभवाचे म्हणजेच श्रे्ट-संविद्रूपदेवता स्फाराचे कारण आहे, ज्या चिदानंदघन 
परमेश्चराच्या स्वतःच्या उन्मेष-निमेषाने म्हणजेच “स्व "रूप उघड करणे 
आणि गुप्त करण्याने; “जे आत आहे तेच बाहेर आहे," या न्यायाने 
जगाच्या शरीररूपाचा व त्या अनुषंगाने बाह्य जगताचाही प्रख्य आणि 
उदय यथाक्रम (क्रमानुसार) उन्मञ्जनामध्ये होतो अशा श्रीशंकरांची आम्टी 
स्तुती करतो. 


संपूण श्लोकाचे तिसरे स्पष्टीकरण 

त्याचप्रमाणे ज्या स्वात्म्याचा संबंधी असण्याने बहिर्मुख प्रसाररूप 
अशा उन्मेषामुके म्हणजेच जागृतीमुटे जगाचा उदय होतो आणि अंतर्मुखरूप 
निमेषामुके म्हणजे निद्रेमुके प्रलय होतो त्या श्रीशंकराची आणि विश्वाच्या 
सृष्टी इत्यादि कायोन्मेषादि स्वरूपाच्या संविदेवीमाहात्म्याचे कारण असणाय्या 
श्रीशंकराची आम्ही स्तुती करतो. 

अशा प्रकारे हा श्छोक शब्दांच्या योजनेप्रमाणे आणि अर्थाच्या 
मागणीप्रमाणे अशा दोन्ही प्रकारे स्पष्ट करता येतो. देहादीनी आविष्ट 
अर्थात्‌ प्रवेश केटेला असूनही श्रीपरमेश्वर इद्वियांचे उन्मीलन (उघडणे) 
आणि निमीलन (आकणे) करून रूपादि पंचतन्मात्रांनी युक्त अशा जगाची 
सृष्टी व संहार करतो. रहस्य जाणणाव्यांनी “ईश्वरप्रत्याभिज्ञा” या 





र्पदशसत्र ३९ 


ग्र॑थात यासंबंधी असे म्हटले आहे कौ - 
तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभुरदेहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तरर्थोघमिच्छया भासयेद्रहिः । ।९।६।७।। 

अर्थं :- अशाप्रकारे व्यवहारातही श्रीपरमेश्वर देह इत्याद मध्ये प्रवेश 
करून आत स्थिर असणाव्या अर्थसमूहाला आपल्या इच्छेने बाह्य ठिकाणी 
भासवितो. 

अशाप्रकारे हाच अर्थं जाणवून देण्यासाठी श्रीगुरूनौी “यस्य 
स्वातन्त्रशक्तया ......" असे न म्हणता ““यस्योन्मेषनिमेषाभ्याम्‌ " 
असे म्हटले आहे. 

ह्या श्छोकामध्ये समावेशरूप श्रीशंकरस्तुती ही प्राप्य गोष्टीच्या म्हणजेच 
ज्याची प्राप्री करून घ्यावयाची आहे अशा ध्येयाच्या रूपात सांगितलटी 
आहे. “शक्तिचक्रविभवात्म्रभवो यस्य '' अर्थात्‌ "ज्याचे प्रकाशन हे 
शक्तिचक्राच्या विभवामुके होते," असा बहुव्रीही अर्थं घेऊन शक्तिचक्रांचा 
विकास हा त्या प्राप्रीसादी साधन म्हणून सांगितला आहे. “शक्तिचक्र 
विभवाचे म्हणजेच परसंविद्‌-देवतास्फाराचे भक्तांना प्रकाशन करविणारा” 
अशा तत्पुरुष समासाच्या अर्थाने त्याचे फट सांगितले आहे. यासंबंधी 
स्पंदशाख्रातच असे म्हटले आहे की, ““ततश्चक्रेश्वरो भवेत्‌ (३/९९) 
अशाप्रकारे या शास्राचा सांगण्याचा विषय व ते मिव्विण्याचा उपाय 
यांच्यातला उपेयोपायरूपसंबंध व त्याचे फठ हे सर्व या एकाच सूत्रात 
सांगितले आहे. ।।९।। 

भर ओह त ओह तैः 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

ज्यांच्या संवित्प्रकाशाने अर्थात्‌ चैतन्यशक्तीच्या प्रकाशाने (माइयाकदून) 
ही स्पंदरंजनी (नावाची स्पंदकारिकांबरची टीका) केली गेली त्या सृष्टी, 
स्थिती, संहार, अनाख्या आणि भासा ही पंचकृत्ये करणाच्या, अद्रैतस्वरूप 
श्रीशिवांना माद्या नमस्कार असो.।।१।। 

प्रारंभ केलेल्या इष्ट ग्र॑याच्या निर्विघ्रषूर्वक समाप्तीसाटी ग्र॑थकार इष्टदेवतेची 
स्तुती “यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां ....."" या शछोकातून करतात. भगवान्‌ 
श्रीपरमशिवांच्या संकल्परूप इच्छाशक्तौनेच हे दिसत असणारे स्थावर - 
जंगमात्मक विश्च निर्माण होते किंवा आविभत होते आणि त्या इच्छा- 











| वावास्य 
शक्तोतच स्थित राहून परत तेथेच लीन होते. हा दिसत असलेला सर्व 
प्रपंचाचा विस्तार श्रौशिवांच्या स्वतंत्रशक्तौचाच आहे. हाच त्यांचा दुसव्या 
कोणाच्याही अधीन नसणारा स्वभाव असुन त्याच्याशी अभिन्न असणाच्या 
निमित्त-उपादानरूप कारणांनी श्रीशिव सृष्टिरूप कार्याची रचना करतात, 
यासंबंधी ““स्तवचितामणि"' या ग्रंथात असे म्हटले आहे की - 
निरूपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते। 
जगच्ित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शृलिने ।।९।। 
अर्थं :- उपादानकारणाशिवायच उत्पन्न होणाय्या जगाचे चित्र “स्व " 
भितीवर प्रकट होते. (ते प्रकट करणाव्या) कलाश्छाध्य अर्थात्‌ कलारूप 
सृष्टी निर्माण करण्याचे सामर्थ्य असणाव्या श्रीशंकरांना नमस्कार असो. ।९।। 
या श्रीशंकरांची स्पंदशक्तौ नामरूपात्मक सर्व प्रपंचाच्या वरती स्थित 
आहे. ती स्पंदशक्तोच शुद्धज्ञानाने संयुक्त होऊन प्रकाशरूप आणि क्रियाप्रधान 
होऊन विश्चरूपाचे प्रतिपादन करते. ही स्पंदशक्ती मोराच्या अंङ्यामध्ये 
असलेल्या द्रवरूप पदार्थाने येणाच्या पिलाच्या रूपाच्या चित्रविचित्र आणि 
आश्चयजनक त्याचप्रमाणे वेगवेगव्छ्या रंगाच्या असलेल्या पंखांच्या 
कल्पनेप्रमाणे अहंप्रत्यवमर्शात अर्थात्‌ अहंच्या ज्ञानात अभेदाने राहते. 
जरो हौ एकच स्पंदशक्तौ प्रसारभुमिकेमध्ये अनंतधारारूपाने विभक्त होऊन 
प्रवाहित होते तरीही इच्छा-ज्ञान-क्रिया शक्तिरूपाने अविरत स्फुरित होत 
असते. या सवं प्रमातावर्गामध्ये इच्छा-ज्ञान-क्रिया या स्पंदरूपाची प्रतिक्षण 
कार्यनिष्ठा राहत असते. प्राणिमात्र ज्या वस्तृची इच्छा करतो ती ती 
अंतःकरणात पहिल्यापासूनच विद्यमान असते. त्यानंतर ज्ञानशक्तीने त्या 
इच्छेच एकत्रिकरण होऊन क्रियाशक्तीने ती कार्यत परिणाम पावते. या 
रीतीने परमेश्वरातही विश्चवकल्पना पूर्वीपासूनच स्थित असून पाठीमागून 
ज्ञानशक्तोने त्या इच्छाशक्तीचे समाटोचन करून क्रियाशक्तिद्रारा ती कार्यरूपात 
परिणमित अर्थात्‌ रूपांतरित होते. या प्रक्रिवेने संसारामध्ये दिसणाच्या 
जेयवस्त्‌ जाणणाव्या (जीवांचौ) त्या शक्तित्रया्रारा अभिव्यक्त होते. त्यामु्ेच 
श्रोशिव त्या त्या आकाराच्या (विविध) प्रकारांनी आत-बाहेर प्रकाशित 
होतात. यासंबंधी “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा'” या ग्रंथात असे म्हटले आहे की - 
वतमानावभासानां भावानामवभासनम्‌। 
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ।।९.५.९।। 
अथं :- विद्यमान असणाव्या व अवभासित होणाच्या पदार्थांचे 











स्पदशास्र ४१ 


अवभासन अर्थात्‌ प्रकाशन अंतःस्थित असल्याप्रमाणेच बाह्य आत्म्यानेच 
एकत्र होते. (१-५-१९) पशुप्रमाणे अज्ञानरूप अंधकारामध्ये मग्र ्ाेल्या 
प्रमात्यांच्या अर्थात्‌ जीवांच्या सर्व अज्ञानापासून उत्पन्न होणाव्या भेदकल्पनेचे 
समूठ उच्लाटान करून ज्ञान प्रकाशरूपभूमीत स्थापन करून श्रीशंकर 
सृष्टि-स्थिती-संहार-पिधान-अनुग्रहात्मक पंचकृत्यांनी कल्याण संपादन 
करतात, अशा प्रकारे एंट्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, चामुंडा, माहेश्वरी प्रभृती 
शक्तिचक्रांच्या एेश्चर्याचि उद्रमस्थानही भगवान्‌ श्रीशिवच आहेत. त्यामुटे 
त्या श्रीशंकरांना आम्ही प्रार्थना करतो. ।।१।। 
यत्र स्थितमिदं सर्व कार्य यस्माच्च निर्गतम्‌ 
तस्यानावृतरूपत्वान्न निरोधोऽस्ति कुत्रचित्‌।।२।। 

अन्वयाथं :- 

यत्र - ज्यांच्या स्पंदात्मक विमर्शभूमिकेत अथवा श्रीशिवांच्या ठिकाणी, 
इदं ~ हे, सर्वं कार्यम्‌ - कार्यरूप असलेले सर्व जगत्‌, स्थितम्‌ - 
अभेदरूपाने अवस्थित असते, च - (आणि); यस्मात्‌ - ज्यांच्यापासून, 
निर्गतम्‌ ~ बाहर पडते, उत्पन्न होते (श्रीकर), तस्य - त्या श्रौशि्वाच्या 
अथवा सत्तेच्या, अनावृतरूपत्वात्‌ - अनाच्छादित स्वरूपामुटे, कुत्रचित्‌- 
कोठेही, निरोध - अडथग्टा-स्वतंत्र प्रसारात अडचण, न अस्ति-असत 
नाही. ।।२।। | 

अर्थ : - श्रीशिवांच्या स्पंदात्मक विमर्शभुमिकेत किवा शाक्तभूमिकेत 
अथवा ज्ञानभमिकेमध्ये किंवा श्रीशिवांच्या ठिकाणी हे सर्वं कार्यरूप असलेले 
जगत्‌ अभेदरूपाने अवस्थित असते किंवा राहते आणि त्या श्रीशिवांपासून 
बाहेर पडते किंवा उत्पन्न होते. त्या श्रीशिवांच्या किंवा सत्तेच्या अनाच्छादित 
अर्थात्‌ आच्छादन रहित किंवा आवरण रहित स्वरूपामुठे स्वतंत्र प्रसारात 
कोठेही अडचण किंवा अडथच्टा असत नाह .|।२।। 

>. 2.2. 

श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

जगातील घटपटादि सर्व पदार्थ सूर्याच्या प्रकाशात दिसतात. या सवं 
पदार्थांचे ज्ञान होण्याला सूर्याचा प्रकाश कारण होतो. नाहीतर भद हा 
शब्दच नाही. मग भेद का भासतो 2 एकच प्रकाश भिन्न भिन्न वस्तुंवर 
पडला की. त्याचे स्वरूप भिन्न होते. या भित्न प्रकाशामध्ये प्रकाशज्ञानाने 
त्या त्या ठिकाणी असलेल्या पदार्थचि ज्ञान होते, म्हणजे प्रकाश एकरूप 











ह. +| २ निःष्यंढ पहिला 





असून सुद्धा भिन्न भिन्न वस्तमुके तो भिन्न आहे असे ज्ञान होते. त्याचप्रमाणे 
ज्ञानरूप श्रीशंकर हे एकरूप व एकरस असून सुद्धा भित्र वस्तुमुठे 
भित्र आहेत असे भासते. परेतु वस्तुतः तसे नाही. ज्ञान हे श्रीशंकरांचे 
स्वरूप आहे. ते त्यांच्या ठिकाणी स्थित आहे. या ज्ञानाच्या प्रकाशात 
नाना प्रकारचे भेद दिसले तरी ते सत्य नसून त्या त्या पदार्थाच्या 
ठिकाणी असणारे ज्ञान हेच सत्य आहे. ज्ञान म्हणजे श्रीशंकरच 
होय. ज्याप्रमाणे कारणापासून कार्य भित्र असत नाही त्याप्रमाणे श्रीशंकरांपासून 
सवं पदार्थं भिन्न असु शकत नाहीत; कारण ते ज्ञानस्वरूपच आहेत. पदार्थ 
नाहीतच. सर्वं ठिकाणी निव्व् चैतन्यच व चैतन्यमयताच आहे. अशा 
स्थितीत सर्वं ठिकाणी द्रैत आहे असे जरी वाटले किंवा भासले तरी 
देखील ते ज्ञानच आहे व ते ज्ञान देखील परम श्रीशिवांचे स्वरूप आहे 
असे समजले पाहिजे. साधकाचौ बुद्धौ उत्कृष्ट व निर्मठ इ्याली की, 
श्रीशंकर हेच सर्व पदार्थमात्राचा आत्मा आहेत असा अभ्यास किंवा 
विवेक सुरू होतो. मग ज्याप्रमाणे सूर्याचा उदय ्ञाल्याबरोबर सर्व धुके 
नष्ट होते त्याप्रमाणे वरील अभ्यास आपोआप सुरू आला की, साधकाचे 
दैताचे ज्ञान व भेद नष्ट होतात, द्ैताच्या महामोहाच्या अंधकाराने मायाशक्तीचे 
प्राबल्य ्ञाल्यामुठे सवं जीवात्मे आपल्या ज्ञानस्वरूपापासून किंवा 
स्वस्वरूपापासून भ्रष्ट होतात. त्यामुके आत्म्याहून निराव्ज्या असणाच्या 
देहाला ते अहं म्हणजे आत्मा असे मान्‌ लागतात. अशा या स्थितीला 
परमदुभंद्य अशी भेदमूलक हदयग्र॑थी असे म्हणतात, 

स्पंदतत््वामध्ये हे संपूर्णं कार्यजगत्‌ ज्ञानरूपाने शक्त्यात्मक होऊन 
राहत असते. निमेषाच्या दशेमध्ये ते ज्ञानरूप असल्या कारणाने अनावृत 
म्हणजे उघड व अनाच्छादित म्हणजे न आाकलेले असेच राहते. त्याचा 
केव्हाही, कोठेही व कोणत्याही प्रकाराने निरोध होत नाही, खरी गोष्ट 
अशी आहे कौ, बोध्याची म्हणजे जे आत्मतत्त्व जाणावयाचे आहे त्याची 
स्वतःची अशी सत्ता नाही. ज्ञानस्वरूप आत्मा दोन्ही अवस्थेमध्ये अनावृत 
म्हणजे उघडाच असतो. प्राचीन आचार्याचे असे वचन आहे की, “सोन्याच्या 
अलंकारा मध्ये असलेली विचित्रता, विविधता व नानाविधता ही सोन्याहून 
निराव्यी नसते." नित्यस्वरूपाची विश्वरूपताही वरील दृष्टान्ताप्रमाणेच 
असते. अलंकाररहित सुवर्णं हे पिडात्मक आहे. वेद्यरहित म्हणजे 
जाणण्यारहित असलेला आत्मा चिदात्मक आहे. “ज्ञानसंबोध" याः 





स्पदशास्त्र ४३ 





ग्र॑थामध्येही असे म्हटले आहे की, “विश्वाचा आश्रय आकाश आहे. मात्र 
आकाशाचा आश्रय विश्च नाही. ज्ञान आकाशाप्रमाणे अनंत आहे व ज्ञेय 
विश्चाप्रमाणे अल्प व किंचित्‌ न्यूनसत्ताक आहे. आकाशामध्ये कशाच्याही 
साहाय्याने परिच्छेद पाडता येत नाही किंवा आकाशाला प्रतिबंध करता 
येत नाही; कारण ते व्यापक आहे. या आकाशाप्रमाणे ज्ञानस्वरूप 
प्रतिबंधरहित असते." 

आत्म्याच्या सर्व वुतत्तीचा उपसंहार होऊन निरोध होत नसेलही. परंतु 
जागृत आदि अवस्थांमध्ये तो अनिरुद्ध म्हणजे बंधनरहित किंवा मुक्त- 
मोकव्छा कसा राहू शकतो ? हे कले म्हणजे दुर्भद्य अशा हदयग्रंथीचा 
भेद कसा होतो हे पुटील कारिकेवरून स्पष्ट होईल. ।।२।। 

तह अह तै मैः त 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

श्रीशिवांचा हा शक्तिरूप स्वभाव तोच आपणापैकी प्रत्येकाचाही स्वभावच 
आहे. त्यामुके या शास्त्रात त्याला “स्वस्वभाव'' असे म्हटले जाते. अथात्‌ 
श्रीशिवांच्या प्रतिभेचा विकास म्हणजे स्वस्वभावाचाच विकास असतो; 
कारण स्वभावदृष््या जीव आणि श्रीशिव यांच्यात अभेद आहे. पण येथे 
प्रारंभीच जी एक शंका येते ती अशी आहे. आम्ही सर्व जीव शरीरभेदाने, 
दद्रिय (करण) भेदाने, अवस्थाभेदाने व सुखदुःखभोगभेदाने परस्परांपासून 
अत्यंत भिन्न आहोत ब या सर्वातूनच तर आमचा स्वभाव (स्वरूप) 
बनलेला आहे. मग जीवाचा आणि श्रीशिवांचा स्वभाव एकच आहे असे 
आपण म्हणतो हे कसे ? याचे या दुस्या कारिकेत स्पष्टीकरण केले 
आहे. 

स्पष्टीकरण :- या शास्त्रात अहम्‌ = ज्ञाता व इदम्‌ = ज्ञेय असे 
अर्थ आहेत. तेव्हा “इदम्‌ " म्हणजे वेद्यत्वाने अवस्थित असलेले. सर्वम्‌" 
म्हणजे प्रत्येक दर्शनाच्या वेव्ी तसे तसे परिकल्पित ्ञालेले. आपले ज्ञान 
हे खरोखरी ज्ञेय वस्तृचे परिकल्पनच असते. या परिकल्पनेचे एकमेव 
अधिष्ठान शक्ती किवा प्रतिभा हेच होय. अर्थात्‌ हे परिकल्पन प्रतिभेला 
मर्यादा घाल्‌ शकत नाही. किंबहुना या परिकल्पित ज्ञेयरूप विश्चाला 
अस्तित्वच मुखी प्रतिभेमुके येते. हे आले ज्ञानाबदल, क्रियासुद्धा प्रतिभला 
मर्यादा घाल शकत नाही; कारण क्रियेने निष्पन्न लेले कार्यसुद्धा वस्तुतः 
प्रतिभेपासूनच निघालेले असते. त्यामुके प्रतिभाशक्तौ हे ज्ञातृत्व आणि 





नाण त - 





४ निःष्यंढ पहिला 





कर्तृत्व या दोहोंचेही कारण होय. ही प्रतिभा निर्मल व चिन्मात्रैकरूप 
असून त्या रूपात तिला वेद्यत्वाचा स्पर्श सुद्धा होत नाही म्हणजे ती 
कोणत्याही ज्ञात्याचा ज्ञेयविषय बनत नाही. अशा रूपातील प्रतिभाशक्तौलाच 
 स्वस्वभाव " अशी संज्ञा आहे. जाती, शरीर इत्यादिकांच्या अभिमानाने 
@ ञ्मालेली व म्हणून कार्यवर्गात जाऊन पडणारी व प्राणिमात्राचें 
स्वरूप म्हणुन सामान्यतः ओग्खली जाणारी चिती म्हणजे स्वस्वभाव 
न्ट. स्वस्वरूपाचे असे लक्षण असल्याने श्रीशिवांचा शक्तिरूप स्वभाव व 
स्वस्वभाव यांच्यात भेद नाही. व्यावहारिक संकुचित अवस्थेत या 
स्वस्वभावाचा संकोच अनेक उपाधीमुठे आलेला असला तरी ज्या अथीं 
उपाधी नाहीशी होताच तो संकोचही नष्ट होतो त्याअथी जाती, शरीर, 
इद्रिये इत्यादीनी ्ालेला हा संकोच म्हणजे स्वस्वभावाचा तत्त्वतः निरोध 
नव्दे. 

पण आपण हा जो “स्वस्वभाव"" म्हणून पदार्थं सांगता तो आगम 
ग्र॑थात म्हणतात म्हणूनच आम्ही मान्य करावयाचा कौ त्याची काही 
उपपत्तौ आपणाला लावता येते ? व अशी एखादी उपपत्ती असेल तर ती 
कशी लावावयाची ? अशी कोणास शंका आली तर तिचा परिहार पुढील 
कारिका करते. या कारिकेची अवतरणिका अशी - या शास्त्रात “ अहम्‌ " 
हा प्रमात्याचा वाचक आहे व “इदम्‌ " हा प्रमेयाचा वाचक आहे. आता 
"अहम्‌" ने बोधित होणाय्या प्रमात्याचे (ज्ञात्याचे) स्वरूप कोणते ? 
सामान्य व्यवहारी माणसाचा अहंप्रत्यय देहादिकांच्या ठिकाणीच मर्यादित 
्मालेला असतो; पण अहप्रत्ययाचे हे मयांदित स्वरूप शास्त्राला अभिप्रेत 
नाही. देहादि-उपाधी-अनवच्छिन्न अशा स्वस्वभावाच्या ठिकाणीच अहं 
प्रत्ययाची बोधकता असावयास हवी व ती पुढील अनुभवाने उपपन्नही 
होते. 

टीप :- ^ स्वस्वभाव " म्हणजे आत्म्याचे स्वरूप, स्वस्य = आत्मन, 
स्वः = आत्मीयः भावः = स्वरूपम्‌ (श्रीरामकण्ठ). ।।२।। 


नरैर तह अर ओह ओह 


श्रीभटुकल्ट वृत्ती : - 
कतंत्व आणि कार्यत्व 
जर कोणी असा प्रश्र विचारला को, जेव्हा स्वस्वभावाचे श्रीशंकर हेच 


1 





स्पदशास्त्र ४५ 





संसारी बनून आवागमनाच्या चक्रात पडतात तेव्हा त्यांना या संसारी 
रूपामध्ये श्रीशिव असे कसे म्हणता येईल ? या प्रश्राचे उत्तर देताना असं 
म्हटले जाते की, ज्या अभेद भुमिकेमध्ये हे सर्व विश्च अनादिकालापासून 
अहंरूपामध्ये अवस्थितच आहे आणि ज्यापासून याची उत्पत्तौ अहंरूपतेपासून 
वेगट्टी होऊन इदंरूपतेमध्ये अवभासित आलेली आहे त्या सत्तेच्या स्वभावावर 
अर्थात अहंविमर्शरूप एकाकारतेवर संसारी अवस्थेमध्येही कोणतेही आवरण 
नसते. यामुढे याच्या स्वतंत्र प्रसारामध्ये कोणताही अडथव्या निर्माण होऊ 
शकत नाही. याच कारणामुखे त्याला ^ श्रीशिव" असे म्हणतात. ।।२।। 


विवरण :- 


आंतर आणि बाह्य पदार्थाची विमशरूपता 

'“यदन्तस्‌ तद्वहिः ।'" हा शैवशास्त्राचा सिद्धान्त आहे. या टृष्टीनेच 

“परात्रिशिका"' या ग्रंथात असे म्हटले आहे को 
यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तेरूपो महाद्रुमः। 
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ।।२४।। 

अर्थ :- ज्याप्रमाणे बडाच्या कहानशा बीजात अत्यंत मोख्या अशा 
शक्तिरूपी वृक्षाचा सर्व आकार बीजरूपाने राहत असतो त्याप्रमाणे हदयबीजात 
जड व चेतन पदार्थानी भरलेले व पारमेश्वरी शक्तोचे साकार रूप असटेठे 
सर्व विश्च हदयाच्या रूपात अर्थात्‌ ज्ञानरूपात अवस्थित असते. 

याचा अर्थं असा आहे की, ज्याप्रमाणे छोस्याशा बीजामध्ये मोठ्यात 
मोठ्या वटवृक्षाच्या शाखा, पाने, फुले आणि फटे इत्यारदीची कल्पना 
बीजरूपामध्ये विद्यमान असते त्याप्रमाणेच स्पंदात्मक विमर्शभूमिकेमध्ये 
सर्व प्रमेयपदार्थाची विद्यमानता ही विमर्शरूपामध्ये विद्यमान असते. त्याचप्रमाणे 
चैतन्यामध्ये स्वभावतः प्रसाराचा रस असल्यामुके तीच आंतर कल्पना 
बाह्य स्थूल नानारूपतेमध्ये अर्थात्‌ विविध रूपांमध्ये विकसित होत असते 
यामुके जे आत आहे तेच बाहेर आहे . विषय सोपा बनविण्यासादी प्रथम 
जीवभावाच्या स्तरावर या सिद्धान्ताचे परीक्षण करणे हे युक्तियुक्त होईल 

साधारण जीवभावाच्या स्तरावर ही गोष्ट आढन्टून येते कौ, प्रत्येक 
प्राण्याच्या आंतर-विमर्शामध्ये त्या प्राण्याचे परिचित प्रमेयभाव हे विमर्शरूपामध्ये 
किंवा विचाररूपामध्ये अवस्थित राहत असतात. आपापल्या मानसिक 
विस्ताराच्या अनुपातानुसार अर्थात्‌ ज्या प्राण्याचा जितका विमर्शं असता 














[| ६ निःष्यंद पहिला 


तितकाच त्या प्राण्याच्या संसाराचा विस्तार असतो. परंतु ही गोष्ट निश्चित 
आहे कौ, ज्या गोष्टी विमर्णामध्ये किवा विचारांमध्ये विद्यमान असतात 
त्या गोर्ष्टीचेच बाह्य अवभासन होत असते. उदाहरण म्हणून “कुभार 
घडा बनवितो " या परामशाचिे दार्शनिक विश्छेषण केले असता काही 
गोष्टीकडे ध्यान आकषित होते. पहिली गोष्ट ही को, घट हे एक कार्य 
आहे, जे एका चेतन कुंभाराच्या क्रियेचा विषय बनलेले आहे. दुसरी गोष्ट 
अशी की, घट हा स्वयं विमर्शहीन अथवा जड असल्यामुके स्वरूपाला 
जाण्‌ शकत नाही, तसेच आपल्याहून भिन्न अशा अन्य कोणत्याही 
वस्तूला सत्ता प्रदान करू शकत नाही. तिसरी गोष्ट अशी आहे कौ, 
कुं भार चेतन असल्यामुके मातीच्या पिडाला घड्याचे रूप देऊ शकतो. 
माती ही स्वयं घटाचे रूप धारण करू शकत नाही. या गोष्टीबरोबरच 
मनामध्ये एक शंका उत्पन्न होत असते को, घडा बनवीत असताना रांजण 
किवा रांजण बनवीत असताना प्याले अर्थात्‌ पेले का बनत नाहीत ? 

या शंकेचे समाधान शोधता शोधता अंततोगत्वा अर्थात्‌ शेवटी आम्हाला 
हे स्वीकार करावे लागते को, घडा इत्यादि पदार्थाना बाह्य साकारता प्रदान 
करण्यापूवीं कं भाराच्या अंतविमर्शामध्ये किवा अंतविचारामध्ये घड्याची 
आकृती, प्रमाण, रंग इत्यादीची यथावत्‌ कल्पना विद्यमान असते. या 
दृष्टीने “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 

तदेव व्यवहारेऽपि प्रभूरदेहादिमाविशन्‌। 
भान्तमेवान्तरर्थोघमिच्छया भासयेद्‌ बहिः । ।९.६.७।। 

अर्थं :- अशा प्रकारे व्यवहार करण्याच्या वेव्ठो ईश्वर देहादि 
अवस्थांमध्ये प्रवेश करताना आपल्या अंतरातील अर्थसमूहाखाही आपल्या 
इच्छेने बाहेर भासमान करीत असतो. 

रचना करतेवेव्टी केव इतकेच घडत असते कौ, कुंभाराच्या 
अंँतविमर्शामधील विद्यमान कल्पना बाह्य साकार रूपामध्ये विकसित होत 
असते. दोन्ही रूपामध्ये तिव्टाइतकाही फरक किंवा भेद असत नाही. 

जर कुंभाराच्या विचारामध्ये या कल्पना प्रथमपासूनच विद्यमान नसत्या 
तर तो कं भार या कल्पनांना बाह्य साकाररूप देण्यात असफलच राहिला 
असता. फलतः घडा हे कु भाराच्या आंतरिक विमर्शाच्या बाह्य अवभासा- 
शिवाय अन्य काहीही नाही. 

"“एतदुक्तं भवति न प्रसवेकादिवाक्षोटादि तत्‌ तस्मात्‌ निर्गतम्‌ । " 





स्पंदशास्तर ४७ 
असे “स्पंदनिर्णय'' या टीकेत म्हटले असून या संबंधामध्ये हो गोष्ट 
विचारणीय आहे की, ज्याप्रमाणे अक्रोड, पिस्ते, किवा बदाम इत्यादि 
वस्तु ठासून भरलेल्या थैल्यांमधुन त्यांच्या वेगवेगव््या रूपामध्ये बाहेर 
पडतात किवा येत राहतात त्याप्रमाणे आंतर विमर्श हा अनंत पदार्थाच्या 
कल्पनेप्रमाणे नाही. अशी कोणतीही गोष्ट लक्षात येत नाही को, जी 
उपरोक्त कल्पनेप्रमाणे आहे. त्यामुठे कुंभाराप्रमाणे प्रत्येक चेतन प्रमात्याच्या 
अंतर्विमर्शामध्ये सर्व वाच्य पदार्थं हे विमर्शाच्या रूपामध्ये अर्थात्‌ अहम्‌ 
पासून अभिन्न रूपामध्येच अवस्थित राहतात. आपल्यामध्ये अभित्ररूपामध्ये 
अवस्थित पदार्थाना भिन्न रूपामध्ये साकारता प्रदान करण्याचे स्वातंत्र्य 
विमर्शामध्ये असते. “ईश्वरप्रत्यभिनज्ञा"' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ- 
स्वामिनश्चात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामर्शः प्रवर्तंते । 1९.५.९० । 
अर्थं :- चिदात्मादेवामध्ये राहणारेच अर्थसमृह भासित होतात. त्यामुे 
चिदात्मादेवात अर्थराशी राहत असली; तरी इच्छेशिवाय अर्थात्‌ 
इच्छाशक्तीशिवाय अर्थसमृहाचा परामर्शं होऊ शकत नाही अर्थात्‌ जगदादि 
भासित किवा प्रकाशित होऊ शकत नाही. 
बाह्यरूपामध्ये अवभासित आल्यानंतर या कल्पना समाप्त होत नाहीत; 
परंतु तरीही अंतःचेतनेमध्ये पूर्णपणे विलीन होऊन अवस्थित राहत 
असतात. जर या कल्पना समाप्त ्याल्या असत्या तर असे घडणे शक्य 
होते की, कुंभार हा एका घटाला साकारता प्रदान केल्यानंतर दुसन्या 
त्याच प्रकारच्या आकार प्रकारच्या घज्याची निमिती करू शकला नसता. 
त्याचप्रकारे सर्वोत्कृष्ट श्रीशंकरांच्या स्तरावरही त्या विश्वस्पंदामध्ये 
हे सर्व इदंरूप अर्थात्‌ संकुचित प्रमाता, प्रमेय आणि प्रमाणांनौ भरलेले 
कार्यजगत्‌ अनादिकालापासुून “ अहंरूप " एकाकारतेमध्ये अवस्थित आहे. 
याच मौल्यवान्‌ “ अहं " परामर्शामध्ये अर्थात्‌ विचारामध्ये स्वातंत्रयापासुन 
जो इदंतेचा परामर्श किंवा विचार उदित होत असतो त्यालाच “बाह्य 
प्रमेयतेचा विकास " असे म्हणतात. या अर्थानिच ““इश्वरप्रत्यभिन्ञा'' या 
ग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 
वर्तमानावभासानां भावानामवभासनम्‌। 
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना । ।९.५.९।। 








हि. | 
॥ 








४८ निःष्यंढ पहिला 


अर्थ :- वर्तमानरूपात अवभासित अर्थात्‌ प्रकाशित होणाय्या पदार्थाचेच 
बाह्यरूप प्रकाशित होणे घड़न येत असते. 

फलतः आंतर विमर्शामध्ये अवस्थित असलेल्या भाववर्गाला भेदमय 
प्रमेयतेच्या नाना रूपांमध्ये अवभासित करणे आणि त्यानंतर या भाववर्गाला 
विमर्शात्मक एकाकारतेमध्ये निःशेष लीन करणे हा स्वभाव अथवा स्वातंत्र्य 
अथवा आनंदशक्ती अथवा उन्मेष-निमेषमय स्पंद यांच्या शाश्चत क्रोडेचा 
चमत्कार आहे. परमार्थाच्या दष्टिकोणातुन पाहिले असता ही गोष्ट स्पष्टपणे 
लक्षात येते की, ते सर्वं प्रमेय पदार्थं जे स्फुटरूपामध्ये अर्थात्‌ “इदं " 
रूपामध्ये भासमान असतात ते प्रत्यक्षात परमार्थ सत्तेचे स्वतःचे अवयवच 
असतात. त्यामुके ज्याप्रकारे घटरूप पदार्थाचे अवभासन मातीरूप सत्तेच्या 
अंतर्गतच होत असते त्याचप्रकारे स्वरूपामध्ये अवस्थित राहूनहौ केवल 
मायाशक्तिरूप स्वातंत्याच्या द्रारा या प्रमेय पदार्थाचे भित्नरूपामध्ये अवभासन 
होत असते. मातीची सत्ता नसल्यास घड्याचीही सत्ता असत नाही. जर 
भाव हे स्वरूपामध्ये अवस्थित ्ञाले नाहीत तर ते भाव असणार नाहीत. 

अनुत्तरतत्तव आणि जीव यामधील भेद 

या संबंधामध्ये ही गोष्ट विशेषकरून ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे 
की, बाह्यरूपामध्ये भासमान होणारा पदार्थवर्ग अर्थात्‌ कार्यजगत्‌ ही स्वतः 
कोणतीही भिन्न सत्ता नाही. परंतु आंतरिक चैतन्यसत्तारूप एकतेच्या 
बहिर्मुखीन प्रसारालाच “ कार्यता '' किंवा “ अनेकाकारता " असे म्हणतात. 
या दृष्टीने “अजडप्रमातृसिद्धी'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 

एवमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाशस्यैव सन्त्यमी। 
ऋ. । ।९३।। 

एकापासून अनेक बनतातः; परंतु अनेकामध्येही एकच अंर्तानहित 
असतो. यामे घडा, पट इत्यादि रूपांचे अनेकाकारतेचे मूढ श्रौशिवरूप 
असून ते एकाकार कसे होऊ शकेल ? असे म्हणणे पूर्णपणे अयोग्य 
आहे . हेच कारण आहे की, कार्यरूप जगताला आपल्याहून भिन्न रूपामध्ये 
सत्ता प्रदान केल्यानंतरही श्रीशिव हे श्रीशिवच आहेत आणि त्या आधीही 
ते श्रीशिवच आहेत. या दृष्टीने “स्पंदनिर्णय" या रीकेत असे म्हटले 
आहे को - 














ग्पदशास्त्र ४९ 


न च कायं घटादिकर्तुः कुम्भकारादेः 
कदाचित्‌ स्वरूपं तिरोदधद्‌टष्टम्‌। 
अथं :- घट निर्माण करणाव्या कुंभार इत्यादि कर्त्यचि स्वरूप 
कार्याने म्हणजेच घटाने ्माकठे गेले आहे असे कोठेच टीस पडत नाही. 
घङ्याला बाह्य साकाररूप देण्याआधी आणि नंतरही कंभार हा 
कुंभारच असतो. दोन्ही अवस्थांमध्ये वास्तविक सत्तेची एकाकारता व्याप्त 
आहे. या अर्थानेच “अजडप्रमातृसिद्धी '' या ग्रंथात असे म्हटले आहे 
की - 
प्रकाश एवास्ति स्वात्मना स्वपरात्मभिः।।९३।। 
अथं :- स्वात्मरूपाने व परमात्मरूपाने सर्व ठिकाणी प्रकाशच विद्यमान 
असतो. 
आता या संबंधामध्ये ही गोष्ट विचारणीय आहे कौ, सर्वसाधारणपणे 
कं भाराला घडा इत्यादि पदार्थं बनविण्यासाटी विशेष प्रकारचे समवायि- 
कारण, असमवायिकारण किवा उपादानकारण, निश्चित देश, काल, आकार 
इत्यादीची परिधी अर्थात्‌ मर्यादा आणि भिन्न भिन्न आकार प्रकार बनविण्याचौ 
सक्रमता इत्यादीची अपेक्षा असते. अनुत्तर-सत्तेलाही कार्यजगत्‌ बनविण्या- 
साठी अशाच सामग्रीची आवश्यकता राहते का ? जर आवश्यकता असेल 
तर एका सामान्य कुभारालाही श्रीशिवच मानावे लागेल. या विषयी “पारट्श्वा 
सिद्धांचे '" म्हणणे असे आहे को, अनुत्तरतत्व आणि जीव यांचे ज्ञातृत्व 
व कर्तृत्व यामध्ये केवन्छ स्वातंत्याच्या प्रमाणाचा भेद असतो. परमेश्वर हे 
पूर्णं चिद्रूप असल्यामुटे आपल्या स्पंदात्मक स्वातंत्र्यामुढे प्रत्येक कायं 
कोणत्याही प्रकारची कारण सामग्री आणि निश्चित क्रमाशिवाय केवल 
आपल्या संकल्पानेच सिद्ध करीत असतात. साधारण किवा सामान्य जीव 
हा अंशतः चिद्रूप किवा परतंत्र असल्यामुटे त्याला कोणतेही कायं 
करताना दुसय्याच्या साहाय्याची अपेक्षा करावी लागते. मात्र श्रीमान्‌ 
उत्पलदेवांनी ““इश्वरप्रत्यभिज्ञा'' या ग्रंथात असे म्हटले आहे की - 
चिदात्मैव हि देवोन्तःस्थितमिच्छावशाद्रहिः। 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ । ।९.५.७।। 
अथं :- ज्याप्रमाणे योगी उपादान कारणांशिवाय अथात्‌ कोणत्याहौ 
बाह्य सामुग्रीशिवाय अर्थसमृहाटा प्रकाशित करतात त्याप्रमाणे चिदात्मादेवही 





= ` 





| भ अ ` निष्यंढ पहिला 


आपल्या ठिकाणी स्थित असलेल्या अर्थसमृहाला इच्छाबलाने अथात्‌ 
इच्छाशक्तीने प्रकाशित करतात. 

भगवान्‌ हे चिदात्मा असल्यामुे एखाद्या योग्याप्रमाणे लौकिक सामग्री 
। [|| शिवाय केवर इच्छेनेच आंतर विमर्शरूपामध्ये अर्थात्‌ विचारांच्या रूपामध्ये 
| असलेल्या पदार्थवर्गाला बाह्यरूपामध्ये अवभासित करीत असतात. या 
अलोकिक क्रियाशक्तीवर कोणताही लोकिक अडथव्डा कार्यान्वित होऊ 
|| शकत नाही. श्रीभदनारायण यांनी आपल्या ^ स्तवचितामणी'" या ग्र॑थामध्ये 
| याच लक्ष्याला किवा ध्येयाला हदयामध्ये ठेऊन श्रीभगवंतांना एक सर्वोत्कृष्ट 
कलाकार मानलेले आहे. या दृष्टीनेच त्यांनी उपरोक्त ग्र॑थात असे म्हटले 

आहे को - 

| = तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने ।।९।। 
| अर्थं :- उपादान कारणाशिवाय उत्पन्न होणा्या जगाचे चित्र " स्व रूप 
| भितीवर किंवा आधारावर प्रकट करणाव्या आणि कठा्छाघ्य अर्थात्‌ 
। कलारूप सृष्टी निर्माण करण्याचे सामथ्यं असणा या श्रीशंकराला नमस्कार 
| असो. 

श्रीभगवंतांना आपल्या कलेच्या प्रदर्शनासाठी आपल्या स्वरूपाहून 
इतर अशा अन्य कोणत्याही आधार इत्यारदीची आवश्यकता असत नाही. 
। पारमेश्वरी शक्तौ ही चतुर्दिक्‌ स्वतंत्र असल्यामुे तौ कधी क्रमानुसार 
| | | अथवा कधी क्रमात्मक पराधीनतेशिवायच कार्यनिरत अर्थात्‌ कार्यमग्र 
| असते; परंतु या पारमेश्वरी शक्तीचे खरे स्वरूप नेहमी क्रमरहितच असते. 
| या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्रविमशिनी"” या टीकेत असे म्हटले आहे को - 


,... निःशेषशक्तिचक्रक्रमाक्रमाक्रामिणी अतिक्रान्तक्रमा- 
| क्रमातिरिक्तारिक्ततद भयात्मतयापि अभिधीयमानापि अनेतद्रूपा 
| | अनुत्तरापरा स्वातन्त्यशक्तिः काप्यस्ति। । 


अर्थं :- सर्व शक्तिचक्रांना क्रम व अक्रमरूपाने आक्रमिणारी किंवा 
सृष्ट्यादि कार्ये क्रम व क्रमरहित स्वरूपाने करणारी, क्रमाक्रमांचे उद्छघन 
केलेली; परंतु तरीही क्रमाक्रमांनी युक्तं आणि त्या स्वरूपांचौ नसणारी 
अनुत्तर, परा किवा श्रेष्ट अशी स्वातंत्यशक्तौ आहे. 

चैतन्यरसाची तरता अर्थात्‌ द्रवता ही आपल्यामध्ये आश्यानता 





ग्पदशास्तर ५१ 


अर्थात्‌ घनतेचे रूप धारण करीत असते आणि ही आश्यानता हीच स्थूल 
प्रमेयता आहे. चैतन्य रस जितका उत्तरोत्तर आश्यान किवा घन होत जातो 
तितकी जडता निर्माण होत असते. “प्रथ्वीतत्त्व " हे या आश्यानीभवनाच्या 
किवा घनीभवनाच्या क्रियेची अंतिम सीमा किवा मर्यादा आहे. आमचे 
श्रीगुरुमहाराज हे कधी कधी मंद हसत असे म्हणत असत को, “ संवित्चे 
अर्थात्‌ शक्तीचे स्वातंत्र्य हे इतके विस्मयकारक असते कौ, ही शक्तौ या 
स्वातंत्याच्या साहाय्याने आपल्या संवित्भावापासून अवरूढ होऊन अर्थात्‌ 
उतरून किवा खाली येऊन माती बनत असते. 

शास्त्रकारांनी मेदबुद्धीच्या शिष्यांना बाह्य अवभासाची प्रक्रिया समजावून 
देण्यासाठी आरशाच्या नगराची उपमा दिलेली आहे. या दृष्टीने “स्पद- 
निर्णय" व “परमार्थसार '” या ग्रंधांमध्ये असे म्हटले आहे को - 

स एव भगवान्स्वस्वातन्त््यादनतिरिक्तामप्यतिरिक्तामिव 

जगद्रूपतां स्वभित्तौ दर्पणनगरवत्प्रकाशयान्स्थितः 

। । स्पंदनिर्णय 1 । 
दर्पणविम्बे यद्रत्रगरग्रामादि चित्रमविभागि। 
भाति विभागेनैव च परस्परं दर्पणादपि च।। 
।। परमार्थसार १२।। 

विमलतमपरमभैरवबोधात्‌ तद्वद्‌ विभागशून्यमपि। 

अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌ ।।९२।। 

अर्थ :- ज्याप्रमाणे विचित्र नगर, गाव इत्यादि गोष्टी अविभक्त (अभिन्न) 
असल्या तरीही आरशात प्रतिबिबित द्याल्यावर मूठ रूपाहून किवा बिबाहून 
निराव्छ्या आहेत असे भासित होते।।१२।। त्याप्रमाणे अत्यंत निम॑ल 
असलेल्या परमश्रेष्ठ श्रीभैरवांच्या संवित्‌ म्हणजे शक्तोपासून अभिन्न म्हणजे 
एकरूप किंवा विभागणशुन्य असलेले हे जगत्‌ एक-दुसय्यापासून आणि 
त्या परमतत्त्वापासूनही भिन्न आहे असे भासित होते. ।।१३।। 

ज्याप्रमाणे आरशात पडलेले नगर इत्यादीचे प्रतिविब आरशाहन 
वेगे नसुनहौ वेगे भासत असते त्याप्रमाणे चिदर्पणामध्ये अर्थात्‌ 
चिद्रूपी आरशामध्ये पडलेले विश्वरूप प्रतिबिब विश्वाहून भिन्न नसूनही 
भिन्न असल्याप्रमाणे दिसून येत असते. आरशामधील नगर ही केव 
उपमा आहे. प्रत्यक्षात चिदर्पणाचा आणि साधारण आरशाचा अत्यंत 











ह ९ 


_ निर्यद्‌ पहिला 


दू रन्वयानेही कोणताही संबंध नाही. जेव्टा सामान्य आरशाच्या प्रतिविब 
प्रक्रियेमध्ये आरसा, बिब आणि प्रतिबिब हे तिन्ही वेगवेगन्ठे पदार्थं असतात 
तेव्टा चिदहर्पणाच्या प्रतिबिबप्रक्रियेमध्ये चेतन्यसत्ता स्वयं बिंब, प्रतिबिब 
आणि आरसा आहे. अतः सांसारिक शब्दार्थं कल्पनेची कोणतीही अवस्था 
अशौ नाही जिला “श्रीशिव” असे म्हणता येणार नाही. यामुढेच 
““श्रीशिवसूत्रवातिक " या रीकेत असे म्हटले आहे कौ - 
चैतन्यमात्मनो रूपं सिद्धं ज्ञानक्रियात्मकम्‌। 
तस्यानावृतरूपत्वात्‌ शिवत्वं केन वार्यते ।।९.९५ ।। 

अथं :- ज्ञानात्मक आणि क्रियात्मक असे चैतन्य हेच आत्म्याचें 
स्वरूप आहे असे सिद्धच आहे. ते चैतन्य कशानेही आाकठे जात नसल्यामुटे 
त्याचे श्रीशिवत्व कोणाकडनही नाकारले जाणार नाही. 

फलतः “ज्ञान क्रियात्मक चैतन्य " हा प्रत्येक जड आणि अजड पदार्थाचा 
स्वभाव आहे. तो प्रत्येक अवस्थेमध्ये सिद्ध आणि अनावृत अर्थात्‌ 
आवरणरहित रूपामध्ये अवस्थित राहत असतो. या विश्चात्मक स्वभावाला 
कोणत्याही प्रकारच्या विरोधी सत्तेच्या कल्पनेच्या द्वारा खोटे ठरविले जाऊ 
शकत नाही. ।।२।। 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

श्रीशंकरांप्रमाणे स्वरूपाची सत्ता असणे याला काय प्रमाण आहे 2 
आणि तो उपादान कारण नसतानाही या जगताचे निर्माण कसे काय करू 
शकतो 2 जर त्याला भौतिकता प्रदान केली तर मातीच्या ढेकच्छाने ज्याप्रमाणे 
घट द्याकला जावा त्याप्रमाणे जगतामुठे त्याचे स्वरूप ्ाकठे जाईल का? 
आणि आनुषंगिक व्यक्तत्व आणि निर्व्यक्तत्व यामुकछे श्रीपरमेश्वराच्या 
स्वभावात भेद उत्पत्न होईल. जर त्याच्या उन्मञ्जनात म्हणजेच व्यक्तत्त्वामध्ये 
व जगाच्या उदयाला एखादे कारण गृहीत धरे तर त्याठिकाणी द्वैत 
निर्माण होईल; या आणि अशा प्रकारच्या शंकांना एकाच प्रहारात उत्तर 
देण्यासाठी दुसरी कारिका सांगितली आहे. 

स्पष्टीकरण :- या श्रीशंकरात्मक प्रकाशानंदपूर्ण अशा स्वस्वभावाला 
कोणत्याही देश, काल किवा आकार यांच्यामध्ये निरोध म्हणजेच अडथव्टा 
नसतो. त्याचे कारण म्हणजे हा स्वस्वभाव अनावृतरूप म्हणजेच कोणाकड्नही 
ञ्माकला न जाणारा आणि गुप्त न राहण्याच्या स्वभावाचा आहे. 





स्पंदशासत्र ५३ 








याचे सार पुढीलप्रमाणे आहे - जे काही किचित्‌ प्राण, पूर्यष्टक, सुख, 
नील इत्यादि चैतन्यरूप प्रकाशाला आवरण घालणारे होत असेर आणि 
ते जर प्रकाशित आले नाही तर काीच प्रकाशित होणार नाही आणि 
प्रकाशित होणाय्या सर्वं गोष्टी प्रकाशात्मक श्रीशंकरांच्याच स्वरूपाच्या 
असल्याने कोण कोणाचे निरोधक आहे 2 आणि निरोध (विरोध) करण्याचा 
अर्थं तरी काय आहे ? (अर्थात्‌ कोणीच कोणाला अडथव्टा करू शकत 
नाही.) हेच “तस्य” या विशेषणाने “ यत्र  इत्यादीचे उपपादन करताना 
म्हटले आहे . ज्या चिद्रूपस्वात्म्यात हे मातृमानमेयात्मक सर्व जगाचे कार्य 
स्थित आहे व ज्या प्रकाशाने प्रकाशित होऊन या जगताला अस्तित्व 
लाभते त्या जगतानेच (प्रकाशात्मक स्वस्वभावाला) निरोध कसा काय 
केला जाईल 2 जर तसा निरोध आला तर जो अडथव्ा आणीत आहे 
त्याचेच प्रकाशन होणार नाही असा याचा आशय आहे. यासंबंधी 
“ अजडप्रमातृसिद्धी'" या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ- 

""तदात्मनैव तस्य स्यात्कथं प्राणेन तन्त्रणा । ।२९।। " 

अर्थं :- त्याच्याशी अर्थात्‌ श्रीपरमेश्चराशी एकात्म असलेल्या प्राणाकड्न 

तो कसा काय नियंत्रित केला जाईल 2 


प्रतिपक्षाचे म्हणणे 

अस्तित्वात असणाय्या आत्म्याचा प्रकाश खरोखर उत्पन्न आठेल्याच्या 
बाबतीत शक्य आहे; परंतु त्याची उत्पत्ती तरी कोठ्‌न होते? या प्रश्राला 
उत्तर म्हणून कारिकेत “यस्माच्च निर्गतम्‌ '' असे म्हटठे आहे. योग्याच्या 
स्मृती, स्वप्र, संकल्प इत्यादि शक्तीच्या दृष्टीटा अनुसरून स्वानुभवसिद्ध 
असा चैतन्य आणि जगत्‌ यांच्यामधला कारणसंबंध अमान्य करून ज्याला 
कोणतेही प्रमाण नाही आणि (त्यामुढे) जे सिद्ध करता येत नाही अशा 
प्रधान किवा प्रकृती, परमाणू इत्यादीना त्याचे कारणत्व देणे हे योग्य 
नाही. “कार्यं " या पदाने हेच ध्वनित केठे आहे की, करत्यनि क्रियेद्रारा 
निष्पन्न केलेल्या गोष्टीला कार्य असे म्हणतात. जड कारणान उत्पन्न 
्माटेल्या गो्टीटा कार्य असे म्हणता येत नाही; कारण “ईश्वरप्रत्यभिन्ञा 
या ग्र॑थात म्हटल्याप्रमाणे जडाच्या कारणत्वाची सिद्धौ करता येत नाही. 

अवस्थायुगलं चात्र कार्यकर्तृत्वशब्दितम्‌। ।९।९४ ।। 
अर्थात्‌ “दोन अवस्थांना येथे कार्य आणि कर्तृत्व असे म्हटले 








 , ग रट त निःष्यंढ पहिला 


आहे. " या ठिकाणी वर सांगितकेो ईश्चरप्रत्यभिज्ञेची नीती सांगता येईल. 
कारिकेतील “सवं "" या शब्दाने कर्त्याचा उपादानादि निरपेक्षपणा ध्वनित 
केला आहे. एखाद्या कार्याने म्हणजेच घटाने कार्याचा कर्ता म्हणजे कुंभार 
इत्यारदीचे स्वरूप ्ाकृन टाकले आहे, असे कोठे दृष्टीस पडकलेठे नाही. 

पुढे प्रतिपक्ष परत असा आक्षेप घेतो को, अवस्थित अर्थात्‌ जं 
अंतर्गत स्वरूपात स्थिर असते त्याची बाहेर येण्याची प्रक्रिया घडत 
असते, तर मग ही प्रक्रिया अगदी सुरुवातीलाच घडते का ? याचे उत्तर 
देताना ग्रंथकार असे म्हणतात कौ, ते अन्यत्र कोठेही नसून त्या चिदात्म्यातच 
आहे. हे “यत्र स्थितम्‌" या कारिकेतील शब्दांनी सांगितले आहे. यत्र 
स्थितम्‌ हे दोन वेढा योजावे. त्याचा अर्थ असा होतो कौ, जर त्या 
चिदात्म्यात हे जगत्‌ अहंप्रकाशाशी अभेदरूपाने अस्तित्वात नसेट तर ते 
उपादानादि कारणांपासून निरपेक्ष कसे बरे उत्पन्न होईल? कारण 
"“परात्रिशिका'” या ग्रंथात असे म्हटके आहे कौ - 

यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तेरूपो महाद्रुमः । 
तथा हदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । ।२४।। 

अर्थं :- ज्याप्रमाणे वडाच्या ्ाडाच्या बीमध्ये शक्तिरूप मोठा वृक्ष 
असतो त्याचप्रमाणे हदयरूप बीजामध्ये हे सवं चराचर जगत्‌ सामावलेले 
असते. आणि “स्वामिनश्चात्मसंस्थस्य " या ““इंश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिकेत '' 
या आधी सांगितल्याप्रमाणे हे जग त्याच्यामध्ये प्रकाशित होत स्थित असते 
आणि त्याच्याशी अभेदरूपाने व्यक्त होत असते. 

त्यामुढे हा चिदात्मरूप श्रीपरमेश्वर आपल्या जडस्वरूपाप्रमाणे असलेले 
जग उत्क्रांत किवा निर्माण करतो. त्यामुटे ही रचना अशी होते कौ, 
“ज्याच्यामध्ये केवट पाहिले असता ते कोणापासूनतरी बाहेर आल्याप्रमाणे 
(असते) ” येथे “च *' हे अव्यय “एव” या अथीं वापरलेके असून त्याच्या 
आधौ येणात्या शब्दाश त्याचा अन्वय लाव नये. 

परत प्रतिपक्ष असा प्रश्र विचारतो को, जर असे माने कौ, त्या 
प्रकाशशरीराच्या (श्रोपरमेश्वरापासूनच) हे जग उत्पन्न ब्याल तर ते जग 
व्यक्त कसे होईल ? कारण ज्या गोष्टी प्रथाबाह्य म्हणजेच व्यक्त होण्याच्या 
गुणाहून वेगव्म्या आहेत त्या गोष्टी व्यक्तच होणार नाहीत. (कारण जग हे 
व्यक्तत्त्वाच्या गुणाबाहेर असल्याने ते व्यक्त होते असे म्हणणे या वाक्यांमध्ये 
परस्परविरोध निर्माण होतो असे प्रतिपक्षाला म्हणावयाचे आहे.) 





स्पदढशासत्र ५५ 

या प्रश्राला उत्तर देताना श्रीक्षेमराज असे म्हणतात को, “यस्मात्‌ 
निर्गतमपि सद्यत्र स्थितम्‌ "' ह्याची दोनवेव्ठा आवृत्तौ करून त्याची योग्य 
जुव्णी करावी. “च'' याचा अर्थं येथे ““अंपि'" (म्हणजे सुद्धा) असा 
असून त्याचा अन्वयात अनुक्रमे अर्थं घेऊ नये. 

या सर्वाचा परिणाम म्हणजे ज्याप्रमाणे अक्रोड त्याच्या कवचातून 
बाहेर येतो त्याप्रमाणे हे जग श्रीपरमेश्चवरामधून बाहेर आलेले नाही. याउलट 
त्या श्रीपरमेश्चवराच्या स्वस्वातंत्यशक्तमुटे तो श्रीपरमेश्वर स्वतःला जगतापासून 
वेगे दाखविण्याचा प्रय करतो. ज्याप्रमाणे एखाद्या आरशात नगराच 
प्रतिबिब पडते त्याचप्रमाणे आपल्या “स्व "च्या पार््वभुमीवर परमेश्वर ह्या 
जगाचे प्रतिबिब दाखवीत स्थित असतो. 

प्रतिपक्षी परत पुढे असे म्हणतो कौ, असे जरी मानले कौ, श्रीपरमेश्वर 
हा सृष्टी आणि स्थिती या स्थिर्तीच्या वेव्ी जगताकड्ून ्ाकला जात नाही; 
परंतु अभावरूप आणि सुषुप्त अवस्थेप्रमाणे असणात्या जगाच्या स्थितोकडन 
ह श्रीपरमेश्वर स्वतःचे कणे रोधू शकत नाही. 

“यस्मात्‌ निर्गतमपि सद्यत्र स्थितम्‌” हीच ओट याही शंका 
उत्तर म्हणून सांगता येते. ग्राह्य (ज्ञेय) जग ग्राहक (ज्ञाता) अशा चिदात्म्याहून 
वेगके नाही. ही ओक असे सांगते कौ, उत्पन्न आाठेठे जग संहारावस्थेतही 
श्रीपरमेश्चवराशी अभित्नरूपात स्थित असते आणि जगताचे शन्यरूप अथवा 
संपूर्ण असा नाश कधीच होत नाही; कारण असा हा संहार प्रकाशाचा 
आधार असल्याशिवाय टिकूच शकत नाही. यासंबंधी “ श्रीस्वच्छद शास्त्र 
या ग्रंथात असे म्हटके आहे कौ - 

अशुन्यं शून्यमित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते । 

देव्यभावः स विज्ञेयो यत्र भावाः क्षयं गताः ।।४।२९२।। 

अर्थं :- अशुन्यालाच शून्य असे म्हटले असून शून्य म्हणजेच 
अभाव होय. हे देवी ! जेथे सर्वं भाव म्हणजेच पदार्थ नष्ट आारेठे असतात 
त्याला अभाव असे म्हटले जाते. 

अशा प्रकारे सर्व श्छोकाचा अर्थं असा आहे की, हे सर्वं जगत्‌ ज्याचे 
कार्य आहे , ज्याच्या प्रकाशाने सर्व प्रकाशित होते व संहाराच्या काठातही 
जे प्रकाशाशी एकात्म होऊन स्थित असते त्याला देशकाल आकारादि 
कोणताही अडथक्रा असत नाही. त्यामुके हे तत्तव सर्वव्यापक, नित्य, सवं 
शर्तीसहित असणारे, स्वयं प्रकाशमान आणि आदिसिद्ध आहे. जौ प्रमाणे 








[क 1 ६ | निःस्यंद पहिला 








~~~ 





अज्ञात गोष्टी जाणन घेण्यासाठी उपयोगी असतात त्या असमर्थ प्रमाणांनौ 
या तत्त्वाची सिद्धी कधीच होऊ शकत नाही. किबहूना या प्रमाणांचे आणि 
विश्चातीठ इतर गो्टीचे अस्तित्व या तत्त्वाच्या सिद्धीवर अवलंब्‌न आहे. 
यासंबंधी आमच्या श्रीगुरूनी “तंत्रालोक” या ग्रंथात असे म्हटले आहे 
को - 

प्रमाणान्यपि वस्तूनां जीवितं यानि तन्वते। 

तेषामपि परो जीवः स एव परमेश्वरः । ।९।५५ । । 

अर्थं :- ज्या प्रमाणांनौ वस्तुंचे जीवित पसरविले जाते त्यांच्यामध्ये तो 
परमेश्चवरच श्रेष्ट सामर्थ्य निर्माण करतो. 

""यस्मात्रिर्गतम " हे दोन वेव्ठा (“यत्र स्थितम्‌ " याच्याशो योजावे.) 
यामुटे याचा अर्थ असा होईल की, हे जग जेथे स्थित आहे व ज्याच्या 
प्रकाशाने प्रकाशित आहे, त्या स्वरूपाचे असूनहो म्हणजेच ज्याचा प्रकाश 
म्हणजे ज्ञेय असे हे सर्व जग आहे व जो प्रकाश ज्याच्या सिद्धीसादी प्रमाण 
आहे अशा या तत्तवाहन हे जग वेगे नाही म्हणजेच जगताला प्रकाशित 
करणारे परमतत्त्व ब जग यांच्यामध्ये भेद नाही 

अशा प्रकारे सृष्टि-स्थिति-संहार -मेकन आणि अवभासन इत्यादि दुघट 
कार्ये करणाच्या या तत्त्वाला सर्वत्र सर्वदा कोणताहो अडथव्ा नसतो असं 
स्वानुभवानेच सिद्ध होते. यासंबंधी श्रीउत्पल्देवाचार्यानी असे म्हटले आहं 
को - 

परमेश्वरता जयत्यपूर्वां तव सर्वेश यदीशितव्यशुन्या । 

अपरापि तथैव ते ययेदं जगदाभाति यथा तथा न भाति।। 

(उ स्तो १६। ३०) 

अर्थं :- हे सर्वाच्या ईश्वरा ! तु्मी अपूवं अशी परमेश्चवरता इशतव्यानं 
अर्थात्‌ स्वामित्वाने रहित असल्याने नेहमीच विजयी होते. दु सरीही तुञ्मो 
(परमेश्चरता) आहे जिच्यामुके हे जगत्‌ जसे आहं त्याप्रमाणं भासत नाहा 

याचा अर्थं असा आहे को, हे भासित किवा व्यक्त होणारं जगत्‌ हं 
भासनाशी एकरूपतने स्थित असते. भासनाशिवाय काहीही भासत नाही. 
स्वस्वभावात समावेश करून घेण्यात तत्पर असणाच्या योग्याने निमीलन 
समाधीत “यत्र स्थितम्‌ '' या पदाच्या उल्चेखाने आणि “यस्माञ्चनिगंतम्‌ 
या पदाच्या उ्ेखाने उन्मीलन समाधीमध्ये किवा या दोन्होही अवस्थां मध्यं 





५ 


स्पदशासत्र ५७ 


असावे असे सांगितके आहे. कारण त्याचा स्वस्वभाव हा अडथव्स्यांच्या 
म्हणजेच निरोधांच्या पटलीकडे आहे. यासंबंधो स्पंदकारिकेतच पुटे असे 
सांगितले आहे कौ - 
यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌।।९।९।। 

अर्थं :- ज्यावेगेटा मनाची व्यग्रता म्हणजेच क्षोभ लीन होईठ त्यावेकेला 
परम पद शक्य होईल, 

त्याचप्रमाणे पुटे असे म्हटले आहे को - 

तस्माच्छब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः।।२/४।। 

अथं :- त्यामुठे शब्द आणि अर्थं यांच्या विचारांमध्ये जी श्रीशिवाने 
युक्तं नाही अशी अवस्थाच नाही (म्हणजेच सर्वं अवस्था श्रीशिवस्वरूप 
आहेत.) 

काही ठिकाणी अनात्मवादी सौगतादि किंवा काही ठिकाणी बाधकांचे 
मत प्रमाण असतानाही त्या स्वस्वभावाटला कोणताही अडथव्छा किंवा 
निषेधही नाही; कारण त्या स्वस्वभावतत्त्वाचा निषेध करणारा किवा जें 
त्याचे प्रतिषेधक प्रमाण आहे तेच जर सिद्ध होत नसे तर हे पारश्व॑भूमी 
किवा आधार नसलेठे चित्र आहे. (जो मनुष्य या परमततत्वाचे अस्तित्व 
मान्य करीत नाही त्याने हे मान्य केलेके असते की, त्या परमतत्त्वाच्या 
तेजस्वितेमुरे तो प्रकाशित होत असतो आणि तो अनादिअनंतरूपाने 
अस्तित्वात आहे; कारण त्या मनुष्याला एकतर अस्तित्व तरी असले 
पाहिजे किंवा नसे तरी पाहिजे. जर त्याला अस्तित्वच नसेल तर हे 
निषेधाचे निषेध करणाव्याणिवाय असणारे चित्र आधारहीन ठरेट.) आणि 
जर त्या निषेधाची किवा निषेधकाची सिद्धी होत असेल तर म्हणजेच त्यांचे 
अस्तित्व सिद्ध होत असेठ तर त्यामुढे श्रीपरमेश्चराची म्हणजे आदिसिद्ध 
प्रकाशमूती अशा श्रीशंकरांचीच सिद्धी होते. त्यामुके त्या परमतत्त्वाच्या 
प्रतिषेधासाठी प्रतिपक्ष येऊनही त्याच्याकड्न एकही अक्षर बोलले गेटे 
नाही म्हणजेच प्रतिपक्षाकडन उलट या परम तत्त्वाचीच सिद्धौ केटी गेली. 

यासंबंधीच “न तु योऽन्तमुखो भावः।।९।९१६।।'' अर्थात्‌ आणि 
जो अंतर्मुख भाव नाही, या ठिकाणी अधिक विवेचन येईल. 

अशा प्रकारे या श्छोकामध्ये स्वं विश्वाच्या पलीकडे असठेटा विश्चमय, 
विश्वाची सृष्टी, संहार इत्यादि कायं करणारा श्रीशिव हाच स्वस्वभावयुक्त 
तत आहे असे सांगितले आहे. सर्व आस्तिक ग्र॑थांमध्ये जं उपास्य तत्त्व 











५८ नि व्यद पहिला 


नका रे 


सांगितले जाते ते या स्पंदतत्वाशिवाय अधिक काही नाही. या जगात 
उपास्य तत्त्वांचे जे अनेक प्रकार दिसतात अथवा भासतात ते केवव्छ या 
स्पंदतत्वाच्या स्वातंत्यशक्तीमुठे होय. वस्तुतः हे सवं जग या तत्त्वाच्या 
क्रियेचे साररूप प्रकाशन आहे. यासंबंधीच पुढे असे म्हटले आहे को- 
तदाक्रम्य बलं मन्त्राः सर्वज्ञबलशालिनः । ।२/९।। 

अर्थ :- त्या सामर्थ्याचा आधार घेऊन मंत्र सर्वज्ञ आणि बलशाली 
होतात. अशा प्रकाराने हे तत्तव प्रतिपादिठेले आहे. या रीतीने येथे कोणत्याही 
आक्षेपांना जागा उरत नाही. 

अशा रीतीने अशा प्रकारच्या चितामणीप्रमाणे असणाव्या स्पंदसूत्रंवरच्या 
इतरांनी केलेल्या सर्व व्याख्या आणि आम्ही केलेली व्याख्या यांच्यामधील 
फरक सूज्ञ आणि अनसूय अर्थात्‌ मत्सररहित अशा वाचकांनी स्वतःच 
जाणुन घ्यावा. आम्ही प्रत्येक पदाची या व्याख्येत हा ग्रंथ मोठा होईल 
म्हणून व्याख्या केलेली नाही किंवा प्रत्येक पद उलगडून दाखविलेले 
नाही. ।।२।। 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

या आधीच्या श्छोकात संवित्प्रकाशात्मक श्रीशिवच सवं घट-पटादि 
पदार्थात विद्यमान्‌ असतात अर्थात्‌ राहतात असे सांगितले. परतु विविध 
प्रकारच्या विश्चातल्या पदार्थात विभित्रता दिसुन येते. या स्थितीत अद्वैतरूपतेचा 
म्हणजेच सर्व काही एकरूपच आहे अशा स्थितीचा भंग कसा काय होत 
नाही 2 असा संशय स्वाभाविकपणेच निर्माण होतो. परंतु येथे संशयाला 
कोणतीही जागा नाही असे “यत्र स्थितमिदं .... 1 ॥२।।*' या कारिकेत 
सांगितठे आहे. कारण ज्याप्रमाणे एकाच सुक्ष्म बरबीजामध्ये मूढ, फक, 
पाने, शाखा, प्रशाखा इत्यादि भेदाने किंवा प्रकाराने विशार असा वट वृक्ष 
शोभून दिसतो आणि वृक्षाचे इतके अवयव असुनहौ एकच वटबीज 
वेगे होत नाही त्याचप्रमाणे एकाच अभिन्न अद्रैतात तीन परिच्छेदांनी 
अर्थात्‌ विभागांनी रहित अशा भगवान्‌ श्रीपरमशिवां मध्ये विभिन्न स्वभावाचे 
पदार्थ असूनही अद्रैताची क्षती किंवा क्षय होत नाही किंवा व्यवहारामध्ये 
एका महासमुद्रामध्ये निर्माण होणाच्या लाटांच्या वेगकेपणामुे लाटांनीच 
बनठेल्या समुद्रामध्ये कोणताही भेद होत नाही. अशा प्रकारेच प्रकृतीमध्येही 


स्पदशास्तर ५९ 
जाणावे. जगामध्येहौ घट निर्माण करताना कुं भाराला चक्रादि सहकारी 
कारणांची आवश्यकता असते त्याप्रमाणे भगवान्‌ श्रीशिवांच्या ह्या दिसणाय्या 
नामरूपात्मक विशाठ किवा महान्‌ अशा विश्चवामध्ये सहकारी कारणां ची 
किवा क्रम-अक्रमाची अपेक्षा नसते. त्याचप्रमाणे ते तत्त्व कोणाकड्नही 
आवृत केके जात नाही अर्थात्‌ ्आाकून टाकले जात नाही. ।।२।। 
जाग्रदादिविभेदेऽपि तदभिन्ने प्रसर्पति। 
निवतंते निजात्रैव स्वभावादुपलब्धृतः।।३।। 

अन्वयाथं :- 

जाग्रदादिविभेदे अपि - जागृती, स्वप्र, सुषुप्ती इत्यादि भिन्न अवस्थात 
सुद्धा, तत्‌ - ते स्पंदतत्त्व किवा शिवत्व, अभिन्ने - अनुभविता किवा 
वेदक अथवा जाणणारा या समान-भित्न नसणाच्या रूपात, प्रसर्पति - 
संचार करते, एकरूप राहते, निजात्‌ - स्वतःच्या, उपलब्धृतः - अनुभव 
घेणारा, जाणणारा, वेदक अशा, स्वभावात्‌ - स्वभावापासून, नैव निवर्तते- 
(मुव्टोच निवृत्त होत नाही.) ।।३।। 

अर्थं :- जागृती, स्वप्र, सुषुप्ती इत्यादि भित्न अवस्थांमध्ये ते स्पंदतत्त्व 
किवा श्रीशिवत्व हे भेदरहित किंवा अभिन्न रूपाने वेदकाच्या अर्थात्‌ 
अनुभव घेणार्याच्या किवा जाणणाव्याच्या रूपामध्ये व्यापून राहिलेले 
असते. यामुटे या सवं अवस्थांच्या प्रसाराच्या वेवी हे स्पंदतत्तव (श्रीशिवाच्या 
स्वतःच्या) अनुभवी स्वभावापासून निवृत्त होत नाही. ।।३।। 

तैर तरै ज तै रैः 

श्रीरत्पलाचा्यं प्रदीपिका :- 

अवस्था जरो भिन्न असल्या तरी ज्ञान हे एकच आहे. जागृत अवस्थेमध्ये 
आपल्याला जुन्या गोष्टीचे स्मरण होणे हे सुद्धा स्वप्रच आहे. मादक 
पदार्थाच्या योगाने जी मूर्च्छा येते तौ एक गाढनिद्राच आहे. 

जागृत अवस्था कशाला म्हणतात ? इंद्रियांच्या योगाने शब्दादि विषयांचे 
ग्रहण करणारा पुरुष जेव्हा आपल्या पसरलेल्या शक्तीचा अभिमान धारण 
करतो तेव्हा त्या अवस्थेला जागृत अवस्था असे म्हणतात. स्वप्रावस्था 
कशाला म्हणतात ? इद्रिये विषयांचे ग्रहण करता करता थकली म्हणजे 
नुसत्या मनानेच विषयांचे ग्रहण होत असते. या अवस्थेलाच स्वप्रावस्था 
असे म्हणतात. सुषुप्त अवस्था कशाला म्हणतात ? मनाचे व्यापार सुद्धा 





| 








ह © निःष्यंढ्‌ परिल 


जेथे बंद होतात व तात्कालिक द्रैताची भावना सुद्धा जेथे राहत नाही त्या 
अवस्थेला सुषुप्त अवस्था असे म्हणतात. स्मृतौ ही स्वप्राप्रमाणे आहे. 
स्मृतीत अनुभवलेल्या विषयांचे स्मरण होते. मदिरा जास्त प्याल्याने चित्त 
व इद्ियांच्या वृत्ती नष्ट होतात त्याला मद असे म्हणतात. अतिशय दुःख 
किवा विषयांच्या योगाने जो मोह होतो त्याला मृच्छ असे म्हणतात. या 
अवस्थांमध्ये द्रैताचे भान नसल्याकारणाने त्यास सुषुप्ती अवस्था असे 
म्हणतात. 

अशा रीतीने जागृत, स्वप्र व सुषुप्त अवस्था असल्या तरी आत्मा 
स्वतःच्या ज्ञानस्वरूपापासून वेगवा नसतो म्हणजे तो ज्ञानस्वरूपमयच 
असतो. या तीनही अवस्थांचा आत्मा साक्षी असतो. जर तो अवस्थारूप 
बनला असता तर त्याच्यावर भेद उत्पन्न माला असता. आत्म्याचे ज्ञान 
अगर साक्षी हे स्वरूप तीनही अवस्थेत साक्षिरूपाने सारखेच असते. 
ज्याप्रमाणे तीनही अवस्थांच्या बाबतीत आत्म्याचा सारखेपणा किवा साक्षीपणा 
कायम असतो. त्याप्रमाणेच सर्व देहांच्या बाबतीतही त्याचे साक्षिरूप 
कायम असते. “ममात्मा सर्वं भूतात्मा " म्हणजे देह जरी भिन्न असले तरी 
एकच चैतन्यरूपी आत्मा सर्व देहांमध्ये व्यापून असतो. दर एकामध्ये 
“अहं ” “ अहं " असे स्फुरण आहे. हा “ अहं " म्हणजेच चैतन्य श्रीपरशिव 
किवा आत्मा होय. 

योगशास्त्राच्या दृष्टीने विचार केला तर वरील तीन अवस्था पुढीलप्रमाणे 
दिसून येतात. ध्येयवस्तृवर एकसारखी प्रवृत्ती राहणे यालाच योगशास्त्रातील 
जागृतावस्था किंवा धारणा असे म्हणतात. त्याच्या पुढील अवस्था ध्यानाची 
आहे . ध्येयाचा जो अनुभव आला त्या अनुभवाच्या प्रवाहाशी एकसारखी 
एकतानता करीत अनुसंधान ठेवणे यालाच योगाभ्यासातील ध्यान किवा 
स्वप्रावस्था असे म्हणतात. त्या एकाग्रतेचा अभ्यास दृढ आला म्हणजे 
दुसरा कोणताही अनुभव न येता ध्येयाचा सक्षम आभास राहणे यालाच 
योगाभ्यासातील सुषुप्ती अवस्था किवा संप्रज्ञात समाधी असे म्हणतात. या 
अवस्थेत मी आनंदित आहे असाच अनुभव येतो. ध्येयरूप बनणे ही 
त्याच्या पुढची अवस्था आहे. त्याला असंप्रज्ञात समाधी असे म्हणतात. 
ध्यान, धारणा व समाधी या अवस्थांमध्ये अनुभविता साक्षी असा आत्मा 
व्यापून असतो. सालंब समाधीमध्ये म्हणजे ध्येय वस्तुवर एेक्य करण्यात 
सुद्धा आत्मतत्वच जागृत असते. निरालंब समाधीमध्ये ध्येयाचेही ज्ञान 


स्पंदशास्त्र ६५१ 





राहत नाही; परंतु ती समाधी सुषुप्त अवस्थेप्रमाणेच आहे. त्या अवस्थेत 
मला इतका वेकपर्य॑त कशाचेही भान नव्हते असे साधक सांगतो. ती 
समाधी उतरल्यानंतर अशी माञ्मी स्थिती होती असे सांगणे म्हणजे त्या 
स्वरूपात आपला आत्मा साक्षिरूपाने होता असेच म्हणणे आहे. आत्मा 
हा कोणत्याही अवस्थेत आपल्या ज्ञानस्वरूपापासून ठक्लेला नसतो. 
त्याचप्रमाणे मी देहरूप, मी मनुष्य, ब्राह्मण, देवदत्त, तरुण, सुंदर, महातारा 
व कुरूप इत्यादि देहाला धरून निरनिरान्छ्या अवस्था आहेत. त्यात 
आत्मा एकच आहे. त्याचप्रमाणे मी सुखी, दुःखी, आनंदी इत्यादि बुद्धीच्या 
आधारावर आलेल्या भावनांचा साक्षीही तोच आत्मा आहे. “ मी तहानलेला 
आहे," असे मनुष्य प्राणाच्या आधाराने बोलतो म्हणजे त्याचा आत्माच हे 
बोलत असतो. 

जागृती, स्वप्र व सुषुप्ती इत्यादि अवस्था बदलत असतात हे अगदी 
खरे आहे. परंतु त्या सर्व अवस्था आत्मसंवितापासून अगदी अभिन्न 
असतात. अवस्थांमध्ये भित्रभित्नता ्ालेली दिसली तरी स्पंदतत्त्व आपल्या 
स्वतःच्या उपलब्धिमात्र म्हणजे ज्ञानमात्र स्वभावापासून ठकत नाही; कारण 
स्पंदतत्तव हे उपलब्धा म्हणजे उपलब्ध होणारे, मिकणारे व जाणावयाचे 
तत्त्व आहे. असे हे उपलब्धा तत्तव म्हणजे आत्मा तौनही अवस्थांमध्ये 
समान रूपाने राहणारे आहे. अवस्थांमध्ये भेद होतो. अवस्थाता म्हणजे 
आत्म्यामध्ये भेद कधीही होत नाही. विषवृक्षाचा अंकुर लहान असला 
किंवा मोटा असला तरी त्याच्या विषामध्ये काही भेद होत नाही. जागृती 
व स्वप्रातील संवेदन प्रसिद्धच आहे. पाण्याच्या लाटांबरोबर पाण्यात 
पडलेले चं्राचे प्रतिविब हलताना दिसते; परंतु चंद्राशी त्या हलण्याच्या 
क्रियेचा काहीही संबंध असत नाही. अवस्था बदलतात, नाचतात व 
आपले रूप बदलतात; परंतु परमात्म्याशी त्यांचा काहीही संबंध असत 
नाही. ज्याप्रमाणे स्वतःच्या अंगाची कोणतीही क्रिया अंगाशी एकरूप 
असते त्याचप्रमाणे कोणताही भेद परमात्म्याच्या अंगाचौ क्रिया असून तो 
त्याच्याशी अभिन्न असतो. जीव जेव्हा इद्वियांनी अर्थ ग्रहण करतो तेव्हा 
त्याची स्वप्रावस्था असते. मात्र ज्यावेव्टी अर्थ व स्मरण या दोन्टीही गोष्टी 
नसतात त्यावेव्ी जीव सुषुप्ती अवस्थेत असतो. मात्र आत्मा जसाच्या 
तसा शुद्ध बोधैकस्वरूप आहे. हीच त्याची तुरीयता किवा तुरीय अवस्था 
आह . 














(1 
१) 


॥ पिला 











काही का्हीचे असे म्टणणे आहे को, भिन्न भिन्न अवस्था तर विश्वाच्या 
अंतर्गतच आहेत. परंतु अवस्थाता, संवेत्ता किंवा जो जाणणारा आहे 
त्याच्या ठिकाणी अवस्था नाहीत. प्रत्यभिज्ञा आदि युक्तीनी वरील विधानाचे 
खंडन पुढील कारिका लिहून स्पंदकारिकाकारांनी केले आहे. ।।३।। 

रह ओ तह अह अ 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- जागृती, स्वप्र, सुषुप्ती, मोह, मद इत्यादि अवस्थांचा 
आपण अनुभव घेतो तेव्टा आपली त्या त्या अवस्थेशी एकरूपता ्यालेली 
दिसून येते. या सर्व अवस्था परस्परांपासून भिन्न आहेत. या अवस्थांशी 
आपली अभिन्नता दिसते एवढ्यावरून या अवस्थाच आपले स्वरूप आहे 
असे मानले तर ते बरोबर होणार नाही; कारण तसे मानले तर एकाच 
माणसाच्या जीवनात जितक्या अवस्था तितकौ ज्ञातृत्वे असे मानण्याचा 
प्रसंग येईल. उलट आपला अनुभव असा आहे कौ, या सर्वं अवस्थांतरात 
आपले ज्ञातृत्व एकरूपच असते. उदाहरणार्थं - “योऽहम्‌ अस्वाप्सम्‌, 
सोऽहम्‌ जागर्मि” अर्थात्‌ जो मी ञ्रोपलो होतो तोच मी आता जागा आहे. 
येथे दोन्ही भित्र अवस्थांचा अनुसंधाता एकच आहे. हेच इतर अवस्थांच्या 
अनुसंधानाबाबत दाखविता येईल. याचा अर्थं असा को, या भित्नभित्न 
अवस्थांचा अनुभावक ज्ञाता हा त्या त्या अवस्थेत अभित्नत्वाने वावरताना 
दिसत असला तरी तो खरोखरी अवस्थापरत्वे भिन्न स्वरूपाचा नाही. तो 
एकच आहे ब तो या सर्व अवस्थांतरांना व्यापून असल्याने व्यापकही 
आहे. आपल्या वैयक्तिक जीवनातील अहंप्रत्यय सुद्धा अशा प्रकारे 
अवस्थांतरांच्या दृष्टीने एकच व त्या सर्व अवस्थांचा व्यापक असल्यामुे 
त्याचा निरोध किंवा अवच्छेद या अवस्थांनी होत नाही. त्याचे एक आणि 
व्यापक असे ज्ञातृत्व हाच आपल्या वैयक्तिक जीवनातील अहंप्रत्ययाचा 
अर्थं होतो. 

ज्याप्रमाणे मानवाच्या व्यक्तिगत जीवनात त्या त्या अवस्थेतील अरहंप्रत्यय 
त्या त्या अवस्थांशी अभित्नत्वाने असतो त्याचप्रमाणे निरनिराव्स्या व्यक्तचा 
अहंप्रत्यय त्या व्यक्तिपुरता त्या त्या देहादिकांशी अभित्नत्वाने असतो. 
ज्याप्रमाणे अवस्थांतरांशी हा अहंप्रत्यय अभिन्नत्वाने दिसत असला तरी 
तो जसा एकरूप आणि अनुस्यूतच/अभसतो त्याप्रमाणेच अहंप्रत्यय व्यक्तशी 

५ 


स्पद्टरारत्र | ६३ 


अभिन्नत्वाने दिसत असला तरी तो त्या सर्वात एकरूप आणि अनस्यृतच 
असतो; कारण कोणत्याही व्यक्तौचा अहंप्रत्यय घेतला तरी तो ज्ञातृत्वरूपच 
असणार . व्यक्तिगत जीवनातील अहंप्रत्ययाचा अवस्थांतरांनी निरोध होत 
नाही, उलट ज्याप्रमाणे तो सवं अवस्थांना व्यापून असतो. त्याचप्रमाणे 
सर्वं व्यक्तीच्या ठायी एकरूपत्वाने व अनुस्यूततेने आढकणारा अहंप्रत्ययही 
व्यक्तिमर्यादांनी निरुद्ध होत नाही, उलट तोच सर्वं व्यक्तौना व्यापतो. असा 
हा व्यापक अहं प्रत्ययच स्वस्वभाव होय म्हणूनच स्वस्वभावाचा देहादि 
उपाधीनी निरोध होत नाही असे आगम सांगतात. 

योगिदशेतील अवस्थांचीही याने नीट कल्पना येते. योगिदशेतील 
जागरावस्था म्हणजे ध्येय अर्थाच्या ठिकाणी तत्काठ प्रवृत्ती होणे ही 
धारणा होय. विरुद्ध प्रत्ययांचा परिहार होऊन समान प्रत्ययां च्या प्रवाहाचे 
एकतानतेने अनुसंधान म्हणजे स्वप्र होय हेच ध्यान होय व एकाग्रतेचा 
अतिशय होऊन चित्ताच्या ठिकाणी केवक ध्येयाभासच वैशिष्ट्याने प्रतीत 
होणे ही सवेद्य सुषुप्तावस्था होय. हीच संप्रज्ञात समाधीची आनंदास्मिता 
युक्त अवस्था होय. या अवस्थेत आनंदमय अस्मिताच (अहंता) स्फुरत 
असते. या सर्वच अवस्थांतून अहंप्रत्ययच व्यापकतेने स्फुरत असतो. हे 
स्वस्वभावाचे स्फुरणच होय. ।।३।। 

>. 2.2. 
श्रीभदुकल्ट वृत्ती = 
अवस्थाभेदांमध्ये स्वरूपाची एकता 

येथेपर्यत हे सिद्ध केले गेलेले आहे की, आंतर आणि बाह्य या दोन्ही 
अवस्थांमध्ये एकच स्वभाव (स्पंदतत्तव) व्यापून राहत असतो. या विषयामध्ये 
अशी शंका येते की, जेव्हा जाग्रत्‌, स्वप्र इत्यादि अवस्थांमध्ये पारस्परिकं 
भिन्नता प्रत्यक्षरूपात आढब्रून येत असते तेव्हा सवांमध्ये एकाच स्वभावाच्या 
व्यापकतेचा सिद्धान्त कशा प्रकारे स्वीकारला जाऊ शकतो. पुढील सूत्रामध्ये 
या शंकेचे समाधान केले जाणार आहे. 

जरी (दैनंदिन जीवनामध्ये) जाग्रत इत्यादि अवस्थांमध्ये पारस्पारिक 
भिन्नतेचा अनुभव होत असतो तरीही या भेदकल्पनांच्या द्वारा त्यांच्या 
अर्थात्‌. श्रीशिवांच्या स्वरूपावर कोणतेही आवरण पड्‌ किवा येऊ शकत 





किनि 


क 
(न्ग 








६४ निर्यद्‌ पहिला 


०००००००1 





नाही. याचे कारण असे आहे की, त्या तीन अवस्थांमध्ये अनुभवी 
प्रमात्याचे रूप साधारण असते. ज्याप्रमाणे विषाच्या बीजापासून उगवलेल्या 
अंकुर इत्यार्दीच्या पाचही स्कंधामध्ये अर्थात्‌ मूक, शाखा, पत्र, फूल 
आणि फट यामध्ये व्याप्त विषाच्या रूपामध्ये कोणताही भेद किवा फरक 
असत नाही त्याप्रमाणे त्याच्या स्वरूपामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल 
होत नाही. ।।३।। 

विवरण :- 

प्रस्तुत सूत्रामध्ये उद्ेखिलेल्या “तदभिन्ने ' शब्दाची व्याख्या दोन 
प्रकारांनी केली जाऊ शकते. 

१) तदभित्रे :- जाग्रत्‌ इत्यादि भेदपूर्णं अवस्था या त्या मौल्यवान 
भेदरहित तत्त्वाहून भिन्न नाहीत; कारण ते तत्त्व आपल्या इच्छेने स्वरूपामध्ये 
असे अवस्थाभेद निर्माण करीत असते. 

२) तदभिन्ने :- जाग्रत्‌ इत्यादि अवस्थां मध्ये पारस्पारिक भेद असतो 
तरीही या सर्वं अवस्थांमध्ये ते भेदरहित तत्त्व एकाच भेदरहित वेदकाच्या 
रूपामध्ये व्यापून राहिलेले असते. 

प्रस्तुत प्रकरणामध्ये “जाग्रदादि” शब्दान मुख्यतः जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ती आणि गौणरूपाने या तिघांच्या अतिरिक्त स्मृती, भ्रांती, मद, मूर्च्छा 
इत्यादि जीवभावाशी संबंधित सर्व अवस्थांचे ग्रहण केले जाते. या दृष्टीने 
“"तत्रालोक" या ग्र॑ंथात असे म्हटले आहे कौ - 

जाग्रत स्वप्रः सुषुप्तं च तुर्य च तदतीतकम्‌ । 
इति पञ्च पदान्याहुः ....... । ।९०-२२८ ।। 

्रत्यक्षात शेवसिद्धान्तानुसार जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ती, तुर्या आणि तुर्यातीत 
याच पाच अवस्था स्वीकारलेल्या आहेत; परंतु या पाच अवस्थांमधील 
अंतिम दोन अवस्था या क्रमशः “शाक्तभुमिका " आणि “विशुद्ध शिवभाव ` 
यां अवस्था आहेत. सिद्ध श्रीगुरुचरणांचे कथन अर्थात्‌ म्हणणे असे आहे 
की. प्रत्यक्नात या दोन्ही अवस्था एकाच सवोत्कृष्ट निविकल्प अवस्थेच्या 
द्योतक आहेत, यामध्ये केवच्छ सृक्ष्मातिसृक्ष्म स्थिरता आणि अस्थिरता 
यांच्या अतिरिक्त कोणताही भेद नाही. याचाच अर्थं असा आहे को, 
्रत्यक्षात किंवा खरे पाहता तुर्यपद ही अशी पूर्णं अहंविमर्शत्मक शाक्तभूमिका 
आहे की, जी प्राप्त केल्यावर सर्वं इतिकर्तव्यता समाप्त होत असते. 





स्यदशास्तर ६५ 





साधक जेव्हा या तुर्यपदावर शाश्चत स्थिरतेने अवस्थित अर्थात्‌ आरूढ 
होतो तेव्हा या अवस्थेला तुर्यातीत अर्थात्‌ पूर्ण श्रीशिवभावाची अवस्था 
असे म्हणतात. हेच कारण आहे की, आमचे श्रीस्पंदगुरू हे हेच तुर्यपद 
अर्थात्‌ शाक्तभूमिका प्राप्त करून घेण्याला अग्रस्थान किंवा त्यावर जोर 
देत असत; कारण हे पद श्रीशिवभाव प्राप्त करण्याचे पहिले दार आहे. 
प्रस्तुत सूत्रामध्ये या दोन्ही अवस्थांना ग्रहण करण्याचा कोणताही 
अभिप्राय नाही; कारण या दोन्ही निर्विकल्प चिद्धनतेच्या भूमिका आहेत. 
यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या भेदकल्पनेचा प्रश्रच निर्माण होत नाही. 
चिद्धन अवस्था सतत उदीयमान असल्यामुटे शाश्चत जागृतीची अवस्था 
आहे. यामुढे यावर भेदकल्पना कशी थापली जाऊ शकेठ ? अवशिष्ट 
अर्थात्‌ उरलेल्या तीन अवस्थांच्या विषयी काही गोष्टी या अवश्य विचारणीय 
आहेत. 
या विषयी सर्वप्रथम ही गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे को, 
साधनामार्गावर चालणाच्या योगी किंवा ज्ञानी यांच्या दृष्टिकोणाने या तीन 
अवस्थांचे स्वरूप हे संसार भावाच्या सर्वसाधारण आणि दैनिक व्यवहारात 
अनुभवता येत नाही. उदाहरण म्हणून साधारण अर्थात्‌ सामान्य लोकांच्या 
जाग्रत, स्वप्र आणि सुषुप्ती या योग्यांसाठी ध्यान, धारणा आणि समाधीच्या 
अवस्था असतात, परंतु प्रस्तुत सूत्रामध्ये साधारण आणि देनिक जीवनाशी 
संबंधित अवस्थांच्या त्याच रूपाकड निर्देश केलेले आहे. यामुचे येथे 
याच रूपावर संक्षिप्तपणे प्रकाश टाकण्यात येणार आहे आणि पुढे सत्र 
१८ मध्ये या संबंधी काही विशेष गोष्टीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला 
जाणार आहे. 
साधारणपणे जाग्रत, स्वप्र आणि सुषुप्त यांचे रूप अशा प्रकारचं 
असते. 
१) जाग्रत-अवस्था :- “श्रीशिवसूत्र"” या ग्रंथात “ज्ञानं जाग्रत्‌ 
। ।९.८ । 1 '” अर्थात्‌ ज्यावेव्ठो इद्ियांच्या द्वारा बाह्य जगाचे ज्ञान आकलन 
होते ती जाग्रत अवस्था होय, असे म्हटलेले आहे. या अवस्थेमध्ये 
मितप्रमात्याचे अर्थात्‌ संसारी जीवाचे अंतःकरण आणि ज्ञानेद्रिय सर्वसाधारण 
तसेच स्थिर विषय ग्रहण करण्याच्या दिशेने स्पंदायमान होत असतात. 
याचा अर्थं असा आहे की, या अवस्थेमध्ये इद्रियबोधाचा किवा इद्रियज्ञानाचा 
विषय बनलेले पदार्थ स्वप्रावस्थेत अनुभूयमान अर्थात्‌ अनुभवास येणाया 








६६ निःष्यंद पहिला 


पदार्थप्रमाणे क्षणपर्यवसायी आणि एकाच प्रमात्याच्या द्रारा अनुभूयमान 
अर्थात्‌ अनुभूत होत नाहीत. कोणत्याही प्रमात्याची म्हणजे जीवाची इद्रिये 
ज्या पदार्थांचे ग्रहण करीत असतात, ते पदार्थं त्या प्रमात्याच्या द्रारा ग्रहण 
केले न जाताही वेगव्छ्या रूपामध्ये वतमान असतात. त्याचबरोबर त्या 
प्रमात्याशिवाय अन्य प्रमाता हेही एकाच वेव्ठौ या पदार्थांचे ग्रहण करू 
शकतात. घडा हा एक पदार्थ आहे. घड्याला कोणीही पाहिले किवा न 
पाहिले तरीही घडा वर्तमान राहत असतो आणि घडा पाहण्याच्या काव्टी 
अनेक प्रमाते या घड्याला एकाच वेव्टी पाहू शकतात. फलतः तीन 
अंतःकरणे आणि पाच बाह्य ज्ञानेद्रिये यांच्या वृत्तीपासून निश्चय, अभिमान, 
संकल्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध यांच्या रूपामध्ये उत्पन्न 
सर्वसाधारण ज्ञानाला “जाग्रत अवस्था" असे म्हणतात. येथे चिदात्म्याच्या 
गृहीत्‌ -ग्रहण-ग्राह्य या त्रिपुटीत स्फुरणाव्या ज्ञानशक्तोला “जाग्रदरत्ती ” असे 
म्हटले आहे. यात सतत्वगुणाची प्रधानता राहते. या अर्थाने “ श्रीशिव- 
सूत्रवातिक'' या टीकेत असे म्हटले आहे को - 

बौद्धं गार्वं च साङ्कल्पं शाब्दं स्पाशं च रूपजम्‌। 

रसजं गन्धजं चान्यदैन्दरियज्ञानमेव यत्‌ ।। 

अत्र गृहीतृग्रहणमग्राह्यरूपा चिदात्मनः। 

स्फुरत्येव ज्ञानशक्तिजां ग्रहत्तिरिहैव सा।।८।। 

अर्थं :- निश्चय, अभिमान, संकल्प, शद्र, स्पर्श, रूप, रस, गंध आणि 
अन्य इद्िये यांच्यापासुन होणारे जे ज्ञान आहे त्याला व चिदात्म्याच्या 
ग्रहीतृ, ग्रहण व ग्राह्य या रूपात स्फुरणाव्या ज्ञानशक्तौलाच येथे जागद्रत्ती 
असे म्हणतात. 
२) स्वप्र अवस्था :- स्वप्रावस्थेचे वर्णन करताना “ श्रीशिवसूत्र 

या ग्र॑थात व त्यावरीर “श्रीशिवसूत्रवातिक'' या टीकाग्रंथात असे म्हटले 
आहे को - 


स्वप्रो विकल्पाः ।।१.९।। 
अथं :- ज्या अवस्थेत बाह्य जगाशी इद्रियांचा संबंध न येता, मानसिक 
क्रियांच्या द्रारा केवव्ठ मनोव्यापारांनी संकल्पनात्पक ज्ञान मिदते त्या 
अवस्थेला “ स्वप्र" असे म्हणतात. ।।१.९।। 
टृष्टिस्वभावस्य विभोरन्तर्नवनवबोदयः। 
विकल्पानां स्मृतः स्वप्रस्तद्राह्यार्थनिरासतः।।९।। 





स्पंदशास्त्र ६७ 


अर्थं :- दृष्टी हाच ज्याचा स्वभाव आहे अशा व्यापक आत्म्याच्या 
विकल्पांचा नवनवीन उदय म्हणजे स्वप्र होय. ।।९।। 

या अवस्थेमध्ये प्रमात्याच्या अर्थात्‌ ज्ञात्याच्या किवा जीवाच्या 
इद्रियवर्गाचा बाह्यप्रसार थांबतो आणि याचा परिणाम म्हणून त्या प्रमात्याच्या 
निश्चयन, अभिमानन, शब्दन, स्पर्शन इत्यादि सर्वं वृत्ती केवव्छ मानसिक 
संकल्पविकल्पात्मकतेमध्ये कद्विभूत होतात. फलतः या अवस्थेमध्ये प्रमाता 
हा जाग्रत अवस्थेप्रमाणे मानसिक विकल्पांच्या किवा संशयांच्या द्रारा 
नगर, पर्वत, उपवन इत्यादि पदार्थाचा अनुभव घेऊ लागतो. या जाग्रत्‌ 
अवस्थेमध्ये अनुभवास येणारा पदार्थवर्गं हा एकौकडे क्षणपर्यवसायी 
असतो आणि दुसरीकडे स्वप्रावस्थेमध्ये असलेल्या प्रमात्याशिवाय दुसरे 
प्रमाता या पदार्थवर्गाला ग्रहण करू शकत नाहीत. स्वप्र अवस्था आणि 
जाग्रत अवस्था या दोन्ही अवस्थांमध्ये केवव्छ इतकाच फरक आहे. 
फलतः केवट मानसिक संकल्पविकल्पात्मकतेच्या द्रारा विषयांचा अनुभव 
घेण्याच्या अवस्थेला “ स्वप्रावस्था” असे म्हणतात. या अवस्थेमध्ये रजोगुणाची 
प्रधानता असते. 

३) सुषुप्ती अवस्था :- “ अविवेको माया सौषुप्तम्‌। ।९.१०। 1 " 
अर्थात्‌ विवेकराहित्य किवा निश्चित बुद्धौ न राहणे आणि मोह अथवा गाढ 
अंधःकार यांना सुषुप्री अवस्था म्हणतात असे “श्रीशिवसूत्र' या ग्रंथात 
म्हटलेले आहे. सुषुप्ती अवस्थेमध्ये प्रमात्याच्या अंतःकरणामधील तमोगुणाची 
मात्र इतकी वाढते कौ, तो प्रमाता आपल्या सर्वं तन-मनाची शुद्ध हरवृून 
मोहामध्ये पडत असतो. वास्तविक पाहता “ श्रीशिवसूत्रवातिक” या 
टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे को - 

ज्ञानज्ञेयस्वरूपायाः शक्तेरनुदयो यदा। 
चिद्रूपस्याविवेकः स्यादसावेवाविमरशतः।। 

सैव माया वृत्तिजालपोषकत्वात्‌ प्रकीतिता। | 
अर्थस्मृती स्वात्मसंस्थे चिद्रूपे सा सुषुप्तता ।।९०।। 

अर्थ :- ज्यावेव्ी ज्ञानज्ञेयरूप शक्तीचा अनुदय अर्थात्‌ अस्त होतो 
त्यावेव्टी चिद्रूपाचे जे अज्ञान होते त्या अवस्थेाच “' सुषुप्ी ” असे म्हटले 
आहे. या अवस्थेत विषय व त्यांच्या स्मृती चिद्रूपात लीन इ्ाटेल्या 
असतात. 











` ८ ` नि्यद्ट ्यट्ला 





हद्रियांची शक्ती ही ज्ञानरूपामध्ये किवा ज्ञेयरूपामध्ये कोणतेही काम 
करू शकत नाही. फलतः प्रमाता हा केवक्छ आंतरिक चेतनेच्या द्वारे 
(जिला मायापदवीवर “चित्र” असे म्हणतात) विषयांचा अनुभव घेऊ 
शकतो. सुषुप्तीका्ी प्रमात्याला विषयाची अनुभूती निश्चितपणे राहत 
असते; परंतु तमोगुणाची मात्रा अधिक असल्यामुके प्रमात्याला त्या 
अवस्थेमधून बाहेर आल्यानंतर त्या अवस्थेमध्य प्राप्त ्ञालेल्या अनुभवांचे 
स्मरण स्पष्टपणे होऊ शकत नाही. त्या काक्रामध्ये अनुभूत विषयांच्या 
द्रारा आलेल्या संस्कारातून बाहेर आल्यानंतर त्या प्रमात्याला “ मौ सुखाने 
ञ्मोपलो होतो, मला काहीही ज्ञात नाही," अशा प्रकारचे पुसट स्मरण होत 
असते, फलतः गाढ ञ्मोपेमध्ये केवट चित्ताच्या द्रारा विषयांचा अनुभव 
घेण्याच्या अवस्थेला “ सुषुप्तीअवस्था" असे म्हणतात. या अवस्थेमध्ये 
तमोगुणाची प्रधानता असते. 

या तीन अवस्थांशिवाय स्मृती, मद, मूर्च्छा इत्यादि अनंत मानसिक 
अवस्था आहेत. या अवस्थांच्या स्वरूपविश्छेषणाच्या विषयी शास्त्रकारांनी 
असा एक सिद्धान्त स्थापन केलेला आहे की, ज्या वृत्तीमध्ये सात्विक 
अंशाची अधिकता असते त्या वृक्तीना जाग्रत अवस्थेच्या, ज्या वृत्ती मध्ये 
राजस अंशाची अधिकता असते त्या वृत्तीना स्वप्नावस्थेच्या आणि ज्या 
वृत्तीमध्ये तमोगुणाची प्रधानता असते त्या वृक्तना सुषुप्तीच्या अंतभूत 
समजावे. 

याच तीन मौलिक अवस्थांचे परस्परांशी असलेले संबंध अथवा 
विच्छेदाच्या विचित्रतेपासून अनेक प्रकारच्या मानसिक अवस्था जन्म 
घेतात. उदाहरण म्हणून या अवस्थांमधील प्रत्येक अवस्थेमध्ये पुदील्प्रमाणे 
त्रिरूपता आदब्डून येते. 

१) जाग्रत अवस्थेमध्ये जाग्रत अवस्था, जाग्रत अवस्थेमध्ये स्वप्रावस्था 
आणि जाग्रत अवस्थेमध्ये सुषुप्तौ अवस्था. 

२) स्वप्रावस्थेमध्ये जाग्रत अवस्था, स्वप्रावस्थेमध्ये स्वप्रावस्था आणि 
स्वप्रावस्थेमध्ये सुषुप्तौ अवस्था. 

३) सुषुप्ती अवस्थेमध्ये जाग्रत अवस्था, सुषुप्तौ अवस्थेमध्ये स्वप्नावस्था 
आणि सुषुप्ती अवस्थेमध्ये सुषुप्ती अवस्था. 

या अवस्थांच्या विनाकारण विश्छेषणाची येथे काहीही आवश्यकता 
नाही. जिज्ञास्‌ साधक या अवस्थांना तंत्रालोक आदि ग्रंथ वाचून स्वतः 


क. | 


जाणून घेऊ शकतात. या अवस्थांमधील भित्रतेमुढे स्वरूपामध्ये कोणता 
भेद उत्पन्न होऊ शकतो का? येथे केवच्छ या गोष्टीचे परीक्षण करणे | 
आवश्यक आहे. या दृष्टीने “ तंत्रालोक ” या ग्र॑ंथात असे म्हटले आहे को | 
इति पञ्चपदान्याहरेकस्मिन्‌ वेदके सति ।।१०.२२९।। | 
या पाचही अवस्थांमध्ये वेदक अर्थात्‌ अनुभव घेणारा प्रमाता अर्थात्‌ | 
ज्ञाता किंवा जीव हा एकच असतो, असे शास्त्रकारांचे कथन आहे. या | 
दृष्टीने “तंत्रालोकविवेक”' या टीकाग्र॑थात असे कथन केले आहे कौ, || 
"एकस्मिन्‌ वेदके सतीति, अनेकस्मिन्‌ वेदके अन्यस्य जाग्रदन्यस्य | 
स्वप्र: इत्यवस्थानामवस्थात्वं पञ्चात्मकत्वं च न स्यात्‌।।१०.२२८।। ` | 
अर्थात्‌ जर यातील प्रत्येक अवस्थेचा वेदक अर्थात्‌ अनुभव घेणारा ज्ञाता ॥ 
भिन्न भिन्न असता तर एका अवस्थेचा अनुभव घेणारा प्रमाता दुसया 
अवस्थेपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ राहिला असता. त्याचा परिणाम असा । 
होतो की, एकाच अवस्थेच्या अभावामध्ये या अवस्था बनू शकत नाहीत ॥ 
आणि यांची निश्चित संख्या सांगितली जाऊ शकत नाही. एकाच वस्तूची || 
भिन्न भिन्न देश, काल, आकार आदीशी संबंधित दशा किंवा अवस्था हा 1 
“ अवस्था " या शब्दाचा अर्थ आहे. “एकमेव ह्यवस्थान्तरमधिकृत्यासां | 
तथाभावो भवेदिती भावः । ¦ तंत्रालोकविवेक १०.२२८।।” अर्थात्‌ हौ | 
गोष्ट स्पष्ट आहे की, अवस्थांचौ संख्या कितीही असली तरी त्या सर्वाचा 
संबंध एकाच अवस्थ्यात्याशी असणे आवश्यक असते. त्यामुे या पाचही ॥ 
अवस्था एकाच चेतन प्रमात्याच्या स्वयं अंगीकृत अवस्था आहेत. स्थूलरूपाने | 
या अवस्थांमध्ये पारस्पारिक स्वरूपभेद असूनही यांचा अनुभव घेणाव्या | 
चेतन सत्तेच्या उपलब्धृतेमध्ये अर्थात्‌ अनुभव घेण्याच्या स्वभावामध्ये 
कोणताही फरक किवा भेद असत नाही. 
हे तथ्य सिद्ध करण्यासाठी शास्त्राचे प्रमाण किंवा कर्णोपकणीं ेकलेल्या 
गोष्टीवर विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही; कारण येणाच्या प्रत्येक 
दिवशी प्रत्येक मनुष्य या गोष्टीचा स्वतः अनुभव घेत असतो. एकच 
मनुष्य एखाद्या दिवशी ड्ोपेतून उठताना असे म्हणतो कौ, " अरे मी काल 
जाग्रत-अवस्थेमध्ये पत्र लिहीत होतो, रात्री कधीतरी स्वप्रामध्ये विमान 
उडवीत होतो आणि त्यानंतर गाढ ज्मोपेमध्ये बुडून गेल्यामुके मला ू 
कोणत्याही गोष्टीची शद्ध राहिली नाही.” या तौन अवस्थांमध्ये प्रमात्याच्या । 








+) © निस्य पिला 


चैतन्यात्मक स्वभावामध्ये कोणताही भेद असता तर तो प्रमाता प्रातःका्टी 
उदठ्‌न या तिन्ही अवस्था समानरूपाने अभिव्यक्त कसा करू शकला 
असता ? यावरून ही गोष्ट लक्षात येते को, चेतन प्रमाता हा या अवस्थांच्या 
अभिव्यक्तीच्या दिशेने यांचा अनुभवही घेऊ शकतो. यामुखे या एकाच 
चैतन्यसत्तेच्या केवर भिन्न भिन्न अवस्था आहेत. ।।३।। 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

जागृत इत्यादि दशांमध्ये वरच्या श्छोकात स्पष्ट केलेला हा स्वभाव 
अनुभवास येत नाही आणि जरी वरतौ सांगितलेल्या युक्तोनी हा स्वभाव 
कोणाकड्न निरोधित केला जात नसला तरी तो जागृत इत्यादि अवस्थां मध्ये 
स्वतःच स्वतःकड्न निरोधिला जातो. अशी शंका प्रतिपक्षाने व्यक्त केली 
असता दुसव्या कारिकेमध्ये या स्वभावाचे स्पष्टीकरण करूनही प्रतिपक्षाला 
न समजल्याने तोच अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यासाठी ही कारिका सांगितलौ 
आहे. ।।३।। 

स्पष्टीकरण :- जागर या शब्दाला जाग्रत्‌ हा समानाथी शब्द आहे; 
कारण हे दोन्ही शब्द या अर्थानि विद्रान्‌ लोकांनी वापररे आहेत. भेदरूप 
धारा जरी लोकांमध्ये जाग्रत्‌ -स्वप्र-सुषुप्ती या नावांनी प्रसिद्ध असखेल्या 
किंवा योग्यांमध्ये धारणा-ध्यान-समाधी या नावांनी प्रसिद्ध असणाच्या 
रूपांमध्ये वेगवेगव्छ्या प्रकारांनी वाहत असली तरीही सर्वाचा आत्मा 
एकच असल्यामुठे आणि अनुभवितृरूप अर्थात्‌ अनुभव घेणाव्याच्या 
स्वभावामुखे ते तत्तव स्वतःच्या स्वरूपापासून कधीच मागे येत नाही. जर 
हे तत्तव स्वतःच स्वतःला पवून ठेवील तर जाग्रत आदि अवस्थाही त्यांचे 
अस्तित्व हरवुन बसती; कारण तशा स्थितीत त्या अवस्थांना त्या परम 
तत्त्वाच्या प्रकाशापासुन वंचित व्हावे ८ागेल. या तत्त्वाची उपलब्धृता 
अर्थात्‌ ज्ञानविषयक स्वभाव सर्वाना जाग्रत आणि स्वप्रावस्थेतल्या स्वानुभवाने 
ज्ञात होतो. जरी सुषुप्यावस्थेत हे तत्त्व तशा प्रकारे जाणवत नसले तरी 
त्याचे अस्तित्व तेथे असतेच; नाहीतर त्यानंतर येणारी स्मृती विसंगत 
ठरे. हे तत्त आपल्या ज्ञानी स्वभावापासून कधीही मागे येत नाही. मग 
भलेही ज्ञानाच्या वस्तु म्हणजेच जाग्रदादि अवस्था या तत््वाच्या सामर्थ्यामुके 
नष्ट आल्या; तरी येथे कोणते नुकसान आहे ? येथे “एव " हा शब्द “ अपि " 
या अर्थाने आला असून त्याचा अन्वयार्थात क्रमाने अन्वय लाव नये. 





स्पंदशासत्र 9१ 


याचा अर्थं असा होतो की, या अवस्थांच्या अनुपस्थितीतही या तत्त्वाचा 
नाश होत नाही. 


““तदभित्रे'" पदाचे पहिले स्पष्टीकरण 
'“जागरादि विभेदस्य ” ह्याचे “तदभित्रे"" हे विशेषण नसून येथे 
“हेत्‌” या अर्थी ते वापरले आहे. त्यामुके याचा अर्थ असा होतो कौ, हे 
तत्त श्रीशिवस्वभावाशी अभिन्न रूपात प्रकाशिल्यामुटे प्रकाशरूप आहे. 
ज्या दोन वस्तु एकमेकांशी अभिन्न होऊन स्थित असतात किंवा एकात्मक 
स्थितीत असतात त्या एकमेकांशिवाय वेगवेगव्स्या कशा काय अस्तित्वात 
राहू शकतील ? 


तदभित्रे पदाचे दुसरे स्पष्टीकरण 

किंवा या ठिकाणी “तत्‌” हे कर्तृपद म्हणून ्यावयास हवे. “अभिन्न 
म्हणजेच जागृत इत्यादि अवस्थांचे श्रीशिवापक्ष (श्रीशिवांची अपेक्षा असणारे) 
केवल अभित्नत्वच होय. या ठिकाणी याचा अर्थ असा होईल को, ते तत्त्व 
जाग्रत इत्यादि भेद असतानाही प्रसरण पावेल व वैचित्र्याचा स्वीकार 
करीर; परंतु ते आपल्या “स्व "भावापासून मागे येणार नाही अर्थात्‌ 
“स्व "भावाचा त्याग करणार नाही. 

हा जाग्रदादि भेद म्हणजेच परिणाम किंवा विवर्तं आहे असे जे 
सांख्य, पांचरात्र आणि शाब्दिक इत्यादि विद्रान्‌ मानतात त्यांचे निराकरण 
करण्यासाठी येथे “तदभिन्ने " हे पद योजिले आहे. 

परिणामवादाचे निराकरण 

जर हा अवस्थांचा प्रपंच किंवा अवस्थांचे प्रकटन चैतन्यापासून 
परिणामत्वाने थोडेसेही वेगे होईल किंवा अधिक होईल किवा चिद्रूप 
त्याच्या परिणत आलेल्या रूपाहून किचितही अधिक होईल किवा वेगव्छे 
होईल, तर काहीही प्रकाशितच होणार नाही. त्यामुके येथे जागरादि 
अवस्था या स्पंदतत्त्वाचा परिणाम आहेत असे म्हणण्यास या ठिकाणी 
अवकाशच उरत नाही. यासंबंधी “श्रीकिरण'' या ग्रंथात असे म्हटले 
आहे को - 

परिणामोऽ चेतनस्य चेतनस्य न युज्यते। 

अर्थं :- परिणाम हा अचेतनाचा असतो, चेतनाचा परिणाम आहे 

असे म्हणणे उचित नाही. 





छ कि = 


^ 
कायि 


| 





[हि २ ` निं्यंद यदिला 





विवतवादाचे निराकरण 

जो रूपांच्या असत्य विभिन्न प्रकारांना चालना देतो तो विवर्त म्हणजेच 
जागरादि अवस्था असे म्हणणे संगतीपूर्णं होणार नाही; कारण ज्याचा 
अनुभव येतो ते विश्च असत्य असू शकत नाही. जर जगाला असत्य 
मानले तर ब्रह्मतत्त्वाठाही असत्यच मानावे लागे आणि वास्तविक तशी 
स्थिती नाही. 

या तदभित्रे पदाने श्रोपरमेश्चरांचे अतिदुर्घट कार्य करण्याचे सामर्थ्यच 
सुचविले आहे. श्रीपरमेश्वरच भेद, अभेद आणि (उभय) भेदाभेदाने 
अपरा, परा आणि परापरा या तीन शक्तीच्या स्वरूपात प्रकाशित होतो; 
कारण त्याचवेरेस तो जागरादि अवस्थांचा विभेद आणि तेथेच त्याचा 
स्वतःचा “स्व "भाव प्रकाशित करीत असतो. अशा प्रकारे श्रीपरमेश्वर 
अलौकिक तीन तत्त्वांच्या स्वरूपात प्रकाशित होतो. यामुकरे या श्छोकात 
असा उपदेश केला आहे को, जागरादि अवस्थां मध्ये स्थिर राहूनही अशा 
प्रकारे हा स्वतःचा स्वभाव परिशीलन करून जे शोधतात तेच श्रीशिव 
होत.।।३।। 

3.3... 

श्रीकृष्णानेदसागर स्यंदरंजनी टीका :- 

बाह्य आणि आंतर अवस्थेत जर एकमेव स्पंदात्मक विमर्शता किवा 
स्पंदात्मक ज्ञान व्यापून राहत असे तर जाग्रत्‌ इत्यादि अवस्थांमध्ये 
पारस्पारिक भेद असा काय असतो ? अशी शंका घेऊ नये असे “जाग्रदादि 
विभेदेऽपि ..... 11३11” या कारिकेत (ग्रंथकारांनी) सांगितले आहे. 
कारण त्या अवस्थांमध्ये ज्याला भेद अनुभवाला येत असतो त्याच्या 
ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा भेद नसतो. जो जाग्रदादि अवस्थांमध्ये 
अनुभव घेणारा असतो तोच स्वप्र आणि सुषुप्री अवस्थां मध्येही अनुभव 
घेत असतो; कारण ज्ञानरूप अनुभविता संविद्रूप आत्म्यामुटे अनावृत 
अर्थात्‌ आवरणरहित असतो. त्या अवस्थां मध्ये तो अनुभविता 
साधारणरूपानेच स्थित असतो. त्यामुेच त्या अनुभवित्याच्या स्वरूपात 
कोणतेही परिवर्तन घडत नाही. त्या अवस्थांमध्ये अनुभव घेणारा भित्र 
असेल तर दुसन्या अवस्थेचे संपूर्ण ज्ञान कसे काय होईल बरे ? यासंबंधी 
“पञ्चदशी '"कारांनी असे म्हटले आहे की - 





स्पंदशास्त्र ७३ 


स बोधो विषयाद्धित्रो न बोधात्स्वप्रबोधवत्‌। 
एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित्तद्वनान्तरे । ।६।। 
मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा । 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ।।७।। 
ज्याप्रमाणे स्वप्र बघणारा हा स्वप्राच्या ज्ञानाहून किवा बोधाहून भित्न 
नसतो त्याचप्रमाणे तो बोध अर्थात्‌ ज्ञान बोधापासून (म्हणजेच बोध 
घेणाय्या जीवाहून) भिन्न नाही. मात्र तो बोध विषयांहून भिन्न आहे. अशा 
प्रकारे तीनही स्थानांमध्ये म्हणजेच जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ती या तीनही अवस्थांमध्ये 
त्याचप्रमाणे दिनांतरातही एकमात्र संवितच असते. ।।६।। 
अनेक प्रकारांनी मास, वषं, युग आणि कल्प गेले असूनही ज्याचा 
उदयही होत नाही आणि अस्तही होत नाही ते तत्तव म्हणजेच ही स्वयंप्रभ 
संवित्‌ होय. ।७।। 
अशा प्रकारे एकाच प्रमात्याच्या अथात्‌ जोवाच्या जाग्रदादि अवस्थां मध्ये 
स्वरूपतः भेद भासतो; परंतु ज्ञात्याचे चिद्रूप उपलब्ध असताना कोणत्याही 
प्रकारची भिन्नता नसते. तरंगांनी समुद्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद होत 
नाही हे आम्ही पूर्वीच सांगितले आहे .1।३।। 
र तै तर तैद तै 
अहं सुखी च दुःखी च रक्तश्चेत्यादिसंविदः। 
सुखाद्यवस्थानुस्यूते वत॑न्तेऽन्यत्र ताः स्फुटम्‌।।४।। 
अन्वयार्थं :- 
अहम्‌ - मी, सुखी- सुखी, च ~ आणि, दुःखी - दुःखी, च - आणि, 
रक्तः - अनुरक्त, च - व, इत्यादि- या व अशा प्रकारच्या, संविदः - 
संवेदना, ज्ञान, ताः - त्या (शरीर इ.) पासून भिन्न असलेल्या, अन्यत्र - 
दुस्या अनुभवित्या व वेदक सत्तेमध्ये, वर्तन्ते - राहतात, अवस्थित असतात, 
स्फुटम्‌ - उघड, स्पष्ट आहे (ही वेदक सत्ता या सर्वं अवस्थापेक्षा भिन्न असली 
तरी), सुखाद्यवस्था - सुख, दुःख इत्यादि अवस्थांमध्ये, अनुस्य॒ते- ओवलेली 
असते. ।।४।। 
अर्थं :- ही गोष्ट उघड किवा स्पष्ट आहे की, मी सुखी आहे, मी दुःखी 
आहे, मी अनुरक्त आहे या व अशाच प्रकारच्या अन्य संवेदना त्या शरीर 
इत्याहन भित्र असलेल्या दुसय्या अनुर्भावत्या अर्थात्‌ अनुभव घेणाय्या व 











हि. + ठ निःष्यंद्ट वर्िला 





वेदक अर्थात्‌ ज्ञात्या सत्तेमध्ये अवस्थित असतात किवा राहतात. हौ वेदकसत्ता 
या सर्व अवस्थाहून भिन्न असली तरी सुख, दुःख इत्यादि अवस्थांमध्ये ओवलेलौ 
असते. ।।४।। 

ह ह त म 


श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

देह, बुद्धी, प्राण व्ैरमुे जे जे ज्ञान होते ते ते सवं मुढातील आत्म्याच्या 
ज्ञानस्वरूपामुके होते. ज्याप्रमाणे सर्वं नद्या समुद्राला मिकाल्या म्हणजे त्यांची 
नावे व रूपे समुद्रात लीन होतात त्याचप्रमाणे वरील सर्वं भित्र भित्र प्रकारची 
ज्ञाने सर्वव्यापी चैतन्यात्म्याच्या म्हणजे श्रीशंकरांच्या महाज्ञानात लीन होतात. 
यासाठी “ज्ञानकला"" किवा “ संवित्‌" ही एकच होय. ज्ञान हे अनुभवरूपाने 
किंवा ज्ञानस्वरूपाने “ अहं ” “ अहं " म्हणून स्फुरण पावत असते म्हणून ज्ञान 
म्टणजे संवित्‌ हे एकच आहे. जर हे वेगवेगठे असते तर मी सुखी होतो हे 
स्मरण, मी दुःखी आहे, अशा स्थितीत आले नसते. अवस्था जरौ अनित्य 
असल्या तरी त्याचा ज्ञाता असलेला आत्मा हा “ अहं ” या रूपाने एकरूप व 
सर्वव्यापी आहे. आपल्या शरीराची अवस्था भिन्न भिन्न अवस्थेतही एकतान 
आहे याची जाणीव होते. त्याचप्रमाणे अनेक जीवजंतंच्या भित्र भिन्न अवस्थेच्या 
साक्षिरूपाने असणारा आत्मा ज्ञानस्वरूप व एकच आहे. त्यालाच स्वभाव 
किवा श्रीशंकर असे नाव आहे. 

मी सुखी, दुःखी, रागी इत्यादि आहे या सर्वं संवेदना किंवा अवस्था 
आहेत. ज्याप्रमाणे सूर्य किंवा चंद्रग्रहणात त्याच्यावर आलेला कालिमा स्पष्ट 
दिसत असला तरी त्या काच्छिम्यापासुन सूर्य किवा चंद्र हे जसे पूर्णपणे निराके 
असतात त्याप्रमाणे सुखदुःखादि भित्न भिन्न संबेदनांपासून किंवा अवस्थांपासून 
संवेत्ता, अवस्थता, उपलब्धा किवा ते जाणावयाचे तत्तव हे स्पष्टपणे अलग 
असते. संवेतत्याच्या म्हणजे त्या जाणावयाच्या तत्त्वाशिवाय भिन्न भिन्न संवेदनांची 
सिद्धी होऊ शकत नाही. क्षणिक ज्ञानवाद्यांच्या मताने अनेक नद्या समुद्राला 
मिकाल्यामुके जे तादात्म्य होते त्यामुढे त्या एक आहेत असे वाटते. परंतु हा 
संवेत्ता म्हणजे काही निरनिराव्छ्या अवस्थांचे तादात्म्य नाही. जोपर्यत पूवंदशा 
व उत्तरदशा यांचा एकच प्रमाता म्हणजे ज्ञाता असत नाही तोपर्यत कायकारण 
किवा बाध्यबाधक भाव सिद्ध होत नाही. जर प्रत्येक क्षण विलक्षण होईल तर 
प्रत्येक संविद्‌ निरनिराव्ठो होईल. मग पूवीच्या प्रमाणांनी पुढील प्रमेयांचे ज्ञान 


स्पंदशासतर ५८५ 


कसे होडल 2 संबंध कव्टल्याशिवाय प्रमाणाची काय गती होर्दल ? संवेत्त्याशिवाय 
मिथ्या ज्ञानाचे मिथ्यात्व कसे सिद्ध होईल ? एका क्षणाच्या नंतर जर शिपल्यांची 
चांदी होणार असेल तर त्याला कोण अडव्‌ शकणार 2 खरे पाहिले तर संवेत्ता 
एक असल्याशिवाय प्रमाण-अप्रमाणाचा भेद राहू शकणार नाही. घटाची सिद्धी 
होईल व अनुभव खोटा होर्दल. “हा तोच आहे," हा प्रत्यय सुद्धा क्षणिक 
विज्ञानवाद्यांच्या मताने असू शकत नाही. यासाठी ज्याला प्रत्यभिज्ञा म्हणजे पूर्व 
विज्ञानाची स्मृती म्हणतात ती सर्वार्थाने खरी आहे. यासाठी नित्यस्वभाव 
आत्माच संवेत्ता आहे. खरी गोष्ट अशी आहे को, एक प्रमाता आत्म्याच्या 
सिद्धीशिवाय प्रमाणही अप्रमाण होईल; कारण सर्वच क्षणिक व अनिश्चित 
होईल. क्षणिक ज्ञानामध्ये कार्यकारणाची सिद्धी कशी होईल ? स्मृतिबीज कसे 
राहील ? जर कार्याचा नाश होत नसेल तर ते क्षणिक कसे ठरेल? जी गोष्ट 
दुस्या क्षणाला राहू शकते ती गोष्ट शंभर क्षणही राहू शकते. खरी सांगावयाची 
गोष्ट अशी आहे को, सर्व भाव स्थिर आहेत. स्वरूपतः भावाचा अभाव होत 
नाही. आत्मज्ञानात काहीही क्षणिक नाही. निश्चयाशिवाय बाध्य-बाधक भावही 
सिद्ध होत नाही. शिपल्यावर भासणाय्या चांदीचा भ्रम दूर करण्याला स्थिरतेशिवाय 
दुसरा उपाय नाही व दुसच्या कोणत्याही उपायाला काही अर्थही नाही. सारांश, 
ज्ञान एक आहे व ते नित्य आहे. ते क्षणिक व अनेक असू शकणार नाही. 
'"सत्कार्यसिद्धी " या ग्र॑थामध्ये असे म्हटले आहे कौ, “जर प्रत्येक 
विज्ञान स्वतंत्र होईल किंवा असेल तर एक दुसव्याची संवेदना होऊ शकणार 
नाही. यासाठी पूर्वावस्था व उत्तरावस्था या दोर्हीचा ज्ञाता एक प्रमाता म्हणजे 
आत्माच आहे. तो विचित्र वृत्तीच्या द्राराने व्यवहाराचा आश्रय होतो. अनेक 
वृत्तीच्या ज्ञानाचे अनुसंधान एका अजन्मा ज्ञानालाच होते. “एकच चेतन 
स्मरण, ज्ञान, संशय, विपर्यय इत्यादि दोषाना दूर करण्याचे कारण 
असते, " हे गीतेचे वचन सर्वथा सत्य आहे." 

संवेत्याचे स्वरूप काय आहे ? संवेत्ता म्हणजे आत्मा होय. ज्याप्रमाणे 
मारेतील प्रत्येक मण्यामध्ये दोरा अनुस्यूत असतो त्याप्रमाणे सुख-दुःख, राग- 
वैराग्य, मोह-प्रबोध इत्यादि जितक्या अवस्था आहेत त्यामध्ये आत्मा दोव्याप्रमाणे 
अनुस्यूत असतो. मी प्रथम सुखी होतो, आज दुःखी आहे. यातील सुख- 
दुःखामध्ये भेद आहे. मी मध्ये भेद नाही. या स्मृतीचे व प्रत्यभिज्ञेचे अनुसंधान 
किवा ज्ञान आत्म्याला होते. या अवस्था विकल्पमात्र व अनित्य असल्यामुठे 
त्या अवस्थांमध्येही आत्म्याला आवरण राहू शकत नाही. त्यामुटे संवेत्ता किवा 








७६ = षे पिला 








आत्मा त्या अवस्थांहन निराव्ा आहे. ज्याप्रमाणे चंदर किवा सूर्यग्रहण असावे 
त्याप्रमाणे अविद्येचे आवरण हे आत्म्यावरील ग्रहणमात्र आहे. दोरी अंधःकाराने 
्ाकल्यामुके ती साप होऊ शकत नाही व ती नष्टही होऊ शकत नाही. या 
बाबतीत श्रीभर्तृहरीचे असे वचन आहे की, “ अविद्या आत्म्याचे काहीही 
बिघडव्‌ शकत नाही." 

"“संवित्प्रकाश " या ग्र॑थात असे म्हटले आहे को, ^ स्फटिक हा स्वभावतः च 
अत्यंत निर्मल असतो. ज्यावेव्टी जपाकुसुमासारख्या अर्थात्‌ ज्यावेव्टी लाल 
जास्वंदाप्रमाणे असलेल्या फुलांवर स्फटिक ठेवतात त्यावेकौ त्या फुलांच्या 
संयोगामुे तो लाल दिसतो. भगवान्‌ संवेतत्याचे अत्यंत निर्मल शरीर जेव्टा 
निरनिराच्छ्या भावांनी भरून जाते म्हणजे समासक्त होते तेव्टा तो विविध 
प्रकारचा भासु लागतो. ” ज्याप्रमाणे स्फटिक रंगीत होऊ शकत नाही त्याप्रमाणे 
भावयुक्त होऊनही संवित्‌ भावमुक्त असते. जरी ही आत्मसंवित्‌ ग्रहणयुक्त किवा 
रंगीत ्ालेली दिसली तरी ती आपल्या निजरूपाचा परित्याग करीत नाही. तौ 
रूपांतरीत आली आहे असे दिसते. खरी गोष्ट अशी आहे कौ, जे काही सवं 
दिसते ते सर्व त्या आत्म्याचा विलास आहे. शुद्ध अनुभव आपल्या विविध 
आकारानी दिसत असला तरी तो मूढ आकाराचा त्याग करीत नाही. उलट 
तो निर्मकच राहतो. पांढव्या वस्त्राला प्रथम एक रंग देऊन तो कादून टाकला 
व पुन्हा दुसरा रंग देऊन तो कादून टाकला तरी मुक्रातील पांढरे वस्त्र जसेच्या 
तसेच राहते. याचप्रमाणे शुद्ध चेतन आत्मा त्या त्या आकाराच्या रंगामुे किवा 
स्पर्शामुके त्या त्या आकाराचा भासतो; परंतु तो कायम शुद्धच राहतो. या 
बाबतीत एक संदर वचन असे आहे की, ^ निक्रा, पिवढा इत्यादि रंगांमध्ये 
किंवा सुख-दुःखादि भावनांमध्ये म्हणजे सर्व गोष्टीमध्ये चित्स्वरूप अखंडित 
राहते. चित्रविचित्र उपाधीचे नानाविध विकल्प चित्स्वरूप निरनिराे 
आहेत असे फक्त भासविते. ” 

या विकल्पाहून चित्स्वरूप कसे विलक्षण म्हणजे निराठे आहे ते पुढील 
कारिकेत सांगितले आहे. ।।४।। 


तह तह ऋः तैर तै 


श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 
जागरादि अवस्थाविशेष आणि देहादि उपाधी यांनी स्वभावाचा किवा 
व्यापक अहप्रत्ययाचा निरोध कसा होत नाही हे दाखविले. आता 





क ७७ 


सुखदुःखभोगभेदानेही हा अहं प्रत्यय विरुद्ध कसा होत नाही हे या कारिकेत 
कथन केले आहे. 
स्पष्टीकरण :~ मागील कारिकेत देह व इद्विये यांच्या अवस्थांमुठे 
व्यापक अहं प्रत्ययाचा विरोध होऊ शकत नाही हे दाखविले. या कारिकंत 
सुखदुःखादि आंतरिक अवस्थाही व्यापक अहंप्रत्ययाचा निरोध करू शकत 
नाहीत हे सांगितले आहे. सुखादि आंतरिक अवस्थांशी अभिन्नतेनेच 
अहंप्रत्यय अनुभवास येत असला तरी तो अनेक नाही, एकच आहे; 
कारण तो त्या सर्व अवस्थांमधून एकरूप व अनुस्यूत आहे म्हणूनच तो 
व्यापकही आहे. असे जर न मानले आणि अवस्थापरत्वे अहंप्रत्ययाचीही 
भिन्नता मानली तर स्मृती, प्रत्यभिज्ञा इत्यादिकांना जीवनात अर्थच राहणार 
नाही. त्यामुढे जाग्रदादि अवस्थाप्रमाणेच सुखादि अवस्थाही व्यापक 
अहंप्रत्ययाचा निरोध करू शकत नाहीत. त्यामुठे व्यापक अहप्रत्ययरूप 
स्वस्वभाव हीच श्रीशिवदशा होय. ।।४।। 
ह अह तै ती 
श्रीभटुकल्वट वृत्ती : - 
सुखिता इत्यादीमध्ये स्पंदाची अनुस्यतता 
ूर्वसत्रामध्ये असे म्हटलेले आहे कौ, जाग्रत इत्यादि अवस्थांमध्ये 
एकच अवस्थाता अर्थात्‌ अवस्थांचा अनुभव घेणारा ज्ञाता व्याप्त असतो 
किंवा व्यापून राहिलेला असतो. परंतु विश्वामध्ये “मौ सुखी आहे,” “मी 
उपाशी किंवा भुकेलेला आहे," “मी कृश अर्थात्‌ बारीक आहे, “मी 
कोणीही नाही, " इत्यादि अनेक विकल्पात्मक अर्थात्‌ संशयात्मक अनुभूती 
आहेत. ज्या प्रत्यक्षरूपामध्ये शरीर, बुद्धी, प्राण, शून्य यावर अवसित 
होणाच्या “अहं प्रतीती "च्या द्वारा अनुमेय अर्थात्‌ अनुमानाने जाणता 
येणाच्या आणि सुख, दुःख इत्यादि उपारधीनी विशिष्ट अनेक प्रकारच्या 
जीवात्म्यांशौ संबंधित असतात. अशा अवस्थेमध्ये प्रत्येक अनुभूतीशी 
संबंधित असलेल्या एकाच अनुभवाची वर्तमानता स्वीकारली कशौ जाऊ 
शकते ? या सूत्रामध्ये या शंकेचे समाधान केलेले आहे. 
वृत्ती :- हा स्पंदात्मक स्वभाव सर्व अवस्थांमध्ये अनुस्यृत आहे 
अर्थात्‌ धाग्याप्रमाणे ओवलेला आहे; कारण “जो मी आधी सुखौ होतो, 








ह 





७८ निंःष्यद _ __ निष्यद दिला 





तोच मी नंतर दुःखी किंवा अनुरक्तं आहे,” अशा प्रकारच्या अनुभूतीमध्ये 
साधारण अहंप्रतीतीच्या रूपामध्ये एकाच वेदकाची अनुस्यूतता आढन्टून 
येते. “अन्यत्र '' हा शब्द या सर्व अवस्थांहून भिन्न असलेल्या स्वभावाचा 
द्योतक आहे. आगमशास्त्रामध्ये अर्थात्‌ परंपरेने प्राप्त ्ालेल्या शास्त्रामध्ये 
"तो स्वभाव सर्वं वस्तृहून भिन्न तसेच उत्कृष्ट आहे," असे म्हटलेले 
आहे. ।।४।। 

विवरण :- प्रस्तुत सूत्रामध्ये ग्र॑थकारांनी बौद्धांचा क्षणिकवाद, 
मीमांसकांचा सुख दुःख इत्यादि उपाधीनी विशिष्ट असलेला आत्मवाद 
आणि चार्वाकांचा देहवाद यांचे सूत्रात्मक अर्थात्‌ श्छोकात्मक रूपामध्ये 
खंडन करून आपल्या स्पंदसिद्धान्ताचे मंडन केलेले आहे. ग्र॑थकाराच्या 
अभिप्रायाला सुलभतेने आणि योग्य प्रकारे हृदयंगम करण्यासाठी या सर्व 
दार्शनिकांच्या दृष्टिकोनांचा संक्षेपाने उङेख करणे आवश्यक आहे. 

९) बौद्ध दार्शनिकांचा क्षणिकविज्ञानवाद :- या संसारामध्ये “ 
सुखी आहे,” “मी दुःखी आहे," अशा प्रकारे व्यवहारात येणाय्या 
परामर्शाच्या रूपामध्ये भित्र भिन्न आकार प्रकारचे ज्ञान-क्षण हे प्रकाशमान 
असतात. या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही आधारभूत स्पंदात्मक चैतन्याची 
अर्थात्‌ स्वभावभूत विश्वात्म्याची सत्ता स्वीकारणे योग्य नाही; कारण तसे 
केले असता कल्पनागौरवाशिवाय अन्य कोणताही लाभ होत नाही. 
(“भारतीय दर्शन, " श्रीबलदेव उपाध्याय पृ.१२४ पाहावे.) ते ज्ञानक्षण 
परस्परांहून भिन्न असूनही स्वतः प्रकाशवान आहेत. या ज्ञानक्षणांना 
दस या कोणत्याही पदार्थाच्या साहाय्याने प्रकाशित होण्याची आवश्यकता 
भासत नाही. या दृष्टीने “ इश्वरप्रत्यभिज्ञाविम्शिनी'” या रीकाग्रंथात 
असे म्हटले आहे की - 

त ज्ञानान्येव प्रकाशन्ते, भित्रकालानि भिन्नरविषयाणि 

भित्राकाराणि च।। 
ज्ञान हे एकाच प्रकारचे नसते. प्रमाता म्हणजे जीव हा स्वतःही या 
जञानक्षणांशिवाय अन्य काहीही नाही. प्रमात्याच्या हदयामध्ये अजस्ररूपाने 
भिन्न भिन्न काव्टी, भिन्न भिन्न विषय आणि धिन भिन्न आकार -प्रकारांसह 
संबंधित ज्ञानक्षणाची धारा वाहत राहते. या धारेलाच “ज्ञान-संतान'' 
भसे म्हणतात. ज्ञानक्षणांचे “भित्रत्व वर्णन करण्यामागील कारण 








स्पद शास्त्र ५९ 





एवढेच कौ, ज्ञान हे केवट तीनच क्षणापर्यत राहत असते (“भारतीय 
दर्शन, ” श्रीबलदेव उपाध्याय पृ.१२५) यामुढे प्रत्येक तीन क्षणांनंतर 
ज्ञानाचा वेक, काठ, विषय आणि आकार-प्रकार बदलून जात असतो. 
असे असूनही या ज्ञानक्षणांमध्ये एकरूपता अनुभवास येत असते. याचे 
कारण पहिल्या ज्ञानक्षणाचे संस्कार हे उत्तर-उत्तर कालाच्या ज्ञानक्षणांना 
जन्म देतात. स्थितिस्थापकता अर्थात्‌ पहिल्याप्रमाणेच असलेल्या अवस्थेला 
जन्म देणे हा संस्काराचा स्वभाव आहे. याच स्वभावामुे प्रथम ज्ञानक्षणांचे 
संस्कार दुसव्या परंतु पहिल्याप्रमाणेच आकार-प्रकार असलेल्या अपर 
अर्थात्‌ कनिष्ठ ज्ञानक्षणांना उत्पन्न करीत असतात. यामुके हे ज्ञानक्षण 
एकरूप आहेत असे भासत असते. 

ज्ञानक्षण हे निविकल्प आणि सविकल्प अशा दोन प्रकारांचे असतात, 
या दृष्टीने “ई श्वरप्रत्यभिनज्ञाविम्शिनी'' या रीकाम्रंथामध्ये असे म्हटले 
आहे को, “तत्र नीलप्रकाशः स्वलक्षणाभासं ज्ञानम्‌ । स्वम्‌ अन्याननुयायि 
स्वरूपसङ्ूोचभागि लक्षणं देशकालाकाररूपं यस्य तस्य आभासः 
प्रकाशनम्‌ अन्तमुंखं यस्मिन्‌।।१.२.९१।।'' याचा अर्थ असा आहे की, 
ज्ञानाची क्षणिकता असल्यामुटे नीलप्रकाश निर्विकल्परूप असतो, तो 
आपल्या स्वरूपाचे आभासरूप ज्ञान असतो. तो दुसव्यांचे अनुकरण 
करीत नाही. तो आपल्या स्वरूपाचा संकोच करणारा असतो. देश, काल 
व आकाररूप हे त्याचे लक्षण आहे. त्याचा आभास-प्रकाश अंतर्मुख 
राहतो. 

` स्वलक्षणाभास " हे निविकल्प ज्ञानक्षणांचे शास्त्रीय नाव आहे. 
कोणत्याही वस्तूचे प्रथमच अर्थात्‌ पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष दर्शन ्ाल्यावर 
त्या वस्तृशी संबंधित असलेला असा तो ज्ञानक्षण असतो. “स्वलक्षणाभासं 
ज्ञानमेकम्‌ ..... । । ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाविमशिनी १.२.९।।'' यानुसार या 
ज्ञानक्षणामध्ये त्या प्रत्यक्ष दर्शन आलेल्या वस्तृचा नामरूपात्मक विकल्पांनी 
अर्थात्‌ संशयांनी रहित आणि केवच्छ त्या वस्तृच्या विकल्पहीन स्वरूपामध्ये 
परिनिष्ठित रूपाचा अनुभव होत असतो. त्या वस्तृच्या किंवा अवस्थेच्या 
विकल्पहीन स्वरूपामध्ये संकुचित ्ाल्यामुखे हा प्राथमिक ज्ञानक्षण एकाच 
प्रकारचा असतो. यामुढधे या क्षणाच्या द्रारा सांसारिक आदान-प्रदान शक्य 
होत नाही. 


हा निविकल्प ज्ञानक्षण आपल्या संस्काराच्या द्वारा दुसय्या सविकल्प 








। © । निंःष्यद्ट विला 











ज्ञानक्षणाला जन्म देत असतो. या क्षणापर्यत पोहोचता पोहोचता त्याच 
पर्वानुभूत वस्तू किवा अवस्थेसह नामरूपात्मक विकल्पांचा संबंध होत 
असतो किंवा येत असतो. “साभिलापं विकल्पाख्यं बहुधा ..... | । 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी ९.२.९।। „ याचा अर्थ असा आहे की, (आपले 
आपण भासित होणारे स्वयंप्रकाश ज्ञानच एक श्रेष्ठ पदार्थं असून) ते 
विकल्परूपाने आपला अभिलाप म्हणजे विशेष विवरण असते. नामरूपात्मक 
विकल्प हे अनेक प्रकारचे असतात. या विकल्पासह अभिलाप अर्थात्‌ 
शब्दामध्ये अभिव्यक्तीचा संबंध येत असतो. स्थानाला घेरून असलेल्या 
आणि वजनाने युक्त असलेल्या वस्तूला “रूप ` असे म्हणतात, (“भारतीय 
दूर्शन, "' श्रीबलदेव उपाध्याय पृष्ठ १२४) वजनाने रहित आणि स्थानाला 
घेरून नसलेल्या वस्तृलाच “ नाम" असे म्हणतात. या लक्षणानुसार 
पहिल्यामध्ये अर्थात्‌ रूपामध्ये पृथ्वी, जल, तेज आणि वायु हौ चार 
महाभृते आणि त्यापासून उत्पन्न द्मालेले शरीर आणि दुसव्या नामामध्यं 
विकल्पात्मक मानसिक प्रवृत्ती अंतभुत होत असतात. 
वेदना, संज्ञा, संस्कार आणि विज्ञान हे नामाचे चार प्रकार आहेत. 
फलतः रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार आणि विज्ञान या पाच स्कंधांचा 
समुदाय हीच संतानरूपात वाहणारी ज्ञानधारा आहे. यातील “विज्ञान " हे 
निर्विकल्प ज्ञानक्षण असून “संज्ञा” हे सविकल्प ज्ञानक्षण आहेत. याआधी 
असे महटलेले आहे की, बोद्धाच्या मतानुसार हेच ज्ञानसंतान चेतन 
आत्म्याचे सर्व स्मरण, उपलब्धी इत्यादि कायं सिद्ध करीत असतात. या 
दृष्टीने ““ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी '" या रीकाग्रंथामध्ये असे म्हटले आहे 
की - 
न नापि तद्वयम्‌ । ।९.२.९।। 
नित्यस्य कस्यचिदद्रष्टु स्तस्यात्रानवभासतः। 
अहंप्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसायिनी । \९.२.९।। 
याचा अर्थं असा आहे की, अनेक किवा दोन प्रकारचेहौ विकल्प 
असत नाहीत; कारण की, या ठिकाणी कोणतादही नित्य द्रष्टा भासमान 
होत नाही. येथे जी अहंप्रतीती होते ती शरीरालाच आपला विषय करते. 
यामुके याहून भिन्न अशा अन्य तसेच उपलब्ध आत्म्याची कल्पना 
करून या व्रिक्षणवृत्ती ज्ञानांचा या आत्म्याशौ संबंध जोडणे हे यथार्थापासून 
दूर आहे. प्रत्यक्षात या जानक्षणांमध्ये अशा दुस-या चेतन सत्तेची वर्तमानता 


स्पंद शास्त्र ८१ 





अनुभवावयास येत नाही. आता “मी सुखी आहे '' इत्यादि पराम्शांमध्ये 
अर्थात्‌ विचारांमध्ये “मी '" ची प्रतीती आढन्ून येत असते. तिचे पर्यवसान 
किवा परिणती केवल “रूप '' अर्थात्‌ शरीरसंतान अथवा ““नाम"' 
अर्थात्‌ ज्ञानसंतान मध्ये होत असते. 

२) मीमांसकांचा उपाधिविशिष्ट आत्मवाद :- मोमांसकांचा अथ 
येथे श्रीभादुमताचे अनुयायी श्रीकुमारिल सारखे उद्धट मीमांसागुरू अस 
आहे. मीमांसकांनी आपल्या काठ्ठी अनात्मवादी बौद्धांच्या प्रखर त्का! 
आपल्या पांडित्यपूर्ण तसेच अकार्य अर्थात्‌ विनतोड तर्कानी हि शणः 
अर्थात्‌ विदीर्ण करून नामोहरम केले होते आणि भारतामध्ये पुन्हा वदतः 
धर्माच्या मयदिचें पुनरुञ्जीवन केले होते. या मीमांसकांचे मत ह पुष्टा 
प्रमाणात न्यायाच्या प्रत्यक्ष, अन्न इत्यादि प्रमाणांवर आधारित आढ 
(“भारतीय दर्शन, "' श्रीबलदेव उपाध्याय प्र.३१२ पाहा) 

मीमांसकांच्या मतानुसार कोणत्याही प्रकारच्या जानासह कोणते ना 
कोणते वैशिष्स्य निश्चितपणे उपाधी बन्‌न राहत असते. (“भारतीय 
दर्शन, '' पृ.३२४ पाहावे.) चांदीच्या ज्ञानासह रजतत्व अर्थात्‌ चांदीत्वही 
राहत असते. याचाच अर्थं असा आहे को, एखादे वैशिष्ठ्य अथवा 
उपाधीच्या द्राराच एखाद्या वस्तूचे यथार्थं ज्ञान उत्पन्न होत असते. प्रस्तुत 
प्रकरणामध्ये सुद्धा याच नियमानुसार “मी सुखी आहे", “मी दुःखी 
आहे" इत्यादि परामर्शामध्ये अर्थात्‌ विमर्शामध्ये सुखिता अथात्‌ सुखत्व 
आणि दुःखिता अर्थात्‌ दुःखत्वरूप वैशिष्स्य किवा उपाधी यांच्या द्रारा 
अशाच एखाद्या आत्मा नामक वस्तुची अनुमानाच्या द्वारा प्रतीती होत 
असते. तौ या उपार्धीनी युक्त आहे. “मी सुखी आहे ” इत्यादि परामशांमध्ये 
अर्थात्‌ विचारामध्ये दोन प्रकारची प्रतीती अनुभवास येते. ही प्रतीती एक 
सुखिता अर्थात्‌ सुखत्व इत्यादि रूप विशेषता किवा उपाधीच्या द्रारा येते 
व दुसरी अहं द्वारा येते. सुखिता इत्यादीच्या येणाव्या प्रतीती हे गुण 
आहेत. गुण हा गुणीशिवाय स्वतंत्रपणे राह शकत नाही. गुणाला एखाद्या 
आधारभृत गुणीचो आवश्यकता असते. “मी ' पासून त्याची प्रतीती होत 
असते. सुखिता इत्यार्दीचा तोच गुणी असतो. तोच आत्मा आहं. 

याबरोबरच “इंश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी'' या टीकाग्रंथामध्ये कथनं 
केलेली ही गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे कौ - 









[+ [व _ रिय पल्ला 


| | सुखादि चेत्यमानं हि स्वतन्त्रं नानुभूयते । 
| मतुबर्यान॒वेधस्तु सिद्धं ग्रहणात्मनः। ।९।। 
| इदं सुखमिदं ज्ञानं टृश्यते न घटादिवत्‌ । 
| अहं सुखीति तु ज्ञप्तिरात्मनोऽपि प्रकाशिका ।।२।। 
| | | याचा अर्थं असा आहे की, अनुभवाला आलेल्या सुखादि गो्टीची 
| स्वतंत्ररूपाने अनुभूती येत नाही. जर “मतुप्‌ " प्रत्यय लावला तर आत्म्याचे 
ग्रहण होणे शक्य होते. एखाद्या घड्याप्रमाणे हे सुख आहे, हे ज्ञान आहे, 
| असे दृष्टीस पडत नाही; परंतु मी सुखी आहे, मी ज्ञानी आहे, असे 
| प्रकाशित किवा प्रकट होत असते. 
सुख, दुःख इत्यादि उपाधीचे एखाद्या उपाधी-विशिष्ट आधाराशिवाय 
घट, पट याप्रमाणे अल्प दर्शन होत नाही. यामुरे ““मी सुखी आहे" 
| इत्यादीच्या द्रारा सुख इत्यादि उपाधीनी विशिष्ट अशा “मी '' अर्थात्‌ 
आत्मभूत वस्तुची प्रतीती अनुमानाच्या साहाय्याने होत असते. 
फलतः आत्म्याच्या विषयी मीमांसकांचा निर्णय असा आहे कौ, 
"मी" च्या प्रतीतौसह समवाय संबंधाने राहणारे सुख, दुःख इत्यादि 
| वैशिष्स्यांच्या द्वारा आत्म्याच्या सद्धावाचे अनुमान केले जाऊ शकते. 
|| चिद्‌ आणि अचिद्‌ हे या आत्म्याचे दोन अंश आहेत. *चिदंशत्वेन 
दृष्टत्वं सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा, विषयत्वं त्व अचिदंशेन, ज्ञान- 
सुखादिरूपेण परिणामित्वम्‌। ('“ काश्मीरिक सदानन्द अद्वैत्रह्य- 
सिद्धीः") स आत्मा अहप्रत्ययेनैव वेद्यः। (“भारतीय दर्शन,” पृ.६०२) 
आत्मा हा चिद्‌ अंशाच्या साहाय्याने ज्ञानाचा अनुभव घेत असतो आणि 
| अचिद्‌ अंशाच्या साहाय्याने सुखी इत्यादि उपाधीचे वैशिष्ट्य प्राप्त करून 
॑ घेत असतो. याचा अर्थ असा आहे कौ, आत्मा हा स्वयं सुखदुःखादिरूप 
| नाही; परंतु तद्विशिष्ट आहे. “तद्विशिष्ट '' याचा अर्थ सुख, दुःख इत्यादि 
वेशिष्ट्यांच्या द्रारा परिणामाला प्राप्त करणारा असा आहे. श्रीकुमारिल 
| भटु हेही मान्य करतात कौ, आत्मा ही स्वयं चेतन वस्तु नाही. पंरतु शरीर 
| आणि विषय यांच्याशी संयोग होण्याच्या अवस्थेमध्ये आत्मा हा 
| "“चेतनविशिष्ट '' बनत असतो. हेच कारण आहे कौ, स्वप्रावस्थेमध्ये 
| | विषयांश असलेला संबंध तुटल्यावर आत्म्यामध्ये तत्कालपर्यत चैतन्य 
| राहत नाही. परिणामतः आत्मा जडच आहे आणि बोधात्मक अर्थात्‌ 








स्पद शास्त्र । ८३ 


ज्ञानात्मकही आहे. 

या सर्वं कथनाचा निष्कर्षं असा आहे कौ, “मी " प्रतीतीने अनुमेय 
अर्थात्‌ अनुमान करता येणारा आणि सुखदुःख इत्यादि उपाधीनी विशिष्ट 
वस्तू हाच आत्मा आहे. याहून दुसरा किंवा अन्य कोणताही स्वप्रकाश 
आत्मा नाही. 

३) चार्वाकांचा देहात्मवाद :- अनात्मवादी दार्शनिकांमध्ये चार्वाकाचे 
स्थान हे प्राचीन तसेच महत्त्वपूर्ण आहे. प्राचीन भारतामध्ये चार्वाकांना 
लोकायतिक असेही म्हणत असत. 

चार्वाकांचे मत असे होते कौ, शरीराहून भिन्न आत्मा नामक वस्तृचे 
अस्तित्व मानणे म्हणजे सत्याच्या नजरेत धूठ फेकण्याव्यतिरिक्त अन्य 
काहीही नाही. “मी सुखी आहे, "" “ मी दुःखी आहे ” इत्यादि अनुभवामध्ये 
सुख, दुःख इत्यादीचा संबंध हा चेतन शरीराबरोबर आहे; कारण प्रत्यक्ष 
रूपात शरौरच पाहता येत असते. जे प्रत्यक्ष आहे तेच सत्य आहे. जे 
प्रत्यक्ष नाहो त्या विषयामध्ये अनुमान इत्यादीचे हवेत इमले बांधणे हे 
मूर्खाचे काम आहे. 

चार्वाक मतानुयायी शरीरालाच आत्मा मानण्याच्या पक्षामध्ये तीन 
प्रमाणे प्रस्तुत करतात. (“भारतीय दर्शन, " पृष्ठ ८१९) 

१) जोपर्यत शरीर राहते (जीर्णं होत नाही) तोपर्यतच चैतन्य हेही 
राहत असते. चैतन्य हे शरीराबरोबरच येते आणि शरीराबरोबरच जाते. 
अन्नपानामुके चेतना (शरीररूप) वृद्धौ पावत असते आणि त्याच्या अभावामुे 
चेतनेचा -हास होत असतो. यावरून शरीर हेच चेतन आहे. 

२) ““मी सुखी आहे," “मी दुःखी आहे, " “मी उपाशी आहे " 
इत्यादि अनुभवजन्य ज्ञान हे शरीराकडच संकेत करीत असते; कारण 
सुखी, क्षीण इत्यादि शरीर होत असते. अन्य काहीही नाही. 

२) चैतन्य आणि भौतिक पदार्थ यांचा परस्परांशी असलेला संबंध 
शाश्चत आणि यथार्थ असतो; कारण जे काही ज्या रूपामध्ये दिसून येते 
तेच सत्य आहे. 

आता प्रश्र इतकाच आहे को, या भौतिक पदार्थामध्ये चेतनेचा उदय 
कोठून होतो 2 (“भारतीय दर्शन, '' श्रीबलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ८१) या 
विषयी चार्वाकांचे कथन असे आहे की, प्रत्यक्षरूपामध्ये जड दिसणान्या 
पृथ्वी, जल, तेज आणि वायु या चार महाभूतांच्या आकस्मिक आणि 











हि ५ = 


एखाद्या निश्चित नियमानुसार होणाव्या संमिश्रणापासून स्वयंचैतन्याची उत्पत्ती 
होत असते. त्या संमिश्रणाचा लोप आआाल्यावर चेतन्याचाही लोप ्आालेला 
आढलून येतो. महाभूतांच्या संमिश्रणापासूनच शरीराची उत्पत्ती होत असते. 
यामुटे स्वयंही चैतन्ययुक्त शरीर उत्पन्न होत असते आणि मेल्यावर त्या 
शरीराच्या चेतन्याचाही नाश होत असतो. सृष्टौ आणि संहार हा जगताचा 
आपला स्वतःचा स्वभाव आहे. यामध्ये ईश्चवराचा कोणताही सहभाग नाही. 
प्रत्यक्षात्‌ ईश्वर नामक कोणताही पदार्थं अस्तित्वातच नाही. यामुके जे 
काही आहे ते सर्वं शरीरच आहे. शरीराचे आयू वाढविणे आणि या 
जीवनाला सुखमय बनविण्याचा उपक्रम करणे हे जीवनातील महत्त्वपूर्णं 
कार्य आहे. खा, प्या आणि मजा करा. धर्म म्हणजे काहीही नाही. धन 
आणि काम हीच जीवनाची परम लक्ष्ये आहेत. मुक्तौची कल्पना खोरी 
आहे. मृत्यु म्हणजेच मुक्तौ आहे. 
चार्वाकांच्या या कथनानुसार यांच्या मतांचा निष्कर्षं असा आहे को, 
सुख, दुःख इत्यादि अनुभूर्तीचा आणि मी या प्रतीतीचा सरव संबंध 
शरीराशी आहे. यामुखे शरीराहून भिन्न अशा इतर आत्म्याची किवा चेतन 
सत्तेची विद्यमानता स्वीकारली जाऊ शकत नाही. 
बौद्ध दार्शनिकांचा क्षणिक-विज्ञानवाद, मीमांसकांचा उपाधिविशिष्ट 
आत्मवाद आणि चार्वाकांचा देहात्मवाद या तीन वादीचे तोंड बंद 
करण्याकरिता ग्रंथकर्त्यानि या सुत्राने एकाच प्रहाराने या मतवादीच्या सर्व 
तर्काना नेस्तनाबृद केलेले आहे. ग्रंथकाराच्या विचारानुसार “मी सुखी 
आहे '' इत्यादि विमर्शामध्ये किंवा परामर्शामध्ये किवा विचारामध्ये एकाच 
आधारभूत सत्तेच्या दोन रूपांची स्फुरणा अंतर्निहित आहे अर्थात्‌ सामाविलेली 
आहे. श्रीभगवच्छक्ती ही संसाराची क्रीडा करण्यासाठी स्वेच्छेने ग्राह्यभूमिकेवर 
अवतीर्णं होऊन स्वयं सर्वं प्रमेय अर्थात्‌ ज्ञेय अर्थात्‌ जाणून घेण्याची गोष्ट 
अशा पदार्थाचे रूप धारण करीत असते. श्रौभगवंतांच्या शक्तीच्या या 
रूपाचा आभास सुख, दुःख अथवा मृढता इत्यादि अवस्थाविशेषांनी प्राप्त 
होत असतो. श्रीभगवंतांची शक्ती हौ सर्वस्वतंत्र अर्थात्‌ मुक्त आहे. हौच 
श्रीभगवच्छक्ती संसारी ग्राहक अर्थात्‌ ग्रहण करणारा या भूमिकेवर अवतीर्ण 
होऊन स्वेच्छेने अर्थात्‌ स्वतःच्या इच्छेने स्वतःला पाच तन्मात्रा, मनस्‌, 
बुद्धी आणि अहंकार यांच्या पर्यष्टकामध्ये अर्थात्‌ शरीरामध्ये फसलेल्या 
संसारी प्रमात्याचे अर्थात्‌ जीवात्म्याचे रूप धारण करीत असते. “ अहम्‌ " 





स्पंद शास्त्र ८५ 





या शब्दाने श्रीभगवच्छक्तीच्या या रूपाकडे संकेत केलेला आहे. “अन्यत्र '' 
या शब्दाने संविद्चे अर्थात्‌ श्रीभगवच्छक्तीचे विश्चोत्तीर्णं तसेच अनुत्तर 
अर्थात्‌ ज्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे काहीही नाही हे रूप अभिप्रेत आहे. या 
रूपाने श्रीभगवच्छक्ती प्रमातृभावावर अर्थात्‌ जीवभावावर अवस्थित होऊन 
या सुख-दुःख इत्यादि अवस्थांच्या द्रद्राहून विहीन असलेल्या पूर्ण 
आनंदघनतेमध्ये विलीन राहत असते. याचे फल म्हणून संवित्‌-श्रीभटारिकेच्या 
दोच्यामध्ये सर्व प्रमेयता ही माठेतील मण्यांप्रमाणे ओवलेली आहे. हाच 
तो अंतिम सोपान आहे जैथे पोहोचल्यावर साधकाच्या सवं अवस्थांच्या 
कल्पना विश्रांत आणि समरस होत असतात. आता प्रश्र असा उरतो कौ, 
संवित्‌ श्रीभटारिका शाक्त प्रसाराच्या क्षणी कशा प्रकारे स्वतः संसारी 
ग्राहक भूमिका अथवा ग्राह्भूमिकेवर अवतीर्णं होत असते ? या प्रक्रियेचे 
यावच्छक्य पर्यालोचन पुढील दोन सूत्रे आणि सूत्र बारा यामध्ये करण्यात 
येणार आहे. येथे इतके ध्यानात ठेवणे पर्याप्त किवा पुरेसे आहे को, 
शरीर, प्राण, पुर्यष्ट क, शून्य इत्यादि सर्वं जड तसेच अजड पदार्थाच्या 
ज्ञानरूपतेमध्ये एकच आधार भूत तसेच जीवनदायिनी स्पंदशक्तौ अनुस्यूत 
असते अर्थात्‌ अखंड व्यापून राहिलेली असते. या स्पंदशक्तौच्या परमार्थसत्तेला 
कोणत्याही प्रकारे नाकारले जाऊ शकत नाही. 

ग्र॑थकाराच्या आशयाला किवा अर्थाला योग्यप्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी 
आता उपर्युक्त आशयाच्या पृष्ठभमीवर पूर्वोक्त मतवादांचे थोडेसे परीक्षण 
करणे हे युक्तियुक्त होईल. 

९) बौद्धवादाचे पर्यालोचन अर्थात्‌ चितन किवा जाणणे (ज्ञान) :- 
“ज्ञानसन्तान एव तत्त्वम्‌ "' इति सौगता बुद्धिवृत्तिषु एव पर्यवसिताः । । 
प्रत्यभिज्ञाहदय सूत्र ८।। याचा अर्थ असा आहे कौ, विज्ञानाच्या धारेला 
किंवा प्रवाहाला परमार्थ मानणारे सौगत अर्थात्‌ बौद्धही बुद्धीचे वृत्तीमध्ये 
अर्थात्‌ आपल्या सिद्धान्तातच पर्यवसान करतात. बौद्धांनौ ज्या भिन्न 
कालीन ज्ञानांची प्रकाशमानता स्वीकारलेली आहे ती सवं त्रिगुणात्मक 
परकृतीच्या विकारभूत बुद्धौवर पर्यवसित होत असते अर्थात्‌ या सर्वं 
ज्ञानांची समाप्ती किवा शेवट हा त्रिगुणात्मक प्रकृतीच्या विकारभूत बुद्धीमध्ये 
होत असतो. या विषयामध्ये ही गोष्ट विचारणीय आहे कौ, ज्ञानाचे 
भित्नकालीन खंड होऊ शकतात का ? ज्ञान हे स्वयं जड आहे को चेतन 
आहे 2 जर ज्ञान हे भित्रकालीन आणि भिन्न आकाराचे आहे असे मानले 











८६ २ नस्य वर्टिला 


तर या ज्ञानामुके कोणतीही प्रतीती येणे कसे शक्य आहे ? तसेच ज्ञान हे 
जड असेल तर जड असल्यामुकरे हे ज्ञान कोणत्याही प्रकारच्या प्रतीतीला 
प्रकाशित कसे करू शकते ? जर ज्ञान हे चेतन असेल तर बौद्धांना 
जडाहून भिन्न अशा एका चेतन सत्तेचा स्वीकार करावाच लागेल. बौद्ध हे 
ज्ञानाला स्वप्रकाश मानतात. प्रकाशमानता अर्थात्‌ विषयाला प्रकाशित 
करण्याबरोबरच स्वतःलाही प्रकाशित करणे हा केवर चेतनसत्तेचाच 
स्वभाव होऊ शकतो. परंतु बौद्ध लोक स्वयं द्रष्टा किवा उपलब्धा याच्या 
रूपामध्ये केवव् एकाच चेतन सत्तेचा स्वीकार करण्याच्या पक्षामध्ये 
नाहीत. याचा परिणाम म्हणून या लोकांच्या द्वारा स्वीकारले गेलेले 
भिन्नकालीन तसेच भित्नाकार ज्ञान हे अनेकाकार असल्यामुके केवल 
वेद्यच अर्थात्‌ ज्ञेयच किवा जाणून घेण्याची गोष्ट किवा जिच ज्ञान करून 
घेतले जाते असे होते. ते वेदक अर्थात्‌ ज्ञाता होत नाही. अनेकाकारता 
हीच वेद्यता अर्थात्‌ ज्ञेयता आहे. वेद्यतेमध्ये अर्थाला प्रकाशित करण्याचा 
स्वभाव असत नाही. यामुके अर्थप्रकाशितेच्या अभावामध्ये हे ज्ञानक्षण 
स्वतः जडच आहेत. हे ज्ञानक्षण कदापि प्रकाशमान मानले जाऊ शकत 
नाहीत. 

याबरोबरच बौद्ध लोकांचा विचार असा आहे कौ, संसारातील सर्वं 
आदान-प्रदान हे दुसन्या सविकल्प ज्ञानक्षणामुके चालत असतात आणि 
पहिला निविकल्प ज्ञानक्षण हा या आदान-प्रदानाचा आधार आहे. प्रत्यक्षात 
गोष्ट अशी आहे को, ज्ञानाचा प्रथम क्षण हा अनुभवकाल असून दुसरा 
क्षण स्मृतिकाल असतो. संसारातील सर्वं व्यवहार हे प्राथमिक अनुभवावर 
आधारित नसून त्याच्या स्मृतीवर आधारित असतात. याचे कारण असे 
आहे कौ, विश्चामधील एकाच पदार्थाला शेकडो वे्ठा पाहण्याने प्रत्येक 
पाहण्याला पहिला अनुभव असे म्हटले जाऊ शकत नाही. अनुभव- 
कालामध्ये विषयांचा ज्या रूपामध्ये अनुभव आलेला असतो, स्मृति- 
कालामध्ये विषय हे नेमके त्याच रूपामध्ये प्रकाशित होत असतात. जेव्हा 
अनुभवक्षणामध्ये स्मृती नाही आणि स्मृतिक्षणामध्ये अनुभव नष्ट आलेला 
आहे अशा परिस्थितीमध्ये स्मृतिक्षणामध्ये घट, पट आदि पदार्थाचे 
अनुभवकालीन रूप कशा प्रकारे प्रकाशित होऊ शकते ? ही गोष्ट विचार 
करण्यासारखौ आहे . विषय त्याच स्वरूपात प्रकाशित न आाल्याने अशा 
अवस्थेत त्या विषयांची स्मृती तरी कशी काय शक्य आहे ? आणि 


स्यंदशासत्र ८७ 





परिणामतः संसारातले व्यवहार चालणे तरी कसे काय शक्य आहे ? 

आता जर बौद्धांचे संस्कारसिद्धान्त मान्य केले को, अनुभवाच्या 
संस्कारांनी स्मृतिक्षणामध्ये योग्य अनुभवकालाच्या आकार प्रकारच्या विषयाचे 
प्रकाशन होत असते तर एक अडथव्ा निर्माण होतो. तो अडथव्ा असा 
की, पहिल्यासारखी स्थिती स्थापन करणे हा संस्काराचा स्वभाव आहे. 
अनुभवकालाचे संस्कार स्मृतिकालामध्ये पूर्णपणे अनुभवकालाशौ समान 
रूप असलेल्या ज्ञानाला जन्म देत असतात. अनुभवकालामध्ये विषयांचा 
अनुभव निर्विकल्परूपामध्ये होत असतो. तसेच स्मृतिकालामध्येहौ ज्ञानाचे 
रूप हे निर्विकल्पच असते अर्थात्‌ स्मृतीचा विषय बनलेल्या ग्राह्य पदार्थामध्ये 
कोणत्याही प्रकारची नामरूपार्दीची कल्पना करणे शक्य असत नाही. 
अशा अवस्थेमध्ये स्मृतीच्या द्राराही संसाराचे अर्थात्‌ जगताचे आदान- 
प्रदान संभव होणे कसे शक्य आहे ? 

हे अडथच्े नजरेसमोर ठेवून शैवदार्शनिक हे या निर्णयाप्रत पोहोचलेले 
आहे की, प्रत्यक्षात या दोन्ही ज्ञानक्षणांमध्ये याहून भिन्न चेतन आणि 
स्वयंप्रकाशमान सत्ता अनुस्यूत आहे अर्थात्‌ गुंफलेली आहे किवा व्यापलेली 
आहे किवा अखंड आहे. ज्याप्रमाणे बीजामध्ये पूर्ण वृक्ष अवस्थित असतो 
त्याप्रमाणे या स्वयंप्रकाशमान सत्तेमध्ये सर्वं अनुभव, स्मृती, आकार 
आणि प्रकार अवस्थित असतात. ही चेतन सत्ता स्वप्रकाश असल्यामुटे 
आपल्या आंतरिक अनुसंधानाच्या द्वारा अनुभव आणि स्मृती यांना एकाकार 
बनवून आणि निर्विकल्पाला नामरूपादीच्या कल्पनेच्याद्रारा सविकल्पाचे 
रूप देऊन जगताचे सर्व व्यवहार चालवीत असते. 

२) मीमांसकवादाचे पर्यालोचन अर्थात्‌ विवेचन किंवा चितन :- 
अहंप्रतीतिप्रत्येयः सुखदुःखाद्युपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा 
इति मन्वाना मीमांसका अपि बुद्धावेव निविष्टाः । 

। । प्रत्यभिज्नाहदय सूत्र ८।। 
याचा अर्थं असा आहे की, सुखदुःखादि उपार्धीनी परिच्छिन्न म्हणजे 
्माकठेल्या आत्म्याची प्रतीतौ अहंप्रत्ययावर आश्रित आहे असे मानणारे 
मीमांसकटी बुद्धीपर्यतच येऊन पोहोचतात. “ सुखदुःखादिविशिष्ट मी " 
प्रतीतीलाच आत्म्याचे नाव देऊन मीमांसक हे प्रत्यक्षात बुद्धितत्त्वावरच 
अवस्थित आहेत; कारण सुख, दुःख आणि मोह या अंतःकरणाच्या वृत्ती 














८८ 9: क निःस्य॑दः विला 
आहेत. या विषयामध्ये हे विचारणीय आहे कौ, जर आत्मसत्ता ही 
प्रतिक्षण सुखदु :खार्दीच्या उपाधीखाली दबलेली राहत असेल तर या 
आत्मसत्तेला चेतन आणि स्वतंत्र म्हटले जाऊ शकत नाही. दुसन्या 
बाजूला सुखदुःखादि अवस्थांना त्यांच्या प्रतिद्रद्रीच्या रूपामध्ये एक वेगव्ठा 
सत्तावान पदार्थं मानावे लागेल. परंतु असे अस्‌ शकत नाही; कारण 
सुखदुःखादि हे स्वयं जड आणि अनेक असल्यामुके शाश्वत सत्तावान 
पदार्थ मानले जाऊ शकत नाही. श्रीकुमारिलाप्रमाणे प्रख्यात मीमांसक 
आत्म्याला स्वतंत्ररूपामध्ये चैतन्य न मानता चैतन्यविशिष्ट मानत असतात. 
याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे कौ, आत्म्यामध्ये चैतन्य हे अन्य कोठल्यातरी 
ठिकाणाहून अर्थात्‌ स्थानाहून आलेले आहे. हे चैतन्य कोटून आले? ही 
गोष्ट स्पष्ट नाही. चैतन्य हे आत्म्यामध्ये कोठन आलेले असले तरी 
त्याला स्वतंत्र न ठेवता आत्म्याची विशेषता बनविणे आणि आत्म्याला 
त्याचे विशेष्य बनविणे हे निष्प्राण पत्नीच्या गव्स्यामध्ये सोन्याचा हार 
घालण्याप्रमाणे आहे. “गुण हे गुणींशिवाय राहू शकत नाहीत," हे 
म्हणणे न्यायसंगत नाही. अशा अवस्थेमध्ये आत्म्याची स्वतंत्रता आणि 
एकता संशयातीत असते. त्याबरोबरच हा नियम केवव्छ संसारभूमिकेवर 
लाग्‌ होत असतो; कारण की, गुणांना सत्ता प्रदान करूनही त्या गुणांपासुून 
अतीत अर्थात्‌ पलीकडे असणाराच विश्वात्मा बनू शकतो. परिणामतः या 
मीमांसर्काचा उपाधिविशिष्ट आत्मवाद हाही संतोषजनक किवा समाधानकारक 
नाही. 

३) चार्वाकांच्या देहात्मवादाचे पर्यालोचन अर्थात्‌ चितन किंवा 
विवेचन :- चार्वाकांची ज्ञानमीमांसा प्राचीन भारतातील सर्व बौद्ध, जैन 
आणि ब्राह्मण मतवाद्यांना समानरूपाने कधीही मान्य ्ालेलौ नाही. (पाहा :- 
“भारतीय दर्शन, '' श्रीबलदेव उपाध्याय पृ. ७३-८७) कमीत कमी 
आजही जरी विश्वाच्या कानाकोपव्यामध्ये भौतिकवाद हा आपल्या चरमसीमेवर 
पोहोचला असला तरी चार्वाकौय विचारधारा ही भारतीय वसुंधरेवर अर्थात्‌ 
जमिनीवर रुजून बहरू शकत नाही. येथील जनमानसात खोलवर शैव 
आणि वेदान्त यांच्यासारणख्या दर्शनांच्या अध्यात्मवादाने शताब्दीपासून 
अर्थात्‌ शेकडो वर्षापासून इतकौ मजबूत मुठे रोवलेली आहेत को, 
कोणतीही किंवा कोणत्याही प्रकारची भौतिकता मूलक विचारधारा या 
वादाला हलव्‌ शकत नाही. चार्वाकांची ज्ञानमीमांसा ही स्पष्टरूपाने देहात्मवाद, 


स्पंद शास्त्र ८९ 


प्रत्यक्षवाद आणि आधिभौतिक सुखवादावर आधारलेली आहे. या 
ज्ञानमीमांसेमध्ये धर्म, आचार आणि ईश्वर यांना कोणतेही स्थान नाही, 
भारतामध्ये दिवसभर कडक उन्हामध्ये काम करणारा शेतकरी किवा 
रस्त्यावर दगड फोडणारा मजूर संपूर्णं दिवस आपला घाम गाद्छून आणि 
रक्त आटवून सायंकाव्टी मंदिरामध्ये जाऊन जोपर्य॑त श्रीभोलानाथ किवा 
श्रीगिरीधर यांची आरती किंवा भजन करीत नाही तोपर्यत त्याला चैन 
कोठे 2 अशा व्यक्तौचे पोट जरी अधं रिकामे असले तरीही जोरजोराने 
टाठ वाजविण्यामध्ये त्याला अपूर्वं आनंद आणि संतोष प्राप्त होत असतो. 
ही गोष्ट अशा श्रमकव्यांच्या रक्तामध्ये मिसद्लेली आहे. शेवटी याशिवाय 
या कामकव्याला वेगे कसे काय करता येईल ? 

चार्वाकांचा देहात्मवाद हा शरीराची नश्चवरता प्रत्यक्षरूपाने पाहिल्या- 
नंतरच संशयात पडत असतो; परंतु प्रत्यक्षवादाचा स्वीकार करणे हे 
तरकाला अनुकूल नाही. शेवटी जगतामधील व्यवहार कधौ कधी अनुमान 
किंवा आप्तवाक्य यांवर चालताना दिसून येतात. यामुके या दोन्ही प्रमाणांना 
कोणाच्या सांगण्यावरून खोटे ठरविले जाऊ शकत नाही. याबरोबरच या 
लोकांनी भौतिकसुखवादाच्या अंतर्गत ज्या प्रकारच्या आचार-विचाराचौ 
रूपरेखा प्रस्तुत केलेली आहे, ती रूपरेखा आदर्शवादी भारतीय लोकांना 
कधीही मान्य होणार नाही. 

फलतः याचा असा निष्कर्षं निघतो की, अध्यात्मवादाच्या पृष्ठभूमीवर 
चार्वाकांच्या देहात्मवादावर टीका करणे हा पूर्णपणे अन्याय आहे; कारण 
जेव्हा हे लोक शरीराशिवाय अप्य कोणत्याही आत्मा नामक सत्तेच्या 
सद्धावाचा स्वीकार करीत नाहीत तोपर्यत त्यांना अध्यात्मवादाचा सिद्धान्त 
मान्य करा असे सांगता येणे कसे शक्य आहे 2।।४।। 

तैद मद अ नैह तैद 


श्रीक्षेमराज स्पंदनिणंय टीका :- 

“हे एकमेव संविद्रूपच हर्षविषाद इत्यादि अनेक आकार आणि 
प्रकारांचे आहे." या उक्तीच्या बद्छावर बौद्ध (सौगत) ज्ञानसंतान (अथात्‌ 
ज्ञानाचे अखंडत्व) हेच परम तततव आहे असे मानतात. तर मीमांसक असे 
मानतात कौ, एखाद्याच्या जाणीवेला येणारा असल्याने अस्तित्वाची सिद्धी 


होणारा आत्मा हा नेहमीच सुखादि उपाधीनी तिरस्कृत अर्थात्‌ आच्छादिठेला 











= न © निंःष्यंदः पर्हिला 


असतो. या दोघांचीही मते एकाच श्छोकात निराकरण करतात. ।।४।। 
श्लोकाचे पहिले स्पष्टीकरण 

स्पष्टीकरण :- जो मी सुखी आहे तोच मी दुःखी आहे. सुखानुशायी 
रागाने युक्त असल्यामुटे रक्त, दुःखानुशयी द्ेषाने संबंधित असल्याने 
द्विष्ट (द्वेषी) इत्यादि जे ज्ञान आहे ते एका शाश्चत स्वतत्त्वामध्ये अस्तित्वात 
असते म्हणजेच हे ज्ञान स्फुट म्हणजेच स्वसाक्षी होऊन तेथेच अंतमुंखात 
स्वयंसिद्धतेने विश्रांती घेते. असे जर मानके नाही तर क्षणिक ज्ञानाचा 
आणि त्याच्या संस्कारांमुखे उत्पन्न होणाय्या विकल्पांचा (कल्पनांचा) 
आंतरसंबंध हा सुसंबंध राहणार नाही; कारण क्षणिक ज्ञान हे उत्पन्न 
्ाल्याक्षणीच स्वतःच नष्ट होत असते आणि ज्ञानाच्या अनुपस्थितीत 
विकल्पांची प्रवृत्ती कधीच होत नसते. 

येथे तीन वेव्ठा वापरलेला चकार हा अनुसंधान अर्थात्‌ योग्यसंबंध 
दाखवीत आहे; कारण तो एका गोष्टीचा दुसव्याशी व तिचा अन्य गोष्टीशी 
संबंध सुचवितो. 

^“ अन्यत्र” म्हणजेच ज्यात उदय पावत असणाव्या आणि शांत 
होणान्या सुखादि अवस्था अशा अनुस्यूत असतात अर्थात्‌ ज्याप्रमाणे 
एखाद्या दोव्यामध्ये मणी ओवलेले असतात त्याप्रमाणेच या सुखादि अवस्था 
(स्पंदतत्त्वात) ओवठेल्या असतात. “ताः " या कारिकेती पदाने एकमेकांशी 
योग्य संबंधित असणाच्या अवस्थांची स्मर्यमाणता अर्थात्‌ आठवणीत येणे 
सांगत क्षणिकन्ञानवाद्यांच्या मते अनुभवांच्या संस्कारांपासून उत्पन्न होत 
असल्यामुके अर्थाकारांनी म्हणजेच अनेक वस्तुनी अकृत अथवा 
आच्छादेल्या स्मृती या अनुभवांसारख्या असतात आणि भूतकाटात 
अनुभवास आलेल्या वस्तूंचा निश्चय त्या करू शकत नाहीत. जो सर्वाच्या 
संविद्रूप अंतरात राहतो अशा एकाच प्रमात्याचे अस्तित्व मान्य केल्याने 
सर्व गोष्टीची योग्य संगती लागते. परंतु सुकुमारहदय वाचकांना उद्रेग 
आणणाच्या वर्णन करण्यास अवघड अशा गोष्टी पुरे. ज्यांना या गोष्टौविषयी 
अधिक जाणून घ्यावयाचे असेल त्यांनी प्रत्यभिज्ञाग्रंथाचे अध्ययन करावे. 
सत्रकारांनी ज्या गोष्टी येथे थोडक्यात सांगितल्या आहेत त्या गो्टीचे मी 


येथे अधिक स्पष्टीकरण केलेले आहे. त्यामुठे ज्ञात्या लोकांनी आम्हाला 
दोषी ठरवू नये. 


स्पंद शास्त्र ९१ 


श्लोकाचे दुसरे स्पष्टीकरण 

स्पष्टीकरण :- मीमांसकांच्या मताचा परिहार करण्यासाठी अशा 
प्रकारे स्पष्टीकरण करावे. “मी सुखी '' इत्यादि जाणीव किंवा संविद्‌ 
पर्यष्टकस्वरूप असणाव्या प्रमात्यामध्ये सुखादि अवस्था ओतप्रोत भरलेल्या 
रूपामध्ये लोकांच्या अनुभवास येणाच्या साक्षिस्वरूपात स्थित असते. 
परंतु आमच्या मताप्रमाणे (ही अवस्था) चिदानंदघन श्रीशंकरात्मक 
स्वस्वभावात राहत नाही. त्यामुठे यथार्थत नेहमीच सुखादि उपाधीनी 
ञ्माकटेला आत्मा नसून चिन्मयस्वरूप आहे. 

परंतु ज्यावेकेस त्याच्या निजाशुद्धीने पुटे स्पष्टीकरण करावयाचे 
असेल; त्यावेकेस हे परमतत्त्व आपले खरे स्वरूप आ्आाकृन राहते आणि 
पुर्यष्टकादि अवस्थांमध्ये ते आत्मतत्व अर्थात्‌ तो (आत्मा) निश्ितच सुखी 
आदि (भावनांनी युक्त) असतो. परंतु येथेही आधीच सांगितलेल्या सुखादीनी 
त्याला निरोध केला जात नाही. अशा प्रकारे हा आत्मा कधीच ्माकला 
जाऊ शकत नाही. 

"मी कृश'', “मी स्थूल" अशा प्रतीर्तीचा त्याग करून “मी 
सुखी '' “मी दुःखी'" या प्रतीती सांगण्याचा ग्र॑थकाराचा आशय असा 
आहे को, सुखत्वादि प्रतीतीनी भिन्न ्ाठेल्या पूर्यष्टकभूमीला अंतर्मुख 
पदात बुडवून त्याच्या अनुषंगाने बाह्य देहघटादीच्या नाशामुठे किवा नष्ट 
होण्यामुके आपण श्रीशिवांशी एकात्म आहोत असे (जीव) जाणून घेतो. 
त्यामुके पुर्यष्टकाचे शमन करण्यासाठीच प्रय करावा. (पूर्यष्टक म्हणजे 
मन, बुद्धी, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल ब पृथ्वी यांनी बनलेरे 
शरीर होय.) ।।४।। 

गैर मै तैः तैर ओ 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

जाग्रत्‌ आदि अवस्थांमध्ये एकच ज्ञाता व्यापून राहिलेला असतो हे 
सांगितले; परंतु मी सुखी, मी दुःखी इत्यादि अनुभवकालामध्ये “ अहम्‌ "ची 
प्रतीती विषयाकाराने म्हणजेच विषयांनी युक्त अशी भासते. अशा स्थितीत 
कशा प्रकारे तुम्ही म्हणता की, सर्वत्र संविदात्म्याची एकरूपताच विद्यमान 
असते. परंतु या प्रश्राला येथे अवसरच नाही असे “अहं सुखी च 
प ।। ४ । । '' या कारिकेत सांगितले आहे. कारण मी सुखी, मी दुःखी, 











[कि | २ निस्य र्वदला 





मी अनुरक्त इत्यादि रूपाने व्यवहारात जो अनुभव निर्माण होतो तो 
अनुभव अंतःकरणधर्मव्यतिरेकाने अर्थात्‌ अंतःकरणाच्या धर्मानि रहित 
आणि शरीर -इद्रियादि विकल्प ज्ञान व्यतिरेकरूप अर्थात्‌ शरीर इद्रियादि 
विकल्पज्ञानाने रहित अशा संवित्सत्तेने संभव होतो. ती संवित्सत्ता सर्वं 
अवस्थांमध्ये आणि सर्व पदार्थामध्ये दोव्यात ओवटेल्या मण्यांच्या समृहाप्रमाणे 
अनुस्यूत इ्ालेल्या रूपामध्ये राहते. त्यामुक्ेच “ मी सुखी ' इत्यादि 
प्रकारांमध्ये अनुभव घेणान्याची सत्ता भिन्न नसते. सर्व ज्ञेयवस्तृमध्ये राहत 
असूनही ती संवित्‌ कमच्छाच्या पानाप्रमाणे ज्ञेयदोषांनी लिप्त होत नाही. 
हाच भगवान्‌ श्रीपरमशिवांचा स्वतंत्रस्वभाव आहे अर्थात्‌ ज्याप्रमाणे अग्रोचा 
दाहकत्व किवा जाणे हा स्वभावच असतो, पाण्याचा थंडपणा हा 
स्वभाव आहे आणि बीजांचा अंकुर उत्पन्न करणे हा स्वभाव आहे 
त्याचप्रमाणे संविदात्म्याचा जगताची उत्पत्ती इत्यादि कामे करणे हाच 
स्वभाव आहे .11४।। 
तैः ओ तह ॐ चै 
न दुःखं न सुखं यत्र न ग्राह्यं ग्राहको न च। 
न चास्ति मृढभावोऽपि, तदस्ति परमार्थतः । ।५ ।। 

अन्वयाथं :- 

तत्‌ - ते स्प॑दततत्व, परमार्थतः - तत्वतः, (वास्तविक स्वरूपात), 
अस्ति - सत्‌ व नित्य आहे, यत्र - ज्याचे- (स्पंदततत्वाच्या ठिकाणी), 
दुःखं न - दुःख नाही, सुखं न - सुख नाही, ग्राह्यम्‌ - ग्रहण होण्याचा 
धर्म, ग्राह्यता, ग्राहक - ग्राहकता, दुद्रियपण, न - नाही, च - आणि 
मूढभावोऽपि - अचेतनत्त्व सुद्धा, न अस्ति - नाही. | ॥५।। 

अर्थं :- ते स्पंदतत्तव हे तत्त्वतः अर्थात्‌ वास्तविक स्वरूपात सत्‌ व 
नित्य आहे. या स्प॑दतत्त्वाच्या ठिकाणी दुःख नाही, सुख नाही, ग्राह्यता 
अर्थात्‌ ग्रहण होण्याचा धर्म नाही, ग्राहकता नाही आणि मृढटभावही अर्थात्‌ 
अचेतनत्वही नाही . | ।५।। 

€ जैद तह श तै 


श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 
श्रीशंकर हे साक्षिरूपाने सर्वत्र व सर्वकाली व्यापून असतात. त्यामुक 
सुखदुःखादि अंतःकरणाचे व शब्दस्पर्शादि इद्रियांचे विषय हे वास्तविक 





स्पंदशास्तर ९३ 





पाहता नाहीतच; कारण श्रीपरशिवरूप जे आहे ते ज्ञानस्वरूप आहे. तेव्हा 
श्रीपरशिवज्ञानस्वरूप शब्द इत्यार्दीचा विषय होऊ शकत नाही म्हणून ते 
ग्राह्य नाही . ज्यांना द्रैताची भावना होते असे ज्ञातेसुद्धा हौ गोष्ट मानतात. 
खरे श्रीशिवस्वरूप सर्व ठिकाणी व्यापून आहे . त्यामुके ग्राह्य व ग्राहक हे 
दोन्हीही पदार्थं नाहीत. निव्वठ ज्ञानस्वरूपच सर्व ठिकाणी व्यापून आहे. 
मूढ अवस्थेमध्येद्रैताचे भान नसते म्हणून ते परब्रह्म मूढ आहे काय? तर 
ते परब्रह्म तसे मृढ नसून नेहमी ज्ञानस्वरूपच आहे . त्याला कोणत्याही 
अवस्थेची बाधा होत नाही. मग परब्रह्मस्वरूप हे अभावरूप आहे का? 
परब्रह्माचे स्वरूप कधीही लोप न पावणारे व ज्ञानरूप आहे. सुख व दुःख 
या कल्पना आहेत. विद्यमान जेवढे पदार्थ आहेत तेवढे क्षणभंगुर आहेत 
म्हणून ते असत्य ब अनित्य आहेत. वेदक किवा जाणणारा असे म्हणतो 
की, ज्ञान किंवा परमस्वरूप हेच एक सत्य आहे. पदार्थमात्र संपादन 
करण्याची अशी जी स्वतंत्र शक्ती आहे तिने श्रीशंकर युक्त आहेत. 

हे स्पंदतत्त्व परमार्थतः आहे; कारण ते नित्य आहे. त्यात आध्यात्मिक 
दुःखादि व वैषयिक सुखादि काहीही नाही. घटपटादि ग्रह्यहौ नाही. मौ या 
गोष्टीना ग्रहण करणारा सविकल्प ग्राहकरूप प्राकृत अहंकार आहे असेही 
नाही; कारण अविद्येशिवाय अहंकार असु शकत नाही. यावरून अधिष्ठातारूप 
ग्राहक अहकाराचा अभाव सांगण्याचा उदेश नाही; कारण त्यालाच तर 
जाणावयाचे आहे. “तत्त्वगर्भ' या ग्र॑थामध्ये असे म्हटले आहे को, 
“परमार्थामध्ये ग्राह्य व ग्राहक वगैरे काही नाही. परमार्थाच्या ज्ञानाशिवाय 
आपली छाया सुद्धा आभासाप्रमाणे वाट्‌ लागते. मग ते स्पंदततत्व काय 
पाषाणाप्रमाणे मूढ किंवा शून्य आहे ? अगदी नाही. ते स्पंदतत्त्व जड, मूढ 
किंवा शुन्य नाही. ते स्वप्रकाश, सर्वाना प्रकाशित करणारे, सवांत्तम व 
सर्वसामर्थ्यशाली असे श्रेष्ठ तत्त आहे. शीतकालामध्ये व उष्णकालामध्ये 
शीत व उष्ण हे दोन्हीही नसतात. तसेच सुखदुःखामध्ये सुखही नसते व 
दुःखही नसते. मात्र आत्मतत्त्व या दोहो मध्ये असते. “ तत्त्वस्तुती '' या 
गरंथामध्ये असे वचन आहे की, “ज्याप्रमाणे दुसय्या कोणत्याही भावाशिवाय 
किंवा संबंधाशिवाय सूर्याचा उदय होतो त्याचप्रमाणे वेद्याशिवायही त्याचा 
आपला स्वतःचा प्रकाश असतो. विशेषाच्या शिवाय सामान्याचा किवा 
व्यक्तीच्या शिवाय जातीचा निरा्छा निर्देश करता येत नाही. परंतु असेही 
म्हणता येणे शक्य नाही की, सामान्य बरोबर विशेष नाही . स्वसंवेदन- 








+, ९४ | निःस्यंदः विला 


॥ 
। 
| 
| | संवेद्य व संविन्मयी स्थिती नित्य शुद्ध निजस्वरूप आहे. त्या स्थितीत 
| सुखदुःखाची कोणतीही विशेषता नाही. हे तत्त्व निराठे ते निराकेच. 
| ““नागाजुंनाने " ही असे म्हटले आहे कौ, ^ ते तत्तव सर्व आलंबन, धर्म॑ 
| तत्तव क्रुश, इत्यादि आशयांपासून संपूर्णतः शून्य आहे; परंतु परमार्थत 
| मात्र ते तत्व शून्य नाही." “ आलोकमाला'' या ग्रंथामध्ये आणखी 
| निराव्ख्या प्रकाराने तत्त्वावर प्रकाश टाकला आहे. त्यांचे म्हणणे असे 
| आहे कौ, “ आत्मतत्व हे तमोवृत्तीच्या विरुद्ध आहे. यासाठी हे तत्त्व 
| तमोवृत्तीला कधीही अवकाश, अवसर किवा जागा देत नाही. खरोखरच 
| हे आत्मतत्त्व सर्वसाधारण सामान्य लोकांच्या दृष्टीने न जाणण्यासारखीच 
| अवस्था आहे. त्याला आम्ही शून्यता म्हणतो. लोकरूढीमध्ये नास्तिकताबोधक 
जो शन्यता शब्द सूचित केला जातो किवा वापरला जातो तसा आमच्या 
शुन्याचा अर्थ नाही." 
|| हे आत्मस्वरूप जड नसून निश्चितरूपाने चिन्मयस्वरूप आहे. याचे 


अशा प्रकारे स्वस्वभाव हीच श्रीशिवदशा होय हे सांगितले. आता 
| | त्याच्या लक्षणाचा अनुवाद करून परमार्थतः त्यालाच सत्ता आहे हे या 
| कारिकेत कथन केले आहे. 

स्पष्टीकरण :- वेद्य म्हणजे अनुभवनीय विषय. वेद्य आभ्यंतर व 
बाह्य असे दोन प्रकारचे आहे. आभ्यंतरवेद्य मनो ग्राह्य आहे. त्याचा निदेश 
| । येथे “सुख-दुःख'' या शब्दांनी केला आहे. बाह्य वेद्य (शब्दादिक) 
| दद्रियग्राह्य आहे. त्याचा निर्देश येथे “ग्राह्य” या पदाने केलेला आहे. 
|| स्वस्वभाव किवा व्यापक अहंप्रत्यय हा अंतःकरणाचा विषय होत नाही 
| किवा इद्रियांचाही विषय होत नाही; कारण ता ज्ञातृत्वरूप आहे. ज्ञाता हा 
¢ स्वरूपतः ज्ञेय होत नाही, असा यातील अभिप्राय आहे. ही ज्ञातृता व्यक्ती- 
| | उपाधीने अवच्छिन्नही अर्थात्‌ निरनिराव्टी ्ालेली नाही म्हणजे केवक् 
|| । व्यक्तिगत जीवनापुरतीच ती मर्यादित नाही, असे “ग्राहको न च'" याने 
॥ दाखविले आहे. अर्थात्‌ येथे स्वस्वभावाच्या बाबतीत “परिमित 
| प्रमातृत्वाचा'' निषेध केला आहे, व्यापक प्रमातृत्वाचा नव्हे हे या ठिकाणी 


|| प्रमाणांनी पुढे विवेचन केले आहे .।।५।। 
॥ मैच चैः चः 
॥॥ | श्रीरामकठाचायं विवृत्ती :- 

| 





स्पंदशास्त्र ९५ 


लक्षात ठेवले पाहिजे. जेथे सुखदुःखादि भाव आणि ग्राह्यग्राहकभाव यांचा 
अभाव असतो ती अवस्था मृढ अवस्था (मोहात्मक स्थिती) आहे असे 
कोणी समजेल म्हणून कारिकेच्या तिसय्या चरणात मूढ भावाचाही निषेध 
केला आहे; पण आपल्या दैनंदिन अनुभवात अशा वस्तृला स्थानच 
नाही. त्यामुटे ती नाहीच असे वाटेल. तसे वाट्‌ नये म्हणून अशी वस्तृच 
परमार्थतः म्हणजे सत्य स्वरूपाने आहे असे शेवटौ निश्चयपूर्वक सांगितले 
आहे. कारिकेचा एकूण अभिप्राय असा कौ, व्यापक निरपेक्ष ज्ञातृत्व हेच 
स्वस्वभावाचे स्वरूप आहे, सुखादिक भाव कल्पनामात्र आहेत, त्यांना 
ज्ञातृत्वाच्या अधिष्ठानाखेरीज अस्तित्व नाही म्हणून त्यांना परमार्थतः 
सत्ता नाही. 

श्रीशिवदशेमध्ये अभिव्यक्त होणारे हे व्यापक ज्ञातृत्व किवा स्वस्वभाव 
याच्या ठिकाणीच सर्वं वस्त संपादन करण्याचे किवा विश्चनिर्मितीचे 
स्वातंत्र्य आहे. स्वातंत्र्य हा स्वस्वभावाचा सहजधर्म आहे हे पुटील दोन 
कारिकांनी सांगतात. ।।५।। 

टीप :- १) “परिमित प्रमातृत्व' अर्थात्‌ संकुचित किवा मर्यादित 
जीवभाव हा शब्द रसविवेचनात वांरवार आला आहे. 

तैद तरह मह तैद तै 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
स्पदशक्तीचे पारमाधिक अस्तित्व 

सूत्रकार हे या सूत्रामध्ये स्पंदात्मक शाक्तभूमिकेच्या स्वरूपाच्या 
वर्णनाबरोबरच त्याची परमार्थसत्ता सिद्ध करीत आहेत. 

वृत्ती :- स्पंदतत्त्वाचा हा स्वभाव आहे कौ, या स्पंदततत्वाला सुख, 
दुःख, ग्राह्यता, ग्राहकता, मूढता इत्यादि भाव हे कधीही स्पर्शं करू शकत 
नाहीत. हेच तत्त्व परमार्थतः सत्‌ आहे; कारण हे तत्त्व नित्य आहे . सुख 
इत्यादि केवन्ठ मानसिक संकल्पाची निर्मिती आहे. सुख इत्यादि भाव हे 
केवर क्षणातच नष्ट होत असतात आणि हे भाव आत्म्याच्या वास्तविक 
रूपाहून बाह्य किवा बाहेर आहेत. यामुटे हे भावही शब्द इत्यादि ज्ञेयविषयांशी 
तुल्यबक्छ आहेत. या विषयी हा विचारही व्यर्थं आहे कौ, जर त्या तत्त्वाला 
सुख इत्यादीची अनुभूती होत नसेल तर ते तत्त्व दगडाप्रमाणे (जड) 
आहे. ।।५।। 








+ ६ निःस्यंद्ट वर्िला 


विवरण :- शाश्चत स्पंदमयी संवित्‌ अर्थात्‌ शक्ती भारिका बहिर्मुखीन 
विश्चरूपामध्ये प्रसृत अर्थात्‌ प्रवृत्त होण्याच्या म्हणजेच पसरण्याच्या 
उन्मुखतेमध्ये अर्थात्‌ उत्सुकतेमध्ये किंवा सज्जतेमध्ये बहिर्मुख होत असते. 
ही स्पंदशक्ती सर्वप्रथम सूक्ष्म अशा प्राणभुमिकेवर किवा सामान्य प्राणनेच्या 
किंवा जीविततेच्या भूमिकेवर अवतीर्ण होत असते. अशा रीतीने ही शक्तो 
त्रिगुणात्मक अंतःकरणाचे रूप धारण करून घेत असते. या त्रिगुणात्मक 
अंतःकरणाचे रूप हेच सुख, दुःख आणि मोह होत असते. यावरून सुख, 
दुःख, मूढता इत्यादि अवस्था या स्वरूपाहून भिन्न असा अन्य कोणताही 
पदार्थ नाही. या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्रविमर्शिनी'' या टीकाग्र॑थातील अध्याय 
३ सूत्र ३० वरील टीकेत उद्धृत केलेल्या “कालिकाक्रम ” या ्रंथात असे 
म्हटले आहे को - 
तत्तद्रूपतया ज्ञानं बहिरन्तः प्रकाशते । 
ज्ञानादते नार्थसत्ता ज्ञानरूपं ततो जगत्‌। ।३०।। 
याचा अर्थ असा आहे की, ज्ञान हे नीलसुखादि रूपाने अंतर्बाह्य 
प्रकाशते. ज्ञानावाचून वस्तृला सत्ता किंवा अस्तित्व नाही. त्यामुक्े जगत्‌ 
हे ज्ञानरूपच आहे. 
आंतर आणि बाह्य रूपामध्ये प्रकाशमान असणारी अशी ही अखंड 
ज्ञानरूपा पारमेश्वरी शक्ती आहे. ही अखंड ज्ञानरूपा पारमेश्वरी शक्ती 
नील, सुख इत्यादि वेद्य पदार्थाच्या रूपामध्ये स्वयं प्रकाशमान आहे. 
प्रतिक्षण विश्चामध्ये असे आढन्ून येते कौ, प्रत्येक प्रमाता किंवा ज्ञाता 
ज्ञानाच्या द्राराच या नीलसुखादि विषयांचा अनुभव करीत असतो अथात्‌ 
ज्ञानसत्तेच्या आधाराशिवाय कोणत्याही विषयाची कोणतीही सत्ता नाही. 
यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते की, जो ज्याच्याशिवाय भिन्न रूपामध्ये स्थित 
राहू शकत नाही तो त्याहून अभिन्न आहे. या दृष्टीने “कालिकाक्रम'' या 
ग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 
नहि ज्ञानाद्ते भावाः केनचिद्धिषयीकृताः । 
ज्ञानं तदात्मतां यातयेतस्मादवसीयते । । 
याचा अर्थ असा आहे की, ज्ञानाशिवाय कोणतेही पदार्थ कोणाचेही 
विषय होत नाहीत अर्थात्‌ कोणालाही कलत नाहीत. यावरून ज्ञान हे 
पदार्थरूप होते हे निश्चित आहे. 


स्पंदढ शास्त्र ९७ 





परिणामतः नीलसुखादि ज्ञानाहून भिन्न असा अन्य कोणताही पदार्थं 
नाही. जर या अवस्था ज्ञानरूप आहेत तर आहेत व या अवस्था ज्ञानरूप 
नाहीत तर नाहीत. ज्याप्रमाणे माती असल्यावरच घट असतो. माती नाही 
तर घटही नाही. 

या संबंधात ही गोष्ट स्मरणीय आहे की, विश्वात्मक अहंविमर्शं 
अर्थात्‌ विश्वाची उभारणी हे चित्‌-तत्तवाचे स्वरूप आहे. शुद्ध आणि 
अशुद्ध ही या अहंविमर्शाची दोन रूपे आहेत. “शुद्ध'' चा संबंध हा 
पतिप्रमातृभावाशी आहे . ज्याप्रमाणे संसारातील किवा विश्चातील सर्व नद्या 
समुद्रामध्ये पोहोचल्यावर नद्या न राहता समुद्र किवा सागर बनून जातात 
त्याप्रमाणे चित्‌-तत््वामध्ये सर्व अवस्था आणि सर्व विरोधात्मक द्र 
आपल्या भेदमयतेला विसरून विशुद्ध चिद्रूप एकाकारतेमध्ये त्याच प्रकारे 
अवस्थित राहत असतात. अशुद्ध अहंविमर्श अर्थात्‌ मायाशक्तौच्या द्रारा 
संकोचात पडलेली “मी '' पणाची प्रतीती याचा संबंध हा संसारी जीव 
किंवा पशुप्रमातृभाव यांच्याशी आहे. या दृष्टीने “चितिरेव चेतनपदादवरूढा 
चेत्यसद्भोचिनी चित्तम्‌ । । प्रत्यभिज्ञाहदय ५।।'' हे सूत्र पाहण्यासारखे 
आहे. याचा अर्थं असा आहे कौ, ज्यावेव्टी चितिशक्ती ही चेतनपदावरून 
खाली येऊन प्रत्यक्ष विषयांच्या द्वारा संकुचित होते त्यावेव्ठी तिला चित्त 
असे म्हणतात. या अवस्थेमध्ये विशुद्ध चित्‌-तत्तव हे आपलेच रूपांतर 
असलेल्या मायाशक्तीच्या द्रारा आपल्याच अभिन्न अशा ज्ञानशक्ती, क्रियाशक्ती 
आणि मायाशक्तौ यांचा संकोच करून अर्थात्‌ संकुचित करून सत्त्व, रज 
व तमोगुणात्मक किवा बुद्धौ, मन व अहंकार यांच्या समष्टिरूपाने चित्तरूप 
धारण करते. या दृष्टीने “ईश्वरप्रत्यभिन्ना" या ग्रंथात असे म्हटले आहे 
की - 

स्वाङ्रूपेषु भावेषु पत्युज्ञानं क्रिया च या। 
मायातृतीये ते एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः । ।३.२.३।। 

हे विशुद्ध चित्‌-तत्त्व मायाशक्तीच्या द्वारा क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण 
आणि तमोगुण (बुद्धी, मन आणि अहंकार) यांच्या समष्टिरूप अर्थात्‌ 
समुदायरूप चित्ताच्या रूपाला धारण करीत असते. हे चित्तच प्रत्येक 
प्रकारची अवस्था, उपाधी, त्याचे पारस्परिक विरोधात्मक द्र, विचित्र 
प्रकारचे शरीर तसेच आकार प्रकारच्या अनेकाकारतेची सर्जना करून 
अर्थात्‌ सृष्टी करून यांनाच आपले खरे स्वरूप समजत राहते. प्रत्यक्षा 





"सय "ऋ काण 








॥ि ८ 9 निय विला 











खरी स्थिती काही वेगव्टीच आहे. 

याचा परिणाम म्हणुन विशुद्ध चित्‌-तत्त्व हे प्रतिक्षण अखंड ज्ञानात्मक 
एकाकारता असल्यामुखे सुख, दुःख, ग्राह्यता आणि ग्राहकता या उपाधीनी 
रहित असून परमार्थ “सत्‌” आहे. पशुप्रमातृ पदवीवर प्रत्यक जीवधारी 
मध्ये या उपाधीविषयी “अहं '” अभिनिवेश अर्थात्‌ युक्त किंवा सहित किवा 
गदून जाणे अर्थात्‌ भक्तौ किवा प्रेम अर्थात्‌ उत्कट इच्छा अर्थात्‌ कल्पना 
अर्थात्‌ अभिमान अर्थात्‌ प्रपंचासक्तौ दिसून येत असते. हा अहं अभिनिवेश 
केवर आपल्या वास्तविक चैतन्य स्वरूपाच्या अनुभूतीच्या हीनतेमुठे 
होत असतो. या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्र'” या ग्रंथामध्ये “ सुखदुःख- 
योर्बहिर्मननम्‌ ३.३३। 1” असे म्हटले आहे. याचा अर्थं असा आहे कौ, 
वेद्यवस्तृच्या स्पर्शाप्रमाणे सुखदुःखांचे ज्ञान बाह्यटष्ट्याच नीलादिकांप्रमाणे 
इदंतेने (हे असे) होते. याच्या उलट निरंतर अभ्यास तसेच श्रीगुरुकृपिमुले 
आत्मस्वरूपाची अनुभूती प्राप्त करून घेणारे साधक, या सवं उपार्धीना 
दुसय्या घट, पट आदि ग्राह्य पदार्थाप्रमाणे स्वतःहून भिन्न “इदं '' रूपामध्ये 
आणि आपल्या आत्मस्वरूपाचा विशुद्ध “ अहं " रूपामध्ये अनुभव करोत 
असतात. यामुके अशा व्यक्तीना संसारातील किवा जगतामधील द्वद 
प्रभावित करू शकत नाहीत. 

आता राहिला मूर्खतेचा प्रश्र ! “ मूढस्य भावो मूढत्वं वेद्यवेदन- 
सामर्थ्याभावः ।।३१।।” असे “ स्पंदकारिका'' या ग्र॑थात म्हटठे आहे. 
त्याचा अर्थ असा आहे की, या विषयामध्ये अनेक दार्शनिकांचा असा 
विचार आहे की, जर आत्मस्वरूपामध्ये सुख-दुःखादि अवस्थांचा नितांत 
अभाव अर्थात्‌ पूर्णपणे अभाव अर्थात्‌ यांची संवेदनहीनताच आहे तर हे 
आत्मस्वरूप मृढता अर्थात्‌ वेद्यपदार्थाच्या अनुभूतीच्या सामर्थ्याचा अभाव 
हेच आहे. शास्त्रामध्ये या शंकेचे निवारण अशा प्रकारे केलेले आहे को, 
“यतः तस्यापि अवस्थान्तरे मृढोऽहमासम्‌ इति प्रत्यवमशंमानत्वात्‌ 
वेद्यत्वं स्थितमेव केवलं तत्कालमनुपलम्भः । स्पंदकारिका।। ` जर 
कोणतीही व्यक्ती ही संज्ञाहीनता किंवा प्रगाढ सुषुप्तीच्या अवस्थैमध्ये 
असेल तर त्या व्यक्तीला प्रत्यक्षरूपामध्ये कोणत्याही गोष्टीची संवेदना 
होऊ शकत नाही .परंतु या अवस्थेमधून बाहेर आल्यावर किवा जागृत 
द्याल्यावर हीच व्यक्ती असे म्हणु लागते कौ, “अरे } मी तर गाढ किवा 
गंभीर संवेदनहीनतेमध्ये किवा मृढतेमध्ये पडलो होतो. जर त्यावेव्ठी 





स्यंदशारसत्र ९९ 


अर्थात्‌ सुषुप्तीकाव्ठौ या व्यक्तौचा आत्मा खरोखरच मृढ बनलेला असता 
तर या व्यक्तौला मृढतेत असण्याची संवेदना किंवा जाणीव कशी होऊ 
शकते ? मूढतेचा अर्थ सर्वशन्यावस्था असा आहे. अशा अवस्थेमध्ये 
राहण्याच्या काव्टात या सुषुप्तीतील व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचे संवेदन 
होता कामा नये; परंतु असे प्रत्यक्षात आढकठत नाही. यामुढे मृढता हेही 
आत्म्याचे स्वरूप नाही. 

सत्राच्या अंतिम पादामध्ये आत्मतत्त्वाच्या परमार्थसत्तेविषयी सांगून 
सूत्रकाराने “असत्‌-सर्वांभाव '' यालाच शाश्वत किवा यथार्थ मानणाव्या 
लोकांचे तोंड बंद केलेले आहे. सूत्रकाराच्या मतानुसार परमार्थ सत्‌ हे 
निश्ितपणे सर्वोपाधिरहित विशुद्ध आत्मस्वरूप आहे. या सतपासून बनलेला 
स्वं कार्यरूपं प्रपंच हा संवृतिसत्य अर्थात्‌ आवरणसत्य आहे. जी वस्तु 
परमार्थ सत्‌ आहे ती कधीही असत्‌ होऊ शकत नाही. जर या वस्तूला 
असत्‌" मानले तर या शंकेचे समाधान होऊ शकत नाही की, असत्‌ 
वस्तृपासून सत्‌ अर्थात्‌ सत्स्वरूपामध्ये दिसून येणाच्या कार्यकारी जगताची 
उत्पत्ती कशी आली ? 

फलतः मौलिक स्पंदतत्त्व स्वयं ““सत्‌ " आहे आणि याच कारणाने 
त्यापासून दृश्यमान कार्यरूप “सत्‌” चा विकास होत असतो. सूत्राच्या 
तिस्या आणि चौथ्या पादामध्ये शून्यवादी माध्यमिक अर्थात्‌ बौद्ध दार्शनिकांची 
एक शाखा आणि अभाव ब्रह्मवादी श्रुत्यन्तविद्‌ अर्थात्‌ प्राचीन वेदान्त्यांची 
एक शाखा यांच्या मतांच्या निःसारतेचे प्रतिपादन केलेले आहे. पुटील सूत्र 
क्रमांक बारामध्ये या दोन्ही वादांचे यथाशक्य पर्यालोचन किंवा चितन 
केले जाणार आहे. | ।५।। 

रर ओह तरह तैः तरै 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

वर सांगितलेल्या उपपत्तीनी सिद्ध होणा्या सर्व वादांची अनुपपत्नता 
सांगून (असमर्थता सांगून) आता सर्व गृढ उपदेशांचे उत्तम उपदेशक, 
गृढ प्रक्रिया जाणून ती उघड करणारे आणि अनुभवी असे ग्रंथकार 
“ स्पंदततत्वालाच यथार्थं अस्तित्व आहे " असे स्पष्टपणे सांगत आहेत. 

स्पष्टीकरण :- येथे जे काही सुख-दुःखादि आंतरग्राह्य आणि नील- 
पीतादि (निरेपणा, पिवलेपणा आदि) बाह्य ग्राह्य (ग्रहण करता येण्याजोगी) 





| 
1 





"नि त 
नक = कम 





४8०19, =, ~  निं्यंदट पिला 


"अष 





वस्तू आणि जे पुर्यष्टक, शरीर, इद्रिय इत्यादि ग्राहक (जे ग्रहण करतात 
त्या) वस्तू सौषुप्त अवस्थेप्रमाणे जाणीवेत येत नसल्याने स्पष्टच होत 
नाहीत असे आपण म्हणू शकतो. जर त्यांची जाणीव होत असे तर 
संवेदन होणाव्या त्या गोष्टी चैतन्ययुक्त असल्याने त्या गोष्टी चैतन्यच 
होत. यासंबंधी “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा'" या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - 

प्रकाशात्मा प्रकाश्योऽथाों नाप्रकाशश्च सिध्यति।।९।५।३।। 

अथं :- जी गोष्ट प्रकाशात येते ती गोष्ट प्रकाशाने युक्त असते; जी 
गोष्ट प्रकाशयुक्त नाही तिची सिद्धी होत नाही अर्थात्‌ ती वस्तू अस्तित्वातच 
नसते. असे रहस्यतत््व जाणण्यात श्रेष्ठ असणाय्या आमच्या परमगुरू 
श्रीउत्पल्देवपादांनी म्हटले आहे. 

त्याचप्रमाणे “ स्पंदकारिका'” या ग्रंथातही असे म्हटले आहे की - 

तत्सबेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः।।२८।। 

अथं :- त्याच्या संवेदनाच्या रूपाप्रमाणे असल्याने आणि त्याच्याशी 
तादात्म्य सिद्ध ्ाल्यामुरे सुख -दुःखादि जाणीवा, त्याच प्रमाणे नीलादि 
बाह्य ग्राह्यवस्तु आणि त्यांना ग्रहण करणारे ज्या ततत्वात नाहीत तेच 
प्रकाशाने परिपूर्णं असे (स्पंद ) तत्त्व आहे. 


आक्षेप 

जर सवं ग्राह्य आणि ग्राहक यांचा अभाव आहे तर ते तत्तव म्हणजेच 
शन्यत्व होय असे अनुमान यावरून काढता येणे शक्य आहे, 

याचे उत्तर देताना ग्र॑थकार असे म्हणतात की, नाही, मूढभावाचे 
सुद्धा अस्तित्व नाही; कारण जेथे मूढभाव म्हणजेच शुन्यरूपताही नसते 
तेच यथार्थं परमतत्त्व होय. ही शून्यरूपता एकतर प्रकाशित तरी होते 
किवा होत नाही. जर ती व्यक्तच होत नसे तर ती अस्तित्वात आहे असे 
कसं म्हणता येईल ? जर ती व्यक्त होते तर व्यक्त होण्यामुठे त्याच्यामध्ये 
कोणतीही प्रथा म्हणजेच प्रकाशनच नसते. व्यक्तपणाचा कधीच अभाव 
होत नाही; कारण त्याचा अभाव असताना प्रकाशनाच्या अभावाची सिद्धी 
होत नाही. याचे स्पष्टीकरण असे आहे. “न तु योऽन्तर्मुखो भावः ।।९६।।' 
या ठिकाणीही येईल. 


मूढभावाचे दुसरे स्पष्टीकरण 
एेश्व्यात्मक विमर्शं रहित प्रकाशमात्र तत्त्व हेच ब्रह्मरूप जेथे नसते 





स्यंढशास्त्र १०१ 


आणि ज्याच्यावर वेदान्त्यांचा दृढ विश्वास आहे आणि जे म्हणतात कौ, 
““ विज्ञानं ब्रह्म" अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान हेच ब्रह्म होय तोच मूढभाव होय. 
ते ब्रह्मही स्वातंत््ययुक्त स्पंदशक्तीशिवाय जड म्हणविले जाते. यासंबंधी 
““इुश्वरप्रत्यभिज्ञा'' या ग्रंथात असे म्हटङे आहे की - 
स्वभावमवभासस्य विमर्शं विदुरन्यथा । 
प्रकाशोऽथोपरक्तोऽपि स्फटिकादि जडोपमः।।९।५।९९।। 
अर्थं :- अवभासाचा स्वभावच विमर्श आहे. स्वरूपाचे ज्ञान असणारेच 
त्याला जाणतात आणि तत्त्ववेत्ते या विमर्शाला अहम्‌, असांकेतिक, 
स्वातंत्र्यरूप व आत्मविश्रांतिरूप ज्ञाता असे म्हणतात. अन्यथा अर्थापासून 
उपरक्त राहूनह विमर्शशुन्य प्रकाश स्फटिकादिप्रमाणे जड होऊन जाईल. 
| ।१।५ ।११।। 
त्याचप्रमाणे “ भटूनायकस्तोत्रात'' असे म्हटले आहे की - 
नपुंसकमिदं नाथ परब्रह्म फलेत्कियत्‌। 
त्वत्पौरुषी नियोक्त्री चेन्न स्यात्त्वद्धक्तिसुन्दरी । । 
अथं :- हे नाथ ! हे नपुंसक किवा निष्क्रीय ब्रह्म जर तुद्ध्या पौरुषाने 
युक्त व नियंत्रण करणान्या भक्तिरूप सुंदरी अशा शक्तीसह नसेर तर कसे 
काय आणि किती फठ मिनेट? 
अशा प्रकारे “यत्न स्थितं” येथपासून ज्या तत्त्वाचा विचार केला 
गेला आहे त्याच परम तत्त्वाला अस्तित्व आहे. हे परम तत्त्व खरोखरच 
तर्क, अनुभव आणि आगमांनी सिद्ध केलेल्या नैसर्गिक रूपात अस्तित्वात 
असते. त्याचे अस्तित्व नी इत्यादि कल्पित किंवा कृत्रिम रूपात नसते. 
यासंबंधी महागुरूनी “अजडप्रमातृसिद्धी '' या ग्रंथात असे म्हटके आहे 
की - 
एवमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाशस्यैव सन्त्यमी । 
जडाः प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः।।९३।। 
अथं :- अशा प्रकारे ज्या असत्कल्पना किंवा जड वस्तु आहेत त्या 
त्यांच्या आत्म्याशी संबंधित असताना नसल्यासारख्याच आहेत आणि त्या 
प्रकाशाच्याच (प्रकाशाने युक्त) असतात. हा स्वात्म्याचा प्रकाशच स्वतःच्या 
किवा दुसज्याच्या आत्म्याने अस्तित्वात असतो. 
त्याचप्रमाणे श्रीभतुंहरीनीी असे म्हटले आहे कौ - 


















१०२ निंस्यंद्द र्वािला 


यदादौ च यदन्ते च यन्मध्ये तस्य सत्यता । 
न यदाभासते तस्य सत्यत्वं तावदेव हि । 

अर्थ :- जे आदि किंवा सुरुवातीला आहे, मध्ये आहे किवा अती 
आहे त्याचीच सत्यता (सांगितटली जाते.) जे भासतच (प्रकाशित होत) 
नाही त्याचे सत्यत्वही तेवढेच असते. (अर्थात्‌ तेथे सत्यच नसते.) 

सर्वं बाक्यांचा नेमका अर्थ सांगण्यामुटे येथे “एव” हे तीनदा योजले 
आहे. 

अशा प्रकारे या सूत्रात सुखारदीच्या ज्ञानाच्या सातत्यावर भर देणाव्या, 
सुखादीनी कलुषित अशा प्रमात्यांच्या ततत्वाला मानणान्या, नाना प्रकारचे 
ग्राह्य आणि ग्राहक मानणाय्या, सर्व अभाववादी लोकांच्या आणि परामशरहित 
प्रकाशाने युक्त ब्रह्म मानणाव्या सर्वाची मते खोदून कादून आणि ते 
परमतत्त्वाची सिद्धी करण्यास असमर्थं आहेत असे सांगून पारमाथिक 
स्पंदशक्तीने युक्त तत्त्व हेच खरे तत्त्व आहे असे ग्रंथकारांनी स्पष्टपणे 
प्रतिपादन केठे आहे. त्याचप्रमाणे येथे याचीही चर्चा केली आहे कौ, सर्वं 
स्फुरणाय्या वस्तृचे सार, उपदेशासह व अवधानासह महानुभावांनी (विद्रान्‌ 
गृहस्थांनी) परिशीलन केठेल्या या स्पंदतत्त्वात हे सर्व स्फुरण पावते. 
दुःख, सुख, ग्राह्य, ग्राहक आणि त्यांचा अभाव हे सर्वं अस्तित्वात 
असतानाही कादीच अस्तित्वात नसते; कारण हे सर्वं त्याच्या (श्रीपरमे- 
श्वराच्या) चमत्काराचे म्हणजेच क्रीडेचे सार आहे. त्यामुटे ते म्हणजेच 
हे (अर्थात्‌ ते स्पंदतत्तव म्हणजेच सुखदुःख, नीक-पौत, ग्राह्य ग्राहक 
इत्यादीनी युक्त असे विश्च) आहे असा येथे उपदेश केला आहे. यासंबंधी 
महागुरूनी “उ० स्तोत्रात'' असे म्हटले आहे कौ- 

दुःखान्यपि सुखायन्ते विषमप्यमृतायते । 
मोक्षायते च संसारो यत्र मागं: स शाङ्करः ।। 
। । उ.स्तो.२०।९२।। 

अर्थ :- जेथे दुःखे सुखाला प्राप्त होतात, विषाचे अमृत होते आणि 
संसार हाही मोक्षाला प्राप्त होतो असा जो मार्ग तो म्हणजेच श्रीशंकर होय. 

श्रीशांकरमार्ग म्हणजेच श्रीशंकरात्मक स्वभावाच्या प्राप्रीसाठौ असणारा 
पराशक्तिरूप (सिद्धयोगाचा) प्रवाह होय. ।।५।। 

गैर शरैर ओह अर र 





स्पंदशास्त्र १८३ ्ः 


श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

अशा प्रकारे स्वस्वरूप म्हणजे श्रीशिवच होत असे योग्यपणे प्रतिपादन 
व विवेचन करून आता त्याच्या लक्षणाचे निरूपण करीत परमार्थसत्तेचे 
प्रत्यक्ष ज्ञान देण्याच्या इच्छेने “न दुःखं सुखं .... 1 ।५।। '' हो कारिका 
सांगतात. संवित्सत्तेमध्ये सुख-दुःख, शोत-उष्ण इत्यादि प्रकारचे कोणतेही 
रद्र नसते किवा ग्राह्य-ग्राहकतेचा संभव नसतो. त्या संवित्‌मध्ये अज्ञानाचे 
कोणतेही आवरण नसते. वास्तविक पाहता जे त्रिकालाबाधित अर्थात्‌ 
तीनही काव्छांनी बाधित न होणारे असते तेच यथार्थं तत्तव होय. द्रु हा 
तर प्राण्यांचा अंतःकरण धर्म आहे. हे दद्र तरंगांप्रमाणे किवा लाटांप्रमाणे 
उत्पन्न होते आणि नष्ट होते. आत्मस्वरूप हे सर्वतः (इद्रियांहून) भिन्न 
असूनही ते ते इद्ियांचे सामर्थ्यं (त्या त्या इद्वियांना) देऊन किवा प्रदान 
करून ते अनुभविता होते. त्यामुटेच आत्मस्वरूप हे घटाप्रमाणे जड 
नसून त्याच्या विरुद्ध धमनि युक्त म्हणजेच चेतन आहे. | ।५।। 


गैर मै तह ह तै 
यतः करणवर्गोंऽयं विमूढो ऽ मृढवत्स्वयम्‌। 
सहान्तरेण चक्रेण प्रवृकत्ति-स्थिति-संहतीः । ।६।। 
लभते तत्प्रयत्नेन परीक्ष्यं तत्त्वमादरात्‌। 
यतः स्वतन्त्रता तस्य सर्वत्रेयमकृत्रिमा । ७ ।। 
अन्वयाथं :- 
यतः - (ज्याच्यामुे, ज्या तत्त्वामुठे), आन्तरेणतक्रेण सह - 
अंतर्भागी असलेल्या इद्ियांच्या अधिष्ठात्री देवतांच्या चक्रांच्या समुदायासह, 
अयम्‌ - हा, करणवर्ग ~ इद्रियांचा समुदाय, प्रवृत्ति - स्थिति - सहतीः 
- उत्पत्ती, स्थिति ब लय, विषयांकडे जाणे, संलग्र राहणे वियोग पावणे 
ही अवस्थात्रयी, स्वयम्‌ - इद्रिय समुदाय - स्वतः, विमृढः - जड असून, 
अमृढवत्‌ ~ सचेतन असल्याप्रमाणे, लभते - प्राप्त होतो, तत्‌ ~ ते 
स्पंदतत्त्व, आदरात्‌ - आदरपूर्वक, प्रयत्नेन - प्रयत्नपूर्वक, परीक्ष्यम्‌ 
~ परीक्षण करण्याच्या पात्रतेचे आहे, त्याचे परीक्षण करावे, यत्‌ - 
कारण, तस्य - त्याची, इयम्‌ - या तद्हेचो, स्वतंत्रता - बाह्योपादान, 
करण इत्यादीवर अवलंबून न राहता असलेले कृतिस्वातंत्य, सर्व॑त्र - 
सर्व विश्चात, अकृत्रिमा - स्वाभाविकपणे व्यापून आहे.1। ६ व ७।। 










। ॥ | १०४ निःव्येद्ट यद्विला 


|| अर्थं :- ज्या तत्त्वाच्या बर्रामुके अंतरभागी असलेल्या शक्तिचक्राबरोबर 
||| त्या बाह्य अचेतन इद्रियसमुदायाला स्वतः जड असतानाही चेतन पदाथाप्रमाणे 
| उत्पत्ती, स्थिती आणि संहार करण्याचा धमं प्राप्त होत असतो, अशा 
|| स्पंदात्मक स्वभाव असलेल्या त्या तत्त्वाचे आदरपूर्वक व प्रयत्नपूर्वक 
परीक्षण करावे. असे करणे आवश्यक आहे; कारण या स्पंदततत्त्वाची 
स्वतंत्रता अर्थात्‌ कृतिस्वातंत्र्य हे सर्व विश्वामध्ये स्वाभाविकपणे व्यापून 
| राहिलेले आहे.1। ६ व ७।। 
| ओ ओह तह तह ग 
श्रीउत्यलाचार्यं प्रदीपिका :- 
अत्यंत श्रद्धापूर्वक व सतत उद्योगाने प्राप्त केलेल्या प्रत्येक अवस्थेच्या 
अनुभव दशेमध्ये जेथे जेथे द्रैताचे स्फुरण होईल त्या त्या ठिकाणी सदा 
सर्वदा असणारी चैतन्य वस्तू वेद्य असणार नाही. ती वेदकच असणार. 
इदं ता नाही, अहंताच आहे. अर्थात्‌ हे नाही मीच आहे, अशा रीतीने 
| जागृती ठेवून सर्वमय अशा आत्मस्वरूपातच राहिले पाहिजे. ते परब्रह्म 
स्वतःच्या इच्छेने सवं कार्यरूप व कर्तारूप बनले आहे. त्यामुरे ज्या ज्या 
ठिकाणी कर्त्याचा व कार्याचा अभिमान जागृत होईल त्या त्या ठिकाणी ते 
| दोन्ही पदार्थ नसून सहज स्वरूपात स्थित असणारे श्रीशंकरतत्त्तच आहे 
| अशी जागृती ठेवावी. संसारी जीवांचा सुद्धा सवं व्यवहार त्या परब्रह्माच्या 
स्वातंत््यावरच उभारलेला आहे. परंतु मायेच्या मोहात सापडल्यामुके 
सत्यस्वरूपाची जाणीव त्याला राहत नाही. त्यामुटे जीव स्वतःला परतंत्र 
संसारी म्हणवून घेत असतो. त्यामुढे प्रत्येक जीवमात्राने अंतःकरणामध्ये 
पूर्णं स्वतंत्र व सहजसिद्ध असे जे श्रीशंकरस्वरूप आहे त्याची प्राप्ती 
होण्याकरिता क्षणोक्षणी प्रत्येक ठिकाणी पदार्थ नाहीतच, परब्रह्म आहे, 
| अशी जागृती ठेवावी. द्रैताचा प्रतिषेध केल्याने म्हणजे द्वैत नाहीसे केल्याने 
| | किवा कादून टाकल्याने सर्वत्र अभाव भासृ लागतो. मात्र वस्त्‌ म्हणजे 
| | आत्मा अभावशुन्य आहे असे मात्र समज्‌ नये; कारण या अभ्यंतर व 
॥ | बाह्य इद्वियांच्या उत्पत्ती-स्थिती-लयाची स्थिती त्या परब्रह्माच्या योगानेच 
येत असते. 
॥ अमुक एक पदार्थ आपल्याला हवा आहे अशा इच्छेचा जो क्षण ती 
|| त्या पदार्थाचौ उत्पत्ती आहे. तो पदार्थ नजरेपुढे असणे ही त्याची स्थिती 








स्पंद शास्त्र १०५ 





आहे. ही स्थिती पुरेशी वाटून लगेच दुसरीकडे वृत्ती जाणे हा त्याचा लय 
आहे. तेव्टा उत्पत्ती, स्थिती व लय या अवस्था करण्यास जड इद्रिये 
कारण नसून आत असणारी व सर्वव्यापी काम करणारी चैतन्य शक्तीच 
असते. त्यामुक्े विषयांचा अनुभव अगर इद्वियांचा अनुभव हा त्या 
स्वातंत्र्य शक्तीचाच प्रभाव आहे, इद्रियांचा नव्हे. 

अशा स्थितीत श्रीसटुरुकृपेने प्राप्त ्ञालेले शक्तिपातयोगाचे साधन 
अत्यंत टृढतेने, निश्चयाने, अखंडपणे व मोठ्या आदराने करीत 
राहिल्यास आपण स्वयमेव शक्तीच आहो, पदार्थं नाहीतच अशी 
धारणा आपोआप दढ होत जाते. साधनामुके सर्वत्र स्वतंत्र शक्तीच 
आहे असा अभ्यास टढ ्ाल्याने पए्रकायाप्रवेशादिरूप सत्ता प्राप्त 
होत असते. इद्रिये ही जड आहेत. त्यांना विषय ग्रहणाची जी शक्ती किवा 
सत्ता आहे ती चेतन्याच्या योगाने आहे. हे हवे, ते नको इत्यादि ज्या इच्छा 
आहेत त्या अंतःकरण वर्गाला या स्वातंत््यरूप शक्तीच्या योगानेच होतात, 
त्यामुके इद्विये ही मूढ कारण नसून चैतन्य हेच मूठ कारण आहे. चैतन्य 
आहे म्हणून इद्विये आहेत व त्यांच्यामध्ये विषय ग्रहण करण्याची शक्ती 
आहे. कोयता, विव्गा किंवा कुड्ाड ही गवत कापण्याची व लाकडे 
फोडण्याची यंत्रे क्रिया स्वतः करू शकत नाहीत. त्यासाठी चैतन्याने प्रेरित 
केलेली हात इत्यादि इद्रिये यांच्या योगाने ती यंत्रे काम करतात. तद्रत्‌ 
आंतरिद्रिये ब बाह्यद्रिये ही नड असल्याने स्वतः काहीच करू शकत 
नाहीत. चैतन्य आत्मा श्रीशंकर हेच सर्वं काही करू शकतात. त्यामुके 
निरंतर साधनाभ्यास रत होऊन सर्वत्र स्वातंत्र्य शक्ती अगर श्रीशंकर 
यांचीच जागृती सर्व क्षणी ठेवावी. 

हे स्पंदतत्त्व ज्ञानेद्िय, कर्मद्रिय व अंतःकरण चक्र म्हणजे बाह्य 
साधनवर्गाबरोबर निगडीत होऊन मूढ होते. ते चेतन असून सुद्धा स्वतःच 
स्वतःला विचेतनाप्रमाणे प्रवृत्ती, स्थिती व संहाराच्या अवस्थेला प्राप्त 
करून घेते. चुंबकाच्या सान्निध्यात लोखंड क्रियाशील होते हे आपण 
नेहमीच पाहतो. वायूच्या व अग्रीच्या संपर्कात आलेला लोखंडाचा गोका 
किंवा तवा अग्रिप्रमाणेच दाह करण्यास, भाजून एखादी गोष्ट पक्व 
करण्यास किवा प्रकाश देण्यास समर्थ होतो. तेव्हा असा विचार केला 
पाहिजे को, जो दुसव्यांच्या ठिकाणी चैतन्य आणण्यास समर्थं असतो 








॥। 


न्क 








|| (अ | निय पल्ला 





किंवा जो दुसय्यांना चेतन बनविण्यास समर्थं असतो, तो स्वतःच निःस्वभावः, 
अचेतन व असमर्थ कसा असू शकेल ? याचा अर्थच असा आहे को, सर्व 
क्रिया किंवा प्रयत्न हे ज्ञानपूर्वक असतात. ज्ञानहीन शरीराचौ स्थिती 
मातीच्या देकक्ासारखी होते. सर्व जडवर्गाचा म्हणजे जडपदार्थाचा अधिष्ठाता 
(-आधार-) व धारक (-धारण करणारा-) निश्चयच आहे. एरवी आकाशात 
दगड का दिक्‌ शकत नाही ? यासाठी उद्योग व श्रद्धाया दोहोच्या द्रारा 
या तत्त्वाचे परीक्षण व समीक्षण करणे आवश्यक अहे. ब्रह्म हे डोच्छयाप्रमाणे 
अदृश्य व डोच्छयाप्रमाणेच द्रष्टा आहे. आपल्याला आपणामध्येच हे ब्रह्म 
||| प्राप्त होते. एखाद्या वस्तुप्रमाणे हे ब्रह्म टश्य नाही. सिद्धपुरुषाच्या या 
|| म्हणण्याचा विचार केला पाहिजे. ब्रह्माची स्थिती अकृत्रिम व स्वतंत्र आहे. 
जसे ते ब्रह्म देहातील करणवर्गाला चैतन्ययुक्त करण्यास समर्थ आहे 
तसेच ते लोक-लोकांतराला व दृश्यवर्गाला चैतन्यमय बनविण्यास समर्थं 
आहे . हे स्वातंतर्यच त्याच्या इच्छेचे सामर्थ्यं आहे .।।६-७।। 
| त त तह अह तैः 
॥ | श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 
॥॥ स्पष्टीकरण : ~ करण म्हणजे इद्रियवर्ग व आंतरचक्र म्हणजे अंतःकरण 
| | होय. यांची प्रवृत्ती म्हणजे ग्राह्य विषयाच्या बाबतीत उन्मुखता होय. हीच 
| समुन्मेषाची अवस्था होय. स्थिती म्हणजं गृहीत विषयाच्या ठिकाणौ करण 
|| विश्रांती होणे . संहती म्हणजे कृतकृत्य भावनेने बाह्याथाचा त्याग करून 
होणारी व्यापारनिवृत्ती होय. ही लयावस्था होय. करणव जड आहे असे 
आपण मानतो. तो या स्वस्वभावाच्या संस्पशामुे विषयाच्या बाबतीत 
प्रवृत्त होतो. सारांश, विषयसंपादनाच्या व विश्चनिर्मितिच्या बाबतीत 
॥ स्वस्वभावाला स्वातंत्र्य आहे व हे स्वांत स्वस्वभावाचा सहजधरम आहे 
|| ही गोष्ट प्रयतरपूर्वक ओकखली पाहिजे. विश्वनिर्मितीचे स्वातंत्र्य प्रमात्याच्या 
1 ठिकाणी आहे. विषयाच्या ठिकाणी नाही. करणे जड आहेत. प्रमाता 
| आपल्या इच्छास्वातंत्रयाच्या योगाने करणांना प्रवतित करून विषयांची 
। निर्मिती करितो. स्वस्वभाव विश्वनिर्मिती करितो ती स्वप्रेरणेने करितो. 
| करणे क्वा विषय यांनी त्याची प्रेरणा परतंत्र ्ालेली नसते हे ओक्खले 
| पाहिजे असा या कारिकांचा आशय आहे . ।।६-७।। 
| 
। 





त तह तरैः तैर तै 





स्पंदशासत्र १०५७ 





श्रीभटुकल्लट वृत्ती ९ 
स्पंदततत्वाची उपादेयता किवा ग्राह्यता अर्थात्‌ स्वीकार्यता 


अशा प्रकारे स्पंदतत्त्वाची परमार्थ सत्ता सिद्ध केल्यानंतर सूत्रकार 
वरील दोन सूत्रांमध्ये ही गोष्ट स्पष्ट करीत आहेत की, विश्वाच्या अण्‌- 
अणूमध्ये याच स्प॑ंदात्मक पारमेश्वरी शक्तीच्या स्वातंत््याचा प्रसार स्पष्टपणे 
दृष्टिगोचर होत असतो. स्पंदशक्तौ याच स्वातंत्रयाच्या द्रारा जडवर्गामध्ये 
अनुस्यूत अर्थात्‌ एकरूप किवा संबद्ध होऊन जडवर्गालाही चेतनधर्मीय 
बनवीत असते. यामुटे अत्यंत चिकाटी आणि अथक प्रयत्न यांच्या द्रारा 
त्या मौलिक तत््वाचे परीक्षण केले असता अर्थात्‌ केल्यावरच मनुष्यजन्म 
चरितार्थं होऊ शकतो. 

वृत्ती :- ज्या तत्त्वाच्या बल स्पर्शामुकठे आंतर करणेश्वरीचक्र खेचरी 
इत्यादि शक्तिचक्र यांच्यासह या सर्वं इद्रियवर्गाला स्वतः अचेतन अर्थात्‌ 
जड असूनही चेतनाप्रमाणे सृष्टी, स्थिती आणि संहार करण्याचा धर्म प्राप्त 
होत असतो, ते तत्व दुसव्या जडवर्गाशी संबंधित पदार्थाना चेतनता 
प्रदान करण्यास समर्थं असूनही स्वयं स्वभावहीन अर्थात्‌ चैतन्यरहित 
कसे अस्‌ शकते ? यामुखे योग्याने भगीरथ प्रयलाद्रारा या तत्त्वाचे परीक्षण 
करावे. ज्या प्रकारे त्या तत्त्वाला इद्रिये इत्यादि जड वर्गामध्ये चेतनेचा 
संचार करण्याची स्वतंत्रता आहे त्याच प्रकारे हे तत्त्व दुसन्या शरीर, प्राण 
इत्यादीना चेतनधमी बनविण्यामध्ये स्वतंत्र आहे, या गोष्टीचीही शक्यता 
आहे. सहज स्वातंत्र्य अर्थात्‌ स्वतंत्र अहं प्रत्यवमर्श हाच प्रत्येक पदार्थाचा 
स्वभाव अर्थात्‌ आपला वास्तविक भावात्मा बनून अवस्थित आहे. यामु 
अभ्यासाने अर्थात्‌ श्रमहीन साधनेने या तत्त्वाची अनुभूती होत असते. 
| ।६-७।। 

विवरण :- प्रस्तुत सत्राचा अर्थं योग्यप्रकारे हृदयंगम करण्यासाठी 
यामध्ये प्रयुक्त “करण वर्ग", ““ आंतरचक्र '' तसेच “प्रवृत्तिस्थिति 
संहतीः'' या दार्शनिक शब्दांचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. 
यामुके खालील ओव्ठीमध्ये किंवा पंक्तीमध्ये या शब्दांवर यावच्छक्य 
प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

९) करणवगं :- “करण " या शब्दाचा अर्थ “ अपेक्षिततम साधन " 
असा आहे. करणाशिवाय किवा साधनाशिवाय कोणत्याही कार्याची निष्त्ती 











[ ०८ बिःष्येद्ड व्ल 


म 








व - "+ समं 


होऊ शकत नाही . संसाराच्या आदानप्रदानामध्ये कोणत्याही चेतन प्राण्याच्या 
अतःकरणामध्ये विद्यमान असलेल्या भावात्मक विश्वाचे बाहेरील 
नामरूपात्मकं व्यक्त विश्चाशी आणि बाह्य विश्वाचे अंतःकरणाशी संबंधित 
असण्याचे कार्य चालत राहते. यालाच “ दैनिक जौवनाचा व्यवहार " असे 
म्हणतात. या जीवन व्यवहाराची ज्ञानप्रधानतेमध्ये संकल्प, निश्चय, । 
श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, आस्वादन, जिघ्रण (बास घेणे) आणि 

चालणे, उठणे, बोलणे, मलत्याग आणि आनंदानुभूती 
हौ तेरा रूपे आहेत. या तेरा रूपांमधील प्रथम तीन रूपांचा आंतरभावनात्मक 
आणि शेष रूपांचा बाह्य नामरूपात्मक विश्चाशौ संबध आहे. अशा प्रकारे 
तरा इद्भिये ही तेरा प्रकारची कारये करण्याची साधने आहेत. यामुके या 
इद्रियवर्गाचेच शास्त्रीय नाव ` करणवर्म'" असे आहे. या तेरा इद्ियांचे 
उपर्युक्त कार्यानुसार होणारे विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत. 

तीन अंतःकरणे - मन, बुद्धी आणि हकार, 

पाच ज्ञानेद्विये - कर्ण , त्वचा, नेत्र, जिह, नासिका. 

पाच कर्मेद्रिये - पाद, हस्त, जिह्वा, पायु, उपस्थ. 

यामधील जिह्वा ही आस्वाद चेताना ज्ञानैद्रिय आणि बोलताना कर्म॑द्रिय 
बनत असते. 

हौ सर्व करणे स्वतः अचेतन आहित यामु उपर्युक्त कायं करणे हा 
या करणांचा स्वतःचा धर्म नाही. विशेष स्पंदाच्या धारा वा करणामध्ये 
संचारित होऊन या करणाना चेतनधमी बनवीत असतात. यामुढे ही 
इद्रिये चेतन असल्याप्रमाणे केवर संकल्पानेच ती ती कार्ये करीत असतात. 
वास्तवात किवा व्यवहारात पाहताना असे वाटते की, ही इद्विये स्वतःच 
सर्व कामे करीत आहेत. परंतु प्रत्यक्षातः काम कहैण्याची शक्तौ याच्याहून 
भिन्न असूनही यामध्ये अनुस्यूत किंवा व्यक्त होत असते. इद्रिये ही स्वयं 
केव साधने आहेत. जर वा इद्ियांमध्ये हे सर्व कार्य करण्याचे धर्म 
असते तर मृत्यु ्ाल्यानंतरही दद्वियांचा हा कायं करण्याचा धर्म नाहीसा 
आला नसता. 

२) आंतरचक्र :- पहिल्या सूत्राच्या विवरणामध्ये आंतर शक्तिचक्राच्या 
विषयामध्ये काही संकेत दिलेला आहे . यामध्ये असेही म्हटलेले आहे को, 
परत्यक्चात परमेश्चराची स्वातत्यशक्तौ अथवा स्पंदनशक्तौ हौ एकच आहे. 
तौ अनंत तसेच अपरिमित अर्थात्‌ अमर्यादित धारांमध्ये प्रवाहमान होऊन 





स्पंदशारत्र १०९ 





विश्वाच्या अणू अणुचे रूप धारण करीत असते. शक्तीच्या याच अनंत 
धारांना शास्त्रामध्ये “ आंतरचक्र, " “शक्तिचक्र, " किंवा “करणे श्चवरीचक्र " 
अशी नावे दिलेली आहेत, तंत्रालोक, स्वच्छंदतंत्र, विज्ञानभैरव इत्यादि 
अनेक शैवग्रंथांमध्ये परमेश्वराच्या अनेक शक्तचे आणि चक्रांचे विस्तृत 
विवेचन केलेले आहे. प्रस्तुत ग्रंथामध्येही पुढे अनेक स्थानांवर यांच्याकडे 
संकेत केलेला आहे. ज्यावर यथाशक्य प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. या 
दृष्टीने “'प्रत्यभिज्ञाहदय' या ग्रंथातील बाराव्या सूत्रावरीरु विवरणात 
असे म्हटले आहे कौ - 

खेचरी - गोचरी - दिक्चरी - भूचरीरूपैः अशेषैः 

प्रमातृअन्तःकरणबहिष्करणभावस्वभावैः परिस्फुरन्ती । ।९२।। 

या शक्तिवर्गाचे खेचरी, गोचरी, दिक्चरी आणि भूचरी हे चार प्रधान 
विभाग केलेले आहेत. या विषयामध्ये खाली लिहिलेल्या गोष्टी स्मरणीय 
आहेत. “किञ्च चितिशक्तिरेव भगवती विश्ववमनात्‌ संसारवामाचारत्वा्च 
वामेश्वयांख्या सती । "” याचा अर्थं असा आहे की, (भगवती चितिशक्ती 
ही विश्चववमन आणि संसाराच्या वामाचारांमुके वामेश्चवरी ही पदवी धारण 
करीत) अखिल प्रमातावर्गाच्या अर्थात्‌ जीवांच्या अंतःकरणात बहिष्करण 
आणि नाना पदार्थाच्या द्वारा (आपल्याला) खेचरी, गोचरी, दिक्चरी व 
भूचरी इत्यादि रूपानी प्रकट करते. 

परमेश्चराची स्वातंत्यशक्तौ विश्वाचा बाह्यप्रसार करण्याच्या भूमिकेवर 
श्रीवामेश्चरीचे रूप धारण करीत असते. शास्त्रकारांनी हे नामकरण खाली 
लिहिलेल्या उपपत्तीच्या आधाराने केलेले आहे. 

१) परमेश्चवराची स्वातंत्यशक्त विश्वाचे वमन करते अर्थात्‌ स्वरूपामध्ये 
केव “अहं " रूपामध्ये अवस्थित भावमंडक्ाचे बाह्य “इदं " रूपामध्ये 
अवभासन करीत असते. 

२) ही स्वातंत्यशक्तौ वाम अर्थात्‌ विरुद्ध आचरण करीत असते. या 
शक्तीचा भाव असा आहे की, स्वभावाच्या विरुद्ध रूपाला अर्थात्‌ संसाराच्या 
रूपाला धारण करून स्वं विश्वाला अनंत आपत्तीचा आणि जन्ममरणाचा 
विषय बनवीत असते. 

३) परमेश्चराची स्वातंत्यशक्तौ ही संसारभावाच्या विरुद्ध आचरण 
करीत असते. या शक्तीचा भाव असा आहे कौ, ती परमेश्वराच्या शक्तिपातास 
अर्थात्‌ कृपेस पात्र बनलेल्या व्यक्तीमध्ये श्रीशिवभावाचा विकास करीत 








६८ निःष्यदट यदिला 


नमकक 


असते. 
अशी श्रीवामेश्वरी शक्ती ही उपर्युक्त श्रीखेचरी इत्यादि चार शक्तौची 
मूलभूत शक्ती आहे. या दृष्टीने “ प्रत्यभिज्ञाहदय या ग्र॑थात असे म्हटले 
आहे को - 
तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ ।।९२।। 
याचा अर्थं असा आहे की, (श्रीशिव आभासन, अनुरक्तौ, विमर्शं, 
बीजारोपण व विलयन ही पंचकृत्ये विसरून) अर्थात्‌ या विशेष ज्ञानाच्या 
अभावामुे आपल्याही शर्तीच्या द्वारा मोहित होऊन (जौव बनून संसारात) 
पडतात, 
या खेचरी आदि शक्ती पशुभावामध्ये सापडलेल्या श्रीशिवांना मोहात 
टाकून त्यांच्या बुद्धीमध्ये संसारातील हेय अर्थात्‌ त्याज्य पदार्थाविषयी 
अह -अधभिनिवेशाचा अर्थात्‌ आसक्तीचा दुराग्रह उत्पन्न करीत असतात. 
यामु संकुचित श्रीशिवांना अर्थात्‌ जीवात्म्याला आपल्या विश्चात्मभावाचे 
तसेच आपल्या अबाध, असीम अर्थात्‌ अमर्यादित अशा पंचविधकृत्य- 
कारितेचे ज्ञान राहत नाही. परमेश्चराच्या याच अवस्थेला “ संसारभाव ` 
असे म्हणतात. 
इतके असूनही या शक्तिवगचि काम द्विमुखी आहे. अर्थात्‌ हा शक्ति- 
वर्ग दोन मुखांनी काम करीत असतो. या दृष्टीने श्रौ. भटुदामोदर यांनी 
^ प्रत्यभिज्ञाहदय'” सूत्र १२ वरी आपल्या मुक्तकांमध्ये असे म्हटले 
आहे को - 
पूर्णावच्छिन्नमात्रान्तबंहिष्करणभावगाः । 
वामेशाद्याः परिज्ञानाज्ञानात्‌ स्युमुक्तिबन्धदाः । ।९२।। 
याचा अर्थं असा आहे की, प्रमाता म्हणजे जीवाच्या अंतःकरणात, 
बाहेर आणि अन्य पदार्थात राहणार पूर्ण व परिमित म्हणजे संकुचित 
श्रीवामेश्चरी आदि (देवी) सम्यक्‌ ज्ञान आणि अन्ञानाने मुक्तौ व बंध 
प्रदान करीत असतात. 
हा शक्तिवर्ग एकीकडे अज्ञानी पुरुषांना अधोगतीच्या गतेमध्ये 
लोरीत असतो तर दुसरीकडे श्रीसटररूच्या कृपेने निर्म हदय 
बनलेल्या पुरुषांना श्रीशिवभावावर आरूढ करण्याची क्षमता या 
शक्तिवर्गामध्ये असते. या दृष्टीने “'प्रत्यभिज्ञाहदय " या ग्ंथावरील टीकेत 
श्रीक्षेमराजांनी असे म्हटके आहे को - 





स्पंदशास्त्र १११ 





एवं सङ्कचितशक्तिः प्राणादिमानपि 
यदा स्वशक्तिव्यामोहितो न भवति, 
` तदा अयम्‌, .... शरीरी परमेश्वरः '।।१२।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, अशा प्रकारे ज्यावेव्टी संकुचित म्हणजे 
परिच्छन्न शक्तांच्या द्वारा (जीव) मोहित होत नाही त्यावेव्टी तो शरीरी 
परमेश्वर “ श्रीशिवभटारकच " असतो, 

अशा सावधान साधकाच्या हदयामध्ये या शक्तौ मृढभाव उत्पन्न करीत 
नाहीत. या शक्तौ तर शरीर, प्राण इत्यारदीमध्ये राहत असूनही साक्षात्‌ 
श्रीशिवच असतात. 

या चारही शक्तिचक्रांच्या स्वरूपाच्या विषयामध्ये शास्त्रकारांचे मत 
संक्षेपाने अशा प्रकारचे आहे. 

१) खेचरी :- “खे बोधगगने चरतीति । प्रत्यभिज्ञाहदयसूत्रटीका 
१२।।'* ज्ञानाच्या अनंत आकाशामध्ये विचरण करणाल्या शक्तीचे 
मूटरूपामध्ये “चिद्रगनचरी अर्थात्‌ चिदाकाशामध्ये विचरण करणारी" 
असे नाव आहे. “पशुभूमिकायां शून्यपदविश्रान्ता किञ्चित्कर्तृत्वा- 
द्यात्मककलादिशक्त्यात्मना खेचरीचक्रेण गोपितपारमाधिकचिद्रगन- 
चरीत्वस्वरूपेण चक्रास्ति। । प्रत्यभिन्ञाहदयसूत्रटीका १२।।"' परंतु 
जेव्हा परमेश्चराच्या सर्वकर्तृता आदि असंकुचित आणि असीम पाच 
शक्तीचा संकोच होऊन या शक्ती कला, विद्या आदि पाच कंचुकाचे अर्थात्‌ 
आवरणाचे रूप धारण करीत असतात तेव्हा पशुभूमिकेवर या शक्तीना 
"खेचरोचक्र ” हे नाव दिलेले आहे. या अवस्थेमध्ये या शक्ती पशुंच्या 
ज्ञानक्षेत्रावर आवरण टाकीत असतात आणि आपल्या ख्या चिद्रगनचरी 
रूपाला लपवृून टाकतात. यामु हे जीवात्मा किंवा पश्‌ स्वतःला शक्तिदारिद्रय 
तसेच असहाय्य समज्‌ लागतात. 

दु सरोकडे “पतिभूमिकायां तु सर्वकर्तृत्वादिशक्त्यात्मकचिद्रगन- 
चरित्वेन । प्रत्यभिज्ञाहदयसूत्रटीका १२।।' या ज्ञानाने हाच शक्तिवर्ग 
सर्वकर्तृत्वा, सर्वज्ञत्व इत्यादि पाच असीम परमेश्वरी शक्तिरूपामध्ये स्पंदायमान 
होत आपल्या वास्तविक “चिद्रगनचरी " रूपाने पतिप्रमात्याच्या अर्थात्‌ 
परप्रमात्याच्या हदयाला विकसित करीत राहतात, 

२) गोचरी :- परा, पश्यती, मध्यमा आणि वैखरी या चार वा्णीच्या 
आणि अंतःकरणाच्या क्षेत्रामध्ये विचरण करणारा शक्तिवर्ग हा एकीकडे 














११२ निंस्यंद् विला 


पशप्रमात्याच्या हदयाला भेदव्याप्तीमध्ये टाकून अपारमाधथिक संकल्प- 
विकल्पांची शिकार बनवीत असतो आणि दुसरोकडे पतिप्रमात्याच्या 
हदयामध्ये पूर्ण अभेद व्याप्तीच्या रूपामध्ये स्फुरायमान असतो. (“प्रत्य- 
भिज्ञाहदयसूत्रटीका '' ९२ पाहावी.) 

३) दिक्चरी :- पाच ज्ञानेद्रिये आणि पाच करम॑द्रिये नामक दहा 
दिशांमध्ये विचरण करणारा शक्तिवर्ग एकौकड पशुंच्या इद्रियांना बाहेर 
संसाराकडे प्रवाहमान बनवून त्याच्या द्वारा या पशुना बाह्य विषयांचे 
भेदरूपामध्ये ग्रहण करवीत राहतो आणि दुसरीकडे पतिप्रमात्याला अर्थात्‌ 
परमेश्वराला आंतर्मुखीन तसेच अतीद्रिय संवेदनेच्या द्वारा प्रत्येक पदार्थाचे 
अभेद “अहं " रूपामध्ये ग्रहण करवीत असतो. (“ प्रत्यभिज्ञाहदय- 
सूत्रटीका'' १२ पाहावी.) 

४) भूचरी :- शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध या पाच प्रमेय 
भूमिकांमध्ये विचरण करणारा शक्तिवर्ग एकौकडे पशुप्रमात्याला भिन्न 
रूपामध्ये अवभासित होणा्या घट, पट इत्यादि अनंत प्रमेयजालांच्या 
गोरखधंद्यामध्ये फसबीत असतो आणि दुसरीकडे पतिप्रमात्याला याच 
अनंत रूपांच्या प्रमेय पदार्थाचे आपल्याच अंगाप्रमाणे विशुद्ध अशा कवच 
चिद्रूपामध्ये अनुभव करवीत असतो. (“ प्रत्यभिन्ञाहदयसूत्रटीका'* १२ 
पाहावी.) 

सर्व आंतर शक्तिचक्र हे स्पंदमयी संवित्‌सह अर्थात्‌ शक्तौ सह अभित्न 
असल्यामुके सतत स्पंदमय अर्थात्‌ नित्य चेतन आहे. हाच नित्य चेतन 
शक्तिवर्ग सर्व इद्रियवर्गामध्ये आणि याहून इतर अन्य देह, प्राण, पुरयष्टक 
इत्यादींमध्ये चेतनेचा संचार करवृन त्यांना चेतनाचा समानधमीं बनवीत 
असतो. यामुके ज्याप्रमाणे स्वयं परमेश्वर आपल्या असीम विश्वात्मक 
रूपामध्ये सृष्टी -संहारादि कारये करीत असतो त्याप्रमाणे संसारी जौवही 
आपल्या आपल्या अनुरूप परिधीमध्ये अर्थात्‌ मयदिमध्ये किवा क्षत्रामध्ये 
किंवा सीमेमध्ये त्याचप्रकारे सृष्टी -संहारादि कायं करीत राहतो. 

जीवभावामध्ये इद्ियांची प्रवृत्ती, स्थिती आणि संहती अर्थात्‌ (सृष्टी, 
स्थिती, संहार) यांची अवस्था पुढीलप्रमाणे आहे. 

९) प्रवृत्ती किंवा सृष्टी :- "प्रवृत्तिः जिषृक्षितार्थोन्मुखतासमुन्मिष- 
दवस्था । । स्पंदकारिका।। ' आपल्या आपल्या ग्राह्य विषयांना (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गंध) ग्रहण करण्याकाली इद्वियांच्या आपल्या विषयांकडे 


स्पंदशास्त्र ११३ 





उन्मुख होण्याच्या अवस्थेला “इद्ियांची प्रवृत्ती " किंवा “सृष्टिदशा " असे 
म्हणतात. 

२) स्थिती :- ““स्थितिर्गृहीतार्थविश्रान्त्यावस्था । । स्पंदकारिका । । ” 
आपल्या आपल्या किवा आपल्याला अनुकृल ग्राह्य विषयांना ग्रहण 
केल्यानंतर काही काक्छ त्या विषयाबरोबरच तन्मय होऊन विश्रांत होण्याच्या 
अवस्थेला “इद्रियांची स्थितिदशा " असे म्हणतात. 

३) संहार :- “संहतिः कृतकृत्यत्वात्‌ बाहयार्थपरित्यागे स्व- 
व्यापारोपरमः प्रत्यस्तमयावस्था । । स्पंदकारिका। 1" अभिलषित अर्थात्‌ 
इच्छित कार्य समाप्त ्ाल्यावर त्याच ग्रहण केलेल्या ग्राह्य पदार्थाहून 
वेगे होऊन आपल्या कार्यापासून निवृत्त होण्याच्या अवस्थेला “डइद्वियांची 
संहारदशा ” असे म्हणतात. यालाच दुस्या शब्दामध्ये इद्रियांची “प्रत्यस्त- 
मयावस्था” असेही म्हणतात, 

अशा प्रकारे हौ गोष्ट स्पष्ट होते की, सर्व आंतर शक्तिचक्र आणि 
त्या द्वारा बाह्य इद्रिय वर्गं अथवा सर्व जडवर्गाला सत्ता देणारे मलततव हे 
अहं प्रत्यवमर्शात्मक स्पंदततत्व अर्थात्‌ संविद्धद्मरिकाच आहे. आता केवट 
त्या ततत्वाच्या परीक्षेचा प्रश्रच शिक राहिला. या विषयामध्ये शास्त्राचे 
सखोल अध्ययन, प्रत्यक्षादि प्रमाणांनी प्राप्त ्ञालेली यथार्थ अनुभूती 
आणि सर्वपरी अर्थात्‌ सर्व प्रकारांनी श्रीगुरुचरणांची सेवा या 
गोष्टीची आवश्यकता आहे. 

सातव्या सूत्राच्या उत्तराधांमध्ये “यतः स्वतन्त्रता तस्य सर्वत्रेयम- 
कृत्रिमा । 1" याच्या द्वारा सूत्रकारांनी या गोष्टीकडे संकेत केलेला आहे 
को, अथक प्रयत्न आणि अतूर श्रद्धा यांनी त्या मौलिक तत्त्वाची परीक्षा 
केल्यावरच मितप्रमात्याला अर्थात्‌ मर्यादित ज्ञात्याला किंवा जीवात्म्याला 
आपल्या मूलभूत सहज स्वातंत्याची अनुभूती होत असते. ।।६-७।। 

म ओह शरै तह ओ 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

अशा प्रकारे ताकिक प्रमाणांनी सिद्ध केलेल्या तत्त्वाच्या प्रत्यभिज्ञानासादी 
अभिज्ञानासहित असलेला उपाय ग्रंथकारांनी ह्या कारिकांमध्ये सांगितला 
आहे. 

ह्या पूवीं स्पष्ट केठेल्या तत््वाची आदराने, श्रद्धेने आणि प्रयलाने, 








११४ निष्यंदछ ला 
“^ श्रीशिवसृत्र'" या ग्रंथात “उद्यमो भैरवः" अर्थात्‌ उद्योग हाच भैरव 
आहे. अशा प्रकारे प्रतिपादन केल्याप्रमाणे, सर्वं भेदांचा उपसंहार करून, 
आपल्या ओज (तेजस्वी) वृत्तीना पसरवून (प्रसार करून किवा वाढवून)., 
परिपूर्ण अशा अंतर्मुखस्वरूपाचे सेवन करून भैरवरूप उद्योगाने परीक्षा 
करावी. सर्वाना अनुभवातून जाणविणारी, त्या श्रीशंकरात्मक स्वस्वभावाचौ 
अकृत्रिम, सहज व स्पंदतत्त्वरूप स्वतंत्रता ही सर्वत्र म्हणजेच जड आणि 
अजड (चैतन्य युक्त) पदार्थामध्ये स्फुरण पावत स्थित आहे. 

अशा प्रकारचे तत्त्व कोणते आहे ? याला उत्तर “यतः पासून 
"“लभते'' पर्यत दिके आहे. “अयम्‌ " म्हणजेच ““हा” चा अर्थं येथे 
करणवर्ग म्हणजेच तेरा इद्रिये असा होतो. तो लोकांना गोरुक आदि 
रूपात माहीत असतो. मात्र लोक शास्रात केलेटी व्याख्या जाणत नाहीत; 
कारण तो नेहमीच अदृश्य असल्याने त्याचा “हा” असा निदंश केला 
जाऊ शकत नाही. ही तेरा इद्विये जरी विशेषत्वाने मृढ असली, मायेमुठे 
जड भासत असली आणि अणुपेक्षाही अधिक मूढत्व प्राप्त केलेली असली 
तरीही अमृढाप्रमाणे म्हणजेच चेतनाप्रमाणे स्वतःच प्रवृत्ती, स्थिती आणि 
संहार या अवस्था त्यांना प्राप्त होतात म्हणजेच ही इंद्रिये विषयांकड प्रवृत्त 
होतात, तेथे रमतात आणि त्या विषयांपासून परत मागे फिरतात असा 
त्याचा अर्थं आहे. हा इद्रियसमृह अशा प्रकारे अवस्थांना कसा काय प्राप्त 
होतो ? याचे उत्तर असे आहे की, आंतरचक्राने ती इद्रिये ही स्थिती प्राप्त 
करतात. 

येथे आंतरचक्र याचा अर्थ करणेश्वर असा असून आंतःकरणे (आतील 
इद्विये) नाही; कारण ही अंतरिद्रिय “ वर्ग" या शब्दाने स्वीकारल जातात. 
पुढे सांगितल्या जाणाच्या पूर्यष्टकालाही हे पद उपयोजिलेठे नाही; कारण 
त्या पूर्यष्टकामध्ये असकेके अंतःकरणत्रय (मन-बुद्धी- हंकार) हेही एकत्र 
आलेले आहेत किवा त्यांचाही “ वर्ग "” या शब्दाने उद्टेख केला जातो आणि 
त्या इद्वियांनाही उदेशुन आंतरचक्र हा शब्द वापरलेला नाही; कारण ती 
दद्रिये केवठ् वासनारूप असल्यामुढे ती ज्यांना उपदेश द्यावयाचा आहे 
आणि ज्यांना योग म्हणजे काय ते माहीत नाही, अशा विद्यार्थापुढे प्रत्यक्ष 
होत नाहीत. ज्याने इद्रियांना जाणे आहे अशा योगिजनाला उपदेशांची 
(सुचनांची) आवश्यकता नसते; कारण स्वतःच परततत्वाचा अभ्यास 
किवा परिशीलन करून त्याने ते प्राप्त केलेके असते. 


स्यंदशास्त्र ११५ 





त्यामुढ्टे “विमूढोऽमृढवत्‌'” या पदाबरोबर करणवर्गाचाच संबंध 
लावणे योग्य आहे. त्याचा संबंध आंतरकरणेश्चरीचक्राबरोबर लावता येत 
नाही कारण ते चक्र चैतन्याच्या चमत्काराच्या रूपाचे आहे. 

असे म्हणण्याचा ग्र॑थकाराचा आशय असा आहे की, हा जो श्रीशंकरात्मक 
स्वस्वभाव आहे तो एकरूपतेने आणि एकाचवेकेस, त्याच्या अत्यंत दुर्घट 
कामे करणाया स्वातंत्यशक्तीच्या साहाय्याने सर्व ज्ञानाचे सार अशा 
करणेश्चवरीचक्राला आणि जड भासणाय्या करण वर्गाला एकात्म भासवितो, 

हा स्वस्वभाव, ग्र॑थकाराच्या मते करणेश्चवरीचक्राला आणि करणवर्गाला 
प्रवृत्ती, स्थिती आणि संहार या अवस्थेतुन जावयास लावतो. त्या ईश्वराच्या 
कृपेमुे ज्याप्रमाणे करणेश्वरीचक्र त्या त्या पदार्थाची सृष्टी इत्यादि करते 
त्याचप्रमाणे करणवर्ग जड असूनही तो सृष्टी इत्यादि घटना घडवून 
आणणारा असा दिसतो. 

जरी रहस्यदृष्टीने जड करणवर्ग अस्तित्वात नाही; या उलट करणेश्चरच 
विज्ञान देहरूप असतात तरीही येथे सुप्रसिद्ध प्रतीतीनुसार उपदेश देणाय्यांना 
क्रमानेच रहस्यार्थाच्या उपदेशामध्ये अनुप्रवेश द्यावा म्हणुन असे सांगितले, 

अशा प्रकारे गोरकादिरूप करणवर्गाच्या प्रवृत्त्यादि क्रमाने त्याचे 
अधिष्ठानरूप स्वतःचे मरीचिचक्र अर्थात्‌ किरणांचे चक्र निरीक्षित असताना 
योगी त्या दोघां नाही प्रेरणा देणाय्या श्रीशंकरात्मक स्वस्वरूपाची परीक्षा 
करतो. स्वस्वरूप प्राप्त करण्यासाठी त्याची अकृत्रिम अशी स्वतंत्र शक्त 
योग्याला सर्व ठिकाणी मिकते हेही यातून सांगितले. 

यामुट्छे हेच परम उपादेयत्व असल्याने अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ट ध्येय असल्याने 
या तत्त्वाची परीक्षा करणे योग्य आहे किंवा हे तत्त्व परीक्षणास योग्य 
आहे . याच तत्त्वाची परीक्षा करावी; कारण मागे सांगितल्याप्रमाणे हे तत्त्व 
प्राप् करण्याचे उपायहौ सहजसोपे आहेत. त्यामुरे या ततत्वाची परीक्षा 
आदराने, बहुमानाने आणि इच्छित विषयांच्या उपभोग घेण्यातल्या अविरोधाने 
युक्त होऊन करावी. अशा प्रकारच्या परीक्षणासाठी या ठिकाणी केलेल्या 
उपदेशानुसार योग्य काल आहे. यासंबंधी रहस्य जाणणाव्या श्रीगुरूनी 
असे म्हटले आहे कौ - 

निजनिजेषु पदेषु पतन्त्विमाः करणवृत्तय उल्ठसिता मम। 

क्षणमपीश मनागपि मैव भूत्वदविभेदरसक्षतिसाहसम्‌ | । 

। । उ.स्तो.८।७।। 








११६ ५ निंःस्यद्ट पिला 


अर्थं :- माञ्या उहठसित केल्या या इंद्रियांच्या वृत्त त्यांच्या त्यांच्या 
पदांच्या (विषयांच्या) ठिकाणी जावोत. हे ईश्वरा ! क्षणभरासाटीसुद्धा तुञ्याशी 
अभिन्न असणाव्या त्यांचा आनंद कमी होऊ देण्याइतका तु उतावीक्छ होऊ 
नकोस, 

"परीक्ष्यम्‌" येथला कृत्‌ प्रत्यय हा योग्यता, शक्यता, प्राप्तकालता 
आणि प्रेषण इत्यादि सुचवितो. 

या श्छोकातून ग्र॑थकाराने इद्रियांना चेतन म्हणणाव्या चार्वाकाचे मतहो 
खोडन काढले आहे; कारण असा सर्वाचाच अनुभव आहे कौ, जड करण 
(इद्रिय) वर्ग बलात्काराने किवा बलजवबरीने अमृढत्तव-प्रवृत्यादीना प्राप्त 
होतो अर्थात्‌ त्याला सृष्टी इत्यादि अवस्था बव्जबरीने अथवा अन्य कोणा 
(परमतत्वा) मुटे प्राप्त होतात. ।।६-७।। 

रैर अर रैर ओर त 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरजनी टीका :- 

आधी भगवान्‌ श्रीपरमशिवांचे नित्यस्वरूप सांगून आता दोन श्छोकांनी 
विश्वाचे अणुपरमाणू आदि अखिल वेद्यवस्तुंमध्ये त्यांचे स्वरूप पूणं 
असते, हे “यतः करणवर्गोऽयं ..... 1 ।६।।'' व “लभते तत्प्रयलेन 
दधत । 1७ ।।'' असे दोन कारिकांनी सांगतात. 

परमेश्वराच्या स्पंदशक्तोच्या संबंधमात्राने आंतर आणि बाह्य इद्रियवर्गांमध्ये 
चैतन्य निर्माण होते; कारण इद्रियवर्गामध्ये स्वतःचे असे साम्यं नसते 
आणि श्रोत्रादि बाह्य आणि मनःप्रभृती आंतर अशी तेरा इद्रिये ही अचेतन 
किवा जड आहेत. स्पंदरूप चितिशक्तौ त्या इद्रियांमध्येच स्रोतरूपाने 
प्रवाहित होऊन त्यांना चेतनत्व देते. परमेश्चराच्या ठिकाणी अचेतन 
पदार्थात चैतन्य प्रदान करण्याची शक्तौ नाही, हे म्हणणे कोणत्याही प्रकारे 
स्वीकारता येत नाही. या अचेतन पदार्थामध्ये चैतन्य प्रदान करण्याचे 
सामर्थ्य हा मृकतः चिद्रूप परमेश्वराचा स्वभाव आहे. यामुके परमेश्वर 
शरीरेद्िये, बुद्धी, प्राण आर्दीना चेतनत्व देऊन स्वतःच्या कल्पनेने त्या 
त्या (इद्रियांची) कार्य करण्याची क्षमता निर्माण करतो आणि अशा प्रकारे 
त्या इद्रियांहून भिन्न अच्युततत्त्वाला लोहचंबकाप्रमाणे इद्रियगोचर करतो. 
शरीरादि ही त्या परमतत््वाची केवव्छ साधने होत. जर त्या शरीरादीमध्ये 
कार्यकरणक्षमता स्वतः होऊनच असते असे स्वीकारे तर मग शरीर 





स्पंद शास्त्र ११७ 


पडल्यानंतर किवा मृत्यूनंतरहौ ती कार्यकरणक्षमता दिसली असती. त्यामुटे 
श्रद्धातत्पर आणि संयत इद्रियांनी साधक पुरुषान यथार्थ तत्त्वाची परीक्षा 
करूनच स्वाभाविक स्वातंत्यशक्तीचे अर्जन करावे. यासंबंधी 
““श्रीमद्धगवद्रीता '' या ग्रंथात भगवान्‌ श्रीकृष्णांनी असे सांगितले आहे 
की - 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।।९५-४ ।। 

अर्थं :- त्यानंतर ज्या स्थानी गेलेले (जीव) परत मागे परतून येत 
नाहीत त्या स्थानाला जाणून घ्यावे. ज्याच्यापासून ही अनादि संसारप्रवृत्ती 
पसरी आहे त्याच आद्य पुरुषाला “मी शरण आहे " अशा भावनेने सर्व 
प्रकाराने जाणावे. 

त्यामुे सर्वं भावाने एकाग्र मनाने त्या स्वस्वरूपाचे अनुसंधान 
करावे. ।।६-७।। 

न दीच्छानोदनस्यायं प्रेरकत्वेन वर्तते । 
अपि त्वात्मबलस्पर्शात्‌ पुरुषस्तत्समो भवेत्‌। ।८।। 

अन्वयां :- 

अयम्‌ पुरुषः - हा जीव, लौकिक पुरुष, संसारी, “मित प्रमाता", 
इच्छानोदनस्य - स्वतःच्या इच्छेच्या टोचणीने, इच्छाबव्ावर , प्रेरकत्वेन - 
आपल्या इद्रियांना प्रेरणा देणारा म्हणुन- प्रेरक या भूमिकेने, न वर्तते - 
व्यवहार करीत नाही, वागत नाही, अपि तु - परंतु, आत्मबल-स्पर्शात्‌- 
स्पंदाच्या अथवा आत्म्याच्या किवा “परप्रमाता'” जो ईश्वर त्याच्या 
सामर््याच्या स्पर्शामुके- त्याचे सामर्थ्यं असते इतकेच नव्हे तर त्या 
स्पशामुठे तो, तत्समो - त्याच्यासारखा- कार्य करण्यास सक्षम, भवति- 
होतो. ।।८।। 

अथं :- हा जीव किवा लौकिक पुरुष, किवा मितप्रमाता हा इच्छेच्या 
बव्छाने आपल्या इद्रियांना प्रेरणा देणारा अर्थात्‌ प्रेरक या भूमिकेने व्यवहार 
करीत नाही किवा वागत नाही; परंतु स्पंदाच्या अथवा आत्म्याच्या किवा 
परप्रमात्याच्या किवा परमेश्चराच्या समर्थं स्पर्शामुटे तो जीव स्वयं त्याच 
पतिप्रमात्याप्रमाणे किवा परमेश्वराप्रमाणे बनतो अर्थात्‌ त्याच्याप्रमाणे कार्य 
करण्यास सक्षम होत असतो. ।।८।। 


ह तर तह तैः तर 








9१८ 


_ तिष्य पल्ला 





श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

ज्याप्रमाणे एखादा मनुष्य हाताच्या साहाय्याने चानुकादिकना मारण्याचो 
ररणा करतो त्याप्रमाणे हा अंतरात्मा इच्छारूपी शक्तीने इद्र्यांना विषयाकडे 
ररणा करीत असतो. इच्छारूपी साधन असले तरच इद्रिय विषयाकड 
जातात असे नाही तर आत्म्याची जी स्वाभाविक सर्वकर्तत्वशक्तौ आहे 
तिच्या सामर्थ्यानि तो इद्ियांकड्न विषयांना ग्रहण करवितो. त्यामुके हा 
आपला आत्मा सर्वशक्तिमान्‌ सत्ताधीश आहे. आत्मा हा शब्द जीवात्मा व 
परमात्मा या दोघांनाही लाग्‌ होत असतो. ज्याप्रमाणे सर्वसत्ताधीश परमेश्वर 
स्वतःच्या चैतन्य शक्तीच्या बल्ावर स्वतंत्रपणाने यथेष्ट रीतीने जगाची 
त्पत्ती-स्थिती-लय करू शकतो त्याप्रमाणे हा संसारी जौवात्मा ज्यावेटेला 
त्या स्वतंत्र इच्छाशक्तीचे बल घेतो त्या त्या वेस तो इद्रियांना विषयाकडे 
प्रवृत्त अगर निवृत्त करू शकतो. त्यामुे तो त्या वेकेला स्वतंत्र शक्तिमान्‌ 
अशा परमेश्चराप्रमाणे समर्थं होत असतो. ज्याप्रमाणे ईश्चर सर्वकरतृत्व व 
आदिशक्तीच्या योगाने विश्चाला निर्माण करतो ब जाणतो त्याप्रमाणे हा 
जीवात्मा त्या स्वतंत्र शक्तीच्या बल्ावर जाणण्याची व करण्याची क्रिया 
करतो; कारण तो मायेच्या योगाने नियतीने केलेल्या ठराविक विषयांचे 
ज्ञान व ग्रहण या क्रिया करीत असतो. फक्त त्यावेकेला हा जीव आपली 
जागृती ठेवीत असतो म्हणजे त्याला आपल्या स्वातत्य शक्तीची जाणीव 
नसते. अशा रीतीने जौव ईश्वरशक्तीमध्ये येत असल्याने इश्वर व जीवात्मा 
हे एकच आहेत. अशा स्थितीत त्या जीवाच्या पाठीमागे भेदाचे बंधन काय 
म्हणून असते 2 वास्तविक पाहता जीवात्मा पुरुष केव इच्छा, प्रेरणा 
किंवा साधनसमृहाच्या प्रेरणेचा स्वतंत्र कर्तां असतो. याशिवाय आपल्या 
आवरणरहित, चिद्रूपज्ञत्व, कर्तृत्व इत्यादीच्या बच्छाच्या स्पर्शाने तो सर्वज्ञ 
व सर्वकर्ता बनतो.।।८ ।। 


भ म तैर तह त 
श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 
पण येथे कोणी अशी शंका घेईल कौ, करणांचे अर्थात्‌ साधनांचे 
परेरकत्व स्वस्वभावाकडे निरपेक्षतेने जात नाही. धर्माधर्म संबंधाने 
चेतनप्रमात्याच्या ठिकाणी इच्छा नामक गुण उत्पन्न होतो. या इच्छागुणाने 
युक्त आलेला चेतनप्रमाताच करणांना प्रवर्तित करतो व त्यामुठे करणे 





स्पंद शास्त्र ११९ 


अर्थात्‌ साधने विषयाचा स्वीकार किवा त्याग करतात. सारांश, करणप्रवृत्तीचे 
कारण प्रमात्याचे स्वातंत्र्य हे नसून ध्मांधर्मामुठे उत्पन्न होणारा हा गुण हे 
आहे. यावर कारिकाकार असे म्हणतात को - 

स्पष्टीकरण :- नोदन म्हणजे प्रेरणेचे साधन होय. एखादा मनुष्य 
आपल्या हात या साधनाने चाबूक इत्यादि जड वस्तृला प्रवतित करतो 
असा प्रकार करणप्रेरणेचा नाही. स्वस्वभाव हा इच्छेच्या साहाय्याने 
जडकरणांचा प्रेरक होत नाही, तर तो “आत्मबलस्पशनिच "' म्हणजे 
स्वभावभूत आंतरिक शक्तोच्या संस्पर्शानेच करणांना प्रवृत्त करतो. करणांचे 
प्रवर्तन व स्वस्वभाव यांच्यात धर्माधर्ममूलक इच्छेच माध्यम नसते हा 
अर्थ. या बाबतीत पुरुष व ईश्वर यांचे साम्य आहे. ईश्वर हा स्वस्वभावाच्या 
भूमिकेवर आरूढ होऊन जगताच्या प्रवृत्ती, स्थिती व संहती अर्थात्‌ संहार 
घडवून आणतो. त्याच स्वस्वभावाच्या भूमिकेवर आरूढ होऊन पुरुषही 
करणवर्गाची स्वविषयांत प्रवृत्ती, स्थिती व संहती घडवून आणतो. तो 
विश्वाचा ज्ञाता व निर्माताही असतो. त्याचप्रमाणे पुरुषही स्वभावबलानेच 
ज्ञातृत्व व कर्तृत्व यांनी युक्त होऊन आपले नियत विषय जाणतो आणि 
निर्माणही करतो. ज्याप्रमाणे ईश्चराला विश्चनिर्मितीकरिता स्वतंत्र अशा 
साधनाची गरज पडत नाही त्याप्रमाणेच करणे प्रवृत्त करावयास पुरुषालाही 
इच्छा या माध्यमाची गरज पडत नाही. इच्छा ही धर्माधर्ममूलक असून 
आत्म्याचा तो एक गुण आहे अशी नैयायिकांची कल्पना आहे. या 
इच्छागुणाचा येथे निषेध आहे. स्पंदशास्त्राची इच्छे ची कल्पना वेगव्ठौ आहे 
ती पुटे येईलच.।।८।। 


तरह ओह तह ह तरः 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
प्रमातृत्व वर्गामध्ये स्पंदशक्तीचा स्पर्शा 

पूर्वं सूत्रामध्ये असे म्हटलेले आहे कौ, शाश्वत स्पंदमय अनुत्तरतत्त्व 
स्वतंत्र इच्छाशक्तोच्या द्वारा अचेतन इंद्रियवर्गामध्ये चेतनेचा संचार करून 
इद्रियवर्गाला चेतनधमी बनवीत असते. या संबेधामध्ये अशी शंका उत्पन्न 
होत असते कौ, पतिप्रमाता अर्थात्‌ परमेश्वर आणि जडवर्ग यां मध्ये 
अवस्थित असा पशुप्रमाता अर्थात्‌ संसारी जीव यांच्यासाठी कोणते स्थान 





कनन 





१२० निःष्यंद र्विला 


अवशिष्ट किंवा शिल्लक राहत असते ? हा पशुप्रमाता नेहमीच या दोहो मध्ये 
लरकत राहून किवा अडकून कोणत्यातरी दिशेने आलेल्या इच्छारूपी 
चाबुकाच्या माराने इंद्रियांना आपापल्या कार्याकड प्रवृत्त होण्याची केव्छ 
प्ररणा देत असतो का? या शंकेचे निवारण या सुत्रामध्ये केले जाणार 
आहे. 

वृत्ती :- असा विचार करणे योग्य नाही को, हा मितप्रमाता किवा 
जीवात्मा अर्थात्‌ पशुप्रमाता श्रीपरमेश्चवराच्या इच्छारूपी अंकुशाच्या द्रारा 
इद्रियवर्गाला आपापले काम करण्याची केवर प्रेरणा देत राहतो. परंतु 
याचा अर्थं असा आहे कौ, हा मितप्रमाता आपल्या स्वरूपामध्ये स्थित 
द्माल्यावर आपल्या इच्छेनुसार बाह्य तसेच आभ्यंतर कार्याची सृष्टी करीत 
असतो. अशा अवस्थेमध्ये या मर्यादित प्रमात्याला केव इद्रियांना 
विषयाभिमुख बनविण्याचे समार्य असत नाही; परंतु हा प्रत्येक क्षत्रामध्ये 
स्वतंत्रतेने कार्य करण्याची क्षमताही प्राप्त करून घेत असतो .।।८।। 

विवरण :- प्रस्तुत सूत्रामध्ये प्रत्यक्षात मागील सूत्राचीच व्याख्या 
केलेली आहे. मागील सूत्रामध्ये जे काही सांगितलेले आहे त्यामुटे सहजपणे 
अशी शंका निर्माण होते को, जेव्हा पतिप्रमाता सरट्ट जडवगांमध्ये चेतनासंचार 
करून संसाराचे कार्य चालवीत असतो तेव्हा संसारी ग्राहकवर्ग अर्थात्‌ 
संसाराच्या सर्वं जीवांचे अस्तित्वच संशयात पडत असते. परंतु वस्तुस्थिती 
तर याहून काही वेगव्टीच असलेली आढन्ून येते. संसाराच्या प्रत्येक 
आदान-प्रदानकाल्ी आपण असे पाहतो कौ, प्रत्येक संसारी जीव (ग्राहक) 
आपल्या स्वतंत्र इच्छेने आपल्या इद्रियांना सहजरूपामध्ये विषयाकडे 
अभिमुख किवा प्रवृत्त अगर विषयापासून निवृत्त करीत असतो. शेवटी 
कोणत्याही प्रकारचा कार्यकलाप संपन्न होण्याच्या वेव्छ श्रीपरमेश्वर स्वतः 
हिमालयासारख्या उंच मंचावर उभा राहून जीवांना कठपुतव्टीप्रमाणे नाचवीत 
तर राहत नाही ना? जर अशी परिस्थिती असती तर संसारातील सवं 
ग्राहकवर्गाच्या अस्तित्वाचा अभिप्राय किवा अथच काय राहिला असता? 
याबरोबरच जेव्हा संसाराचा सर्वं ग्राहकवर्ग प्रत्यक्षरूपामध्ये स्वतः प्रत्येक 
प्रकारचे आदानप्रदान करताना दिसून येतो तेव्हा या यथार्थाला केवल 
परमेश्चवराच्या इच्छेचे नाव देऊन टाकता तरी कसे येणार 2? ह्या शंकेचे 
समाधान तोपर्य॑त होणे असंभव आहे जोपर्यत शैवसिद्धान्तानुसार पतिप्रमाता 


स्पंद शास्त्र १२१ 


अर्थात्‌ श्रीशिव किवा पूर्णप्रमाता, पशुप्रमाता अर्थात्‌ संसारी ग्राहक किंवा 
मितप्रमाता आणि सर्वं ग्राह्यवर्गं अर्थात्‌ जडप्रमेय वर्ग किंवा ग्राह्य, ज्ञेय 
विषय याचे वास्तविक किवा खरे स्वरूप काय आहे हे समजत नाही. या 
तीन प्रकारच्या भिन्न भिन्न आणि पारस्परिक संबंधरहित स्वतंत्र सत्ता आहेत 
को एकच मूलभूत सत्तेची केवट तीन रूपांतरे आहेत ? 
या संबंधामध्ये ही गोष्ट विचारणीय आहे की, सूत्रकाराने या सूत्रामध्ये 
आत्मबलाच्या स्पर्शाने जे कोडे उलगडविले आहे त्याचा खरा अर्थ कायः 
आहे ? आत्मबल हे स्वतः काय आहे आणि हे आत्मबल कशाला स्पर्शं 
करीत असते ? शैवशास्त्री लोकांचे मत असे आहे कौ, प्रत्यक्षात सतत 
स्पंदमयी पारमेश्चर सत्ता स्वतःच या तिन्ही रूपां मध्ये प्रकाशमान आहे. ही 
पारमेश्वरी सत्ता विभू असल्यामुटे सर्वव्यापक आहे. या दृष्टीने ^ तंत्रालोक" 
या ग्र॑ंथात श्रीअभिनवगुप्ताचार्य यांनी असे म्हटले आहे कौ - 
विभुत्वात्सवंगो नित्यभावादाद्यन्तवजितः। 
विश्वाकृतित्वाल्िदचित्तदैचित््ावभासकः।।६९।। 
ततोऽस्य बहुरूपत्वमुक्तं दीक्षोत्तरादिके ।।१.६२।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, (श्रीशिव) हा प्रभू असल्यामुटे सर्वव्यापक 
आहे. तो नित्य असल्यामुके अनादि व अनंत आहे. तो (श्रीशिव म्हणजे) 
विश्चाकृतीच आहे. त्यामुके तो चिद्रूप व अचिद्रूपही आहे . त्याच्या सर्व 
विचित्रतांचे अवभासन म्हणजे प्रकटीकरण तोच करतो. तो श्रीशिव आपल्या 
शक्तीने बहरूपत्व धारण करतो. 
ही सतत स्पंदमयी पारमेश्चर सत्ता नित्य असल्यामुके आदि अंतरहित 
असते. ही परमेश्वराची सत्ता विश्चाकृती असल्यामुखे स्वतःच चेतनरूप, 
जडरूप आणि विश्वाच्या विचित्र आकारप्रकारचे अवभासन करणारी 
आहे. सत्य गोष्ट अशी आहे कौ, या कारणांनी ही स्पंदमयी परमेश्वराची 
सत्ता स्वतः बहुरूपी अर्थात्‌ अनेक रूपे धारण करणारी अशी आहे. 
““विश्वनि्माणेच्छुहि परमेश्वरः प्रथमं स्वाव्यतिरिक्तमेव विश्वं 
प्रकाशयेत्‌, अयमेव हि आदिसर्गः तत्र तत्रागमेषु उच्यते । । तंत्रालोक- 
विवेक १.९१३५।।'' असीम तसेच अनंत शरक्तौनी परिपूर्ण असे श्रीशिव 
विश्वाचे बाह्य अवभासन न करण्याच्या संकल्पात्मक अर्थात्‌ इच्छात्मक 
उन्मुखतेकाली किवा उत्सुकतेसमयी सर्वप्रथम त्याचे अवभासन स्वरूपाहून 
अभिन्न अहंविमर्शात्मक रूपामध्ये करीत असतात. या अवभासनाचे शास्त्रीय 





पी 


[र 


क वनि --- ~ व 
= नक य ॥ वि री न नि 
जनिः $ 9 वये करन ह य 


गि स क 
नि नि कण्व 


व = ज व स मी इ क र दै क मिरी 1 2 क र । 
~ ~ हि र 


रा 






थ कनि क 
नन ~ [ए क 
ज ~ 


रो निर 
जा जा ज जा जः 1 ~ 


= जा 


एव 
ज 
[ 


१२२ †नैःस्यद््‌ विला 











नाव "आदिसर्गं" असे आहे . त्यानंतर “ अनन्तरं यदास्य मायया 
सर्गचिकिर्षा भवति तदा स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वात्मदर्पणे अनन्तम्राह्य- 
ग्राहकद्रयाभाससन्ततीराभासयति । । तंत्राल्ोकविवेक ९१.१३५ । । यानुसार 
श्रीशिव हे आपल्याच स्वातंत्यशक्तीचे रूपांतर असलेल्या मायाशक्तोच्या 
द्वारा स्वरूपावरच आवरण टाकृन स्वतःच्या आत्मरूपाच्या दर्पणामध्ये 
अनंत प्रकारच्या ग्राहकांचे आणि ग्राह्याचे अवभासन करीत असतात. या 
ट्टीने “ तंत्राल्ोक'” या ग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 
सोऽ यमात्मानमावृत्य स्थितो जडपदं गतः ।।१३४ ।। 
आवृतानावृतात्मा तु देवादिस्थावरान्तगः। 
जडाजडस्याप्येतस्य दैरूप्यस्यास्ति चित्रता । ।९३५।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, तो परमेश्वर स्वात्म्याला आवृत करून 
मायेच्या प्रभावाने संकुचित होतो. त्यामुठे त्याचे रूप आवृत व अनावृत 
असे होते. देव योनीपासून स्थावरापर्यत पसरकेल्या जडचेतन रूप अशी 
याची दोन रूपे असली तरी याची अनंत रूपे किवा भेद आहेत. 
संसारी ग्राहकदशा आणि ग्राह्यदशा स्वरूपावर पडलेल्या आवरणाच्या 
तारतम्यावर आणि अनुपातावरच आधारित आहे. अशा प्रकारे परमेश्वर 
हे स्वयं तिन्ही रूपांमध्ये अवभासन करीत असतात किवा अवभासित 
आहेत. खालील तक्त्यांवरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. 
तक्ता माक ९ 


आवरणाचे 





प्रमात्याचे अथात्‌ शक्तीचे स्वरूप 



































"1 जीवा शय 1 व 
१ | प्रतिप्रमाता अर्थात्‌ | विशुद्ध चिद्रूप ज्ञानत्व आणि 
श्रीशिव किवा अनावृत्त म्हणजे कर्तृत्वरूपपूर्ण 
परमेश्वर उघड स्वातंत्र्य 
पशुप्रमाता अर्थात्‌ | चित्‌ ब अचित्‌ संकुचित ज्ञान 
संकुचित जीव अर्ध आवृत्त अर्थात्‌ | आणि क्रिया 


अधं ्आाकलेले व 
अधं-अनावृत्त 
अर्थात अधं उघड 
अचित्‌ चिद्रूपतापूर्णं 
आवृत 











ज्ञेयभाव व 
कार्यभाव 


जड प्रमेय अर्थात्‌ 
संसार किवा जगत्‌ 








स्पंदशास्त्र 9 


९) 
१५ 


तक्ता क्रमांक २ 


| आकार भावांचे रूप 


विश्चात्मभाव सर्वभाव आपल्या भेद्रहित 
आकारहीन अंगाप्रमाणे सर्वव्यापक 


















देवता मानव 
पशुपक्षिवगं 


देह, प्राण पूर्यष्टक | सर्व भाव आपल्या- 
व शून्य पासून भिन्न 

घोर मृूढतेमध्ये किवा 
प्रकृतीचे असंख्य 
भेद 





















जड पंचमहाभूते | सर्वं स्थावर 
अंधारात पड्न 
राहिल्यामुे 


संज्ञाहीनता 


प्रत्यक्षात जगतामध्ये दिसून येणाव्या अनंत भावराशौ हे परमात्म्याच्या 
अनंत शक्तीच्या विश्चवमय प्रसाराशिवाय अन्य काहीही नाही. या दृष्टीने 
"“इश्वरप्रत्यभिन्ना'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 
एष चानन्तशक्तित्वादेवमाभासयत्यमून्‌ । 
भावानिच्छावशादेषा क्रिया निरमातृतास्य सा।।२.४.२।। 
याचा अर्थं असा आहे को, भगवान्‌ श्रीपरमशिव अनंतशक्तिसंपत्न 
असल्यामुके ते स्वं पदार्थाना आभासित करीत असतात. ही निर्माणरूपी 
क्रिया भगवान्‌ श्रीशिवांच्या अधीन असते. त्यांना इच्छेला येईठ तेव्हा ते 
उभारणी, प्रकाशन किवा आभासन करतात व जेव्हा नको असेल तेवा 
करीत नाहीत. परमात्मा या भावराशीला आपल्या केवट स्वतंत्र संकल्पानेच 
अवभासित करीत असतात. स्वरूपतः एकाकार असुनही ग्राहकरूप किंवा 
ग्राह्यरूप अनेकाकारतेला अवभासित करण्याची संकल्पात्मक क्षमता किवा 
सामर्थ्यं हेच श्रीपरमेश्चराचे क्रियात्मक स्वातंत्र्य आहे. हे स्वातंत्र्य संकुचित 
अशा ग्राहकवर्गामध्ये शक्य असत नाही. 
न लोकयात्राभिप्रायाञ्जनयेद्‌ बीजमङ्करम्‌। 
किन्तु स्वभावात्‌ ..... ।। इश्वरसिद्धिः ४२।। 
भूमीमध्ये टाकलेले बीज हे लोकयात्रेच्या अपेक्षेने अंकुर बनत नसते 
तर अंकृरित होणे हा बीजाचा स्वभावच आहे. चैतन्य हे कोणत्याही 








१२४ निंः्यंद्द विला 





दुस्या वस्तुच्या अपेक्षेने रूपाचा प्रसार करीत नाही; परंतु हा चैतन्याचा 
अकारस्य अर्थात्‌ न तोडता येणारा स्वभावच आहे. फलतः ही गोष्ट स्पष्ट 
होते की, संसारी ग्राहक अर्थात्‌ मितप्रमाता किवा जीवात्मा आणि पतिप्रमाता 
अर्थात्‌ श्रीपरमेश्वर हे स्वरूपतः भिन्न नाहीत. अशा अवस्थेमध्ये जीवात्मा 
अर्थात्‌ जीव आणि परमात्मा अर्थात्‌ श्रीशिव यांची इच्छाशक्तौटी भिन्न असू 
शकत नाही. परिणामतः ज्ञान आणि क्रिया यांमध्येही भेद किवा फरक 
असत नाही. परंतु यांच्या स्वातंत्र्याच्या अनुपातामध्ये अर्थात्‌ क्रमामध्ये 
आणि तारतम्यामध्ये निश्चित भेद आहे. पतिप्रमाता अर्थात्‌ परमेश्वर किवा 
श्रीशिव अर्थात्‌ परमात्मा हे पूर्णपणे स्वतंत्र आणि चिद्रूप असल्यामुठे 
विश्चरूपामध्ये इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया शरक्तौना उपयोगात आणू शकतात. 
परंतु पशुप्रमाता अर्थात्‌ जीव हा अंशतः स्वतंत्र आणि चिद्रूप असल्यामुढे 
आपल्या संकुचित परिधीमध्ये अर्थात्‌ क्ेत्रामध्ये किंवा सीमेमध्ये या तिन्दौ 
शक्तीना त्याच अनुपाताने अर्थात्‌ क्रमाने उपयोगात आणू शकतो. एवटेच 
नाही; तर संसारामधील अर्थात्‌ जगतामधील अनंत जीवजंतुमध्ये परस्परातही 
चिद्रूपतेवर पडलेल्या आवरणाच्या अनुपाताने या तीन शकक्तौची हीनता 
किंवा अधिकता आढन्रून येत असते. जर एका छोस्याशा जीवाला 
विश्वाची परिधी अर्थात्‌ मूर्धादा किवा कक्षा आणि शक्तित्रयाचे काही 
तारतम्य होत असते तर तेच तारतम्य त्या जीवाहून मोठे जीव किवा 
मनुष्याचे असू शकत नाही. महान्‌ अर्थात्‌ मोठा दावाग्री मोठे जंगल जाब 
शकतो. अंगारा हा एका छोर्या दाह्यपदार्थाला आणि ठिणगी एका रुच्या 
रेशाला म्हणजे तंतूला जादू शकते. परंतु अग्री हा छोटा किवा मोठा आहे 
यावर त्याच्या जाढण्याच्या स्वभावामध्ये कोणताही फरक पडत नाही. 
त्याचप्रमाणे प्रमाता किंवा ज्ञाता हा पतिभावावर असो किंवा पशुभावावर 
असो त्याच्या स्प॑दात्मक चैतन्यस्वभावामध्ये कोणताही फरक पडत नाही. 
आता जर कोणी असे म्हणाले की, छोरीशी ठिणगी ही कधी मोठ्यात 
मोदी आग बनू शकते तर ते ठीक आहे; कारण पशुप्रमाता अर्थात्‌ जीव 
हा ही कधी कधी साधनेच्या बचाने पतिप्रमाता अर्थात्‌ परमेश्वर बनू 
शकतो. 


प्रमात्याच्या या पतिभाव आणि पशुभाव यांच्या विषयामध्ये भगवान्‌ 
श्रीउत्पलदेवांचे असे म्हणणे आहे कौ - 





स्पंद शास्त्र ठ १२५ 


स्वाङ्करूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः। 
मायातो भेदिषु क्रैशकर्मादिकलुषः पशुः ।। 
। । इश्वरप्रत्यभिज्ञा ३.२.३।। 

याचा अर्थं असा आहे की, तो प्रमाता म्हणजे जीव आपल्या अंगरूप 
पदार्थाचा स्वामी आहे असे म्हटके जाते. मात्र मायेच्या द्वारा या पदार्थाचा 
भेद ्आाल्यावर तो क्कुश-कर्मादीमुठे पशू अर्थात्‌ जीव होतो. 

प्रमात्याला ज्या अवस्थेमध्ये सर्वं भावमंडल आपल्या अंगाप्रमाणे 
अर्थात्‌ आपल्या अहं विमर्शात्मक अर्थात्‌ विचारात्मक स्वभावाने अभित्न 
प्रतीत होत असते त्या अवस्थेलाच “पतिप्रमातृभाव” असे म्हणतात. 
या प्रमात्याला पती म्हणण्यामागे कारण असे आहे कौ, या पतिप्रमात्याचे 
साम्राज्य हे सर्वं भाववर्गावर पसरलेले आहे आणि पतिप्रमाता अर्थात्‌ 
परमेश्वर किवा श्रीशिव हे या सर्वं भावांचे आपल्या चैतन्याच्या अमृतांच्या 
बिदूंनी अनुप्राणन किवा पालन करीत राहतात. याउलट ज्या अवस्थेमध्ये 
प्रमात्याला मायीय आवरणामध्ये आवृत्त राहिल्यामुकठे आपले अंगभूत 
भाव हे आपल्याहून भिन्न रूपामध्ये प्रतीत होऊ लागतात. त्यालाच अर्थात्‌ 
त्या अवस्थेलाच “पशुप्रमातृभाव'' असे म्हणतात. या अवस्थेमध्ये हा 
प्रमाता भाववर्गाचा अधिपती न राहता त्या भाववर्गाचा दास बनून राहतो. 
भावांचा क्षोभ अर्थात्‌ उल्थापाकथ हा या परप्रमात्यासादीच बनलेला 
असल्यामुके त्यामध्ये फसून हा प्रमाता पश्‌ आणि जन्ममरण यांच्या 
संसृतीच्या अर्थात्‌ मार्गाच्या दुरत्यय अर्थात्‌ दुःखदायक पथाचा पथिक 
बनलेला आहे. 

या तीन रूपांच्या पारस्परिक संबंधाच्या विषयामध्ये शैवगुरूनी लांबरुद 
आणि कठीण बौद्धिक कवायत केल्यानंतर हा निष्कर्ष काढलेला आहे 
की, हे तिन्ही परस्परांमध्ये अभेद संबंधामध्ये स्थित आहेत. 

आता केवर आत्मबल आणि त्याच्या स्पर्शाचा प्रश्र उरतो. आत्म- 
सत्तेमध्ये स्पंदमान होणाव्या अर्थात्‌ स्पंदमयी पूर्णाहंतेचे अर्थात्‌ स्वसामर्थ्याचि 
बल आहे. हे बन्छ पतिप्रमातृभावाच्या अवस्थेमध्ये अपरिमित अर्थात्‌ 
अमर्यादित तसेच पूर्णं स्वतंत्र आहे. संसारी ग्राहकभावाच्या अवस्थेमध्ये 
याची स्पर्श " अर्थात्‌ अंशरूपाने विद्यमानता असते. यामुठे या अवस्थेमध्ये 
प्रमाता हा परिमित अर्थात्‌ मर्यादित तसेच अंशतः स्वतंत्र असतो. हेच 
कारण आहे कौ, जेथे पतिप्रमाता अर्थात्‌ परमेश्वर अर्थात्‌ श्रीशिव हे 





वक _ ~ ‰०८=क› कोलिः 


४ 9 १ न 
== -- = 


। 0 





१२६ निंस्य॑द्ट विला 





असीम रूपामध्ये अर्थात्‌ अमर्यादित रूपामध्ये सर्वं काही युगपत्‌ अर्थात्‌ 
एकाचवेटी इच्छित असतात, जाणत असतात आणि करीत असतात. तेथे 
पशुप्रमाता देह, प्राण तसेच पूर्यष्टक अर्थात्‌ मन, बुद्धी, अहंकार आणि 
शब्द , स्पर्श, रूप, रस व गंध यांच्या पिजन्यामध्ये बद्ध आाल्यामुठे ससीम 
रूपामध्ये आणि निश्चित क्रमामध्ये काहीही इच्छित असतो, जाणत असतो 
आणि करीत असतो. या दृष्टीने “अजडप्रमातुसिद्धी'" या ग्रंथात असे 
म्हटले आहे को. 
यद्यप्यर्थस्थितिः प्राणपुर्यष्टकनियन्त्रिते। 
जीवे निरुद्धा तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता।।२०।। 

अर्थं :- जरी प्राण व पूर्यष्टकांनी नियंत्रित केठेली ही क्रियाशक्तौ 
जीवामध्ये निरुद्ध ालेटी असली तरी तेथेही ती परमात्म्यातच स्थित 
असते. । 

दोन्ही रूपां मध्ये प्रवर्तमान क्रियाशक्तौ ही प्रत्यक्षात मौल्यवान आत्म- 
सत्तेवरच आश्रित आहे. याचा परिणाम म्हणून पशुप्रमाताही प्रत्यक्षात 
स्वरूपामध्येच अवस्थित असतो, त्याच्या बाहेर नसतो. याच्याशिवाय 
^" आत्मबलस्पर्शं '" याचा अभिप्राय किंवा अर्थ स्वरूपाची पूर्णानुभूती होणे 
असाही आहे. जेव्हा पशुप्रमात्याला अलक्ष्य अर्थात्‌ श्रीशिव किवा परब्रह्माच्या 
अनुग्रहामुके वास्तविक पूर्ण अहंतारूप स्वरूपाची अनुभूती होत असते 
तेव्दा तो पशुप्रमाता किंवा जीव हा पशुभावापासून मुक्त होऊन साक्षात्‌ 
श्रीशिवच बनत असतो. अशा अवस्थेमध्ये जीवाची इच्छा ही विश्चात्म्याची 
इच्छा असते. 

आत्मबलाच्या विषयाबदल याच्या पुद्ेही यथाशक्य विवेचन केले 
जाणार आहे. येथे केवक्छ इतकेच म्हणणे पुरेसे आहे कौ, आत्मबलाचे 
महत्त्व हे शब्दाच्या द्वारा वर्णन करण्यास कठीण आहे. आत्मबलाच्या 
केवर स्पशनि करणवर्गच काय संपूर्णं विश्चामध्ये प्रचंड हालचार किंवा 
गोधक उड्न जात असतो. आजचे यात्रिक युग हे याचे ज्चलंत उदाहरण 
आहे. कोणत्याही विदला किवा विद्बर आत्मबलाचा स्पर्शं होताच सर्वं 
जडवर्ग हा कठपुतव्छीप्रमाणे नाच लागतो. प्रत्येक प्राण्याची पांचभौतिक 
काया अर्थात्‌ शरीर, प्राण इत्यादिही याला अपवाद नाह . | ।८।। 


तरै तह त मैः मै 





स्पंदशास्र १२७ 


श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

त्या (परम) ततत्वापासून चेतनता मिरविल्याप्रमाणे इद्िये स्वतःच 
प्रवृत्यादि मिववितात किंवा प्राप्त करतात असे कसे काय म्हणता येईल? 
कारण अनुभव तर असा आहे कौ, ग्राहक (प्रमाता किवा जीव) स्वतःच्या 
इच्छेने कात्री इत्यादि साधनांना प्रेरणा करतो. त्याचप्रमाणे या तत्त्वाची 
प्रयलपूर्वक परीक्षा करावी असे तरी कसे काय म्हणता येईल ? कारण 
आमची इच्छा ही बाह्य विषयांमागोमाग धावत असते. ती इच्छा तत्त्वपरीक्षा 
करण्यास उत्साहाने पुढे ये्ईलच असे नाही. अशा शंका प्रतिपक्षाने उत्पन्न 
केल्या असता त्यांना उत्तर देण्यासाठी ग्रंथकारांनी ही कारिका सांगितटी 
आहे. | 

स्पष्टीकरण :- हा टोकिक (सामान्य) पुरुष इच्छेच्या किवा प्रतोदाच्या 
परेरणेमुके काम करीत नाही अर्थात्‌ आपल्या इद्रियांना त्यांच्या अर्थाकड 
जाण्यास प्रवृत्त करीत नाही. या उलट चिद्रूप आत्म्याच्या स्पंदात्मक 
बलाचा स्पर्श करून घेऊन अर्थात्‌ त्या तत््वाच्या थोड्याशा क्रियेने स्पंदशक्तीचा 
त्याच्यात समावेश होऊन तो त्या स्पंदतत्त्वाप्रमाणेच बनतो. त्या अहंतारूप 
रसाच्या एका थबाच्या अभिषेकानेही अचेतन वस्तृही सचेतन होते. त्यानंतर 
ते तत्त केवच्छ इद्रियांनाच प्रेरणा देणारे ठरत नाही, तर कल्पित प्रमात्यालाही 
चेतनयुक्त बनवून स्वयं प्रवृत्त्यादीना योग्य बनविते आणि त्यामुकेच त्या 
प्रमात्याला असे वाटते कौ, मी या इद्रिय बगाला प्रेरणा देतो. तो प्रमाता 
त्या स्पंदतत्वाशिबाय, त्याच्या अंतःप्ररणेने रहित असल्यास स्वतःलाच 
हरवून बसतो. 

त्यामुटठे जड करणांना आणि त्यांच्या ग्राहकाला स्वतःचे प्रकाशयुक्त 
किरणरूप चक्र पसरवून त्या किरणांच्या संबंधाने चेतनभावाची प्राप्त 
करवून देणाय्या या तत्त्वाची परीक्षा करावी, हे योग्यच आहे. जर प्रतिपक्षी 
असे म्हणत असेल कौ, इच्छा नावाच्या प्रतोदरूपाने (पुटे ठकलणाच्या 
रूपाने) इतर करणांकडून अन्य सर्वं दृद्रियांना प्रेरणा करीत असला तरीही 
त्या “इच्छा " रूप करणाला प्रेरणा मिढ्ण्यासाठी त्या करणाला आणखी 
दुसच्या करणाची अपेक्षा निर्माण होईल आणि त्या करणाला आणखी 
तिसच्याची; अशा प्रकारे येथे अनवस्था प्रसंग निर्माण होईल. 

"आमची इच्छा त्या स्पंदतत्वाच्या परीक्षणासाठी प्रवतित होणार नाही, " 


2 





क 
गिक 
` ज 


मन ० 4 
जयन 








१२८ थ निःष्यंद्ध ्वला 





असे जे म्हटरे आहे त्याचा शछोकातल्या अर्ध्या भागाने स्वीकार केलेला 
असून त्या पुढच्या अर्ध्याभागात त्याचे उत्तर दिले आहे . याचा अर्थं असा 
आहे को, मनुष्य तत्त्वपरीक्षणासाठी आपली इच्छा प्रवर्तित करू शकत 
नाही हे सत्यच आहे. तो इच्छेनेच तत्त्वाला विषय बनविण्यास समर्थ 
नसतो; कारण की, हे तत्त्व कल्पनातीत (अविकल्प) आहे. परतु 
विषयांच्या मागोमाग धावणान्या त्व! उपभोग घेण्याच्या इच्छेला शांत 
करून तो अंतर्मुख स्वकरणांच्या चैतन्याचे वहन करणाच्या अर्थात्‌ 
चैतन्ययुक्त, आत्मबलरूप स्पदतत्त्वाल स्पर्श करतो त्यावेकेस तो 
स्पंदतत्त्वासमच होतो. त्याचा समावेश द्माल्याने तो त्या स्पंदतत्त्वाप्रमाणेच 
सर्वत्र स्वतंत्रता प्राप्त करतो. ज्यामुठे हे सर्व घड्न येते त्या तत्त्वाची परीक्षा 
करावी. शक्तिभूमीची स्पशंप्रधानता असल्यामुटे “ आत्मबल-स्पर्शात्‌ ' 
असे कारिकेत म्हटले आहे. ( अर्थात्‌ शक्तीच्या अवस्थेत स्पर्शविषयक 
ज्ञान वरचढ होते.) । ८ ।। 
स्पंदरंजनी टीका :- 

जर खरोखर श्रौमहे श्चवरांच्या स्प॑दनाशक्तीच्या इद्वियादि करणाचा त्या 
त्या विषयांकडे उन्मुख होणे हाच एकमात्र व्यापार असे तर मोहाच्या 
बंधनात बद्ध ्ाठेल्या पशुप्रमात्यांची स्थिती लाकडाच्या पुतच्छ्याप्रमाणे 
होईल; कारण (ती इद्रिये) उक्तशक्तिरूपांकुशाने आक्रमितच होतीरु अशी 
जर तुम्ही शंका घेत असाल तर ती योग्य नाही, असे न 
द | । ८ । ।" या कारिकेत सांगतात. पशुप्रमात। अर्थात्‌ पशुरूप जीव हा 
पारमेश्वरी इच्छाशक्तीच्या अकुशरूपाचा प्रेरक नाही; उलट प्रमात्याची ज्या 
प्रकारची इच्छा हदयात असते त्यानुरूप सृष्टीच्या बाह्यांतर कार्याची रचना 
केठेटी असते. त्यामुटेच अधिकारी प्रमाते अर्थात्‌ जीव स्व-स्वविषयां मध्ये 
इद्वियसंघाच्या रूपान प्रवृत्त होऊनही त्याबरोबरच स्वस्वरूप आत्म्याचे जे 
उद्मस्थान तेह आत्मसात्‌ करतात. वा रीतीने स्वातंत्ाची परिपूर्णं बोधरूप 
अर्थात्‌ पूर्णज्ञानरूप अवस्थाही त्यांच्यामध्ये जाऊन मिते. त्यानंतर ते 
पशुप्रमाते अर्थात्‌ जीव सर्वप्रकाराने पशुभावाचा त्याग करू श्रीशिवस्वरूपात 
समाहित होतात अर्थात्‌ एकरूप होतात म्हणजेच सामरस्यावस्थेला प्राप्त 
होतात. ।।८ ।। 


अः अ ओह तैल जै 





स्पंदशासत्र _ १२९ 





निजाशुद्धयासमर्थस्य कर्तंव्येष्वभिलाषिणः। 
यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌।।९।। 

अन्वयाथं :- 

यदा ~ जेव्हा, निजाशुद्धया ~ स्वतःच्या आत्मगत अशुद्धीमुठ, 
“ आणव " मलाने, कर्तव्येषु अभिलाषिणः ~ संसारातील वासनात्मक 
कर्माच्या अभिलाषांमध्ये पडलेला - “कर्म "मलाने लिप्त असलेला अशा, 
असमर्थस्य - मर्यादित सामर्थ्याच्या- पूर्ण सामर्थ्य नसलेल्या पुरुषाची, 
क्षोभ - क्षुब्धवत्ती, माया - मल, अहंकार, भेदनुद्धी, प्रलीयेत - नाहीशी 
होर्हल, तदा - तेव्हा, परमं पदम्‌ - श्रेष्ठ स्थान, स्यात्‌ - प्राप्त होईल. 
|।९।। 

अर्थ :- स्वतःच्या आत्मगत अशृद्धीमुके अर्थात्‌ आणव मलामुठे 
संसारामधील वासनात्मक कर्माच्या अभिलाषांमध्ये किवा इच्छेमध्ये पडलेल्या 
अर्थात्‌ कर्ममलाने लिप्त ्ालेल्या मर्यादित सामर्थ्याच्या अर्थात्‌ पूर्णं 
सामर्थ्यं नसलेल्या पुरुषाच्या क्षुब्धवृत्ती ब माया अर्थात्‌ मल, अहंकार, 
भेदबुद्धी नाहीशी ाल्यावर त्या पुरुषाला परमपद प्राप्त होत असते. ।।९।। 

>. 

श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 

वर सांगितलेल्या स्थितीत जीव परमेश्वरच आालेला असतो यात 
संशय नाही; परंतु हा जीवात्मा जन्मल्यापासून देह हाच आत्मा आहे असे 
ज्ञान होऊन आल्या कारणाने कामक्रियादिक मन त्याला अशुद्ध करते व 
क्षणिक सुखाच्या लवमात्रप्राप्तीकरिता त्याला लुब्ध बनविते. जौवाच्या या 
अवस्थेमुे त्याची शक्तौ दरिद्री बनते. याच्या योगाने तो कर्तव्याबाबतीत 
स्वतःला असमर्थ मानावयाला लागतो. याकरिता जीवाने पूर्णं स्वातंत्ययुक्त 
अशा चैतन्यशक्तीने तद्रूप असलेले परनब्रह्मतत्त्वच मी आहे अशी जागृती 
द्रएक क्षणी ठेवली पाहिजे. असे केले म्हणजे मी देह आहे या भावनेमुठे 
निर्माण होणारा अडथक्छा नाहीसा होतो. देहात्मभाव नष्ट याला को, 
परब्रह्मपदाची म्हणजे आत्मपदाची प्राप्ती होते. जितका जितका जीवाचा 
देहात्मभाव नष्ट होतो तितकी तितकी स्वातंत्र्य शक्तौ तो मिकवीत जातो 
व देहात्मभाव पूर्ण नाहीसा ्ाला कौ, पूर्ण स्वातंत्र्य शक्तीच्या प्राप्तीने जीव 
मुक्त होतो. ` 








१३० निं्यद्ट दिला 


--- --- ~~~ 





देह अनित्य, जड व परतंत्र आहे. त्याच्यावर चैतन्यस्वरूप, नित्य व 
स्वतंत्र गुणांनी युक्त असलेल्या “ अहं " म्हणजे परब्रह्मतत््वाचा आरोप 
केला की, तो जीवाच्या अशुद्धीला कारण होतो. मीच देह आहे या 
जीवाच्या विपरीत भावनेमुे जीवात्मा शक्तिदरिद्री बनतो. ही विपरीत 
भावना नष्ट होऊन मी स्वतः पूर्ण चैतन्यमय असा श्रीशंकर आहे व 
जडाहून अगदी वेगवा आहे अशी खात्री पटली म्हणजे जीवाचे चित्त 
पूर्णपणे शुद्ध होऊन त्याला उत्तम अशा स्वातंत्र्य शक्तीची प्राप्ती होते. मी 
देह आहे अशा भावनारूप विकल्पाचा नाश आला कौ, जीव निर्मठ 
ज्ञानस्वरूपात लीन होतो. त्यामुे इद्वियग्रामाकडील व देहाकडील स्वं 
वृत्ती नष्ट होऊन मी विश्चात भरून राहिलेला नित्य असा आत्मा आहे 
अशी भावना प्रकट होते. एखाद्या बाल राजाला आपल्या स्वतःच्या राजेपणाच्या 
सामर्थ्याची जाणीव नसल्यामुढे तो पराधीन वागतो. मात्र ज्यावेच्छौ त्याला 
आपण सर्वशक्तिमान्‌ राजे आहोत असे ज्ञान होते त्यावेव्छ तो स्वतंत्र 
बनून सर्व अधिकाच्यांना व प्रजेला धाकात ठेवू शकतो. समुद्रावर वादच्छ 
नसताना समुद्र जसा शांत अवस्थेत राहतो त्याप्रमाणे भआपला देहाभिमान 
नष्ट आला की, आपण प्रशांत परमात्म्यामध्ये राहू शकतो. मी आत्मा 
आहे, मी पूर्णं स्वतंत्र श्रीशंकर आहे अश जाणीव जीवाला ञ्ञाल्यावर व 
अशी खरी स्थिती असताना हा पूर्णं स्वतंत्र परमात्मा बकेच पराधीन का 
बनतो ? हा खरा प्रश्र आहे. 

अनादी अशद्धी, अविवेकमूल अविद्या व भोगाभिलाषेचा मल 
आत्म्याच्या शक्तीला संकुचित व सामर्थ्यहीन करतो. नंतर जीवाला भोगाभिलाषा 
पूर्ण करण्यासाठी अनेक कर्तव्ये -गोष्टौ करण्याची इच्छा होऊ लागते. हेच 
अज्ञान आहे. श्रीसात्वनाने असे म्हटले आहे कौ, “ अज्ञान, परिच्छिन्नता, 
सुखीपणा, दुःखीपणा इत्यादि सर्व गोष्टी सर्वज्ञ आत्मतत्त्वामध्ये त्याने 
कर्मचक्राचे अवलंबन केल्यानेच समाविष्ट होत जातात. यालाच इतर 
शास्त्रांमध्ये गमनागमन, प्रकृती, अशुद्धी, कमवासना, माया, अविद्या, 
भ्रम, मोह, अज्ञान व मल इत्यादि नावे दिली आहेत. प्रकृतौ व पुरुषाची 
अनादिता सारखी ्ाल्यावरच मायारूप प्रकृतीचा लय होतो व आत्मरसंवित्‌ 
जशीच्या तशीच राहते. “ संवित्प्रकाश'' या ग्रंथामध्ये असे म्हटले आहे 
की - 


स्यंदशास्त्र १३१ 


मायात्वमेतदेव स्यात्नाशस्तत््वप्रदर्शनात्‌। 
नहि विज्ञातरज्चात्मा सर्पादीन्मन्यते पुनः।। 
मायेचे मायापण हेच आहे कौ, तत्त्वसाक्षात्कार आल्याबरोबर ती नाश 
पावते किंवा संपुष्टात येते. दोरीचे ज्ञान आल्याबरोबर दोरीला सपं किवा 
माठ इत्यादि मानण्याचा प्रश्रच उपस्थित होत नाही. 
त्याच ग्र॑थात आणखी पुढे असेही म्हटले आहे कौ - 
त्वत्तो द्वितीयमिह वस्तु यदस्ति किञ्चित्‌ 
तत्तद्विचारपदवीमवतारितं चेत्‌ । 
गन्धर्वपत्तनमिवोपलयं प्रयाति त्व॑। 
शिष्यसे ध्रुवमतस्तव शेषसंज्ञा 1 । 
तुड्याशिवाय दुसरी कोणती वस्तू येथे आहे असा विचार केल्यावर 
असे लक्षात येते की, आपल्याशिवाय दुसरी कोणतीही वस्तू गंधर्व 
नगराप्रमाणे आपल्यातच विलीन होते ब केव आपणच राहतो. त्यामुखेच 
आपले नाव शेष आहे. 
““विद्याधिपतीने'' असे म्हटले आहे को - 
भक्षणप्रकृतिना समाधिना युक्तितो विषयधानि भक्षिते । 
सर्वभक्षपदवीमुपेयुषः शिष्यते परमभक्षितो भवान्‌ । 
सा चेन्द्रजालिनो मायेवाऽऽ स्थिता बाधकात्मनि । 
यथाऽगनर्धूमलेखेव मलवद्‌ दर्पणस्य वा। 
बुदरुदाः सलिलस्येव तच्छान्तौ निविकारिता।। 
विषयांचे भक्षण करणे हा समाधीचा स्वभाव आहे. युक्तिपूर्वक समाधी 
लावल्यावर ती विषयप्रकाशाला खाऊन टाकते ब आपल्या सर्व॑भोक्ता 
पदवीला प्राप्त होऊन शेवटी केवठ्छ आपणच अभक्षित अशी शिक 
राहते. ती जादुगाराच्या जादप्रमाणे किंवा इद्रजालाच्या मायेप्रमाणे आपल्याला 
अडथन्टा करणाव्यामध्येच राहते. अर्थात्‌ ती माया मायावीच्या बुद्धौमध्ये 
कोणताही भ्रम उत्पन्न करीत नाही व आपल्या आश्रयाला आलेल्याला 
दुःखही देत नाही. आगीपासून निघणारा धूर, आरशावरील मल किवा 
पाण्यावरील बुडबुङ्याप्रमाणे तिचे स्वरूप आहे. नंतर सर्वत्र निविकारच 
निविकार आहे. 
हा क्षोभ म्हणजे आहे तरी काय ? क्षोभ हा अशुद्धिजनित विकार 








१३२ नैःस्यद्ट पिला 














आहे. देहातील अहंभाव हे त्या क्षोभाचे केवन्छ एकमात्र रूप आहे 

ज्यावेव्ठौ शक्तिपात होऊन विवेक जागृत होतो त्यावेव्टी विवेकामुठे 
आत्मबलाचा स्पशं होऊन देहाहंकार नष्ट होतो व परमपदाची प्राप्ती 
अधात्‌ आपल्या स्वरूपात आपली स्थिती होते. “षड्धातु-समीक्षा"” या 
ग्रथकरत्याचे असे म्हणणे आहे की, “मोहमूलक कमं संसाराला कारण 
होतात. मोह संपणे व कमं संपणे या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. तीच 
खरी शांती व स्वस्थता आहे." “नारद -संग्रह ” या ग्र॑ंथकर्त्याचे वचन या 
दृष्टीने पाहण्यासारखे आहे. “ज्याप्रमाणे भाजलेले बीज उगव्‌ शकत नाही 
त्याप्रमाणे विकल्परहित चित्त पुनर्जन्मापासुन मुक्त होते. निरंतर साधनाभ्यासाने 
हा क्षोभक्षय हन्टृहन्यू कमी होत जातो. " ““स्वात्मसंबोध ' या ग्रंथकर्त्याचे 
म्हणणे असे आहे को, “ ज्याप्रमाणे एखाद्या भांङ्यातून अग्री कादून 
टाकला तर ते हन्दृहन्द थंड होत जाते त्याचप्रमाणे साधनाभ्यासद्रारा 
अज्ञानरूपी चिखल धुऊन कादून फेकन दिल्यावर हलहल कैवल्याचा 
अनुभव यंतो. “षाडगुण्यविवेक " या ग्रंथात आत्मा व परमात्म्याचा 
केवव्छ इतकाच भेद सांगितला आहे कौ, “ अविद्येमुे अहंभावाचा संकोच 
आ्आाल्याने ही आत्मसंवित्‌ परमात्म्याशी अभिन्न असतानाही भिन्न भासते." 
स्वप्रावस्थेमध्ये मनुष्य घाबरतो. वस्तुतः स्वप्रद्रष्टा अगदी निर्भय आहे, 
परंतु तो भीतीने घाबरून जातो. स्वप्र्रष्टा व स्वप्रटश्यात काही पारमार्थिक 
भंद आहं का? जेव्हा मनुष्य कोणतीही वस्त्‌ “मामी " आहे असे मानतो 
तेव्हा त्याच्या मनात खोस्या भीतीचा उदय होतो. ज्यावेव्टी “हा पदार्थ 
स्वप्रवत्‌ आहे " अशी मनाची समजूत पटते तेव्हा भीती पढ्ून जाते 
याप्रमाणेच “मौ परमात्मस्वरूपच आहे," अशी भावना जेव्हा आतून 
उदित होते तेव्टा अहंकारग्रंथी नष्ट होऊन साधक आपणा स्वतःला 
परमात्मस्वरूपच पाहातो . " “संवित्प्रकाश "' या ग्र॑थामध्ये या विचाराबदल 
अशी सयुक्तिक उक्ती आहे की, “ही सर्व कमे आपणच करतो आहोत व 
स्वं आपणच आहोत. अहंकार संपला की, फक्त आपणच शेष आहोत, 
अहं भावामुकच आत्मा व परमात्मा यांच्यामध्ये भेद होतो. ज्यावेदरी 
साधनाभ्यासाने हा अहंभाव नष्ट होतो तेव्हा सर्वत्र एकताच एकता होते. "।।९।। 


>... 





स्पंद शस्त्र 92३ 


श्रीरामकठाचा्यं विवृतती :- 

ज्ञातृत्व आणि कर्तृत्व या शक्तीचे स्वरूप ईश्वर आणि पुरुष यांच्यात 
एकच असेल तर मग पुरुष हा. ईश्चरच आला. त्यांच्यामध्ये मग अभेदच 
राहील. मग वरील कारिकेत पुरुषाला ईश्वर असेच न म्हणता “तत्समः 
- ईश्चरासारखा असे का म्हटले ? या शंकेचे समाधान पुढील कारिकेत 
आहे. 

स्पष्टीकरण :- स्वस्वभावटष्टीने म्हणजे व्यापक अहं प्रत्ययाच्या 
भूमिकेवर पुरुष व ईश्वर यांच्यात अभेदच आहे. पण पुरुष संसारावस्थेत 
देहात्मप्रतीतिरूप मलाने व्याप्त आलेला असल्याने त्याला आपल्या स्वाभाविक 
सामर्थ्याची जाणीव नसते. शिवाय तो कर्तव्याच्या म्हणजे त्याच्या क्रियेच्या 
बाबतीत अभिलाषा ठेवतो, म्हणजे त्या क्रियेने त्याला वेगव्ठा काही हेत्‌ 
साधावयाचा असतो. अशा प्रकारे मल आणि अभिलाष यांनी युक्तं आल्याने 
पुरुषाची नेहमी क्षुब्ध अवस्था असते. पण त्याला जेव्हा आपल्या स्वाभाविक 
व्यापक अहंप्रत्ययाचा अर्थात्‌ “मी श्रीशिव आहे " याचा संस्पशं होतो त्या 
अवस्थेत त्याचे हे मल आणि अभिलाषा उरत नसल्यामुटे त्याचा देहात्मक 
अहंप्रत्ययरूप क्षोभ नाहीसा होऊन तो स्वस्वभावाने प्रकट होतो व त्याला 
ते परमश्रेष्ठ ईश्चरीपद प्राप्त होते. ।।९।। 

2.2. 
श्रीभटुकल्ट वृत्ती :- 
क्षोभाची शक्ती आणि स्पंदाची उपलब्धी किवा प्राप्ती 


याओधीच्या सूत्रामध्ये ही गोष्ट सिद्ध केलेली आहे कौ, प्रत्यक्षात 
पतिप्रमाता अर्थात्‌ परमेश्वर किंवा श्रीशिव आणि पशुप्रमाता अर्थात्‌ जीव 
यांच्यामध्ये स्वरूपगत असा कोणताही भेद नाही. हा सिद्धान्त स्वीकारण्यामध्ये 
कोणतेही संकट किंवा बाधा नाही. परंतु सूत्राचे अंतिम चरण हा यामध्ये 
अडचण उत्पन्न करीत आहे. ती अडचण अशी आहे कौ, जर जीव आणि 
श्रीशिव यामध्ये कोणताही स्वरूपगत भेद नाही तर “ पुरुषस्तत्समो भवेत्‌ " 
या अंतिम चरणामध्ये पुरुषाला श्रीशिवासह समानता प्राप्त करण्याच्या 
आवश्यकतेला अभिव्यक्त करण्यामागे काय प्रयोजन किवा हेतू आहे ? 
यावरून ही गोष्ट स्पष्ट आहे की स्वरूपगत भेद नसतानाही पुरुष म्हणजे 
जीव हा श्रीशिवाहून कोणत्या बाबतीत कमी असतो ? वरील सूत्रात याच 





१३४ ` रनि्यंदः पर्ल 
प्रश्राचे उत्तर देऊन त्यावर प्रकाश टाकला आहे. 

वृत्ती :- स्वभावापासून उत्पन्न ्ालेल्या अशुद्धीच्या द्वारा ओतःप्रोत 
अर्थात्‌ परिपूर्ण असल्यामुके आणि वासनात्मक कर्तव्याच्या अभिलाषेमध्ये 
गुतून राहिल्यामुे मितप्रमात्याला अर्थात्‌ जीवाला आत्मबलाचा पूर्ण स्पशं 
होऊ शकत नाही. परंतु जेव्हा याचा अर्थात्‌ जीवाचा क्षोभ अर्थात्‌ देहादि 
परं “ अहं " अभिमानमूलक विकल्प अर्थात्‌ संशय परंपरा या स्वरूपामध्ये 
लीन आल्यावर हा जीव किवा मितप्रमाता अर्थात्‌ मर्यादित जाणणारा 
सर्वोत्कृष्ट अशा पदवीवर प्रतिष्ठित होत असतो .।।९।। 

विवरण :- शेवशास्त्रीनी ठिकठिकाणी विश्चात्म्याच्या पतिरूपाचे 
आणि पशुरूपाचे तर्कपूर्ण विवेचन प्रस्तुत केलेले आहे. हे शैवशास्त्र 
जाणणाव्या ज्ञानी व्यक्तीनी प्रबछ युक्तीच्या द्वारा ही गोष्ट सिद्ध केलेली 
आहे की, ही दोन्ही रूपे प्रत्यक्षात एकाच स्वतंत्र सत्तेची “पूर्णं स्वतंत्र " 
आणि “ संकुचित स्वतंत्र" अशी केवक्छ भिन्न रूपे आहेत. त्या स्वतंत्र 
स्तेने विश्वमयतेच्या महान्‌ नाटकामधील भूमिका वठविण्यासाटी आपल्याच 
इच्छेने आपल्यालाच अख्यातीचा अर्थात्‌ अपूर्णं ज्ञानाचा पोशाख घालून 
संकुचित स्वतंत्र रूप धारण केलेले आहे. पूर्णं स्वतंत्र रूपामध्ये हौ भूमिका 
पार पड्‌ शकत नाही; कारण पूर्णामध्ये संकोच नसतो व संकोचाच्या 
अभावामध्ये संसार कसा असणार ? याचाच अर्थं असा कौ, पती हा 
आगीचा मोठा दीग असल्यास पशु ही त्या आगीची छोरीशी ठिणगी आहे. 
ते श्रीशिव अनुपम अर्थात्‌ ज्याला कशाचीही उपमा देता येत नाही असे 
महान्‌ आणि स्वतःच लघू आहेत. परंतु प्रत्यक्षात महानता आणि लघुता 
इत्यादि सर्व मायीय बंधनांनी रहित असलेले स्वातंत्र्य वनविहारी अर्थात्‌ 
स्वातत्रयाच्या वनात विहार करणारे ते पतिप्रमाता किंवा श्रीपरमेश्वर हे 
आनंदघन आहेत. 

हे शक्तिघन प्रतिकाठ किंवा प्रतिक्षण चित्‌, आनंद, इच्छा, ज्ञान 
आणि क्रिया या पाच रूपां मध्ये स्पंदायमान आहेत अर्थात्‌ स्पंदन पावत 
आहेत. यांच्यामधून आनंदशक्तीच्या द्वारा विश्वरूपाची सर्जना किवा निर्मिती 
होत असते; कारण हे संपूर्ण विश्च असीम अर्थात्‌ अमर्यादित आनंदामृताची 
केवट उच्छलता अर्थात्‌ उसरणे आहे. परमेश्वर संसारभावाला आपल्याहून 
अभिन्न रूपामध्ये अर्थात्‌ वेद्यरूपामध्ये किवा ज्ञेयरूपामध्ये किवा जाणून 
घेण्यात येणाच्या रूपामध्ये अवभासित करण्याची आणि संकल्पात्मक 





१३५ 


त 


उन्मुखतेच्या अर्थात्‌ उत्सुकतेच्या काटी आपल्या स्वातंत्यशक्तीला मायाशक्तौचे 
रूप देऊन त्याच्यापासून निर्माण होणाव्या आत्मविस्मृतिरूप अख्यातीला 
अर्थात्‌ आपल्या स्वरूपाच्या पूर्णतेच्या विस्मृतीच्या द्रारा आपल्या खन्या 
अमर्यादितरूपाला विसरून जातात आणि ससीम अर्थात्‌ मर्यादित पशुचे 
रूप धारण करीत असतात. यालाच शास्त्रीय शब्दामध्ये अभेद व्याप्तीला 
विसरून भेदव्याप्तीचे ग्रहण करणे असे म्हणतात. याचा परिणाम म्हणून 
अख्याती अर्थात्‌ अपूर्ण ज्ञान ही पतिप्रमात्याची अर्थात्‌ परमेश्चराची त्यांनी 
स्वतःच उत्पन्न केलेली अशुद्धी आहे. यामुके पतिप्रमाता हे स्वतःच 
शक्तीने दरिद्री बनून जीवभावाच्या संकुचित आणि पावला पावलावर्‌ 
हेयता अर्थात्‌ त्याज्यता आणि उपादेयता अर्थात्‌ स्वीकार्यता यांच्या संशयान 
ग्रस्त होऊन इतिकर्तव्यतेच्या अर्थात्‌ कर्तव्याच्या क्षोभामध्ये पडलेले आहेत. 
हा क्षोभ अर्थात्‌ संसाराच्या अनंत तुच्छ कामना आणि त्यांच्या पूतीसाठी 
चाललेला सततचा संघर्ष या दोन रूपांमध्ये असलेली ही एक खोल दरी 
आह. नेहमीच्या गोमध्ये एेकल्याप्रमाणे किवा सांगितल्याप्रमाणे ही दरी 
ओलांडणे तितकेसे सोपे नाही. जर कोणत्याही प्रकारे अर्थात्‌ गंभीर किंवा 
सखोल अध्ययन, श्रद्धा-भक्ती, अथक अर्थात्‌ सतत अभ्यास, शक्तिपातरूप 
श्रीगुरुकृपा इत्यादि साधनात्मक उपायाच्या द्वारा वा द्रीला ओलांडणे 
शक्य द्ाल्यास स्वरूपस्पंदाची अनुभूती होते व पश्‌ हा साक्षात पती किवा 
श्रीपरमेश्वर बनत असतो. 

शेवगुरूनी ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, तंत्रालोक इत्यादि महान्‌ शैवग्रंथां मध्ये 
स्वतंत्र चैतन्याचे हेच द्विमुखी स्फुरणेचे सिद्धान्त आणि याबरोबर संबंधित 
अवरोह प्रक्रियेचे विस्तृत तसेच खोल विवेचन प्रस्तुत केलेले आहे. या 
विवेचनाचे अध्ययन किंवा अभ्यास करणे हं लोखंडाचे चणे खाण्याप्रमाणे 
कठीण आहे. शास्त्र न वाचताही अनेक संशयाची निवृत्त श्रीगुरूच्या 
बचनामृतामुकेच होत असते. परंतु जेथपर्य॑त स्वतंत्र संवित्‌ भदारिकेच्या 
अर्थात्‌ स्वतंत्र संवित्‌ श्रीपरमेश्चराच्या स्वतःच अस्वतंत्र अर्थात्‌ परतंत्र 
संसारी पशपदवीधर अर्थात्‌ जीवभावावर अवतीर्णं होण्याच्या प्रक्रियेचा 
प्रश्र आहे त्यावर सूत्र १९-२० मध्ये यथाशक्य प्रकाश टाकण्यात येणार 
आहे . येथे केवठ्छ विषयाला स्पष्ट करण्यासाठी शैवदर्शनाच्या स्वातत्यवाद, 
अशुद्धी आणि मायेच्या स्वरूपावर थोडा प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. 





द 


नियं दिला 


+ 
9 | 
61 





स्वातंत्र्य :- शेवशास्त्रामध्ये “ स्वातंत्र्य" आणि “चैतन्य हे दोन्ही 
शब्द पर्यायवाचक शब्द म्हणून योजलेले आहेत. या दोन्हौ भाववाचक 
संज्ञा किवा नामे आहेत. या दोन्ही भाववाचक संज्ञाना भाववाचक ठेवण्यामागे 
एक विशिष्ट अर्थ आहे. तो अर्थ पुटे स्पष्ट होईल. प्रथम हे समजणे 
आवश्यक आहे की, स्वातंत्र्य किवा चैतन्य या शब्दांनी ज्ञान आणि क्रिया 
यांचे स्वतंत्र अर्थात्‌ अनन्यमुखापेक्षी म्हणजे अन्य कोणाच्याही मुखाचौ 
अर्थात्‌ साहाय्याची अपेक्षा न करणारा असा अर्थं घेतलेला आहे. विश्चात्मक 
रूपामध्ये सृष्टी, स्थितौ संहार, पिधान आणि अनुग्रह या पाच प्रकारच्या 
कृत्यांना जाणण्यासादी आणि करण्यासाठी अनन्यमुखापेक्षौ स्वरूपाने 
इतर व कोणत्याही सत्तेवर अवलंबून राहण्याचा अभाव असा याचा अर्थं 
आहे. या दृष्टीने शाख्रकारांनी असे म्हटके आहे को - 
स्वातन्त्र्यमेव च अनन्यमुखप्रेक्षित्वम्‌ आत्मनः स्वरूपम्‌ । 
। । ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी । ।९-८-९९।। 
चैतन्यमात्मा ..... चैतन्यं सर्वज्ञानक्रियासम्बन्धमयं 
परिपूर्णं स्वातन्त्र्यम्‌ उच्यते । । 
। । शिवसूत्रविमशिनी १.१।। 
चैतन्यमात्मनो रूपं सिद्धं ज्ञानक्रियात्मकम्‌। 
। । शिवसूत्रविमशिनी १.९१।। 
अर्थं :- स्वातंत्र्य म्हणजे अन्य कोणाच्याही मुखाकडे न पाहणे 
अर्थात्‌ मदतीची अपेक्षा न करणे होय. हेच आत्म्याचे स्वरूप होय. 
(१.८.११) चैतन्य हाच आत्मा होय. जाणण्याच्या क्रियेतील स्वतंत्रता हेच 
चैतन्य आत्म्याचे स्वरूप आहे. हा सर्व ज्ञानक्रियांच्या बाबतीत स्वतंत्र 
आहे . चैतन्य हे सवंज्ञानक्रियासंबंधमय परिपूर्ण स्वातंत्रय म्हणविते,. 
या स्वतंत्र आत्मनिरभरतेच्या स्वरूपाला आणि पूर्णज्ञातृता अर्थात्‌ 
पूर्णज्ञान आणि पूर्णकर्तृता अर्थात्‌ पूर्ण कार्यशक्ती यांच्या अहंविमर्शमयी 
अर्थात्‌ विचारमयी विश्चात्मक स्फुरणालाच शैवशब्दामध्ये स्वातंत्र्य, चैतन्य 
किवा आत्मा इत्यादि नावे दिलेली आहेत. या दृष्टीने शाखरकारांनी असे 
म्हटले आहे की - 


आत्मत एव चेतन्यं चित्करिया चितिकर्तृता 





र्पंदशास्त्र १३७ 
न 


पि द 





तात्पर्येणोदितस्तेन जडात्स हि विलक्षणतः । । 
। । इश्वरप्रत्यभिनज्ञा १,५.१२।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, याकरिता आत्मा चैतन्य आहे . चित्तत्व 
क्रियाहौ चेतन कर्त्यानि युक्त आहे. या कारणामुटे जडापेक्षा तो चेतन 
आत्मा एक विलक्षण पदार्थं आहे. 
आता हे पाहणे आवश्यक आहे की, या स्वात्कृष्ट सत्तेला स्वतंत्र न 
म्हणता तसेच स्वातंत्रय किवा चेतन न म्हणता “चैतन्य " असे म्हणण्यामागे 
कोणता अर्थं आहे 2 शैवदर्शनामध्ये ज्ञातृता आणि कर्तृता यांचा सामान्य 
ज्ञान (जाणणे) किंवा क्रिया (करणे) इतकाच अर्थ नाही. याशिवाय 
विश्चवरूपामध्ये प्रत्येक वस्तूला देश, काल, आकार यांच्या बाधा आणि 
सीमा यांनी अबाधित अर्थात्‌ अडथकाविहीन रूपामध्ये जाणणे आणि 
करणे यांच्या क्रियेचे स्वतंत्र कर्तृत्व हीच खरी ज्ञातृता आणि कर्तृता आहे. 
सामान्य पशुभावामध्ये प्रत्येक जीव हा जाणत आणि करीत असतो परंतु 
जीवाला एकाच वेवी प्रत्येक वस्तू जाणण्याची आणि करण्याची स्वतंत्रता 
असत नाही; कारण कौ, जीव हा देश, काल तसेच आकार यांच्या 
कक्षेमध्ये मर्यादित होऊन थोडेसेच जाणू शकतो किवा थोडेसेच काम 
करू शकतो. सर्वं नाही. याचा परिणाम म्हणून संसारी जीवामध्ये आपल्या 
मर्यादित विश्वाच्या अनुपातानुसार अर्थात्‌ भागानुसार मर्यादित स्वातंत्य 
असते. यामु संसारी जीव हा प्रत्येक क्षणी दुसव्याच्या मुखाची अपेक्षा 
करणारा असा असतो अर्थात्‌ दुसय्यावर अवलंबून राहत असतो. 
"चेतन ” किवा “चैतन्य '" या शब्दामधील मूक शब्द “चिति” असा 
आहे. “चितिक्रिया सर्वसामान्यरूपा।। शिवसूत्रविम्शिनी १.१।।" 
"चिती" या शब्दाचा अर्थ चेतण्याची क्रिया असा आहे. ही चेतण्याची 
क्रिया संसारामधील किवा जगतामधील प्रत्येक ग्राहकामध्ये सर्वसामान्य 
रूपामध्ये विद्यमान असते. सुक्ष्म दृष्टीने पाहिले असता सर्वं तथाकथित 
जड पदार्थामध्ये याचे अस्तित्व किंवा सद्धाव आढलून येत असतो. 
(ईश्वरप्रत्यभिज्ञासूत्र १.१.३ वरील भास्कराचार्य यांची भास्करी टीका प्रथमभाग 
पृ.६५) चेतणान्याला “चेतन " असे म्हटले जाते. याचाच अर्थ असा कौ ¦ 
चेतन हा स्वतंत्रतापूर्वक कोणत्याही वस्तूला जाण्‌ व करू शकतो. इथपर्यत 
सवं काही ठीक आहे. परंतु तरीही एक संसारी ग्राहक आणि विश्वात्मा 





१३८ निःष्यंद्ट पिला 


ध 





यांच्या चेतण्यामध्ये काय फरक आहे 2 जर या दोहौच्या चेतण्यामध्ये 
कोणताहौ फरक नाही तर पूर्णं स्वातत्य असे म्हटले जाऊ शकत नाही. 
“चैतन्यं सर्वज्ञानक्रियासम्बन्धमयं परिपूर्ण स्वातच््यम्‌। । शिवसूत्र 
विमर्शिनी ९.९।। ` 

यामुके शेवदार्शनिकांनौ याचे भाववाचक नाव अथात्‌ नाम बनवून 
असा अर्थं काठला कौ, विश्चात्मक रूपामध्ये ज्ञानक्रियामयी चेतनेच्या 
क्रियेचे पूर्णं अधिकारात्मक आणि अनन्यमुखपेक्षी अर्थात्‌ इतरांवर अवलंबून 
असणारे कर्तत्व हेच पूर्णं स्वातंत्र्य अथवा परमेश्चराचे एश्वर्य आहे. ह 
कर्तृत्व किवा स्वातत्य शाश्चवतरूपामध्ये सत्तावान्‌ होऊन कोणत्याही देशाच्या 
किवा काल इत्यार्दीच्या संकुचित परिधीमध्ये अर्थात्‌ कक्षेमध्ये सौमित 
अर्थात्‌ मर्यादित नाही. विश्वात्मा प्रत्येक क्षणी प्रत्येक गोष्ट जाणण्यात 
आणि करण्यात स्वतंत्र आहे. याचा परिणाम म्हणून "` चैतन्यमिति 
भावान्तः शब्दः स्वातन्त्यमात्रकम्‌ । अनाक्षिप्तविशेषं सदाह सूत्र 
पुरातने । । तंत्रालोक १.२८ ।। " अर्थात्‌ चैतन्य हा भाववाचक_ रा 
केवट स्वातंत्र्यासादीच योजिला जात असुत ते चैतन्य अनाक्षिप्तविशेष 
अर्थात्‌ त्याने स्वतःबरोबर राहणारे नित्यत्व-व्यापकत्वादि भेद टाकलेठे 
नाहीत असे आहे. हे पृवीच्या सूत्रात सांगितठेले आहेच. चैतन्य या 
शब्दान केवक्त आणि केवकछ ज्ञातृताकतृतारूप स्वातत्याला अभिव्यक्त 
केलेले आहे आणि हेच स्वातंत्र्य शाश्चत स्प॑दमय पतिप्रमात्याचे वास्तविक 
स्वरूप आणि सर्व विश्वाच्या प्रत्येक दृश्यमान अर्थात्‌ दिसून येणात्या 
अथवा चित्यमान अर्थात्‌ चितन केल्या जाणानवा पदार्थवर्गाचा आधार 
तसेच अंतिम विश्रांतिस्थानही आहे. याच स्वातत्र्याला शास्त्रीय शब्दामध्ये 
“सतत्‌ स्पंदमयी संवित्‌” अर्थात्‌ चेतनाशक्ती असेही म्हणतात. 

या विषयाचे अधिक स्पष्टीकरण करण्यासाठी पवी बणिलेल्या 
ज्ञानक्रियात्मक चितिक्रियेचे स्वरूप समजणे आवश्यक आहे. पहिल्या 
सूत्राच्या विवरणामध्ये असे स्पष्ट केलेले आहे की, चितिक्रियेचे स्वरूप 
चालणे, शिजविणे इत्यादि स्थुल क्रियाप्रमाणे नसून आंतर अनुसंधानात्मक 
अथवा केव संकल्पात्मक गतिमयता असे असून त्यालाच शासनीय 
परिभाषेत “चितिप्रत्यवमरशात्मा । ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी । । १.५.१३ ।। ~ 
अर्थात्‌ चितिशक्ती ही प्रत्यवमर्शात्मक म्हणजे चेतनरूप, विचारात्मक 
किंवा “मी आहे ” अशी असून तेच तिचे पारमाधिक रूप आहे. या 





स्पंदशास्त्र व 
(अ न 
शक्तीला “अहं प्रत्यवमशत्मिक सामान्यस्पंद। ।'" असेही म्हणतात. 
विमर्शात्मिका अर्थात्‌ विचारमयता हाच या चितिक्रियेचा एक अविच्छेद्य 
अर्थात्‌ अखंड स्वभाव आहे. “तेन जडात्स हि विलक्षणः । । ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञाविमशिनी ।।१.५.९२।।" अर्थात्‌ जडापेक्षा चेतन आत्मा हा 
एक विलक्षण पदार्थं आहे. हा स्वभाव चितिक्रियेला मूव्ापासून प्रथक्‌ 
करोत असतो. ज्ञान आणि क्रिया अथवा प्रकाश आणि विमर्शं हे दोन 
वेगठे पदार्थ नसून एकाच चितिशक्तीच्या द्विमुखी स्पंदात्मकतेचे द्योतक 
आहेत. क्रिया ही ज्ञानाचीच पवित अवस्था आहे. ज्ञान हे क्रियेचेच 
पूर्वरूप आहे. दुसव्या शब्दामध्ये असेही म्हटले जाऊ शकते को, प्रकाश 
अर्थात्‌ श्रीशिव हेच बहिर्मुख अवस्थेमध्ये विमर्श अर्थात्‌ शक्तौ आहेत 
आणि विमर्श अर्थात्‌ शक्तौ हीच अंतर्मुख अवस्थेमध्ये प्रकाश अर्थात्‌ 
श्रीशिव आहे. “ अहं " हे “इदं " चे बीजरूप असून "`इदं " हे “ अहं " चे 
विकसित रूप आहे. स्पंदात्मक श्रीशिवामध्ये संपूर्णं जगत्‌ हे अभेदरूपाने 
उपस्थित आहे आणि सर्व जगत्‌ हाच श्रीशिवांचा प्रसार आहे. 

अशाच चितिकर्तुतारूप स्वातंत्र्याच्या गतीमध्ये कोठेही व कोणतीही 
अडचण निर्माण होत नाही आणि हेच कारण आहे की, विश्वात्मा स्वतः 
उत्पादित अशुद्धौच्या द्वारा आपल्याच स्वरूपाला भागरूपामध्ये आवृत 
करून संसारौ जीवाचे आणि पूर्णं आवृत्त करून सर्वं जडवगचि रूप 
धारण करून अवस्थित ्ालेला आहे. स्वातंत्र्य हे तर शेवटी स्वातंत्र्य 
आहे . स्वातंत्रय हे स्वतः कधी अर्धस्वतंत्र किवा अस्वतत्र ही बनू शकते. 
ते असे बनले नसते तर त्याला पूर्णस्वातंत्य असे म्हटले नसते 

अशुद्धी :- शेवशास्त्रामध्ये अशुद्धी, अख्याती, मल अथवा बंध 
इत्यादि कितीतरौ शब्दांनी वास्तविक स्वतंत्र स्वरूपाच्या अज्ञानाचा अर्थ 
घेतला जाऊ शकतो. स्वरूपाचे अज्ञान ही एक मोटी अशुद्धी असून तिने 
विश्वात्म्यालाही विश्वात्मभावापासून खाली आणून पशुभावाच्या चौकामध्ये 
आणून उभे केलेले आहे. या अज्ञानाच्या स्वरूपाच्या विषयामध्ये भगवान्‌ 
श्रीचंद्रमौर्लीनी “ज्ञानं बन्धः।। शिवसूत्र १.२।। या सूत्रामध्ये असा 
निर्णय दिलेला आहे कौ, अज्ञानाचा अर्थं सर्वथा अर्थात्‌ पूर्णपणे ज्ञानाभाव 
असा नसून वास्तविक स्वरूपाचे अपूर्णज्ञान असा आहे. 

अज्ञान हे तिमिर म्हणजे एक प्रकारच्या नेत्ररोगाप्रमाणे आहे. “अज्ञानं 
तिमिरं पारमेश्वरस्वातनच्त्र्यमात्रसमुक्ठासितस्वरूपगोपनामात्रसततत्वम्‌ 














१४० ~ ` निं्यदट पिला 








व |] तंत्रालोकविवेक ९-२३।।” अर्थात्‌ अज्ञान हे स्वरूपगोपन 
अर्थात्‌ स्वातंत्यशक्तीच्या द्वारा आपल्याच स्वतंत्र स्वरूपाला लपविण्या- 
शिवाय किंवा विस्मृती व्यक्तिरिक्त अन्य काहीही नाही. या स्वतःच्या 
आत्मविस्मृतिरूप अज्ञानाच्या विषयामध्ये पुटे सूत्र क्रमांक वीसमध्ये प्रकाश 
टाकण्यात येणार आहे. येथे संक्षेपाने अनज्ञानाच्या विकासाच्या तसेच 
प्रसाराच्या प्रक्रियेशी संबंधित काटी गोर्टीचा उेख केला जाणार आहे. 
वर असे म्हटलेले आहे की, परमेश्वराची स्वातंत्यशक्ती सतत उदौयमान 
असल्यामुके अर्थात्‌ उदय पावत असल्यामुटे प्रतिक्षणी चित्‌ आनद! 
इच्छा. ज्ञान आणि क्रिया या पाच रूपांमध्ये स्पंदनशील अर्थात्‌ स्फुरणशील 
आहे. यालाच दुसय्या शब्दामध्ये सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व 
आणि व्यापकत्व असेही म्हणतात. तेच अनुत्तर अर्थात्‌ ज्याहून अन्य 
काहीही श्रेष्ठ नाही असे सर्वश्रेष्ठ तत्त्व याच शक्तिपंचकाच्या साहाय्याने 
प्रतिक्षण विश्वरूपामध्ये सृष्टी, स्थिती, संहार, पिधान आणि अनुग्रह ही 
पाच विराट कृत्ये करीत राहत असते. विश्वरूपामध्ये प्रसृत अथवा अवभासित 
होणे किंवा प्रकाशित होणे हा चैतन्याचा स्वभाव आहे. चैतन्यामध्ये 
आनंदाची प्रधानता आहे. संसारभावाला अवभासन करण्याकडे अर्थात्‌ 
प्रकाशित करण्याकडे उन्मुख किंवा उत्सुक इ्याल्यावर ते चैतन्यतत्त्व 
स्वतंतरतेमुके आपल्या अभेदव्याप्तीला विसरून भेदव्याप्तीला अर्थात्‌ 
भरेदकतेला ग्रहण करीत असते. याचाच अर्थ असा आहे कौ, जरी सर्वं 
विश्च त्या अखंड स्वातंत्यसागरामध्ये भेदरहित असलेल्या “ अहं " रूपामध्ये 
अवस्थित असले तरी त्यामध्ये याच्या स्वरूपाहून भिन्न अशा "इदं ` 
अर्थात्‌ जगत्‌ रूपामध्ये अवभासित किंवा प्रकाशित करण्याची सुक्ष्म 
स्फुरणामय अभिलाषा किंवा इच्छा उत्पन्न होत असते. अशा प्रकारची 
अभिलाषा किंवा इच्छा किवा कामना ही स्वरूपामध्ये अपूर्णतेची प्राथमिक 
अनुभूती अर्थात्‌ सर्वात पहिला मल आहे. याचे कारण असे आहे को, जर 
सर्वं विश्चकल्पना स्वरूपामध्ये शाश्वत रूपामध्ये अवस्थितच आहे तर या 
विश्चाला स्वतःहून भिन्न स्वरूपात पाण्याच्या इच्छेचे उत्पन्न होणे हौ 
अपूर्णतेची अनुभूती नाही तर अन्य काय असू शकते ? स्वरूपाच्या 
अपूर्णतेची अनुभूती हौ आणव, मायौय आणि काम या तीन रूपामध्ये 
अभिव्यक्त होत असते. आणव, मायीय आणिं कार्म या तिघांना शैवशन्दामध्ये 
"“मलत्रय'" असे म्हणतात. अनुग्रहमृतीं भगवान्‌ श्रौ आशुतोषांनी स्वतःच 


स्पंदशासत्र १४१ 
४ ^ 4 क 





५१६ 


श्रीमालिनीविजयोत्तरतंत्र ' या ग्र॑यातील दोन सूत्रामध्ये या तीन मलांच्या 
स्वरूपाचे विश्छेषण केलेले आहे. हे विश्छेषण पुढीलप्रमाणे आहे - 
मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्करकारणम्‌। ।९।। 
धर्माधर्मात्मिकं कर्मं सुखदुःखादिलक्षणम्‌।1२।। 
याचाच अर्थं असा आहे की, काहीनण संसाररूपी अंकुराचे कारण 
असणान्या मलाची म्हणजे अज्ञानाची इच्छा करतात (तर) काहीजण 
सुखदुःख हे ज्याचे लक्षण आहे अशा धर्म-अधर्मात्मक कर्माची इच्छा 
करतात, 
आपल्या खया स्वरूपाचे अज्ञान हाच मूलभूत आणवमल आहे. हा 
आण्वमल संसार अर्थात्‌ मायीयमलाचा अंकुर किंवा कारणीभृत असलेल्या 
कार्ममलाचेही कारण आहे, आणवमलापासून कार्ममलाचा आणि कार्म- 
मलापासून मायीयमलाचा विकास होत असतो. “ मलमज्ञानमिच्छन्ति।। 
मालिनीविजयोत्तरतंत्र १.२३। 1” यानुसार अज्ञान हे आणवमलाचे रूप 
आहे. “धर्माधमरत्मिकं कर्म । ।'' यानुसार हेय अर्थात्‌ त्याज्य अर्थात्‌ 
टाकून देण्यास योग्य तसेच उपादेय किंवा ग्राह्य अर्थात्‌ ग्रहण करण्यास 
योग्य क्रमांची खिचडी किंवा कोशिबीर हे का्ममलाचे रूप आहे. 
` सुखदु :खादिलक्षणम्‌। । ” शुभ अथवा अशुभ कर्माच्या वासनेपासून 
निर्माण आलेल्या सुख, दुःख, जन्म, मरण इत्यार्दीचा भोग हे मायीय 
मलाचे रूप आहे. 
आणवमलाच्या विषयामध्ये शास्त्रकारांचे कथन असे आहे को, स्वातत्र्याची 
हानी अर्थात्‌ संकोच हा दोन रूपांमध्ये अभिव्यक्त होत असतो. या दृष्टीने 
"इश्वरप्रत्तभिज्ञा'' या ग्रंथामध्ये असे म्हटले आहे की- 
स्वातन्त्र्यहानिर्बोधस्य स्वातन्त्यस्याप्यबोधता। 
द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः। । ३.२.४।। 
भिन्नवेद्यप्रथात्रैव मायाख्यं जन्मभोगदम्‌। 
कर्त॑र्यबोधे कार्म तु मायाशक्तयैव तत्त्रयम्‌।।५।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, स्वातत्र्याची हानी आणि बोधरूप स्वातंत्र्याचे 
ज्ञान होऊ न देणे असा दोन प्रकारचा मर आहे, या मलात आपले स्वरूप 
टपून जाते.।।३.२.४।। भित्रभित्न वेदयप्रथेचा फैलाव ज्ाल्यावर माया नावाचा 
मल जन्म व भोग देणारा होतो. मायाशक्तीच्या द्वारा कर्त्यच्या अबोधतेत 








१४२ निःष्यद ्पदिला 


1 समत 





किवा अज्ञानात तर कार्ममल राहतो. असे हे आणव, कार्म व मायीय मल 
आहेत. । ।५ || 

स्ातत्रयाची हानी अर्थात्‌ संकोच दोन रूपांमध्ये अभिव्यक्त होतो असे 
आणवमलाविषयी शाख्रकारांनी पुढीटप्रमाणे कथन केले आहे. 

१) “स्वातन्त्यहानिर्बोधस्य । । " म्टणजे ज्ञानामध्ये स्वातंत्रयाची हानी 
अर्थात्‌ ““बोधस्य चिन्मात्रस्य स्वातन्त््यहानिर्ञातृत्वसङ्भोचः एकः 
प्रकारः । । इश्वरप्रत्यभिज्ञाभास्करीटीका। । चिन्मात्ररूपामध्ये पूर्णज्ञातृतेचा 
अर्थात्‌ पूर्णज्ञातेपणाचा संकोच. 

२) “स्वातन्त्यस्याप्यबोधता 11" स्वातंत्याचें अज्ञान अर्थात्‌ 
“स्वातन्त्र्यस्य कर्तृत्वस्य अबोधता बोधव्यतिरिक्ताभिमानः द्वितीयः 
प्रकारः । । ईश्वरप्रत्यभिज्ञाभास्करीटीका। 1" अर्थात्‌ पर्णकर्तृत्वाला बोध- 
रूपतेपासून म्हणजे ज्ञानरूपतेपासून भिन्न समजण्याचा मिध्याभिमान होय. 
या दोन रूपांमध्ये स्वातंत्याची हानौ किवा संकोच हा अभिव्यक्त होत 
असतो. 

येथे हे दोन वेगवेगठे मल आहेत असे समजणे योग्य नाही. उरट 
दोन्ही रूपांमध्ये स्वातंत्ाची अंख्याती अर्थात्‌ अपकीती द्माल्यामुढे प्रत्यक्षात 
एकाच मलाची ही दोन रूपे आहेत. 

निजशुद्धया ..... । या सूत्रामध्ये सूत्रकारानी याच मलत्रयाकडे संकेत 
करीत असे म्हटलेले आहे कौ, पतिप्रमात्यांनी अर्थात्‌ परमेश्चरांनी किवा 
श्रीशिवांनी आपल्या स्वातंत्यापासून स्वतःच एक प्रकारचौ अशुद्धी 
(आणवमल) निर्माण केलेली आहे. या मलामुढे पतिप्रमाता किंवा श्रीपरमेश्वर 
हे स्वतः शक्तिदरिदरी होऊन संसारी शुभाशुभ कर्माच्या अर्थात्‌ कार्ममलांच्या 
चक्रात अकले आहेत आणि त्या कर्मापासून निर्माण ्ञालेल्या जन्ममरणरूप 
संसृतीच्या अर्थात्‌ प्रवाहात क्षोभाचा (मायीयमलाचा) विषय बनलेले आहेत. 
याचा परिणाम म्हणून श्रीपरमेश्चवरांनौ स्वतःच संसरणशील पशुचे रूप 
धारण केलेले आहे. 

माया :- परमेश्चराची स्वातंत्यशक्तौ ही सर्वतोमुखी अर्थात्‌ स्वयंपणं 
आरे परमेश्वराची स्वातंतर्यशक्तौ महान्‌ तसेच अचित्य अर्थात्‌ चितन 
करण्यास अशक्य असे सामर्थ्यं असलेली आहे अर्थात्‌ सामर्ध्यशालिनी 
आहे. यामुके परमेश्वराची स्वातंत्यशक्तो आपल्या स्वतःच्या इच्छेने आपल्या 
स्वरूपाबर अष्याती अर्थात्‌ अपूर्णज्ञानाचे आवरणही टाकू शकते. आपल्या 


स्पंदशास्त्र = 


अरहंविमर्शामध्ये अभेदरूपामध्ये अवस्थित असलेल्या विराट विश्वकल्पनेला 
आपल्याहून भिन्न रूपामध्ये अवभासित करून या विश्वाची सृष्टी, संहार 
इत्यादीची क्रौडा करणे हे या परमेश्वराच्या स्वातंत्यशक्तौीचेच सामर्थ्य 
आहे. शेवटी इतक्या विस्तृत तसेच तुच्छ मानवाच्या कल्पनेहून अतीत 
असलेल्या विश्वाला हातावरील आवच्छचाप्रमाणे नाचविण्यासाठी या विश्वाहून 
अनेक पटीने सामर्ध्यशालिनी शक्तीची गरज लागेलच यात काहीही शंका 
नाही. या दृष्टीने “परमार्थसार” या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - 
परमं यत्स्वातन््रयं दुर्घटसंवादनं महेशस्य। 
देवी मायाशक्तिः स्वात्मावरणं शिवस्यैतत्‌।।९५।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, श्रीमाहेश्वराचे जे अशक्य निष्पादनरूप 
स्वातंत्र्य आहे ते स्वातंत्र्य हीच देवी मायाशक्ती आहे. ती श्रीशिवांचे 
स्वतःचे अर्थात्‌ आत्म्याचे आवरण आहे. 
अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेव्छी ती परमेश्वराची स्वातंत्यशक्तौ स्वतःच्या 
संकल्पात्मक स्फुरणेच्या द्राराच इतक्या महान्‌ विश्वाला आपल्याहून 
भिन्नरूपामध्ये अवभासित करण्याचे दुर्घट कृत्य करण्याकडे उन्मुख किंवा 
उत्सुक होते, त्यावेव्छी परमेश्वराच्या स्वातंत्यशक्तीला “ मायाशक्तौ " असे 
म्हणतात. या दृष्टीने “तंत्रालोक"' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ- 
माया नाम च देवस्य 
भेदावभासस्वातन््यं तथाहि स तया कृतः ।।९.१४९.५०।। 
याचा अर्थं असा आहे की, माया ही त्या देवाधिदेव परमेश्वराची 
अव्यतिरेकिणी अर्थात्‌ अभिन्न शक्ती आहे. श्रौशिवाचे भेदावभास म्हणजे 
भेदाचे प्रकाशन करण्याचे स्वातंत्रय हीच माया आहे. तिच्या द्रारा केलेले 
मायाकायं म्हणजेच विश्च होय. विश्वाचा अवभास हाच भेदावभास होय, 
संक्षप्तपणे किंवा थोडक्यात असे म्हणता येते कौ, अभेदामध्येही 
भेदसर्जना अर्थात्‌ भेदाची निर्मिती करण्याच्या शक्तीच्या स्वातंत्यालाच 
` मायाशक्ती " असे म्हणतात, यामुके हाही परमेश्वराच्या अभिन्न 
स्वात॑त्शक्तीचाच विकास आहे. स्वतःच आवरण बनून आपल्याच पूर्णरूपाला 
अपूर्णं बनविणे आणि आपल्या भेदहीन स्वरूपामध्ये भेदाचा सूत्रपात 
करणे हे या मायाशक्तीचे काम आहे अनुत्तर भगवान्‌ श्रीभूतनाथ यांनी 
स्वतः या निजी अभिन्न शक्तीच्या स्वरूपाचे विशेषण करताना 











१४४ निंःष्य् पिला 


“मालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्र॑थात असे म्हटलेले आहे कौ - 
सा चैका व्यापिनीरूपा निष्कला जगतो निधिः। 
अनाद्यन्ता शिवेशानी व्ययहीना च कथ्यते । ।९.२६।। 
याचा अर्थं असा आहे की, ती (माया) एक व्यापिनीरूप अर्थात्‌ 
सर्वाना व्यापून राहणारी निष्कल, जगाचा ठेवा असणारी, अनादि, अनंत, 
शिवा, ईशानी व नाश न पावणारी अशी (शक्तौ) आहे. 
मायाशक्ती ही एक, सर्वव्यापक, सुक्ष्म, खंड किवा भागाहून रहित, 
समग्र संसाराला आपल्या गर्भामध्ये धारण करणारी, अनादि, अनंत, 
अकल्याणदायिनी असूनही स्वातंत्रयाने परिपूर्ण आणि स्वतः कोणत्याही 
प्रकारच्या विकारापासून रहित आहे. 
शक्तिरूपा ब तत्त्वरूपा ही मायेची दोन रूपे आहेत. यांमधील पहिल्या 
रूपाचे नाव “महामाया " किवा “मायाशक्तौ " असून दुस्या रूपाचे नाव 
केवव्छ “माया” किवा “मायातत्तव " असे आहे. हौ संसाराच्या शुद्धाध्व 
अर्थात्‌ शुद्ध मार्ग आणि अशुद्धाध्व अर्थात्‌ अशुद्ध मार्गं नावाच्या दोन 
स्तरावर अहंतेचे तिरोधान करण्याच्या अनुपाताने एकाच शक्तीची दोन 
रूपे आहेत. यामध्ये भेद किंवा फरक असा आहे को - 
आद्यो भेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान्‌ । 
गभीकृतानन्तभाविविभागा सा परा निशा । । 
। } तंत्रालोक ९.९५०.५९।। 
याचा अर्थं असा आहे की, आद्य भेदाच्या अवभासात एक असा 
विभाग निश्चित होता. अनंतरभावी विभाग त्याच्या गर्भातच होते. यालाच 
परानिशा किंवा महारात्र म्हणतात ब हीच महान्‌ माया होय. 
महामाया किंवा मायाशक्ती ही स्वातंत्यशक्तौची अवस्था आहे. या 
अवस्थेमध्ये अहंतारूपामध्ये अवस्थित इदंतेला भेदरूपामध्ये अवभासित 
करण्याकडे शक्तीची केवर प्राथमिक संकल्पात्मक स्फुरणा किवा केव 
उमुखता किवा उत्सुकता होत असते. अद्यापि इदंतेचा पृथक्रूपामध्ये 
विभाग आलेला नाही. थोडक्यात आंतरविचारामध्ये भेदावभासाच्या उपक्रमाच्या 
केवक्छ सूक्ष्म आसूत्रणाची किवा अंतर्रथित अवस्था आहे. “मायाशक्त्यैव 
तत््रयम्‌। । ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी ३.२.५।।"' येधूनच स्वातंत्यामध्ये 
संकोचरूप मलत्रयाचाही म्हणजे आणव, कार्म व मायीय मलाचा श्रीगणेशा 





स्पंद शास्त्र १४५ 
1 क... 
किवा आरंभ होत असतो. 

क बहिमुंखतायां भाविनो विभागस्य शिम्बिकाफलवदस्यां 
गभीकारोऽस्ति। तंत्रालोकविवेक ९.९५१।। अर्थात्‌ ज्याप्रमाणे शिबिका 
अर्थात्‌ शेवग्याच्या शेगेच्या गर्भामध्ये असंख्य बीजे भिन्न भिन्न असूनही 
बाहेर कोटूनही दिसून येत नाहीत त्याप्रमाणे मायाशक्तीच्या गर्भामध्ये 
आगामी इदंतेचा पूर्ण विभाग अर्थात्‌ सर्व स्थूलविश्चाचे भेदपूर्णवैचित्रय 
त्याच अंतनिहित रूपामध्ये अर्थात्‌ गर्भात अवस्थित असते. 

शास्त्रकारांनी मायाशक्तीची परिभाषा अशा प्रकार प्रस्तुत केलेली आहे 
को, “अपूर्णता प्रथनेन मीनाति हिनस्ति इति मायाशक्तिरुच्यते। ¦ 
तंत्रालोकविवेक ९.१५०।।” मायाशक्ती ही अपूर्णतेच्या अनुभूतीला 
जन्म देऊन स्वरूपाची हिंसा करीत असते. वर सांगितल्याप्रमाणे माया- 
शक्तीचे कार्यक्षत्र हे शुद्धअध्वा अर्थात्‌ श्रीशिवततत्वापासून शुद्धविद्या- 
तत्त्वाच्या प्रमातृमंडलापर्यत असते. याचे कारण येथपर्यत इदंतेच्या अर्थात 
भेदप्रथात्मक प्रमेय विश्वाच्या बहिरंग अवभासनाचौ प्रक्रिया ही विकासमान 
अवस्थेमध्ये असते तथापि दुसरीकडे अहंता अर्थात्‌ प्रमातृभाव याचे पूर्ण 
तिरोधान ्ालेले नसते. 

माया किंवा मायातक््व :- शुद्धविद्यच्या खाली पृथ्वीततत्वापर्यतच्या 
अशुद्ध मार्गामध्ये मायाशक्तीचे जे रूप कार्यनिरत होत असते त्याला 
` मायाततत्व " असे म्हणतात. या अवस्थेमध्ये ..... “तिरोधानकरी मायाभिधा 
पुनः।। इईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी ३.९.७।।" अथात्‌ (या शक्तीटाच) 
तिरोधान करणाव्या मायाशक्तीच्या नावाने ओकखले जाते. या न्यायाने 
अहंतेचे पूर्णं तिरोधान होत असते किंवा ती नष्ट होत असते आणि 
आगामी जड तसेच प्रमेयविश्वाच्या स्थूल अवभासन प्रक्रियेचा आरंभ होत 
असतो. इदंता ही अहंतेहून पूर्णपणे वेगव्टी होऊन स्थूल देह, प्राण इत्यादि 
रूपामध्ये विकसित होत असते. “सा जडा भेदरूपत्वात्‌ कार्यं चास्या 
जडं यतः ।। तंत्रालोक ९.१५१।। अर्थात्‌ ही शक्ती भेदरूप असल्यामुठे 
जड आहे. तिची कार्यंही यामुढे जडच असतात, स्वरूपावर पूर्णं आवरण 
पडल्यामुठे शक्तीचे रूपही जड होते. शक्ती ही स्वतः एका जडतत्तवाचे रूप 
धारण करून पुटे पुढे जड कार्यवगचिही कारण बनत असते. हेच कारण 
आहे कौ या अवस्थेमध्ये या शक्तीला “मायाशक्ती” असे न म्हणता 
` मायातत्त्व " असं म्हटले जाते. जड बनण्याचा अर्थ असा आहे कौ. 




































| ॑ १४६ | निस्य यदिला 
||| ` अयमेव हि जडस्य स्वभावा यत्‌ ` इदमत्र इदानीं भाति इति 
| परिच्छिन्नतया प्रकाश्यते इति।। तंत्रालोकविवेक ९.१५२।। ” अर्थात्‌ 
| ॑ | | ` जचा असा स्वभाव असतो की तो “ही वस्तू येथे भासते अथवा प्रकर 
| | होते " असे जाणवून देऊन प्रत्येक वस्तृला वेगवेगकेपणाने प्रकाशवितो 
| | | किंवा भासवितो. मौलिक रूपामध्ये असीम स्वातंत्चशालिनी अशी शक्ती 
|| | असूनही देश, काल तसेच आकार यांच्या सीमांनी संकुचित होत असते. 
| ॑ शैवशब्दामध्ये संकुचित प्रकाशमानता (अल्पज्ञातृता आणि अल्पकर्तृता) 
|| ही जडता असते. 
संसारी ग्राहकवर्गामध्ये मायातत््वाच्या मधुमय विषाचा प्रसार अर्थात्‌ 
| | मायाजनित क्षोभ कोणत्या कोणत्या रूपामध्य प्रसरत असतो या विषयावर 
||| पुढे सूत्र क्रमांक २० मध्ये प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. या बाबतीत 
| | ` परमार्थसार '' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 
मायापरिग्रहवशाद्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पशुर्भवति। 
कालकलानियतिवशाद्रागाविद्यावशेन सम्बद्धः । । १६।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, मायेचा स्वीकार केल्याकारणानं बोध 
मलिन होऊन पुरुष पशु होतो. हा पुरुष पश्‌ काल, कला, नियती, राग व 
अविद्येने उत्तम रीतीने बांधकेला आह. 

येथे केववछ ही गोष्ट समजून घेण्याची आवश्यकता आहे की. 
मायाशक्तच्या द्वारा उत्पादित संकोचही सर्वतोमुखी आहे. सर्वप्रथम हा 
संकोच पूवीं सांगितलेल्या सर्वकर्तृत्व इत्यादि पाच स्वतंत्र शक्तीवर प्रभावान्वित 
अर्थात्‌ प्रभावशाली होऊन त्यांना क्रमशः किचित्कर्तृत्व, किचिच्जञत्व 
अपूर्णत्व, अनित्यत्व आणि अव्यापकत्व यामध्ये रूपांतरित करीत असतो. 
यामुके स्वतंत्र शक्तिमान्‌ पतिप्रमाता किंवा परमेश्वर किंवा श्रीशिव हे 
शक्तिदरिद्री पशू बनत असतात, या पाच संकुचित शरक्तीची शास्त्रीय नावे 
क्रमशः कला, विद्या, राग, काल आणि नियती अशी ठेवलेली आहेत. या 
अवस्थेमध्ये या स्वतंत्र शक्ती न राहता पाच प्रकारचे वासनात्मक बंधन 
अर्थात्‌ पंचकंचुक म्हणजे पाच आवरणे बनत असतात आणि स्वतंत्र 
आत्मा याच शृखलामध्ये फसून संसारी पश्‌ बनत असतो. तत्त्वरूपामायेच्या 
शास्त्रीय परिभाषा “तंत्रालोकविवेक"” या टीकाग्र॑यातील आदिक ९ श्छोक 
१५२ मध्ये पुढीलप्रमाणे कथन केल्या आहेत 














स्पंद शास्त्र १४७ 

1. 
९) माया :- मीयते हेयतया परिच्छिद्यते योगिभिः। । योगी लोक 

हिला हेय किवा त्याज्य समजून आपल्याहून वेगक्े करीत असतात 

२) माया :- सर्वत्र मातीति।। ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध 
यामध्ये सर्वत्र व्याप्त होऊन अवस्थित राहात असते. 

३) माया :- `मा” शब्दवाच्याद्विनाशरूपान्निषेधात्‌ यातेति । 
माया ही स्वयं “मा” शब्दाने वाच्य निषेध अर्थात्‌ विनाशाचा विषय बनू 
शकत नाही अर्थात्‌ ती नित्य आहे. 

४) माया :- मात्यस्यां विश्वमिति।। हिच्या गर्भामध्ये सर्व विश्च 
अवस्थित राहत असते. 

५) माया :- स्वात्माभित्रमपि भावमण्डलं शिवो यया मिमीते 
भिदा व्यवस्थापयति इति।। या शक्तीच्या दारा श्रीपरमेश्वर स्वरूपामध्ये 
अवस्थित भावराशीला किंवा भावसमूहाला स्वतःहून भिन्न रूपामध्य प्रतिष्ठित 
करीत असतात, 

या सवं परिभाषांव्यतिरिक्त श्रीभगवंतांनी स्वयं आपल्या सूत्रामध्ये या 
मायेला अशिवा अर्थात्‌ चतुर्दिक्‌ भेदग्रथेचा अंधकार उत्पन्न करून महान्‌ 
अकल्याण करणारी असे म्हटलेले आहे. “अशिवा भेदप्रथाप्रदा" केवट 
अनुत्तरतत्त्वासमोर अर्थात्‌ परमततत्वासमोर हिची डाठ शिजत नाही. इतर 
विश्वाच्या अणूअणूवर या मायेने आपले इद्रनाल पसरविलेले आहे. 
पुनःपुन्हा सोडविल्यावरही गोरखधंद्याप्रमाणे पुनःपुन्हा ही माया माणसाला 
दंश करीत असते. या अथनिच शाखकारांनी असे म्हटले आहे कौ - 

उन्मूलितापि शतशः खण्डितापि सहस्रशः । 
गोनासेवाप्रथोदेति द्रागत्र शरणं शिवः। 

अर्थं :- “गोनासा " काश्मीरमधील एका भयंकर सर्पिणीला म्हणतात 
तिचे तुकडे तुकडे केल्यानंतरही ही सर्पिणी उसढून दंश करीत असते, 
माया ही गोनासाप्रमाणेच एक भयंकर आणि विष ओकणारी नागीण आहे, 
माया हौ जडमूतीं असल्यामुके स्वयं आंधी आहे. यामु माया ही साधू- 
असाधू, धनिक -निर्धन, पंडित-मूर्ख यापैकी प्रत्येकाला समान रूपान दंश 
करीत असते. ही नागीण कोणालाही सोडीत नाही. 

मायेच्या अशा स्वभावाला दृष्टिपथामध्ये ठेऊन भगवान्‌ श्रीत्रिपुरारीनी 
` माकलिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - ` 

मलः कर्म च माया च मायीयमखिलं जगत्‌। 








१४८ निःष्यंद्ध पाला 





सर्व हेयमिति प्रोक्तं विज्ञेय वस्तु निश्चितम्‌ । ।१.१६।। 

याचा अर्थं असा आहे की, मल, कर्म, माया आणि मायानिमित स्वं 
जग त्याज्य मानावे आणि वस्तु म्हणजे ब्रह्म निश्चितपणे जाणून घ्यावे. 

या सूत्रामध्ये मायेच्या प्रपंचाला अर्थात्‌ त्रिविध मल, वासनात्मक 
कर्माचा जंजा , स्वयं माया आणि तिचे कार्यरूप जगत्‌ यांना तत्काठ 
किंवा एकाएकी तिलांजली देऊन आपल्या वास्तविक स्वभावाच्या यथार्थ 
अनुभूतीचा आदेश दिलेला आहे. ।।९।। 

पः तैद अः त 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

हा क्षेत्री अर्थात्‌ जीव श्रीपरमेश्चरमय असूनही नेहमीच परिपूर्णतेने का 
स्फुरत नाही ? अंतर्मुख आत्मबलाच्या स्पर्शाची तो का अपेक्षा करतो? या 
शंकांची उत्तरे देण्यासाठी नववी कारिका सांगितली आहे. 

स्पष्टीकरण :- ही इच्छाशक्ती “स्व "च्या स्वातंत्रयाने उल्ठसित इ्माठेली 
असून तिचे स्वरूप अविमर्शस्वभाव अर्थात्‌ स्वभावाचा पूर्णं विचार न 
करणारे असते. ती स्वतःला अपूर्णं स्वरूपाची मानत असून तिलाच 
"आणव मल" असे म्हणतात. ती संकुचित होऊन अपूर्णरूपामध्ये व्यक्त 
होते. त्या मलापासून उत्पन्न इ्ञाठेल्या आवरणाच्या पाच कंचुकांमुढे 
ज्ञानशक्ती क्रमाने (५ स्व " च्या अज्ञानाच्या भ्रमामुठे व्यापकत्व सोडून देते 
आणि किचिज्जत्वाचा) (ज्ञानातल्या संकुचितत्वाचा) स्वीकार करते. तौ 
स्वतःला अंतःकरण, बुद्धी, इद्वियांच्या रूपात घाटून अत्यत संकुचित 
होते. त्यामुठे ती विभिन्न ज्ञेयांच्या प्रथारूप अर्थात्‌ भिन्न भिन्न जञेयाच्या 
रूपात व्यक्त होणाय्या अशुद्धीमध्ये प्रवेश करते. तिलाच “मायीय मल” 
असे म्हणतात. क्रियाशक्तीसुद्धा क्रमाक्रमाने सर्वकर्तृत्वतेला सोडून किचित्‌ 
कर्तृत्वाचा स्वीकार करते. ती संकुचित होऊन कर्मद्वियाच्या रूपात अत्यतं 
परिमितता (लहान होऊन) प्राप्त करते. ही शुभ-अशुभ अनुष्टानाने युक्त 
अशी अशद्धी म्हणजेच “कार्म मल" म्हणून ओकखली जाते. त्या अशुद्धामुे 
ूर्णज्ञत्व आणि सर्वकर्तृत्व प्राप्त करण्यास जीव) असमर्थं आाल्याने 
विकल केल्या आणि त्यानंतरच करण्यात येणाय्या लौकिक आणि 
` शासखरीय अनुष्टानांमध्ये ज्यांची इच्छा केली जात असते त्या गोषटौ मिच्छविण्याच्या 
(इच्छेने) नेहमीच अभिलाषव्याकुक ाठेल्या त्याला (जीवाला) क्षणभरही 
आपल्या “स्व " स्वरूपात विश्राती मिक्त नाही. ज्यावेव्ठी या आधौ सांगितक्ल्या 
आणि पुढेही सांगितल्या जाणाच्या उपपरत्तीच्या घट पकडीमुठे आणि 








स्पंद शास्त्र 9 


अनुभवामुठे अभिलाषांनी विवश आलेल्या ग्राहकाच्या (जीवाच्या) अभिमानाने 
युक्त असा क्षोभ अनात्म्यामध्ये आत्माभिमानाची निवृत्ती करीत आत्म्यामध्ये 
अनात्माभिमानाची शांती प्रकषनि करतो त्यावे्ी त्या जीवाला श्रेष्ट असे 
स्पंदतत्त्वात्मक पद प्राप्न होते. अर्थात्‌ ते स्पंदततत्व त्याच्या प्रत्यभिज्ञेचा 
(जाणिवेचा) विषय होते. ही परमावस्था नित्य असल्यामुटे त्याचक्षणी 
होत नाही. यासंबंधी “विज्ञानभैरव'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - 
मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्छ्ययम्‌। 
यदा प्रिये परिक्षीणम्‌ तदा तद्धैरवं वपुः ।।१३८।। 

अर्थं :- हे प्रिये! मन, चेतना, शक्ती आणि आत्मा हे चौघेजण 
ज्यावेगटेस पूर्णपणे नष्ट होतील त्यावेेस ते भैरवरूप आपोआप व्यक्त 
होईल. 

निजाशुद्धौ या शब्दान मल म्हणजेच (स्वतः पासून) वेगठे लेके 
द्रव्य आहे असे ज्यांनी मानले आहे त्यांच्याकडे दूष्यत्वाने पाहिले गेले 
आहे अर्थात्‌ त्यांचे मन दोषपूर्ण आहे असे सुचित केले आहे. ।।९।। 

र र तर त तै 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका : - 

जौव आणि श्रीशिव यांच्यामध्ये कोणताही स्वरूपगत भेद नसतो. 
अशा दशेमध्ये पुरुष परमेश्चवरसमानधर्मत्व प्राप्त करतो या निरूपणाचा 
प्रकृत विषयाशी कोणता अभिप्राय आहे ? वस्तुतः त्या जीव आणि श्रीशिवां- 
मध्ये परस्परांमधील मोठे विलक्षणत्वच अनुभवास येते. त्यामुटे ग्र॑थकार 
 निजाशुद्धयासमर्थस्य .....1 1९11" हौ कारिका सांगतात. जरी जीव 
आणि श्रीशिव यांच्यामध्ये अभेद आहे हे पारमार्थिक सत्य असले तरीही 
व्यवहार दशेमध्ये मात्र ओपाधिक भेद स्वीकारला जातो. त्याचप्रमाणे हा 
जो पशुरूप प्रमाता अर्थात्‌ जीव आहे त्याच्या अंतःकरण-स्वभावापासून 
उत्पन्न ्ञालेल्या अशुद्ध रूप मलामुके तो स्वतःच असमर्थ होऊन नाना 
प्रकारच्या वासनामुटे त्या त्या बहिर्विषयांची कामना करतो. त्याचप्रमाणे 
स्वतःला दारिद्रयाच्या समुद्रात बुडवून संकुचितपणाचा अनुभव घेतो. 
त्यामुकेच पशुजीवामध्ये मोहामुके पारमार्थिक आत्मप्रकाशाचा अभाव असतो 
पण ज्यावेकेस पूर्वजन्मी केलेल्या पुण्याच्या परिमाणाने देहेद्रियादि विषयांमध्ये 











१५० न पहिला 
== ~~~ निन्य पतल 


मिथ्याध्यासाचा अर्थात्‌ खोस्या ज्ञानाचा त्याग करून सवं उपद्रवांनी रहित 
होतो त्यावेनेस तो परमपदामध्ये प्रतिष्ठित होतो; त्या पदापासून तो कधीही 
ढरत नाही. ।।९।। 
रैर ओह तह अह अ 
तदास्याकृत्रिमो धर्मो ज्ञत्व-कर्तृत्व-लक्षणः। 
यतस्तदेप्सितं सर्व जानाति च करोति च।।१०।। 

अन्वयार्थं :- 

तदा - तेव्हा (मागील कारिकेत उह्ेखिलेला “क्षोभ " जेव्हा प्रलीन 
होईल तेव्हा), अस्य - या संसारी पुरुषाच्या अंगी, अकृत्रिमः - नैसर्गिक, 
अगभूत असलेला, स्वभावसिद्ध, जञत्वकर्तृत्वलक्षणः - ज्ञत्व (सर्वज्ञता) 
व कतृत्व (कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌ नामक काहीही करण्याचे सामर्थ्य) ही 
ज्याची लक्षणे आहेत, असा त्याचा, (मूव्चा, कायमचा, अंगभूत) धर्मः - 
(सततमव्यतिरिक्त : श्रीरामकण्ठ) :- प्रकट होतो ब यतः: - त्यामुठे, तो 
धमं प्रकट होताच, तदीप्सितम्‌ सर्वम्‌ ~ जे जे काही जाणावे , करावे, 
मिव्ावे वाटते, त्या सर्व वस्तू, जानाति च करोति च - तो - स्वेच्छेने- 
जाणतोही व करतोही. ।।१०।। 

अर्थं :- संसारी मनुष्याच्या किंवा जीवाच्या ्षुब्धवृत्ती विलीन इ्ाल्यावर 
त्या जीवाच्या किंवा पुरुषाच्या अंगी नैसर्गिक अगभूत असलेला स्वभावसिद्ध 
व ज्ञत्व अर्थात्‌ सर्वज्ञताकर्तृत्व (काहीही करण्याचे सामर्थ्य ) ही ज्याची 
लक्षणे आहेत असा धर्म निरावृत अर्थात्‌ आवरणरहित रूपामध्ये प्रकट 
होत असतो. हा धर्म प्रकट होताच तो पुरुष सवं इच्छित गोष्टी जाणुनही 
घेतो आणि करीतही असतो. ।।१०।। 

तह ओह ओह तह अ 

श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

चैतन्याचा धर्म सर्वज्ञत्व व सर्वकर्तृत्व आहे. चैतन्याची चैतन्यशक्तीच 
जञानशक्तो व क्रियाशक्तीच्या रूपाने नटलेली असते जीवाला स्थितिकालामध्ये 
सुद्धा जगण्याची व करण्याची इच्छा ज्या ज्या वेकेला होत असते त्या त्या 
वेव्टेला ती चैतन्यरूपाच्या मूक स्वरूपाचीच शक्ती काम करीत असते 
यासाठी उपरोक्त स्थितीत जीवात्म्याच्या ज्ञानसंकोचाकडे लक्ष न पुरविता 








स्पंदशास्त्र १५१ 





आपल्या चैतन्यरूपाचीच सर्वं कर्तृत्वशक्तौ आहे अशी जाणीव व जागृती 
ठेवावी. 

ज्यावेव्ी क्षोभाचा प्रलय होतो त्यावेव्टी आत्मा स्वरूपस्थ होऊन 
त्याचा सहजस्वभाव प्रकट होतो. सहजस्वभाव म्हणजे काय ? सहजस्वभाव 
म्हणजे सर्वज्ञता ब सर्वकर्तृता होय. आत्मा जे काही जाणण्याची इच्छा 
करील ते तो जाणु शकतो. जे तो करण्याची इच्छा करील ते तो आपल्यासाटी 
व इतरांसाठीही करू शकतो. “पंचरात्र ” ग्र॑थामध्ये या सहजधर्माला 
“विवेकन्ञान'' असे नाव देऊन त्याचे वर्णन केले आहे. जेव्हा या 
सहजधर्माचा किवा सहजसाधनेचा प्रादुर्भाव होतो तेव्हा खरोखरीच काय 
होते ? सिद्धयोगाचे सहजसाधन जेव्हा वृद्धिगत होते तेव्टा आत्मा सर्वज्ञ, 
सर्वदशी, सवंश्चर व सर्वशक्तिमान होतो. तो इद्रियरहित होतो. ज्याप्रमाणे 
अग्रो दाह्याचा म्हणजे जाव्ठावयाची गोष्ट कोणती आहे याचा विचार 
कधीही करीत नाही त्याचप्रमाणे ज्ञेय म्हणजे जाणावयाचे काय आहे याचा 
विचार आत्मा कधीही करीत नाही; कारण तो स्वतः बोधस्वरूप आहे. 
"षाड्गुण्यविवेक”' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की, “विचित्र पदार्थाची 
निमिती करण्यासाठी बोधस्वरूप आत्मा दुसन्या कोणत्याही कारणाची 
, किवा साहाय्याची अपेक्षा ठेवीत नाही. तो स्वतःच्या संकल्पानेच सहस्ररूपांची 
सृष्टी करीत असतो." 

काही काही लोकांचे असे म्हणणे आहे कौ, आत्म्यात ज्ञातृत्व व 
कतृंत्व इत्यादि गोष्टी कोणत्यातरी दुसव्या परततत्वामुके येतात. असे 
म्हणणारे लोक वस्तुतः आत्म्याला अनीश्चवरच मानतात. “ आगमरहस्य" 
या ग्रंथाचे असे वचन आहे कौ, “जो ईश्वराची कृती दुसन्या कोणत्यातरी 
सहकारी कारणाने ्ाली आहे असे मानतो तो ईश्वरी तत्वालाच तिलांजली 
देतो." ते तर असे म्हणतात की, “परस्त्रीच्या आधीन इ्ालेल्या पुरुषाचे 
नाव कामीश्वर ठेवावे त्याप्रमाणेच हे आहे." या सहज धर्माच्या स्थिरतेचा 
उपाय पुढील श्छोकात सांगितला आहे. ।।१०।। 

तैद ओ तह ह ओ 

श्रीरामकठाचा्यं विवृती :- 

पण अशा प्रकारे पुरुषाचा देहात्मक अहप्रत्यय नाहीसा ला व 
त्याची स्थिती निश्चल सागराप्रमाणे प्रशांत लाली तर मग त्या अवस्थेत 
पुरुषाच्या ठिकाणी स्वबलस्पर्शानि इद्रियप्रवृत्तीच होणार नाही. मग त्या 








१५२ निःष्यंढ पर्हिला 


~~ 





अवस्थेत ज्ञातृत्व व कर्तृत्व कोठले राहणार ? कारण काटी ्ाले तरी 
ज्ञातृत्व व कर्तृत्व या क्षोभाच्याच अवस्था होत. या आक्षेपाचे उत्तर असे 
आहे को - 

स्पष्टीकरण :- मल वब अभिलाषा नष्ट ्ाल्याने क्षोभ गेलेला 
असतो, अशा त्या व्यापक अहंप्रत्ययाच्या भूमिकेवरच पुरुषाचे स्वभावभूत 
्ञातृत्व आणि कर्तृत्व प्रत्ययास येते; कारण हे त्याचे धर्म सहजसिद्ध 
आटेत, या अवस्थेतच त्याला सम्यकद्छी येते व त्याच्याकडन सम्यक्निमिती 
होते. या अवस्थेत प्रकट होणारी त्याची प्रत्यवमर्शरूप शक्तौ ही खरोखरी 
एकच असते. ती संबेदनरूप असते म्हणून तिला ज्ञानशक्तो म्हणतात व 
तेवढ्यापुरताच तिचा संरंभ होत असल्याने तिला क्रियाशक्तौ म्हणतात. 
पण या व्यापक अरहप्रत्ययाच्या भूमिकेवरून प्रत्यवमर्श न होता देहात्मतेच्या 
व्यक्तिगत भूमिकेवरून जर हे संवेदन व संरंभ ज्ञाले तर ते ज्ञातृत्व व 
कर्तृत्व कृत्रिम आहे असे समजावे; कारण त्याचे क्त्र उपाधीमुके अगदीच 
संकुचित असते व ते मल आणि अभिलाषा यांनी व्याप्त आलेले असते. 
हीच क्षुब्धावस्था होय. व्यापक अहंप्रत्ययाच्या भूमिकेवरील ज्ञातृत्व व 
कर्तृत्व हाच खरोखरी आत्म्याचा स्वभाव होय. म्हणूनच त्याला स्वस्वभाव 
म्हणतात. ही क्षोभावस्था नव्छे.।।१०।। 


तै अह तैः तह तै 
श्रीभटकछ्टट वृत्ती : - 
ज्ञातृता आणि कर्तृता यांचा विकास 


सूत्र क्रमांक ९ मध्ये असे म्हटलेले आहे को, प्रत्येक प्रकारचा क्षोभ 
विलीन अर्थात्‌ नाहीसा ्ाल्यावर मितप्रमाता अर्थात्‌ मर्यादित प्रमाता किवा 
जीव हा श्रीशिवभावामध्य प्रतिष्ठित होत असतो. या कथनाचा असा अर्थं 
आहे की, या अवस्थेमध्ये आत्म्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे स्फुरण राहत 
नाही, याचा परिणाम म्हणून आत्मा तरंगहीन सागराप्रमाणे शांत अर्थात्‌ 
निःस्पंद होत असतो. जर असे आहे तर त्याचे प्वोक्त स्पंदात्मक स्वरूप 
हे कसे सिद्ध होऊ शकते 2 खालील सूत्रामध्ये या शंकेचे निवारण केलं 
जात आहे. 

वृत्ती :- सूत्र क्रमांक १० मध्ये असे म्हटले आहे कौ, मितप्रमात्याचा 
अर्थात्‌ जीवाचा स्वभावसिद्ध ज्ञातृतारूप आणि कतृतारूप धर्म क्षोभ 


स्पंढशास्त्र १५३ 
विलीन अर्थात्‌ नाहीसा ्ञाल्यावर तत्का निरावृतरूपामध्ये अर्थात्‌ 
आवरणरहित रूपामध्य प्रकट होत असतो. यामुे हा मितप्रमाता अर्थात्‌ 
जीव त्या आत्मबलाचा स्पर्शं प्राप्त केल्याक्षणीच ज्या ज्या गोष्टी जाण्‌ 
इच्छित असतो त्या त्या गोष्टी तो जीव स्वतंत्रपणे जाणत व करीत 
असतो. याच्या विरुद्ध संसारी अवस्थेमध्ये ही गोष्ट कदापि शक्य होत 
नाही. ।।१०।। 

विवरण :- प्रस्तुत सूत्रामध्ये शांत ब्रह्मवादी वेदान्त्यांचे मुखमुद्रण 
अर्थात्‌ खंडन सूत्रात्मक रूपामध्ये केले गेलेले आहे. वेदान्त्यांच्या विचारानुसार 
परब्रह्माचे स्वरूप हे निस्पंद किंवा स्पंदरहित आहे. याचाच अर्थ असा कौ 
ब्रह्मवादी वेदान्त्यांच्या परनब्रह्माचे स्वरूप हे प्रकाशमान असो किंवा नसो; 
परंतु त्या परब्रह्मात विमर्शाचा किंवा विचाराचा सर्वथा किंवा पूर्णपणे 
अभाव असतो. वेदान्त्यांच्या शब्दामध्ये परब्रह्म हे “निस्तरंगमहोदधिकल्प 
अर्थात्‌ तरंगहीन महान्‌ समुदराप्रमाणे असते. त्यामुठे यामध्ये ज्ञान-क्रियारूप 
चेतनेचे अस्तित्व शक्य होऊ शकत नाही. परब्रह्म हे पूर्ण शांत आहे 
आणि प्रत्येक प्रकारच्या कटकटीहून दूर आहे. यामुे “विश्च आहे कौ 
नाही ? विश्वाची सृष्टी, स्थिती आणि संहार यांचा कार्यक्रम नियमित रूपाने 
चालत आहे किंवा नाही ? जर हा कार्यक्रम नियमित रूपाने चालत असेल 
तर त्या कार्यक्रमाचा ज्ञाता अर्थात्‌ जाणणारा आणि कर्ता अर्थात्‌ करणारा 
कोण आहे ? ” इत्यादि गोरष्टीची परब्रह्माला चिता नसते किंवा चेतनाही 
नसते. थोडक्यात असे म्हणता येते की, हे ब्रह्मवादी वेदान्ती परब्रह्माला 
एकोकडे चेतन मानतात तथापि दुसरीकडे ते परब्रह्म शांत-निस्तरंग- 
महोदधिकल्प आहे असे सांगून त्याला उदासीनही बनवीत असतात 

शैवशास्त्र मतवाद्यांना आणि विशेषतः स्पंदशास्त्र मतवाद्यांना सर्वात 
उत्कृष्ट आणि सर्वं विश्वाच्या नियामक अशा अनुत्तरततत्वाची अशा प्रकारची 
शक्तिहीनता किवा लुटेपणा मान्य नाही. स्वातत्यशक्तिघन चैतन्याचा ज्ञान 
आणि क्रिया यांवर अनंद्यमुखापेक्षी अर्थात्‌ दुसन्याच्या मुखाकडे न पाहण्याचा 
म्हणजे स्वतंत्र अधिकार आहे. हा अधिकार म्हणजेच त्या सर्वकर्त्याचा 
अकारस्य स्वभावच आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्या ज्ञान पारावारामध्ये 
अर्थात्‌ परिपूर्णं रूपात कोणताही तरंग निर्माण ्ाला नाही तर हा कोणता 
स्वभाव होऊ शकतो ? हे परमतत्त्व पूर्ण स्वतंत्र असल्यामुठे युगपत्‌ 
अर्थात्‌ एकाच वेव्टी निस्तरंगवृत्ती अर्थात्‌ तरंगरहित वृत्ती आणि तरंगायमान 








१५ निःष्यंद पहिला 
रूपामध्ये प्रकाशमान होत असते. “शिबदृष्टी'" या ग्रंथामध्ये या दृष्टीने 
असे म्हटले आहे को - 

स यदाऽऽस्ते चिदाह्ादमात्रानुभवतछ्यः। 

तदिच्छा तावती तावज्ज्ञानं तावत्क्रिया हि सा।।९.२।। 

सुसृक्ष्मशक्तित्रितयसामरस्येन वर्तते । 

चिद्रूपाहादपरमो निविभागः परस्तदा ।।९.४ । । 

अर्थ :- ज्यावेक्री श्रीशिव पूर्णं चिदानंदमात्र अवस्थेत प्रकाशित होत 
राहतात अर्थात्‌ बाह्यतः उभारणीच्या रूपाने प्रकाशित होत नाहीत आणि 
त्या चिदानंदावस्थेत त्यांचा लय होऊन ते राहतात त्यावे्री त्यांच्या सर्व 
इच्छा, समस्त ज्ञान आणि संपूर्ण क्रिया इत्यादि सर्वकाही त्यांच्यातच लोन 
रहते. । ।३।। या स्थितीत किंवा यावेव्ठी इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया या तिन्ही 
सृक्ष्म शक्ती समरस अवस्थेत राहतात. यामुकेच चिद्रूप व आहादस्वरूप 
श्रीपरमशिवांची ही निर्विभाग अवस्था असते. हीच परावस्था आहे. ।।४।। 
शेवदर्शनामध्ये “ निस्तरंगवृत्तिता” या शब्दाचा अर्थं “शक्तिहीनता " 

असा केलेला नाही; परंतु " निस्तरंगवृत्तिता " या शब्दाचा अर्थं इच्छा, ज्ञान 
आणि क्रिया शरक्तीची सुक्ष्म सामरस्य अवस्था अर्थात्‌ अभेद चिद्रूपता 
असा आहे. प्रत्यक्षात चैतन्य हे प्रसरणशील असून रूपप्रसाराचे प्रतीक 
आहे. चैतन्य हे स्वयं विश्वरूपामध्ये अवभासमान आहे. विश्च हे मिथ्या 
किंवा गर्हित अथवा निद्य नाही; कारण की, रूपप्रसाररसतो गहितत््व- 
मयुक्तिमत्‌। । शिवदटृष्टि १.९२।। अर्थात्‌ श्रौशिव आपल्या मायाशक्तोद्रारा 
आपल्या पूर्वस्वरूपाला या विचित्र कार्यात्मक संसाराच्या रूपामध्ये प्रसारीत 
करू इच्छित असतात. त्यामुके हा संसारही त्यांचेच रूप असल्याने तो 
निद्य नाही, वरून खालपर्यत असलेले सर्वकाही श्रीशिवरूप असल्यामुठे 
त्यांचा गर्हित अर्थात्‌ निंद्य होण्याचा प्रश्रच कोठे निर्माण होतो ? मात्र केवल 
विश्चाला श्रीशिवरूपता अर्थात्‌ आत्मभूत चैतन्याशी भेदरूपामध्ये पाहणे हे 
गर्हित अर्थात्‌ निंद्य आहे आणि ती एक प्रकारची भ्रांतीच आहे. “एवं न 
जातुचित्तस्य वियोगचस्तरितयात्मना । । शिवटृष्टि १.६।। अर्थात्‌ इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया या तीन शक्तीचा त्याचप्रमाणे चिदानंदात्मक शक्तोचा त्या 
प्रमात्याशी कधीही वियोग होत नाही. परतत्त्व हे नित्य स्फुरणशील अर्थात्‌ 
स्पंदायमान आहे. या परतत््वाचा आपल्या स्वभावभूत शक्तशी छेद 


स्यंदशारत्र १५५ 





कोणत्याही अवस्थेमध्ये होत नाही. यामुढे ज्ञातृता आणि कर्तृता हा या 
परतत्त्वाचा सहज अर्थात्‌ अकृत्रिम आणि यथार्थं स्वभाव आहे. परब्रह्म हे 
शांत असते याचाच अर्थ असा आहे कौ, हे परतत्त्व विश्वोत्तर्ण अर्थात्‌ 
विश्वाच्या पलीकडे असलेके व या परतत्त्वाने विश्वाच्या सर्व अवस्था 
आणि वैचित्र्य यांना स्वतःच्या इच्छेने सत्ता किंवा अस्तित्व प्रदान केलेले 
आहे. परब्रह्म हे असीम सामर्थ्यशाली आहे. परब्रह्म हे स्वयं कधीही सुख- 
दुःखादि द्द्रानी अथवा क्षणभंगूर शरीराच्या ममत्व आणि अभिमानरूप 
्षोभाने अभिभूत किवा पराभूत होऊ शकत नाही. याचमुठे संवित्ति- 
शृन्यत्रह्मत्ववादिना जडतैव सा।। शिवटष्टि ६.२९।। अर्थात्‌ ब्रह्माला 
ज्ञानशून्य मानणाव्यांच्या मताने संवित्तिशुन्यता ही जडताच आहे. शांत 
ब्रह्मवादीनी परब्रह्माला शांत म्हणून त्याच्या या शां तीचे संवेदनरहित रूप 
प्रस्तुत केलेले आहे. यालाच शैवदार्शनिक जडतेव्यतिरिक्त अन्य काही 
मानत नाहीत. 
या विषयासह संबंधित शैवदृष्टिकोणाला हदयंगम करण्यासाठी वाचकांचे 
लक्ष्य खालील काही गोरटीकडे आकर्षित केले जात आहे. प्रथम सूत्राच्या 
विवरणामध्ये या गोष्टीकडे थोडाबहुत संकेत केलेला आहे. परंतु येथे 
जरा विस्तारपूर्वक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने “तंत्रालोक " 
या ग्र॑थामध्ये असे म्हटले आहे की - 
हदये स्वविमर्शोऽ सौ द्राविताशेषविश्वकः। 
भावग्रहादिपर्यन्तभावी सामान्यसंज्ञकः। 
स्पन्दः स कथ्यते शास्त्रे स्वात्मन्युच्छलनात्मकः । । 
।। ४.१८२-१८३।। 
अर्थं :- हदय म्हणजेच बोध होय. त्या स्वबोधात स्वात्म्याचा विमर्शं 
किंवा ज्ञान बाहेर पसरछेल्या सर्व संसाराला आत्मसात्‌ करून घेते, 
संसाराच्या सृष्टीपासून ते संहारापर्यत हा स्पंद शाश्वत उच्छलित किंवा 
उसव्णारा आहे. कोणत्याही विशेषाने रहित असल्याने व त्याच्या ठिकाणी 
शांतता असल्याने त्याला सामान्य असे म्हणतात. त्याला स्पंदशासख्रात 
“ स्पंद " असे म्हणतात व तो आत्म्यात उच्छलन करणारा किंवा उसलणारा 
आहे. 
शैवमतानुसार हदय अर्थात्‌ अहंप्रत्यवमर्शात्मक बोधपारावारामध्ये 














१५६ निःष्यंढ पहिला 








अर्थात्‌ विचारात्मक ज्ञानामध्ये व शाश्चतरूपामध्ये विमर्शात्मक अर्थात्‌ 
विचारात्मक स्पंदाच्या उमीं उठत राहतात; कारण ज्ञान हे चैतन्य असल्यामुरे 
कधीही निष्क्रिय होऊ शकत नाही. हा विमर्शरूप स्पंद विश्वाचे द्रावण 
अर्थात्‌ विश्वाचे बाह्य इदंरूपामध्ये अवभासन अथवा प्रसारण आणि 
प्रसारित भावमंडव्ाला पुन्हा आंतरिक अहंरूपतेमध्ये विलीन करण्याच्या 
संकल्पात्मक अर्थात्‌ संकल्पयुक्त क्रियाशीरतेमध्ये निरत अर्थात्‌ मग्र 
आहे. याआधीही असे म्हटलेले आहे कौ, या स्पंदाच्या प्रसाराची दिशा 
युगपत्‌ अर्थात्‌ एकाचवेव्टौ बहिर्मुख आणि अंतर्मुखही आहे. बहिमुंखप्रसार 
अर्थात्‌ विश्चात्मकता स्वीकारण्याकडे उन्मुखता किवा उत्सुकता यालाच 
शास्त्रीय शब्दामध्ये “स्वतःच्या आत्म्याचा विकास” असे म्हणतात. 
अंत्मुखप्रसार अर्थात्‌ प्रसृत म्हणजेच निर्माण ्ालेल्या विश्चात्मकतेला 
पुनः एकत्रित करण्याकडे असणारी उन्मुखता किवा उत्सुकता आहे. या 
अंतर्मखप्रसाराला शास्त्रीय भाषेमध्ये “ स्वात्मसंकोच ” असे म्हणतात. 
याबरोबरच या द्विमुखी क्रियाशीलतेला एकत्रित रूपामध्ये “ स्वरूपाचे उच्छलन” 
किवा “किचिच्ललन" अर्थात्‌ स्पंद असे म्हटले जाते. 

या दृष्टीने ^“ तंत्राल्ोक'” या ग्रंथात असे म्हटठेे आहे को - 

किञ्चिन्चलनमेतावदनन्यस्फुरणं हि यत्‌। 
ऊ्मिरेषा विबोधाब्धेनं संविदनया विना।।४.९१८२४ ।। 

अर्थ :- (बोधामध्ये) होणाय्या किचित्‌ चठनाला कोणत्याही अन्य 
स्फुरणाची अपेक्षा नसते अर्थात्‌ ते स्वाभाविक स्फुरण आहे. हा स्पंद 
म्हणजे बोधरूप सागरामधील ऊर्मिरेषा म्हणजे तरंग असून या तरंगाशिवाय 
संविद्‌ म्हणजे शक्ती ही शक्तो होत नाही. 

हे किचितचलनात्मक स्फुरण विश्च स्थूलरूपामध्ये विकसित होण्याच्या 
“ आदि " अर्थात्‌ निर्माण काव्टी आणि “अंत” अर्थात्‌ विश्वाचा संहार ` 
होण्याच्या वेकेका सामान्य स्वरूपात चाकत राहते. त्यामुटे या रूपात 
याला सामान्यस्पंद असे म्हणतात. याचा भावार्थं असा आहे को, या 
अवस्थेमध्ये प्रवाहित स्पंदशक्तौमध्ये कोणत्याही प्रकारचा घटपट आदि 
विशेष विकल्पात्मकतेचा भेद असत नाही. विश्वाच्या स्थितिकालामध्ये 
निःसंशय स्पंद आपे सामान्य रूप सोडून देह, प्राण, नील, सुख इत्यादि 
विशेष विकल्पात्मक रूपां मध्ये प्रवाहित होऊन विश्चवैचित्रयाचे अवभासन 
करून घेतो. ही विशेषरूपताही उच्छलन किवा किचित्‌-चलन म्हणूनच 


= 
ओक्खली जाते. अशा प्रकारचे हे स्वात्मोच्छलनयुक्त स्फुरण हाच चैतन्याचा 
शाश्चत स्वभाव आहे. त्यामुक्छे पतिप्रमातृभाव किवा संविद्रूपता या 
स्फुरणाशिवाय किवा स्पंदाशिवाय राह शकत नाही. शेवटी स्वभाव हा 
स्वभावच आहे; तो कधीही अन्यथा होऊ शकत नाही. 
याचा परिणाम म्हणून शैवसिद्धान्तानुसार अनुत्तरतत्तव हे सर्वज्ञ अर्थात्‌ 
स्वं काही जाणणारे आणि सर्वकर्ता अर्थात्‌ सर्व काही करणारे असल्यामुके 
कधीही दूर वेगवेगक्े पडलेले तमासगीर बनून राहू शकत नाही. अनुत्तरतत्त्व 
हे स्वयं स्वतंत्र होऊन सर्वकाही जाणतही असते आणि करतही असते. 
यामुढे हे परतत्त्व उदासीन किंवा निश्चेष्ट नाही. या दृष्टीने “तंत्रालोक "' 
या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - 
तथा च तेषां हेतूनां संयोजनवियोजने। 
नियते शिव एकैकः स्वतन्त्रः कर्तृतामियात्‌।।९.३५.३६।। 
अर्थं :- त्याचप्रमाणे चक्रादि साधनांच्या एकत्र येण्याने व दूर जाण्याने 
निर्माण होणाय्या घटामध्ये एकमात्र श्रीशिवच कर्ता असतात, विश्चात्मक 
शाक्तप्रसाराच्या भूमिकेवर चालणाव्या सर्वं कार्यकलापांची साधनसंपत्ती 
अर्थात्‌ निश्चित कारणसमृहाचे संयोजन-वियोजन करण्यामध्ये श्रीशिवांनाच 
एकमात्र स्वतंत्र कर्त्याच्या रूपामध्ये अवश्य मानावे लागते; कारण श्रीशिवांचे 
रूप हे संविदात्मक किवा शक्त्यात्मक आहे आणि विश्वात्मक ज्ञातृता- 
कतंतेची अहंविमर्शमयी अर्थात्‌ विज्ञानाची स्फुरणा हा शक्तीचा यथार्थ 
अर्थात्‌ अकृत्रिम स्वभाव आहे. हेच कारण आहे कौ, मितप्रमातृभावाच्या 
जीवाच्या अल्पज्ञभावाच्या भूमिकेवर संसारातील सर्व अणु दैनिक आदान- 
प्रदान काच्छो आपल्या आपल्या आवश्यकतेनुसार निश्चित कार्याचे उत्पादन 
करण्यासाठी ज्या निश्चित कारणसमूहाचे संयोजन किवा वियोजन करीत 
राहतात, त्यांच्या मुट्ामध्येही स्पंदात्मक अशी श्रीभगवंतांची शक्ती क्रियाशील 
आहे. शक्तौ ही शक्तीच असते. ती कोठेही कमी किवा अधिक असत 
नाही. यामुढे पतिप्रमातृभाव अर्थात्‌ परमेश्चरभाव अर्थात्‌ श्रीशिवभाव 
अथवा पशुप्रमातृभाव अर्थात्‌ जोवभाव यांच्या भूमिकांमध्ये शक्तीच्या ज्ञातृ- 
कततृरूप अर्थात्‌ जाणणे-करणेरूप क्रियाशीलतेमध्ये कोणताही फरक असत 
नाही. इथे केवक्छ इतकौच गोष्ट आहे की, पशुरूपामध्ये अर्थात्‌ जीवरूपामध्ये 
श्रीभगवंतांची शक्तौ ही आवश्यकतेनुसार स्वतःच जडशरीराविषयी ममत्व, 
अभिमान यांच्या क्षोभाचा पेहराव घालून निश्चित देश, काल तसेच आकार 








न निःष्यंढ पहिला 





यांच्या परिधीमध्ये किवा कक्षेमध्ये क्रियाशील असते. परंतु पतिरूपामध्ये 
अर्थात्‌ श्रीशिवरूपामध्ये शक्तीच्या क्रियाशीलतेवर कोणताही अंकुश नाही. 
या दृष्टीने “ तंत्रालोक'” या ग्रंथात असे म्हटले आहे को - 
तस्मादेकैकनिर्माणि शिवो विश्वैकविग्रहः। 
कर्तेति पुंसः कर्तृत्वाभिमानोऽपि विभोः कृतिः।। 
।।९.३८.३९।। 

अर्थं :- विश्वाच्या उभारणीमध्ये विश्च हेच शरीर असलेले श्रीशिव 
हेच कर्ता असतात; (इतकेच नव्े तर) मी कर्ता आहे हा मनुष्याचा 
कर्तृत्वाभिमानसुद्धा श्रीशिवांचीच कृती असते. प्रत्यक्षात सृक्ष्मटष्टीने पाहिले 
असता संसाराच्या किवा जगताच्या अणुवर्गामध्ये अर्थात्‌ जीववर्गामध्ये 
आदटणारे देहादिविषयी ममत्व अथवा संसाराच्या कर््तव्याविषयी कतृत्वाचा 
खोटा अभिमान हीही विश्वशरीर श्रीभगवंतांचीच स्फुरणा आहे. यामुठे 
शक्ती ही जड किंवा उदासीन नाही. | 

संसारातील पशु अर्थात्‌ जीव आपल्या खन्या शक्त्यात्मक स्वरूपाला 
विसरतात आणि कधीही तृप्त न होणाच्या वासनांच्या मरिचिकेच्या अर्थात्‌ 
मृगजव्छाच्या मागे धावत सुटतात. जगतातील जीव हे या कर्मानि माञ्जी 
इष्टापत्ती होईल अर्थात्‌ इच्छित प्राप्त होईल आणि या कर्मामुटे अनिष्टापत्ती 
होईल अर्थात्‌ इच्छित प्राप्त होणार नाही, अशा संकोचामध्ये पडत असतात 
ते उपादेयता अर्थात्‌ ग्राह्य आणि हेयता अर्थात्‌ त्याज्य यांचा क्षोभ अर्थात्‌ 
अंतरात चाललेल्या दरद्वामध्ये ब भावनांपासून निर्माण ्ालेल्या संघर्षाला 
बली पडत असतात. जर श्रीभगवंतांचा अनुग्रह आणि श्रीसदुरूचा कृपाकटाक्ष 
यामे पशुहदयामध्ये अर्थात्‌ जीवाच्या हदयामध्ये केवठ एकवेवच ही 
अनुभूती जागृत ज्ञाली कौ, "प्रत्यक्षात्‌ मी देहार्दीचे सत्ताभूत अर्थात्‌ 
अस्तितत्वरूप संवित्स्वरूपच किंवा शक्तिस्वरूपच आहे, सर्व विश्च हे 
मा्चेच विभव अर्थात्‌ एश्वर्य आहे व यामुके मी जाणण्यात आणि करण्यात 
नेहमीच स्वतंत्र आहे," तर अशी जाणीव निर्माण होऊन त्या जीवाचे सर्वं 
पाश किंवा बंध गढ्छून जातात. अशी अनुभूती प्राप्त करून घेतलेला जीव 
पशुप्रमातृभावाने अर्थात्‌ जीवभावाने अकृत्रिम अशा ज्ञातृत्वाचा आणि 
कर्तृत्वाचा अधिकारी बनत असतो. यालाच शास्त्रामध्ये  आत्मबलाचा 
स्पर्श " असे म्हटलेले आहे .1।१०।। 

ऋ चैह तह पैः तै 


स्पंदशास्र ॥ १५९ 


श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

ज्यावेव्ठेस ग्राहकाच्या अहंभावरूप आत्म्यातला क्षोभ क्षीण होतो 
किवा नष्ट होतो त्यावेकेस ते स्पंदतत्त्व काटा नसठेल्या सागराप्रमाणे 
अस्पंद (स्पंद किवा तरंगरहित) असे तत्त्व होईल, या शंकेला यापुढील 
कारिकेत उत्तर दिके आहे. 

स्पष्टीकरण :- येथे “तत्‌” (ते) हे पद उपदेश देणाव्या विद्यार्थ्यासाठी 
वापर आहे. अकृत्रिम धर्म म्हणजे सहज धर्म अर्थात्‌ पूवीं सांगितटेा 
स्व॑त्रतारूप श्रौपरमेश्वरस्वभाव होय. ज्ञत्वकर्तृत्व म्हणजेच सामरस्य स्थितीत 
असणाच्या, प्रकाश आणि आनंदरूप असणाय्या अशा ज्ञान आणि क्रिया 
या ज्यावेकेला क्षोभांचा उपशम होतो त्यावेरेला ज्याचे स्वरूप अव्यभिचारी 
आहे, अशा पुरुषासमोर प्रकट होतात. त्या कोदून अभिव्यक्त होतात? या 
प्रश्राला उत्तर देताना ग्र॑थकार असे म्हणतात कौ, मृलाधारातून चिच्छक्तौ 
कुंडलिनी सुषुम्णामार्गाने जाताना ज्ञानक्रिया प्रकट होतात आणि परम 
पदात प्रवेश करण्याच्या वेव्ठो, जे जे जाणुन घेण्याची इच्छा केठेटी असते 
किवा करण्यास इच्छिठेले आहे ते ते तो जीव जाणतो आणि करतो. 

येथे दोन चकारांचा वापर समानता सांगण्यासाठी केला आहे. ह्या 
चकारांमुखे ज्ञान आणि क्रियांचे एेकात्म्य सुचविठेठे आहे. अर्थात्‌ क्रिया 
(स्थूल, सुक्ष्म आणि पर या स्वं) या ज्ञानात्मक आहेत. ते एेकाम्य 
ज्ञत्वकतृत्वलक्षण या एकधर्म विशेषणाने संबंधांचा निर्देश करणाव्या 
वास्तव स्वरूप सांगणाव्यांकड्न सांगितले गेले आहे. ।।१०।। 

मरै ओह तह अह शै 

श्रीकृष्णानदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

जो पुरुष आपल्या देहादीमध्ये अहंप्रत्ययरूप क्षोभाचा वारा नसकेल्या 
सागराप्रमाणे अत्यंत प्रशांतस्थितीला गेलेला असतो त्याच्या आत्म्याटाच 
“मोक्ष” या शब्दाने संबोधिले जाते. परंतु येथे ही स्वाभाविक शंका उत्पन्न 
होते की, देहेद्रियांमध्ये अहंप्रतीतिलक्षणक्षोभरहितसामर्थ्यबल्ठाने पुरुष त्यापासून 
वेगव्ज्या लक्षणाच्या क्षोभस्वरूप धर्माला कशा प्रकारे प्राप्त होतो 2 जर त्या 
धर्मानि संयुक्त होऊन तो प्रवृत्त्यादीना प्राप्त करीर तर तो “मी करतो" 
इत्यादीनी क्षुब्ध होईल. अशा प्रकारच्या अज्ञानी लोकांचा भ्रम नष्ट करण्याच्या 





4/9 --3 





१६० निःष्यंढ पहिला 





इच्छेने “तदात्याकृत्रिमो धमं ..... । ।९०।।'” ही कारिका सांगतात. 
ज्यावेकेस देहेद्रियनुद्धिप्राण इत्यादीचा अवलंब करून उत्पन्न होणारा 
मायिक श्लोभ सर्वप्रकारे निवृत्त होतो त्यावेकेस पुरुषामध्ये 
स्वाभाविकज्ञातृत्वकर्तृत्वरूप धर्माचा त्याचक्षणी आविर्भाव होतो. ही स्थिती 
प्राप्त करून तो पुरुष इष्ट वस्त स्वतःच्या स्वातत्रयाने दुसव्या कोणत्याही 
गोष्टीची अपेक्षा न करताच जाणतो आणि ती वस्तू संपादनही करतो. 
यासंबंधी “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा" या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 
एवमात्मानमेतस्य सम्यग्ज्ञानक्रिये तथा। 
जानन्यथेप्सितान्‌ पश्यञ्जानाति च करोति च।। ४-१-९५ ।। 
अर्थं :- अशा प्रकारे (साधक) आपल्या स्वरूपाला आणि त्याच्या 
ज्ञान व क्रिया यांना योग्यप्रकारे जाणुन इच्छित गोर्टीना पाहत त्यांचे ज्ञान 
करून घेतो व त्याचप्रमाणे क्रियाही करतो. ।। 
ज्या पुरुषाचे चिन्त विषयप्रवण होते तो संसरणशीर म्हणजेच स्खलनशील 
अशा संसारस्थितीतच निमग्र होऊन जातो. त्याच्या ठिकाणी तत्त्वज्ञानही 
राहत नाही आणि कर्तृत्वशक्तीही राहत नाही. ।।१०।। 
22. 
तमधिष्ठातृभावेन स्वभावमवलोकयन्‌। 
स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कुसृतिः कुतः । ।९९।। 
अन्वयार्थं :- 
यः ~ जो साधक, तम्‌ - वर वर्णिलेल्या त्या, स्वभावम्‌ - स्पंदात्मक 
आत्मस्वरूपास, अधिष्ठातृभावेन - सर्व विश्चातील स्थावर जंगम वस्तृमध्य 
मी अनुस्यूत असलेला ~ सर्व विश्वाचे अधिष्ठान असलेला - सर्वं 


 सामर्थ्ययुक्त परमेश्वर आहे अशी प्रत्यभिज्ञा पूर्वक जाणीव - (श्रौकहट व 


श्रीरामकण्ठ) अवलोकयन्‌ ~ पाहत, साक्षात्कार अनुभवीत असणारा, 
स्ययमान - विस्मयावस्थेत असतो, तस्य - त्याला, कतः - कोटून, 
कुसृतिः - जन्म, मृत्यू, संसाराचा - कुमागं (असणार २)।।११।। 

अर्थं :- जो साधक वर वर्णिलेल्या त्या स्वभावाचा किवा स्पंदात्मक 
आत्मस्वरूपाचा सर्व विश्चातील स्थावर व जंगम वस्तुमध्ये अर्थात्‌ 
कणाकणामध्ये अनुस्यत किवा समाविष्ट असलेल्या मुख्य सत्तेच्या रूपात 


स्पंदशासत्र १६९ 


विकास अनुभवास येत असतो. 

“क्रम” आणि "मुद्रा" हे “क्रममुद्रा" या शब्दाचे दोन खंड आहेत. 
यातील “क्रम शब्दाने संवित्‌ रूपामध्येच सृष्टी, स्थिती आणि संहार 
यांचा क्रम असा अर्थं घेतला जातो. तर “मुद्रा” शब्दाने मुद्रित करणे 
किंवा स्वरूपामध्येच विश्रांती प्राप्त करून घेणे असा अर्थ घेतला जातो. 
याचा परिणाम म्हणून “क्रममुद्रा ” ही स्वतः तुरौयारूपा असल्यामुठे 
प्रत्येक प्रकारच्या करमाला ग्रास करण्याच्या क्रमाने स्वरूपामध्येच विश्रांती 
प्राप्त करून घेत असते. या दृष्टोने “ प्रत्यभिज्ञाहदयसूत्र ।।१९।। " यावरील 
टीकाग्रंथात श्रीक्षेमराज यांनी असे म्हटले आहे कौ - 

सृष्टि-स्थिति-संहति-संविन्चक्रात्मकं -क्रमं मुद्रयति 
स्वाधिष्ठितं आत्मसात्‌ करोति येयं तुरीया चितिशक्ति... ¦ । ।९९।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, साधक सृष्टी, स्थिती, संहार आणि 
संवित्च्या चक्रस्वरूप क्रमाच्या मुद्रा प्रदशित करतो अर्थात्‌ आपल्या 
ठिकाणीच स्थित असलेल्या सर्वं गोष्टी पूर्णं आत्मसात करतो. यालाच 
तुरीय चितिशक्तौ असे म्हणतात. 

याशिवाय क्रममुद्रा या शब्दाचा असाही अर्थ घेतला जातो की, फलतः 
ही एक नित्य उदय पावणारौ समाधी अवस्था असल्यामुके अंतःरूपामध्ये 
किंवा बाह्यरूपामध्ये समानरूपाने आनंदाचे वितरण अर्थात्‌ वाटप करीत 
असते. ही समाधी अवस्था अख्यातीच्या अर्थात्‌ अज्ञानाच्या द्वारा निर्माण 
आलेल्या बंधनांना कापून टाकीत असते. ही अवस्था बाह्य अवभासाला 
आंतर तुरीयासत्तेमध्ये अर्थात्‌ सामरस्य सत्तेमध्ये मुद्रित करून घेत असते 
अर्थात्‌ शिक्तामोर्तब करते. या सूत्रामध्ये याच योगभूमिकेला “ स्मयमानः" 
शब्दाच्या द्रारा अभिव्यक्त केलेले आहे. ।।१९।। 

2.2.22. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

या कारिकेत उन्मेष क्रमरूप समाधीने स्पंदतत्त्वाचा साक्षात्कार केलेला 
(साधक) स्पंदत्वाच्या टढ आश्रयाने व्युत्थानही समाधीशी एकरूप करवृन 
संसाराचा नाश करणारा होतो आणि जे “यतः करण", “निजाशुद्धी " 
या कारिकांमध्ये सांगितकेले आहे त्याचेच स्पष्टीकरण करतात. 

स्पष्टीकरण :- जो सांगितलेल्या उपपत्तीनी ज्ञेय गोष्टीचा सतत अभ्यास 
करून जाणुन घेतलेल्या त्या स्पंदतत्त्वात्मक स्वभावाला आत्मीय नियामक 








१७० निःष्यंढ पहिला 


भावाने (आपल्या नियामकभावाने) व्युत्थान (जागृत) दशेतही व्याप्त होऊन 
अवलोकन करतो किवा त्याचे चयन करतो तो या उभयप्रकारच्या सृष्टीच्या 
अरणीचे निरीक्षण करतो. निमीलन (संहार) आणि उन्मीलन (सृष्टी) या 
दोन्ही प्रकारच्या समाधीने सर्व ठिकाणी व्याप्त असलेल्या मध्यभूमीचा 
आश्रय घेतल्यामुके एकदमच त्या योग्याचे सर्व विकल्प नष्ट होतात आणि 
त्याचे करणचक्र पूर्णपणे अभिव्यक्त होते. या सर्वाचा परंपरेनुसार 
““विज्ञानभैरव' आणि “कक्ष्यास्तोत्र '” या ग्रंथात पुटीलप्रमाणे उछ्ेख 
केठेला आहे. 
न व्रजेत्न विशेच्छक्तर्मरुद्रूपा विकसिते । 
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपधृक्‌ ।।२६।। 

अर्थ :- ज्यावेकेस म््रूप (वायुरूप) शक्तीचा विकास होतो त्यावेक्ेस तौ 
जातही नाही आणि प्रवेशही करीत नाही. तिच्यामुठे (जीव) निर्विकल्पत्वाने 
तिच्यामध्येच भैरवरूप धारण करणारा होतो. 

सर्वाः शक्तीश्चेतसा दर्शनाद्याः स्वे स्वे वेद्ये यौगपद्येन विष्वक्‌ । 

क्षिप्वा मध्ये हाटकस्तम्भभूतस्तिष्टन्विश्वाकार एकोऽ वभासि। । 

।। कक्ष्यास्तोत्र । । 

अर्थं :- तु एकटाच विश्वाच्या आकाराप्रमाणे, मध्यात सोन्याच्या 
स्तंभाप्रमाणे आणि दर्शनादि सर्व शक्ती एकाच वेकेस स्वतःच्या वेद्यांमध्ये 
(त्या त्या विषयांकडे) प्रवृत्त करून भासतोस. 

योगी “ आग्राय ग्र॑थात"' वर्णन केल्याप्रमाणे कसा असतो हे सांगताना 
शासनात असे म्हटले आहे को - 

अन्तलक्ष्यो बहिर्दुष्टिः निमेषोन्मेषवनितः। 
इयं सा भैरवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ।। 

अर्थं :- आपले लक्ष्य (ध्येय) आत ठेवून निमेष (डके मिरणे) व 
उन्मेष (डके उघडणे) यांनी रहित अशी दृष्टी बाह्य ठिकाणी ठेवणे 
यालाच सर्व तंत्रग्रंथांमधून गुप्त म्हणून सांगितली गेलेली भैरवी मुद्रा असे 
म्हणतात. 

(साधकयोगी) या भैरवी मुद्रेत प्रविष्ट होऊन, आरशामध्ये उत्त्न 
होणाच्या आणि नाहीशा होणाच्या नाना प्रतिबिबांच्या समृहाप्रमाणे अनेक 
पदार्थसमहांना चिदाकाशात उत्पन्न होऊन तेथेच विलीन होताना पाहतो. 





स्पंदशारत्र १७१ 





त्याच्या अनेक जन्मांनंतर परमानंदाने पूर्णपणे भरलेल्या लोकोत्तर अशा 
स्वस्वरूपाच्या प्रत्यभिज्ञानामुके तत्का सर्वं वृरत्तीचा नाश होतो. तो 
विस्मयमुद्रेत अनुप्रविष्टं होऊन त्याने महाविकास संपादन केल्यामुटे 
त्याच्या ठिकाणी (अचानक) सहसा योग्य असा तात्िक स्वभाव उत्पन्न 
होतो. असा तो योगी स्थिर राहतो म्हणजेच आश्रयामुठे (दृटपणात) दिला 
होत नाही. त्याची ही सर्व जगाचा थरकाप उडविणारी जन्म-मरण-प्रपंचरूप- 
प्रवृत्ती निजाशुद्धीलक्षणाच्या हेतूचा अभाव असल्यामुढे होतच नाही ( अर्थात्‌ 
योग्याच्या मनात कोणतीही वृत्ती उठत नाही.) 
“ श्रीपूर्वशास्र '' या ग्र॑थात यासंबंधी असे म्हटले आहे की - 
तत्त्वे निश्चलचित्तस्तु भुञ्जानो विषयानपि । 
नैव संस्पृश्यते दोषैः प्यपत्रमिवाम्भसा। । 
विषापहारिमन्त्रादिसत्रद्धो भक्षयत्नपि। 
विषं न मुह्यते तेन तद्रद्योगी महामतिः ।।९८।९२०।। 
अथं :- ज्या योग्याचे चित्त स्पंदतत्त्वामध्ये अत्यंत टढपणे स्थिर 
्ञाठेठे आहे त्याने विषयांचा भोग घेतला असतानाही ज्याप्रमाणे पाण्याने 
कमच्छाचे पान भिजत नाही त्याप्रमाणेच तो कोणत्याही दोषांनी स्पशिला 
जात नाही. ज्याप्रमाणे विष दूर करणारे मंत्र ज्याच्या जव असतात त्याने 
विष भक्षण केले असताही त्याला ते बाधत नाही त्याचप्रमाणे या महामती 
योग्यावरही विषयांचा कोणताही परिणाम होत नाही. । ।१९१।। 
गद जैः मर तर 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
पृवांक्त श्छोकात योग्य युक्ती सह आत्म्याचे स्वरूप प्रस्थापित करून 
आता तत्तवज्ञानाचे फल दाखविण्यासाठी “तमधिष्ठा -तृभावेन ..... | ।९९।।" 
ही कारिका सांगतात. जो कोणी योगिसाधक ज्यावेव्ी सर्व ज्ञेय वस्तुमध्ये 
अनुस्यूत असलेले, कर्तुमकर्तुम्‌ म्हणजे कोणतेही काम करण्याच्या अथवा 
न करण्याच्या शक्तोने सामर्थ्यवान्‌ असे स्पंदात्मकस्वरूप परम सत्याच्या 
स्वरूपात अनुभवितो त्यावेव्ी तो सर्वच ठिकाणी स्वस्वरूपात्मक चैतन्याचे 
अधिष्ठान अनुभवितो अर्थात्‌ पारमार्धिक व्यापकत्त्व यथातथ्य स्वरूपात 
त्याच्या हदयामध्ये अनुभवरूपात प्रकाशित होते. यासंबंधी ““ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञा” या ग्र॑थात असे म्हटठे आहे की- 








निःष्यंद पहिला 


१९७९ 





सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः। 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता।।४-९-९२।। 
अर्थं :- हे सर्व विश्च म्हणजे माञ्चैच श्वय आहे असे जाणून 
घेणाय्या विश्चात्म्यामध्ये विकल्पांचा उदय याला तरीही श्रीमहे श्चरभाव 
तसाच स्थिर राहतो. ।। 
ज्या स्थितीत योग्याची दृष्टी ज्ञानात्मक अर्थात्‌ ज्ञानाने युक्त होते 
आणि त्याचप्रमाणे सांसरिक पदार्थाचा प्रवाह, समुद्रात उत्पन्न ्ाठेल्या 
लाटा, नीलाकाशातके श्यामवर्णाचे ठग आणि चंद्रमंडलातले मधुर चांदणे 
आपल्या आत्म्यामधूनच बाहेर विकसित होत आहेत असा अनुभव घेऊन 
तो साधकयोगी महदाश्चर्यं व्यक्त करतो त्याच्या बाबतीत जन्ममरणरूप 
ुर्गती कशी काय शक्य आहे बरे ? अर्थात्‌ कधीच शक्य होणार नाही. तो 
समस्त संसाराच्या पाशांमधून मुक्त होऊन अनामय अर्थात्‌ निर्मल अशा 
मोक्षपदाला प्राप्त होतो. ।।९१।। | 
3222. 
नाभावो भाव्यतामेति न च तत्रास्त्यमूढता । 
यतोऽभियोगसंस्पशत्तिदासीदिति निश्चयः ।।९२।। 
अन्वयार्थं :- 
अभावः ~ अभाव, शून्यता, भाव्यताम्‌ न एति - भावनेच्या, 
ध्यानाच्या स्थितीस येत नाही, ध्यानावस्थेचा विषय होऊ शकत नाही, 
तत्र- त्या तसल्या समाधी अवस्थेत, अमूढता ~ जड-मूढ अवस्थेचा 
अभाव, न च अस्ति - नसतोच. अभाव-भावना हीच मूढतेची- जडतेची 
अवस्था आहे, यत्‌: - कारण, अभियोगसंस्पर्शात- अभियोग- अपलाप, 
भाषण - त्याचा संबंध ्आाल्यावर, शाब्दिक अभिव्यक्तीत, तत्‌: - तौ 
मृढावस्था, आसीत्‌: - होती, इति निश्चयः - असा निश्चय होतो. ।।१२।। 
अर्थं :- अभाव किंवा शून्यता ही कधीही भावनेचा विषय बनू शकत 
नाही. अशा समाधीमध्ये अमृढता अर्थात्‌ जडतेचा अभाव असत नाही. 
अभाव-भावनेची अवस्था ही जडतेची अवस्था आहे. याचे कारण असे 
आहे की, अभाव-समाधीतून बाहेर आल्यानंतर योग्याचा अभिलापाशी 
अर्थात्‌ भाषणाशौ संबंध आल्यावर त्याला हे निश्चितपणे माहिती होते कौ, 
ती माञ्जी शून्य अवस्था होती. ।।१२।। 
गैर तैर तरह तै त 


स्यंदशास्त्र १.७३ 


श्रीरउत्पलाचार्यं प्रदीपिका :- 

परब्रह्म जर शून्य असेल तर समाधी अवस्थेत त्याचा अवलंब करणे 
शक्य नाही. भाव म्हणजे काय ? ज्ञानाचा विषय होण्याचा पदार्थ व भाव्यता 
म्हणजे काय ? अस्तित्व म्हणजे काय ? ध्येय होण्याला योग्य अशी स्थिती 
कोणती 2 काहीच नाही असे जर असेल तर ते ध्यानात येणे शक्य नाही. 
समाधीमध्ये ध्यान, ध्याते व ध्येय ही त्रिपुटी नाहीशी होत असते. त्या 
अवस्थेमध्ये मृढत्व नसते म्हणजे मला काही समजत नाही असे नसते. 
समाधीतून उठल्यानंतर जागृतावस्थेपेक्षा काही तरी निराव्छ्या अवस्थेत 
आपण होतो असा निश्चय साधक योग्याचा होतो. समाधी अवस्थेमध्ये 
काहीच असत नाही अशी जर साधक योग्याची स्थिती असती तर मग जी 
स्थिती मला प्राप्त व्टावयास पाहिजे होती ती स्थिती मला प्राप्त माली, मला 
ब्रह्मप्राप्ती माली, ज्या स्थानी मला जावयाचे होते त्या स्थानी मी पोहोचलो 
व उत्तम अशा आनंदयुक्त स्थितीचा आनंद मला मिाला हे जागृत 
अवस्थेत तो सांग्‌ शकला नसता. यावरून परब्रह्म वस्तू किवा श्रीशंकरस्वभाव 
जागृत, स्वप्र, सुषुप्ती व समाधी या चारी अवस्थेमध्ये ज्ञानस्वरूपाने 
सारखा असतो हेच सिद्ध होते. त्यामुढे परब्रह्म ही काही अभाव किंवा 
शून्य वस्त्‌ मुव्टीच नाही म्हणजे ज्याला कशाचेही ज्ञान नाही अशी ही 
स्थिती नाही तर ती ज्ञानमय स्थिती आहे. जागृत, स्वप्र व सुषुप्त या 
अवस्था अनित्य आहेत व त्यांचा साक्षी आत्मा हा नित्य आहे. त्यामुठे 
समाधी किंवा तुरीयावस्था ही त्या अवस्थेसारखी अनित्य असते. मात्र 
ज्ञानावस्था किवा श्रीशंकरावस्था यांमध्ये आत्मतत्व नेहमी जागृत असतेच. 
यासाठी कोणत्याही अवस्थेत प्रत्येक ठिकाणी ज्ञेय वस्तू नाहीच फक्त 
ज्ञाताच आहे, अशी जागृती ठेवावी. ।।१२।। 


भैर तै तैः त ओः 
श्रीरामकंठाचार्यं विवृती :- 
वरील विस्मयावस्थेत वेद्यवेदकभाव जाणवत नसल्यामुठे त्या अवस्थेला 
कोणी अभावरूप मानतील या शंकेने तिची भावरूपता स्पष्ट करतात. 
स्पष्टीकरण :- अभाव हे समाधीचे आलंबन होऊ शकत नाही असे 
कारिकाकारांचे स्पष्ट मत आहे. पण “अभावं भावयेत्‌ तावत्‌ तन्मयतो 
व्रजेत्‌" असे मानणारेही कोणी आहेत. समाधिकाली ध्याता-ध्यान-ध्येय 








१.५४ निःष्यंढ पहिला 








या विकल्पांचा उच्छेद आाल्यामुढे या अवस्थेला ज्यांना आत्मस्वरूपाचे 
विस्मरण ज्ञाले आहे असे योगी अभाव-समाधी म्हणतात, यांना उदेशुन 
कारिकाकार असे म्हणतात की, ज्या अथीं व्युत्थानकाली तुम्हाला होणारे 
त्या अवस्थेचे स्मरण म्हणून होते त्याअर्थी ते अनित्य असले पाहिजे. 
अर्थात्‌ अभावरूप आलंबन हे नित्य असे आत्मस्वरूप किंवा स्वस्वभाव 
असणे शक्य नाही व म्हणूनच ते चैतन्यमय असणेही शक्य नाही. अर्थात्‌ 
आत्मा चैतन्यरूप आहे, जड नाही असे मानणाव्या चेतनात्मवादात 
अभावरूप आलंबन उपपन्न होत नाही. ।।१२।। 
रीः अह अ तह ओ 
श्रीभटुकलट वृत्ती : - 
अभावत्रह्मवाद, स्वंशन्यत्ववादाची निःसारता 


शैवदर्शानानुसार सामान्य स्पंदमयी शाक्तभूमिका ही पूर्णज्ञातृत्व आणि 
पूणकतृंत्वरूप चैतन्याची भूमिका आहे. या शैवदर्शनाला प्रतिकूल असलेल्या 
अभावब्रह्मवादी श्रुत्यंतविद अर्थात्‌ शास्त्राचे अत्यंत श्रवण करून विद्वान्‌ 
बनलेले लोक आणि या विद्रानांच्या समकक्ष सिद्धान्ताचे अनुसरण करणाच्या 
शून्यवादी माध्यमिकांच्यानुसार स्वरूपाच्या साक्षात्काराची अवस्था ही 
सर्वाभावाची किवा सर्वशून्यतेची अवस्था आहे. या अवस्थेवर पोहोचलेला 
आत्मा हा अभावामध्ये लीन होत असतो. 

वरील सूत्रामध्ये अशाच मतवाद्यांचे मुखमुद्रण अर्थात्‌ खंडन केले 
आहे. 

वृत्ती :- दुसरे काही योगी असा उपदेश करीत असतात की, 
"जोपर्यत आत्मा अभावामध्ये लीन होत नाही तोपर्यत अभावाची भावना 
करीत राहावी." परंतु ही गोष्ट युक्तिसंगत नाही; कारण अभाव हा कधीही 
भावनेचा विषय बन्‌ शकत नाही. 

प्रत्यक्षात हा विचार युक्तियुक्तही नाही; कारण “ अभाव " ही निशचितपणे 
जडतेचीच अवस्था आहे. यामुढे भावनेचा विषय होण्याचे मंतव्य प्रस्तुत 
करणे हे असंगत आहे. ही अभाव-भावना मृढतेची अवस्था आहे; कारण 
को, समाधिकालानंतर जेव्हा अशा योग्याचा अभियोग किवा भाषणाशी 
संबंध येतो तेव्छा तो योगी या समाधिअवस्थेचा ती माञ्मी शन्य अवस्था 
होती असा अनुभव घेत असतो. आत्म्याचा स्वभाव असा नाही; कारण 


स्पंदढ शारत्र 0... 


चित्स्वरूपता ही सतत उदीयमान असल्यामुके मृढतेच्या अवस्थेप्रमाणे 
तिचे स्मरण केले जात नाही. चित्स्वरूपता ही शाश्वत उदीयमान सत्ता 
आहे. यामुक्छे या सत्तेचा अनुभव प्रतिक्षण अनुभवित्याच्या अर्थात्‌ स्वतंत्र 
ज्ञान क्रियात्मक चैतन्य प्रमात्याच्या रूपामध्ये होत असतो ।। १२।। 

विवरण :- अभावत्रह्मवादी श्रुत्य॑तविदांचा प्राचीन वेदान्त्याच्या एका 
शाखेशौ आणि शृन्यवाद्यांपासून ते बोद्ध दार्शनिकांच्या माध्यमिक शाखेच्या 
अनुयायांपर्यत सर्वाचा संबंध आहे. विषय थोडा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी 
येथे दोन्ही मतवाद्यांच्या सिद्धान्ताचे संक्षिप्त अवलोकन करणे आवश्यक आहे. 

अभावनब्रह्मवाद :- या वादानुसार अभावरूप अथवा असत्रूप 
कारणापासून भावरूप किवा सद्रूप कार्याची उत्पत्ती होत असते असे 
मानलेले आहे. याचे तात्पर्य असे आहे की या भावरूपामध्ये दिसून 
येणा्या स्थूल जगताच्या सृष्टीच्या आधी कोणत्याही पदार्थाची भावरूपामध्ये 
सत्ता नसल्यामुे चारही दिशांना अभावाचेच साम्राज्य होते. या अभावा. 
पासूनच भावरूपामध्ये दिसून येणान्या जगताची स्वतःच सृष्टी जाली. हे 
लोक आपल्या मताची पुष्टी करताना खालील उपनिषद्राक्याला प्रमाणरूपामध्ये 
प्रस्तुत करीत असतात, 

असदेवेदमग्र आसीत्‌ .....1। छांदोग्योपनिषद्‌ ३.९९.१।। 

या म्हणण्यामागील तात्पर्य हे कौ, सृष्टीच्या आधी असत्‌च असत्‌ 
होते अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थाचा अभाव होता, सृष्टीच्या प्रलयानंतरही सर्व 
जगताचा अभावामध्येच लय होणार आहे. यामु प्रत्यक्षात अभाव हीच 
यथार्थ सत्ता आहे. अभाव हेच ब्रह्माचे वास्तविक रूप आहे. या अभावाची 
निरंतर भावना केली असता सर्वं सांसारिक उलथापालथीचा उच्छेद किंवा 
नाश होत असतो; कारण की, वेदकसत्ता आणि वेद्यसत्ता या दोघांचाही 
अभावामध्येच लय होत असतो. अभावामध्ये लय होणे हीच जौवात्म्याची 
खरी मुक्तौ आहे. याचा परिणाम म्हणून अभावसमाधीची परिपक्वता प्राप्त 
करून घेऊन आत्म्याचे अभावरूप परन्रह्मामध्ये लीन होणे हैच खरे 
साधनेचे परमलक्ष्य आहे. 

शून्यवाद :- बलदेव उपाध्याय यांनी आपल्या “भारतीय दर्शन” 
या पुस्तकात्‌ शृन्यवादासंबंधी असे म्हटले आहे की, " बौद्धांच्या माध्यमिक 
शाखेच प्रसिद्ध तसेच उद्धट अर्थात्‌ विद्रान्‌ श्रीनागार्जुन आणि त्यांना 
समकक्ष असणाया अन्य अनेक विद्रानांनी बौद्धदर्शनामध्ये “ सर्वशून्य- 








१७६ निःष्यंढ पहिला 





वादाची " स्थापना केलेली आहे. हे लोक या वादाला “ सर्ववेनाशिकवाद " 
असेही म्हणतात. सर्ववेनाशिकवादानुसार कोणत्याही पदार्थाचे अस्तित्वच 
स्वीकृत केलेले नसते. भगवान्‌ श्री अभिनव गुप्तपादाचार्यानी आपल्या 
““तत्रालोक" या ग्र॑थामध्ये या लोकांना “सर्बापिह्मवहेवाकधमां'' या 
नावाने संबोधित केलेले होते. यावर टीका करताना श्रीमदाचार्यजरथ यांनी 
"“विवेकनव्याख्येत '' असे म्हटले आहे को, “ सर्वेषां ज्ञातृज्ञानज्ञेयानाम्‌ 
अपह्ववो निराकरणं तत्र हेवाक एव धर्मः स्वभावो यस्यासौ बौद्धः । । 
तंत्रालोकविवेक १.५६ ।।” याचा अर्थ असा आहे की, सर्वं म्हणजे 
ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान या त्र्यीचे अपह्वबत्व म्हणजेच मिथ्यात्व ठरविणे 
किवा निराकरण करणे हा बुद्धीचा धर्म किंवा स्वभाव आहे. श्रौअभिनव- 
गुप्तपादाचार्याच्या विचारानुसार या लोकांनी प्रत्येक प्रकारच्या ज्ञातृरूप, 
ज्ञानरूप अर्थात्‌ जाणीवरूप आणि ज्ञयेरूप अर्थात्‌ जाणण्यास योग्यरूप 
पदार्थाच्या अनस्तित्वावर दुराग्रह ठेवण्याचा ठेका किंवा जबाबदारी घेतली 
होती. 

या दृष्टीनेच “भारतीय दर्शन " या ग्र॑थात डाँ .बलृदेव उपाध्याय यांनी 
असे म्हटले आहे को - 

मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शन्यरस्य मेने जगत्‌ । 

यांच्या मताचा संक्षिप्त निष्कर्ष असा आहे की, हे स्वं दृश्यमान स्थूल 
जगत्‌ प्रत्यक्षात केवठ शन्याचेच विवर्त अर्थात्‌ रूपांतर आहे. शुन्याशिवाय 
अन्य कोणत्याही बाह्य पदार्थाची अथवा ज्ञानाची स्वतःची कोणतीही सत्ता 
नाही किंवा कोणतेही अस्तित्व माही. 

न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभवात्मकम्‌। 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्तवं माध्यमिका विदुः ।। 
(भारतीय दर्शन पृष्ठ ५६२३) 

शुन्याचे स्वरूप हे सत्‌ नाही, व असत्‌ नाही, सदसत्‌ नाही आणि 
सदसताहून भिन्न नाही. शुन्याचे स्वरूप हे या सर्वाहून भिन्न आहे. जेथे या 
चारांपैकी कोणीही नाही तेथेच यथार्थ शून्य असते. हे शुन्य हेच अन्यथा 
न होणारे वास्तविक आणि प्रमाणांनी परिपुष्ट यथार्थं असे पारमाथिक 
सत्य आहे, तर बाकी जगत्‌ हे संवृती अर्थात्‌ केव व्यवहाराने बोलक 
व एेकले जाणारे यथार्थ सत्य आहे. प्रत्येक प्रकारचा स्वभाव व प्रत्येक 


स्पंढशास्तर १६१ 





साक्षात्कार करून घेत विस्मयावस्थेत अर्थात्‌ आश्चर्य करीत राहत असतो 

तो साधक या तिरस्काराने पूर्ण आणि कुत्सित अर्थात्‌ द्षित आवागमनामध्य 

अर्थात्‌ जन्म-मृत्यूच्या येरञ्चाच्यामध्ये पडणे कसे शक्य आहे > ।।११।। 
मै ओः तरैः अह भ 

श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 

शक्तिपातयोगाचा अभ्यास सुरू ञ्ाला की, हृहद जडता दूर होत 
जाऊन चैतन्यशक्तीचा विकास होत जातो. त्यामुे साधकाला आपल्या 
एकसर्याच्या स्वरूपाच्या ठिकाणीच नव्हे; तर जेवढे देहधारी आहेत त्यांच्या 
ठिकाणी सर्व अवस्थेत व सर्व काव्टी चैतन्यस्वरूप असा मौच व्यापून 
आहे अशी जागृती उत्पन्न होते. ही जागृती अखंड ठेवली कौ, तर्कज्ञानाने 
व उत्पत्तीच्या दरेक क्षणी मी स्वतः स्वतंत्र परमेश्वर आहे हीच स्थिती 
विस्मित म्हणजे विस्तृत होते. या अत्यंत आनंदाच्या स्थितीमध्ये साधक 
सतत राहू लागला कौ, त्याच्या जननमरणाला कारण होणाय्या देहभावाचा 
नाश होऊन तो सर्वं संसार बंधनापासून मुक्त होतो. वरील विस्तृत अवस्थेमध्ये 
साधकाची इच्छाशक्तौ नष्ट होत असल्यामुके तो आत्मस्थितीमध्ये स्थित 
राहतो. यासाटीच “ श्रीमद्धगवद्रीता ' या ग्र॑थामध्ये “ममात्मा सर्वभृतात्मा " 
या उक्तीनुरूप सावध असावे म्हणून सांगितले आहे. 

अशा प्रकारे साधक शुद्ध आत्मस्वभावाला म्हणजे अधिष्ठातृ भावाने 
आपल्या स्वतःला स्वयंप्रकाश चिद्रूपाने सर्वव्यापक रूपामध्ये पाहतो. तो 
हसत-खेकत व विस्मयाविष्ट होऊन एखाद्या उमलत्या फुलाप्रमाणे आनंदात 
राहतो. अविद्येचा विलय ्ञाल्या कारणान त्याच्या लेखी हा क्षुब्ध संसार 
असतोच कोठे 2 साधक योग्याची ही एक अत्यंत उच्च भूमिका आहे, 
्रष्टारूपाने सर्वाची अनुभूती घेणे हीच त्याची दृष्टी नसते. “इष्टोपदेश " 
या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - 

यदिदं दृश्यते दृष्ट्या ग्रहं पुत्राऽत्र सन्त्यज । 
येन पश्यसि तं पश्य यं दृष्टा पश्यसेऽखिलम्‌। । 

“बेटा ! तुञ्या दृष्टीला हे जे काही दिसते आहे त्याचा आग्रह सोड्न 
दे. ज्याच्यामुे तू पाहू शकतोस त्याला पाहा. त्याला पाहिल्यावर तु सर्व 
काही पाहिल्यासारखेच आहे." एकदा ही स्थिती प्राप्त ाली की, विकल्पाच्या 
जाव्छ्यात सापडन साधक कुमार्गावरून जात नाही. त्याची सदासर्वदा 











१६२ निःष्यंढ पहिला 





आपल्या स्वरूपातच स्थिती म्हणजे राहणे होते. या स्थितीलाच सत्यसंकल्प 
ईश्वर म्हणतात. अभ्यास व भावनेमुरे सर्वं दुःख दूर होते. रसायनाच्या 
आस्वादनाशिवाय केवक्छ त्याच्या ज्ञानानेच ते सिद्धौ देते. खरौ गोष्ट 
अशी आहे को, हे प्रभो ! आपल्याला गुराखी, लहान मुले व स्तरियासुद्धा 
जाणतात. परंतु साधन किवा युक्तो प्राप्त आलेली नसल्याने आपण त्यांना 
मुक्त करीत नाही. गाईच्या कासेत दूध आहे हे माहीत असले तरी त्यामुढे 
भूक थांबत नाही. ज्यावेव्टी दध पिण्यास मिते तेव्टाच खरी भूक शमन 
होते. पुढील दोन श्छोकांत अभावचितनाचा उपदेश करणाव्या शुन्यवाद्यां चे 
खंडन केले आहे. ।।११।। 
€ अह मह ओ ॐ 

श्रीरामकंठाचायं विवृती :- 

अशा प्रकारे स्वस्वभावाचे म्हणजे आत्म्याच्या (स्वस्य) स्वरूपाचे 
(स्वभावः) विवेचन केल्यावर त्याच्या जाणिवेचे फट काय हे सांगतात. 

स्पष्टीकरण :- वरील दहाव्या कारिकात बणिलेला स्वस्वभाव याचेच 
सवं व्यक्तौत, सर्वं अवस्थांत, सर्वं काटी, स्वं स्थव्ी, व्यापकतेने व 
निरपेक्षपणे अधिष्ठान असते. या सत्याची जाणीव ज्याला होते त्याची 
स्थिती संसारी जीवाच्या स्थितीहून अगदी वेगव्दीच असते. आजवर लक्षात 
न आलेले आपले स्वभावभृत परमनज्ञातृत्व व कतुत्व यांची आज आपल्याला 
ओरुख पटली, आजवर आपण कसे परिमित प्रमातृत्वालाच कवराग्ून 
बसलो होतो, या नव्या जाणिवेने जण तो विस्मित ्ाल्यासारखा होतो. या 
अवस्थेत त्याला वेद्यवेदक भाव जाणवत नाही. मनातील क्षोभ नाहीसा 
द्ाल्याने या चमत्काराबरोबरच त्याला प्रसत्नताही येते. ।।११।। 

भद गैर ह तह अह 
श्रीभटुकलछठट वृत्ती :- 
संसारभावाची शांती 

सूत्रकाराने आत्तापर्यतच्या सूत्रामध्ये टृढ उपपत्तीच्या अर्थात्‌ सिद्धान्तांच्या 
दरारा स्पंदतत्त्वाचे प्रतिपादन केलेले आहे. आता वरील सूत्रामध्ये असे 
समजाविले जात आहे किवा उपदेश केला जात आहे की, ह्डृहय्य 
अभ्यासाच दृढता प्राप्त ्याल्यावर योग्याला स्वतःमध्येच त्या स्पंदशक्तीची 
अनुभूती होत असते. नंतर त्या भावावर स्थिरता प्राप्त करून घेतल्यावर 


स्पंद शास्त्र व वा 
1, 
त्या योग्याची जघन अर्थात्‌ कनिष्ठ तसेच घृणित अर्थात्‌ घृणेस पात्र 
असलेल्या पशुयोनीत भटकत राहण्यापासून सुटका होत असते. 

वृत्ती :- अशा प्रकारे यापूर्वा सांगितलेल्या प्रकारावरून ज्यावेदटी हौ 
गोष्ट सिद्ध होते की, आत्मस्वभाव अर्थात्‌ सामान्य स्पंदतत् हे विश्वाच्या 
प्रत्येक पदार्थामध्ये अनुस्यूत किवा अंतर्भूत आहे आणि हे स्पंदतत्व 
प्रत्येक प्रकारच्या सामर्थ्यानि युक्त आहे त्यावेव्टी जो कोणीही योगी त्याच 
स्वभावाच्या अधिष्ठात्याच्या रूपामध्ये अर्थात्‌ सर्वव्यापक रूपामध्ये ते 
तत्त्व अनुभवीत तो विस्मयाच्या अवस्थेत अर्थात्‌ आश्र्यावस्थेत राहतो, 
अशा योग्याची कुत्सा अर्थात्‌ जघन्यतेपासून पूर्ण सृती अर्थात्‌ आवागमना- 
पासून म्हणजे संसारचक्रात किंवा जन्ममरणचक्रपरंपरेपासून सुटका होते 
अर्थात्‌ त्याची कटकट राहत नाही. ।।११।। 

विवरण :- तुर्यावस्थेलाच दुसव्या शब्दामध्ये ' ` शाक्तभूमिका " असे 
म्हणतात. शाक्तभूमिकेवर आरूढ होण्यास इच्छक असलेला योगी हा 
संसारामधील सर्वं कार्यकलाप करीत करीतच या जगतामधील तुच्छातितुच्छ 
पदार्थामध्येही स्वभावरूप अशा स्पंदरूपतेचा प्रसार तसेच विकास याचा 
अनुभव घेण्याचा निरंतर अभ्यास करीत राहतो. हद्टृहन्ध्‌ अभ्यासाची 
। परिपक्रता, शास्त्रचे गंभीर अर्थात्‌ सखोल अध्ययन, श्रीपरमेश्वरांचा अनुग्रह 
| आणि श्रीसद्ररूचा कृपाकटाक्ष यामु योग्याच्या भावना तुच्छ शरीर 
इत्यादीवर आत्माभिमान ठेवण्याच्या संकुचित कक्षेतून बाहेर पडतात. 
योग्याच्या या कक्षेतून बाहेर पडलेल्या भावना विश्वात्मभाव अथवा पूर्णं 
` अहं विमर्शं " भावावर अर्थात्‌ संपूर्ण विश्च हे आत्मस्वरूप असून ते 
आपणच आहोत या भावावर आरूढ होत असतात, या अवस्थेमध्ये त्या 
योग्याच्या चिद्रूपतेवरील मायीय अर्थात्‌ मायेचे घन आवरण स्वतःच 
बाजूला होत असते. चतुर्दिक्‌ अर्थात्‌ चारही दिशांमध्ये चित्प्रकाशाच्या 
किरणजालाचा स्वणिम अर्थात्‌ सुव्णाप्रमाणे तसेच शाश्वत स्वरूपाचा 
आलोक अर्थात्‌ प्रकाश सर्वत्र पसरत असतो. अशा योग्याचा आत्मा हा 
शरीरात राहत असतानाही तुर्यावस्थेचा साक्षात्कार करून घेत असतो 
त्या योग्यासाठी चिरंतन सत्याचे रुद्ध किंवा लावलेले दरवाजे अचानक 
ह. - असा योगी भैरव भूमिकेवर आरूढ होण्याला अधिकारी बनत 
असतो. या दृष्टीने शासख्रात असे म्हटके आहे की - 


- कि 0 0 आ = 











1; निःष्यंद पहिला 
योगी स्वच्छन्दयोगेन स्वच्छन्दगतिचारिणा। 
स स्वच्छन्दपदे युक्तः स्वच्छन्दसमतां व्रजेत्‌ ।। 
। । स्वच्छन्दतत्र ७.६०।। 

अर्थ :- योगी स्वच्छंदाच्या योगाने स्वच्छद अर्थात्‌ स्वतंत्र गतीने 
युक्तं होऊन स्वच्छदाच्या ठिकाणी युक्त होतो आणि स्वच्छंदाची प्राप्त 
करून घेतो. तो स्वच्छंद ज्ञालेला योगी नेहमीच स्वच्छंद अर्थात्‌ मन 
मोकरेपणाने आणि स्वतंत्रपणे विचरण करतो. 

याचा अर्थं असा आहे की, असा साधक निरतर अभ्यास केल्यानंतर 
चारही बाजंना आपल्याच स्वातत्र्यशक्तीच्या विकासाचा अनुभव घेत असतो. 
असा साधक योगी तुरीयादशारूप स्वच्छद भूमिकेच्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश 
प्राप्त करून चेत असतो. योगी हा प्रत्येक स्थान आणि प्रत्येक अवस्था 
यांबर आपल्याच चिद्रूपतेच्या अधिष्ठातृतेचा अर्थात्‌ वास्तविक किवा 
मोल्यवान व्यापकतेचा यथार्थ अनुभव घेत असतो. यामुके अशा योग्याला 
विश्वाची लाट एखाद्या जलाशयावर उठणा-व) तरंगाप्रमाणे, आगीच्या वर 
येणाच्या ज्वालाप्रमाणे अथवा सूर्यमंडलापासून निघालेल्या प्रकाशपुंजाप्रमाणे 
स्वरूपाच्याच बहिर्मुख विकासाच्या रूपामध्ये प्रतीत होत असते. या प्रकारच्या 
यौगिक अनुभूतीच्या स्तराला शास्त्रीय शब्दामध्ये “ तुरीया दशा” किवा 
शाक्तभूमिकेमध्ये प्रविष्ट होण्याची भूमिका असे म्हटले जाते. 

या शाक्तभुमिकेचा साक्षात्कार द्माल्यानंतर साधकामध्ये जसजशौ या 
भ्ावावर स्थिर राहण्याच्या क्षमतेमध्ये उत्तरोत्तर वृद्धी होत जाते तसतसे 
साधकाला अशा अनेक लोकोत्तर यौगिक भूमिकांचा स्वतः अनुभव येऊ 
लागतो. या लोकोत्तर यौगिक भूमिका अंतिम तर्यातीत अवस्थेवर शीघ्र 
आरूढ होण्याच्या पूर्वसूचनेच्या प्रतीक असतात. या दृष्टीने ^“शिवसूत्र- 
विमर्शिनी" या टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - ` ता एव योगस्य 
परतत््वैक्यस्य सम्बन्धिन्यो भूमिकाः । तदध्यारोहविश्रान्तिसूचिकाः 
परिमिता भूमयः ।।९.१२।। याचा अर्थ असा आहे की, (शक्तिपातयोगाचे 
साधन करताना साधकयोग्याला क्षणात स्तब्ध व क्षणात विकसित होणाव्या 
इद्रियसमुदायाला पाहून आश्चयं वाटते;) कारण साधकयोग्याची इद्विये 
आनंदरूप आत्मस्वरूपाविषयी अतृप्त असतात. वा इद्रियांच्या अतुप्तीतच 
परमतत््वैक्यासंबंधी भूमिका असतात. प्रत्यक्षात श्रीशेवगुरूचे म्हणणे असे 
आहे कौ, तुरिया भूमिकेवर शाश्चत स्थिरता प्राप्त करून घेणे म्हणेजच 





स्पंदशारस्त्र १६५ 





तुर्यातीत भूमिकेवर अर्थात्‌ पूर्ण श्रीशिवभावावर आरूढ होणे असते. 
या यौगिक भूमिकांनाच परमकारुणिक भगवान्‌ श्रीचंद्रमौली यानी 

"विस्मय" असे नाव दिलेले आहे. “विस्मय " या शब्दाचा उल्लेख प्रस्तुत 
सूत्रामध्ये “स्मयमानः " या शब्दाने केलेला आहे. शैवदर्शनामध्ये “विस्मयो 
योगभूमिकाः ।।१.१२।।'* अर्थात्‌ (परमततत्वाशी एेक्य दाखविणाय्या) 
योग्याच्या भूमिका अखंड आनंदयुक्त असूनही तृप्ती न होणाच्या अशा 
आश्चर्ययुक्त असतात. येथे आश्चर्याची अनिर्वाच्य अर्थात्‌ शब्दांनी वर्णन 
करता न येणारी आणि स्वस्वंवेद्य अर्थात्‌ केवक्छ स्वतःच स्वतःला जाणता 
येणारी अशी अनुभूती असा “विस्मय " या शब्दाचा अर्थ केलेला आहे, 
योग्याला शाक्तभूमिकेचा साक्षात्कार होताच त्या शाक्तभूमिकेविषयी एक 
प्रकारची अतृप्ती उत्पन्न होत असते. याचा परिणाम म्हणून योगी पुनःपुन्हा 
अंतर्मुख होऊन त्या आनंदसागरामध्ये बुङ्या मारू लागतो. अशा वेव्छी 
त्या योग्याच्या अंतःकरणामध्ये एका विशेष प्रकारच्या आश्चर्याची अशी 
अवस्था उदीत होत असते. तौ अवस्था त्या योग्याला वारंवार अंतर्मुख 
होण्याकडे आकर्षित करीत असते. शैवमान्यतेनुसार ही विस्मयात्मक 
योगभूमिका साक्षात्‌ तुर्यारूप आणि नित्य नव नव चमत्कारमयी असल्यामुके 
सर्वात उत्कृष्ट आणि केवक्छ स्वतःच्या अनुभवाने गम्य होणारी अशी 
आहे. परंतु अणिमा इत्यादि दुसन्या प्रकारच्या यौगिक भूमिका यपेक्षा 
खालील अर्थात्‌ कनिष्ठ स्तराच्या आणि परसंवेद्य अर्थात्‌ दुसव्या गोष्टीच्या 
आधारामुक्े जाणता येणान्या आहेत. या दृष्टीने श्रीवरदराज यांनी आपल्या 
“शिवसूत्रवाततिक'' या टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे की - 

यथा सातिशयानन्दे कस्यचिद्िस्मयो भवेत्‌।।६३।। 

तथास्य योगिनो नित्यं तत्तदवेद्यावलोकने। 

निःसामान्यपरानन्दानुभूतिस्तिमितेन्दिये । । ६४ ।। 

परे स्वात्मन्यतृप्त्यैव यदाश्चर्यं हि विस्मयः! । ६५ ।। 

अर्थं :- ज्याप्रमाणे एखाद्याला अत्यानंद ्ाल्यावर आश्चर्य वाटते 

त्याप्रमाणे साधकयोग्याला वेद्याच्या नित्य विभिन्न अनुभूती येऊन परमानंद 
होऊन त्याची इद्रिये स्तब्ध होतात. असे ले म्हणजे साधकयोग्याला 
स्वतःच्या ठिकाणीच अतृप्तीमुे जे आश्चर्य वाटते तोच विस्मय किंवा 
निरभिमानावस्था होय. 





१६६ निःष्यंढ पहिला 








दैनंदिन देवाण-घेवाणीमध्ये जेव्हा एखादा मनुष्य एखाद्या विशेष 
अतिशयाने युक्त अशा वस्तूचा साक्षात्कार करून घेत असतो तेव्हा 
त्याच्या मनामध्ये एक प्रकारच्या विचित्र तसेच स्तंभकारिणी वृत्तीचा उदय 
होत असतो. त्यावेव्ठो तो मनुष्य त्या वस्तुच्या अन्य वस्तुहून विशिष्ट 
अशा आकारःप्रकाराला कृतृहलपूर्णं नेत्रांनी पाहूनही वाणीच्या द्वारा काही 
अभिव्यक्त करू शकत नाही. त्यावेखो त्या योग्याचौ अंतचंतना त्याच 
वस्तृच्या अनन्य एवं अदधत सौदर्याचा आंतरिक रूपामध्ये आनंद घेत 
एका अकथनीय अशा अवस्थेमध्ये बुड्न जाते. या अवस्थेलाच “विस्मय” 
किवा “ आश्च्यमानता " असे म्हणतात. बरोबर त्याच प्रकाराने स्वात्मनिष्ठ 
साधकालाही वारंवार शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध या वेद्यपंचकाच्या 
अर्थात्‌ ज्ञेयपंचकाच्या सामान्य स्पंदमयी अहंतेमध्ये विश्रांत होण्याच्या 
काव्टी अनिर्वाच्य अतिशयतेने युक्त आणि नवनवीन चमत्कारांनी अर्थात्‌ 
चैतन्य रसाच्या अलौकिक आस्वादाने पूर्णं स्वरूप-समावेशाचा उदय होत 
असतो. त्यावेव्टौ त्या योगी-साधकाने अंतरामध्ये अर्थात्‌ अंतःकरणामध्ये 
स्वरूपभूत करणेश्चरीचक्राच्या विकसित वैभवाची अनुभूती प्राप्त करून 
घेतली असता एखादी अपूर्व व विशिष्ट अशी आंतरिक अवस्था उत्पन्न 
होत असते. योगिसाधक वारंवार त्या स्वरूप समावेशमय आनंदाचा 
अतृप्तरूपामध्ये अनुभव करीत आश्च्यमानतेने परिपूर्ण होत असतो. 
(शिवसूत्रविम्शिनी १.१२ पाहावे.) या आशर्यमानतेच्या प्रारंभिक रूपाला 
शासख्रीय शब्दामध्ये “ साश्र्यस्पंदरूपता" असे म्हणतात. या अवस्थेचा 
उदय ब्माल्यावर असा साधक विकल्पहीन अर्थात्‌ संशयरहित तुर्यातीत 
दशेवर प्रतिष्ठित होण्याची क्षमता प्राप्त करून घेत असतो. या अवस्थेचे 
उदीत होणे या गोष्टीचे सूचक आहे कौ, अशा योगीश्वराचा आत्मा हा 
पंचकंचुकांच्या अर्थात्‌ पंचआवरणांच्या सीमांना ओलांडन भेदरहित 
विश्चात्मभावाच्या उन्मुक्त आकाशामध्ये विचरण करू लागला आहे किवा 
फिरू लागला आहे. अशा योगीश्चवराचा आत्मा आपल्याच चिन्मात्ररूपाला 
स्वंत्र उपलब्ध अर्थात्‌ व्यापून असणारा किवा अधिष्ठाता यांच्या रूपामध्ये 
अनुभव लागला आहे. असा मुक्तात्मा कधीही आवागमनाच्या अर्थात्‌ 
येर्माव्यांच्या बंधनामध्ये फसण्याचा प्रश्रच निर्माण होत नाही. याचे कारण 
असे आहे को, एकदा पिजय्याचे दार उघडल्यावर उन्मुक्त होण्यासाठी 
अनेक युगे तडफडणारा पक्षी उड्न शुन्यामध्ये मिनन गेला किंवा हरवून 


स्पंदशास्त्र १६७ 


गेला असता तो पक्षी येऊन पुन्हा त्या पिजच्यात बंदी किंवा केदी बनून 
राहील अशी कल्पना करणे व्यर्थं आहे. 

वर असे म्हटलेले आहे की, तुर्यावस्थेमध्ये पोहोचलेला योगी वारंवार 
त्या आनंदाचा अनुभव करून घेण्यासाठी अंतर्मुख होत असतो. यावेद्धौ 
अंतर्मुख होण्याच्या अवस्थेला “क्रममुदरा" असे म्हणतात, या बरोबरच या 
अवस्थेला दर्शविणारे “ भैरवमुद्रा, ” स्वरूप समावेश, "शांभव समावेश " 
इत्यादि अनेक शास्त्रीय शब्द आलेले आहेत. नित्य उदय पाबणाय्या 
समाधीला " क्रममुद्रा" असे म्हणतात, क्रममुद्रया अन्तःस्वरूपया बहिर्मुखः 
समाविष्टो भवति साधकः ।। प्रत्यभिनज्ञाहदयसूत्र १९।। याचा अर्थ 
असा आहे को, साधक बहिर्मुख होत असला तरी अंत;स्वरूप क्रममुद्रेच्या 
द्वारा तो समावेश प्राप्त करून घेतो. या अवस्थेमध्ये साधक अंतमुंख 
अवस्थेव्यतिरिक्त बहिर्मुख अवस्थेमध्येही चिद्रूपामध्ये समाविष्ट होत असतो. 
याचाच अर्थ असा आहे की, क्रममुद्रा ही समाधीची अशी परिपक्व 
अवस्था आहे कौ, ज्यात साधक स्वरूप समावेशाच्या बक्राने सहजच 
बहिमुखतेमधून अंतर्मुखतेमध्ये आणि अंतमुंखतेमधून बहिर्मुखतेमध्ये 
विदयुत्गतीने प्रवेश करू शकतो. असे करताना त्या साधकाला कोणताही 
प्रयत्न करावा लागत नाही; कारण निरंतर अभ्यासामुे हा त्या साधकाचा 
स्वभावच बनून जातो. या दृष्टीने “प्रत्यभिनज्ञाहदय" या ग्र॑थात असे 
म्हटले आहे की - 

तत्रादौ बाह्यात्‌ अन्तः प्रवेशः अभ्यन्तरात्‌ बाह्यस्वरूपे प्रवेशः 
आवेशवशात्‌ जायत इति सबाह्याभ्यन्तरोऽयं मुद्राक्रमः।।९९।। 

याचा अर्थं असा आहे की, या स्थितीत आवेशामुठे (साधकयोग्याचा) 
प्रथम बाहेरून आंतरस्थितीमध्ये व त्यानंतर आंतरस्थितीमधून बाह्यरूपात 
प्रवेश होतो. अशा प्रकारे हा मुदरक्रम बाह्य आणि आभ्यंतर अशा (दोन्ही 
स्वरूपांनी) युक्त आहे. 

मात्र अपरिपक्व समाधीमध्ये समाधिकालापर्यतच स्वरूपाची अनुभूती 
राहत असते. परंतु “क्रममुद्रा " या समाधीच्या अवस्थेमध्ये असा कोणताही 
प्रतिबंध राहत नाही. या कारणामुव्ेच सिद्ध पुरुषांनी अशा समाधीला 
` सबाह्याभ्यन्तरसमावेश” असे नाव दिलेले आहे, या दृष्टीने सिद्धगुरू 
श्रीक्षेमराज यांनी । प्रत्यभिन्ञाहदयसूत्र । ।९९।।"' यावरील आपल्या टीकेत 
असे म्हटले आहे की - 








१६८ निःष्यंढ पहिला 


ररत 


"“ आसदितसमावेशो योगिवरो व्युत्थाने अपि समाधिरससंस्कारेण 
क्षीब इव सानन्दं घूर्णमानो भावराशि शरदशभ्रलवं इव चिद्रगन एव 
लीयमानं पश्यन्‌ भूयो भूयः अन्तर्मुखतामेव समवलम्बमानो निमीलन- 
समाधिक्रमेण चिदैक्यमेव विमृशन्‌ व्युत्थानाभिमतावसरेऽपि समाध्येक- 
रस एव भवति ।।९९।। 

याचा अर्थं असा आहे की, समावेश अथात्‌ सामरस्यावस्था प्राप्त 
करून घेतल्यानंतर सिद्धयोगी व्युत्थानदशेमध्येही आनंदाच्या संस्कारामुठे 
एखाद्या मदोन्मत्त व्यक्तीप्रमाणे अडखक्ताना, चिद्रूपी आकाशात शरद्‌ऋतूत 
पसरलेल्या निरनिराव्छ्या ढगांप्रमाणे आपल्या विविध भावनांना पाहताना, 
वारंवार विवेकाचा आश्रय घेताना आणि निमीलन समाधीच्या द्वारा चित्‌ 
अर्थात्‌ चैतन्याबरोबर आपल्या तादात्म्याचा अनुभव घेताना व्युत्थान 
स्थितीमध्येसुद्धा समाधीच्या आनंदाची अनुभूती घेत राहतो. श्रीगुरूचे 
म्हणणे असे आहे की, या अवस्थेवर पोहोचलेला साधक हा व्युत्थानदशेमध्येहौ 
अर्थात्‌ संसारातील सर्व कार्ये करीत असतानाही त्याच समाधिकालीन 
संस्कारांच्या द्वारा प्रत्येक वेद्यपदार्थामध्ये किंवा ज्ञेयपदार्थामध्ये केव 
चिन्मयतेच्याच आभासाला प्राप्त केल्यामुटे स्वरूपनिष्ठच अर्थात्‌ असा 
स्वरूपमग्र योगीच आपल्या स्वस्वरूपामध्ये स्थित असतो. अशा साधकाला 
सर्वं भाववर्ग शरत्कालाच्या मेघखंडाप्रमाणे अर्थात्‌ ढगांप्रमाणे चिदाकाशा- 
मध्येच लीन होताना प्रतीत होत असतो. फलस्वरूप असा योगी आता 

अंतर्मुख असतो तर आता बहिर्मुख असतो. 

या द्विमुखी समाधिक्रमाला शास्त्रकारांनी पुढीलप्रकारे अभिव्यक्त करताना 
असे म्हटङे आहे की, “शाक्त भूमिकेवर पोहोचलेला योगी निमीलन 
अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधीच्या द्वारा बाहेरील इदंतारूप अर्थात्‌ विश्वरूप 
भाववर्गाला सामान्यस्पंदामध्येच विश्रांत करीत पराचित्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ अशा 
चैतन्य भूमिकेमध्ये प्रवेश करीत असतो. हा योगी तेथे स्वरूपाचा साक्षात्कार 
करून घेऊन उन्मीलन समाधीच्या द्वारा अहंतेमध्ये अर्थात्‌ स्वतःमध्ये 
विश्रात केलेल्या भाववर्गाला बाहेर वमन करीत असतानाही अर्थात्‌ त्यांचा 
त्याग करून देतानाही इदंतेच्या अर्थात्‌ विश्चरूपतेच्या क्षत्रामध्ये प्रवेश 
करीत असतो. या अंतःप्रेश आणि बहिःनिर्गमन यांच्या प्रक्रियेमध्ये हौ 
गोष्ट विशेष रूपाने लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे को, अशा पदावर 
पोहेचलेल्या योग्याला दोन्ही अवस्थांमध्ये स्वरूपभूत सामान्य स्पंदात्मकतेचाच 








स्पंदशास्त्र १७७ 





प्रकारचे लक्षण इत्यार्दीहून भिन्न असल्यामुके शून्यावस्था ही अनिर्वाच्य 
अर्थात्‌ वाणीने बोलण्यास कठीण अशी आहे. मात्र या शून्यावस्थेपर्यत 
पोहोचणे हेच सर्वं साधनेचे अंतिम लक्ष्य आहे. या सर्वशुन्य भावाच्या 
अनुभूतीलाच बौद्धशब्दामध्ये “निर्वाण " अशी संज्ञा दिलेली आहे. महाप्रजेच्या 
अर्थात्‌ महान्‌ अशा वुद्धीच्या साहाय्यानेच अशा “निर्वाणपदाची " प्राप्तौ 
करून घेणे शक्य असते. निर्वाणपदाची प्राप्ती करून घेतल्यावर पूर्णपणे 
कशांचा किवा दुःखांचा क्षय होत असतो. प्रसिद्ध बौद्धदार्शनिक आणि 
कवी श्रीअश्चघोष यांनी या सर्वशून्यरूप निर्वाणालाच “शांती " असे नाव 
दिलेले आहे. श्रीअश्वघोषांच्या मतानुसार - 
दीपो यथा निर्वृ्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न कांश्चित्‌ विदिशं न कांश्चित्‌ स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌।। 
योगी तथा निवृंतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न कांश्चित्‌ विदिशं न कांश्चित्‌ क्रेशक्षयात्केवलमेति शान्तम्‌। । 
।। सौन्दरानन्द ९६.२८-२९।। 
अर्थं :- ज्याप्रमाणे दिव्याची ज्योत विञ्चल्यावर ती भूमीमध्ये, 
आकाशामध्ये, कोणत्याही दिशेला किंवा कोणत्याही विदिशेमध्ये म्हणजे 
दोन दिशांच्या मध्यवती बिदूत जाऊ शकत नाही; मात्र दिव्यामधील 
तेलाचा क्षय ज्याल्यावर केवठ शांती होत असते त्याचप्रमाणे योग्याचा 
आत्मा निवृत्तिस्थानी पोहोचल्यावर भूमीमध्ये, आकाशामध्ये कोणत्याही 
दिशेमध्ये किंवा कोणत्याही विदिशेमध्ये जाऊ शकत नाही; मात्र योग्याचा 
आत्मा सर्वं दुःखांचा क्षय ्ल्यामुके केवठ शांतीच्या अवस्थेमध्ये लय 
होऊन जातो. 
शैवसिद्धान्ताला मनामध्ये ठेऊन या दोन्ही मतवाद्यंच्या विचारांचे 
अनुशीलन केले असता मस्तकामध्ये अनेक गोष्टीसंब॑धीचे विचार सहजपणे 
निर्माण होत असतात, 
अभावनब्रह्मवादाच्यानुसार जर आत्म्याचे वास्तविक स्वरूप अभाव 
मानन त्यापासून कोणत्याही प्रकारच्या सत्तेच्या अनस्तित्वाचा सिद्धान्त 
स्वीकारला असता एक अडथकरा निर्माण होऊ शकतो, तो अडथका असा 
किंवा तौ अडचण अशी की, अभावावस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या 
वेदकसत्तेचा किंवा ज्ञानक्रियात्मक अनुभविता अर्थात्‌ अनुभव घेणारा 








१७८ न _ नि््यद पहिला 
कर्ता याचे अस्तित्व शिक न राहिल्यामुठे त्या अभावदशेचा अनुभव 
कोण घेऊ शकतो ? त्याबरोबरच अभाव या शब्दाचा अर्थं पदार्थाची 
असत्ता असा असल्यास अशा अभावापासून भावरूप जगताचा उदय 
कसा होऊ शकतो 2 कारण असतपासून सत्‌ची उत्पत्ती होणे शक्य नाही 
आणि अशी कल्पना करणे हेही तर्कसंगत नाही. जर “नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः । । श्रीमद्धगवद्रीता २.९७।। यानुसार असे 
मानले की भावरूपतेला जन्म देणे आणि पुन्हा त्याचा अभावसत्तेमध्ये 
लय करणे हाच अभावाचा स्वभाव आहे तर अशा स्वभावाच्या विद्यमानतेमध्य 
त्याला सर्वाभाव कसे मानले जाऊ शकते ? याचा परिणाम म्हणून प्रथम 
अभावाच रूप स्पष्ट होऊ शकत नाही. 

अभावसमाधीचा उपदेश देणाय्या श्रीगुरूचे म्हणणे असे आहे को, 
जोपर्यत आत्मा हा स्वतः अभावरूप बनत नाही तोपर्यत साधक शिष्याने 
अभावाची भावना अर्थात्‌ मी नाही आहे, मी नाही आहे अशा प्रकारच्या 
भावनेचा अभ्यास करीत राहावे. या विषयामध्ये ही गोष्ट विचारणीय आहे 
अर्थात्‌ या गोष्टीचा विचार करणे आवश्यक आहे कौ, भावनेचा विषय 
केवठ अशीच गोष्ट बन्‌ शकतो की, ज्या वस्तूची अखंडित सत्ता 
विद्यमान असते तीच वस्तू केवठ भावनेचा विषय बनू शकते. अभाव हा 
प्रत्येक भाव अर्थात्‌ सत्ता यांचे अनस्तित्व आहे. अर्थात्‌ प्रत्येक भाव 
अर्थात्‌ सत्ता यांचे अस्तित्व नसणे यालाच अभाव असे म्हणतात. असे 
असताना अभाव हा भावनेचा विषय कसा बनू शकतो ? “भावनाया 
भाव्यवस्तुविषयत्वादभावस्य न किञ्ित्वाद्‌ भाव्यमानतायां वा किञ्चित्वे 
सत्याभावत्वाभावात्‌।। स्पंदनिर्णय १.१२।। याचा अर्थं असा आहे 
की, भाव्य (अस्तित्वात असणाव्या) वस्तूच भावनांचे विषय होत असतात. 
अभाव वास्तविक पाहता काहीही नसतो. जर अभावाला अस्तित्व द्यावयाचे 
ठरङे तर तो अभाव म्हणजे “किंचित्‌” (काहीतरी अस्तित्वात असण्याजोगा) 
मानावा लागेल व त्यामुके अभावाचाच अभाव होईल. 

दुसन्या पक्षामध्ये जर अभाव ही प्रत्यक्षात वास्तवामध्ये कोणतेही 
भाव्य अर्थात्‌ भावनेचा विषय असलेली अशी वस्तूच आहे तर अभावाचाही 
अभाव इ्याल्यामुे स्वयं सत्ता बनत असते. विशेष गोष्ट अशी आहे को, 
अभावभावनेचा उपदेश देणारे श्रीगुरू आणि त्यांनी दिलेला उपदेश ग्रहण 
करणारा शिष्य या दोधांनाही या गोष्टीची पूर्ण चेतना. किंवा जाणीव असते 


स्पंद शास्त्र न 
ब भ. ^ 


को, आपली सत्ता विद्यमान आहे. आपण चेतन आहोत. आपल्यामध्ये 
ज्ञानक्रियारूप वेदकता अर्थात्‌ ज्ञाता भाव विद्यमान आहे. परंतु श्रीगुरु- 
शिष्यांना “मी नाही आहे " अशी भावना करून आपल्याच अस्तित्वाचा 
आपणच नाश किंवा अपलाप करावा लागतो. फलस्वरूप श्रीगुरुशिष्यासाठी 
` अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः । " म्हणजे एका अंधन्स्याने दुसय्या 
अधव्ख्याला मार्गदर्शन करणे ही गोष्ट चरितार्थ अर्थात्‌ सार्थं करावी 
लागते. आपल्या सत्तेचा नाशही करता येत नाही आणि तिचा स्वीकारही 
करता येत नाही. 
अभाववादी अर्थात्‌ अभाव मतवादी लोक असा दावा करीत असतात 
को, अभावसमाधीमध्ये सर्वाचा अभावरूप विश्वोच्छेद अर्थात्‌ विश्वाचा 
नाश हाच भावनेचा विषय बनत असतो. “किं च भावकस्यापि यत्राभावः 
स विश्वोच्छेदः कथं भावनीयः, भावकाभ्युपगमे तु न विश्वोच्छेदो 
।। स्पंदनिर्णय १.१२।।" यानुसार या 
विषयामध्ये ही गोष्ट विचारणीय आहे को, जर विश्वोच्छेद अर्थात्‌ विश्वाचा 
उच्छेद याचा अर्थ प्रत्येक सत्तेचा अभाव असा आहे; तर त्यामुच्े 
अनुभवित्याचा अर्थात्‌ अनुभव घेणान्या कर्त्याचाही उच्छेद किंवा नाश 
ज्ाल्याने त्या विश्वोच्छेदाचा अर्थात्‌ विश्वनाशाचा अनुभव कोण घेणार ? 
विश्वोच्छेद अवस्थेचा अनुभव करताक्षणीच त्कार अनुभव घेणाय्याचाही 
उच्छेद किंवा नाश होत असतो. विश्चोच्छेदामध्ये अनुभव घेणारा हा 
अनुभविता किवा ज्ञाता पुरुष हा अपवाद असृ शकत नाही. आता जर 
असे मानले की, विश्वाचा उच्छेद किंवा नाश आल्यानंतरही अनुभव 
पेणान्याचा उच्छेद होत नाही तर विश्वोच्छेदाची कल्पना वध्येच्या पुत्राप्रमाणेच 
असंभव होत असते. याबरोबरच या विषयामध्ये आणखी एक अडचण 
उपस्थित होत असते. ती अडचण किवा शंका अशी कौ, विश्वोच्छेदाची 
कल्पना करताना भावनेचाही उच्छेद होणे हे आवश्यक मानावे लागेल 
भावनेचा उच्छेद किंवा नाश होतो हे मानल्यानतरही विश्चोच्छेदाची किंवा 
विश्वनाशाची कल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. कारण येथे स्वतः उच्छेदाची 
कल्पना अवशिष्ट किवा शिक राहत असते. त्यानंतर जर उच्छेदाच्या 
अर्थात्‌ नाशाच्या कल्पनेचा उच्छेद किंवा नाश केला तर त्या उच्छेदाच्या 
कल्पनेचा गोरखधंदा कधीही समाप्त होणार नाही. याचा परिणाम असा 
होईल कौ, सर्वाभाव अर्थात्‌ सर्व गोर्ष्टीचा अभाव हा कधीही सिद्धच 








१८० निःष्यंढ पहिला 
होणार नाही. अनुभवित्याची अर्थात्‌ अनुभव घेणाच्या व्यक्तौीचौ सत्ता ही 
करोणत्यातरी रूपामध्ये अवशिष्ट किंवा शिह्छक राहतच असते. 

प्रस्तुत सत्रामध्ये ग्रंथकाराने अभाव-समाधीच्या विषयामध्ये एका विशेष 
प्रकारच्या दोषाचा उदे केलेला आहे. तो दोष असा की, अभावत्रह्मवादी 
लोक अभाव समाधीला ज्या रूपामध्ये स्वीकारीत असतात ती प्रत्यक्षात 
मूढता अर्थात्‌ विशेष प्रकारची जडता ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची संवेदना 
राहत नाही अशी समाधी अवस्था असून या समाधीचा अभ्यास करणारा 
योगी समाधीमधून बाहेर आल्यानंतर त्या समाधिकालीन अवस्थेचे स्मरण 
करीत असे म्हण्‌ लागतो कौ, “मी प्रगाढ मूढतेच्या अवस्थेमध्ये पडून 
राहिलेलो होतो आणि माची ती अवस्था आता उलटून गेलेलौ आहे.” ज्या 
समाधीमध्ये स्वतःमध्ये आपल्या ज्ञान क्रियात्मक चैतन्याचा आभास राहत 
नाही ती समाधी यथार्थ समाधीची अवस्था नाही. या अवस्थेला मादक 
द्रव्याचे सेवन करणाच्या व्यक्तीच्या नशेप्रमाणे मोहात्मक अर्थात्‌ तामसिक 
अचेतन अवस्था असेच म्हणता येते. अशा अवस्थेमध्ये सर्वसामान्य 
प्राण्यांमध्ये आढन्ून येणारी तामसिक सुषुप्त आणि योग्याची समाधी 
यामध्ये फरक काय आहे ? 

माध्यमिक लोकांच्या शुन्यवादाच्या संबंधामध्ये जवक्जवठ अशाच 
अडचणी उपस्थित होत असतात. या लोकांच्या शुन्याचे स्वरूपही काही 
स्पष्ट ्ञालेले नाही. शून्यवाद मानणारे माध्यमिक लोक एकोकडे कोणतीही 
वेदक किंवा ज्ञान करून घेणारी आत्मसत्ता स्वीकारण्याच्या पक्षामध्ये 
नाहीत तेच तर दुसरीकडे जोराजोरात निर्वाणाचा ढोल पिटत राहतात. जर 
आत्म्याचे कोठे अस्तित्वच नाही तर मग निर्वाण कोणाचे होणार ? शरीर 
आदि जड पदार्थ निर्वाणाचा विषय बन्‌ शकत नाहीत. कोणत्याही आत्मरूप 
वेदकसत्तेच्या अर्थात्‌ ज्ञातासत्तेच्या अनस्तित्वाच्या अर्थात्‌ अभावाच्या 
दशेमध्ये केश कोणाला होणार ? आणि त्याच्या क्षयासाठी संघर्ष करण्याचे 
प्रयोजन काय आहे ? शेवटी शन्य ही कोणती आणि कशी वस्तू आहे ? 
जर या शन्याचे रूप सर्वाभावाप्रमाणे अर्थात्‌ सर्व गोरटीच्या अभावाप्रमाणेच 
आहे तर या शुन्याची अनुभूती आणि नामकरण कोणाच्या किंवा कशाच्या 
द्वारे आणि कसे संभव होऊ शकते ? 

या माध्यमिक लोकांच्या द्वारा वर्णिलेली निर्वाणाची परि भाषाही पूणं 
स्पष्ट नाही, या मतवादी लोकांनी “निर्वाणालाच'" शांती असे नाव दिलेले 


स्यंदशासत्र १८१ 


आहे. परंतु याच लोकांच्या मतानुसार निर्वाणाचे किवा या शांतीचे रूप हे 
शून्य आहे. मग निर्वाण ही एखादी अशी अवस्था आहे को, ज्यामध्ये 
ज्ञातृता अर्थात्‌ ज्ञान जिच्या साहाय्याने होते ती शक्तौ अर्थात्‌ ज्ञानशक्तौ 
आणि कर्तृता अर्थात्‌ क्रिया जिच्या साहाय्याने केली जाते ती शक्तो अर्थात्‌ 
क्रियाशक्ती यांचा पूर्णपणे लोप होतो. असे असताना हे मत शैवांना अर्थात्‌ 
शैवदर्शन मानणाव्या लोकांना मान्य नाही; कारण को, हे लोक अशा 
अवस्थेला जडतेच्या व्यतिरिक्त अन्य काही मानण्याच्या पक्षामध्ये नाहीत. 
शैवदार्शनिकांचे या विषयीचे जे मत आहे त्या दृष्टीने ^“ तंत्रालोक'' या 
ग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 
मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः। 
स्वरूपं चात्मनः संवित्रान्यत्तत्र तु याः पुनः । ।९.१५६।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, मोक्ष नावाचे कोणतेही दुसरे तत्तव नाही. 
मोक्ष म्हणजे स्वरूपाचे प्रथन अर्थात्‌ प्रकाशित होणे आहे. स्वरूप हे 
आत्मसंविन्मात्र आहे. या संविद्धित्नरूपतेशिवाय मोक्षाचे दुसरे स्वरूप 
नाही. 

यानुसार मोक्ष ही कोणतीही वेगन्टी अवस्था नाही तर स्वरूपख्याती 
अर्थात्‌ स्वरूपाचे ज्ञान अर्थात्‌ श्रीशिवशक्तिसामरस्य हाच मोक्ष आहे. 
जेव्हा आत्मा अख्यातीच्या अर्थात्‌ अज्ञानाच्या किवा अविद्येच्या सीमेतून 
बाहेर पड्न आपल्या असीम अर्थात्‌ अमर्यादित-अफाट अशा ज्ञातृतेची 
अर्थात्‌ ज्ञानशक्तौची आणि असीम अशा कतृतेची अर्थात्‌ क्रियाशक्तोची 
अनुभूती प्राप्त करून घेत असतो, तेव्हा या आत्म्याला “मुक्तात्मा " असे 
म्हणतात. ही गोष्ट स्पष्ट आहे की मुक्तात्म्याचे रूप जड नसून ज्ञान-क्रिया 
यावर स्वतंत्र अधिकार असणारे “पूर्ण चैतन्य" असे या आत्म्याचे स्वरूप 
आहे. या दृष्टीने ““तंत्रालोकविवेक " या टीकाग्र॑ंथात असे म्हटले आहे 
त्न. 

“ते खलु सर्वभावनैः स्वाभाव्यवादिनः संविदोऽपि नैःस्वाभाव्या- 
म्मिथ्यात्वमभिदधतस्तच्छन्यतायामेव मोक्षमाचक्षीरन्‌।।९.३३।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, ते (माध्यमिक) सर्वभावनिःस्वभाववादी 
अर्थात्‌ सर्वं पदार्थ अस्तित्वात नाहीत असे मानणारे आहेत. संवित्राही 
ते निःस्वभाव म्हणून मिथ्या म्हणजे शून्य म्हणतात. यावरून त्यांचा 
मोक्षही शन्यरूपच होतो. 





तमक यिका 





१८२ निःष्यंढ पहिला 





सर्वाभावाच्या द्वारा निःस्वभाव उपलब्ध होतो. हा सिद्धान्त मानणारे 
हे बौद्ध लोक संविच्छक्तीतही निःस्वभावाची गोष्ट सांगत राहतात. 
निःस्वभावतेमुठे संविच्छक्ती खोटी आहे असे ते म्हणतात आणि शन्यताच 
मोक्ष आहे असे गर्जन सांगतात. यानुसार शुन्यवादी दार्शनिक प्रत्येक 
प्रकारचे ज्ञान, ज्ञाता अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करून घेणारा पुरुष आणि ज्ञेयपदार्थ 
अर्थात्‌ ज्याचे ज्ञान करून घेतले जाते तो पदार्थ यांची निःस्वभावता किवा 
शन्यता यांचा स्वीकार करून ज्ञातृ-कर्तृरूप संवितला अर्थात्‌ श्रौभगवंतांच्या 
शक्तीलाही निःस्वभाव किवा शुन्यस्वरूप मानतात. याचा परिणाम म्हणून 
किवा निष्कर्ष असा की, या मतवादी लोकांच्या मतानुसार संवित्ची 
शन्यता किंवा शक्तीचा अभाव हेच खरे निर्वाण आहे . शैवदार्शनिकांचा या 
संबंधामध्ये एक भिन्न दृष्टिकोण आहे. शैवदार्शनिकांचा असा विश्वास 
आहे की, प्रत्यक्षात पूर्णज्ञातृता आणि पूर्णकर्तृतारूप स्पंद किवा स्फुरण 
हे संवित॒चे किवा श्रीभगवंतांच्या शक्तीचे स्वरूप आहे. या स्पंदापासून 
किंवा स्फुरणेपासून सर्व नील, पीत आदि भावांचे अवभासन अर्थात्‌ 
प्रकाशन आणि स्थिती संभव किवा शक्य होऊ शकते. जर या विश्चात्मक 
स्फुरणालाच नाकारले तर सर्वं विश्च हे प्रत्यक्षरूपामध्ये संज्ञी अर्थात्‌ 
संबेदनाक्षम असूनही पूर्णपणे संजञाहीन अर्थात्‌ जाणीवविरहित किवा चेतनाहीन 
मानणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने ^ तंत्रालोकविवेक'' या टीकाग्रंथात 
असे म्हटले आहे की, “संविदि तु स्फुरत्तामात्रसारायां मिथ्यात्वादसत्त्वमेव 
स्यात्‌, इति न किञ्ितस्फुरेत्‌, इति मूर्च्छेव स्यात्‌ इति। न च संविदः 
स्फ़रत्तामात्रसाररूपाया अपदह्ववः शक्यक्रिय इति ।।९.३३।।'' याचा 
अर्थं असा कौ, संविद्‌-शक्तीच महास्फुरणरूप आहे. जर या शक्ता खोटे 
मानक तर अनस्तित्वाचे अर्थात अस्तित्वच नसल्याचे संकट उत्पन्न 
होईल, त्या स्थितीत कशाचेही स्फुरण होणार नाही आणि अस्फुरण तर 
मृच्छ आहे. याकरिता शाश्वत स्पंदनमयी व =| प्रतिभारूपाच्या 
व विश्वहदयाच्या महास्फुरणशालिनी सत्तेचा कधीही रोप होणे शक्य 
नाही. विश्वाची संज्ञाहीनता ही कदापिही आढन्ून येत नाही. यामुके या 
स्फुरत्तारूप अर्थात्‌ स्फुरण पाबणात्या संवित्चा किवा शक्तीचा अपलाप 
किंवा नाश कदापिही कला जात नाही. 

शन्यवादी बौद्ध लोकांचे प्रसिद्ध माध्यमिक आचार्य श्रीनागार्जुन यांची 
पुढील उक्त प्रस्तुत केलेली आहे - 





र्पंदशास्त्र १८३ 





सर्वालम्बनधर्मेश्च सर्वतत््वैरशेषतः। 
सर्वङ्केशाशयेः शून्यं न शुन्यं परमार्थतः ।। 

या उक्तीच्या साहाय्याने शून्यवादी बौद्ध लोकांनी असा दावा केलेला 
आहे को, ज्या दशेला अन्य दार्शनिकांनी सर्वाभावाचे नाव देऊन कट्‌ 
अशा टीकेचा विषय बनविलेले आहे त्या दशेला आम्ही आमच्या “ शून्य" 
या अवस्थेचे नाव दिलेले नाही. आमचे शून्य हे एक निरपेक्ष अर्थात्‌ 
कशाचीही अपेक्षा न करणारे परमतत्त्व आहे. या शुन्यामध्ये सर्व कल्पित 
अवलंबन धमी अर्थात्‌ संपूर्ण तत्व आणि सर्व क्शात्मक वासनांची 
शून्यता होते किवा वासनांचा अभाव होत असतो, प्रत्यक्षात सर्वभाव हे 
या शून्यततत्वाच स्वरूप नाही. शुन्यत्त्व ही चतुष्कोर्टीची अर्थात्‌ चारकोर्टीची 
अविषय, मन-वाणी यांनी अगोचर व अनिर्वचनीय अशी अवस्था आहे 
(“भारतीय दर्शन, ” श्रीबलदेव उपाध्याय पृ.१५४ ते ६२ पाहावे.) 

या विषयामध्ये ही गोष्ट विचारणीय आहे अर्थात्‌ या गोष्टीचा विचार 
करणे आवश्यक आहे कौ, जर श्रीनागार्जनांच्या उक्तीनुसार “ शून्यामध्ये " 
केव कल्पित ग्राह्य- ग्राहक आदिभावांची शुन्यता किवा अभाव आरे 
आणि ज्ञानरूपतेची स्थिरता अटक राहते तर मग पुन्हा शुन्यवादामध्ये, 
बौद्धांची दुसरी शाखा असलेल्या विज्ञानवादाच्या सिद्धान्तात म्हटल्याप्रमाणे 
` अथ " “ सर्वालम्बनधर्मश्च सर्वसत्वैरषेशतः। सर्वङ्कशाशयैः शुन्यं न 
शून्यं परमार्थतः । । इत्यादयक्तयुक्त्या ग्राह्य-ग्राहक भावादिना कल्पितेन 
रूपेण शन्यं न तु संविदापि इति चेत्‌, एवं ह्यच्यमाने विज्ञानवादे 
एवाभ्युपगमः स्यात्‌। । तंत्रालोकविवेक ९१.३३1 अर्थात्‌ जो सर्वं 
आरबनधर्मापासून, सर्व सत्त्वांपासून सर्व क्कशांपासून शन्य आहे तोही 
परमार्थतः शून्य नाही. या ओौचित्यपूर्ण आप्त उक्तीनुसार ग्राह्य-ग्राहक भाव 
इत्यादि संबंधांच्या कल्पितरूपापासून शन्याचे आकलन होते. संविद्‌ अर्थात्‌ 
शक्तौबहल शून्यतेची गोष्ट तर बिल्कुल असत नाही, जर ही स्थिती मानली 
तर विज्ञानवादाचेही हेच म्हणणे आहे, असे जे कथन केले आहे, यानुसार 
आणखी कोणती नवीन गोष्ट सांगितलेली आहे . विज्ञानवाद्यांचे मत असे 
आहे कौ, “इत्यन्तःकरणस्यैव विचित्रात्मावभासिनः। अवि-भावितक्चस्य 
विस्फूजितमिदं जगत्‌ । तंत्रालोकविवेक १.३३।।" याचा अर्थ असा 
आहे को, अंतःकरणाचे विस्फूर्जन अर्थात्‌ स्प॑दनच संसार आहे. बाह्यपदार्थाच्या 








१८४ निःष्यंढ पहिला 





शुन्यतेबरोबर अंतःकरणाची शन्यता स्वीकार करणे योग्य नाही. स्वयंवेदनाची 
अर्थात्‌ स्वयंस्पंदाची परम आवश्यकता आहे. हेच संविद्‌ अर्थात्‌ शक्तोचे 
महत्त्व आहे. या दृष्टीने हे सर्व कल्पित जगत्‌ किंवा हा सर्वं कल्पित 
जगतप्रपंच प्रत्यक्षात अंतःकरणामध्ये धर्म बनलेल्या ज्ञानाचा, ज्याला 
त्यांच्या शब्दकोशामध्ये “विज्ञप्ती " असे म्हणतात त्याचा केवकछ विकास 
आहे. हे ज्ञानच विचित्र रूपांना अवभासित अर्थात्‌ प्रकाशित करीत 
असते. परंतु स्वयं ज्ञान हे कल्पित तत्त्वादीचे रूप धारण करीत नाही. 
ज्ञान हे चेतनक्रियेशी संबंधित ्ाल्यामुटे त्यालाच “चित्त” असे म्हणतात 
आणि हेच एक पारमार्थिक सत्य आहे. यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते को, 
शून्यवादी लोकांचे “ शून्य " आणि विज्ञानवादौ लोकांचे "चित्त ” यामध्ये 
शाब्दिक भेदाव्यतिरिक्त कोणताही सैद्धान्तिक भेद दृष्टिगोचर होत नाही. 

शैव मतवादी हे ज्ञानाला चित्तरूप किवा अंतःकरणरूप मानण्याच्या 
पक्षामध्ये किंवा गटामध्ये समाविष्ट होत नाहीत. अंतःकरण हे इद्रिय 
असल्यामुके ते स्वतः जड अहे. ज्ञान हे सर्वस्वतंत्र आणि चैतन्य 
असल्यामुक्े या अंतःकरणाचा धर्म कसे बनू शकते ? 

“शुन्या” च्या कल्पनेच्या विषयामध्येही शैवांचा दृष्टिकोण अन्य 
दार्शनिकांपक्षा नितरां अर्थात्‌ पूर्णपणे भिन्न आहे. यादृष्टीने शैववादी 
लोकांच्या कथनानुसार अर्थात्‌ म्हणण्यानुसार “ स्वच्छदतंत्र'" या प्र॑थात 
असे म्हटरे आहे कौ - 

अशन्यं शून्यमित्युक्तं शुन्यं चाभाव उच्यते। 
अभावः स समुद्दिष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः ।। 
सत्तामात्रं परं शान्तं तत्पदं किमपि स्थितम्‌।। ४.२९२.९३।। 
याचा अर्थं असा आहे की, अशुन्याला अर्थात्‌ चिदानंदघन आणि 
सतत स्फुरणशील श्रीपरमशिवतत्त्वाला शून्य असे म्हटले आहे. आणि 
शन्य म्हणजे अभाव होय. अभाव म्हणजे जेथे सर्वं भावांचा नाश होतो 
असे स्थान होय. सर्व भाव-अभावांची सत्ता असलेठे हे पद॒ अर्थात्‌ 
श्रीशिव परमशांत आणि लोकोत्तर आहेत. यानुसार “शून्य” या शब्दान 
प्रत्यक्षात अशुन्य अर्थात्‌ चिदानंदघन आणि सतत स्फुरणशील श्रीपरम- 
शिवबतत्त्वच अभिप्रेत आहे. या श्रीपरमशिवतत््वाला “शून्य” ही संज्ञा 
यासाठी दिलेली आहे की, “यत्त॒ अस्य शुन्यत्वमुक्तं तन्मायाक्षयोपचारेण 


स्पंदशासत्र "क 
व 
तद्धर्मः परिणामित्वादिभिः शृन्यत्वाच्छन्यम्‌।।९.७६।।'' असे “तत्रा 
लोकविवेक'' या टीकाग्र॑थात म्हटल्याप्रमाणे ते तत्तव विश्चोत्तर्ण रूपामध्य 
मायेचा अविषय असल्यामुके मायेपासून निर्माण ्ालेल्या परिणमित्व 
अर्थात्‌ रूपांतर इत्यादि धर्मानी शून्य आहे. या शून्य अर्थात्‌ विश्वोत्तीर्णं 
रूपामध्ये हे सर्व इदंवाच्य अर्थात्‌ जगत्वाच्य अर्थात्‌ जगत्‌ या नावाने 
ओखन्छले जाणारे प्रमेयमंडल अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान करून घेण्याची गोष्ट 
असलेले त्याच रूपामध्ये विश्रांत होऊन अभिन्न अशा अहंरूपामध्ये अर्थात्‌ 
स्वस्वरूपामध्ये अवस्थित ्ालेले आहे. विश्चोत्तीर्णं अवस्थेमध्ये या 
नाममरूपात्मक प्रमेयमंडलाचा अर्थात्‌ जगताचा वेगव्ठा भाव न होण्याचेच 
नाव अभाव " आहे आणि अशाच अभावाचे नाव “शुन्य ” आहे. शून्य 
ही एक महान्‌ सत्ता असून तिला पूर्ण ज्ञानक्रियात्मक स्वातंत्र्य असते 
शृन्यरूपी सत्ता प्रत्येक भाव किंवा अभाव यांना सत्ता किंवा अस्ति 
प्रदान करीत असते. या पदामध्ये प्रत्येक प्रकारची भेदकल्पना विश्रांत 
आल्यामुव्टे हे पद शांत तसेच अनिर्वाच्य आहे. 

हे शून्यतत्तव एक अति अद्भुत तसेच विलक्षण तत्त्व आहे. हे शून्य 
असून अशुन्यही आहे. या दृष्टीने “स्वच्छंदतंत्र ' या ग्रंथात असे महटठे 
आहे कौ - 

यत्र यत्र च नादादि स्थूला अन्येऽपि संस्थिताः। 
तत्र तत्र परं शुन्यं सर्व व्याप्य व्यवस्थितम्‌।।४.२९४।। 

याचाच अर्थं असा कौ, हे शन्यतत्तव विश्वोत्तीर्णतेच्या अतिरिक्त नाद, 
बिद्‌, भुवन, भाव इत्यादि रूपात आभासमान विश्वमयतेमध्ये फुलामधील 
सुगंधाप्रमाणे व्याप्त होऊन अवस्थित आहे. थोडक्यात सांगण्याचे तात्पर्य 
हे आहे कौ, शैव आचार्याच्या मतानुसार “शुन्य" सर्वाभाव न असता 
पूर्णवेदक अर्थात्‌ स्वतंत्र ज्ञान-क्रियात्मक प्रमातृसत्तेचे अर्थात्‌ जीवसत्तेचे 
अभिव्यंनजक अर्थात्‌ सूचक आहे. 

या सर्वं अवलोकनाचा निष्कर्ष हा आहे की, शैवमान्यतेनुसार व्युत्थान, 
समाधी, शून्य, अभाव इत्यादि सर्व अवस्थां मध्ये अनुभवितारूप अर्थात्‌ 
अनुभव घेणात्या आत्म्याच्या ज्ञान. क्रियात्मक स्प॑दनामध्ये अर्थात्‌ स्फुरणामध्ये 
कोणताही भेद असत नाही. याचे फल म्हणून सतत स्पंदमयी अर्थात्‌ स्पंद 
पावणा-या आत्मसत्तेच्या प्रत्यभिज्ञानाची अर्थात्‌ जाणिवेची ही सर्वाभावाची 





१८६ निःष्यंद पहिला 


अवस्था भसत नाही, सर्वशुन्यतेची अवस्था असत नाही की मृढतेची 
अवस्था असत नाही. ।।१२।। 
तैर तैर तह ओह ॐ 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- (कारिका क्रमांक ९२ व ९३) 

आता बारा व तेरा कारिकांमधून जे वेदान्ती, नैयायिक आणि माध्यमिकादि 
असे मानतात कौ, क्षोभाचा प्रख्य होत असताना विश्चोच्छेद (विश्वाचा 
संहार) रूप अभावात्मक तत्वच शिक राहते त्यांना यथार्थं तत्त्वाचे ज्ञान 
देण्यासाठी आणि त्यांनी सांगितठेल्या तत््वाला विरोध करून प्रकरणशरीररूप 
स्पंदतत्त्वाचे निरूपण केठे आहे. 

स्पष्टीकरण :- “असदेव इदमग्र आसीत्‌ । " 

(छांदोग्य उपनिषत्‌ ३।१९।५) 
अथं :- या (सृष्टीच्या) प्रारंभी असत्‌च (अस्तित्वात) होते. 
यासारख्या वेदान्त्यांनी मानटेल्या मतांनी अभाव हा भाव्यतेला म्हणजेच 

अस्तित्वात येत नसतो; कारण भाव्य (अस्तित्वात असणाव्या वस्तृच) 
भावनेचे विषय होत असतात. अभाव वास्तविक पाहता काहीही नसतो. 
जर अभावाला भाव्यमानता द्यावयाचौ ठरली तर त्या अभावाला “किचित्‌” 
म्हणजेच काहीतरी (अस्तित्वात असण्याजोगे) मानावे लागेल आणि असे 
द्माल्यास त्या अभावाचीच अभावता निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे जेथे 
भावकाचाही अर्थात्‌ जीवाचाही अभाव असे तो विश्चोच्छेद (विश्वाचा 
संहार) कसा काय मानावा 2 जर भावकाच्या अस्तित्वाचा स्वीकार केला 
तर विश्वाचा संहार होणार नाही; कारण भावक (तेथे विश्वाच्या तत्त्वाखाटी 
येणारा म्हणून) अवशिष्ट राहतो. त्यामुटे विश्चाभाव हे ततत्वच नाही. 
(आक्षेप आणखी टढ करतात.) हा भावक कल्पित म्हणजेच 
कृत्रिम आहे. विश्चोच्छेदाला विकल्पाने कल्पित करून अर्थात्‌ विश्चोच्छेदाची 
विकल्पाने कल्पना करून त्या भावनेचो पूर्णपणे निष्पत्तौ ्याल्यावर भाव्याशी 
तादात््यरूप असल्याने हा भावक अभावरूप होतो असा एक पक्ष आहे. 


ग्र॑धथकाराचे उत्तर 


ग्र॑थकाराने बरी आक्षेपाला असे उत्तर दिरे आहे को, अभावाच्या 
भावनेमध्ये अमृढता नसते उट मोहच असतो. कारण शासनात असे 
म्हटरे आहे को - 





स्पंद शास्त्र १८७ 
1 यद्यदेवातिभाव्यते। 
भावनापरिनिष्पत्तौ तत्स्फुटं कल्पधीफलम्‌। । 
अर्थ :- त्यामुटे सर्व भाव आणि अभाव ज्यांची भावना केटी जाते 
ते सवं भावनांची पूर्णं निष्पत्तौ ्ाल्यावर कल्पनेचे फल म्हणून स्पष्टपणे 
भासते. 
या न्यायाने विश्वोच्छेद किंवा अभाव यांची भावना केटी असता 
कधीही परमार्थाची प्राप्ती होत नाही. 
प्रतिपक्षाचा परत आक्षेप 
सर्वालम्बनधर्मेश्च सर्वतत्तवैरशेषतः। 
सव॑ङ्कशाशयैः शुन्यं न शन्यं परमार्थतः । 
अर्थं :- सर्वं आलंबन धर्मानी, स्वं तत््वांनी आणि सर्व दुःखांनी 
शून्य (रहित) असलेले हे परमार्थतः शुन्य नव्टेच, 
अशा रौतीने श्रीनागार्जुनांनी अशा प्रकारचे ते शून्य असते असे 
सांगितके आहे. 
ग्र॑थकाराचे उत्तर 
जर (तुम्ही) चिदानंदघन, स्वतंत्र, पारमार्थिक (सत्तेला) आधारभूत 
म्हणून स्वीकारार तर हे सत्य आहे. “ विज्ञानभैरव'' या ग्रंथातही या 
पारमेश्वरी शक्तौला “दिक्नालकलनातीता । ।९४।। अर्थात्‌ दिशा आणि 
काल यांच्या मर्यादांच्या पलीकडे असले असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे 
पारमाधथिक भित्तिभूत (अशा) चिद्धूमीप्रमाणे स्थापना करणान्या शक्तीला 
शून्यभावना असे म्हटले आहे. नाहीतर “तत्त्वतः काहीही शृन्य नाही " 
असे जं म्हटले आहे ते “यद्यदेवातिभाव्यते "' या प्रतिपादनामुठे अर्थशुन्य 
ठरे. 
सावस्था काप्यविज्ञेया माटशां शृन्यतोच्यते। 
न पुनल्तोकरूढ्येव नास्तिक्यार्थानुपातिनी । । 
अर्थं :- ती कोणालाही सांगता न येणारी, कोणालाही न आकटठणारी 
अवस्थया माइयासारख्याकडून “शून्यता म्हणून सांगितली जाते. तिचा 
अर्थं खरोखर नास्तिकांपासून होणारी लोकरूढी नाही. 
असे जे “ आलोकमाला '' या ग्रंथात म्हटके आहे ते सत्यच आहे. 
तुमच्यासारख्या अन्ञानांनी असे सांगण्यात समाधान माने आहे की, ही 








१८८ निःष्यंढ पहिला 





अवस्था कोणालाही स्पष्टपणे आकठत नसल्यामुके तिच्यासंबंधी काहीही 
सांगणे अशक्य आहे आणि त्यामुटे तिला शुन्यता असे म्हटले आहे. 
परंतु तिला शून्यता म्हणावयाचे का? कारण ही शून्यताही जोपर्यत 
(भावकाकड्न) घडविली जाते तोपर्यत विकल्पने (कल्पनेन) तिचा उद्ेख 
होत असल्यामुके ती जाणण्यास योग्य आहे. जर तुमच्यासारख्यांना तिचे 
ज्ञान करून घेणे अशक्य असे तर त्या शून्यतेचा साक्षात्कार करून 
घेऊन तिचे ज्ञान आाठेल्या श्रीसद्ुरूच्या सेवेत जावे. स्वतःच्या बुद्धौनेच 
शन्यतेचा व्यवहार करून स्वतःला आणि इतरांनाही अगाध आणि खोल 
अशा मोहामध्ये फेक्‌ नये. 

तेथे मूढता (जडत्व) आहे याचे ज्ञान कोदून इ्याठे ? या प्रश्राचे उत्तर 
देताना कारिकाकार “संस्पर्शात्‌” असे सांगतात - “यतः अभियोग"! 
अशा समाधीत्‌न उठलेल्यांचा “मी " कशा प्रकारचा होतो ” या अवस्थेला 
सामोरे गेल्यावर केल्या ज्ञानाचा जो अभिलाप किवा भाषण आहे त्याच्या 
संस्पर्शामुठे म्हणजेच त्याच्या प्रभावामुटे “मी अत्यंत जड आहे,” असा 
निश्चय किवा अशा प्रकारची प्रतिपत्ती होते. त्यामुे ती मोहावस्थाच होय. 
अशा प्रकारे त्या अवस्थेची स्मृती होत असल्याने ती कल्पित किवा 
कृत्रिम आहे. ही अवस्था अनुभवास येत असल्यामुढे तौ अनुभविणाव्या 
व स्थिर असणाच्या प्रमात्याचे अस्तित्वच दाखविते. अभाव दाखवीत 
नाही. त्यामुके विश्वाच्या अभाव अवस्थेत चिद्रूप आत्म्याचे अखंडित 
असेच रूप स्थित असते. त्याचा अभाव होतो असे म्हणता येत नाही. 

प्रतिपक्षी असे म्हणतो की, जी गोष्ट पाहिकेली असते आणि त्यामुके 
ज्याचे अस्तित्व निश्चित केले जाते त्या नीलादीचे स्मरण केले जाते. जी 
गोष्ट शन्यभूत आहे आणि बुद्धीमधून ज्याचा अभाव ्ाेला आहे त्याचा 
निश्चय होत नाही. त्यामुके उत्तर कालात जिच्या अस्तित्वाचा निश्चिय होतो 
ती मूढता असे कसे काय म्हणता येईल ? 

या शंकेटा उत्तर देताना ग्रंथकार असे म्हणतात कौ, ““ वेद्यस्य एषा 
गतिः" अर्थात्‌ हे ज्ञेय वस्तूचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुठे ते इदंतासार इदंतेने 
जोपर्यत स्वात्म्यावर उपारोहण करून अर्थात्‌ स्थिर राहून निश्चित करीत 
नाही तोपर्यत त्याचे स्मरण होत नाही. वेदक जरी कल्पित (कृत्रिम) अशा 
शुन्यादि अवस्थांमध्ये संकुचित आलेला असला तरीही तो परमोच्च असांकेतिक 
अहंतारूपानेच स्थिर असतो. त्यामुके त्याच्यात आणि स्वात्म्यात कोणताही 


स्पंदशासत्र १८९ 
वेगक्ेपणा नाही. अशा प्रकारे हा विकल्प त्याचा निश्रय करणारा आहे. 
त्यावेव्ेस अहंविमर्शरूप, स्वसंवेदनाने सिद्ध होणारा, शृन्यरूप प्रमाता 
विश्वाच्या विरोधी असल्याने संकोचाचे सार म्हणून त्यानंतरच्या काठात 
स्मरला जातो. त्यामुके यामध्ये कोणतीही विसंगती नाही. 

अशा प्रकारे हे शून्यात्मक पद कृत्रिम आहे व त्याचप्रमाणे ते 
` तस्माद्धूतमभूतं वा यद्यदेवातिभाव्यते'' या वचनाप्रमाणे ज्याचे अस्तित्व 
कधीच नव्हते अशा वस्तंच्या कल्पनेने अस्तित्वात आणले जाते 
श्रीपरमेश्वराकडूनच यथार्थ ज्ञान गुप्त ठेवण्यासादठी मृढांना उपेयाप्रमाणे 
भासविले जाते. जाणून घ्यावयाचे ज्ञेय आणि ज्ञेयाचे रूप हे नेहमीच सुषुप्री 
अवस्थेप्रमाणे असतात. 

याचा भावार्थं असा आहे की, मोहरूप आणि कोणत्याही प्रयलांशिवाय 
सिद्ध असणारी शून्यरूप सुषुप्री अवस्था सर्वानाच प्राप्त होत असते 
त्यामुके या समाधी आदि प्रयलांनी दुसरे शृन्यरूप प्राप्त करण्यात काय 
फायदा ? कारण ही दोन्हीही शून्ये अवस्तुत्व अर्थात्‌ असत्यच आहेत. या 
तरून जाण्यास कठिण व महान्‌ अशा मोहाच्या सागराप्रमाणे असणाच्या 
शून्यात वेदान्त, अक्षपाद, सौगत इत्यादि बरेच तत्त्वज्ञ प्रविष्ट ्ञालेले 
आहेत. स्प॑ंदतत्त्वामध्ये प्रवेश करण्यास इच्छक असणाच्या साधकांचे 
प्रय शिथिल ्माल्याने हे शून्य त्यांना विघ्रच ठरे आहे. याबदल “तदा 
तस्मिन्महाव्योमि ।।२५।।" इथून सुरुवात करून “सौषुप्तपदवन्मूढ 
ध ।।२५।।” येथपर्यतच्या कारिकेत ग्र॑थकार अधिक -रपष्टीकरण देतीलच. 
त्यामुके त्यांचा निरास करण्यासाठी ग्र॑थकाराचा मोठाच खटाटोप दिसून 
येतो. त्याचप्रमाणे ग्रंथकार या शुन्याला “त्याज्य " म्हणून निर्णय करूनही 
"जो कार्यास प्रवृत्त करणारा प्रयल (आहे .....11१५।।)* या ठिकाणी 
परत त्याचा निर्णय करतील. त्यामुके आमच्याकड्न त्याच्यातरे दोष 
सांगण्यास आरंभ केला गेला आहे. असे असल्यामुके उपदेश एेकण्यासादी 
तत्पर असणान्या (वाचकांनी) साधकांनी आमच्यावर क्रोध करू नये. 
सौगतांचे मत निरसन केले असता वेदान्त्यांचे आणि इतरांचेही मत 
निरसन होते; कारण त्या दोघांचाही मुदा सारखाच आहे. त्यामुके मी या 
चचंत खूप खो गेलो नाही. 

आता आपण विषयाकडे वटू. हे स्पंद नावाचे तत्त्व अशा प्रकारे 
शून्याप्रमाणे स्मर्यमाण (कोणाकड्न तरी स्मरण करवृून दिले जाणार) 








गभ 


| | १९०  निभष्यंद पहिला 


| 
| || नाही; कारण हे तत्तव नेहमीच उपलब्ध (अस्तित्वात) असणाय्या ज्ञात्याशी 
| | एकरूपात अनुस्यूत असून ते कधीही अनुपरुभ्य असत नाही. त्याचप्रमाणे 
| || बृहदारण्यक उपनिषदात असे म्हटले आहे को - 
|| ॥॥ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । । ४ ।५।९५५ । । 
||| अर्थं :- जो जाणणारा आहे त्याला कशाने जाणावयाचे ? 
| | जरी समावेश दशा जागृत केल्या योग्याला प्राणादीच्या संस्कारांमुटे | 
| | | स्मरते तरी ती एकमात्र स्पंदतत्त्व घडवृू शकत नाहौ किवा ती म्हणजेच | 
||| स्पंदतत्त्व नाही. हे स्पंदतत्त्व सर्वामध्ये अनुस्यूत असणारे, अनवच्छिन्न 
| अर्थात्‌ न आच्छादलेले, प्रकाश, आनंदसाररूप व परप्रमातारूपच आहे. 
यासंबंधी “तस्माच्छनब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः।।२९॥।।'" 
||| या कारिकेत अधिक माहिती ग्र॑थकार सांगतील. त्यामुके या अनवच्छिन्न 
| | चमत्काररूपाला स्मर्यमाणत्वही नाही आणि मृढत्वही नाही. या स्पंदतत्त्वाचा 
|| “तत्‌” (ते) या पदाने निर्देश करणे हे अयोग्य आहे; कारण “तत्‌” हे 
| पद स्पंदतत्त्वाला ज्याचा अनुभव आलेला असून आता स्मृतीत येत आहे 
अशा एखाद्या गोष्टीशी संबंधित करते. (परंतु स्पंदतत्त्वाचा अशा प्रकारचा । 
उदे न करता येणे शक्यच नाही; कारण मनुष्याच्या भाषेमध्ये (व्यावहारिक | 
जगातल्या) या शिवाय त्या तत्त्वाचा निदेश करण्यासाठी दुसरा कोणता 
उपायच नाही. कारण मनुष्याला भौतिक जगातच व्यवहार करावयाचा 
असतो अतिभौतिक जगतात नाही.) “तत्‌ " हे पद “इंश्वरप्रत्यभिज्ञा” 
या ग्रंथामधीर “स्वातन्त्यामुक्तमात्मानं ..... 1 ।९।५।९६।।” अर्थात्‌ 
| आत्मा हा स्वातंत्र्याने वंचित नाही " या उक्तीनुसार अकृत्रिम स्वरूपाला 
||| | 1 योग्य तच्हेने कागू पडते. “न प्रतिपद्यते इत्यनेन” या पदानी असे 
| सुचवितात की, या तत्त्वाची स्मर्यमाणत्वाने (कोणीतरी आठवण करून 
|| देण्याने) प्रतीती अथवा अनुभव येतच नाही . ।।१२-१३।। 
॥ जह कै ओः ऋ तै 
| | श्रीकृष्णानेदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
| “असदेव इदमग्रे आसीत्‌ '" या श्रुतीनुसार अक्षपाद आणि माध्यमिक 
|| (बौद्ध) प्रभृति संसारात्सक प्रक्षोभाच्या विनाशात विश्चोच्छेदरूप अभाव 
हेच सारभूत तत्त्व आहे असे म्हणतात. त्यांच्या मताचा उपहास करून 
त्यांना जागे करण्यासाठी आणि त्यांनी स्वीकारलेल्या तत्त्वाचे खंडन 


स्पंढ शास्त्र १९१ 
= 4 
करून लोकोत्तर स्पंदततत्वाचे निरूपण “नाभावो भाव्यतामेति ..... 
।।१२।। ` या कारिकेतून करतात. वरती सांगितठेल्या अभाववाद्यांचा 
सिद्धान्त प्रमाणग्राह्य अर्थात्‌ प्रमाणानी सिद्ध होणारा नाही आणि त्याचप्रमाणे 
युक्तियुक्तही नाही; कारण अभावात्मक वस्तूला भावनाविषयत्व अर्थात्‌ 
अस्तित्वाचौ प्रप्ी कश काय होईल > शून्यवादी माध्यमिक सर्वं प्रपंच हा 
शून्याचा विवतं अर्थात्‌ परिणाम आहे असं स्वीकार करून त्या 
कोणत्याही तत््वाची इच्छा किवा अपेक्षा करीत नाहीत 
अर्थात्‌ इतर कोणतेही तत्व मानत नाहीत शून्य हेच पारमार्थिक वस्तुतत्व 
आहे; इतर तत्त्वे मात्र संवृत्तिसत्य अर्थात्‌ क्षय पावणारी सत्ये आहेत 
परंतु ज्याच्याविषयी काहीच स्पष्टीकरण देता येत नाही अशा अभावरूप 
शू्याला ज्ञानक्रियात्मक अनुभवित्याचे अस्तित्व आहे असे ते सिद्ध 
करून दाखेवू शकत नाहीत. अभावात्मक दशेचा कोणाला बरे अनुभव 
येत असे ? अभावामध्ये भावरूप जगताच्या उत्पत्तीचा हेतू काय अस्‌ 
शकेल ? असत्‌ म्हणजेच ज्याचे अस्ति्वच नाही त्यापासून सत्‌ म्हणजेच 
अस्तित््वात येणाव्या किंवा दिसणाव्या पदार्थाची उत्पत्ती कशी काय शक्य 
आहे ? 
अशा प्रकारे असद्रूपाचे अस्तित्व व सद्रूपाचे अभावत्व याविषयी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णांनी “ श्रीमद्धगवद्रीता" यां ग्र॑थात असे म्हटले आहे 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि टष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदरिभिः। । २-१।। 
अर्थं :- ज्याप्रमाणे अविद्यमान अर्थात्‌ अस्तित्वात नसलेल्या पदार्थाचा 
भाव म्हणजेच अस्तित्व नसते त्याचप्रमाणे विद्यमान पदार्थाचा म्हणजेच 
अस्तित्वात असलेल्या पदार्थाचा अभाव नसतो या दोघांचाही निर्णय 
तत्त्ववेत्यांनी पाहिलेला आहे. 
अभावसमाधीमध्ये अर्थात्‌ “मी नाही" अशा भावनेच्या दशेमध्ये 
मृढरूप असंवेदनेची प्रसक्ती अर्थात्‌ संबंध येतो. ही असंवेदना कोणत्याही 
रीतीने बुद्धिमान्‌ साधकाकडून अंगीकार करणे अशक्य आहे. ज्याचे 
अर्थात्‌ अखंड रूपाने नेहमी सर्वत्र अस्तित्व असते तोच 
पदार्थं भावनेचा विषय होतो. अभावामध्ये तर अस्तित्वच नसते. त्यामुके 














१९२ निःष्यंद पहिला 





हा अभाव भावनेने कसा काय संगृहीत केला जाईल ? 
चिद्रपतत्त्वाचा स्वभाव (स्वरूप) निरंतर स्फुरणशी असतो. त्यामुखेच 
ते चिद्रूपतत्त मृढदशेप्रमाणे स्मरणाचा स्वतःच विषय होणार नाही. तो 
अनुभविता स्वस्वरूपानेच उत्पन्न होतो. आभासशन्य अर्थात्‌ आभासरहित, 
ज्ञान क्रियायुक्त चिद्रपता समाधिदशा नसतेच. या उलट समाधिदशेमध्ये जो 
भावात्मक चिद्रूपतेची भावना करतो तेथेच चिद्रूपता स्फुरण पावते. परंतु 
सुषुप्रीमध्ये केवच्छ मूढत्व किवा मोहच प्रस्फुरतो. हेच त्या दोघांमधले 
अंतर आहे. त्यामुकेच जाग्रत्‌ दशेमध्ये काहीही जाणण्यासारखे नसल्यामुटे 
तेथे अनुभविलेटी मूढताच स्मरणविषयत्वाने प्रस्फुरित होते. शून्यवादी 
आत्म्याचे अस्तित्व स्वीकारण्यास तयार किंवा तत्पर नाहीत. त्यांच्या मते 
आत्माच नाही तर निर्वाणाचा डिडिम घोष कशासाठो केला जातो ? आमच्या 
मते शून्य शब्दाने अशुन्यरूप सततस्फुरणशील असा संवित्प्रकाश अभिप्रेत 
आहे. विश्चोत्तीर्ण अवस्थेमध्ये मायाविषयाचा अभाव असल्यामुरे परिणाम 
इत्यादि धर्मानी रहित असा श्रीशिवस्वरूप आत्मा राहतो. त्या दशेमध्येच 
सर्व प्रपंचाचे पृथक्‌ रूपाने अस्तित्व नसल्याने अभाव शब्दाने त्याचा 
उल्लेख केला आहे. 
यासंबंधी ““स्वच्छदतंत्र ” या ग्रंथात असे विवेचन केले आहे को - 
अशुन्यं शन्यमित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते । 
अभावः स समुटृष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः । । 
अर्थं :- अशन्याला म्हणजेच शन्यरहित अवस्थेला शून्य असे म्हणतात. 
शुन्यालाच अभाव असे म्हटके आहे. जेथे भावांचा क्षय (नाश) ्आाठेला 
आहे तेथे अभाव दिसतो. 
अशा प्रकारचा जो अभाव आहे त्याला आम्ही शुन्यरूपाने स्वीकारतो. 
अशा प्रकारची शुन्यात्मक सत्ता परिपूर्णज्ञानक्रियारूप होऊन भावाभावांना 
अस्तित्व प्रदान करतो. या सर्वाचा एकच निष्कषं निघतो - 
आत्मसत्ता ही असद्रूप किंवा जडरूप किंवा शुन्यरूप नाही. । ।९२।। 
भैः ओर ह ह रै 
अतस्तत्कृत्रिमं ज्ञेयं सौषुप्तपदवत्सदा । 
न त्वेवं स्मर्यमाणत्वं तत्तत्वं प्रतिपद्यते ।।९३।। 


अन्वयाथं :- 

अतः - म्हणून, (वर सांगितलेल्या कारणावरून), तत्‌ - ती मढ 
"अभाव -समाधो अवस्था," सदा - नेहमी, सौषुप्तपदवत्‌ - गाढ 
्मोपेच्या तामसिक अवस्थेप्रमाणे, कृत्रिमम्‌ - अनित्य (भट श्रीकर) 
जेयम्‌ - जाणावी. कारण ज्याप्रमाणे “मी सुखाने ्मोपलो " हे जसे मोप 
संपल्याबर स्मरण राहते त्याप्रमाणे व्युत्थानाच्या वेव्टी अभाव - समाधी - 
अवस्था “अशी समाधी होती " असे स्मरण राहते, तु - पण, तत्तत्वम्‌- 
ते स्पंदतत्त्व अथवा आत्मरूप, एवम्‌ - या “ अभावसमाधी " प्रमाणे, 
स्मयमाणत्वं न प्रतिपद्यते - स्मरणाचा विषय होत नाही. ।।९३।। 

अथं :- वर सांगितलेल्या कारणावरून ती मृढ अभाव-समाधी 
। अवस्था ही प्रतिक्षण गाढ मोपेच्या तामसिक अवस्थेप्रमाणे अनित्य तसेच 
„ ` कृत्रिम जाणावी; कारण ज्याप्रमाणे पुरुषाला “मी सुखाने ्ओोपलो होतो " हे 
प पुणं आल्यानंतरही स्मरण राहते त्याप्रमाणे समाधिस्थ योग्याला समाधीत्‌- 
बाहर पडताना “अभाव-समाधी-अवस्था " अशी समाधी होती असे स्मरण 
गाहते. परंतु ते स्पंदतत्त्व किवा आत्मरूप या अभावसमाधीप्रमाणे स्मरणाचा 
विषय होत नाही. ।।१३। 

श्रीउत्यलाचायं प्रदीपिका :- 

परब्रह्म तत्त्व आहे. ते समाधीमध्ये प्राप्त यले असे प्हणणे म्हणजे 
खरे पद प्राप्त ्ाले नाही. सुषुप्त अवस्थेप्रमाणेच समाधी ही अवस्था कमी 
दर्नाची आहे; कारण ती जड देहाला प्राप्त होणारी अवस्था आहे. मात्र 
समाधौ अवस्था ज्ञान प्राप्त होण्याला उपयुक्त असते. समाधी अवस्थेमध्ये 
ज्ञाता व ज्ञेय ह्या गोष्टो समाधौ कालापर्यत विभागरूपाने जाणता येत 
नाहीत. अर्थात्‌ निद्रावस्थयेप्रमाणे समाधी ही एक स्थिती आहे व ती अभावरूपच 
अहे. स्रोपेतून जागृत आल्यानंतर मला त्या वेकेला काही आठवत नव्हते 
असे म्हणणे हौ अभावरूप समाधी होय किवा मला अमुक एक प्रकारचा 
अनुभव आला हे सांगणे म्हणजे गतगोष्टीचा अनुभव निवेदन करण्यासारखे 
असल्यामुढे ते पण खोटे आहे. पण तशी चैतन्यावस्थेची स्थिती नाही. 
सवं काठो व सवं स्थव्टी मी ज्ञानस्वरूपच आहे असे हे चैतन्यरूपाने 
अहंचे खरे स्वरूप आहे. 

अभाव हा सशाच्या शिगाप्रमाणे असतो. यासाठी जी वस्तृच नाही ती 
अनुभवाचा विषय होऊ शकत नाही. अभाव ही एक मृढावस्था आहे. ती 





----- ~ - -- ~ === - = = ह 





१९४ नि -ष्यंद्‌ पहिला 





काही चेतनावस्था नाही. अभियोग अर्थात्‌ अभिलाषेच्या स्पशामुटे परब्रह्माच्या 
भभावाची भावना जीवाला होते व ती पक्की रुजली जाते. त्यामुढे ती माञ्जी 
शून्यावस्था होती असे जीवाला स्मरण होते. शास्त्रकार म्हणतात, “ज्या 
भावाच्या द्वारा अभाव बाधित होतो तो “आहे ” का “नाही 2" परंतु 
अभावाच्या बाधकभावाचा सद्भाव कोण तोड्‌ शकतो 2 यासाठी ते तत्त्व 
आहे व ते चिन्मय आहे. त्याच्यामुढेच सर्वं गोष्टीचा अनुभव येत असतो. 
त्या तत््वामुकेच अभावाचाही अनुभव येतो. अभावाची भावना कृत्रिम व 
अनित्य असण्याचे हेच कारण आहे. ते सुषुप्तावस्थेसारखेच आहे. जर 
असे नसते तर मृढावस्थेप्रमाणे त्याचे नंतर स्मरण इले नसते. या 
अवस्थेमुकेच सदासर्वदा प्रकाशमान असलेला आत्मा स्मृतीचा विषय 
होतो. आत्मा पाहून तर तो (साधक) स्मरण करतो. यामुटे तो चिद्रूप व 
नित्योदित आहे. या कारणामुरेच श्रीगुरूपासून उपदेश किंवा 
शक्तिपातयोगदीक्षा प्राप्त करून अत्यंत आदरपूर्वक नित्य ब अखंडित 
साधन करणे नितांत आवश्यक ठरते. 

या सवं गोष्टीचा विचार केला तर असे दिसून येते कौ, स्मर्ता व 
स्मत॑व्य अशा दोनच अवस्था आहेत. या दोहोत नित्य कोण व अनित्य 
कोण आहे ? याचा विचार पुढील कारिकेत केला आहे .।।१३।। 

मर ओह अर अह 

श्रीरामकठाचायं विवृती :- 

तर मग तुम्ही चेतनात्मवादी या अभावानुभवाची उपपत्ती कशी लावणार 
असा प्रश्र कल्पून, वरील मुदाच स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने ग्र॑थकार असे 
म्हणतात को - 

स्पष्टीकरण :- सुषुप्ी अवस्था ही कृत्रिम अवस्था आहे. ती आत्म्याचे 
स्वरूप होत नाही. तद्रतच अभावसमाधी हीही कृत्रिम अवस्थाच आहे; 
कारण या दोहोचीही जाणीव आपणाला भूतकालीन अवस्था म्हणून येते. 
त्यामुकेच ती केवन्छ स्मरणाचा विषय होते. स्वस्वभाव तसा नाही. 
स्वस्वभावलक्षण आत्मतत्त्व हे नित्योदित असल्यामुरे ते नेहमी वतंमान- 
कालीनच असते व त्याचा नेहमी अनुभवच येतो. आत्म्याचे ज्ञान 
अनुभवस्वरूपच असते, ते स्मरणरूप कधीच नसते. 


तह तैर जैः त ओ 





स्पंद शास्त्र १९५ 


श्रीभटरकल्लट वृत्ती :- . 
स्मर्यमाणतेची अर्थात्‌ स्मृतिगम्यतेची असंगती 


आता सूत्रकार अभावसमाधीला सामान्य पशुवर्गामध्ये आढन्टून येणारी 
मोहात्मक सुषुप्तौ अर्थात्‌ प्रगाढ निद्रा यासारखौ कृत्रिम तसेच जडता ही 
अवस्था सिद्ध करण्यासाठी सूत्र क्रमांक १३ सांगत आहेत, 
वृत्ती :- (मी नाही आहे, मी नाही आहे, अशा प्रकारच्या) अभाव- 
भावनेचा अभ्यास केल्याने योग्याला एखाद्या भूमिकेचा साक्षात्कार आला 
तरी ही अवस्था कृत्रिम अर्थात्‌ अनित्य असते. या अवस्थेची अनुभूती 
जीवभावाच्या मोहात्मक सुषुप्तीप्रमाणेच होत असते. याचे कारण हे आहे 
को, चिद्रूपतौ हे आत्म्याचे वास्तविक स्वरूप आहे. आत्म्याची अवस्थितौ 
अर्थात्‌ वास्तव्य सतत सत्निहित अर्थात्‌ त्रिकालाबाधितच असते. प्रतिक्षण 
श्रीगुरूच्या उपदेशावर कटिबद्ध राहून साधकयोग्याने किंवा शिष्यान त्या 
आत्मतत्त्वाचे अनुशीलन करीत राहावे. ।।१३।। 
विवरण :- या सूत्राचा अर्थ चांगल्या तद्ेने समजण्यासाठी येथे 
“सौषुप्तपदाच्या " संबंधामध्ये दोन शब्द बोलणे आवश्यक आरे. अनुग्रहमूतीं 
भगवान्‌ श्रीभूतनाथ यानी स्वतः “अविवेको मायासौषुप्तम्‌ । । श्रीशिवसूत्र 
१.९० ।।'* अर्थात्‌ ज्या अवस्थेत जाणिवेचा संपूर्ण अभाव असतो, अशी 
मोहमयी गाढ ज्लोपेची अवस्था सुषुप्ी (सौषुप्त) होय. या एका सूत्रामध्ये 
सामान्य पशुव्गं आणि योगिवर्गच्या दृष्टिकोणातून सौषुप्तपदाचे निरूपण 
केलेले आहे. 
पशुवर्गाची सुषुप्ती :- साधारण पशुभावामध्ये सुषुप्ती ही प्रगाढ 
निद्रेची अवस्था आहे. या प्रगाढ निद्रेच्या अवस्थेमध्ये तमोगुणापासून 
निर्माण ज्ञालेल्या मोहाच्या घनतेमुढे वेद्यपदार्थाचे किंवा ज्ञेयपदार्थाचे प्रत्यक्ष 
ज्ञान किंवा स्मृती होत नाही. या दृष्टीने “श्रीशिवसूत्रवार्तिक'” या 
टीकाग्र॑थामध्ये असे म्हटले आहे की - 
ज्ञानज्ञेयस्वरूपायाः शक्तेरनुदयो यदा । 
चिद्रूपस्याविवेकः स्यादसावेवाविमर्शतः। 
सैव मायावृत्तिजालपोषकत्वात्प्रकी्तिता। 
अर्थस्मृती स्वात्मसंस्थे चिद्रूपे सा सुषुप्तता । ।९.१०।। 
याचा अर्थं असा आहे की, शक्तियुक्त आत्मा असलेल्या ईश्वराच्या 








१९६ निःष्यंद पहिला 


ज्ञान-ज्ञेयरूप शक्तीचा ज्यावेेला अस्त होतो त्यावेढेला चिद्रूपाचे ज्ञान 
नष्ट होते व त्या शक्तोला मायाबरणामुठे युक्त असल्यामुठे सुषुप्ती असे 
म्हटले आहे. त्यामुखे विषय व त्यांची स्मृती चिद्रूपात रीन आलेल्या 
असतात. विषय व त्यांच्या स्मृती मुव्टीच नसतात असे म्हणता येत नाही; 
कारण “मी सुखाने ्मोपलो होतो, त्यामुटे मला काही बाह्य व्यवहारचे ज्ञान 
आटे नाही " असा सुषुप्तीचा अनुभव सांगता येतो. 

या अवस्थेत अविवेक अर्थात्‌ ज्ञानरूप आणि ज्ञेयरूप चिच्छक्तौ वर 
अख्यातीचे अर्थात्‌ आपल्या स्वरूपाच्या पूर्णतेच्या विस्मृतीचे इतके मोठे 
आवरण पसरते की, चिच्छक्तीची चिद्रूपता आणि बाह्यरूपामध्ये अवभासमान 
अर्थात्‌ स्पष्ट रूपामध्ये प्रकाशमान होणा्या भाववर्गाचे स्फुटतर रूपामध्ये 
अर्थात्‌ अत्यंत स्पष्ट रूपामध्ये विवेचनाचे सामर्थ्यं पूर्णपणे थांबते. ही 
अवस्था मृत्युच्या जडतेप्रमाणे असते, हा यामागील अर्थं आहे. या दृष्टीने 
“श्रीशिवसूत्रविमशिनी '' या टीका्रंथात असे म्हटले आहे कौ, “यस्तु 
अविवेको विवेचनाभावोऽ ख्यातिः, एतदेव मायारूपं मोहमयं सौषुप्तम्‌ 
। ।९.९१०।।'' याचा अर्थं असा आहे कौ, ज्यात बरे -वाईट असे काहीही 
विवेचन करता येत नाही अशी अवस्था म्हणजे अख्याती अर्थात्‌ नाव न 
देता येण्यासारखी स्थिती होय. हीच मायारूप मोहमय सुषुप्तौ अवस्था 
आहे. ज्ञानज्ञेयरूपशक्तोवर सुषुप्तीकारुपर्यत मायीय आवरण पडलेले 
असते. यामुके स्पष्टरूपामध्ये बाह्य अर्थाकडे अर्थात्‌ विषयाकडे उन्मुखता 
किवा उत्सुकता किवा इच्छा शक्य होऊ शकत नाही अगर विषयाचा 
एद्रियबोध अर्थात्‌ इद्रियांच्या साहाय्याने प्राप्त होणारे ज्ञान किवा या 
ज्ञानाची स्मृती संभव किवा शक्य होऊ शकत नाही. प्रत्यक्षात सुषुप्तीमध्ये 
सापडलेल्या व्यक्तीची सर्व चेतनाशक्ती शरीर, प्राण, बुद्धी, इद्रिये इत्यारदीपासून 
संकुचित होऊन पुर्यष्टक प्रमातृभावावर अर्थात्‌ बुद्धी, अहंकार, मन, 
शब्द, स्पश, रूप, रस व गंध या आठ पुर्रीनी युक्त अशा जीवभावावर 
केंद्रित ्मालेली असते. पुर्यष्टकावर लागलेल्या सुषुप्ती संस्काराचे फलस्वरूप 
ती व्यक्ती सुषुप्तिकालीन अवस्थेतून बाहेर आल्यावर त्यावेव्च्या अवस्थेला 
अर्थात्‌ सुषुप्तीमधील अवस्थेला अंधुक स्मृतीच्या रूपामध्ये अभिव्यक्त 
करीत असते अर्थात्‌ जसे कौ, “मी सुखाने ्ओोपलो होतो. मला काहीही 
आठवत नाही. " 

ही अवस्था स्मर्यमाण रूपामध्ये अर्थात्‌ स्मृतिगम्यरूपामध्ये अभिव्यक्त 


स्पंदशासत्र १९७ 


किवा स्पष्ट ्ञालेली अवस्था कृत्रिम असते. खरी आत्मानुभूती ही सतत 
उदीयमान होत असल्यामुके कधीही स्मर्यमाण अर्थात्‌ स्मृतिगम्य बन्‌ 
शकत नाही. 

योग्यांच्या टष्टीने सुषुप्त :- योग्यांच्या सुषुप्ती-समाधीची अवस्था 
ही पशुभावाच्या सुषुप्ती अवस्थेच्या प्रतिकूल असते. या दृष्टीने 
“ श्रीशिवसूत्रवातिक " या टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे की - 

अर्थस्मृती स्वात्मसंस्थे चिद्रूपे या सुषुप्तता। 
पत्युरेवं स्वविश्रान्त्या पशोरावृतिरूपतः।।१.९०।। 

याचा अर्थं असा आहे की, चिद्रूप अशा आत्म्यामध्ये स्थित असलेली 
विषयांची स्मृती म्हणजे सुषुप्ी होय. ही अवस्था योग्यांना स्वविश्रांती 
देणारी व जीवाला आवरण करणारी असते. 

योग्याच्या समाधीकाक्ामध्ये त्या योग्याच्या चित्ताची बाह्य भाववर्गाकडे 
अर्थात्‌ बाह्य जगताकडे उन्मुखता न राहिल्यामुढे सर्व काही स्वरूपामध्ये 
विश्रांत आलेले असते. याचा परिणाम म्हणून योग्याचा आत्मा हा विशुद्ध 
चिन्मात्र रूपामध्ये अवस्थित राहत असतो. हेच कारण आहे की, “ग्राह्य 
ग्राहकभेदासञ्नेतनरूपश्च समाधिः सौषुप्तम्‌, इत्यप्यनया वचोयुक्त्या 
दशितम्‌। । श्रीशिवसूत्रविमशनी १.१०।।" म्हणजे यानुसार समाधिर्निष्ठ 
अर्थात्‌ समाधीत असलेल्या योग्याला ज्या अवस्थेत ग्राह्यता अर्थात्‌ 
स्वीकारण्यास योग्य आणि ग्राहकता म्हणजे जो स्वीकारला जातो तो 
यांच्या भेदभावाची चेतना किंवा जाणीव प्राप्त करून घेता येत नाही त्या 
अवस्थेला सुषुप्री असे म्हटले आहे. यामुके समाधी अवस्थेमध्ये असलेल्या 
योग्याचे सर्वं भाव हे स्वतःच्या आत्मरूपामध्ये अवभासित अर्थात्‌ प्रकाशित 
होत असतात. योग्याच्या समाधिकालामध्ये योग्याला त्याच्या स्वतःच्या 
ज्ञान क्रियात्मक स्पंदनाची किंवा स्फुरणेची पूर्ण चेतना किंवा जाणीव 
राहत असते. यामुके योग्याची समाधी अवस्था ही सामान्य सुषुप्तीतील 
मूढतेच्या अवस्थेप्रमाणे कदापिही असत नाही. वेदकता किंवा ज्ञेयता 
किवा चेतना ही या समाधिकालामध्ये संपूर्णपणे अक्षुण्ण किंवा अखंडित 
असल्यामुे या काकामध्ये योग्याला कोणत्याही प्रकारच्या अभावाची 
किवा शुन्यतेची अनुभूती होत नाही. याबरोबरच अनुभवी श्रीगुरूचे कथन 
असे आहे को, समाधी काक्टामध्ये प्राप्त केलेली स्वरूपाची अनुभूती ही 
त्रिकालाबाधित अर्थात्‌ भूत-वर्तमान-भविष्य या तिन्ही काट्ांनी बाधित न 











१९८ निःष्यंढ पहिला 


होणारी आणि सतत उदीयमान होत असते. यामुढे अशी अवस्था ही 
कृत्रिमही नसते आणि अनित्यही नसते. 

याचे फल म्हणून श्रीशैवगुरू हे आपल्या यथार्थ अनुभूतीच्या आधारावर 
असा उपदेश देत असतात की, अभाव समाधी किंवा शन्य समाधी या 
दोन्ही वर व्णिलेल्या पशुभावाच्या सुषुप्तीप्रमाणे जड काक्राच्या मयादिमध्ये 
किंवा कक्षेमध्ये संकुचित आणि कृत्रिम अवस्था आहेत. कोणतीही आध्यात्मिक 
अनुभूती अनुभव कालानंतर व्यतीत आलेल्या रूपामध्ये स्मरली जाते. तौ 
अनुभूती केवठ भूतकाक्राशी संबंधित असल्यामुवे कालकल्पनेच्या परिधीमध्ये 
किंवा कक्षेमध्ये सीमित किवा मर्यादित होत असते. कालाच्या कल्पनेत 
मर्यादित आल्यामुके योग्याची आध्यात्मिक अनुभूती अनित्य बनत असते. 
आत्मानुभृती ही सतत स्फुरणमयी असल्यामुटे आध्यात्मिक अनुभूतीच्या 
विपरीत असते. आत्मानुभृती ही अनुभवाच्या का्टौ आणि स्मृतीच्या 
काव्री एकाच उदीयमान रूपामध्ये अवभासमान किंवा प्रकाशमान राहत 
असते. 

आणखी एक गोष्ट ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे को, अभाव किंवा 
शुन्य याची भावना करणाच्या योग्यामध्ये आपल्या विद्यमान सत्तेला "मी 
नाही आहे " असे म्हणून आग्रहपूर्वक खोटे ठरविण्याची प्रवृत्ती आढब्टून 
येत असते. ही प्रवृत्ती चिद्रूपतेच्या अभावाची नाही तर प्रत्युत अर्थात्‌ 
दुसन्या रीतीने सद्धावाची द्योतक आहे. याचे उदाहरण म्हणून जर एखादी 
व्यक्ती घरात बसलेली आहे आणि बाहेरून एखादी अशी व्यक्त येऊन त्या 
पहिल्या व्यक्तीला बोलाव्‌ लागली असताना त्या प्रथम व्यक्तोला या दुस्या 
व्यक्तीला भेटावयाचे नाही. अशा वेव्टी ती पहिली व्यक्तौ आतून स्वयं “मी 
येथे नाही आहे," असे म्हणून ओरड्‌ लागली तर अशा वेव्टी त्या पहिल्या 
व्यक्तीचा स्वरूप अपलाप अर्थात्‌ स्वतःला कपविण्याचा प्रयल त्या पहिल्या 
व्यक्तीचे तेथे नसण्याचा प्रत्युत अर्थात्‌ त्याच्या विरुद्ध सद्धावाला सहजपणे 
सिद्ध करीत असतो. 

फलस्वरूप कोणती व्यक्ती ही इतकी मूर्खं असेल कौ जी स्वयं चेतन 


असून स्वतःलाच अभावरूप किवा शुन्यरूप समजण्याची चूक 
करील २।।१३।। 


मै ओर ह तः तरर 





स्पंदटशास्त्र न 


श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

कारिका क्रमांक १३ ची टीका कारिका क्रमांक १२ बरोबर वर 
दिलेली आहे. 

मै तैः तह तैः ओह 

श्रीकृष्णानेदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

पूव सांगितङेल्या अभावाचे भावनाविषयत्व म्हणजेच अस्तित्व कशाच 
प्रकारे शक्य असत नाही हे आणखी स्पष्ट करण्यासाठी “ अतस्तत्कृत्रिमं 
०नभ्ड ।।९३।।'' ही कारिका सांगतात, 

पशुप्रमात्यांमध्ये म्हणजेच जीवामध्ये जडत्वाचे प्राधान्य असल्याने 
त्यांची सुष्तिदशा संमोहात्मक असते. त्यामुेच तेथे घट-पटादि जेय 
विषयांचे प्रत्यक्ष किवा स्मरण होत नाही. जरी त्या अवस्थेमध्ये प्राण्यांची 
चेतनाशक्ती विद्यमान असली तरी ते मूढत्वाने संकुचित होऊन पूर्यष्टकाच्या 
म्हणजेच मन, बुद्धी, अहंकार व शब्दादि पाच तन्मात्रांच्या भोवतीच 
केद्रित होतो. अशा प्रकारे सुषुप्री काक्रात आलेल्या संस्कारांच्या फलरूपाने 
ते प्रमाता अर्थात्‌ जीव जाग्रत अवस्थेत सुषुप्यावस्थेत अनुभविलेले अज्ञान 
किवा सुख आठवितात. उदा.- “मला काहीच समजले नाही, आम्ही 
सुखाने ्ञोपलो होतो.” अशा प्रकारच्या आठवणीत येणाच्या विषयान 
त्यांच्या उह्ेखामुचे ह सुषुप्िदशा कृत्रिम होते. ती स्वाभाविक राहत नाही 
समाधीत स्थित असणाय्या योग्याचा ग्राहयग्राहक इत्यादि भेदाचा नाश 
्ाल्याने हे समस्त भावनात पदार्थं त्या योग्याच्या स्वस्वरूपातच प्रकाशित 
होतात. “श्रीशिवसूत्र " या ग्रंथाच्या टीकेच्या विवरणात असे म्हरटेच 
आहे को - 

ग्रा्यग्राहकभेदासञ्चेतनरूपश्च समाधिः सौषुपम्‌।। 

अर्थं :- ज्या अवस्थेत ग्राह्य आणि ग्राहक असा भेद नसतो ती 
अवस्था म्हणजे समाधी अथवा सुषुप्री अवस्था होय, 

त्यामुके त्याची (योग्याची) पशुप्रमाणे जडस्थिती कधीच होत नाही; 
कारणं सतत प्रकाशस्वरूपातच गेलेला तो योगी कोणत्या कारणामुखे 
अभाव किवा शून्य यांचा अनुभव घेई >।।१३।। 


तरह ओह तर अह अ 





२०० निःष्यंद पहिला 





अवस्थायुगलं चात्र कार्यकतुंत्वशब्दितम्‌। 
कार्यता क्षयिणी तत्र कतुंत्वं पुनरक्षयम्‌। ।९४ ।। 
अन्वयाथं :- 
अत्र ~ या ठिकाणी, स्प॑ंदात्मक आत्मतत्त्वामध्ये, अवस्थायुगलम्‌- 
दोन अवस्था, अवस्थांची जोडी, कार्य ~ कर्तृत्व - शब्दितम्‌ - कायं 
अथवा भोग्य किंवा वेद्य अशी जड, परतंत्र अवस्था (श्रीरामकंठ) आणि 
कर्तृत्व अथवा भोक्तृत्व किंवा वेदकत्व अशी चेतनयुक्त स्वतंत्र अवस्था 
(श्रीरामकंठ) या शब्दांनी अभिव्यक्त आली आहे. “शब्दित ” म्हणजे 
यांच्यामध्ये हा केवठ शाब्दिक - संज्ञामात्र - भेद आहे. तो भेद वास्तव 
नाही - (श्रीरामकंठ) तत्र ~ त्या ठिकाणी, कार्य व कर्तृत्व यामध्ये, 
कार्यता ~ कार्यरूपावस्था, भोग्यरूप भेद, क्षयिणी ~ नश्वर, क्षणभंगुर, 
उत्पन्न होऊन नाश होणारी - (भट श्रीकट) , कर्तृत्व - कर्तृरूप, भोक्तरूप, 
अथवा जाणणारा - “ वेदक'"- हा भेद अथवा अवस्था - चिद्रूप असल्यामुढे 
- (भट श्रीकर), पुनरक्षयम्‌ ~ कधीटी नष्ट होत नाहौ.।।१४।। 
अर्थं :- या स्पंदमार्गामध्ये स्पंदात्मक आत्मत््वाच्या दोन अवस्थांना 
कार्यता आणि कर्तृत्व किवा कर्तृता अशी नावे दिलेली आहेत. या दोन 
अवस्थांमधील कार्यता ही नश्चर किंवा क्षणभंगुर आहे. परंतु कतंत्व हे 
कधीही नष्ट होत नाही. ।।१४।। 
श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 
| निरनिराव्छ्या शास्त्रांमध्ये निरनिराव्ज्या अवस्थांचे वर्णन केलेले आहे. 
परंतु त्या अनेक शास्त्रांच्या भानगडीत न पडता सर्व शास््रांचे सार ग्राह्य 
ब त्याज्य एवढ्या दोन लक्षणांनी ध्यानात ठेवले पाहिजे. हे विचित्र विश्च 
अनंत आहे. त्यातले एवढेच ग्राह्य व त्याज्य अगर कार्य व कर्ता या रूपाने 
श्रीपरमेश्वररूप असा आत्मा एकटाच आहे. हा आत्मा अविनाशी व 
स्वतंत्र अशा स्वतःच्या शक्तीच्या बन्ठाने वरील दोन रूपाने स्वतःला 
भासमान करीत आपणाला खेकवीत असतो. त्यांपैकौ कर्ता म्हणून जी 
अवस्था आहे त्याचीच भोक्ता, ज्ञानी, चैतन्य ब अहं अशी एक स्वतंत्र 
॥| अवस्था आहे. दुसरी अवस्था त्याच्याच शक्तीने निर्माण केलेली कार्यरूप, 
॥|॥ जडरूप किंवा भेदरूप अशा रूपाने वर्णन करण्यात येत असते. परंतु 
परब्रह्मालाच कर्ता असे वर्णन करण्यात येत असल्याने त्यालाच शक्तिचक्राचे 





स्यंद शास्त्र २०१ 





कार्य असे म्हणण्यात येते. परंतु ती शक्तौ या शक्तिमानापासून म्हणजे 
परब्रह्मापासून मुव्टीच भिन्न नसते. त्यामुढे एकच कर्ता परमात्मा, ज्ञाता व 
सर्वाचा अधिष्ठाता हा सतत सर्व ठिकाणौ आत्मरूपाने व्यापून आहे. 
ज्यावेव्छी नियमित साधनाने असे अनुसंधान आपोआप राहील त्यावेदी 
साधकाला भवबंधन कधीही व्हावयाचे नाही. 

या स्पंदतत्त्वामध्ये कार्य-कर्ता, भोग्य-भोक्ता किवा दृश्य द्रष्टा अशा 
दोन अवस्था आहेत. त्यांना वेद्य व वेदक असे सुद्धा म्हटले जाते. यांच्या 
भासामुठे जे काय आलेले दिसते ते क्षय-नाश पावणारे व उत्पत्ति- 
विनाशयुक्त आहे. मात्र जो शुद्ध कर्ता, भोक्ता, दरष्टा अर्थात्‌ अवेदक आहे 
तो अक्षय आहे. तो निर्बाध, निरवधी व चित्स्वरूप आहे. ।।१४।। 

2.2... 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

व्यापक अहप्रत्यय किवा स्वस्वभाव हा अशा प्रकारे नित्योदित व 
सदा प्रकाशमान तत्त्व आहे. या तत्त्वाचे प्रत्यभिज्ञान न होणे हेच बंधाचे 
किंवा शक्तिसंकोचाचे कारण आहे. त्यामुकरे कोणत्याही अवस्थेत याचे 
प्रत्यवमर्श अर्थात्‌ त्याला स्पर्शं किंवा त्याच्याशी संपर्क करणे हेच उचित 
आहे. या हेतूने पुढील तीन कारिकांनी या तत्त्वाचे स्वरूप स्पष्ट करून 
सांगतात. 

स्पष्टीकरण :- या आत्मनामक परतत्त्वाच्या दोन अवस्था दिसतात. 
याचा अर्थं असा आहे कौ, परमार्थतः सत्‌ असलेला एकच आत्मा 
आपल्या एेश्वर्यशक्तीने स्वतःलाच अवस्थाद्रयाने अभिव्यक्त करतो, ही 
त्याची अभिव्यक्तौ म्हणजे त्याची क्रीडाच होय. विश्वामधील वैचित्र्य अनंत 
रूपानी प्रकट होत असले तरी त्या वैचित्रयात खरोखरी दोनच तत्तव 
दिसतात. एकच तत्त्व दोन प्रकारे प्रकट होते असा याचा अर्थं आहे, 
त्यामुव्ेच त्या प्रकारांना “अवस्थायुगल " असे म्हटले आहे. या दोन 
अवस्थांपैको कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व, चेतनभाव यांनी युक्त असणारी 
"अहं ” अशी एक अवस्था व तद्विपरीत कार्यत्व, ज्ञेयत्व, भोग्यता व 
जडता यांनी युक्त असलेली अशी दुसरी अवस्था आहे. यात पहिली 
स्वतंत्र व दुसरी परतंत्र अवस्था आहे. या दोन अवस्थां मध्ये वास्तविक 
भेद नसून तो केवव्ठ नावापुरताच आहे असे “शब्दित " या पदाने 











२०२ निःष्यंढ पहिला 
दाखविले आहे. यातील कर्तृरूप जी अवस्था सांगितली तिला प्रकाशमानता 
हा धमं आहे व कार्यात्मक जी अवस्था सांगितली तिला प्रकाशमानता 
नसेल तर अस्तित्वच असु शकत नाही. याचा अर्थ असा की, कार्यरूप 
अशो स्वतंत्र अवस्था कल्पावयाची असेल तर तिचाही प्राणभृत धर्म 
प्रकाशणमानताच असावयास पाहिजे. त्याखेरीज तिची सत्ता जाणवणारच 
नाही. आता मुखात जड म्हणून कल्पिलेल्या कार्यावस्थेत ही प्रकाशमानता 
कोटून येईल ? ती अर्थातच नित्य प्रकाशमान आत्मरूप कारणापासूनच 
येईल. याचा अर्थं असा कौ, या दोन अवस्था मुकात अभिन्न आहेत; 
कारण प्रकाशमानता ही दोहोतही अनुस्यूत आहे. मग या दोन अवस्थांचे 
नाते काय ? याचे उत्तर असे की, कार्यरूप अवस्था ही कारणभूत आत्मरूप 
अवस्थेचाच विकास आहे. अर्थात्‌ कार्यरूप विश्च हा स्वस्वभावाचाच 
विकास आहे. यालाच श्रीशंकरांचे शक्तिचक्ररूप वैभव असे पहिल्या 
कारिकेत म्हटले आहे. कार्य हे अनित्य असते म्हणून कार्यता ही क्षयिणी 
होय व कर्तृत्व हे आत्मरूप असल्याने ते नित्य म्हणजे अक्षय होय. ।।१४।। 
32.23. 


श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
कतृंत्वाची अनश्वरता अर्थात्‌ स्थिरता 


स्पंदात्मक अर्थात्‌ स्फुरणशील आत्मतत्त्वाच्या वेदकरूप अर्थात्‌ 
जाणणारा (जीव) आणि वेद्यरूप अर्थात्‌ ज्ञानरूप (श्रीशिव) अशा दोन 
अवस्था आहेत. या अवस्थांना शास्त्रीय शब्दामध्ये क्रमशः कर्तृता आणि 
कार्यता अथवा भोक्ता आणि भोग्यता असे म्हणतात. यातील कर्तृतारूप 
अवस्था हेच आत्म्याचे वास्तविक रूप आहे. कार्यता हे आत्म्याच्या द्वारा 
स्वतः अंगीकृत केलेले कृत्रिम रूप आहे. हेच कारण आहे की, कर्तृता 
ही प्रथम अवस्था अनश्वर आहे आणि दुसरी भोक्ता ही नश्वर अवस्था 
आहे अर्थात्‌ विनाश पाबणारी अवस्था आहे. या सूत्र क्रमांक १४ मध्ये 
चित्‌तत्त्वाच्या या दोन अवस्थांवर प्रकाश टाकण्यात येत आहे. 

वृत्ती :- (स्पंदात्मक आत्मतत््वाच्या) दोन अवस्था आहेत. या दोन 
अवस्थांना कार्यता आणि कर्तृत्व (कर्तृता) अशी नावे दिलेली आहेत, 
यात फरक किवा भेद असा आहे की, एक अवस्था भोग्य अर्थात्‌ जिचा 
भोग घेतला जातो अशी आणि दुसरी अवस्था भोक्ता अर्थात्‌ भोग घेणारी 


स्पंदशास्त्र २०३ 





अशी आहे. यामधून जो भोग्य नावाचा भेद आहे तो उत्पन्नही होतो आणि 
नष्टही होतो. परंतु भोक्ता या नावाचा भेद हा चित्स्वरूप असल्यामुके 
उत्पन्नही होत नादी आणि कधी नष्टही होत नाही. यामुके हा चिद्रूप भोक्ता 
नित्य आहे .।।१४।। 

विवरण :- या आधीही शैवदर्शनाच्या या सिद्धान्ताचा उल्लेख करून 
ञ्मालेला आहे की, अहं विमर्शात्मक अर्थात्‌ स्वविचारात्मक स्पंदतत्तव हे 
स्वतंत्र असल्यामुके प्रतिक्षण दोन प्रकारच्या अवस्थांमध्ये स्पंदायमान 
राहत असते. यांमधील पहिली अवस्था सामान्य असून दुसरी अवस्था ही 
विशेष अवस्था आहे. सामान्य अवस्था ही कोणत्याही प्रकारच्या उपरागाने 
अर्थात्‌ आसक्तीने रहित असून विशुद्ध चिद्रूपतेची अवस्था आहे. या 
अवस्थेमध्ये बाह्य प्रमेयवर्ग अर्थात्‌ बाह्य भाववर्गं किवा जगत्‌ हे विभागहीन 
अर्थात्‌ अखंड अहंविमर्शाच्या अर्थात्‌ स्वविचाराच्या रूपामध्येच अवस्थित 
राहत असते. या सूत्रामध्ये याच अवस्थेला कर्तृत्वाच अवस्था असे नाव 
दिलेले आहे. दुसन्या विशेष अवस्थेमध्ये मौलिक अर्थात्‌ मौल्यवान 
चिद्रूपता स्वतःच उत्पादित केलेल्या अख्यातीच्या अर्थात्‌ स्वतःच्या स्वरूपाच्या 
विस्मृतीच्या द्रारा आपल्या वास्तविक किंवा खन्या रूपाला आच्छादित 
किंवा आवृत करीत असते अर्थात्‌ ्ाकून टाकौत असते. ही मौल्यवान 
चिद्रूपता देह, प्राण, बुद्धी, ज्ञानेद्विये, कर्मद्रिये अथवा घट, पट इत्यादि 
अनंत तसेच विचित्र जड वेद्य अर्थात्‌ ज्ञेय अर्थात्‌ ज्ञान करून घेण्यास 
योग्य पदार्थाच्या रूपामध्ये अवभासमान किंवा प्रकाशमान आलेली आहे. 
या अवस्थेला प्रस्तुत सूत्रामध्ये कार्यतेच्या अवस्थेचे नाव दिलेले आहे. 
आचार्य श्रीमद्‌ अभिनवगुप्तपादाचार्यानी असे म्हटलेले आहे कौ, 
“निरावरणमाभाति भात्यावृतनिजात्मकः। । तत्रालोक १.९३।1' अर्थात्‌ 
मौलिक परमतत्त्व हे आपल्या स्वातंत्यामुढे प्रतिक्षण आवरणरहित अर्थात्‌ 
वेदक किंवा ज्ञाता अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करून घेणारा पुरुष आणि आवरणसहित 
अर्थात्‌ वेद्याच्या किंवा ज्ञेयाच्या अर्थात्‌ ज्ञान करून घेण्याच्या पदार्थाच्या 
रूपामध्ये स्वयं अवभासमान किंवा प्रकाशमान आलेले आहे. हे परमतत्त्व 
युगपत्‌ अर्थात्‌ एकाच वेव्टौ कर्तृतेची अवस्था आणि कार्यतेची अवस्थाही 
आहे. पहिल्या रूपामध्ये हे परमतत्त्व अपरिणामी अर्थात्‌ परिणाम न 
होणारे, अविचल आणि अनश्वर अर्थात्‌ अविनाशी आहे आणि दुसव्या 








६ । 


|| 
| | | २०४ निःष्यंढ पहिला 


रूपामध्ये हे परमतत्त्व परिणामी अर्थात्‌ परिणाम पावणारे, चल आणि 
|| नश्वर अर्थात्‌ नाश पावणारे असे आहे. 
|| अनुभवी शैवगुरूनी तुरीयारूप शाक्तभूमिकेचा यथार्थं अनुभव प्राप्त 
करून घेऊन ही गोष्ट स्पष्ट केलेली आहे कौ, शक्तीच्या कर्तृत्व अंशामध्ये 
| कोणत्याही अवस्थेमध्ये कोणतेही परिवर्तन होत नाही. वेदकतेचा किंवा 
| ज्ञातृतेचा भाव शाश्चतरूपामध्ये अटक अर्थात्‌ न टक्णारा तसेच अक्षुण्ण 
| अर्थात्‌ अखंडित आहे; कारण हेच शक्तौचे वास्तविक किंवा यथार्थ किवा 
|| खरे रूप आहे. कार्यता अर्थात्‌ कार्याच्या अंशामध्ये देश, काल तसेच 
|| आकार यांच्या भेदानुसार उतार-चढाव अथवा उदय-अस्त हे होतच 
| राहतात. समाधीच्या अवस्थेमध्ये कार्यतेचा अर्थात्‌ कार्याचा क्षय होत 
| असतो. याचा खरा अर्थ असा आहे को, कार्यता ही संहत अर्थात्‌ संहारणी 
होऊन कर्तृतेमध्ये अर्थात्‌ मूठ स्वरूपात किंवा तत्त्वात विश्रांती प्राप्त 
करून घेत असते. कार्यता ही आपल्या विशुद्ध अर्थात्‌ अत्यंत - शुद्ध 
ज्ञानक्रियात्मक चिद्रूपामध्ये अवभासित किवा प्रकाशमान राहते.।।१४।। 
॥ तह तह तह अह त 
| श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- (कारिका क्रमांक १४ ते १६) 
| “यत्र स्थितम्‌” या कारिकेत चिद्रूपच विश्चवकार्याचे रूप ग्रहण करते 
| असे सांगितले. त्यामुठे ध्यानातून उत्थापित लेके कृत्रिम स्वरूपाचे 
अभावात्मक रूप त्या चिद्रूपानैच स्वीकारलेले असते. अशा स्वरूपामध्ये 
ह्या चिद्रूपाचे अनवच्छिन्न चमत्काररूप आणि अमूढत्व कसे काय शक्य 
॥|| आहे 2 या शंकेचे उत्तर १४, १५ व १६ या तीन कारिकांच्या द्रारा दिलेले 
| आहे. 
| स्पष्टीकरण :- या स्पंदतत्त्वात कार्यत्व आणि कर्तृत्व या शब्दांनी 
| सांगितकेल्या दोन भिन्न प्रकारच्या अवस्था केवठ शब्दव्यवहारासादी 
|, आहेत. वास्तविक पाहता हे एकमेव स्वतंत्र आणि प्रकाशघन श्रीशंकरस्वरूप 
|! तत्त्वच या दोन्ीमधुन व्यक्त होते. क्रियेने व्याप्त आणि प्रकाशाशी अभेदरूप 
| असणारे हे तत्तव कर्त्याच्या अस्तित्वाहून वेगठे असत नाही. ते ज्यावेकठेस 
|| क्रियेशी एकरूप व्यक्त होते त्यावेटेस ते तत्त्व, भुवन, शरीर आणि त्यांचा 
अभाव यांच्या रूपाचे ग्रहण करते; त्यामुटे त्याला कार्य असे म्हणतात. 
| कारण या स्पंदतत्वाशिवाय अन्य कोणालाही कारणत्व देता येत नाही. 


स्पंदढशासत्र क. 


यासंबंधी “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा” या ग्रंथात असे म्हटठे आहे कौ - 
जडस्य तु न सा शक्तिः सत्ता यदसतः सतः। 
कर्तृकर्म॑त्वतत्त्वैव कार्यकारणता ततः ।।२।४।२।। 

अर्थं :- असत्‌ आणि सत्‌ यांची जी सत्ता आहे ती जडाची शक्ती 
नाही. त्यामुक्े कर्तृता आणि कर्मता हेच कार्य आणि कारणता आहेत, 

या विश्वाचे हे कार्यत्व विविध देश, कालादि आभासांच्या संयोजन 
आणि वियोजन अशा क्रमाने अनंत प्रकारच्या चिदात्मक स्वरूपाहून 
अनतिरिक्त अर्थात्‌ स्पंदतत्त्वाशी एकरूप असूनही आरशात पडलेल्या 
प्रतिबिबाप्रमाणे देहनीलादि आभासांना अतिरिक्त अर्थात्‌ स्पंदतत्त्वाहून 
वेगठे असल्याप्रमाणे आभासित करते. जे काही भासित होत असते ते 
स्वं आभास्यमान अर्थात्‌ प्रकाशित होणाव्या धमनि युक्त असल्याने बहिर्मुख 
रूपाने क्षय होणाय्या धमचि असते. 

येथे “क्षय” याचा अर्थं इदंताभासातून निमज्जन होऊन अर्थात्‌ इदंतेमधून 
बाहेर येऊन अहंतारूपामध्ये अवस्थान करणे म्हणजेच स्वरूपामध्ये स्थित 
राहणे होय. त्यामुकेच देहादीचे ग्रहण करणारा जो वेद्यांश (ज्ञेयांश) आहे 
तोच श्रौपरमेश्वरांकडून निर्मिला जातो आणि संहारिला जातो. (म्हणजेच 
देह इत्यादि निर्माण केठे जातात आणि नष्ट केले जातात.) अहंताप्रकाशात्मकः 
करतुरूपाने त्याने देह इत्यादि विषयांमध्ये प्रवेश केठेला असूनही सृष्टी 
आणि ल्य होत नाही; कारण हे कर्तुरूप श्रीभगवंतांशी एकरूप आहे, 
त्यामुढे या कार्यत्व आणि कर्तृत्व यांच्यामधील कार्यत्व हे क्षय किंवा नष्ट 
होणारे असून कर्तृत्व चित्स्वातंत्यरूप असल्याने अक्षय आहे अर्थात्‌ 
त्याचा नाश होत नाही. जगताच्या उत्पत्ती आणि स्थिती या दोन्ही अवस्थांच्या 
वेढेस ह्या स्पंदतत्त्वाचा स्वभाव स्वतःच्या रूपापासून ठक्त नाही. जर हा 
स्व भाव ढक्ला किंवा त्याच्या “स्व "भावापासून हे तत्तव दूर गेके तर 
सृष्टी आणि प्रलय हे अभिव्यक्तच होणार नाहीत, त्यामुचे मूढादि अवस्थेतही 
हे चमत्कारसार अमूढत्व अर्थात्‌ चैतन्यरूप स्पंदतत््व अखंडच राहते, 

प्रतिपक्षाचा आक्षेप 
अभावसमाधीच्या कृतीत सुषुप्री आदि अवस्थांमध्येही या तत्त्वाचा 


कतृत्वरूपान प्रत्यय येत नाही; कारण तेथे कोणती प्रवृत्ती अथवा क्रियाच 
दिसत नाही. 














२०६ निःष्यंद पहिला 





सिद्धान्तीचे उत्तर 

तुम्दी जे म्हणता ते खरे आहे. कार्यास प्रवृत्त ्ाठेला म्हणजेच 
इद्रियादीना कार्य करण्यासाठीच्या प्रेरणेने युक्त असा व्यापारप्रबण जो 
प्रयत किवा संरंभ असतो तो या क्षय होणाव्या कार्यात लुप्त होतो. त्याचा 
लोप आल्यावर अथवा हा प्रयत्न नष्ट ्आल्यावर अभावसमाधीमुके ज्याचे 
आत्मरूप ्ाकठे गेले आहे असा मूढ साधक आपणही नष्ट ्ालो आहोत 
असे मानतो. परंतु जो अहंताप्रकाशरूप, सर्वं गुणांचे स्थान असणारा 
स्वभाव आहे (तो या सर्व कर्तृत्वादि वस्तृंचे उपलक्षण अर्थात्‌ चिद्व 
आहे.) त्याच्याबाबतीत नाश किंवा संहार कधीही शक्य नाही; कारण त्या 
अंतर्मुख स्वभावाच्या नाशाच ग्रहण करणारा अथवा त्याचे ज्ञान ज्याला 
होते असा ग्राहक किंवा ज्ञाता कोठेही अस्तित्वात नाही. जर असा कोणी 
ज्ञाता सापडला तर त्याला या अंतर्मुख स्वभावाच्या चिद्रूपाचेच ज्ञान होते 
असे म्हटले पाहिजे. जर स्पंदतत्त्व किंवा “स्व "भावाच्या नाशाचे ज्ञान 
होणारा असा ज्ञाताच सापडत किंवा मिठत नसेक तर तुम्ही एवढ्या 
निश्चितपणे असे कसे काय म्हणु शकता को, लोपदशा (स्पंदतत्त्वाचा 
नाश) अस्तित्वात आहे ? 

प्रतिपक्षाचा आक्षेप 

प्रतिपक्षी यानंतर असे विचारतो की, यावर असे म्हणता येईर को, 
अन्य कोणालाही त्या छोपदशेचे ज्ञान होत नसे तरीही त्या प्रकाशरूप 
आत्म्याला हे ज्ञान होते. 

सिद्धान्तीचे उत्तर 

त्यावर ग्र॑थकार असे म्हणतात की, तर मग त्या अंत्मुख स्वभावाचा 
म्हणजेच स्पंदतत्त्वाचा अभाव असणे कसे काय शक्य आहे ? आणि 
त्याचप्रमाणे “ अन्यस्यानुपलम्भनात्‌'” या कारिकेतील पदाचे स्पष्टीकरण 
वरील म्हणण्यानुसार अन्य कर्त्याकडून होणाय्या ज्ञानाच्या किंवा ग्रहणाच्या 
अभावामुके असे करावे लागेल. ज्याप्रमाणे घटाचा अभाव घटाशिवाय 
असणा्या जमिनीच्या ज्ञानामुटे निश्चित केला जातो त्याप्रमाणे आत्म्याचा 
अभावही आत्मविरहित कोणत्यातरी गोष्टीच्या ज्ञानामुरे निशित करावा. 
परंतु या स्थितीत उपलंभक म्हणजेच ग्रहण करणान्याची सत्ता किवा 
अस्तित्व आवश्यक असते. त्यामुटे स्वात्मग्राहकाचा अभाव हा सिद्धच 


होत नाही. 


स्पंदशास्त्र स 
न ~ ~ = 


जर तो (अंतरमुख स्वभाव) कार्याल प्रवृत्त करण्याच्या प्रयलनंमध्ये ट्ुप्त 
होणारा असे तर त्यानंतरच्या काव्टी अन्य कोणत्याही प्रयाचे ग्रहण 
होणार नाही म्हणजेच अन्य प्रयलांच्या ग्रहणाचा अभाव प्रप्त होईल. 

त्याशिवाय या मूढ लोकांकडन अन्य बहिर्मुख प्रयलांचे सुषुप्ती आदि 
अवस्थांमध्ये ग्रहण होत नसतानाही अंतरमुख स्पंदतत््वाचा लोप होतो 
अशी शंका कशी उत्पन्न केटी गेली? कारण एकाचा लोप होत असताना 
त्याचा दुसन्यावर कोणाताही परिणाम होत नाही हे त्यांना माहीत आहे. 

अन्य कायोन्मुखप्रयलाच्या ग्रहणाने आणि अभाव व्यक्त होत असल्याने 
त्या अंतमुख प्रकाशरूप स्पंदतत््वाचे ग्रहण करणाच्याचा अभाव कधीही 
शक्य नाही. हे जे अंतर्मुख तत्त्व सर्वज्ञत्व गुणांचे स्थान आहे ते अभाव 
दशेला जाणते. असे जर नसे तर ती अभाव दशाच अस्तित्वात राहणार 
नाही. “अन्यस्य” ही षष्ठौ प्रथमा आणि द्वितीया किंवा कर्ता आणि कर्म 
यांचा अर्थं दाखविण्यासाठी वापरली आहे. अंतर्मुख स्पंदततत्वात कार्यत्वाच्या 
विरोधी असल्याप्रमाणे कर्तृत्वाची संभाव्य अवस्था असते असे सांगितले 
आहे. वस्तुतः वर सांगितल्यानुसार कार्यत्व हे सुषुप्ी इत्यादि अवस्थांचा 
अनुभव घेणारेच असते. अंतर्मुख म्हणजे “ज्याच्यामध्ये पूर्णाहंतात्मक 
प्राधान्य आहे ” असा अर्थ योजावा. | ।९४।।१५।।१६।। 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

स्पंदात्म्याच्या म्हणजेच आत्मतत््वाच्या दोन प्रकारच्या अवस्था 
अवस्था युगलं ..... 1 ।९४।।" या करिकेत दाखवितात. स्पंदभितीवर 
किंवा स्पंदरूप भूमीवर दोन अवस्था असतात. त्यांपैकी एक अवस्था 
कतृंत्वरूप असते आणि दुसरी अवस्था कार्यरूप असते. त्या दोन्ही 
अवस्थांचा भोक्तृत्व आणि भोग्यत्व या शब्दांनी शाख्रामध्ये व्यवहार होतो 
तेथे त्रिकालाबाधित आत्म्याची कर्तृत्व आणि भोक्तृ्वरूपस्थिती ही पारमार्थिक 
नित्य असून कार्यत्वरूप स्थिती भोक्तयाने स्वतःच अगिकारिलेली असल्याने 
ती कृत्रिम किंवा अनित्य अवस्था आहे. कार्यत्वरूप अवस्था प्रतिक्षण 
उत्पत्ती आणि विनाश होण्याच्या स्वभावाने युक्त आणि सकारण असते, 
त्यामुक्ेच ती “कृत्रिम " या शब्दाने संबोधिली जाते. कर्तृत्वरूप अवस्था 
ही विशुद्ध चिद्रूप-अहंचमत्कार रूपाने प्रस्फुरित होते, तेथे निखिल प्रमातृप्रमेय 
युक्त हे विश्च मंडल अर्थात्‌ प्रमाता (जीव) आणि प्रमेय (ज्ञेय वस्तंनी) 
यांनी युक्त हे विश्च अहंज्ञानामध्ये विश्रांती घेते. त्यामुक्छे ही अवस्था 








२०८ निःष्यंद पटिला 
पारमार्थिक, सद्रूप आणि अनश्चरस्वभाव अर्थात्‌ शाश्वत स्वभावाचौ 
असते. ।।१४।। 
तैद ओ तरह अ त 
कार्योन्मुखः प्रयत्नो यः केवलं सोऽत्र लुप्यते । 
तस्मिहुप्ते विलुप्तोऽ स्मीत्यबुधः प्रतिपद्यते । ।९५५ ।। 

अन्वयार्थ :- 

अत्र - या समाधिकालात, केवलम्‌ ~ फक्त, केवठ (एवटेच होते 
की), वः - जो, कार्योन्मुखः प्रयत्नः- कार्य संपादन करण्यात प्रवण 
असलेला- शब्द, स्पर्श इत्यादि (बाह्य विषय ग्रहण करण्याचा बाह्य 
इद्वियांचा व्यापार), लुप्यते - लुप्त होतो, तस्मिन्‌ लुप्ते - तो व्यापार 
लोप पावला म्हणजे, विलुप्तः अस्मि - मी लोप पावलो, इति अबुध 
प्रतिपद्यते - असे अबुध-अज्ञानी योगो मानतो . ।।१५।। 

अर्थ :- या समाधिकाव्छामध्ये केवल एवढेच होते को, कायान्मुख 
प्रयत्न अर्थात कार्य संपादन करण्यास प्रवण असलेला शब्द, स्पशं 
त्यादि बाह्य विषय ग्रहण करण्याचा बाह्य इद्ियांचा व्यापार लुप्त हात 
असतो, इद्रियांचा व्यापार लप्त ्ाला की, “मी लोप पाबलेलो आहं 
अर्थात मी अभावामध्ये लय पावलेलो आहे," असे अबुध किवा अज्ञानी 
योग्याला वाट्‌ लागते. ।।१५।। 

ॐ... 


श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

ज्यावेव्टी कोणतेही कर्म करण्याचा संकल्प मनात उत्पन्न होईल 
त्यावेव्टी त्याक्षणी संकल्प दडपून टाकून साधकाने स्वस्वरूपी जागृत 
राहावे म्हणजे मी ब्रह्म आहे असे चितन करावे. साधक संकल्पास दडपू 
लागला की, त्यास असे वाट्‌ लागते कौ, आपण असून नसून सारखेच | 
या स्थितीत साधक आत्मरूप पूर्णपणे विसरलेला असतो; कारण ते 
स्वरूपज्ञान स्वरूप आहे असे त्याचे आत्मस्वरूपाविषयीचे बोलणे हेच 
त्याचे पूणं अज्ञान असते. 

देवदत्त नावाचा गृहस्थ घरात असुनही जेवा त्याला कोणी बोलवावयास 
येतो तेव्हा काही कारणामुके त्याला बाहेर जावयाचे नसते किवा दुसन्यास 
भेटावयाचे नसते तेव्टा तो स्वतःच देवदत्त घरात नाही असे सांगतो. 








स्पंदशासत्र ९०९६ 





त्यावेकेला मी नाही असे सांगतानाच मी स्वतः आहे असे ज्ञान त्याला 
पूर्णपणे असते. त्याचप्रमाणे अभाव समाधीत “मी समाधीत शून्यच होतो, " 
असे जेव्हा साधक सांगतो तेव्हा त्या अवस्थेत आपण कधीही नव्छतो असे 
जे साधकाला वाटते ती स्वस्वरूपाची भ्रांतीच आहे. त्या स्थितीत काहीही 
करावयाचे नसल्याने इद्रियांचा व्यापार बंद होताच मी स्वतःच नाही असे 
त्याला वाटावयास लागते. असे जे साधकाला वाटते हीच त्याची श्रांती 
होय. खरा तो आत्मस्वरूपात जागरतच असतो. वरील देवदन्ताच्या 
उदाहरणाप्रमाणे आपण असूनही आपण नाही असे तो समजतो. 

बाह्यार्थं कार्यवर्गं जेव्हा क्षीण होऊ लागतो तेव्हा कार्यसंपादनानुकूल 
बाहद्वियांचा व्यापाररूप प्रयत्नही थांबतो. तो आकुंचित होऊन आत्म्यामध्ये 
विलीन होतो. अशा प्रकारे कार्यवर्ग आत्म्यामध्ये लीन ्ञाला की. दृष्टोत्पत्तीस 
येत नाही. इद्ियांचे कार्यच थांबले तर प्रयत्नांचे सामर्थ्य राहिले कोठे? 
वास्तविक पाहता या आकुंचनीकरणामध्ये म्हणजे आत्मविलिनीकरणामध्ये 
प्रयत्न धांबतात किंवा लुप्त होतात. परंतु अज्ञानी मनुष्य आपणच नष्ट 
व नाहीसे ञ्ञालो आहोत असे मानतो. वस्तुतः चिद्रूप आत्मतत््वाचा 
विनाश कधीही होत नाही. शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे की, “शरीराचा 
नाश ्ञाला तरी चैतन्याचा नाश होत नाही." सूर्यकांतमणी जरी नाहीसा 
्ञाला तरी त्यामुठे सूर्याची काहीही हानी होत नाही, असे का होते याचे 
स्पष्टीकरण पुढील कारिकेत केले आहे. ।।१५।। 

न ओ ओ अ ओर 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

पण ही जी कर्तृत्वावस्था तुम्ही अक्षय म्हणून सांगता तिचा नित्य 
प्रत्यय तर येत नाही मग तिची अक्षयता कशी उत्पन्न होणार? यावर 
उत्तर- 

स्पष्टीकरण :- कोणत्याही निमितीकरिता उन्मुख असणारा प्रयत्न 
म्हणजे सहज उत्साह होय. ज्यावेव्छी कार्य स्थूल रूपात प्रकट ्ालेले 
नसते त्यावेव्टी हा उत्साह अभिव्यक्त ्ालेला नसतो एवटेच. याचा अर्थ 
तो नसतोच असा नाही; कारण अनभिव्यक्त रूपात तो उत्साह आत्म्याच्या 
ठिकाणी अवस्थित असतोच. या अनभिव्यक्तिमुेच केवर त्याची अक्षयता 
बोधहीन माणसाला प्रतीत होत नाही. ।।१५।। 


9.2. 





२१० भ निःष्यंद पहिला 


श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 


समाधीमध्ये केवठ का्य॑तेचा 
अर्थात्‌ उभारणीच्या इच्छेचा लोप 


समाधिकालामध्ये सतत स्पंदन किंवा स्फुरण पाबणारी कृता किवा 
वेदकता किंवा जाणुन घेण्याची वृत्तौ बाह्य प्रमेयवर्गाकडे अर्थात्‌ बाह्य 
जगताकडे उन्मुख किंवा उत्सुक न द्माल्यामुठे अर्थात्‌ बहिर्मुख न ्ाल्यामुठे 
आपल्याच कार्यतेच्या अंशाला आपल्या स्वतःमध्येच विलीन करीत असते. 
अशा रीतीने ही कार्यता अर्थात्‌ उभारणीची इच्छा विशुद्ध चिन्मात्र रूपामध्येच 
अवस्थित राहते. अशा अवस्थेमध्ये सुप्रबुद्ध अर्थात्‌ ज्ञानी किंवा विद्रान्‌ 
योगिजन त्या चिन्मात्ररूपतेला ओढखण्यास समर्थ होत असतात. अभावाच 
भावना करणारे योगी प्रत्यक्षात अबुद्ध किंवा अज्ञानी असतात. त्यामुे 
समाधिकालामध्ये कार्यतेचा अर्थात्‌ उभारणीच्या इच्छेचा अंश विरोन 
होताच त्या योग्यांना “आम्ही अभावामध्ये लय पावलेलो आहोत " असे 
वाट्‌ लागते. सूत्र क्रमांक १५ मध्ये या रहस्याचे उद्धाटन केलेले आहे. 

वृत्ती :- समाधिकाव्ामध्ये शब्द, स्पर्शं आदि विषय ग्रहण करण्याचा 
व्यापार किंवा इद्वियाचे हे कार्य सिद्ध करण्याचे सामर्थ्यं लुप्त होऊन जाते. 
बाह्य इद्रियांचा उपशम आाल्यावर आणि या बाह्य इद्रियांचे विषय ग्रहण 
करण्याचे सामर्थ्य लुप्त आल्यावर अबुद्ध किंवा अज्ञानी “माइया स्वभावाचाच 
लोप ्ालेला आहे," असे समज्‌ लागतो. त्रिकालाबाधित सत्ता असलेल्या 
भावाचा कधीही विनाश होत नाही. ।।१५।। 

विवरण :- 

अभाववादी लोक हे कोणत्याही पदार्थाच्या सत्तेच्या अनस्तित्वालाच 
वास्तविक यथार्थं मानीत असतात. या विषयावर या आधीही प्रकाश 
टाकलेला आहे. अभाववादी लोकांच्या मतानुसार हाच सिद्धान्त आत्म 
सत्तेलाही लागृ होतो. हेच कारण आहे कौ, हे अभाववादी लोक ही 
अनस्तित्वाची अर्थात्‌ अभावाची अवस्था प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रतिक्षण 
“मी नाही आहे, माञ्चा भाव नाही आहे," अशा प्रकारच्या भावनेचा 
अभ्यास करीत राहतात. निरंतर अभ्यास करीत असताना कधी कधी 
अशा एखाद्या योग्याचा समाधिकालामध्ये इद्रियांचा व्यापार विरत अर्थात्‌ 
परावृत्त आल्यावर बाह्य विषयांशी पूर्णपणे संबेधविच्छेद किंवा संबंधनाश 


स्यंदशास्त्र २११ 


होत असतो. त्यावेद्री योग्याच्या बाह्य इद्रियवर्गामध्ये आपले शब्द, स्पर्शं 
आदि विषयांना ग्रहण करण्याचे सामर्थ्य राहत नाही, याचे कारण योग्याची 
चेतना ही बहिर्मुखतेपासून निवृत्त होऊन अंतर्मुख होऊ लागते. या अवस्थेमध्ये 
योगी अबुध अर्थात्‌ बोधरहित ्ाल्यामुके “मी अर्थात्‌ माड्या आत्म्याचा 
स्वभावामध्येच लय इ्ालेला आहे," असे तो समज्‌ लागतो. 

समाधिकालामध्ये अशा अवस्थेचा उदय होणे हे केव साधनेची 
अपरिपक्वता आणि साधकाच्या अबृधतेचे परिचायक अर्थात्‌ परिचय 
देणारे आहे, हे सांगण्याचे काहीच कारण नाही. सुप्रबद्ध योगी हेच 
आपल्या पुरुषार्थाने या अवस्थेला पार करून तुरीयारूप शाक्तभूमिकेचा 
साक्षात्कार करून घेण्यास समर्थं असतात. या तुरीया भूमिकेवर पोहोचल्यावर 
आपल्या ज्ञानक्रियामयी स्पंदनाने किंवा स्फुरणाने योग्याला पूर्णं वेदकतेचौ 
अर्थात्‌ ज्ञातृतेची अनुभूती होत असते. यामध्ये पूर्णपणे श्रीसदुरूच्या 
कृपेचीच अपेक्षा असते. 

या संबंधामध्ये ही गोष्ट लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे कौ, 
कार्याकडे उन्मुख अर्थात्‌ कार्य करण्यास उत्सुक प्रयत्न लुप्त होण्याच्या 
अवस्थेमध्ये जर कर्तृत्वाच्या अंशाचा पूर्णपणे खरोखरच लोप किंवा नाश 
द्माला असता तर त्या सर्वाभावाच्या अवस्थेमध्ये सर्वाभावाची अनुभूती 
येणे कोणाला शक्य ्याले असते ? असे कोणते तत्त्व आहे कौ, जे 
एकीकडे स्वतःला “ अहं रूपामध्ये " सत्ता देत असते तर दुसरीकडे 
अभावामध्ये लय होऊन अशा लयीभवनाच्या अनुभूतीला अभिव्यक्त 
करीत असते ? याचा परिणाम म्हणून हे एक तथ्य आहे कौ, योग्यामध्ये 
अथवा सर्वसाधारण जीवधारी व्यक्तीमध्येही जी ही “ अहंरूप" प्रतीती किंवा 
अनुभूती विद्यमान आहे ती प्रतीती हाच वेदकतेचा अर्थात्‌ ज्ञातृतेचा अंश 
आहे. वेदकतेच्या या अंशामध्येच अनुभव घेण्याची, विचार करण्याची, 
समजण्याची किंवा कोणत्याही प्रकारची अनुभूती अभिव्यक्त करण्याची 
शक्ती असते. हाच अंश अभावालाही अभावाच्या रूपामध्ये (अर्थात्‌ न 
होण्याच्या भावरूपामध्ये) सत्ता देऊन त्याची अनुभूती प्राप्त करून घेत 
असतो. यामुके अभाववादी लोकांची सर्वाभावाप्रमाणे कपोलकल्पित अवस्था 
ही मूढतेच्या अवस्थेव्यतिरिक्त अन्य काहीही नाही . । ।१५ ।। 


>... 








२१२ निःष्यंद पहिला 


श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 


कारिका क्रमांक १५ ची टीका कारिका क्रमांक १४ मध्ये समाविष्ट 
आहे. 


र ह भैः गर तरः 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
अभावाची भावना करणारा योगी सर्वथा अप्रबुद्ध असतो, या विषयी 
थोडाही संशय घेऊ नये. हेच “ कार्योन्मुखः प्रयल्लो यः ..... । ।९५। । ” 


या कारिकेत सांगितले आहे. कारण समाधिकाकामध्ये “ स्व "चा कार्यत्वांश 
विटुप्तावस्थेत जागा केला जातो. या कारणामुके “मी अहं भावाला प्राप्त 
ञ्मालो आहे ” असे त्याला वाट्‌ लागते. समाधिदशेमध्ये बाह्य इंद्रियांचा 
व्यापार होतच नाही. या हेतूने त्याचा म्हणजेच त्या योग्याचा शब्दादिविषयांसह 
संबंधविच्छेद होतो अर्थात्‌ शब्दादिविषयांशी त्याचा संबंध तुरतो. अशा 
प्रकारे तो योगी संबंधविच्छेदामुढे इद्रियांच्या विषयग्रहणसामर्थ्याने रहित 
होतो. त्यामुठे अभाववादी योगी माया “ स्व "भावाचा लोप आला असे 
मान लागतो. परंतु ज्ञातृत्व अंशाचा कोणत्याही अवस्थेत कोप होत नाही. 
अविनाशीभावरूपाच्या वस्तुचा लोप होणे शक्यच नाही. कारण त्रिकालाबाधित 
भावरूप पदार्थाचा विनाश होणे शक्यच नाही. कर्तृत्वावस्था पारमाथिक 
आहे हे तर आधीच सांगितले. ।।१५ ।। 
22. 
न तु योऽन्तर्मुखो भावः सर्वज्ञत्वगुणास्पदम्‌। 
तस्य लोपः कदाचित्स्यादन्यस्यानुपलम्भनात्‌। ।९६।। 

अन्वयार्थं :- 

तु - परंतु, यः - जो, अन्तमुखः - स्पंदरूप चेतनसत्ता अथवा 
आत्मा, सर्वज्ञत्वगुणास्पदम्‌ - सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व इत्यादि गुणांचे 
आश्रयस्थान असलेला, तस्य - त्याचा, लोपः ~ लोप, न कदाचित्‌ 
स्यात्‌ - केव्हाही होणार नाही. कारण (समाधी अवस्थेमध्ये) अन्यस्य- 
आत्मस्वरूपाव्यतिरिक्त दुसरी सत्ता अथवा दुसय्याचे अस्तित्व, अनुप- 
लम्भनात्‌ ~ (आढक्त नाही. अनुभवास येत नाही .) ।।१६।। 

अर्थ :- परंतु ती अंतर्मुख अर्थात्‌ शाश्वत अहंरूपामध्ये स्पंदायमान 
होणारी स्पंदरूप चेतनसत्ता अथवा स्पंदायमान होणारा आत्मा सर्वज्ञत्व, 





स्पंदशासत्र २१३ 


सर्वकर्तृत्व इत्यादि गुणांचे आश्रयस्थान आहे. या चेतनसत्तेचा किवा 
आत्म्याचा केव्हाही लोप होत नाही; कारण समाधी अवस्थेमध्ये आत्म- 
स्वरूपाव्यतिरिक्त दुसरी सत्ता अथवा दुसव्याचे अस्तित्व आढकत नाही 
किवा अनुभवावयाला येत नाही . । ।१६।। 


मै ओ भैर जह तै 


श्रीउत्यलाचा्यं प्रदीपिका :- 

श्रीपरमशिव किवा चैतन्य वस्तु ही सत्यत्वाने तद्रूप असून समाधी 
आदि कोणत्याही कालामध्ये त्या स्वरूपाचा उच्छेद किवा नाश होऊ 
शकत नाही. परंतु त्या अवस्थेत आत्म्याशिवाय दुसरी कोणतीही अनित्य 
अशी वेद्यवस्तु त्याला अनुभविता न आल्याने तो त्या स्थितीमध्ये आत्मा 
नाहीच असे म्हणत असतो. वेद्य म्हणजे जाणाबयाचा किंवा अनुभवावयाचा 
आत्मा नाही म्हणून वेदक म्हणजे जाणणारा किंवा अनुभविणारा ज्ञाता 
नाही, हे म्हणणे अशक्य कोटीतले आहे; कारण वेदकाचा अर्थात्‌ ज्ञात्याचा 
म्हणजे पर्यायाने आत्मततत्वाचा कधीही नाश होऊ शकत नाही. अंतर्मुख 
वृत्तीमुकेे वेद्यवस्तूचा अभाव होतो व ज्ञानशक्तौही आत्मशक्तौमध्ये एकरूप 
आल्याने किवा ज्ञानशक्तो कुंडलिनी परब्रह्म श्रीशिवस्वरूप ्याल्याने त्याला 
आपण नाहीच असे वाटावयाला लागते. अंतर्मुख वृत्ती होणे म्हणजे 
आत्मस्वरूप जाणणे होय. कारण एकदा वृत्तौ आत जाऊ लागल्या कौ, 
त्या प्राणाबरोबर सुषुम्णेत प्रवेश करून आत्मस्वरूपात लीन होतात. परंतु 
बाह्य विषय ग्रहण करण्याच्या आत्म्याच्या सवयीमुके किवा वृत्तीमुठे 
त्याला मोहात पडणारी बुद्धी होते. 

यातच समाधी अवस्थेमध्ये योग्याला काहीही दिसत नसल्यामुढे तो 
आत्माही नाही असे म्हणू लागतो; कारण त्याला पूर्वज्ञानाची म्हणजे 
बाह्यवस्तंची सवय जनडलेली असते. समाधी अवस्थेत साधकयोग्याला 
चैतन्य सर्वव्यापक आहे असाच अनुभव येत असतो. परंतु उत्थान 
अवस्थेत तो मोहपरवश होतो. आत्मस्वरूपाशौ आपण जोडलो गेलो होतो 
हे तो विसरतो. त्यामुके आत्मा नाहीच असे त्याला वाटत असते. त्यामुढे 
साधकाने नेहमी जागृत राहून समाधी विरहित इतर वेव्ठीसुद्धा वेद्य वस्त्‌ 
नाही वेदकच आहे अशी जागृती ठेवावी. त्यामुढे साधक अंतर्मुख वृत्ती 
करावयास गेला को, त्याला आत्मस्वरूपाचौ जाणीव राहील. वेदक म्हणजेच 
आत्मा होय. 











निःष्यंढ पिला 


२१४ 


देश व कालामुे परिच्छिन्न म्हणजे आवृत ्ञालेल्या कार्याचौच निवृत्तौ 
होत असते. स्वस्वरूपात राहणे, स्वस्वभावात स्थिर असणे व सवं ज्ञान 
असणे इत्यादि गुणांचे अंतर्मुख भाव हे आश्रयस्थान असल्यामुे तो 
कधीही बाहेर पसरत नाही व त्या भावाची कधीही निवृत्तौ होत नाही. असे 
का होत नाही › एका चिद्रूप आत्म्याशिवाय दुसरी कोणतीही गोष्ट उपलब्ध 
नसल्यामुके असे कधीही होत नाही. त्याचीच सर्वत्र व सर्वदा उपलब्धी 
होत असते. शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे की, “देश, काल, क्रिया व 
आकारामुटे परिच्छिन्न आलेल्या वस्तुमध्ये चैतन्यात्माच अनवच्छिन्नपणे 
प्रकाशित होत असतो; कारण तो सर्वाच्या बाहेर आहे.” सर्व स्थिती किंवा 
अवस्था या चिद्रूप ज्ञानाच्याच असल्यामुके सर्वज्ञता, ज्ञान इत्यादीमध्ये 
कोणताही भेद असत नाही. “षाड्गुण्य विवेक ” या ग्रंथात असे म्हटले 
आहे की, " सर्व गुणांच्या सुरवातीला ब शेवटी ज्ञानच असते. केवक या 
ज्ञानामुेच तत्त्वाचा निश्चय होत असतो किंवा केला जातो. बल, वीर्य, 
ओज इत्यादि शक्ती धर्मरूपानेच स्वीकाराव्या लागतात. ““कक्ष्यास्तोत्र 
या ग्रंथामध्ये बाह्यविचाराच्या दृष्टीने शक्तीला अविद्या व ज्ञानाला सर्वज्ञता 
म्हटले आहे. दुसव्यांना ञ्मकविणे हा तेजाचा प्रभावच आहे. तेज वेद्य 
असल्याने एका बाजूला ते बोधाचे एेश्वर्य किंवा विलास आहे तर दुसया 
बाजूला तेच जगताला ज्ुकवीत असते. हाच ईश्वर होय व त्याची स्वतंत्रता 
हेच त्याचे एश्वर्य आहे. हा संविदात्मा सर्व कृत्यां मध्ये स्वतंत्र असतो. तो 
कशाची योजना करीत नाही ब तो कशात विघ्रह आणीत नाही. प्रवृत्ती व 
निवृत्ती या दोन्ही दशांमध्ये हा ईश्वरच असतो. त्याची शक्तौ कधीही लोप 
पावत नाही, लपत नाही किंवा नाहीशीही होत नाही. तो अविनाशी आहे. 
त्याचे वीर्य म्हणजे सामर्थ्य इतके बलवत्तर आहे कौ, त्याची आत्मसत्ता 
म्हणजे शक्ती कधीही परिभ्रष्ट होत नाही. तो कोणत्याही कार्यात स्वतः 
गुंतत नाही. मात्र कोणतेही कार्य तो स्वतःच असतो.” ।।१६।। 

तै जैः तैर तैः तै 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

शिवाय स्वस्वभावाचे कर्तृत्व लुप्त असू शकते पण ज्ञातृत्व तर 
कधीच लुप्त असू शकत नाही. 

स्पष्टीकरण :- आत्म्याची जी ज्ञान व क्रिया अशी दोन प्रकारची 


स्पंदटशास््र २१५ 





शक्तौ आहे, ती पुरुषावस्थेमध्ये अंतःकरण व बहिःकरणातून अभिव्यक्त 
होत असते. या दोन्ही करणांचा उपरम आला तरीही ज्ञानशक्ती ही 
आत्माभिमुखतेने प्रकाशमान होतच असते. या ज्ञानशक्तीचा आश्रय अंतर्मुख 
भाव आहे, असे येथे म्हटले आहे. हा भाव म्हणजे स्वस्वभाव किंवा 
आत्माच होय. मुख हा शब्द आगमग्रंथात शक्तोचा पर्याय म्हणून वापरला 
आहे. तेव्हा अंतर्मुखभाव म्हणजे शक्तीच्या अंतर्गत राहणारा भाव, म्हणजेच 
आत्मा होय. ज्ञेय दिसत नाही म्हणून ज्ञाताही नाही असे कधीच म्हणता ¦ 
यावयाचे नाही. कार्यरूप प्रयत्नाचा निदान लोप तरी कल्पिता येतो; पण 
ज्ञातृत्वाचा लोप कल्पनेतही संभवत नाही, हा आशय आहे. ।१६।। 
भैर ओ ॐ गैर अ 


श्रीभटुकष्ट वृत्ती ६~ 
आत्मतत्वाची स्थिरता 


सूत्र क्रमांक १६ मध्ये “कर्तृत्व अंश हा कोणत्याही अवस्थेमध्ये नष्ट 
होत नाही " या मौलिक सिद्धान्ताची पुष्टी हेतुच्या द्रारा केली जात आहे. 

विशेष :- 

अनेक प्राचीन स्पंदशास्त्रीय लोकांनी या सूत्राच्या “अन्यस्या- 
नुपलम्भनात्‌'' या चौध्या पादाचे दुसव्या प्रकारचे अर्थं घेतलेले आहेत. 
त्याचा आशय पुदील प्रमाणे आहे. 

१) या कर्तृत्वसत्तेचा कधीही नाश होत नाही; कारण जर तसा नाश 
्ाला असता तर दुसनयाचेही अर्थात्‌ विश्वाचेही अनुपलंभ अर्थात्‌ अदर्शन 
ञ्ाले असते. 

२) या वेदकसत्तेचा कधीही नाश होत नाही; कारण जर या वेदकसत्तेचा 
नाश बाला असता तर दुसरे अर्थात्‌ अभावत्रार्दीच्या अभावाचे आणि 
शून्यवादीच्या शुन्याचे स्वरूप निर्धरण होऊ शकले नसते. 

वृत्ती :- परंतु तत्त्व हे अंतर्मुख अर्थात्‌ आंतरिक किंवा आतील 
संवित्तिचक्राच्या अर्थात्‌ शक्तिचक्राच्या रूपामध्ये प्रतिक्षण स्पंदायमान किंवा 
स्फुरणशील स्वभावाचे असून हे तत्व सर्वज्ञता इत्यादि गुणांचा आधार 
आहे. या तत्त्वाचा कधीही नाण होत नाही. यामुके ही गोष्ट निर्विवाद आहे 
को, या तत्त्वाहून भिन्न अशा अन्य कोणत्याही वेदकसत्तेचे अर्थात्‌ ज्ञात्यासत्तेचे 
अस्तित्व किंवा सत्ता नाही. यामुटे हे तत्व आकाशाप्रमाणे स्वच्छ असून 








२१६ निःष्यंद पहिला 
हे सर्वव्यापक चैतन्यरूप तत्तव प्रत्येक अवस्थेचा अनुभव प्राप्त करून घेत 
असते. ।।१६।। 
विवरण :- याआधीच्या सूत्र क्रमांक १४ मध्ये उदेख केलेल्या 
कर्तृत्व सत्तेला सूत्र क्रमांक १५ मध्ये “भाव” या शब्दाच्याद्रारा अभिव्यक्त 
केलेले आहे. कर्तृत्व सत्तेचा एक विशेष अर्थं आहे. "भू" हा भाव या 
शब्दाचा मूठ धात्‌ आहे. “भाव " या शब्दाचा अर्थ “ सत्ता" किवा “ अस्तित्व” 
असा आहे. या दृष्टीने शास्रात असे म्हटले आहे की, “सत्ता च भवनकर्तृता 
सर्वक्रियासु स्वातन्त्यम्‌। । इश्वरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी ९.५.९४ ।।' अर्थात्‌ 
सत्ता ही भवन कर्तृरूप असल्यामुढे सर्वं क्रिया संपादन किवा संपन्न 
करण्यामध्ये सर्वप्रकारे स्वतंत्र असते. यानुसार शैवशास्त्रामध्ये अकालकलित 
अर्थात्‌ कालाच्या मुखात न जाणारे अस्तित्व व ज्याचे वर्तमानतेने स्वतःचे 
अस्तित्वही सार्थक होत असते असा “ सत्ता" किंवा “भाव” या शब्दाचा 
अर्थं आहे. कोणत्याही प्रकारची क्रिया घडण्यासादी त्या क्रियेच्या कर्त्याची 
वर्तमानता आवश्यक आहे. अर्थात्‌ “कर्ता " तेथे उपस्थित असणे किवा 
कर्त्याची सत्ता असणे आवश्यक आहे. याचे कारण कर्त्याशिवाय कोणतीही 
क्रिया सिद्ध होऊ शकत नाही. फलतः प्रत्येक क्रिया सिद्ध करण्याची 
अबाध अर्थात्‌ बाधारहित क्षमता ठेवणाय्या आणि शाश्चतरूपामध्ये स्वयं 
अर्थात्‌ स्वतः वर्तमान राहणाच्या स्वतंत्र कर्तृत्वालाच “भावः” किंवा 
“सत्ता " अशी संज्ञा दिलेली आहे किवा नाव दिलेले आहे. 
साधारण किवा सामान्य जौवभावाच्या स्तरावर असे म्हटले जाते को, 
“देवदत्त अत्न शिजवीत आहे. " तेव्हा या “शिजवीत आहे " या क्रियापदामधील 
“शिजवीत " या अंशाने “शिजविण्याच्या क्रियेचा * आणि “ आहे” या 
अंशाने एका शिजविण्याची क्रिया करण्यास स्वतंत्र असलेल्या चेतन 
कर्त्याचा अवबोध होत असतो किवा ज्ञान होत असते. या उदाहरणावरून 
ही गोष्ट पूर्णपणे सिद्ध होते कौ, देवदत्तरूप चेतन सत्तेच्या पूर्ववतंमानतेने 
अर्थात्‌ दे वदत्तरूप चेतन सत्ता याआधीच उपस्थित असल्यानेच 
“शिजविण्याची " क्रिया निष्पन्न होऊ शकते किंवा घड्‌ शकते. पारमार्थिक 
स्तरावरही हाच सिद्धान्त लागु होत असतो. 
" अहं " विमशांत्मक अर्थात्‌ विचारात्मक किंवा ज्ञानात्मक स्पंदहेया 
शाश्वत कतत्वाचे स्वरूप आहे. दु सन्या शब्दामध्ये याला “विमर्शशक्ती " 
असंही म्हणतात. विमशंशक्तिरूप अर्थात्‌ विचारशंक्तिरूप {कवा ज्ञानशक्किरूप 


स्पंदशास्त्र २१७ 





कर्तृत्व हा अनिर्वचनीय अर्थात्‌ सांगता किंवा वर्णिता न येणारा भाव 
आहे. हा अनिर्वचनीय भाव हेच विश्वाच्या अणू-अणुला सत्ता किंवा 
अस्तित्व प्रदान करणारे सारभूत चैतन्य आहे. या दृष्टीने “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा ” 
या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी। 
सषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्ठिनः । 1९.५.१४ ।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, ही दैदीप्यमान महासत्ता आहे. तिला देश. 
काल इत्यादि विच्छेदांचा स्पर्शं होत नाही. या परमेश्वराच्या सारतत्त्वयुक्त 
चितिशक्तौ अर्थात्‌ कुंडलिनी शक्तीला हदय अर्थात्‌ प्रतिष्टास्थान असे 
म्हटले आहे. 

भगवान्‌ श्रीउत्पलदेवांनी या भावाला अहंविमर्शात्मक अर्थात्‌ अहं 
ज्ञानात्मक स्फुरणाला “महासत्ता” असे नाव दिलेले आहे. महासत्ता हे 
सवं जड आणि चेतन भावांच्या विश्रांतीचे स्थान अथवा हदय आहे. या 
दृष्टोने ““ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाविम्शिनी'" या टीकाग्रंथात “हदयं च नाम 
प्रतिष्ठानमुच्यते तच्च उक्तनीत्या जडानां चेतनम्‌, तस्यापि प्रकाशकत्वम्‌, 
तस्यापि विमर्शशक्तिः ।।९.५.९४।।” अर्थात्‌ या कुंडलिनी शक्तीचे नाव 
हदय असून तीच प्रतिष्ठानरूप आहे असे सांगतात. हे सांगताना “तथा 
हि जडभूतानाम्‌ '' या न्यायाने ती जड व चेतन आहे. ती ही प्रकाशात्मक 
आहे आणि हीच विमर्श अर्थात्‌ विचार किंवा ज्ञानशक्ती आहे. चेतन हे 
जड भावाच्या विश्रांतीचे स्थान आहे. “प्रकाशमानता " हा चेतनांचा आधार 
आहे. परंतु स्वयं प्रकाशाच्या प्रकाशमानतेचे रहस्यही या विमर्शामध्ये 
किवा विचारामध्ये किवा ज्ञानामध्ये अंतर्मिहित आहे अर्थात्‌ अंतर्भूत 
आहे. हौ “महासत्ता महादेवी विश्वजीवनमुच्यते । 1” अर्थात्‌ ही कुंडलिनी. 
शक्तो महासत्ता, महादेवी व विश्वाचे जीवन आहे. अशा स्वरूपाची विमर्शरूप 
किवा विचाररूप किंवा ज्ञानरूप स्पंदना किंवा स्फुरण हे स्वयं अदेशकालरहित 
अर्थात्‌ अयोग्यदेशकालरहित असते. ही विमर्शरूप स्पंदना विभिन्न आणि 
विचित्र प्रकारच्या देश, काल आणि आकार यांनी परिवलित अर्थात्‌ 
वेष्टिलेल्या प्रमेयवर्गाला अर्थात्‌ बाह्य जगताला जीवन देऊन स्वतः त्या 
त्या रूपामध्ये निरर्गल अर्थात्‌ स्वतंत्र क्रीडा करीत राहते. सशाची शिगे 
आणि आकाशाचे फूल या सारख्या कल्पनांचे प्रत्यक्षरूपामध्ये कोठेदही 
अस्तित्व नाही. असे असले तरी दृश्यमान पदार्थाच्या प्रमाणे विमर्शामध्ये 














२१८ निःष्यंद पहिला 


या काल्पनिक पदार्थाची सत्ता विद्यमान आहे. फलतः या शाश्चत भावामध्ये 
अभाव हाही अंत्निहित किवा अंतर्भूत आहे. 

कोणतीही क्रिया ज्ञानाशिवाय शक्य होऊ शकत नाही. या गोष्टीचा 
उक्केख सूत्र क्रमांक १ मध्ये केलेला आहे. स्वतंत्र इच्छा हे या ज्ञानाचे 
मौलिक रूप आहे. त्यामुढे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कतुंत्व अथवा भाव, 
स्वतंत्र तसेच अकालकलित अर्थात्‌ अवेव्ठी होणारी इच्छा, ज्ञान आणि 
क्रिया यांची समरसता यांचे वर्णन केलेले आहे. यालाच शैवशब्दामध्ये 
चिद्रूपता असे म्हटलेले आहे .।।१६।। 

गैर तै तै तह मह 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

कारिका क्रमांक १६ ची टीका कारिका क्रमांक १४ व १५ मध्ये 
समाविष्ट आहे. 

3.22. 

श्रीकृष्णानेदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

तीन श्छोकांनी उपक्रांत अर्थात्‌ आरंभ केठेल्या अर्थाचा उपहास 
करून प्रमेयजात (वस्तुंचा) स्पंदतत्त्वाने अभेद आहे हे पूर्वीच विवेचन 
करून त्या प्रत्यभिज्ञेच्या प्रत्यभिज्ञानरूप बंध-मोक्षाचे प्रतिपादन “न तु 
योऽन्तर्मुखो ..... 1 ।१६।।' या कारिकेत करतात. जो लोकोत्तर स्पंदात्मक 
भाव अंतमुंखस्वरूपाने सतत प्रस्फुरित होतो त्याचप्रमाणे सर्वज्ञता आदि 
अनेक गुणांचा आश्रयस्थान असतो त्याचा कदापीही लोप होत नाही. 
त्यामुकेच कर्तृत्वसत्तेहून भिन्न असणाच्या कोणत्याही वस्तुचे किंवा पदार्थाचे 
अस्तित्वच नसते. त्यामुके कर्तृत्वरूप आंतरक्रियेची सिद्धी होत नाही; 
कारण चित्क्रिया करणारा दुसन्या कोणत्याही भेदाने किंवा अंतराने 
भः नाही. यासंबंधी ““इश्वरप्रत्यभिज्ञा'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे 

सा स्फुरता महासत्ता देशकालाविशेषणी । 
सैषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्टिनः । ९-५-९४ ।। 

अथं :- ती दैदीप्यमान महासत्ता असून तिच्यामध्ये देशकालाचा 
"विच्छेद " अर्थात्‌ तिला या गोचा स्पर्श होत नाही व परमेश्वराचे 
सारतत्व असणान्या त्या चितिशक्तौलाच हदय अर्थात्‌ प्रतिष्टास्थान असे 
म्हटलेले आहे. 


| . ~ - ना. 


याचप्रमाणे विमशिनीकारांनी असे म्हटङे आहे को, “सत्ता च 
भवनकर्तृता सवक्रियास्‌ स्वातन्त्र्यम्‌। सा च खपुष्पादिकमपि व्याप्रोति 
इति महती । '" अर्थात्‌ सत्ता म्हणजेच भवनकर्तृता अर्थात्‌ विद्यमानतेर 
कर्तृत्व असून ती कर्तृता म्हणजे सर्व क्रिया (करण्यामध्ये) स्वतंत्र होय 
ती खपुष्पादिकांनाही व्यापून असते. त्यामुखे ती महान्‌ किवा श्रेष्ट आहे. 

त्यामुटेच अहप्रत्यवमर्शामध्ये म्हणजेच चिद्रूपामध्ये सतत स्फुरणरूपान 
अवभासित होणारी स्वतंत्रकर्ताच असणारी भावात्मक सत्ता असते आणि 
तीच पारमाथिक वस्तु होय. ।।१६।। 

येथे स्वरूपस्पंद अर्थात्‌ व्यतिरेकोपपत्ती नावाचा प्रथमनिष्यद 
समाप्त ्ञाला. 

इति श्रीराजानकरामकृतायां विवृत्याख्यायां स्पन्दकारिकाटोकायां 
व्यतिरेकोपपत्तिनिदेशो नाम प्रथमो निष्यन्दः ।।९।। 

अशा प्रकारे श्रीरामकंठाचार्यानी केलेल्या विवृती नावाच्या स्पंद- 
कारिकेवरच्या टीकेतील “ व्यतिरेकोपपत्तिनिर्दंश ' ' नावाचा पहिला निष्यंद 
संपला. 











निःष्यंद दुसरा 
स्यन्दकारिक्ता 
कस्स प्रवाह 
नि -ष्यदः कसर 


स्वभावा पलब्धि ने 





| तस्योपलब्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी 
नित्यं स्यात्सुप्रबुद्धस्य तदाद्यन्तेऽ परस्य तु । ।९७।। 

अन्वयार्थं :- 

तस्य - आतापर्यत वर्णन केलेला चिद्रूप आत्म्याचा किवा परमेश्वराचा, 
उपलब्धिः - अनुभव, सुप्रबुद्धस्य ~ सिद्धावस्थेतील पुरुषाला, नित्य - 
नेहमी, अनुभवांच्या सर्वं अवस्थात, त्रिपदा-व्यभिचारिणी - जागृती, 
स्वप्र व सुषुप्ती या अवस्थांच्या आदि, मध्य व अंत या अवस्थांत, समान- 
अखंडरूप, सततं - कोणतेही व्यवधान न येता, स्यात्‌ - असतो, 
मिक्तो, तु ~ परंतु, अपरस्य - दुसन्याला, “प्रबुद्धा "वस्थेतील योगी 
पुरुषाला, तदाद्यन्ते - तद्‌ ~ जाग्रतादि तीन अवस्थांतील, आदि - 
पहिल्या म्हणजे जागृतावस्थेच्या, अन्ते ~ शेवटच्या दोन पदात म्हणजे 
स्वप्र व सुषुप्तीमध्ये, (श्रीरामकंठ हे पद ' तद्‌+आदि+अन्ते असे सोडवितात. 
श्रीरामकंठ), स्यात्‌ - उपलब्धौ होते, अनुभव येतो. ।।१७।। 

अर्थं :- सुप्रबुद्ध किवा सिद्धावस्थेतील पुरुषाला नेहमी अर्थात्‌ 
अनुभवाच्या सर्वं अवस्थांमध्ये अर्थात्‌ जागृती, स्वप्र व सुषुप्ती या अवस्थांच्या 
आदि, मध्य व अंत या अवस्थांमध्ये आतापर्यत वर्णन केलेला चिद्रूप 
आत्म्याचा किवा परमेश्वराचा अनुभव समान व अखंड रूपाने कोणतेही 
व्यवधान अथात्‌ अडथव्ा न येता प्राप्त होत असतो. परंतु दुसय्याला 
अर्थात्‌ प्रबुद्धावस्थेतील योगिपुरुषाला जाग्रतादि तीन अवस्थांमधील पहिल्या 
म्हणजे जागृतावस्थेच्या शेवटच्या दोन पदात म्हणजे स्वप्र ब सुषुप्तौ या 
अवस्थांमध्ये श्रीपरमेश्चरांची प्राप्ती होते किवा श्रीपरमेश्वरांचा अनुभव 
येतो. 


भैर मह जै मै नैह 


स्पंदशासत्र ~ व 
८. 


श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

पहिल्या प्रवाहामध्ये आत्मतत्त्व हे देहाहून वेगके आहे याची स्वतःला 
अनभूती कशी येते हे निरनिराव््या अनुभवांनी व दृष्टान्तांनी स्पष्ट केले. 
वा आत्मतत्वाच्या अनुभवाचा उपाय व त्यासंबंधी उपदेश करताना त्या 
उपदेशाला कोणकोण पात्र आहेत याचे वर्णन यापुदे केले आहे. 

या उपदेशाला पात्र असे जे जीव आहेत त्यांचे तीन विभाग आहेत 
९) सुप्रबद्ध २) प्रबुद्ध ३) अप्रबुद्ध. मी देह आहे अशा प्रकारचे अज्ञान 
वे अत्यंत लांबलचक अशी दुःस्वप्रनिद्रा आणणारी मोहमाया यांचा ज्यांना 
यत्किचितही स्पर्श होत नाही त्यांना सुप्रबुद्ध असे म्हणतात. त्यामुकरे 
त्यांना आत्मतत्त्व प्रकटरूपाने अनुभवास येत असते, जागृत, स्वप्र व 
सुषुप्तौ या तीन अवस्थांच्या भूमिकेत सुप्रबुद्धाच्या ठिकाणी आत्मतत्त्व 
नेहमीच जागृत राहते. अशा प्रकारे कृतकृत्य ्ालेल्याला व आत्मणेश्चर्याची 
उत्कृष्ट सिद्धी पावलेल्याला उपदेशाची जरूरीच असत नाही. यानंतर 
दसरा क्रमांक प्रबुद्धाचा येतो. याच्यावर उत्कृष्ट असा शक्तिपात ्ञालेला 
असल्याने त्याच्यावरील मायेचा अंधकार नष्ट होत आलेला असतो व 
त्याचा मोह क्षीण होत असल्याकारणाने सारासार विवेकरूपी चक्षू स्वच्छ 
आलेला असतो. त्यामुठे त्याच्यावर मोहाचा पगड़ा बसत नाही. त्याने 
जागृत, स्वप्र व सुषुप्ती या तिन्ही अवस्थांमध्ये जागृतावस्थेचा अंत व 
सुषुप्ी अवस्थेचा उदय यामधील संधिकालाच्या स्थितीची जागृती ठेवल्यास 
त्वाला आत्मतत्वाचा अनुभव येतो. एका अवस्थेचा अंत व दुसय्या 
अवस्थेचा उदय यामधील संधिकाल तेच आत्मततत्वाचे ज्ञान व तोच 
आत्मततत्वाचा अनुभव होय. संधिकालाचे हे जे क्षण आहेत तेच आत्मतत्वाचे 
अनुभव आहेत. या क्षणांमध्ये साधक आत्मस्थितीमध्ये असतो. त्याचप्रमाणे 
एखाद्या गोष्टीची स्मृती होणे व त्या स्मृतीचा अंत होऊन दुसय्या स्मृतीचा 
उदय होणे यातील संधिकाल हा आत्मानुभवच होय, 

आत्मस्वरूपाच्या अनुभवाचा उपदेश दोन प्रकारचा असतो. “निव्वट 
चिन्मय स्वरूप मी आहे व दुसरा कोणताच पदार्थ नाही, " अशी मनात 
किवा चित्तात बुद्धीने अखंड धारणा ठेवल्यास आत्मस्वरूपाचा अनुभव 
येतो. हा आत्मस्वरूपाचा अनुभव यावा म्हणून जो उपदेश दिला जातो 
त्याचा हा पहिला प्रकार होय. दुसरा प्रकार विश्वमय होण्याचा आहे. “मी 
नाहीच, विश्वरूपाने मीच नटलो आहे, " अशी धारणा ठेवल्यास आत्मरूपाचा 








२२२ निःष्यंद दुसरा 


अनुभव येतो. जो प्रबुद्ध आहे त्याला अशा प्रकारचा अनुभव सुषुप्त 
अवस्थेतून स्वप्रावस्थेत जातेवेव्ी होणेच शक्य नाही. फक्त सुप्रबुद्धाला 
मात्र प्रयत्नाशिवाय आत्मानुभव येतो. सुषुप्त अवस्थेमध्ये वेद्याच्या ज्ञानाचा 
लय आलेला असतो. त्या ठिकाणी त्याला खरोखरच कोणत्याही प्रकारच्या 
त्रासाशिवाय स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी विश्रांती मित असते. त्यामुखे चैतन्यरूप 
आत्मत्वाचा अनुभव त्याला येत असतो म्हणजे गाढ ओपेतही आत्मस्थितीच 
असते. वास्तविक पाहता स्वप्रावस्थेमध्ये भिन्नता निर्माण होण्याचे असे 
कोणतेही बाह्य साधन नसताना तेथे नाना प्रकारची सृष्टिरचना निर्माण 
होत असते. त्या स्थितीमध्ये तो जीव अनंत कोरी ब्रह्मांड निर्माण करणाव्या 
परमेश्चराचे स्वरूप पावलेला असतो. त्याने स्वप्रात पाहिलेले प्रकार मी 
आपल्या इच्छेने निर्माण केले अशी भावना ठेवावी म्हणजे पुढे पुढे तो 
आत्मस्वरूप होतो. या अभ्यासामुठे गाढ निद्रेमध्येही तो आत्मस्वरूप 
होतो. हा अभ्यास सुप्रबुद्धाला करावयाला नको. तो ईश्वरस्वरूपच असतो. 
प्रनुद्धाने मात्र हा अभ्यास अवश्य केला पाहिजे. तिसरा जो अप्रबुद्ध आहे 
त्याच्यावर अनेक प्रयत्न करून हे ठसविण्याचा प्रयत्न केला तरी काहीही 
उपयोग होत नाही. त्याच्या बाबतीत सर्वं प्रयत्न व्यर्थं ठरतात. ज्याप्रमाणे 
दगड शेकडोशे वषं जरी पाण्यात टाकला तरी त्याच्या आत पाण्याचा 
प्रवेश होऊ शकत नाही त्याप्रमाणेच अप्रबुद्धाचे असते. त्यामुढे स्वप्र व 
सुषुप्ती या अवस्थांमधील अभ्यास हा प्रबुद्धच करू शकेल. जागृत 
अवस्थेमध्येही इद्रियांचा शब्दादि विषयांचा व्यापार तोडून टाकून प्रबुद्ध 
जीव जर स्वस्थ बसला तर त्याला आत्मततत्वाचा अनुभव अवश्य येईल. 
तुरीयावस्थेचा त्याला कधीही अनुभव नसल्याकारणाने त्याला उपदेशाचा 
रस्ता दाखविला तर तो फायदा करून घेऊ शकेल. आत्मतत्व हे निव्वव्ठ 
चैतन्यमय व विश्वरूपमय अशा दोन प्रकारे पाहण्याची बुद्धौ तीनही 
अवस्थां मध्ये कशी ठेवावी याचा उपदेश प्रबुद्धाला करण्यात येत आहे. 
जागृत व स्वप्रावस्थेमध्ये अनेक प्रकारे भासमान होणारे हे विश्च आहे 
असे जे दिसते, ते विश्च नसून श्रीपरमशिव आपल्या अचित्य शक्तोसह 
प्रकटरूपाने दिसत आहेत अशी भावना व अभ्यास सतत करावा. अचित्य 
रूपशक्तोत ज्ञान व ज्ञेय या रूपाने भासत असते. अंतरिद्रिये ब बाह्यद्रिये 
ही सर्व त्या शक्तीची ज्ञानस्वरूपे आहेत व शब्दादि विषय ही सर्वं 
ज्ञेयस्वरूप आहेत. 


स्पंद शास्त्र र 
त 
` योग्याला चिद्रूप आत्म्याची निरंतर उपलब्धौ व अनुभूती होत असते. 
हा योगी कसा असतो ? तो नेहमी सावधान व जागृत राहतो. त्याला 
आत्म्याची उपलब्धौ कशी होत असते ? जाग्रत्‌, स्वप्र व सुषुप्ती या तिन्ही 
अवस्थांमध्ये त्याला आत्मा उपलब्ध असतो, तो या अवस्थांमध्ये निवृत्त 
होत नाही. कार्यदशेमध्येही ही उपलब्धी निभरांतपणे असते, शास्त्रकारानी 
असे म्हटले आहे की, " संवित्‌ राहत नाही अशी कोणतीही अवस्था नाही 
यासाठी योगिगण चिद्धनस्वरूपाचीच उपासना करतात, जरी योगी पूर्ण 
प्रबुद्ध नसला तरी त्यालाही कार्याच्या सुरवातीला ब शेवटी संवितचा 
अनुभव येतो. कार्याची पहिली अवस्था व शेवटची अवस्था चिन्मयच 
असते. मध्यंतरौ कार्यं संविद्रूप असूनही ते अन्य रूपाने भासत असते या 
स्वं विवेचनाचा अभिप्राय असा आहे की योग्याला आदि, अंत, मध्य, 
जाग्रत, स्वप्र व सुषुप्तीमध्ये म्हणजे सर्वत्र संवित्चीच अगदी स्पष्ट उपलब्ध 
होत असते. हा संवित्स्वरूप परमात्मा योग्यासादी कोठे व कसा असतो 
हे पुढील कारिकेत स्पष्ट केले आहे. ।।१७।। 
2.2... 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण - अधिकारी दृष्टीने सुप्रबुद्ध, प्रबुद्ध आणि अप्रबुद्ध 
असे साधकांचे तीन भेद केले आहेत. त्यांपैकी सुप्रबुद्धाला व्यापक 
अहंप्रतीती सर्वच अवस्थात नित्य येत असल्याने त्याला हा उपदेश 
करण्याचे कारणच नाही. अगप्रबुद्धाला हा उपदेश करणे व्यर्थं आहे. 
` भोपक्रा पाण्यात तरंगत असला तरी त्यात जसा पाण्याचा एकही थन 
शिरत नाही त्याप्रमाणेच अप्रबुद्धावर या उपदेशाचा कितीही वर्षाव केला 
तरी तो त्याच्या मनात रुजत नाही. आता राहिला प्रबुद्ध. प्रुद्धाला स्वप्र 
व सुषुप्री या दोन अवस्थात स्वस्वभावाची देहादिकांहून वेगक्ेपणाने 
जाणीव होते. पण जागृती व तुर्या या दोन अवस्थात हौ जाणीव त्याला 
नसते. जागृतावस्थेत शब्दादिविषयांचे ग्रहण करीत असताना स्वस्वभाव 
इद्रियव्यापाराने व्यवहित अर्थात्‌ अवरुद्ध आलेला असतो, तर तुर्यावस्थेत 
जाणवणारे स्वस्वभावाचे व्यापक स्वरूप प्रबुद्धाला अजून आकठलेले 
नसते. त्यामुखे प्रबुद्ध हाच येथील उपदेशाचा अधिकारी होय. 

हा उपदेश दोन प्रकारचा आहे. देहेद्रियांसहित सर्व ज्ञेय पदार्थाहून 





प्ण 


२२४ निःष्यंद दुसरा 








----~ --~ ~ 


चिन्मय स्वस्वभाव वेगवा आहे अशी प्रथम ओख्ख पटविणे हा पहिला 
प्रकार ब याची जाणीव इ्याल्यावर हा चिन्मय स्वस्वभावच विश्चरूपाने 
सारखा प्रकट होत आहे याची जाणीव करून देणे हा दुसरा प्रकार होय. 
या दोन्ही प्रकारांची जाणीव प्रबुद्धाला जागृती व तुर्यां या दोन्ही अवस्थात 
यावयास हवी. ।।१७।। 
तर जह मै तैः तै 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
प्रबुद्ध अर्थात्‌ जागृत आणि सुप्रबुद्ध 
अर्थात्‌ सिद्ध यांची अनुभूती 


आता येथून पुढील अनेक सूत्रांमधून याच चिन्मात्ररूप स्वभावाच्या 
अनुभवपक्षावर प्रकाश टाकला जात आहे. या संबंधामध्ये सर्वप्रथम पुढील 
सूत्रामध्ये सुप्रबुद्ध आणि प्रबुद्ध योग्यामध्ये आढब्टून येणा्या आध्यात्मिक 
अनुभूतीच्या स्तरामध्ये तारतम्य दर्शविलेले आहे. याबरोबर या सूत्रामध्ये 
अंतर्भूत व्यंगाच्या द्वारा या रहस्याचे उद्धाटन केले जात आहे को, " प्रबुद्ध 
भूमिकेवर स्थित असलेल्या योग्याला सुप्रबुद्ध भाव प्राप्त करून घेण्यासाठी 
श्रीगुरूपदेशाची आवश्यकता असते.” 

वृत्ती :- सुप्बुद्ध योग्याला विश्वाच्या कणाकणामध्ये अनुस्यूत असलेली 
अर्थात्‌ अवस्थित असठेली चिद्रूप स्वभावाची अनुभूती जाग्रत्‌-स्वप्र- 
सुषुप्ती आदि तीन अवस्थांमध्ये प्रतिक्षण अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्थेच्या 
आदि, मध्य आणि अंतामध्ये अखंडपणे होत राहते. परंतु प्रबुद्ध योग्याला 
या तीन अवस्थांमधील पहिली अर्थात्‌ जागृत अवस्थेच्या शेवटी अर्थात्‌ 
स्वप्र आणि सुषुप्तीमध्ये तसेच याच दोन अवस्थांमध्ये अंतभूत होणान्या 
अन्य अवस्थांमध्येच होत असते. (श्रीरामकंठाचार्य यांच्या मतानुसार 
श्रीभटुकल्लटु यांच्या वृत्तीमध्ये “ स्वपसुषुप्त्यादौ ' या समस्त पदामध्ये 
स्वप्र आणि सुषुप्ती या शब्दाबरोबर “आदि " हा शब्द जोडला असता 
संबेदनाच्या ज्या सर्व अवस्था अभिप्रेत आहेत त्या अवस्थांचा अंतभाव 
या दोन अवस्थांमध्ये होत असतो. (““स्पदकारिका, ९७।।') जाग्रत्‌ 
आणि तुर्या अवस्थां मध्ये अशी अनुभूती योग्याला केव श्रीसहुरूच्या 
उपदेशामुरेच प्राप्त होऊ शकते. ।।१७।। 





स्पद शास्त्र २२५ 


विवरण :- प्रस्तुत सूत्रामध्ये बणिलेला विषय ही एक लोकोत्तर 
अनुभूती असल्यामुके सामान्य रूपामध्ये हा विषय दुरूह अथात्‌ अनाकलनीय 
आणि असंगत प्रतीत होणे, ही गोष्ट स्वाभाविक आहे. या सूत्राला काही 
मात्रेपर्यत कृटसूत्राची संज्ञा किवा कृटसूत्राचे नाव दिले तर कोणतीही 
अत्युक्तौ अर्थात्‌ अतिशयोक्तौ होणार नाही. विशेष रूपामध्ये याच्या चौथ्या 
चरणामध्ये असणारी कृटता किवा असणारे रहस्य हे श्रीक्षेमराज आणि 
श्रीभदुकलट यांसारख्या प्राचीन व्या्याकारांसाठी माथेफोडीचे किवा डोकेदुखीचे 
कारण बनलेले होते. (“'स्पंदनिर्णय '" पाहावे) प्रस्तुत वृत्तिकार श्रीभटु 
कल्लटांनीही आपल्या वृत्तीमध्ये “तदाद्यन्ते ” या मूरपदासाटी “स्वप- 
. सुषुप्त्यादौ ' हा पर्याय लिहून इतिश्री केलेली आहे. मृक्छसूत्र आणि वृत्ती 
या दोघांचेही सखोल अनुसंधान किवा अध्ययन केल्यानंतरही या सुत्राचा 
खरा अर्थं लक्षात येत नाही. वृत्तीचा अभ्यास केल्यावर केवट इतकौच 
गोष्ट लक्षात येते की, जेथे सुप्रबृद्ध योग्याला तिन्ही अवस्थांच्या आदि, 
मध्य आणि अंतामध्ये अखंडरूपामध्ये आत्मानुभूती होत राहते तेथे प्रबुद्ध 
योग्याला केवरछ स्वप्र आणि सुषुप्तीमध्ये आत्मानुभती होत असते. परंतु 
एवढ्याने या शंकेचे समाधान होत नाही; कारण कौ, सुप्रवुद्ध योग्याप्रमाणे 
प्रबुद्ध योग्याचे दोन्ही अवस्थांमधील आत्मानुभूतीचे स्वरूप हे अखंड 
असते का ? श्रीभट्क्टटांच्या वृत्तीच्या आधारावर लिहिलेल्या श्रीरामकंठा- 
चार्याच्या विवृतीमध्येही या शंकेचे कोणतेही संतोषकारक समाधानकारक 
उत्तर मिक्त नाही. फलतः खरी स्थितीही पूर्वरूपामुटे स्पष्ट होऊ शकत 
नाही. 
श्रोरामकंठाचार्य यांनी आपल्या विवृतीमध्ये “तदाद्यन्ते '” या मूरपदाचा 
जसा अर्थं लिहिलेला आहे त्याच अर्थाला आधार मानून याचा मराठी 
अनुवाद केला आहे. या स्थव्टी आचार्यजीच्या विवृतीलाच मराठी अनुवादाचा 
आधार बनविण्याचे कारण असे आहे कौ, आचार्यजीनी स्वतः श्रीभट्- 
कल्लटांच्या वृत्तीलाच आपल्या विवृतीचा आधार बनविलेले आहे. 
या संदर्भामध्ये निःसंकोचरूपामध्ये ही गोष्ट स्वीकारणे आवश्यक 
आहे की, प्रातःस्मरणीय श्रीईश्चरस्वरूपजीना श्रीरामकंठाचार्य यांच्या द्रारा 
प्रस्तुत केले गेलेले “तदाद्यन्ते” या शब्दाचे विश्छेषण मान्य नाही. प्रातः- 
स्मरणीय श्रौईश्चरस्वरूपजीनी अनेक वेव्ठा आपल्या मौखिक अर्थात्‌ तोडी 
प्रचनामध्ये या आध्यात्मिक कोड्याला किवा गोँधव्ाला, या मृट शब्दाचा 








त निःष्यंद दुसरा 
दुसन्या प्रकाराने अर्थ लावून ते कोड किवा तो गोध सोडविण्याची कृपा 
केलेली आहे. प्रातःस्मरणीय श्रीईश्वरस्वरूपजी यांच्या मतानुसार प्रवृद्ध 
योग्याला श्रीसद्ररूच्या उपदेशामुठे स्वप्रपदाच्या शेवटी आणि सुषुप्तिपदाच्या 
प्रथम अर्थात्‌ स्वप्रपदातून सुषुप्तौमध्ये प्रविष्ट होण्याच्या वेव्ी दोन्ही 
पदांच्या अंतरालवती अर्थात्‌ मधल्या काकात संधिक्षणामध्ये स्वभावाची 
अनुभूती प्राप्त होत असते. ह स्वभावानुभूती वीजेच्या लखलखाटाप्रमाणे 
क्षणपर्यवसायिनी अर्थात्‌ क्षणभरच टिकणारौ अशी असल्यामुके ही अनुभूती 
अखंड म्हटली जाऊ शकत नाही. जेव्हा हा योगी श्रौसद्ररूच्या द्वारा 
सांगितलेल्या विधीचे अक्षरशः पालन करीत निरंतर अभ्यास आणि 
अनुसंधान यांच्या द्वारा या तुर्यारूप स्वभावावर स्थिर राहण्याची क्षमता 
क्वा सामर्थ्य प्राप्त करून घेत असतो तेव्ा तो योगी प्रबुद्ध भावातून 
बाहेर निघून सुप्रबुद्ध भावामध्ये प्रविष्ट होत असतो. अशा योग्याचौ 
आत्मोपलब्धी ही तीनही पदांच्या आधी, मध्यामध्ये आणि शेवटी समानरूपाने 
स्थिर राहत असते. 

आता केव सुप्रबुद्ध योग्याचा प्रश्च शिक राहतो. या योग्याच्या 
विषयी काही म्हणणे हे चमकणाव्या सूर्याला दिव्याच्या मदतीने शोधण्याप्रमाणे 
आहे. अशा सुप्रबुद्ध योग्याने श्रीपरमेश्वराच्या अनुग्रहामुे किवा कृपेमुकं 
तुर्यारूप शाक्तभूमिका अथवा सामान्यस्पंदभूमिका आक्रांत केलेली असते 
आणि हा सुप्रबुद्ध योगी साक्षात्‌ श्रीशिवभावावर आरूढ होऊन सिद्ध होत 
असतो. अशा योग्यामध्ये भेदव्याप्तीने संस्कार शिक राहत नाहीत. 
यामुखे या योग्याच्या आत्मानुभूतीमध्ये कधीही कोणताही चढ-उतार येण्याचा 
प्रश्रच निर्माण होत नाही. 

आता वर सांगितल्याप्रमाणे या सूत्रामध्ये श्ीगुरूपदेशासाटी उपयुक्त 
तसेच अधिकारी पात्राचा निर्देश व्यंगरूपामध्ये अंतर्भुत केलेला आहे. 
वृत्तिकारांनी “ जाग्रत्त्यौ त्वागममात्रगम्यौ ' इतके म्हणून या व्यंगाचे 
स्पष्टीकरण केलेले आहे. या कथनानुसार केववछ प्रबुद्ध भावावर अवस्थित 
असलेली व्यक्ती हीच श्रीगुरूपदेशासादी उपयुक्त अर्थात्‌ योग्य पात्र आहे. 

या संबंधामध्ये येथे प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध इत्यादि भूमिकांवर अवस्थित 
प्रमात्यांच्या अर्थात्‌ ज्ञात्यांच्या स्वभावगत वैशिष्ट्यावर प्रकाश टाकणे 
आवश्यक वाटत आहे; कारण की, यामु वाचकांना किवा अभ्यासकांना 
सूत्राचा अर्थ योग्य प्रकारे हदर्यगम करण्यासाठी किवा समजण्यासाठी 


स्पंद शास्त्र २२७ 
स अ 
साहाय्यता किवा मदत मिकेल अशी आशा आहे. 

शास्त्रकारानी आध्यात्मिक संदभनि संसाराच्या प्रमातृवर्गाला अर्थात्‌ 
ज्ञातृवर्गाला किंवा जीववर्गाला अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध आणि सुप्रबुद्ध या चार 
प्रकारामध्ये विभक्त केलेले आहे. या दृष्टीने “मालिनीविजयोत्तरतंत्र ” 
या ग्रंथात असे म्हटले आहे की, चतुर्विधं तु पिण्डस्थमबुद्धं बुद्धमेव 
च। प्रबुद्धं सुप्रबुद्धं च पदस्थं च चतुर्विधम्‌।।२.४३।। अर्थात्‌ पिडस्थ 
व पदस्थ हे अबुद्ध, बुद्ध, प्रबद्ध आणि सुप्रबुद्ध अशा चार प्रकारचे 
असतात. या रीतीने तंतरग्॑थामध्ये या चार प्रकारच्या प्रमात्यांच्या स्वरूपगत 
वैशिष्ट्यांचा जो उक्ेख केलेला आहे त्याचा संक्षिप्त किंवा थोड़क्यात 
आशय पुढीलप्रमाणे आहे. 

९) अबुद्ध प्रमातृवर्गं :- या विषयाचे विवेचन “स्वच्छदतंत्र'" या 
ग्र॑थात (११.९१-९५) पाहावे. या वर्गामध्ये परमेश्वराच्या तिरोधानात्मिका 
अर्थात्‌ मोहमाया शक्तीच्या द्वारा संहाराच्या अवस्थेमध्ये फेकल्या गेलेल्या 
्रमात्याना किवा जीवांचा समावेश केलेला आहे. हे अबुद्ध अर्थात्‌ अज्ञानी 
जीव या संहाराच्या अवधीमध्ये मायारूपी काठरात्रीने अथवा दुसव्या 
शब्दामध्ये गुणत्रयाच्या साम्यावस्थेच्या ग्भामध्ये प्रगाढ अर्थात्‌ घनदाट 
अंधकाराने अर्थात्‌ अंधाराने परिपूर्ण असलेल्या गहन गुफेमध्ये किवा 
गृहेमध्ये पडलेल्या अजगराप्रमाणे निःसंज्ञ अर्थात्‌ संज्ञारहित किंवा जाणीव- 
शून्य होऊन पदून राहतात. या जीवांच्या चेतनेवर स्वात्म-अख्यातीचे 
अर्थात्‌ आत्मस्वरूपाच्या विस्मृतीचे इतके दुर्भद्य अर्थात्‌ भेदन करण्यास 
कठीण आवरण पसरलेले असते की, या जीवांना आपल्या सद्धाव किंवा 
असद्धाव यांपैको कोणत्याही गोष्टीची जाणीव किंवा चेतना असत नाही. 
याचा परिणाम म्हणून हे अज्ञानी जीव शब्दादि विषयांना ग्रहण करण्यास 
पूर्णपणे असमर्थं असतात. त्यामुके त्या काठापर्यत या जीवांना सुखदुःख 
इत्यादीची कोणतीही अनुभूती राहत नाही याच कारणामुचे अशा प्रमातृवर्गाला 
किंवा जीववर्गाला “अबुद्ध " ही संज्ञा दिलेलौ आहे, 

याविषयी ही गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, संहार होण्याच्या 
वेव्ठी अशा प्रमात्यांचे किंवा जीवांचे संचित कर्मही तावत्कालापर्यत वासना 
अथवा संस्काराच्या रूपामध्ये त्या जौवाबरोबर सुप्तावस्थेमध्ये पड्न राहिलेले 
असते. 

२) बुद्ध प्रमातृवर्ग :- या विषयाचे विवेचन “स्वच्छदतंत्र” या 





२२८ निःष्यंद दुसरा 








गर॑यात (१९.९६-११२) पाहावे. या संहारावस्थेमध्ये पड्न असलेल्या प्रमात्यापैकी 
अर्थात्‌ जीवांपैकी काही प्रमात्यांच्या कर्मपरिपाकाची वेक आली असता 
भगवान्‌ श्रीअनंतभदारक आपल्या इच्छाशक्तीच्या साहाय्याने या प्रमात्यांना 
किवा जीवांना त्यांच्या पूर्वसंचित कर्मानुसार त्या त्या यो्नीमध्ये ठकलत 
असतात आणि या जीवांना फलांचा भोग घेण्याला प्रवृत्त करोत असतात. 
(शेवसिद्धान्तानुसार शद्धाध्वामध्ये अर्थात्‌ शुद्ध सृष्टीमध्ये किवा शुद्ध 
जगतामध्ये किवा शुद्ध मार्गामध्ये भगवान्‌ श्रीशिव हे भेदरहित श्रौशिव- 
रूपामध्येच सृष्टीसंहार आदि करीत राहतात. अशुद्धाध्वामध्ये अर्थात्‌ 
मायातत््वापासून प्रथ्वीतत्त्वापर्यतच्या या विश्चामध्ये स्वतः भेदव्याप्तीचा 
स्वीकार करून सृष्टी-संहार आदि करीत असतात. श्रीशिवांच्या या रूपाचे 
नाव “श्रीअनंतभडारक '' हे आहे.) त्यावे्छी श्रीभगवान्‌ कलातत्त्वाच्या 
द्रारा या प्रमात्यांमध्ये किवा जीवांमध्ये अंशतः चेतनेचा संचार करून घेत 
असतात आणि हे प्रमाता किंवा जीव प्राकृतिक प्रतिविधानानुसार स्थूल 
शरीरे धारण करून विचित्र योनींमध्ये भटकत राहतात. अशाच प्रमात्यांना 
किवा जीवांना दुसच्या शब्दामध्ये “संसारी जीव किवा पशु" असे म्हटलेले 
आहे. विषयपिपासेला अर्थात्‌ विषयतृष्णेला विषयोपभोगाच्या द्रारा शांत 
करणे हे अशा जीवांचे कर्तव्य बनून राहते. याचा परिणाम असा होतो को, 
हे जीव प्रतिक्षण परमेश्चराच्या निग्रहशक्तौीच्या घोरतर प्रभावामध्ये पडून 
कामिनी अर्थात्‌ स्त्री आणि कांचन अर्थात्‌ सोने किवा पैसा यांना सवोत्कृष्ट 
तसेच उपादेय किवा ग्राह्य किंवा स्वीकार्य समजत असतात. असे जीव 
कधीही आत्मचितनाकडे प्रवृत्त होत नाहीत. कामिनीकांचन यांनाच जीवनाचे 
परमलक्ष्य समजल्यामुके अशा जीवांना किंवा प्रमात्यांना “बुद्ध ” असे 
म्हटले जाते. 

३) प्रबुद्ध प्रमातृवर्ग :- या विषयाचे विवेचन “मालिनीविजयोत्तर- 
तंत्र" (१.४२-४५) तसेच “स्वच्छदतंत्र ” (१९.११२-१२०) या ग्रंथांमध्ये 
पाहावे. श्रीभगवान्‌ हे परमकारुणिक अर्थात्‌ परमदयान्र आहेत. यामुढे 
या श्रीभगवंतांच्या शक्तिपातामुके किवा कृपेमुके कोणत्याही वेव्ठो एखाद्या 
प्रमात्यामध्ये किवा जीवामध्ये अकस्मात्‌ अशी योग्यता निर्माण होते को, 
त्या जीवाच्या अंतःकरणातीठ तमामध्ये किवा अंधकारामध्ये दिव्य अशा 
श्रीशांकरभक्तीची किरणे स्वयं प्रवेशतात. याचा परिणाम म्हणून सर्वप्रथम 
अशा जीवाच्या हदयामध्ये संसारातील किवा जगतामधील विषयांच्या 





स्यद्‌ शास्त्र २२९ 
नन ~~ 





विषयी अरुचौ उत्पन्न होत असते. त्या जीवाच्या सदज्ञानावर पसरलेले 
मायीय आवरण दूर होऊ लागते आणि तो जीव स्व कृत्रिम संबधांना 
इद्रनलाप्रमाणे अनभवृू लागतो. श्रीगुरुकृपेने असा जीव आत्मानुसंधान 
करण्याकडे प्रवृत्त होतो. जेव्हा या जौवाची आत्मजिज्ञासा तीव्रतर रूप 
धारण करते तेव्हा भगवान्‌ श्रीचंद्रमौट्री स्वयं श्रीगुरूचे रूप धारण करून 
त्या जीवाला श्रीशांकरमार्गामध्ये दीक्षित करून देतात. असा कृपाप्राप्त 
जीव प्रबुद्ध भावाच्या कनिष्ठ भूमिकेतून बाहेर निघून सुप्रबद्ध भावाच्या 
उच्चतर भूमिकेमध्ये प्रविष्ट होत असतो. अशा कृतार्थं प्रमात्याला किंवा 
जीवाला शैवशब्दामध्ये "प्रवृद्ध प्रमाता” असे म्हणतात 

४) सुप्रबुद्ध प्रमातृवगं :- या विषयाचे विवेचन “मालिनीविजयो- 
त्तरतंत्र” (१.४६-४७) तसेच “स्वच्छंदतंत्र " (११ -१२१-१२५) या ग्रंथांमध्ये 
पाहावे. प्रबुद्ध प्रमाता किवा जीव अनथक प्रयत्न अर्थात्‌ न थकता केलेले 
प्रयत्न आणि निश्चल तसेच पवित्र भक्तीच्या द्वारा प्रसन्न करून घेतठेल्या 
श्रीशंकरस्वरूप श्रौसदररूकड्न शैवी दीक्षा प्राप्त करून घेत असतो असा 
जीव किवा प्रमाता योगमार्गावर अग्रेसर होत सुप्रबुद्ध अवस्थेमध्ये प्रविष्ट 
होत असतो. अशा सुप्रबुद्ध जीवाला उत्कृष्ट तसेच अवर्णनीय तुर्यारूप 
शाक्तभमिकेची अखंड अनुभूती प्राप्त होत असते. असा प्रमाता किवा 
जव श्रीभगवंतांच्या तीत्रतम शक्तिपाताच्या प्रभावामुक्छे एका अनिर्वचनीय 
भूमिकेवर पोहोचलेला असतो. वर्ण, पद, मंत्र, कला, तत्त आणि भुवन 
या सहा मार्गान अतिगत ्ाल्यामुके अर्थात्‌ पलीकडे गेल्यामुढे पूर्णपणे 
विरज, विमल आणि शांत अशी ही भूमिका आहे. संक्षेपाने केव इतकेच 
म्हणणे पर्याप्त आहे कौ, सुप्रवद्ध योगी हा साक्षात्‌ श्रीशिवभावावर पोहोचलेला 
प्रमाता किंवा जीव असून या योग्याला प्रत्येक अवस्थेमध्ये प्रतिक्षण आणि 
प्रत्येक दिशेमध्ये आनंदरसाने परिपूर्ण अशा केव श्रीशिवभावाची अनुभूती 
त्रिकालाबाधित रूपामध्ये होत असते, 

इतक्या गोष्टी समजून घेतल्यानंतर वाचक किंवा अभ्यासक स्वतः या 
निष्कर्षावर पोहोचत असतो की, प्वुद्ध योगी हाच श्रीगुरूपदेशासादी 
उपयुक्त अर्थात्‌ योग्य पात्र आहे. अबुद्ध तसेच बुद्ध प्रमाता किंवा जीव 
उपदेशास पात्र असत नाहीत; कारण हे प्रमाता किंवा जीव हे प्रमाद अर्थात्‌ 








(न निःष्यंद दुसरा 
निष्काठजीपणाच्या मदिरेच्या नशेमध्ये धुंद होऊन कधीही आत्मचितनाकडे 
प्रवृत्त होत नाहीत. केवर त्या प्रमात्यामधील कोणाला स्वतः श्रीभगवंत 
उदयास आण्‌ इच्छित असतील किवा प्रबुद्ध करू इच्छित असतील तर 
दुसरी गोष्ट आहे . सुप्रबुद्ध योग्याला उपदेश देण्याची आवश्यकता नसते; 
कारण साक्षात्‌ श्रीशिवभावावर स्थित असलेल्या व्यक्तौला उपदेश देण्याचे 
प्रयोजन काय आहे .।।१७।। 

पै ओ ओर ओ तै 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

अशा प्रकारे अप्रबुद्ध बहिर्मुख (बाह्य) व्यापारांचा प्रतिरोध आला 
असता ज्ञान होणान्या आत्म्याची सिद्धी होत नसतानाही अभावाची निश्चितौ 
करतो असे सांगून सुप्रबुद्ध आणि अप्रबुद्ध हे दोघेही कशा प्रकारे आत्म्याला 
समजावून अथवा जाणून घेतात ते या कारिकेत सांगितले आहे. 

स्पष्टीकरण :~ या प्रकरणाचा विषय असणाच्या “स्व "भावाची जी 
उपलब्धी म्हणजेच कोणत्याही आवरणांनी रहित असा प्रकाश आहे तो 
सांगितठेल्या दृढ अशा वचनामुे सुप्रबुद्धाच्या म्हणजेच अप्रबुद्ध संस्कारांचा 
अभाव असणाय्या जाग्रत, स्वप्र आणि सुषुप्ी या तीनही अवस्थांमध्ये 
सतत नित्यच असतो म्हणजेच तो आदि, मध्य आणि अंती अव्यभिचारी 
म्हणजेच अनपायी अर्थात्‌ क्षय न होणारा असतो. अशा प्रकारे हा प्रकाश 
श्रीशंकरात्मक स्वस्वभावत्वाने स्फुरतो असा त्याचा अर्थं आहे. दुसरा 
म्हणजेच जो अप्रबुद्ध आहे त्याला आदि म्हणजेच परत त्या द्शांच्या 
म्हणजे स्व-उचित-संविद्रूपाच्या उदयाच्या इच्छेच्या वेव्टी तो प्रकाश प्राप्त 
होतो आणि शेवटी चैतन्यस्वरूप अशा स्थितीच्या विश्रांतीने युक्त अशा 
अंतर्मुखत्वाच्या वेव्टी प्राप्त होतो. परंतु स्व ला योग्य अशा अर्थाचे 
प्रकटन होत असणाच्या स्थितिरूप मध्यपदात (हा प्रकाश) प्राप्त होत 
नाही. यादृष्टीने “ श्रीशिवदृष्टि” या ग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 

यावत्समग्रज्ञानाग्रज्ञातृस्पर्शदशास्वपि । 
स्थितैव लक्ष्यते सा तु तद्विश्रान्त्याथवा फले ।।२।५।। 
अर्थ :- ती (शक्ती) ज्ञात्याच्या अस्तित्वात सर्वं ज्ञानाच्या उगमाच्या 


वेरेला किंवा फलामध्ये विश्रांती घेत असलेली दिसून येते अथवा जाणवृून 
येते. ४. 





स्पदशास्त्र २३१ 


भद्श्रीकल्टांनीही स्वतःच्या टीकेत “तदाद्यन्ते'' या पदांची अशौच 
व्याख्या केली आहे. भद्श्रीकलटांची वृत्ती अपेक्षून आम्ही त्या वृक्त्यक्षरांच्या 
अनुरोधाने अत्यंत स्पष्ट अशा सूत्राच्या अर्थाची क्रिष्ट किचकट कल्पनांनी 
व्याख्या करण्यात अशिक्षित आहोत; कारण ज्याला प्रकाशरूप तत्त्वाचे 
यथार्थ ज्ञान लेले नाही अशा अप्रबुद्ध साधकाला त्याचे ज्ञान आदि व 
अंतीच होत असते. त्यामुकेच तो साधक येथे अर्थात्‌ या ज्ञानाच्या प्राप्तीत 
अधिकारी असून तो स्पंदशास्रातल्या सिद्धान्तांच्या उपदेशांनी सुप्रबुद्ध 
होतो. हेच कारिका क्रमांक २१, २५, ३४ आणि ४४ याही ठिकाणी 
सांगितङे. या ठिकाणी जागरादि तीन पदांमधल्या आदि व अंतकोटीप्रमाणे 
अर्थवसायात्मक अर्थात्‌ पदार्थाचे निश्चितीकरण करणात्या मध्यपदालाही 
तर्याभोगमय करण्यासाठी व प्रबुद्धाला सुप्रबुद्धता येण्यासाठी उपदेश प्रवृत्त 
ञ्ाला आहे. आणि पुढे ह्याचा निर्णय सांगतील. त्याचप्रमाणे, 
““जाग्रत्स्वप्रसुषुप्रभेदे तुर्याभोगसम्भवः। 1७।।, त्रिषुचतुर्थ तैलवदा- 
सेच्यम्‌।।, त्रितवभोक्ता वीरेशः।।९।९९।।'' हे “ श्रीशिवसूत्र"” या 
ग्र॑थामध्ये असेच सांगितठे आहे . ।।१७।। 

2.2. 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरजनी टीका :- 

पु्वीं सांगितठेल्या देहादि व्यतिरिक्त असणाग्या आत्मतत्त्वाचे युक्तोने 
आणि स्वानुभूतीने प्रतिपादन करून आता त्याच्या प्राप्तीसाठी उपायांचा 
उपदेश(ज्ञान) प्राप्त करून सुप्रबुद्ध, प्रबुद्ध आणि अप्रबुद्ध इत्यादि तीन 
प्रकारच्या मानवांमध्ये कोण प्रकृतोपदेशाधिकारी असतो ? या शंकेला 
उत्तर देताना “तस्योपलब्धिः सततं ..... 1 ।१७।। "' ही करिका सांगितलो 
आहे. 

सुप्रुद्ध योगी सर्वव्यापक चिद्रूप स्वभावात राहणारा परमततत्व-परमेश्वराची 
उपलब्ध म्हणजेच आत्मानुभूती, जाग्रत, स्वप्र आणि सुषुप्ी या तीनही 
अवस्थां मध्ये अखंड आणि एकरसतेने अविरत घेत असतो. या सुप्रबुद्ध 
योग्याची ही आत्मानुभूती कधीही व्यभिचरित होत नाही. दुसव्या प्रकारचे 
प्बुद्धयोगी हे जाग्रदादि तीनही अवस्थां मध्ये आत्मस्वभावाचा अनुभव घेत 
असतात. परंतु तुर्यावस्थेत त्यांची दृढ स्थिती होत नाही. त्यांना तुर्यावस्थेची 
प्राप्ती ही श्रीसटुरूच्या उपदेशामुकेच होते. त्यामुरे सुप्रबुद्ध योग्याला 
कोणत्याही प्रकारच्या उपदेशाची आवश्यकता नसते. त्याची आत्मस्वरूपात 








२३२ निष्यंद दुसरा 


प्रतिक्षण स्थिती ही स्वाभाविकपणेच प्राप्त ्ञाटेली असते. त्या व्यतिरिक्त जे 
अन्य योगी आहेत त्यांना तत्तवज्ञांच्या किवा श्रीगुरूच्या उपदेशाची नितांत 
आवश्यकता असते. ।।१७।। 
भ ह अ ओह अ 
ज्ञान-ज्ञेय-स्वरूपिण्या शक्त्या परमया युतः। 
पदद्वये विभुभाति तदन्यत्र तु चिन्मयः ।।१८ ।। 

अन्वयार्थं :- 

विभुः - सर्वव्यापी ईश्वर, (“चिन्मयमृतीं आत्मा" - श्रीरामकंठ,) 
ज्ञान-ज्ञेय-स्वरूपिण्या :- ज्ञान व ज्ञेय (ज्ञेय ~ शब्द, रूप इत्यादि व 
सुखादि अनंत विषय - श्रीरामकंठट) स्वरूपी, परमया - अत्यंत श्रेष्ठ, 
(अत्यद्भुत रूप असल्यामुढे सर्वश्रेष्ट - श्रीरामकंठ), शक्तया :- शक्तीने, 
युतः - युक्त असलेला, पदद्वये ~ जागृती व स्वप्र या अवस्थात, 
भाति- प्रकाशतो, म्हणजे “ ज्ञान रूपाने तो स्वप्र या अवस्थेत व ज्ञेय 
या रूपाने तो जाग्रत अवस्थेत अनुभवास येतो, तु (पण), तदन्यत्र - 
त्या व्यतिरिक्त इतर म्हणजे सुषुप्त व तुर्या या अवस्थांत तो, चिन्मयः 
- चिद्रूप असल्याचा, चिद्रूपत्वाने (-प्रतीतीस येतो .) | ।१८ ।। 

अथं :- सर्वव्यापी ईश्वर किवा चिन्मयमूतीं आत्मा ज्ञान व ज्ञेय 
अर्थात्‌ शब्द, रूप इत्यादि तसेच सुखादि अनंत विषयस्वरूपी असून 
अत्यंत श्रेष्ठ शक्तीने युक्त असतो. सर्वव्यापी ईश्वर हा जागृती व स्वप्र 
या अवस्थांमध्ये प्रकाशतो. ईश्वर हा ज्ञानरूपाने स्वप्र या अवस्थेत व 
ज्ञेयरूपाने जागृत अवस्थेमध्ये अनुभवावयास येतो. त्या व्यतिरिक्त इतर 
म्हणजे सुषुप्ती व तुर्या या अवस्थेमध्ये तो चिद्रूपत्वाने प्रतीतीस 
येतो. । 1१८ ।। 

2.2.32. 

श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 

ज्ञान वब ज्ञेयरूपाने परब्रह्म नटले आहे. ज्ञानरूपाने म्हणजे “मी 
आहे, " हे जाणण्याची शक्तौही तोच बनला आहे. अर्थात्‌ हे सर्व विश्च 
त्याचो शक्तौच आहे. खरोखर हे विश्च विश्च नसून परब्रह्माची शक्तीच 
आहे. सारांश विश्च हे परब्रह्मच आहे अशी भावना ठेवावी. 

परमेश्वर स्वतःच्या मायेच्या क्षेत्रज्ञ स्वरूपाने स्वतःला नानारूपाने 


स्यंदशस्त्र | क 
न / 
भासमान करीत असतो. तो स्वतःहून कधीही वेगव्छ्या नसणाच्या अशा 
पराशक्तीला ज्ञान व ज्ञेय भावाने भासवीत असतो. यामुक्ेच जीवाला 
जागृत व स्वप्रावस्थेत त्याचा अनुभव येत असतो. हेच त्या शक्तीचे 
्रष्ठत्व होय. ती स्वतःच्या चैतन्याच्या स्वरूपाची प्रकाशमानता नष्ट न 
करता ज्ञान व ज्ञेय या रूपाने भासमान होत असते 

सुषुप्ती व तुरीय अवस्थेमध्ये मायेच्या अंध :कारामुखे जीवाचे 
श्रीपरमेश्वरांशी अभित्नत्व नष्ट होते. वास्तविक त्या अवस्थांमध्ये द्रैताची 
भावना खरोखरोच नष्ट पावलेली असते व चैतन्यरूप ज्ञानमय अशा 
खया स्वरूपाचा साक्षात्‌ अनुभव आपणास येत असतो. त्या दोन्ही 
अवस्थांमध्ये आपण ज्ञानस्वरूप असतोच हे समजण्याची जरूरी नाही. 
परतु जागृत व स्वप्रावस्थेमध्ये अशी सावधानता ठेवावयास हवी को, 
आपल्याला ज्ञान व ज्ञेय रूपाने चिच्छक्तीचेच भान होत असते म्हणून 
ज्ञान व ज्ञेय ही चिच्छक्तीच आहे. चिच्छक्ती ही ज्ञानस्वरूपानेच असते 
म्हणून आपण चैतन्यमय आहोत. याचा अर्थच असा की, जागृत, 
स्वप्न, सुषुप्तौ व तुरीय या चारी अवस्थेमध्ये आपण चैतन्यस्वरूपच 
म्हणजे परमेश्वररूपच आहोत, याचा अनुभव आपल्याला येत असतो 
व्यवहारामध्ये ईश्वराने कल्पिलेल्या या सृष्टीची दृढता जास्त होत असते 
स्वप्रावस्थेमध्ये क्ेतरज्ञानैच सृष्टी उत्पन्न केली असल्याकारणाने ती 
आपल्याला अदृढ व चंचल वाटत असते. सुषुप्ती अवस्थेमध्ये चिन्मात्ररूप 
हे सत्यत्वाने असूनसुद्धा मोहामुव्े मीच ते स्वरूप आहे हा अनुभव 
नसल्याने परमेश्वर तत्तव नाहीच असे वाटत राहते, परंतु तुरीयावस्थेमध्ये 
परमात्मस्वरूपाचीच सत्ता आहे याची खरोखर जाणीव होत असते, या 
कारणान व्यवहारामध्ये निरनिराव््या शास्त्राच्या चार अवस्थेच्या 
अभिमान्यांना विश्वात्मा, तैजसात्मा, प्रज्ञात्मा व तुरीयात्मा अशी नावे 
प्राप्त ्ञाली आहेत. अशा प्रकारचा उपदेश प्रबुद्ध जीवात्म्यालाच होऊ 
शकतो. अप्रबुदधांना उपदेशाचा संस्कारसुद्धा होऊ शकत नाही. त्यांना 
वर सांगितलेला अभ्यासच करता येणे शक्य नाही, 

चिद्रूप श्रीपरमात्मा सर्वत्र परिपूर्णं आहे ब तो अत्यंत उत्कृष्ट 
सामर्थ्याने युक्त आहे. तो जागृत व स्वप्रावस्थेत दैदीप्यमान असतो 
ज्ञान व ज्ञेय या दोन्ही गोष्टी त्याच्या शक्तीच आहेत, ही शक्ती या दोन्ही 
अवस्थेत दोन प्रकारचे कार्य करते. ती दोन प्रकारांनी उत्यत्न होते था 








| 

। 

| 

| 

| २३४ निष्यंद दुसरा 
| त. 


| दोन अवस्थांना सोडून सुषुप्ती ब तुरीय या दोन्ही अवस्थां मध्ये ती शक्ती 
चिन्मात्र रूपानेच राहते; कारण तेथे ज्ञेय असत नाही, केवर ज्ञानस्वरूपच 
| असते. प्रश्र असा आहे कौ, गुणस्पंदादि अनेक पदार्थ उपलब्ध असताना 
परमेश्चराची उपलब्धी कशी होते ? या शंकाकलंकाचे परिमार्जन पुढील 
| कारिकेत केले आहे. ।।१८।। 
भह अ तह तह ॐ 
| श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 
स्पष्टीकरण :- जागृती व स्वप्र या अवस्थेतील आपला व्यवहार 
भेदटृष्टीने होत असतो. त्यात ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय अशी त्रिपुरी नेहमी 
अनुभवास येते. पैकौ ज्ञाता हा जीवरूपाने वावरणारा आत्माच होय. 
| | याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. या कषेत्रज्ञाची शक्तौच ज्ञान व ज्ञेय या रूपाने या 
अवस्थाद्रयात स्फुरण पावत असते. हाच व्यवहार होय. यात शक्तीला 
| प्राधान्य असलेले दिसून येते; पण सुषुप्री आणि तुर्या या अवस्थांत 
ज्ञानज्ञेय हा भेद नाहीसा ्ाठेला असतो.व शक्ती लीन ्ाठेली असते. 
त्यामुके केवल चिन्मय ज्ञातृत्व हेच त्या दोन अवस्थात स्फुरत असते. 
जागृती ब स्वप्र या दोहोतही ज्ञानज्ञेयभेद कायमच राहत असेल तर मग 
त्या अवस्था एकच का मानू नयेत ? तसेच सुषुप्री व तुर्या या दोन्हीत 
चिन्मयताच असेर तर मग त्याही दोन अवस्था एकच का नसाव्यात ? 
| अशी शंका येथे येणे शक्य आहे. यावर उत्तर असे कौ, जागृतीतील 
| ज्ञानज्ञेयभेद स्थिर असतो तर स्वप्रातील हा भेद जीव परिकल्पित असल्याने 
| अस्थिर असतो. तसेच सुषुप्रीमध्ये व तुर्येत चिन्मयताच प्रकाशत असली 
| तरी सुषुप्तीतील चिन्मयता मोहाने आवृत असल्याने तेथे जीवाला अहंप्रत्ययाचा 
। आनंदमय अनुभव येत नाही, उलट तुयत मोहाचे आवरण नसल्याने 
अहप्रत्ययाचा आनंद अनुभविता येतो. ।।१८।। 
॥ कहै मैः मैः 
श्रीभटदरकल्लट वृत्ती : - 
अवस्था भेदामध्ये स्वरूपाची अभेद अवस्था 
या सूत्र क्रमांक १८ मध्ये अनुभूतीच्या टृष्टिकोनातून जाग्रत्‌, स्वप्र, 
सुषुप्तो आणि तुर्य अवस्थांमध्ये स्वभावाची उपलब्धी किंवा प्राप्ती 


स्पंदशास्त्र २३५ 





कोणकोणत्या रूपामध्ये होते या रहस्याला अनावृत केले जाणार आहे. 

वृत्ती :- जागृत आणि स्वप्र या दोन अवस्थांच्या अवस्थागत द्विरूपतेचा 
आधार हा आहे की, पहिल्या अवस्थेमध्ये संबेदनाचे रूप ज्ञेय असून 
दुस्या अवस्थेमध्ये ज्ञान हे रूप आहे. याच्या प्रतिकूल सुषुप्ती आणि तुर्या 
नावाच्या दोन अवस्थांमध्ये स्वभावाची अनुभूती विशुद्ध चिन्मात्ररूपामध्ये 
होत असते. या दोन अवस्थांमध्ये स्वभावाची उपलब्धौ किंवा प्राप्ती 
चिद्रूपतेशिवाय अन्य कोणत्याही रूपामध्ये होत नाही. ।।१८।। 

विवरण :- जाग्रत्‌ आदि अवस्थांच्या सर्वसामान्य लौकिक रूपावर 
प्रथम प्रकाश टाकलेला आहे. (सूत्र क्रमांक ३ चे विवरण पाहाबे.) हेही 
म्हटले गेलेले आहे कौ, प्रत्यक्षात हे अवस्थाभेद ओपचारिक आहेत; 
कारण या सर्वाचा अनुभविता अर्थात्‌ वेदक किवा ज्ञाता अर्थात्‌ अनुभव 
घेणारा जीव हा एकच असतो. आता येथे केवक्छ इतका विचार करणे 
आवश्यक आहे की, आध्यात्मिक दृष्टिकोणाने या अवस्थां ची स्वरूपगत 
वैशिष्ट्ये कोणती आहेत आणि यामध्ये शक्तौची स्पंदना किवा स्फुरण 
कोणकोणत्या रूपामध्ये विलासमान किंवा क्रौडारत होत असते ? 

मुख्य जाग्रत्‌ अवस्था :-~ (मुख्य अवस्था असे म्हटल्यावर इतर 
अवस्थांशी संकर न आलेले अवस्थेचे विशुद्धरूप हे अभिप्रेत असते. जसे 
मुख्य जाग्रत अवस्था हे जाग्रत्‌-जाग्रत्‌, जाग्रत्‌ -स्वप्र इत्यादि अवस्थांना न 
म्हणता केव विशुद्ध जाग्रत्‌ अवस्थेलाच दिलेले नाव आहे. “मेयभूमिरियं 
मुख्या जाग्रदाख्या ..... ।। तंत्रालोक ९०.२४०” मुख्य जाग्रत्‌ 
अवस्था पूर्णरूपामध्ये प्रमेय भूमिका आहे अर्थात्‌ सिद्ध भूमिका आहे असे 
अनुभवी सिद्ध पुरुषांचे कथन आहे. यामध्ये संवित्‌-भटारिका अर्थात्‌ 
विमर्शशक्ती अर्थात्‌ श्रीभगवंतांची स्वतंत्रशक्ती ही प्रमेय भूमिकेवर उतरून 
जगतामधील प्रमेय (ज्याचे यथार्थं ज्ञान करून घ्यावयाचे आहे तो पदार्थं 
किंवा वस्तु), प्रमाण (यथार्थ ज्ञान करून घेण्याचे साधन), प्रमाता (यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करून घेणारा कर्ता अर्थात्‌ ज्ञाता किंवा पशुवर्गं किवा जीव) 
आणि प्रमा (यथार्थ ज्ञान) यांच्या विचित्रतेने भरलेल्या प्रमेय विश्वाच्या 
रूपामध्ये स्पंदायमान किंवा स्फुरणशील आहे. (या प्रमाता शब्दाचा अर्थ 
संसार भूमिकेवर स्थित असलेला पशुवर्ग असा आहे. संसारामधील किवा 
जगतामधील पशुवर्गं हा चेतन असूनही विश्चात्मक संवित्च्या अर्थात्‌ 








२३६ निःष्यंढ दुसरा 





शक्तीच्या पेक्षा प्रमेय किवा ज्ञेय किवा वेद्य वर्गामध्ये अंतर्भूत होत असतो.) 
शास्त्रीय शब्दामध्ये या अवस्थेला अधिष्ठेय अवस्था असे म्हणतात. या 
अवस्थेमधीठ स्थितीचे वर्णन करताना ““तंत्रालोक" या ग्र॑थात असे 
म्हटठे आहे की- 
तथा हि भासते यत्तत्नीलमन्तः प्रवेदने। 
सङ्ःल्परूपे बाह्यस्य तदधिष्ठातृबोधकम्‌। । 
यत्तु बाह्यतया नीलं चकास्त्यस्य न विद्यते। 
कथञ्चिदप्यधिष्ठातृभावस्तञ्चाग्रदुच्यते । ।९०.२३४-३५ । । 
याचा अर्थं असा आहे की, संकल्परूपाने अंतःप्रवेदनात म्हणजे 
अंतःकरणात विशेषत्वाने जाणविणारा जो नीर (प्रकाश) भासित होत 
असतो तोच बाह्य नीटप्रकाशाचा बोध करणारा असतो. तो बोध करणारा 
असल्यामुके तोच अधिष्ठाता आहे. जो नीर बाहेरील व्यवहारात निराव्स्या 
रूपाने भासित होत असतो तो अधिष्टेय आहे. त्यात कोणत्याही प्रकाराने 
अधिष्टेयभावाचे प्रकल्पन अर्थात्‌ स्थिर करणे शक्य होत नाही. जी अधिष्टेय 
दशा आहे तीच जागृत अवस्था आहे. 
मनामध्ये अंतःसंकल्पात्पक संवेदनाच्या रूपामध्ये भासमान होणाच्या 
घट-पट आदि वेद्य किंवा ज्ञेय किवा प्रमेय पदार्थाच्या द्राराच बाहेरील 
स्थूल घट-पट आदि वेद्य किवा प्रमेय पदार्थाचे अवभासन किंवा प्रकाशन 
होत असते. हेच कारण आहे की, मानसिक संकल्परूप घट-पट आदि 
वेद्यभाव हे अधिष्ठात्याच्या पदवीवर आणि या वेद्यभावांच्या द्रारा अवभासित 
किवा प्रकाशित होणारे बाह्य स्थुल घट-पट आदि वेद्यभाव अधिष्टेय 
अर्थात्‌ प्रशासकोय पदवीवर स्थित आहेत. जागृत अवस्थेमध्ये 
अंतःसंवेदनाच्या रूपामध्ये वर्तमान वेद्य पदार्थाचे बाह्य स्थुल वेद्य पदार्थाच्या 
रूपात प्रकाशित होणे आवश्यक आहे; कारण तेव्धाच या अवस्थेची 
सार्थकता मानली जाते. याच कारणाने या अवस्थेला प्रतिक्षण अधिष्टेय- 
अवस्था असे म्हटले जाते. या दृष्टीने “ तंत्रालोक'' या ग्र॑थात असे म्हटले 
आहे की - 
यदधिष्ठेयमेवेह नाधिष्ठात् कदाचन । 
संवेदनगतं वेद्यं तज्चाग्रत्समुदाहतम्‌।।९०.२३९।। 
याचा अर्थं असा कौ, जागृत अवस्था हीच नेहमी अधिष्टेय म्हणजे 


स्पंदढशास्र न 
र 
अधिष्ठान करण्यास योग्य असते. ही अवस्था कधीही अधिष्ठातृ अर्थात्‌ 
अधिष्टानयुक्त अवस्था बनू शकत नाही. या अवस्थेमध्येस्पंदमयी विमर्शशक्ती 
अर्थात्‌ विचारशक्त ज्ञेयरूपामध्येच विलासमान अर्थात्‌ क्रौडारत राहते. 
यामुकछे सावधान पुरुषांना ज्ञेयतेमध्येच स्वरूपाची अनुभूती होत राहते. 
मुख्य स्वप्र अवस्था : - मुख्य स्वप्रावस्थेमध्ये संवित्‌ भदारिका अर्थात्‌ 
विमर्शशक्ती अर्थात्‌ विचारशक्ती वैकल्पिक अर्थात्‌ अनिश्चित ज्ञानरूपामध्ये 
स्पंदित होत असते. या दृष्टीने “तंत्रालोक " या ग्र॑थात असे म्हटले आहे 


की - 
यत््वधिष्ठानकरणभावमध्यास्य वर्तते । 
वेद्यं सत्पूर्वकथितं भूततत्त्वाभिधामयम्‌। 
तत्स्वप्रो मुख्यतो ज्ञेयं तत्तव वैकल्पिके पथि।। 
।।९०.२४७-४८।। 
याचा अर्थं असा आहे की, (स्वप्र ही जागृत अवस्थेनंतरची अवस्था 
असून त्याची चार वैशिष्ट्ये आहेत.) ही अवस्था अधिष्टानाच्या साधनभावात 
अध्यस्त म्हणजे आरोपित केठेली राहते. ही वेद्य असते. ही वेद्य असली 
तरी भूततत्त्वाभिधानमय असते. ही वैकल्पिक मार्गात ज्ञेय होते 
ही संवित्‌ भटारिका जाग्रत्‌ अवस्थेच्याच घट-पट आदि ज्ञेय पदार्थाना 
मानसिक संकल्परूपामध्ये अशा प्रकारे सुस्पष्ट रूपामध्ये अवभासित 
अर्थात्‌ प्रकाशित करून घेत असते की, जण्‌ प्रमाता जाग्रत्‌ अवस्थप्रमाणे 
बाह्य इद्रियांच्या द्वारा या ज्ञेय पदाचे ग्रहण करून घेत आहे, या दीने 
"त॑त्रालोक'' ग्र॑ंथात असे म्हटले आहे की - 
मानभूमिरियं मुख्या स्वप्रो ह्यामशत्मकः। ।९०.२५६।। 
शास्त्रानुसार जाग्रत्‌ अवस्थेला ज्ञेयप्रधानतेमुके “प्रमेय पद्‌" असे 
म्हणतात. स्वप्रावस्थेला वैकल्पिक ज्ञानप्रधानतेमुठे "प्रमाणपद " असे 
म्हणतात. स्वप्रावस्थेमध्ये “मेयच्छायावभासिनी मानप्रधाना स्वप्रा- 
वस्थेयमित्यर्थः।। तंत्रालोकविवेक १०.२४८।।' असते, याचा अर्थ 
असा आहे कौ, यानुसार अनुभवित्याचे अर्थात्‌ अनुभव घेणाच्या पुरुषाचे 
मानसिक संकल्प, स्थूल घट-पट इत्यादि वेद्य पदार्थाच्या वास्तविक किंवा 
खन्या स्थितीच्या अभावामध्येही संकल्परूपामध्ये या पदार्थाच्या छायेला 








२३८ निःष्यंद दुयरा 





अवभासित किवा प्रकाशित करीत असतात. परिणामतः ही गोष्ट स्पष्ट 
आहे की, स्वप्रावस्थेमध्ये जाग्रत्‌ अवस्थेपर्यत अनुभवास येणार वेद्य किंवा 
ज्ञेय किंवा प्रमेय पदार्थ बाह्य स्थुल रूपामध्ये वर्तमान नसतानाही मानसिक 
संकल्परूपामध्ये अर्थात्‌ ज्ञानरूपामध्ये वर्तमान राहतात. याच कारणामुटे 
या अवस्थेचे दुसरे शास्त्रीय नाव “ अधिष्ठान अवस्था” असे आहे. 
सावधान अर्थात्‌ जागरुक पुरुषांना या अवस्थेमध्ये वैकल्पिक ज्ञानरूपामध्येच 
स्पंदायमान अर्थात्‌ स्फुरण पाबणाव्या स्वरूपाची अनुभूती प्राप्त होत 
असते. 

मुख्य सुषुप्री अवस्था :- येथे सुषुप्तौ शब्दाचा अर्थं ^'पूर्णस्वाप" 
असा असला तरीही आध्यात्मिक स्तरावर “सुषुप्त " या शब्दाचा अर्थ 
“प्रगाढ निद्रा" असा नाही. योगाच्या प्रक्रियेनुसार ही समाधी अवस्था 
आहे. या दृष्टीने “तंत्रालोक'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 

अनुभूतौ विकल्पे च योऽसौ दृष्टा स एव हि। 
न भावग्रहणं तेन सुष्ठु सुप्तत्वमुच्यते ।।९०.२५८.५९।। 

याचा अर्थं असा आहे की, प्रमाता म्हणजे जीव आपल्या अनुभूतीच्या 
बव्ठावर जागृत अवस्थेतही वेद्याच्या बाह्यसत्तेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतो. 
विकल्प अर्थात्‌ स्वप्रातही तो बाहेरच्या प्रमाणेच दर्शन घेत असतो. द्रष्टा 
तेथेच राहतो. तो भावरूप प्रमेय व ग्रहणरूप प्रमाण होत नाही. ज्यावेन्ी 
द्रष्टा आत्मस्थ राहतो त्या दशेला सुषुप्तौ अवस्था असे म्हणतात. 

या अवधीमध्ये जाग्रत्‌ तसेच स्वप्र या अवस्थांचा अनुभव घेणारा 
प्रमाता अर्थात्‌ अनुभविता हाच चिन्मात्र रूपामध्ये अवस्थित राहतो आणि 
जाग्रत्‌ अवस्थेमध्ये ज्ञेयरूप तसेच स्वप्रावस्थेमधील वैकल्पिक ज्ञानरूप 
वेद्य पदार्थाना ग्रहण करण्याविषयी पूर्णपणे सुप्त अर्थात्‌ विमुख होत 
असतो. या दृष्टीने “तंत्रालोक'' या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - 

यत्त्वधिष्ठातृभूतादेः पूर्वोक्तस्य वपुरधरुवम्‌। 

बीजं विश्वस्य तत्तृष्णीभूतं सौषुप्तमुच्यते । ।९०.२५७.५८ । । 

याचा अर्थ असा आहे की, वेद्याच्या छायेचा अवभास प्राणादि आणि 
संकल्पादींच्या संस्पर्शाच्या कारणामुटे चेतनायमान होतो. तो मेयात अधिष्ठान 
आहे हे मानणे आवश्यक आहे. बीज हे विश्वाच्या उह्लासाचे प्रशांत 


स्ंदशास्त्र २३९ 





श्रीशिवत्व आहे . या अवस्थेला सौषुप्त संज्ञाने संबोधरे जाते. 
परिणामतः या कालामध्ये तोच याआधी बणिलेला अधिष्ठातृरूपामध्ये 
अर्थात्‌ अंतःसंवेदनाच्या रूपामध्ये असणारा प्रमेयभाव हा बाह्य प्रमेय- 
विश्वाच्या बीजाप्रमाणे संस्काररूप बनून जण गाढ ञ्मोपेत असल्याप्रमाणे 
पड्न राहतो. याचा अर्थ असा आहे कौ, सुषुप्ती कालामध्ये वेद्यता किवा 
ज्ञेयता ही पूर्णपणे नाहीशी होऊन चिन्मात्ररूपतेमध्ये लय पावत नाही. 
उलट तावत्कालापर्यत संस्काररूपामध्ये वर्तमान राहत असते. हेच कारण 
आहे की, सुषुप्ती काल व्यतीत होताच अंतःसंबेदनामध्ये पुन्हा वेद्यतेचा 
किवा ज्ञेयतेचा उदय होत असतो. “मुख्या मातृदशा सेयं सुषुप्ताख्या 
निगद्यते ।। तंत्रालोक १०.२६० अशा रीतीने शास्त्रकारांनी या 
अवस्थेला “मुख्य मातृदशा " असे म्हटलेले आहे; कारण यामध्ये 
तावत्कालापर्यत ज्ञेयरूपता आणि वैकल्पिक ज्ञानरूपतेचा सवं क्षोभ शांत 
्ाल्यामुढे प्रमाता किंवा ज्ञाता अथवा जीव हा मुख्य चिन्मात्ररूपामध्ये 
अवस्थित राहतो. 
तुर्या अवस्था :- सुषुप्त काव्ातील प्रमातृभाव किवा जीवभाव 
हा अमित अर्थात्‌ अमर्यादित नसून मित अर्थात्‌ मर्यादित असतो. हा 
काट व्यतीत ्ाल्यावर संस्काररूपामध्ये विद्यमान अर्थात्‌ अस्तित्वात 
असलेली वेद्यता अर्थात्‌ ज्ञातृता पुन्हा उदय पावत असते आणि 
चिन्मात्ररूपतेवर भेदव्याप्तीचे अर्थात्‌ सर्वव्यापक गुह्य आवरण निर्माण 
होते. यामुठे सावधान किंवा जागृत योगी आपल्या अथक अनुसंधानाच्या 
किवा अभ्यासाच्या द्रारा या अवस्थेला ओलांड्न यावर असलेल्या 
एका अवर्णनीय अवस्थेमध्य प्रविष्ट होत असतो. या अवस्थेमध्ये योग्याच्या 
मनामध्ये असलेले वेद्यतेचे किवा ज्ञानाचे संस्कारहौ अवशिष्ट किंवा 
शिक राहत नाहीत. या अवस्थेला तुर्यावस्था असे म्हणतात. या 
दृष्टीने “ तंत्राल्ोक"” या ग्रंथात असे म्हटले आहे को - 
यत्तु प्रमात्मकं रूपं प्रमातुरुपरि स्थितम्‌ । 
पूर्णतागमनोन्मुख्यमौदासीन्यात्परिच्युतिः । ।९०.२६४ । । 
तत्तर्यमुच्यते शक्तिसमावेशो ह्यसौ मतः । ।२६५।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, पूर्णतेकड जाण्याचौ उन्मुखता किंवा 
उत्सुकता आणि उदासीनतेपासून पूर्णपणे सुटका होणे यालाच तुर्यावस्था 
असे म्हटठे आहे आणि या अवस्थेतच पूर्णं प्रमात्यामध्ये म्हणजे श्रीशिवां मध्ये 





म करनी 


[यो दि, त स ररः दो णि कण यि 





२४० निःष्यंद दुसरा 


शक्तीचा समावेश होतो असे मानले जाते. हे जे प्रमात्मक म्हणजे पूर्ण 
ज्ञानात्मकं श्रीशिवरूप आहे ते अज्ञानी जीवाच्या पेक्षा श्रेष्ट आहे. 

ही विशुद्ध ज्ञानरूप अर्थात्‌ प्रमारूप अर्थात्‌ विरज, विमल अर्थात्‌ 
विशुद्ध किवा मलरहित, अखंड तसेच सर्वतोमुखी चिन्मात्रूपतेची अवस्था 
आहे. हेच अंतिम श्रीशिवभावामध्ये प्रविष्ट होण्याचे प्रवेशद्रार आहे आणि 
येथे पोहोचलेल्या साधकाच्या सर्वं मायीय अर्थात्‌ मायेमुकछे निर्माण आलेल्या 
चिता ब काठजी सदासर्वदा शांत होऊन जातात. या अवस्थेला 
स्पंदशास्त्रामधोल पारिभाषिक शब्दामध्ये ज्ञानक्रियांची शाश्वत स्पंदमयी 
विमर्शभूमिका अथवा शाक्तभूमिका असे म्हणतात. 

सामान्य स्पंदभूमिका असल्यामुे या अवस्थेला कोणतेही विशिष्ट 
नाम देणे संभव किवा शक्य नाही. यामुे शास्त्रामध्ये या स्पंदभूमिकेला 
किवा शाक्तभूमिकेला “तुर्या " अर्थात्‌ “ चौधी अवस्था" असे नाव देऊन 
संतोष मानलेला आहे. या अवस्थेला मुख्य किंवा अमुख्य अवस्था 
असेही म्हणता येत नाही. हे समजून घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने 
““त॑त्रालोक"' या ग्रंथात असे म्हटले आहे की - 

मेयं माने मातरि तत्‌ सोऽपि तस्यां मितौ स्फुटम्‌। 
विश्राम्यतीति सेवेषा देवी विश्वैकजीवितम्‌। ।९०.२६७।। 

याचा अर्थ असा आहे कौ, मेय मानात, मान मातेत आणि माता 
मितीमध्ये विश्रांती प्राप्त करतात. ही प्रकाशात्मिका प्रमाच अर्थात्‌ 
स्वप्रकाशरूप असल्यामुवछे स्वतः द्योतमाना अर्थात्‌ देवी मानटी जाते. 

पूर्णं चिन्मात्ररूप असल्यामुके हौ अवस्था स्वयं जाग्रत्‌ आदि पूर्वोक्त 
तीन अवस्थांमध्ये व्याप्त राहून या अवस्थांना जीवन देत असते. यामुढे 
या अवस्था आपल्या मिश्रणाने यामध्ये मुख्यता किंवा अमुख्यता कशी 
उत्पन्न करू शकते ? प्रत्यक्षात जाग्रत्‌, स्वप्र आणि सुषुप्त या तीन 
अवस्था अंततोगत्वा अर्थात्‌ सर्वात शेवटी याच अवस्थेमध्ये लय पावत 
असतात. प्रमेय अर्थात्‌ ज्याचे यथार्थ ज्ञान करून घ्यावयाचे आहे अशी 
गोष्ट प्रमाण अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानप्राप्तीचे साधन यामध्ये आणि प्रमाण हे 
प्रमात्यामध्ये अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान प्राप्त करून घेणान्या साधकामध्ये लय 
पावून कृतकृत्य होतात. ही लयभावाची प्रक्रिया आहे. प्रमात्यामध्ये अर्थात्‌ 
जीवामध्ये आतबाहेर पूर्ण शाक्तसमावेश होत असतो. “शक्ति-समावेशो 
ह्यसौ मतः।। तंत्रालोक १०.२६५ ।।" या न्यायाने ही अवस्था साक्षात्‌ 


स्पद्शास्त्र २४१ 


शाक्तसमावेशात्मक अभेदव्याप्तीचीच अर्थात्‌ अद्रैताचीच अवस्था आहे. 
अशा प्रकारे चारही अवस्थांच्या स्वरूपाच्या विश्छेषणामुटे खालील 
निष्कर्षं काढले जाऊ शकतात. 

१) ज्ञेयता अर्थात्‌ जाणीव हे जाग्रत्‌ अवस्थेमधील शक्तीच्या स्फुरणेचे 
रूप आहे. 

२) ज्ञप्री अर्थात्‌ समज किवा बुद्धी हे स्वप्रावस्थेमधील शक्तीच्या 
स्फुरणेचे संकल्प-विकल्पात्मक रूप आहे. 

३) सुषुप्ती अवस्थेमधील शाक्तस्फुरणेचे रूप चिन्मय आहे. ज्ञेयता ही 
संस्काररूपाने या अवस्थेमध्ये शिक राहत असल्याने हौ अवस्था पूणं 
चिन्मय नाही. 

४) तुर्या अवस्थेमध्ये ज्ञेयतेचे संस्कार अवशिष्ट किवा शिह्लक राहत 
नाही यामुके या अवस्थेमधौल शक्तीच्या स्फुरणेचे रूप पूणं चिन्मय 
आहे. ।।१८ ।। 

22. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

सुप्रबुद्ध साधक तीनही अवस्थां मध्ये कशाप्रकारे यथार्थत्व प्राप्त करतो 
ते विभागानुसार या कारिकेत दाखविके आहे. 

स्पष्टीकरण :- सुप्रवुद्ध (साधकाला) ज्ञानज्ञेयस्वरूपाने मध्यम स्थितीत 
आणि पहिल्या ब शेवटच्या स्थितीत स्वस्वरूप स्पंदतत्त्वात भासणात्या 
पराशक्तीने युक्त, व्यापक, श्रीशंकरात्मक स्वभाव जागृत आणि स्वप्र या 
दोन पदांत भासतो. तेथे तो श्रीसदाशिव आणि श्रीईश्वराप्रमाणे सुप्रबुद्ध 
सर्वं विश्च हे स्वतःच्या अवयवांप्रमाणे समजतो. “तदन्यत्र तु या 
कारिकेतीरु पदाचा अर्थं “ सुषुप्रीमध्ये " असा आहे. इतर म्हणतात त्याप्रमाणे 
“सुषुप्ती आणि तुर्य यांच्यामध्ये " असा नाही. “त्रिपदा व्यभिचारिणी" 
अर्थात्‌ “तीन अवस्थांमध्ये चल अशी" या विषयाच्या चचेत तुर्यं किवा 
चौथी (अवस्था) ही अप्रस्तुत आहे. या चौथ्या अवस्थेचौ जाणीव होणे 
म्णजे तुर्यावस्थाच होय. सौषुप्त अवस्थेत हे व्यापक तत्त्व त्याला चिन्मयाप्रमाणे 
भासते; कारण सर्व वेद्य (ज्ञेय) विषयांचा म्हणजेच या जगताचा उपशम 
राका असतो. असा सुप्रबुद्धाचा अभिप्राय असून येथे वस्तुंच्या क्रमाचे 
अनुसरण होत नाही; कारण नंतरच्या गोष्टौमध्ये “तदन्यत्र तु चिन्मयः” 








२४२ निःष्यंढ दुसरा 


| हे पद या ठिकाणी विसंगत ठरेल; कारण लोकांमध्ये सुषुप्री अवस्था ही 
| मोहमय किंवा जडावस्था असल्याने, श्रीशिवांच्या अपेक्षेने जाग्रत्‌ आणि 
|| स्वप्र या दोन्टीही अवस्था चिन्मय किंवा चैतन्याने युक्त असल्यामुके तसेच 
| सध्याच्या विषयाच्या चचंत ही चर्चा उपयोगी नसल्यामुठे साधकाला 
| | स्पंदतत्त्वाचा या तीनही अवस्थां मध्ये अनुभव किंवा प्रत्यय येतो. याच्यानंतर 
प्रथम निष्यंदाच्या अंतापर्यत हा ग्रंथ प्रबुद्धाचा सुप्रबुद्ध होण्यासाठी स्थित 
| असलेल्यांनी स्वतःच नीटपणे परीक्षावा; कारण टीकाकारांनी त्याचा 
|| योग्यप्रकारे अभ्यास केलेला नाही. आम्ही प्रत्येक पदाचे स्पष्टीकरण 
| करावयास पाहिजेच असे नाही. ।।१८।। 
तैर तह तह तीह तै 
| श्रीकृष्णानंदसागर स्पदरंजनी टीका :- 
जाग्रदादि चार अवस्थांमध्ये स्वात्मस्वरूपाने अनुभूती स्वाभाविकच 
उत्पन्न होईर ही शंका निवारण करण्यासाठी “ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्या 
९ ।।१८।।'" ही कारिका सांगतात. चिन्मात्रमूर्त, सर्वव्यापक व विभ 
| असा परमात्मा जाग्रत्स्वप्रावस्थांमध्ये अघटित घटना घडविणाय्या 
स्वमायाशक्तीने युक्त होऊन निरंतर बाहेर आणि आत प्रकाशित होतो. ती 
मायाशक्तौ ज्ञान-ज्ञेयस्वरूप असते. “ अनेन ज्ञायते " अर्थात्‌ “याने जाणले 
जाते” या व्युत्पत्तीचे अनुसरण करून बाह्य आणि आंतर इद्रियांचा समूह 
हा ग्रहणात्मक किवा ज्ञप्तिमात्रस्वरूप म्हणजेच जाणून घेण्याच्या स्वरूपाचा 
। होईल. अखिल ब्रह्मांडाची निर्मिती करणारे भगवान्‌ श्रीपरम-शिवच स्वतःच्या 
| मायेने अनेकविध क्षत्रज्ञाच्या म्हणजेच आत्म्याच्या रूपांनी भासणाय्या, 
| “ स्व "पासून अभिन्न असणाय्या शक्तौला ज्ञानज्ञेय-भावाने भासवून 
4 जाग्रत्स्वप्रदशाव्यवहार भासवितात. हेच परमेश्चराच्या शक्तौचे परमतत्त्व 
किवा श्रेष्ठत्व आहे. दुसव्या ठिकाणी सुषुप्ितुर्यादि अवस्थांमध्ये हा विभू 
चिन्मयरूपाने भासतो. त्या दोघांच्या (ठिकाणी) “ स्व "अतिरिक्त ज्ञेयपदार्थाचा 
| अभाव असल्यामुव्ेच सर्वं प्रकारच्या विभागांनी रहित अशा स्वात्मस्वरूपात 
॥ विश्रांती घेतठेल्या शक्तीच्या रूपाने ईश्चरच प्रकाशित होतो. खरोखर 
जाग्रत्स्वप्रावस्थांमध्ये ज्ञान-ज्ञेयरूपाने, सुषुप्तीतुर्यावस्थांच्या प्रकटीकरणात 
भेदाचा अभाव असल्याने दोनच पदे सांगणे उचित आहे; चार पदे सांगणे 
उचित नाही, असे म्हटले असता ग्रंथकार असे सांगतात की, आपण 


स्पंदशासत्र २४३ 





सत्यच बोललात; परंतु जाग्रत्स्वप्रपदार्थाचा स्थिरत्व, अस्थिरत्व, प्रतिपत्तिरूप 
अर्थात्‌ निमिति-रूप विकल्प प्रयुक्त केला असता तेथे भेदव्यवहार असतो. 
त्यामुव्ेच तेथे वेगवेगव््या रूपाने दोन अवस्था असतात; कारण परमेश्वराने 
प्रकल्पित केटेल्या सृष्टिजागरादि अवस्था दृटपणे जाणल्या जातात, परंतु 
स्वप्रात क्षेत्रज्ञाने परिकल्पित केठेटी सृष्टी दृढरूप नसते. त्यामुके 
जाग्रत्स्वप्रावस्थांच्या भेदांमध्ये (काहीतरी) कारण असते. अशा प्रकारे 
सुषुप्तीअवस्थेमध्ये चिन्मात्रस्वरूप तत्तव विद्यमान असूनही मोहामुढे अहंरूपाने 
अनुभवित्याच्या चमत्काराच्या अभावामुठे ते असत्‌ (वस्तु प्रमाणे) भासते. 
पण तुर्यपदामध्ये तत्त्वाची परमार्थ सत्ता स्वरूपाने आत्मरूपत्वाने उपलब्धी 
दिसते. त्यामुके सुषुप्री आणि तुर्यावस्थांमध्ये भेद हा असणारच. त्यामुछे 
चार अवस्थांनी युक्त भिन्न भिन्न शास्नांमध्ये विश्वतैजसप्राज्ञतुर्य इत्यादि 
नावांची चार पदे स्वीकारलेली दिसतात. त्यामुटे येथे किंचितही असामंजस्य 
नाही. ।।१८।। 
गैर ओह अह तैद 
गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌। 
लब्धात्मलाभाः सततं स्युज्ञस्यापरिपन्थिनः।।९९।। 

अन्वया्थं :- 

सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ - सामान्य अथवा प्रतिष्ठित स्पंदाचा आश्रय 
असल्यामुटे, गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः - सत्व, रज ब तमस्‌ या गुणांच्या 
रूपानी वाहणारे अप्रतिष्ठित गुणस्पंदांचे अनंत प्रवाह, लब्धात्मलाभाः- 
ज्यांना त्या त्या रूपात संत्ता प्राप्त ्ञाली आहे, ज्ञस्य - आत्मानुभवी 
याग्यास, सततम्‌ - नेहमी, अपरिपन्थिनः ~ शत्रू नसलेले, स्युः - 
होतात. ।।१९।। 

अथं :- सत्त्व, रज आणि तम या तीन गुणांच्या साम्यावस्थारूप 
अव्यक्ततत्त्वापासून बाहेर निघालेले आणि सर्व प्राधानिक सर्गाच्या रूपामध्ये 
प्रवाहमान होणाव्या गुणादि स्पंदांच्या अनंत प्रवाहांचा सामान्य स्पंद हाच 
आधार असल्याने (गुणादि स्पंदांनाच स्पंदशास्त्रामध्ये “विशेष स्पंद " असे 
म्हटलेले आहे. विशेष स्पंद या शब्दाचा अर्थ नील तसेच सुख रूपान 
प्रवाहमान होणाव्या अनंत प्रकारचे विकल्पप्रत्ययः असा आहे.) गुणादि 
स्पंद निष्यंदांना त्या त्या रूपांमध्ये सत्ता प्राप्त आलेली आहे. ज्या योग्याने 





२४४ निःष्यंद दुसरा 


जाणण्यास योग्य अशा रहस्याला जाणलेले आहे, अशा योग्याचे विशेष 
स्पंद हे शत्रू बनू शकत नाहीत. ।।१९।। 

श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 

श्रोपरमेश्वराशी अभिन्न असणाव्या पराशक्तीला श्रेष्ठ असे शास्त्र किवा 
तत्त्व असे म्हणतात. या पराशक्तीचे तत्त्व सामान्य व विशेष या दोन प्रकारे 
कसे आहे व त्याच्यातील सारासार ग्राह्य व त्याज्य विभाग कोणते आहेत 
याचा विवेक करण्यास प्रबुद्ध साधक समर्थं असतो. सर्वाचा आदिकारण 
असलेला परमात्मा हा सर्वं पदार्थामध्ये व्यापून आहे एवटढाच ग्राह्य भाग 
घेण्यास तो साधक समर्थ होत असतो. दरेक वेकेला जेथे दुसरा पदार्थ 
दिसतो तेथे मीच आहे व माञ्या बाजुने दरैताचा लय व्हावयाचा आहे, अशा 
रीतीच्या विवेकामुबे प्रत्येक ठिकाणच्या आपल्या आत्मसत्तेच्या जागृतीला 
सामान्य स्पंद असे म्हणतात, सर्व पदार्थ आत्मस्वरूप असताना मी देहच 
आत्मा आहे अशी भावना होते. त्यामुठे मायेने निर्माण केलेले परस्पर 
भिन्न असे अनेक ज्ञानाचे विषय होतात. त्यामुटे मी सुखी व मी दुःखी 
इत्यादि त्रिगुणांनी निर्माण केलेले सुखदुःखाचे अनुभव जीवाला येतात. हा 
सुखदुःखाचा सतत चालणारा प्रवाह हाच संसाराला टाकण्यास किवा 
त्याचा त्याग करावा असे वाटण्यास कारण आहे. त्यामुठे देहाच्या 
ठिकाणी आत्मभावना उत्पन्न होण्याकरिता सतत सर्व अवस्थांमध्ये वरच्या 
श्छोकात सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी आत्म्याची जागृती ठेवून आत्मबल 
वाढविण्याचा निश्चय करावा. अशा रीतीने प्रबुद्धाने वर वर्णिलेल्या अभ्यासाची 
एकतानता राखल्यास थोडक्याच काठ्ठात त्यास स्वस्वरूपाचा अनुभव 
येडल. 

सत्व, रज, तम हे तीन गुण व महान्‌ अहंकार इत्यादीचे जे स्पंद 
आहेत ते सुख, दुःख, मोह आर्दीचे तरंग असून त्याचेच निष्यंद अर्थात्‌ 
प्रवाह आहेत. ते सामान्य स्पंदांच्या अंतरलीन होऊन अनंत विशेषां चे 
आलंबन प्राप्त करूनच सत्तावान होतात. त्यामुठे तत्त्वज्ञ योग्याच्या 
स्वरूपामध्ये उपरोक्त गोष्टीमुके कोणतेही अवधान उपस्थित होत नाही. 
त्या गोष्टी योग्याच्या विरोधी नसून, तो त्याच्या स्वरूपाचाच विलास 
असतो. ज्याप्रमाणे फुलाचा रस त्याच्या स्वभावाला-आकाराला इ्ञाकणारा 
किवा आच्छादन करणारा असत नाही त्याचप्रमाणे स्पंदाचे प्रवाह 
कमच्ठाच्या मकरंदासारखे असतात. एका सिद्धाचे असे वचन आहे की 





स्पंदशासत्र २४५ 


` प्रकाशाच्या महालात प्रकाश्य वस्तृ दिसत नाही. अनंत संविदामध्ये 
संवेद्यही संविद्रूपच असते." “मतंग पारमेश्वर " या ग्र॑ंथात असे म्हटले 
आहे को, ^ श्रीशिवापासून (सहस्रारापासून) पृथ्वीपर्यत (मृलाधारापर्यत) 
हा जो विस्तीर्ण मागं (सुषुम्णापथ) आहे, तो चिद्रस्तूनेच (कुंडलिनी 
शक्तीनेच) सिद्ध होतो व त्या शक्तीमुठेच जाणला जातो." “ श्रीमद्ध- 
गवद्रीता ” या ग्रंथामध्ये मायेला “दैवी म्हणण्याचा अभिप्राय हाच आहे. 
अज्ञाच स्थिती कशी असते याचे वर्णन पुढील कारिकेत केले आहे. ।(१९।। 
मर मह तरैः तैः म 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती : - 

कारिका क्रमांक १९ ची श्रीरामकंठाचार्य विवृती ही कारिका क्रमांक 
५ बरोबर एकत्रितपणे दिलेली आहे. 

मैः चैह जैः ह चैः 
श्रीभटकल्लट वृत्ती : - 
५ ज्ञानी आणि विशेष स्पंद 

सूत्र क्रमांक १९ मध्ये हा उपदेश दिला जाणार आहे की, ज्या 
भाग्यशाली योग्याला पूर्णं शाक्तसमावेश ्ञाल्याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक 
अवस्थेमध्ये सामान्य स्पंदात्मक स्वभावाची अनुभूती होत राहते त्या 
योग्याच्या मार्गामध्ये विशेषस्पंदांचे अनंत प्रवाह कोणताही अडथव्छा निर्माण 
करू शकत नाही. 

वृत्ती :- सत्त्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण यांच्या रूपामध्ये प्रवाहमान 
असलेले गुणस्पंदांचे अनंत प्रवाह हे सामान्यस्पंदावरच आधारित आहेत, 
या परिस्थितीमध्ये हे गुणस्पंदांचे अनंत प्रवाह अजस रूपामध्ये प्रवाहमान 
होत राहूनही ज्या योग्याने ज्ञातव्य अर्थात्‌ ज्ञान करून घ्याबयाचा विषय 
जाणून घेतलेला आहे त्या योग्याचे ते गुणस्प॑दांचे अनंत प्रवाह प्रतिद्रंदी 
अर्थात्‌ विरोधी बनू शकत नाही. हे अनंत प्रवाह त्या योग्याच्या चिन्मात्र 
स्वभावाचे आवरण बनू शकत नाहीत. हे याचे तात्पर्य आहे. ।।१९।। 

विवरण :- याआधी या गोष्टीचा उदेख केला गेलेला आहे की, 
सामान्यस्पंद आणि विशेषस्पंद ही स्पंदतत्त्वाची दोन रूपे आहेत. या दोन 
रूपांनाच दुसन्या शास्त्रीय शब्दामध्ये क्रमशः प्रतिष्ठितस्पंद आणि अप्रतिष्ठित- 
स्पंद असे म्हणतात. प्रतिष्ठितस्पंद अर्थात्‌ सामान्यस्पंद ही संपूर्ण 








२४६ निष्यंद दुसरा 


विश्चवैचित्र्याची एकमात्र तसेच मौलिक विराट चेतना आहे . यामुठे सर्व 
नामरूपात्मक अनेकत्वाचे मूलभूत एेक्य आहे. अप्रतिष्ठित अर्थात्‌ विशेषस्पंद 
याचे रूप मायातत््वापासुन पृथ्वीतत््वापर्यत पसरलेले आहे. हा पावलापावलावर 
अनेक भेद आणि उपभेद यांनी भरलेला विश्चप्रपंच आहे. यामुठे हे 
अप्रतिष्ठितस्पंद याच एकत्वापासून निघालेले अनेकत्व आहे . सुत्रकारांनी 
प्रस्तुत सूत्रामध्ये याच अनेकत्वाला स्पंदनिष्यंद अर्थात्‌ अनेक रूपांमध्ये 
प्रवाहमान होणाच्या स्पंदधारांचे नाव दिलेले आहे. या जडचेतनात्मक 
विश्वाचा प्रत्येक पदार्थ हा आपल्या दृष्टीने गवताच्या पात्याप्रमाणे कितीही 
तुच्छ किवा नगण्य असला तरीही प्रत्यक्षात तोही विराट स्पंदशक्तीचा एक 
प्रवाह आहे. परमेश्चराच्या स्पंदशक्तीचा अक्षय अर्थात्‌ कधीही क्षय न 
पावणारा सागर हा आधार असल्यामुकेच या विशेषस्पंदांच्या धारांची 
प्रवाहमानता संभव किवा शक्य होऊ शकते. शैवग्रंथामध्ये वणिलेल्या 
विशेषस्पंदाच्या प्रवाहमानतेच्या प्रक्रियेचा संक्षिप्त सारांश पुढीलप्रमाणे 
आहे. 

तेनाह: किल संवित्‌ प्राक्‌ प्राणे परिणता .....1। 

। । तत्रालोक ६.९२।। 

अथं :- त्यामुटे ती संवित्‌ अर्थात्‌ शक्तौ ही प्रथम प्राणात परिणत 
होते. 

श्रीभटुकल्टां सारख्या महान्‌ सिद्धांनी आपल्या आध्यात्मिक अनु- 
संधानाच्या किवा अभ्यासाच्या साहाय्याने हे तथ्य शोधून काढलेले आहे 
को, शाश्चत स्पंदमयी संवित्‌ अर्थात्‌ स्पंदशक्तौ बाह्यप्रसाराकडे उन्मुख 
किवा उत्सुक होऊन सर्वप्रथम प्राण अर्थात्‌ प्राणना किंवा दुसच्या शब्दामध्ये 
विश्वचेतनेच्या रूपामध्ये परिणत किंवा रूपांतरित होत असते. संवित्‌ 
अर्थात्‌ श्रीभगवंतांची विमर्शशक्ती ही प्रकाशरूप असण्याबरोबरच विमर्शमयी 
अर्थात्‌ विचारमयी किवा ज्ञानमयी आहे. या दृष्टीने ““तंत्राल्ोक"” या 
ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 

तयोयंद्यामलं रूपं स सङ्कट इति स्मृतः। 
आनन्दशक्तिः सैवोक्ता यतो विश्च विसृज्यते ।। ३.६८ । 


याचा अर्थं असा आहे कौ, श्रीणिवशक्तीचे जे यामलरूप अर्थात्‌ 


स्पंद शास्त्र । २४७ 





समावेशात्मकरूप आहे यालाच संघट असे म्हणतात. हौच आनंदशक्तो 
आहे. या शक्तौपासून विश्वाची निमित होते. 
यानुसार या प्रकाश-विमर्शमय अर्थात्‌ श्रीशिवशक्तीमय संघट़ाला अर्थात्‌ 

उभयात्मक दशेला अर्थात्‌ एकत्रिकरणाला किवा सामरस्याला शास्त्रीय 
शब्दामध्ये " आनंदशक्ती " असे म्हणतात, विश्चवैचित्याच्या अनंत रूपामध्ये 
स्प॑दित हणे हा या आनंदशक्तीचा अकारस्य अथात्‌ अखंड स्थायी स्वभाव 
आहे. फलतः ही एक प्रसिद्ध शेवमान्यता आहे अर्थात्‌ हा एक शेवदर्शनाने 
मान्य केलेला प्रसिद्ध सिद्धान्त आहे. संवित्‌ अथात्‌ श्रीभगवंतांची विमर्शशक्तो 
प्रतिक्षण उच्छलनात्मक अर्थात्‌ उसक्छणारी किवा वर जाणारी आहे. या 
ट्णने “तंत्रालोक'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 

संविन्मात्रं हि यच्छुद्धं प्रकाशपरमार्थकम्‌। 

तन्मेयमात्मनः प्रोज्छय विविक्तं भासते नभः। 

तदेव शन्यरूपत्वं संविदः परिगीयते । 1६.९.९० । 

ही विशुद्धा प्रकाशरूप संवित्‌ असून विशेषस्पंदाच्या रूपामध्ये प्रवाहमान 

होत असते. या प्रवाहमान अवस्थेमध्ये याच उच्छलनात्मक स्वभावामुठे 
ही विमर्श शक्ती स्वरूपामध्येच असलेल्या वेद्यभोगाला अर्थात्‌ जाणणाच्या 
म्हणजे परब्रह्माच्या भोगाला स्वरूपाहून वेगठे करीत असते. ही विशुद्ध 
अर्थात्‌ अत्यंत शुद्ध प्रकाशरूप संवित्‌ स्वयं भआकाशतुल्य शन्यातिशून्य 
रूपामध्येच स्थित आहे. (प्रसिद्ध शुन्यवादी बौद्ध आचाय श्रीनागार्जुन 
यांनी ह्याच शन्यावस्थेला सर्वोत्कृष्ट अवस्था मानलेले आहे.) याचे तात्पर्य 
असे आहे की, ही विशृद्ध प्रकाशरूप संविद्‌ किवा विमर्शशक्तौ ही या 
अवस्थेमध्ये राहून एकीकडे आपल्याहून वेगके केलेल्या वेद्यभावाचा पूणं 
निषेध करून या वेद्यभागाला स्वीकारण्यास विरोध करते आणि दुसरीकडे 
या विमर्शशक्तीच्या अशा प्रकारच्या निषेधात्मक विमुखतेचा स्वीकार करणे 
हेच या शक्तीचे असीमता विसरून ससीमतेच्या अर्थात्‌ मर्यादेच्या षत्रामधील 
पहिले पदार्पण आहे. याचा परिणाम म्हणून इतक्या अंशामध्ये या शक्तीची 
पूर्णता खंडित होत असते. या शक्तीच्या याच रूपाला शैवशब्दामध्ये 
“ आकाशकल्प शन्यातिशुन्य'” असे म्हणतात; कारण की, हे रूप पूणं 
नाही की अपूर्णही नाही. ही संवित्‌ अर्थात्‌ विमर्शशक्ती अशा प्रकारच्या 
शन्यातिशून्य भूमिकेवर उतरत असते आणि स्वरूपाहून पृथक्‌ केलेल्या 








~~ ---- ~ ~ 


२४८ निःस्यंद दसरा 
ता म... 
वेद्य अंशाला उत्तरोत्तर स्थूल रूपामध्ये विकसित करण्याकडे उन्मुख 
किवा उत्सुक होत असते. विमर्शशक्ती या प्रक्रियेला कार्यान्वित करीत 
असते. सर्वप्रथम ही विमर्शशक्त पूर्व सांगितलेल्या विश्चप्राणनाच्या रूपामध्ये 
उच्छलित अर्थात्‌ उसकत असते. याचा निष्कर्ष मणुन विश्वप्राणनेच्या 
रूपाला धारण करणे हाच स्पंदशक्तीचा सर्वप्रथम बहिर्मुखीन निष्यंद अर्थात्‌ 
प्रवाह आह. यालाच शास्त्रय शब्दामध्ये “प्राणस्पंद " असे म्हणतात, 
विश्चप्राणना ही पुढे पुटे प्रवाहमान होत होत पाच स्थूल प्राणांचे धारण 
करोत असते. या दृष्टीने “तंत्रालोक"' या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ- 

सा प्राणवृत्तिः प्राणाद्ये रूपैः पञ्चभिरात्मसात्‌। 
देहं यत्कुरुते संवित्‌ पू्स्तिनैष भासते ।।६.१४।। 
हे सांगणे आवश्यक नाही की, हे पाचही प्राण कोणत्याही प्रकारच्या 
पांचभौतिक कायेमध्ये अर्थात्‌ पृथ्वी, आप, तेज, वायु ब आकाश या पाच 
महाभूतांपासून बनलेल्या शरीरामध्ये प्रविष्ट होतात. हे पांचभौतिक शरीर 
जड असूनही एक पूर्णं चेतन पिंडाप्रमाणे दिसून येते. अशा तस्ेने हे पाच 
प्राण या जड पंचमहाभूतांपासून बनविलेल्या या शरीराला नाचवीत असतात, 
प्राणस्पंदानंतर पुन्हा ही स्पंदशक्तौ कोणकोणत्या रूपामध्ये प्रवाहमान होत 
राहते याचौ गणतीच करता येणार नाही. सत्त्व-रज-तम हे तीन गुण, 
मनस्‌-बुद्धि-अहंकार हौ तीन अंतःकरणे, यांच्या द्वारा जाणुन घेता येणारे 
सुख, दुःख, मूढता हे तीन अंतःकरणविषय, पाच ज्ञानेद्रिये, पाच कर्मंद्रिये 
स्वं घट-पट इत्यादि ज्ञेय किंवा वेद्य विषय अर्थात्‌ आब्रह्मस्तंभापर्यत 
अर्थात्‌ ब्रह्मापासून ते गवताच्या काडीपर्यत संपूर्णं प्रमेय अर्थात्‌ यथार्थ 
ज्ञान ज्याचे करून घ्यावयाचे आहे अशा जगताच्या अनंत भावांच्या 
रूपामध्ये विमर्शशक्तौ अर्थात्‌ विशुद्ध प्रकाशरूप संविद्‌ प्रवाहमान होत 
राहते. या सूत्रामध्ये उलेखिलेल्या स्पंदनिष्यंदाचा विशेष स्पंदप्रवाह असा 
अर्थं केलेला आहे. 
अनुभवी सिद्ध पुरुषांचे म्हणणे असे आहे की, या विशेषस्पंदाचा 
गोरखधंदा पावलापावलावर इतक्या गोधव्छाने व कोड्यांनी भरलेला आहे 
को, जगतामधील सर्वं पशुवर्ग या कोड्यात फसून दिगभ्रमात सापडलेला 
आहे. योग्य दिशा कोठे आहे हे कोणालाही सुचत नाही. 
याउलट सुप्रबुद्ध भूमिकेवर पोहोचलेल्या योण्यांची गोष्टच वेगद्री 


स्पंदशस्त्र २४९ 





आहे. सुप्रबुद्ध भूमिकेवर पोहोचलेल्या योग्याचा श्रीस्रुरूच्या कृपेने तुर्यारूप 
शाक्तभूमिकेमध्ये प्रवेश आलेला असतो. यामुटे अशा सुप्रबुद्ध योग्याला 
विशेषस्पंदांच्या अनेक आकारांमध्येही सामान्य एकाकारतेचीच अखंड 
अनुभूती प्रतिक्षण होत राहते. अशा परिस्थितीमध्ये स्पंदाच्या अनंत 
रूपामध्ये प्रवाहित होणान्या या श्रीशांकरशक्तीच या सुप्रबुद्ध योग्याला 
अंतिम श्रोशिवधामामध्ये पोहोचण्यात सहाय्यक बनत असतात, 

या दृष्टीने “'मालिनीविजयोत्तरतंत्र '" या ग्र॑ंथात असे म्हटले आहे 
की - 

पूर्ववञ्चन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः। 

पराः प्रकथितास्तज्ज्ेरघोराः शिवशक्तयः।।३.३३।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, पूर्वाप्रमाणे प्राणिमात्रांना श्रीशिवधामरूपी 
फठ्छ देणाव्या श्रीशिवाच्या शक्ती या परा म्हणजे श्रेष्ट व अघोरा आहेत 
असे तज्ज्ञांनी कथन केठे आहे. ।।१९।। 

भैर जह तैद तैः तर 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

ही जागरादि मध्यदशाही प्रबृद्धाला अडथव्ठा कशा प्रकारे करीत 
नाहो हे या कारिकेत सांगितठे आहे. 

स्पष्टीकरण :- येथे गुण म्हणजे सत्त्व, रज व तम ज्याचे प्रकृतितत्तव 
असून विभवाला कारणीभूत असणारे व मायातत््वात अवस्थित असणारे 
असे अभिप्रेत आहेत. यासंबंधी मायेच्या थरांच्या संबंधात बोरताना 
` स्वच्छ दशास्र'' या ग्र॑थात असे म्हटङे आहे कौ - 

अधश्छादनमूर्ध्वं च रक्तं शुक्रं विचिन्तयेत्‌ 
मध्ये तमो विजानीयाहुणास्त्वेते व्यवस्थिताः । । २।६५५ । 

अर्थं :- रक्त म्हणजेच रजोगुण हा खालचा थर असून शुक्र किंवा 
सत्वगुण हा वरचा थर आहे. तसेच तमोगुण हा मधला स्तर आहे असे 
जाणून घ्यावे. अशा प्रकारे या गुणांची व्यवस्था केलेली आहे. 

ते ज्यांच्या आदि (प्रथमस्थानौ) आहेत व कठेपासून ते क्षितितत्त्वापर्यत 
स्पंदाचे जे विशेष प्रसर आहेत त्यांचे जे निष्यंद अर्थात्‌ शरीर , इद्रिये, जग 
इत्यादि स्फुरण, नील, सुख इत्यादि जाणीवा त्याचप्रमाणे योग्याच्या अपेक्षेने 
बिद्‌ व नाद हे सतत, ज्याला पुढचा जन्म नाही, अशा सुप्रबृद्धासाठी 
स्व स्वभावाला आवरण न घालणारे होतात हे निश्चित आहे; कारण 





२५० निःष्यंद दुसरा 





“यत्र स्थितम्‌” या ठिकाणी चर्चा केल्याप्रमाणे ते वर सांगितटेल्या 
सामान्य स्पंदाचा आश्रय घेऊन त्या स्पंदतत्त्वापासून निर्माण होतात व 
स्पंदमयच असतात. 
स्वाङ्रूपेषु भावेषु पत्युज्ञानं क्रिया च या। 
मायातृतीये त एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः । ।(२।३।४) 
अर्थं :- ईश्वराचे ज्ञान, क्रिया आणि माया स्वांगरूप म्हणजेच 
श्रीपरमेश्चररूप पदार्थामध्ये पशुचे सत्त्व, रज आणि तम होतात. 

ह्या तीन गोष्टी या “ईश्वरप्रत्यभिन्ञा'' या ग्रंथातीर वचनाप्रमाणे 
चितिशक्तीच पारमेश्वरी ज्ञान-क्रिया-माया या तीन शक्तीनी श्रीसदाशिवपदात 
स्फुरित होऊन अत्यंत संकुचित आल्यामुक्े सत्व-रज-तमोगुणरूप 
क्रौडाशरीराचा आश्रय घेते. यामुके सुप्रबुद्ध नेहमीच असे जाणून घेतो 
की, हे विश्च म्हणजे निजचिच्छक्तीचाच प्रसार असल्यामुके त्याचेही या 
विश्चवात अधिष्ठान आहे. तो गुणांपासून सुरू होणाय्या वैशिछट्यपूणं 
अशा स्पंदतत्त्वाच्या विरुद्ध न जाऊनही स्पंदतत्त्वात प्रवेश केल्याप्रमाणेच 
स्वतःला मानतो. ।।१९।। 

>. 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

आता पूर्वी सांगितलेला प्रबुद्धच उपदेशाचा अधिकारी आहे हे टढ 
करण्यासाठी त्याचप्रमाणे अप्रबुद्धांचे उपदेश-अयोग्यत्व अर्थात्‌ अप्रबुद्ध 
हे उपदेशासाठी योग्य नाहीत, अशी सूचना देण्यासाठौ पुढीर तीन 
श्रोक सांगतात - 

““गुणादिस्पन्द ..... ।।९९।।' या कारिकेत सत्त्वादि गुणांची 
साम्यावस्था म्हणजे अव्यक्तत्तव होय असे कथन केठे आहे. या अव्यक्त- 
तत्त्वामुके निर्गतसमस्तप्राधानिकसर्गं अर्थात्‌ ज्यातून सर्व प्रधान सर्गं निघून 
गेठे आहेत अशी सृष्टी विद्यमान असते. सर्गरूपामध्ये प्रवाहित होणारे 
गुणस्पंद सामान्यस्पंदाप्रमाणे भगवान्‌ श्रीपरमशिवांमध्ये आश्रय घेतात. 
त्यामुकेच श्रीसदुरूच्या अनुकंपेमुके किवा कृपेमुक्े अर्थात्‌ शक्तिपातामुट 
ज्या योग्याची तुर्यात्मक श्रीशिवभूमिके मध्ये प्रतिष्ठा उत्पन्न होते त्याच्या सर्व 
वेद्यात्मक विशेष स्पंदांच्या अनंत धारा अस्तित्वात असूनही सामान्यस्पंदात्मक 
सत्यात्मक एकरूपतेचे अर्थात्‌ अखंडैकरस-रूपतेचे प्रतिक्षण होणारे स्फुरण 





स्पंद शास्त्र स. 
7 -------~-~ - 


व्याभचरित होत नाही. त्याचप्रमाणे त्याच्यासाठी विशेषस्पंद प्रतियोगी 
अर्थात्‌ प्रतिस्पधीं होत नाहीत. ।।१९।। 
मह तरैः तैः ओह अ 
अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः। 
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवर्त्मनि । ।२०।। 

अन्वयां :- 

एते - गणादि रूपाने प्रवाहमान असणारे “हे विशेष स्पंद ," 
स्वस्थितिस्थगनोद्यताः - चिद्रूप असणारी जी स्वतःची वास्तविक 
स्थिती, तिच्यावर आवरण घालण्यासादौ , चिद्रूपावस्था ्ाकण्यासाठी 
उद्युक्त, टपलेले असतात, (आणि) अप्रबुद्धधियः - ज्यांना स्पन्द तत्त्वाचे 
ज्ञान ्ालेले नाही, अशा अप्रबुद्ध बुद्धीच्या जीवांना , दुरुत्तारे- दुस्तर, 
“न जाण्यास अवघड अशा, घोरे - भयंकर, संसारवर्त्मनि- संसार 
मार्गत, पातयन्ति - पाडतात. ।।२०।। 

अथं :- गुणादि रूपाने प्रवाहमान असणारे हे विशेषस्पंद प्रतिक्षण 
चिद्रूप असणाव्या स्वतःच्या वास्तविक स्थितीवर आवरण घालण्यासाठी 
अर्थात्‌ चिद्रूपावस्था ाकण्यासादी उद्युक्त आलेले किवा टपलेले असतात 
हे विशेषस्पंद ज्यांना स्पंदतत्त्वाचे ज्ञान आलेले नाहौ अशा प्रबुद्ध बुद्धीच्या 
जीवांना दुस्तर अर्थात्‌ तरून जाण्यास अवघड अशा भयंकर संसारमार्गात 
पाडतात. ।।२०।। 

ह ओह मह अह ओ 

श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

अप्रबुद्धाचे लक्ष, गुण, विषय व सुखदुःखांचे प्रवाह त्याला मदत 
करीत असल्याने या सर्वं गोष्टी त्याला आत्मस्थितीपासून दूर ज्मगारून 
देतात. 

स्पद म्हणजे काय? स्पंद म्हणजे क्षेत्रज्ञ जीवात्म्याच्या ज्ञानादि 
शक्तीचे निष्यंद म्हणजे निरनिराव्छ्या पदार्थाकटे जाणार प्रवाह होत. या 
प्रवाहामध्ये भिन्न भिन्न प्रकारचे अनुभव असतात, या प्रवाहात सत्व-रज- 
तमोगुणापासून सुखदुःखादिक उत्पन्न होतात. मी सुखो किवा मी दुःखी 
आहे असे येणारे निरनिराके अनुभव हे ज्ञानाचे भेद आहेत. हे जे गुणादि 
स्पंद-निष्यंद आहेत ते सामान्य स्पंद असून ते सर्वव्यापक अशा परमात्म्याच्या 





वि 


9 


[ए 
ज क दि 





२५२ निःष्यंद दुसरा 





पराशक्तीत लीन होणारे असतात. या निरनिराव््या प्रकारच्या ज्ञानाचा मूढ 
सामान्यज्ञानाशी पूर्ण समन्वय असतो. हे ज्ञानप्रवाह मूठ ज्ञानाशी अनन्य 
शरण असून त्यांना त्याचाच आश्रय असतो. या गुणादि ज्ञानप्रवाहांना 
मूठ आत्मस्वरूपापासूनच लाभ ्ालेला असतो. निरनिराव्छया कारणांनी 
ते भासमान होत असले तरी त्या प्रवाहांमध्ये आपल्या आत्मस्वरूपाचाच 
उदय होत असतो. श्रीगुरूनी शक्तिपात योगदीक्षा दिल्याने म्हणजे परमेश्वराच्या 
अनुग्रहाच्या योगाने ज्या साधकाच्या ठिकाणी सारासार विवेकाचा उदय 
आलेला असतो अशा प्रबुद्ध साधकाला हे गुणादि निःष्यंद म्हणजे सुखदुःखाचे 
प्रवाह आड येत असतात. यासाठी विशेषस्पंदाचे लक्षण येथे दिले नाही. 
साधकाने सामान्य स्पंदांचीच जागृती ठेवावी. परमेश्चवराची मुख्य शक्तो 
म्हणजे परमेश्वराशी एेक्यतेने असणारी जी निर्विकल्प शक्तौ तिची जागृती 
सतत ठेवली म्हणजे निरंतर साधानाभ्यास केला कौ, सामान्यस्पंदाची 
जागृती ठेवल्यासारखे होते. अशी जागृती ठेवलौ की, परमेश्वराशी एेक्यतेने 
असणाव्या निर्विकल्प शक्तीच्या ऊर्ध्वमुखतेमुटे सुखदुःखादि परस्पर भिन्न 
भासणाच्या संस्काररूप विशेषस्पंदांपासून साधक परावृत्त होतो. वर सांगितलेला 
अभ्यास नित्य केला की, जागृत शक्तौ विशेषस्पंदांना उद्‌ देत नसल्याने 
आत्मतत्त्वाची वाढ होऊन हे स्पंद साधकाच्या आड येऊ शकत नाहीत. 
त्यामुके सर्वं उद्योग करणाया प्रवुद्धांच्या स्वात्मशक्तीचा उत्साह सतत 
वाढत राहतो. मात्र जर असा अभ्यास केला नाही तर मायेच्या तडाख्यात 
सापडलेल्या गुणादि स्पंदांमुटे उत्पन्न होणारे सुखदुःखाचे तडाखे दिवसंदिवस 
अधिकाधिक वाढत जाऊन जेरीस आणतात. 

हे स्पंद -निष्यंद मृढ पुरुषाच्या चित्स्वरूपाला आकृन टाकण्याचे 
कार्य करतात; कारण आपण शुद्ध-बुद्ध नसून गुणात्मक आहोत असे 
मूढबुद्ध पुरुष समजत असतो. शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे को, 
“ज्याप्रमाणे लहान बालक आपल्याच श्वासांनी आरसा मलीन करतो 
त्याचप्रमाणे अज्ञानी मनुष्य आपल्या विकल्पांनी विज्ञान मलीन करतो. 
हे विकल्पच अज्ञानी माणसाला पुनःपुन्हा जन्ममरणाच्या संसार प्रवाहामध्ये 
ठटकलीत असतात. या प्रवाहामध्ये त्याला अत्यंत क्रुश होतात व त्यातून 
पार पडणे फार कठीण असते. " “ ज्ञानबोध'' या ग्र॑थामध्ये असे म्हटले 
आहे कौ, "जरी ज्ञानी ब अज्ञानी हे दोघेही आत्मशक्तीने संचालित होत 
असले तरी एक स्वतंत्र ब दुसरा परतंत्र असतो. शुद्ध बोध प्राप्त ्ालेला 


स्पंदशास्र २५३ 





पुरुष विषमस्थक्छीसुद्धा साक्षिवत्‌ स्वतंत्र असतो. मंद बोध असलेला पुरुष 
समान समस्थक्ातही परतंत्र असतो. पुढील कारिकेत अज्ञानाला संसार 
तरून जाण्याचा उपाय सांगतात. ।।२०।। 
>>... 

श्रीरामकठाचार्यं विवृती :- 

कारिका क्रमांक २० ची विवृती कारिका क्रमांक २९१ व्या कारिकेबरोबर 
दिली आहे. 

9.2.23. 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती : - 
अज्ञानी आणि विशेष स्पंद 

सूत्र क्रमांक २० मध्ये पूवी बणिलेले विशेषस्पंद प्रतिक्षण अप्रबुद्ध 
अर्थात्‌ अज्ञानी पशुंच्या अंतःकरणामध्ये असलेल्या चिन्मात्रतेवर अर्थात्‌ 
चेतन्यरूपावर आवरण टाकण्यात नेहमी गढलेले राहतात, 

वृत्ती :- हे गुण अर्थात्‌ गुणादि रूपां मध्य प्रवाहमान होणारे विशेष- 
स्पंद परिमित अर्थात्‌ मर्यादित ज्ञान असलेल्या पशुंच्या खल्या चिद्रूपतेबर 
आवरण टाकून पशुना अत्यंत कठीण रीतीने पार करण्यास योग्य अशा 
संसाराच्या ओबडधोबड मार्गाला लावीत असतात. अशा रीतीने हे विशेष- 
स्पंद पशुना अर्थात्‌ जीवांना पथभ्रष्ट करीत असतात. याचे कारण असे 
आहे को, ते अर्थात्‌ अज्ञानी पशु प्रतिक्षण स्वरूपाला त्या गुणादि विशेष- 
स्पंदांच्या रूपामध्ये पाहत राहतात. हे अज्ञानी पशु स्वरूपाला शुद्ध अर्थात्‌ 
गुणत्रयापासून बनलेल्या सुख, दुःख आणि मूढता यांच्या उपाधींच्या 
दोषांनी रहित आणि बुद्ध अर्थात्‌ अपरिमित बोधाच्या रूपामध्ये अनुभव 
करू शकत नाहीत. ।।२०।। 

विवरण :- विशेष रूपामध्ये प्रवाहमान शक्तौ ही प्रतिक्षण स्वरूपावर 
आवरण टाकण्यास उद्यत किवा सञ्च किवा तत्पर असते हेच या विशेष 
रूपामध्ये प्रवाहमान होणाव्या शक्तीचे वशिष्ट्य आहे. हा शैवदर्शनाचा 
सिद्धान्त आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, बहिर्मुख प्रवाहमान असणारी 
शक्तौ एकोकंडे पंचकंचुक, स्थूलदेह इत्यादि आवरणांच्या रूपांना धारण 
करून जीवात्म्याच्या चारही बाजंना अशा प्रकारे आवल्टून घेत असते की, 









२५४ निःष्यंद दुसरा 
जीवात्मा हा स्वत्त्वाधिकारितेला अर्थात्‌ स्वतःच्या अधिकाराला विसरून 
याच अनात्मभूत अर्थात्‌ आत्मा नसलेल्या गोरष्टीपासून बनलेल्या आणि 
जड पदार्थाबदल आत्माभिमान धारण करीत राहतो आणि दुसरीकडे 
गुणत्रयापासून उत्पन्न होणान्या सुख, दुःख व मूढता या तीन रागात्मक 
भावनांचे रूप धारण करून जीवात्म्याला स्वतः निर्गुण, निष्कल आणि 
निरंजन असतानाही यावर ममत्व, अभिमान ठेवण्यास विवश करीत 
असते अर्थात्‌ भाग पाडीत असते. याच भावनांच्या अंतद्रद्रामुे 
जगतामधील पशुवर्ग प्रतिक्षण संसारामधील भोगलिप्सांना अर्थात्‌ 
भोगाकांक्षांना कामिनी अर्थात्‌ स्त्री आणि कांचन अर्थात्‌ सुवर्णं इत्यादि 
विषयांच्या उपभोगाच्या द्वारा शांत करण्याचा रात्रदिवस प्रयत्न करीत 
असतो. हा पशुवर्ग जितका या भोगाकांक्षेच्या कधीही तृप्त न होणाय्या 
तृष्णेला विषयोपभोगाच्या द्वारा शांत करू इच्छितो तितकौ ही तृष्णा 
वाढतच जाते. याचा परिणाम म्हणून युगेच्या युगेपर्यत किंवा अनेक 
युगापर्यत हा पशुवर्गं या चक्रवातातून अर्थात्‌ बावटव्ीतून बाहेर पड्‌ 
शकत नाही किंवा या पशुवर्गाला तृष्णेच्या या चक्रवातामधून बाहेर 
पडणे शक्य होत नाही. या दृष्टीने “मालिनीविजयोत्तरतंत्र'” या ग्रथात 
असे म्हटले आहे कौ - 
विषयेष्वेव संलीनानधोऽधः पातयन्त्यणून्‌। 
रुद्राणून्याः समालिङ्ग्य घोरतर्योऽपराः स्मृताः । ।३.३९।। 

याचा अथं असा आहे की, ज्या रुद्राणुंना आकलिगन देऊन दुसन्या 
अपरा घोरतर शक्ती सांगितल्या आहेत त्या विषयांमध्ये बुडाठेल्या 
अणुना खाली-खाली बुडवून टाकतात. 

संकनेपामध्ये किंवा थोडक्यात असे म्हणता येते कौ, श्रौशांकरशक्तीचे 
किंवा शांभवीशक्तीचे रूप हे अज्ञानी पुरुषासाठी विषवगाने फुत्कार टाकण्यान्या 
महाभयंकर नागिणीप्रमाणे घोरतर असते. हा पशुवग या शांकरीशक्तोच्या 
विषारी दंशामुके आपलौ शुद्ध हरपवून किवा आपले खरे स्वरूप विसरून 
निर्विवेकतेच्या अर्थात्‌ विवेकहीन अवस्थेमध्ये निद्रेत पडून राहतात. या 
पशुवर्गाचा वितंडापूर्ण अर्थात्‌ पोकक्छ वादविवादांनी भरलेला बुद्धिवाद हा 
जितक्या अतिस्वनिक अर्थात्‌ ध्वनीपेश्षा अधिक वेगाने पुढे धावत राहतो 
तितक्याच वेगाने हदयपक्ष अर्थात्‌ ज्ञानपक्ष मागे पडत जातो. शुष्क 
बुद्धिवाद हा रागात्मक अर्थात्‌ प्रमात्मक किंवा मोहात्मक वासनांना अर्थात्‌ 


स्पदशास्त्र २५५ 
भोगाकांक्षांना जन्म देत असतो, सरस अर्थात्‌ उत्कृष्ट अशा हदयपक्षाच्या 
अभावामध्ये स्वरूपाचे स्थगित होणे हे स्वाभाविक आहे, 

पशुवर्गामध्ये भआढलून येणाच्या या अवस्थेला जर स्वशक्तिविरोधाची 
अवस्था म्हटले तर यात कोणतीही अतिशयोक्ती होणार नाही. 
शैवशास्त्रामध्येही या अवस्थेला “शक्तिदारिद्रय " असे नाव देऊन प्रस्तुत 
केलेले आहे. शक्तिदारिद्रय या शब्दाचा अर्थं “ज्ञान -क्रियात्मक स्पंदना 
याचा अभाव" असा न घेता पशुभावाच्या स्तरावर या शक्तीच्या किंवा 
जञानक्रियात्मक स्प॑ंदनेच्या स्वतंत्र रीतीने होणाव्या प्रमारामध्ये होणारा 
विशेष प्रकारचा संकोच असा घेतलेला आहे. जोपयत असीम अर्थात्‌ 
अमर्यादित स्वातंत्र्य हे मर्यादित पराधीनता किंवा पारत॑त्र्य किंवा 
परावलंबित्व बनत नाही तोपर्यत पशुभाव संपन्न होऊ शकत नाही 

सवं रीतीने स्वतंत्र असलेले श्रीशिव हे स्वतःच्या शक्तीच्या विरोधामुठे 
अस्वतंत्र अर्थात्‌ परतंत्र पशू बनत असतात. असे संकोच पाबलेले 
श्रीशिव हे अशुद्ध संसाराचे किंवा मागचि प्रवासी बनलेले आहेत. 
शैवशास्त्रामध्ये ततत्वक्रमाच्या दृष्टीने चिन्मात्ररूप आत्मतत्तवाची अवरोह 
प्रक्रियेची वैज्ञानिक मीमांसा प्रस्तुत केली गेली आहे, प्रस्तुत विषयाशी 
संबधित असल्यामुे येथे त्याचा थोडक्यात उद्टेख करणे आवश्यक 
वाटत आहे. 

अशुद्धाध्वामध्ये अर्थात्‌ अशुद्ध संसारामध्ये किवा अशुद्ध मार्गामध्ये 
अर्थात्‌ मायातत्त्वापासून पृथ्वीतत््वापर्यतच्या शाक्त अर्थात्‌ शक्तीच्या 
अवरोह अर्थात्‌ उतरत्या क्रमामध्ये सतत स्पंद पावणारी आणि सर्व 
स्वतंत्र चिच्छक्ती ही जड मायाततत्वाचे रूप धारण करीत असते या दृष्टीने 
"तंत्रालोक'” या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - 

माया हि चिन्मयाद्धेदं शिवाद्विदधती पशोः । 
सुषुप्ततामिवाधत्ते तत एव ह्यटकक्रियः। ।९.२७५।। 

्रत्यक्षात श्रीशिवांच्याच अंशाला ही तत््वरूप अशी असलेली माया 
मौल्यवान चिन्मात्ररूप अशा श्रीशिवभावापासून वेगे करीत असते. 
अशा तहेने माया ही प्रथम या पशूला संज्ञारहित अर्थात्‌ संवेदनारहित 
बनवीत असते. जीव श्रीशिवांपासून वेगा होण्याच्या अवस्थेमध्ये पूर्णपणे 
चेतनाहीन होत असतो, हा निःसंज शब्दाचा खरा अर्थ नाही. सशक्त तसेच 
दुभंद मायीय आवरणाच्या द्वारा आवृत ्आाल्यामुढे जीव हा पूर्णचेतना 





~ निःष्यंद दुसरा 
हरवून अंशरूप अशा चेतनेन युक्त राहत असतो. हा निःसंज्ञ या शब्दाचा 
खरा अर्थ आहे. अशा जीवाची अवस्था ही गाढ ्ोपेतील अवस्थेप्रमाणे 
असते. संज्ञारहित अर्थात्‌ निःसंज्ञ अवस्थेमध्ये जौवाच्या निरंकुश अर्थात्‌ 
अंकुशरहित अशा ज्ञानक्रिया याच्या प्रसादामध्ये अडथक्ा येणे ही गोष्ट 
स्वाभाविक आहे. या आधीही या गोष्टीचा उष्ेख केलेला आहे को, पूणं 
श्रीशिवभावाच्या स्तरावर शक्तौची चित्‌, निवृत्ती, इच्छा, ज्ञान, क्रिया ही 
पाच मुखे आहेत. शक्तीची व्यापकता आणि प्रसार यामध्ये कधीही कोणतीही 
देशकालादिकांपासून निर्माण आलेली बाधा किवा सीमा असत नाही. 
याडलट जेथे एकीकडे माया ही आपल्या प्रभावाने पर्ण चेतन असलेल्या 
श्रीशिवाना अंशतः चेतन पश्‌ बनवून संकुचित करीत असते तेथे दुसरीकडे 
हीच माया या उपर्युक्त पाच असीम अर्थात्‌ अमर्यादित शक्तीना ससीम 
अर्थात्‌ मर्यादित बनवून क्रमशः कला, विद्या, राग, काल आणि नियतौ 
या पाच तत्त्वंच्या रूपामध्ये अवभासित अर्थात्‌ प्रकाशित करीत असते. 
मायेचा आवबरणात्मक प्रभाव हा सर्वव्यापक असल्यामुके कोणत्याही 
पक्षाला अस्पर्श राहू देत नाही; कारण याच अवस्थेमध्ये संसारभावाची 
किंवा जगताची चरितार्थता अर्थात्‌ सफठकता सिद्ध होऊ शकते. प्राकृतिक 
अर्थात्‌ नैसर्गिक प्रकृतिविधानाच्या अनुकूल ही गोष्ट आहे; कारण कौ, 
अंशतः स्वतंत्र असलेल्या पशुच्या शक्तौ याही अंशतः स्वतत् अर्थात्‌ 
दरिद्री असणे आवश्यक आहे. अस्तु अर्थात्‌ असो. मायातत्त्व हे सर्व 
प्रथम कलातत्वाला जन्म देते. या दृष्टीने “ मालिनीविजयोत्तरतंत्र' या 
ग्र॑थात असे म्हटके आहे कौ - 
असूत सा कलातत्वं यद्योगादभवत्पुमान्‌ । 
जातकर्तृत्वसामर््यो विद्यारागौ ततोऽसृजत्‌ । ।९.२७।। 
याचा अर्थं असा आहे की, तिने म्हणजे या मायेने कलातत्तव निर्माण 
केले, या कलातत्त्वाच्या योगाने पुरुष निर्माण ्ारा. जन्मतःच कर्तृत्वाने 
युक्त असल्याने या पुरुषाने विद्या व राग निर्माण केला. 
हे कलातत्त्व मायीय अर्थात्‌ मायेच्या प्रभावामुठे चेतनाहीन किवा 
निःसंज्ञ बनलेल्या अणमध्ये किवा जीवामध्ये किवा प्रमात्यामध्ये संकुचित 
कर्तृतारूप चेतनेचा संचार करवीत असते. यामुके तो अणु किंवा जीव 
किंवा प्रमाता जीवभावाला अनुकूल असलेल्या अशा अत्यंत सीमित 
किंवा मर्यादित रूपामध्ये केवर संसारातील आदान-प्रदान अर्थात्‌ देवाण- 





स्पंदशासत्र २५७ 


घेवाण करण्याची क्षमता किंवा सामर्थ्य प्राप्त करून घेत असतो. यालाच 
पारिभाषिक शब्दामध्ये “किचित्कर्तत्व " असे म्हणतात. यानंतर विद्यातत्वाचा 
आविर्भाव होत असतो अर्थात्‌ यानंतर विद्यातत्त्व निर्माण होते. “विद्या 
विवेचयत्यस्य कर्म तत्कार्यकारणे ।।१.२८।। " म्हणजे विद्या ही त्याच्या 
अर्थात्‌ पुरुषाच्या कार्यकारण विषयक कर्माचि विवेचन करते, असे 
“पमालिनीविजयोत्तरतंत्र '' या ग्रंथात म्हटकठे आहे. हेच विद्या-तत्त्व अणृला 
अर्थात्‌ जीवाला किवा प्रमात्याला बुद्धीच्या आरशामध्ये प्रतिबिवित होणात्या 
सुखदुःखादि प्रत्ययांचे अर्थात्‌ अनुभूतीचे अथवा हीन अर्थात्‌ त्याज्य व 
आदान अर्थात्‌ ग्राह्य इत्यादिरूप कर्मजालाची विवेचना अर्थात्‌ विवरण 
करण्याचे मर्यादित सामर्थ्यं प्रदान करीत असते. यालाच शैवशब्दांमध्ये 
“किंचित्‌-ज्ञत्व " असे म्हणतात. शैवदार्शनिकांचे असे मत आहे को, 
बुद्धी ही स्वतः जड असल्यामुके स्वतः सुख-दुःखादि प्रत्ययाचे अर्थात्‌ 
अनुभूतीचे विवेचन करू शकत नाही. (बुद्धौच्या विषयामधील शैव आणि 
सांख्य यांच्या टृष्टिकोणाची भिन्नता समजून घेण्यासाठी ““ तंत्रालोक "† 
९.१९१.९८ पाहावे.) फक्त या विद्यातत्त्वाच्याच साहाय्याने प्रत्येक जीव हा 
दद्रियांच्या सरणीने अर्थात्‌ साधनाने अर्थात्‌ बुद्धीच्या दर्पणामध्ये प्रतिबिवित 
होणाय्या सुख-दुःख आदि विषयांच्या परस्परांमधौल भिन्नतेचे विश्छेषण 
करू शकतो. या दृष्टीने “रागोऽपि रञ्जयत्येनं स्वभोगेष्वशुचिष्वपि 
। ।९.२८।। " म्हणजे राग अर्थात्‌ प्रेम हे त्याच्या अपवित्र अशा भोगां मध्येही 
त्याचे मनोरंजन करते, असे “मालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्रंधात म्हटले 
आहे. विद्यातत्त्वानंतर रागत निर्माण होत असते. रागतत्त्व हे पशुमध्ये 
अर्थात्‌ अणुमध्ये किवा जीवामध्ये अपूर्णमन्यतारूप अर्थात्‌ अपूर्णं विचाराची 
आसक्ती उत्पन्न करीत असते. पशु अर्थात्‌ जीव या आसक्तौमुव्टेच संसारामधील 
अर्थात्‌ बाह्य जगतामधील अशा भोगांना भोगण्याकडे आकषित होत 
असतो. हे भोग अन्यथा म्हणजे निराव्छ्या रूपामध्ये कितीही अमंगक् 
किंवा शिसारी आणणारे असले तरीही त्या जीवाच्या रुचीस अनुकूल असे 
असतात. रागतत्त्वाच्या संबंधामध्ये शैवशास्त्र जाणणा्या लोकांनी असे 
विवेचन प्रस्तुत केलेले आहे की, संसारामधील किवा जगतामधील अविरोधी 
आणि विरोधी अशा प्रकारचे सर्वं आदान-प्रदान हे रागमूलक आहे. या 
दृष्टीने “तंत्रात्मोकविवेक'' या टीकाग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 





२५८ निःख्यंढ दुसरा 


न 








एवं द्वेषोऽप्यस्यैव प्रसरः तत्रापि 
अनिष्टप्रहानादाभिष्वङ्गस्यैव सम्भवात्‌।।९.२०१।। 
याचा अर्थ असा आहे कौ, एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या व्यक्तीचा रेष 
वाटत असल्यास त्या मागील कारण असे असते की, त्या व्यक्तीला 
आपली इष्ट वस्तु प्राप्त करून घेण्याविषयी प्रेम आहे. “ विरक्तावपि 
तृप्तस्य सृक्ष्मरागव्यवस्थितेः।।९.२०९१।। याचा अर्थ असा आहे कौ 
एखाद्या व्यक्तीच्या मनामध्ये संसारामधील किंवा जगतामधील पदार्थाविषयी 
विरक्तो उत्पन्न ्ञालेली असते. ही विरक्ती या व्यक्तीच्या मनात ती व्यक्तौ 
या पदार्थाना हेय किंवा त्याज्य समजत असते त्यामुढ्टे निर्माण ्ालेली 
नसून या पदार्थाच्या जंजाव्ातून सुटका करून घेण्याच्या आसक्तीमुटे 
निमाण इ्ालेली असते. यावरून जगताचे सर्व अवडंबर हे केवव्छ रागमूलक 
अर्थात्‌ प्रेममूलक असते. हा राग स्वतः प्रत्येक जीवामध्य कोणत्या तरी 
अपूर्णतेला दर्शविणारा असा आहे. या दृष्टीने “ तत्रालोकविवेक"" या 
टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - “तस्मादत्र क्वचनोपादेये हेये वा 
किञ्चिन्मे भूयात्‌ ” इति सामान्येनाभिष्वङ्गमात्र रागतत्वम्‌।।९.२०१।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, अपूर्णतेची भावना ही प्रत्येक प्राण्याला त्याच्या 
दृष्टीमधील हेय अर्थात्‌ त्याज्य व उपादेय अर्थात्‌ ग्राह्य कर्मामधील अनेकांकड 
प्रवृत्त आणि अनेक कर्मापासून निवृत्त करण्यास विवश करीत असते 
अर्थात्‌ भाग पाडीत असते. सामान्यपणे ही अपूर्णतेची भावना “मला 
काही हवे आहे," अशा प्रकारच्या भावनारूप मृगतृष्णेने अर्थात्‌ खोस्या 
तृष्णेने लिप्त करीत असते. रागतत््वाला पारिभाषिक शब्दामध्ये “अतृप्त " 
असंही म्हणतात, 
असो. उपयुक्त रागतत्त्वाच्या द्वारा होणाच्या कर्तव्याच्या हेयोपादेयतेच्या 
निश्चयाबरोबरच कालतत्तव हे उद्धूत किवा निर्माण होत असते. या दृष्टीने 
` मालिनीविजयोत्तरतत्र '' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की, “कालोऽपि 
कलयत्येनं तुल्यादिभिरवस्थितः।।९.२९।।” याचा अर्थ असा आहे 
कौ, हे कालतत्त्व पशृला अर्थात्‌ जीवाला अर्थात्‌ अणूला त्रुटी, क्षण 
इत्यादिरूप कालभेदाच्या परिधीमध्ये अर्थात्‌ कक्षेमध्ये किंवा मयदिमध्ये 
अडकवीत असते. काकाच्या तथाकथित मयदिच्या संकोचामध्ये पडल्यामुढे 
जीव हा संसारामधील किंवा जगतामधील प्रत्येक कार्यकलापासादी निश्चित 








स्पंदशासत्र २५९ 


क्षण किवा प्रहर यांच्या कल्पनेमध्ये व्यस्त राहतो अर्थात्‌ गदून गेलेला 
असतो. जीवाच्या प्रत्येक इतिकर्तव्यतेवर “ यावेव्ठो केवर्छ घडा बनविणे 
योग्य होईल, पट बनविण्याची सुयोग्य संधी उद्या आहे, श्रीमद्धगवद्रीतेचा 
पाठ करण्यासाठी प्रातःकाठच उपयुक्त अर्थात्‌ योग्य आहे, मध्याह काव्टी 
अर्थात्‌ दुपारच्या वेव्टी श्रीमद्धगवद्रीतेचा पाठ केला असता अनिष्ट अर्थात्‌ 
अहितकर असे संकट किवा आपत्ती ओढविण्याची भीती आहे," अशा 
प्रकारच्या विविध कालकलनेचा अर्थात्‌ कालगणनेचा रंग चढलेला असतो. 
याच कारणामुटे कालतत्त्वाला दुसय्या शब्दामध्ये अनित्यता असे म्हणतात, 
या दृष्टीने “मालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्रंथात असे म्हटले आहे को, 
““नियतियंजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्रलम्‌।।९.२९। 1 '' याचा अथं असा 
आहे की, या पुद्रलाला अर्थात्‌ पुरुषाला नियती स्वकर्मामध्ये नेमते. यावरून 
पाचवे नियतीतत्त्व हे पशुच्या अर्थात्‌ जीवाच्या किवा अणुच्या विचाराच्या 
क्षेत्राला निश्चित करून कारणांपासूनच निशित कार्याची उत्पत्ती होत असते 
असे मानण्याच्या नियमामध्ये मर्यादित किवा सीमित करीत असते. “एखाद्या 
विशिष्ट कारणामुटे एखादे विशिष्ट कार्य होईल किवा अमुक विशिष्ट 
कार्याचे अमुक विशिष्ट कारण होते,” अशा प्रकारच्या संकोचामध्ये 
पडलेला जीव हा प्रतिक्षण विशिष्ट कायं आणि कारण यांना जन्मभर 
शोधीतच काव्ठाच्या उदरात गडप होतो. या अर्थाने ““तंत्रालोकविवेक"' 
या रीकाग्रंथात असे म्हटरे आहे कौ, ““नियतिहि ““ अस्मादेव 
कारणादिदमेव कार्य भवेत्‌" इति नियममादध्यात्‌। नियतिर्योजनां 
धत्ते विशिष्टे कार्यमण्डले । '' “नियतामर्थक्रियामर्थयता नियतमेव वस्तु 
उपादातव्यम्‌।।९.२०२। 1" जन्मभर स्वार्थालाच स्वपरी अर्थात्‌ सर्वात 
प्रथम मान्यता देऊन नियत अर्थात्‌ निशित कारणांपासून नियत अर्थात्‌ 
निश्चित अर्थक्रियेची सिद्धौ इच्छिणारा पशू किवा जीव किवा अणू निश्चित 
वस्तूचेच उपादान करीत राहतो अर्थात्‌ निश्चित वस्तूचाच स्वीकार करीत 
राहतो व इतर वस्तुंचा त्याग करीत राहतो. अशा भावना त्या जीवाच्या 
किंवा अणृच्या किवा पशुच्या अव्यापकतेला अर्थात्‌ संकुचितपणालाच 
सूचित करीत असतात. याच कारणामुरे नियतीला दुसव्या शब्दामध्ये 
“अव्यापकता" असेही म्हणतात. या संबंधामध्ये खालील तक्ता लक्षात 
ठेवणे आवश्यक आहे. 








संकोचहीन श्रीशिवाहून अभिन्न संकुचित पशुभावाला अर्थात्‌ 
अर्थात्‌ श्रीशिवाशी एकरूप असलेल्या जीवभावाला किवा 
असलेल्या स्वातत्यशक्तीची अणुभावाला जन्म देणाच्या 
पाच मुखे भेदपूर्ण अशा मायेची पाच मुखे 


चित्‌ सर्वज्ञता विद्या अल्पज्ञता 
नि्वृंती सर्वकर्तुता अल्पकर्तृंता 
इच्छा(एषणा) | पूर्णता अपूर्णता 
ज्ञान नित्यता अनित्यता 
क्रिया व्यापकता अव्यापकता 


(चौकटीमध्ये कलेचा क्रम हा विद्यातत््वानंतर लावण्यात आलेला 
आहे. यावरून वाचकांनी कोणत्याही सैद्धान्तिक मतभेदाची कल्पना 
करून घेऊ नये. शक्य ्ाल्यास अधिक स्पष्टीकरणासाठी वाचकांनी 
` तंत्रालोक'' या ग्र॑थातील नवम आहिकाचा अभ्यास करावा.) 

मायातत्त्व आणि तिचे विकासरूप असलेली वर उद्टेखिकल्या पाच 
तत्त्वे यांना एकत्रितपणे शैवशब्दामध्ये “ षट्‌-कचुक " अर्थात्‌ षट्‌-आवरण 
असं म्हणतात. या दृष्टीने “परमार्थसारविवृत्ती'" या टीकाग्रंथात श्रीयोगराज 
यांनी असे म्हटले आहे कौ, “तथा एतत्‌ मायादिकञ्चुकम्‌ अणोः 
तण्ड़लस्थानीयस्य अन्तरङ्गत्वात्‌ कम्बुकस्थानीयं व्यतिरिक्तमपि 
अव्यतिरिक्ततया पूर्णसंवित्स्वरूपम्‌ आच्छाद्य स्थितम्‌।।१८।।" हे 
मौलिक अंतरंग आवरण हे पूर्णसंवितला अर्थात्‌ श्रीभगवंतांच्या स्वातत्यशक्तीला 
आच्छादित करीत असते. हे आवरण या पूर्णसंवितला तांदकाच्या दाण्याला 
चिकटून असलेल्या त्या दाण्याच्या टरफलाप्रमाणे व्यतिरिक्त अर्थात्‌ भिन्न 
असूनही अव्यतिरिक्त अर्थात्‌ अभिन्न वाट्‌ लागते. याउलट देह. प्राण | 
ुर्यष्टक, ज्ञानेद्विये, कर्मद्रिये इत्यादीना “बहिरंग आवरण " असे म्हरलेलं 
आहे. या दृष्टीने “तंत्रात्मोक'" या ग्र॑ंथात असे म्हटले आहे कौ - 

देहपुर्यष्टकाद्येषु वेदेषु किल वेदनम्‌ । 
एतत्षट्कससङ्कोचं यदवेद्यमसावणुः ।।९.२०५।। 





स्पंदशासत्न २६१ 


याचा अर्थं असा आहे को, या वेद्यभूत अर्थात्‌ ज्ञेयभूत आवरणांच्या 
द्रारा आच्छादित आलेला ज्ञानक्रियारूप संवेदन अर्थात्‌ चेतन प्रमाता 
मुव्ात वेदक असूनही अर्थात्‌ ज्ञान करून घेणारा कर्ता पुरुष असूनही 
स्वरूपाच्या संकोचाच्या अवस्थेमध्ये अर्थात्‌ शक्तिदारिद्रयाच्या अवस्थेमध्ये 
अडकल्यामुके अणू अर्थात्‌ संसारी जीव बनलेला आहे आणि यालाच 
शास्त्रीय शब्दामध्ये “ पुरुष-तततव ” असे म्हटले जाते. 

अशा प्रकारच्या विश्छेषणामुढे प्रस्तुत सूत्रामध्ये उेखिलेले सिद्धान्त 
हे सोपेपणामुके लक्षात येऊ शकतात. बहिर्मुखी अर्थात्‌ बाह्य जगताकडे 
उन्मुख होणाव्या संसारभावाकडे अजसरूपामध्ये अखंड प्रवाहमान होणारे 
गुणादि स्पंदांचे निष्यंद अर्थात्‌ प्रवाह अथवा दुसय्या शब्दामध्ये आपल्याच 
शक्तचे दारिद्रय हे जगतामधील अपरिपक्व बुद्धीच्या व्यक्तीना आपल्या 
स्थिर किवा ख्या स्थितीच्या अनुभूतीच्या प्राप्तीमध्ये अडथव्ठा किवा 
बाधा उत्पन्न करीत असते. 

वर वणिलेल्या रागततत्वाच्या विषयामध्ये आणि अधिक माहिती 
प्राप्त करून घेण्यासाठी जिज्ञास्‌ वाचकांनी खाली लिहिलेल्या गोष्टी 
ध्यानात ठेबण्याचा प्रयत्न करावा. या गोष्टी काही प्रमाणापर्यत 
अप्राकरणिक अर्थात्‌ वादविषय नसलेले अर्थात्‌ प्रकरण प्राप्त नसलेले 
अर्थात्‌ अवर्णनीयही सिद्ध होऊ शकतात. परंतु आत्मशोधाच्या मार्गमध्ये 
प्राकरणिकता किवा अप्राकरणिकता यांच्या सीमांमध्ये घोटाकणे बनणे 
योग्य नाही. 

याधी वणिलेला आणवमल अर्थात्‌ पशुमल अर्थात्‌ जीवमल 
हेच रागाचे अर्थात्‌ प्रेमाचे किंवा लोभाचे मूठ उद्रमस्थान आहे. संवित्‌ 
भडरिकांमध्ये अर्थात्‌ परम श्रीशिवांमध्येही विश्वरूपाने उच्छलित अर्थात्‌ 
उसक्छण्याची किवा वरचढ होण्याची आंतर-अभिलाषा अर्थात्‌ जगतरूपाने 
नटण्याची आंतरिक इच्छा वर्तमान असते. ही गोष्ट वेगव्ठी आहे की, त्या 
अवर्ण्य अर्थात्‌ वर्णन करण्यास अयोग्य स्तरावर वर्तमान असलेल्या 

इच्छेला क्षुद्र पशुमध्ये असलेल्या क्षुद्र अभिलाषेची संज्ञा किवा नाव दिले 

जाऊ शकत नाही. अभिलाषा ही अभिलाषाच आहे; कारण या अभिलाषेनेच 
स्व॑स्वतंत्र श्रीभगवंतांच्या शक्तौला प्रथ्वीतत्त्वापर्यतच्या निकृष्ट कोटीवर 
अवरूढ होण्यास विवश केलेले आहे. या दृष्टीने “ तंत्रालोक '' या ग्रंथात 
असे म्हटले आहे को - 


दः --- ~ 
का ने श ॥। # ॥ । 
¢ । 


> वद 
क 
-- ` = 


~~ ------ +- -* 





क द 


व | व त य > -- 
न र ॥ जँ 
अ 4 


2 । = ५ रै क ५ = 
ज ० क 3 3 0 ण स 


रि 





२६२ निःष्यंढ दुसरा 


अणूनां लोलिका नाम निष्कर्मा याभिलाषिता। 
अपूर्णमन्यताज्ञानं मलं सावच्छिदोज्जिता ।।९.६२।। 

अथं :- अणुंची अभिलाषित अर्थात्‌ इच्छिली जाणारी आणि निष्कर्म 
अर्थात्‌ क्रियारहित अशी लोलिका (नावाची इच्छा) असते. तिचे स्वरूप 
अपूर्णमन्य अर्थात्‌ स्वतःला अपूर्ण मानणारी, मलयुक्त आणि अवच्छेद्रहित 
असे असते. 

संसार भावाच्या स्तरावर स्थित असलेल्या पशृमध्येही किंवा जीवा- 
मध्येही किवा अणृमध्येही हाच आणवमल किंवा जीवमल प्रथम सृक्ष्मातिसूष्ष्म 
लोलिकेच्या अर्थात्‌ आसक्तौच्या रूपामध्ये प्रकट होत असतो. शैवग्रंथामध्ये 
अभिलाषेच्या किवा इच्छेच्या सृक्ष्मातिसृक्ष्म रूपालाच “लोलिका " असे 
म्हणतात. या रूपामध्ये अभिलषणीय विषयाची स्पष्टता असत नाही; परंतु 
जीवाच्या मनामध्ये अपूर्णतेची अनुभूती ही अंग शहारल्याप्रमाणे निर्माण 
आलेली असते. लोलिका ही एक प्रकारची निष्कर्म अभिलाषा आहे. 
लोलिका ही पशुच्या मनामधील “मला काही हवे आहे," अशा प्रकारच्या 
अस्पष्ट आकांक्षेच्या अनुभूतीला जन्म देत असते. ही लोलिका परिपुष्ट 
होऊन चतुदिक्‌ क्षोभामध्ये पडून कर्मासह स्थूल अभिलाषेचे रूप धारण 
करीत असते. या लोलिकेच्या स्थूल अभिलाषेच्या रूपाला बुद्धीचा धर्म बनलेले 
“रागतत्त्व" असे म्हणतात. ।।२०।। 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

हेच गुण अप्रबुद्धाला कशा प्रकारे बंधनकारक ठरतात ते या कारिकेत 
सांगितले आहे. 

स्पष्टीकरण :- अप्रबुद्ध बुद्धी असणारे म्हणजेच बहुधा सर्व पारमेश्वरी 
शक्तयात्मक निजस्पंदांना न जाणठेल्या, देहालाच आत्मा मानणाव्या अर्थात्‌ 
लौकिक प्राण इत्यादि गोर्छीना आत्म्याच्या ठिकाणी मानणाच्या मितयोग्यांना 
व जगातील सर्व लोकांना स्वतःची स्पंदतत्त्वात्मक स्थिती गुप्त ठेवण्यात 
मग्र असणारे पृवोक्त गुणादि स्पंदनिष्यंद दुःखामुके ओलांडण्यास कठिण 
असणान्या या घोर आणि दुःखमय अशा संसरण-मार्गावर हे गुण फेकून 
देतात अर्थात्‌च ज्यांच्या म्हणजे ज्या गुणांच्या पलीकडे जाऊन मनुष्यप्राण्यांची 
संपूर्णता प्रवीण व वाकबगारांकड्न अत्यंत कष्टाने घेतली जाते. यासंबंधी 
“ श्रीमालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - 


स्पंदशास्त्र २६३ 


विषयेष्वेव संलीनानधोऽधः पातयन्त्यणून । 
रुद्राणुन्याः समालिङडन्य घोरतयां ऽ पराः स्मृताः । ।३।३१।। 
अर्थं :- ज्या शक्तौ रुद्रात्म्यांना आकिगन देऊन विषयांमध्येच रीन 
ञ्मालेल्या जीवांना खाली खाटलीच नेतात त्या अपरा (शक्तीना) “घोरतरी " 
असे म्हटले आहे. 
पूवी प्रतिपादन केठेटी ही स्पंदतत्त्वाने युक्त अशी जी पराशक्ती 
आहे ती या विश्चाला आत आणि बाहेर ओकून टाकते आणि संसाराचे 
वामाचरण म्हणजे संसाराचा ग्रास करून नंतर ओकून टाकते. त्यामुे 
तिला श्रीवामेश्चरीशक्तौ असे म्हणतात. या शक्तौपासून उत्थापित आाठेटी 
श्रोखेचरी, श्रीगोचरी, श्रीदिक्चरी व श्रीभूचरीरूप चार देवताचक्रे सुप्रबुद्धाला 
उच्च अवस्थेला अर्थात्‌ पराभूमीवर घेऊन जातात आणि अप्रबृद्धांना 
खाटो खाली अर्थात्‌ अधःपाताटा घेऊन जातात. त्याचप्रमाणे त्या 
सुप्रबुद्धाच्या बोधरूप (ज्ञानरूप) आकाशात संचार करीत असणाव्या 
श्रीखेचरी इत्यादि शक्ता वर अकालकलितत्व अर्थात्‌ कालाचा कोणताही 
परिणाम होत नसल्यामुके अभेदरूप, सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व व 
व्यापकत्व यांचे प्रकाशन करणाय्या असतात. त्या शक्तीच अप्रबृद्धाच्या 
शून्यप्रमातापदात संचार करीत आवरण रूपाने राहून नैमित्तिकता, 
किचित्‌ कर्तृता, किचित्‌ ज्ञान यांना कारणीभूत होतात. वाणीने चिद्धित 
केठेल्या संजल्पमय अर्थात्‌ वार्तामय बुद्धी, अहंकार, मनोभूमीत संचार 
करणा्या गोचरी शक्तो सुप्रबुद्धाचे स्वात्माभेदमय (आत्म्याशी आपला 
अभेद आहे अशा प्रकारच्या) निश्चयरूप अभिमानाच्या संकल्पांना उत्पन्न 
करतात आणि अप्रबद्धाच्या ठिकाणी भेदत्वाने संकल्प उत्पन्न करतात, 
दिशांमध्ये म्हणजेच दहा बाह्य इद्वियांच्या (पाच ज्ञान व पाच कर्मद्विये) 
भूमीत संचरण करणाय्या दिक्चरी शक्ती सुप्रबुद्धाच्या ठिकाणी अद्रय 
प्रकट करतात आणि इतरांच्या बाबतीत द्रैत प्रकट करतात. भु म्हणजेच 
रूपादि पंचकात्मक प्रमेयपद (अर्थात्‌ ज्ञेयपद); तेथे संचरण करणाय्या 
भूचरी शक्तो भोगमय आश्यानीभावत्वाने अर्थात्‌ सर्वाना आपल्यात सामावून 
घेऊन तन्मयत्व प्राप्त करून सुप्रबृद्धाला चित्प्रकाश-शरीराने स्वतःला 
दाखवितात आणि इतरांना सर्वतोपरी आवरणरूपाने स्वतःला दाखवीत 
स्थित असतात. अशा प्रकारे प्रमाता म्हणजे जीव, अंतःकरण (अंतरिद्रिय). 





२६४ निःष्यंढ दुसरा 





बहिष्करण (बाह्यद्रिय) आणि प्रमेयरूपत्वाने चार गुणांपासून सुरुवात 
होणात्या स्पंदतत्त्वाने युक्त चक्रे अप्रबुद्ध लोकांना, लौकिक लोकांना 
आणि बिदुनादाच्या प्रकाशानेच संतुष्ट केल्या योग्यांना त्या त्या विशिष्ट 
तत्त्वांनी उत्क्रंत आलेल्या या जगात फेकून देतात अथवा पाडतात. ।।२०।। 
भै र तर तै 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
जे अप्रबुद्ध प्रमाते असतात त्यांच्यावर प्रतिक्षण विशेष स्पंदांचे आवरण 
असते. अप्रबुद्ध प्रमात्यांच्या आंतर जगतात स्थित असलेल्या चिद्रूपतेला 
गुणादिस्वरूपात प्रवाहित करणारे विशेष स्पंद आवरण घालून बठ्जबरीने 
त्यांना परमार्थतः दूर करतात आणि घोर सुख-दुःख द्रद्रात्मक संसार 
सागरात पाडतात; कारण हे अप्रबुद्ध जीव आपके स्वस्वरूप निरंतर त्या 
अगुणात्मकविशेषस्पंदांमध्ये पाहतात. ते जीव तीन गुणांनी उत्पन्न ्ाठेले 
सुख-दुःख-मोहादि रूप उपार्धीच्या काटुष्याने किवा दोषाने रहित अशा 
शुद्ध संविद्रूपशिवांचा अनुभव घेण्यासाठी असमर्थं बनतात. ।।२०।। 
2.2. 
अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दततत्वविविक्तये । 
जाग्रदेवं निजं भावं न चिरेणाधिगच्छति ।।२९।। 
अन्वयार्थं :- 
अतः - वरील कारणांमुके, सततम्‌ - नेहमी, खंड न पाडता, 
स्पन्दतत्त्वविविक्तये - स्पंदततत्वाची अभिव्यक्तौ - स्वरूपाचा अनुभव 
प्राप्त होण्यासाठी, उद्युक्तः - प्रयत्नशील असणारा, जाग्रदेव- जागृतावस्थेतच, 
निजं भावम्‌ - आपल्या चिन्मात्र स्वरूपाची - “ आपल्या तुर्यावस्थेतील 
भोगात्मक, चमत्कारमय जे स्पंद तत्व आहे, त्याची अनुभूती " - (श्रीभट- 
क्ट), न चिरेण - फार वेट न लागता, लौकरच, अधिगच्छति- प्राप्त 
करून घेतो. ।।२१।। 
अर्थं :- वरील कारणामुठे किंवा यामे स्पंदतत्त्वाची अभिव्यक्त 
अर्थात्‌ स्वरूपाचा अनुभव प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्नशील असलेला प्रबुद्ध 
योगी आपल्या तुर्यावस्थेतील भोगात्मक, चमत्कारमय अशा स्पंदतत््वाची 
अर्थात्‌ आपल्या चिन्मात्र स्वरूपाची अनुभूती जागृतावस्थेतच अत्यंत 
अल्प काठ्ठामध्येच अखंड प्राप्त करून घेत असतो. ।।२१।। 
गै ओ गरैह चैह तरै 





स्वदशास २६५ 


रक "गयो 





श्रीउत्पलाचार्यं प्रदीपिका :- 

प्रबद्धाचा अभ्यास सतत जागृत राहिल्याने तो विशेष स्पंदाचा सामान्य 
स्प॑दात लय करीत असतो. असा नित्य उद्योग म्हणजे अभ्यास साधन तो 
करीत असल्याने हे गुणादिक स्पंद त्याचा पराभव करू शकत नाहीत. 
मात्र अप्रबुद्धावर श्रीगुरुरूपाने शक्तिपात होऊन परमेश्वराचा अनुग्रह ्ञाला 
नसल्याने त्याच्या बुद्धीची गाढ निद्रा नष्ट आलेली नसते. त्यामुके हे 
गुणादिक प्रवाह अप्रबुद्धाला त्याच्या आत्मस्थितीपासुन भ्रष्ट करून, सामान्य 
स्पंदमात्र असलेल्या ज्ञानाच्या स्थितीमुढे प्राप्त होणात्या सुस्थिर अशा 
आत्मप्रतिष्ठेला आच्छादन टाकतात. त्यामुढे तो त्यांच्या तडाख्यात सापडङ्न 
दुस्तर अशा घोर संकटात जाऊन पडतो. प्रबुद्धालाच गुणादि प्रवाहाचा 
उदय आल्यावर जागृती होते व तो लगेच सामान्य स्पंद निर्माण करून 
आपल्या आत्मस्थितीमध्ये जागृत राहतो. या जागृतीमुे तो अल्प काक्रात 
आत्मप्राप्ती करून घेतो. ज्याप्रमाणे एखाद्या प्रमादात असणाया राजाजवन 
सैन्याचे सर्व सामर्थ्यं असूनसुद्धा तो बेभान व असावध आहे असे पाहून 
त्याचे शत्र त्याच्यावर चढाई करण्याची तयारी करतात व त्याला नाना 
प्रकारच्या संकटात टाकतात त्याप्रमाणेच अप्रबुद्धाची स्थिती ्ालेली 
असते, तो स्वतः सर्व कर्तव्य इत्यादि गुणांनी मुक्त असून सुद्धा त्याची 
त्याला जाणीव नसल्याने दरेक बाबतीत परतंत्र होतो व देहादि्काना सुख 
असेल तरच आपण सुखी, नाहीतर दु -खी, असे मानावयाला लागतो. 
त्यामुके आत्मसमाधीत स्वस्वरूप असूनही तो भ्रष्ट होतो व संसार सागरात 
पडतो. त्यामुके त्याला जरी वरील ज्ञानाचा उपदेश केला तरी सुद्धा ते 
ग्रहण करण्याची बुद्धी नसल्याने आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी तो विश्राम 
पावत नाही. जे मूढ किवा अप्रबुद्ध आहत त्यांना किती जरी उपदेश केला 
तरी तो त्यांच्या देहात उतरत ब ठसत नाही. ज्याप्रमाणे मेघाने अहोरात्र 
जरी पाण्याचा वर्षाव केला तरी कमव्छाचे पान लेशमात्रहौ भिजले जात 
नाही त्याप्रमाणेच या अप्रबुद्ध अगर मूढ लोकांना अहोरात्र जरी या 
युक्तीचा उपदेश केला तरौ तो त्यांच्या हदयात कधोही उतरावयाचा नाही 
व प्रबुद्धाप्रमाणे सतत जागृत राहून वा सामान्यस्पंदांचा अभ्यासहो ते 
कधीही करणार नाहीत. त्यामुके या अभ्यासाला प्रबुद्धच अधिकारी आहे. 


तो सामान्य स्पंदाचा अभ्यास करू शकतो व आत्मपदाचौ प्राप्ती करून 
घेतो. 








२६६ निःष्यंद 4. 
८ 

अज्ञानी माणसाला हे स्पंदाचे प्रवाह पतित करण्यासाठी नेहमीच 
उद्युक्त असतात. यासाठी आपल्या विस्तृत स्वभावाने स्पंदतत्त्वाचा विवेक 
करण्याकरिता नेहमी उद्योग-साधन करीत राहिले पाहिजे त्यामुटेच 
स्वस्वरूपाचौ अभिव्यक्तौ होते. आपले स्वरूप हे खरोखरच उद्युक्त 
करणारे, विस्तृत व श्रीशिव आहे. “श्रीशिवसूत्र ” या ग्रंथामध्ये उद्योगालाच 
"श्रीशिव " असे म्हटले आहे. यासाठी जागृत अवस्थेमध्ये अर्थात्‌ व्युत्थान- 
दशेमध्ये शोघ्रातिशीघ्र त्याला आपल्या स्वरूपाची प्राप्ती होते, जो 
साधनाच्या मागे लागतो तो जागृत राहतो. याचे विवेचन असे आहे. 
"मी शुद्धबोधेकस्वरूप आहे. हे सर्व जगत्‌ माञ्ञा विस्तार आहे. विलास 
आहे. जांभई आहे. हास्य आहे.” याचे सुंदर वर्णन असे आहे की, “ह 
सवं मञ्चे वैभव आहे असे ज्ञान ्ाल्यावर साधक विश्वात्मा होतो. तो 
विकल्पांच्या विस्तारातही श्रीमहेश्वरच राहतो. " “पंचरात्र' या ग्र॑थामध्ये 
असे म्हटले आहे की, “जेव्हा साधक आत्म्यात सर्व भूतमात्रे आहेत 
असे पाहतो व आपल्याला सर्व भूतमात्रात पाहतो आणि सर्व भूतमात्रांपासून 
“ आपण निराक्े आहोत असे पाहतो तेव्हा तो जन्ममरणापासून मुक्त होतो." 
दुस्या एका ठिकाणी शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे की, “खरोखर 
आपण निर्मल, अनंत व एकमात्र बोधस्वरूप आहोत, भव्यबुद्धी सावधान 
पुरुष आपल्याला ज्ञाता व ज्ञेय या दोन्ही गोष्टीमध्ये पाहत असतो, " 
" तत्तवार्थ-चितामणी '' या ग्रंथामध्ये असे वचन आहे की, "विवेकाच्याद्रारे 
विशाल मोहांधकाराचा चुराडा ाला की, योग्याच्या स्वरूपाचा उदय होतो. 
अनात्मभाव नाहीसा ्ञाला की, प्रत्येक दशेमध्ये साधक आपल्या 
परमानंदस्वरूपात मग्र राहतो. त्याला द्रष्टा-दश्याच्या विवेकाचे रहस्य 
समजते. तो नाही असा संसारातील कोणताही कण, क्षण व कोपरा असत 
नाही. त्याचा भवरोग संपतो. त्याच्या व्युत्थानातहौ समाधी असते. खरी 
मोक्षलक्ष्मी ही त्याची मुलगीच असते." 

जागृत दशेमध्येच स्वभावाचे स्फुरण होते ही गोष्ट अज्ञानी लोकांच्या 
लक्षात येत नाही. यासाठी ज्या अवस्थांमध्ये स्पंदांचे स्पष्ट दर्शन होते 
त्या अवस्थांचे पुढील कारिकेत वर्णन केले आहे. ।२१।। 


भह ओह अह तै तैद 


स्पंदशास्त्र २६७ 


श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- (कारिका क्रमांक ९१९ ते २९) 

जागृती आणि तुर्या या दोन अवस्थांतील स्वस्वभावाची व्यतिरिक्तत्वाने 
अर्थात्‌ निराकेपणाने जाणीव प्रबुद्धाला नसते. ती आता त्याला आणून 
द्यावयास हवी. पण प्रबुद्ध आणि अप्रबुद्ध या दोघांचाही जागरावस्थेतील 
व्यवहार सारखाच दिसतो. मग ॒एकाला त्यातील स्वस्वभावाची 
व्यतिरिक्तत्वाने जाणीव होणार, दुसव्याला होणार नाही हे कसे ? याचे 
समाधान - 

स्पष्टीकरण : ~ ^“ स्पंद "' ही स्वस्वभावरूप परशक्तौच्या उन्मेषाची 
संज्ञा आहे. हा उन्मेष खरोखरी एकरूपच आहे. पण विषयांचे आकलन 
व्हावे याकरिता सामान्यविशेषभावाच्या भूमिकेवरून सामान्यस्पंद व 
विशेषस्पंद असे स्पंदांचे विभाग कल्पिले आहेत. “मी सुखी आहे," 
“मी दुःखी आहे,” अशा प्रकारचे अनंत प्रत्ययप्रवाह संसारात आपल्याला 
जाणवत असतात. किबहुना यांचाच संसार बनलेला आहे. हे विशेषस्पंद 
होत. पण या विशेषस्पंदांना खरोखरी निरपेक्ष अस्तित्व नसते. हे स्वं 
विशेषस्पंद आपल्या अंतर्गत शक्तौतून उदित होतात, त्या शक्तौवरच ते 
स्थित होतात व तीतच ते लीन होतात. विशेषस्पंदात जे परस्पर भेद 
दिसतात ते भेद सतवरजस्तमामुठे ्ालेले असतात. त्यामुके विशेषस्पंदांना 
येथे “गुणादिस्पंदनिष्यंद " असे म्हटले आहे. तत्त्वतः पाहिले तर या सर्वं 
विशेषस्पंदात आपल्या अंतर्गत शक्तौचे स्फुरण अनुस्युतच असते. अर्थात्‌ 
आपली अंतर्गत शक्तौीच साधकांना त्या स्पंदाच्या रूपात स्फुरण पावत 
असते. ही आपली शक्ती म्हणजे स्वस्वभावच होय म्हणजे त्या त्या 
विशेषस्पंदाच्या रूपात स्वस्वभावाचे स्फुरण होत असते. स्व-स्वभावाच्या 
स्फुरणाला येथे “सामान्यस्पंद " असे म्हटले आहे. गुणादि स्पंदविशेष हे 
या सामान्य स्पंदाच्याच आश्रयावर स्फुरत असतात. (सामान्यस्पन्द- 
संश्रयात्‌ लब्धात्मलाभाः) 

आता या स्पंदांचा विचार आपल्यालाच दोन प्रकारे करता येईल. हे 
सर्व विशेषस्पंद परस्परनिरपेक्ष आहेत, त्यांना निरपेक्ष अस्तित्व आहे, 
त्यावाचून दुसरे काही नाही, हा एक विचाराचा प्रकार व विशेषस्पंद 
स्वस्वभावरूप सामान्यस्पंदांचा अविष्कार आहे, त्यांना स्वतंत्र सत्ता नसून 
ते सामान्यस्पंदांच्या आश्रयावरच उदित ले आहेत, संसारात हे विशेषस्पंद 
जेव्हा आपणाला जाणवतात तेव्हा तो खरोखर स्वभावाच्या सामान्यस्पंदांचाच 





२६८ निःष्यंदढ दुसरा 


साक्षात्कार होय, हा दुसरा प्रकार. पहिल्या प्रकारची विचारसरणी अप्रबुद्धाची 
असते तर दुसव्या प्रकारची विचारसरणी प्रबुद्धाची असते. अप्रबुद्धाला 
विशेषस्पंदांमागील आश्रयभूत सामान्य-स्पंदांची जाणीवच होत नसल्याने 
त्याची जाणीव विशेषस्पंदांच्या मयदितच गुरफटलेली असते व या 
विशेषस्पंदांचाच संसार बनलेला असल्याने ती जाणीव संसारदशेतच 
सारखी भ्रमण करीत असते. तिला हा घोर संसार उत्तीर्णं करता येत नाही. 
पण प्रबुद्धाला या प्रत्येक विशेषस्पंदात सामान्य स्पंदांची जाणीव होत 
असल्याने तो संसारोत्ती्णं अवस्थेत आरूढ होऊ शकतो व जागरावस्थेतच 
त्याला व्यापक अहंप्रत्ययाचा आनंद अनुभविता येतो. 

विशेषस्पंद हे सांसारिक अवस्थेतील लौकिक अनुभवाच्या रूपाचे 
असतात. हे सुखदुःखात्मक आहेत. सामान्यस्पंद हा व्यापक अहंप्रत्ययाच्या 
भूमिकेवरील “'प्रत्यवमर्शं " असतो. सामान्यस्पंदरूप प्रत्यवमर्शाचा 
साक्षात्कार हा नेहमीच आनंदमय असतो; कारण ते चिदानंदमय स्व- 
स्वभावाचेच स्फुरण असते. त्यामुठे प्रबद्धाला जागरावस्थेतच निज- 
भावानंदाचा लाभ होतो. ।।२१।। 

(टीप :- ““ग्राह्यग्राहक संवित्तिः सामान्या सर्वं देहिनाम्‌। योगिनां 
तु विशेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता '" । । हे बचन सहज आठवण्यासारखे 
आहे.) 

भ तैः अर ओ ओह 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
स्पंदतत्त्वाच्या अनुभूतीसाठी निरंतर अर्थात्‌ अथक 
किवा सतत प्रयत्नांची अनिवार्यता किवा आवश्यकता 


परमकारुणिक श्रीसहुरूनी सूत्र क्रमांक २१ मध्ये असा उपदेश केलेला 
` आहे कौ, आत्म्याचा उद्धार इच्छिणाय्या व्यक्तौनी स्वतःहूनच स्पंदशक्तीची 
अनुभूती प्राप्त करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहावे; कारण निरंतर 
उद्योग केल्याने त्या व्यक्तच्या इच्छेची पूर्तता होण्यास अधिक कार 
लागत नाही. 
वृत्ती :- यामुरे जो प्रनुद्ध योगी स्वतःमध्ये स्पंदतत्त्वाच्या स्वरूपाची 
अनुभूती प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रतिक्षण उद्योग करीत राहतो तो प्रबुद्ध 
योगी जाग्रत्‌ अवस्थेमध्येच आपल्या भावाची अर्थात्‌ तुर्यचमत्कारमय 


स्पंदशास्त्र २६९ 





अशा स्पंदतत्त्वाची अनुभूती अत्यंत अल्प काल्छामध्ये प्राप्त करून घेत 
असतो .।।२१।। 

विवरण :- सूत्र क्रमांक २१ मध्ये त्या व्यक्तना अर्थात्‌ आत्म्याच्या 
उद्धाराची इच्छा करणाव्या व्यक्तीना प्रतिक्षण प्रयत्नशील राहण्याचा उपदेश 
दिलेला आहे. या व्यक्ती स्पंदात्मक पर अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ अशा संविद्धामामध्ये 
अर्थात्‌ शक्तिधामामध्ये किवा भगवद्धामामध्ये प्रवेश प्राप्त करून घेण्यास 
इच्छक असणे आवश्यक आहे. या संबंधामध्ये मनामध्ये असा प्रश्र 
निर्माण होणे स्वाभाविक आहे की, प्रयत्न कोणत्या गोष्टौचा करावयाचा 
आहे 2 भगवान्‌ श्रीचंद्रमौ्लीनी “प्रयत्नः साधकः । । श्रीशिवसूत्र २.२।। ` 
या सूत्रामध्ये दोनच शब्दामध्ये या शंकेचे निवारण केलेले आहे. 
शास्त्रकारानी मोज्या विस्ताराने या सूत्रामध्ये अतर्निहित अर्थाच विश्छेषण 
केलेले आहे. थोडक्यात या सूत्राचा अर्थ पुढौलप्रमाणे आहे. 

चित्त हे बहिर्मुख असलेल्या विश्चप्रसाराकडे अर्थात्‌ बाह्य जगताकडे 
किंवा बाह्य विश्वरूप उभारणीकडे सतत गुणादि रूपामध्ये प्रवाहमान 
होणाच्या अर्थात्‌ राहणाय्या स्पंदप्रवाहाचेच रूप आहे. या ट्टीने 
“शिवसूत्रविमशिनी" या टीकाम्र॑थात असे म्हटले आहे कौ, " चित्त 
मन्त्र "" चेत्यते विमृश्यते अनेन परं तत्त्वम्‌ इति चित्तम्‌ .... तदेव 
मन्त्यते गुप्तम्‌ अन्तरभेदेन विमृश्यते परमेश्वररूपम्‌ अनेन इति 
कृत्वा मन्त्रः ।।२.१।। ज्या साधनाने परतत््वाचा विचार केला जातो ते 
चित्त होय. त्या चित्ताकड्न अत्यंत रहस्यमय अशा परमेश्चररूपाचा आंतरिक 
अभेदाने विचार होतो. त्यामुठे चित्ताला मंत्र असे म्हटले आहे. पांचभौतिक 
कायेमध्ये अर्थात्‌ पृथ्वी, आप, तेज, वायू आकाश या पाच महाभूतांपासून 
बनलेल्या शरीरामध्ये राहता राहता केवर चित्ताच्या द्वारा परमततत्वाचाच 
शोध घेतला जातो. यामुके मननधर्मा अर्थात्‌ मननधर्मीय असल्यामुके 
प्रत्यक्षात चित्तालाच मंत्राची संज्ञा किंवा नाम दिलेले आहे. त्रिगुणमय 
अर्थात्‌ सतत्व-रज-तम या तीन गुणांनी बनलेले असल्यामुे चित्तामध्ये 
प्रतिक्षण संकल्प-विकल्प निर्माण होतात व नाहीसे होत राहतात. याच 
संकल्प-विकल्पात्मक चित्ताला ह्यूहद्ट्‌ अंतःकरणामधील अनुसंधानाच्या 
अर्थात्‌ सद्विमर्शाच्या किंवा सद्विचाराच्या बल्ठाने सामान्य स्पदरूपावर 
प्रतिभा अर्थात विकल्पहीन अर्थात्‌ कोणतेही विकल्प नसलेल्या परसंविद्धाम 
अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ भगवद्धामामध्ये विलीन करण्याच्या नैसगिक प्रयासालाच 








२७० निःष्यंद दुसरा 


पारिभाषिक शब्दामध्ये “ प्रयत्न" असे म्हणतात. श्रौभगवंतांच्या सूत्रामध्ये 
अशाच प्रयत्नांना करीत राहण्याचा आदेश दिलेला आहे; कारण हाच 
प्रयत्न शेवटी योग्याच्या हदयामध्ये शाक्तस्वरूपाची अभिव्यक्तौ करून देत 
असतो. सहज प्रयत्नांच्या द्वारा पूर्णं अहंरूप आत्मानुभूती प्राप्त करून 
घेण्यालाच शास्त्रीय शब्दामध्ये “ मंत्रवीर्याची अनुभूती " प्राप्त करून घेणे 
असे म्हणतात. पूर्णं अहं भावाची अनुभूती हेच सवोत्कृष्ट वीर्य आहे. 
आध्यात्मिक मार्गावर पुढे जाण्यासाठी अपेक्षित प्रयत्न किवा उद्योगाचे 
स्वरूप समजून घेण्याबरोबरच मनामध्ये अशा प्रयत्नाला कार्यान्वित 
करण्याच्या प्रक्रियेचे ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची इच्छा साधकयोग्याला 
होणे हे स्वाभाविकच आहे . शास्त्रकारांनी शाक्तभूमिकेची अनुभूती प्राप्त 
करून घेण्यासाठी अनेक प्रकारच्या प्रक्रियेचे फायदे तोटे ब्णिलेले 
आहेत. या दृष्टीने “तंत्रालोक " या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ, ..... 
स्वभावे पारमेश्वरे । प्रविविक्षुविकल्पस्य कु्यात्संस्कारमञ्जसा ।।४.२।।" 
याचा अर्थं असा आहे कौ, ज्याला पारमेश्वर स्वभावात प्रवेश करण्याची 
इच्छा असेल त्याने सर्वं प्रथम विकल्पांवर संस्कार करावेत. परंतु 
भगवान्‌ श्रीमद्‌ अभिनवगुप्तपादाचार्यानी या विषयामध्ये विकल्प- 
संस्काराच्या प्रक्रियेलाच सर्वप्रथम मान्यता प्रदान केलेली आहे. 
आत्मिक उन्नतीच्या मार्गामध्ये “विकल्प-संस्कार " अर्थात्‌ आपल्या 
भावनांचा परिष्कार करणे अर्थात्‌ भावनांबर संस्कार करणे किवा भावनांचे 
दोषनिरसन करणे किंवा भावना शुद्धौ करणे याचा प्रयत्न हीच मुख्य 
प्रक्रिया आहे आणि कमीतकमी आधुनिक युगामधील शेकडो कटकर्टीनी 
व संकटांनी तसेच कोड्यांनी भरलेल्या व्यस्त जीवनामध्ये याच्या कार्याचा 
अर्थ लावणे संभव होऊ शकते. केव आध्यात्मिक पक्षामध्येच नाही, तर 
सामान्य जीवनपक्षामध्ये या प्रक्रियेचा अंगीकार केला असता प्रत्येक 
मानवाचे आणि त्याच्याद्रारा सर्वं जगताचे श्रेय किवा भले होऊ शकते. 
विकल्पांचा संस्कार हा कशा प्रकारे होऊ शकतो. या विषयामध्ये श्रीसुरूचे 
असे म्हणणे आहे को, वारंवार कामिनी कांचनरूपी प्रतिकूल दिशेमध्ये 
वाहणाव्या विकल्पांच्या परंपरेचा माग बदलून, बलपूर्वक त्या विकल्पांना 
स्वरूपचितनाच्या अनुकूल दिशेमध्ये लावले असता विकल्पांचा स्वयं 
संस्कार होत असतो. (संस्कारो हि गुणान्तराधानम्‌। अर्थात्‌ संस्कार 
याचा अर्थं गुणवृद्धी किवा विविध गुण निर्माण करणे असा आहे.) 


स्यंदशास्त्र २७१ 





याआधीच या गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे की, गुणादि स्पंदांचे निष्यंद 
हे प्रतिक्षण आत्म्याच्या खन्या रूपावर आवरण टाकीत राहतात, हेच 
कारण आहे कौ, मनातील विकल्प हे प्रतिक्षण मायीय तसेच निहित 
अर्थात्‌ संचित स्वार्थाची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध राहत असतात 
वाइट विकल्पांचे संस्कार अधिक शतपटीने वारईटच विकल्पांच्या परंपरांना 
जनम देत असतात. याचा परिणाम म्हणून संसारामधील विषयोपभोगाच्या 
शंखला किवा साखव्ज्या या अशा प्रकारे एकमेकात गुतून जातात कौ, 
जन्मजन्मांतरापर्यत चित्ताची स्थिरता प्राप्त करणारा हाच एक स्वप्र होऊन 
जातो किवा असे करणे हेच एक स्वप्र होऊन जाते. यामु प्रबद्ध व्यक्तीने 
खाताना, पिताना, ्ञोपताना, जागे असताना अर्थात्‌ जीवनाचा प्रत्येक 
कार्यकलाप अर्थात्‌ जीवनातील प्रत्येक गोष्ट करताना इद्रियाच्या सरर्णीच्या 
अर्थात्‌ पद्धर्तीच्या द्वारा बाह्य जगतामधील हेय अर्थात्‌ त्याज्य विषयांकडे 
धाव घेणाव्या विकल्प परंपरांना अलंग्रासाच्या अर्थात्‌ आता हे विषय पुरे 
या युक्ते ग्रस्त करून अर्थात्‌ सत्‌-विमर्शाच्या किवा सद्रिचारांच्या बलान 
बाह्य विषयांपासून निवृत्त करून हदयामध्ये अर्थात्‌ चित्प्रकाशमय अशा 
संविद्धामामध्ये एकाग्रभावाने स्थिर करण्याचा सतत प्रयत्न करीत राहावा 
असे केले असता त्या प्रबुद्ध व्यक्तीच्या मनामध्ये संस्कृत अर्थात्‌ संस्कारित 
आलेले अर्थात्‌ दोषांचे निरसन करून शद्ध आलेले असे विकल्प निर्माण 
होऊ लागतात. या दृष्टीने “तंत्रालोक " या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ- 

विकल्पः संस्कृतः सूते विकल्पं स्वात्मसंस्कृतम्‌। 

स्वतुल्य सोऽपि सोऽप्यन्य सोऽप्यन्यं सटशात्मकम्‌।।३.३।। 

याचा अर्थं असा आहे की, यावरून संस्कारित इ्ालेल्या विकल्पांचे 
संस्कार हे शतपटीने संस्कृत विकल्पनाच जन्म देत राहतात आणि असत्‌ 
अर्थात्‌ वाईट विकल्प हे स्वतःच क्षीण होत राहतात, 
सावधान राहून सतत अभ्यास करीत राहिल्याने विकल्प संस्कारित 

होऊन संस्काराच्या पूर्णं परिणत अथवा रूपांतरित अवस्थेवर पोहोचत 
असतात. ` स्फुटतम विकल्प ” हे पूर्णं संस्कृत किवा संस्कारित विकल्पाचे 
शास्त्रीय नाव आहे. या दृष्टीने “ तंत्रालोक '" या ग्र॑थात असे म्हटले आहे 
को - 

चतुःष्वेव विकल्पेषु यः संस्कारः क्रमादसौ। 

अस्फुटः स्फुटताभावी प्रस्फुटत्‌ स्फुटितात्मकः।।३.४।। 





| | 





२७२ निःष्यंद दुसरा 


याचा अर्थ असा आहे की, पूर्णसंस्काराच्या अवस्थेवर पोहोचण्यासाठी 
विकल्पाला अस्फुट, स्फुटतेकड उन्मुख, स्फुट होणारी आणि पूर्ण प्रस्फुटित 
या चार अवस्थांतून जावे लागते. पूर्णविकासाची अवस्था ही अंतिम 
अवस्था आहे. येथे पोहोचेपर्यत असत्‌ विकल्पाचे संस्कार नष्ट आलेले 
असतात. याचा परिणाम म्हणून संवित्‌ अर्थात्‌ श्रीभगवंतांची शक्तौ ही 
निर्म पारमार्थिक विकल्पांच्या रूपामध्ये कशी प्रकाशित होते हे सांगताना 
"“तंत्रालोक'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 

ततः स्फुटतमोदारताद्रूप्यपरिवृंहिता । 
संविदभ्येति विमलामविकल्पस्वरूपताम्‌। ।४.६।। 

याचा अर्थ असा आहे कौ, त्यानंतर अत्यंत स्फुट किवा स्पष्ट, उदार, 
तद्रूपतेने पसरलेली, विमल अर्थात्‌ सर्व मल नष्ट ्ाटेखो आणि 
अविकल्पस्वरूपाचौ संवित्‌ उदित होते. ।।४.६।। 

यावरून “तंत्रसार '” या ग्रंथात म्हटल्याप्रमाणे स्वतः निर्मव्छ पारमाथिक 
विकल्पांच्या रूपामध्ये “इत्थं विचित्रैः शुद्धविद्यांशरूपैः विकल्पैः ..... 1 1" 
अर्थात्‌ संस्कारित विकल्पांवरील संस्काराच्या द्वारा पुढे पुढे जे दुसरे 
संस्कारित विकल्प निर्माण होत राहतात ते विकल्प शुद्ध विद्येचेच अंश 
असतात; कारण “न च अत्र सत्तकत्‌ शुद्धविद्या-प्रकाशरूपात्‌ ऋते 
अन्यत्‌ योगाङ्ग: साक्षात्‌ उपायः 1" अर्थात्‌ शुद्ध विद्येला प्रकाशित 
करणाच्या सत्तर्काशिवाय अन्य कोणतेही (उत्तम) योगांग नाही. तोच 
(योग प्राप्त करण्याचा) साक्षात्‌ उपाय आहे, असे “तंत्रसार'* या ग्र॑थात 
म्हटठे आहे. दुसव्या शब्दामध्ये या विकल्पांना सद्‌-ज्ञान किवा सत्‌- 
तर्काचे विकल्प असेही म्हणतात. सत्‌-तर्कं हेच योगाच उत्तम अंग मानले 
गेले आहे; कारण या सत्‌-तर्काच्या द्वारा हब्यृहन्द्‌ चित्तावर जमलेली 
तामसिक किवा राजसिक धूर दूर होते आणि विकल्पाचे विकसित 
द्मालेले अनुपम रूप हे संसाराचे कारण बनलेल्या असत्‌-तकाचे सशक्त 
प्रतिद्रद्री बनून त्याचा पूर्णं नाश करीत असते. या दृष्टोने “ तंत्रसार'” या 
ग्र॑थात असे म्हटले आहे को - 

अतः प्रतिद्रन्दिरूपो विकल्प उदितः संसारहेतु विकल्पं 

दलयति इति अभ्युदयहेतुः ।। 
अर्थं :- त्यामुटे प्रतिद्रद्ररूप असा विकल्प निर्माण आलेल्या 


स्यदढशास्त्र २७३ 
संसारहेतुरूप विकल्पाचां नाश करीत असल्यामुठे तो अभ्युदयास किवा 
मोक्षाला कारणीभूत मानला जातो. 

संस्काराच्या प्रक्रियेच्या द्रारा संस्कारित आल्यावर विकल्पाचे पारमार्थिक 
रूप उदय पावत असते. परंतु इतक्यानेच उपर्युक्त प्रयत्नाची इतिश्री किवा 
प्रयत्नाचा शेवट होऊ शकत नाही. विकल्प हा सत्‌-विकल्प अर्थात्‌ 
पारमाथिक विकल्प असो किंवा असत्‌-विकल्प अर्थात्‌ सांसारिक विकल्प 
असो शेवटी तो विकल्पच आहे. जोपर्यत मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचा 
विकल्प विद्यमान असतो तोपर्यत विशुद्ध चिन्मात्ररूप श्रीशिवभावाची 
अखंड अनुभूती प्राप्त होणे किवा स्वशक्तिविरोधाच्या भृतापासून पिंड 
सोडविणे हे दुर्लभ आहे. यामुठे “ तंत्राल्ोक'” या ग्र॑थात असे म्हटले 
आहे को - 

परमार्थविकल्पेऽपि नावलीयते पण्डितः। 
को हि भेदो विकल्पस्य शुभे वाप्यथवाशुभे।। ४.६ ।। 

सिद्ध श्रीसद्रुरूनी श्रेयस्काम अर्थात्‌ मोक्षाची इच्छा करणाच्या शिष्यांना 
वारंवार सचेत केलेले आहे कौ, मनामध्ये पारमार्थिक विकल्प निर्माण 
द्याल्यानंतरहौ विवेको व्यक्तीनी याचा अहंकार बाठ्गु नये. अशा व्यक्तीनी 
संस्कार प्रक्रियांच्या द्वारा या विकल्पांचा सतत संस्कार करीत राहावा 
विशेषस्पंदरूप चित्त हे सामान्यस्पंदरूप अभेद भूमिकेमध्ये पूर्णपणे विश्रांत 
होऊन विकल्पहीन संवित्‌ स्वभावामध्ये विलीन होईपर्यत या विकल्पांचा 
संस्कार करावा. याकरिताच “श्रीशिवसूत्रविमशिनी'' या टीकाग्रंथामध्ये 
असे म्हटले आहे की - 

अथ च मन्त्रदेवताविमर्शपरत्वेन प्राप्ततत्सापरस्यम्‌ 

आराधकचित्तमेद मन्त्रः । !२.९।। 

याचा अर्थं असा आहे की, याशिवाय मंत्रदेवताविचारपूर्वक त्या 
मंत्रदेवतांशी समरस होणारे आराधकाचे चित्तच मंत्र होय, 

यावरून अशाच निर्म चित्तासह शाक्त उपायाचे आधारभत मंत्रांचे 
विमशांत्मक तादात्म्य इ्याल्यावर चित्‌, मंत्र आणि मंत्रदेवता हे तिन्ही 
एकाकार बनतात. यामु योग्याच्या निर्म चित्तालाच “मंत्र अशी संज्ञा 
किवा नाव दिलेले आहे. अशा स्थितीमध्ये सर्वं वर्णात्मक मंत्रही निर्विकल्प 
अहंरूपामध्ये विश्रांत होत असतात. अशा वेव्ठी या मंत्रामध्ये स्पंदात्मक 








२७४ निःष्यंढ दुसरा 


शाक्त बद्ाचा संचार होत असतो. या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्रविमशिनी "” या 
टीकाग्र॑थामध्ये “ श्रीतंत्रसद्धाव'' या ग्रंथातील वचन उद्धूत करताना असे 
म्हटले आहे को - 
मन्त्राणां जीवभूता तु या स्मृता शक्तिराख्या। 
तया हीना वरारोहे निष्फलाः शरदभ्रवत्‌। ।२.९।। 
याचा अर्थं असा आहे की, मंत्राची प्राणभूत अशी जी पूर्ण, विचाररूप 
संविच्छक्तौ आहे ती शाश्वत आहे. हे वरारोहे ! त्या संवित्‌ अर्थात्‌ 
चिच्छक्तो कुंडलिनीवाचून मंत्राला शारदीय मेघाप्रमाणे निष्फलत्व आहे. 
मंत्र तसेच चित्त यांची अहंरूप एकाकारता ्ाली नाही तर अशा 
परिस्थितीत मंत्राचे कितीही वेढा उच्लारण केले अर्थात्‌ मंत्र कितीही 
वेढा म्हटला तरीही ते केवकछ मंत्राच्या वर्णाचे उच्रारण होईल. यामुटे 
कोणतेही अभीष्ट सिद्ध होणार नाही. पुढे सूत्र क्रमांक २६ च्या विवरणामध्ये 
या विषयावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. 
प्रस्तुत संदर्भामध्ये अजून ही शंका उरते कौ, या आधी बणिलेल्या 
विकल्पसंस्काराच्या दिशेमध्ये पुढे जाण्याची अर्थात्‌ प्रगती करण्याची 
क्षमता कशी प्राप्त होऊ शकते ? या विषयामध्ये भगवान्‌ श्रीआशुतोष 
यांनी स्वतः असा आदेश दिलेला आहे किंवा अशी आज्ञा केलेली आहे 
की, ““गुरुरुपायः। श्रीशिवसूत्र २.६।।” अर्थात्‌ पारमेश्वरी अनुग्रह 
करणारी शक्ती हीच श्रीगुरू होय व तोच उपाय होय. हा उपाय प्राप्त 
होण्याची क्षमता किंवा असे सामर्थ्यं हे केवव्ट श्रीसद्ुरूच्या कृपेमुक्ेच 
अर्थात्‌ शक्तिपातयोगदीक्षेमुठे व त्यामुठे उद्दरूत आलेल्या सिद्धयोगसाधनामुखे 
प्राप्त होऊ शकते. श्रीसदरुरूच्या केवक्छ उपदेशानेच शिष्याच्या मनामधील 
दौर्बल्य व शंका दूर होतात आणि तो शिष्य अभ्यासाचे रहस्य जाणून 
घेण्यास किवा अवगत करण्यास समर्थ होत असतो. “ श्रीमद्धगवद्रीता " 
या ग्रंथामध्ये श्रीभगवंतांनी स्वयं अशी घोषणा केलेली आहे कौ - 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः! ।९२.२।। 
अप्यावेशयितुं चित्तं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ! ।। २९।। 
अर्थ :- माड्या ठिकाणी मनाला एकाग्र करून निरंतर माड्या भजनात 


स्पंदशासत्र २७५ 





व ध्यानात रत होऊन जे भक्तजन श्रेष्ठ अशा श्रद्धेने युक्त होऊन मला 
भजतात ते मला योग्यां मध्येही अति उत्तम योगी वाटतात. ।।१२।। हे 
धनंजया ! जर तृ माड्यामध्ये तुञ््या चित्ताचा समावेश करू शकत नसशील 
आणि ते स्थिर करू शकत नसशील तर अभ्यासरूप योगाने मला प्राप्त 
होण्याची इच्छा कर.।।२१।। 
2.2. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

हे असे असल्यामुढे वर सांगितलेल्या आणि पुदेही सांगितल्या जाणाच्या 
स्पंदततत्वाच्या विमर्शासाठी किवा ज्ञानासाठी सतत उद्युक्त असणाच्या, 
"मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते” अर्थात्‌ “जे माइयाशौ 
सदैव युक्त असणारे मा्यामध्ये मन प्रवेशून माञ्मी उपासना करतात," 
असे “श्रीमद्धगवद्रीता " या ग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे सतत अंतर्मुखस्वरूपाचे 
प्रत्यक्षीकरण करण्यात पटाईत असणारा जो (साधक असतो) तो जाग्रत्‌ 
अवस्थेत स्थित राहूनच आत्मीय श्रीशंकरात्म स्वस्वभावाचे तत्काठ ज्ञान 
प्राप्त करतो. त्याचप्रमाणे त्यांचा श्रीशंकरात्मक आतर स्वभाव स्वतःच 
त्याच्यासमोर उदय पावतो आणि त्यामुे प्रबद्ध (साधक) नित्योदित समावेश 
प्राप्त करून सुप्रबुद्ध म्हणजे जीवन्मुक्त होतात. ।।२१।। 


श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरेजनी टीका :- 
साधकपुरुष स्पंदतत्त्वाचा साक्षात्कार अविरत उत्साहबलाने थोडक्या- 
काच्ठातच प्राप्त करून घेतात, हे “अतः सततमुद्युक्तः ..... ।।२९।। 


या कारिकेत सांगितले आहे. तो शाक्तभूमिकेत समारूढ इाठेला योगी 
अविरतकाढठ परमतत्त्व स्वरूपाचा स्वभाव प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत 
करीत असतो व जाग्रत्‌ अवस्थेतच संवित्प्रकाशात्मस्वभावाची अर्थात्‌ 
चैतन्यप्रकाशयुक्त आत्मस्वभावाची अपरोक्ष अनुभूती शीघ्रपणे करून 
घेतो. याचे तात्पर्य असे आहे की, स्वीय म्हणजेच स्वतःच्या स्पंदतत््वाची 
अभिव्यक्तौ करण्यासाठी निरंतर स्वात्मानुसंधान अर्थात्‌ आत्म्याच्या 
अनुसंधानरूप यलाची मोठोच अपेक्षा दिसून येते. यामुढे सद्धावनेची 
मनामध्ये उत्पत्ती होते. यासंबंधी “.श्रीतंत्रालोककारांनी' असे म्हटठे 
आहे को - 


~ - = ¬ ----- -- 


जा 


>, 
ययु 


४ = 


~ - 


ति य 


=-= 


| 








| | २७६ निःष्यंढ इसरा 
। 


| | विकल्पः संस्कृतः सूते विकल्पं स्वात्मसंस्कृतम्‌ । 
||| स्वतुल्यं सोऽपि सोऽप्यन्य सोऽप्यन्य सटशात्मकम्‌। । 
|| अर्थ :- संस्कारित विकल्प स्वात्मसंस्कारित अशा दुसन्या विकल्पाला 
| जन्म देतो आणि तो (निर्माण आलेला दुसरा) विकल्प स्वतःप्रमाणेच 
| अन्य सदृश विकल्पाला जन्म देतो; तो आणखी एका, आणि तो आणखी 
| एका विकल्पाला जन्म देतो. अशा प्रकारे अनंत विकल्प उत्पन्न होतात. ।। 
| यामुटठे येथे असे सुचित केके आहे कौ, तत्त्वजिज्ञासंनी साध्याच्या 
| म्हणजेच प्राप्त करून घ्यावयाच्या तत््वाच्या सिद्धीसाठी दढ संकल्प 
| करून अविरत प्रयल करावे. ।।२१।। 
| तैः चै भै मैः ओ 
अतिक्रुद्धः प्रहष्टो वा कि करोमीति वा मृशन्‌ । 
धावन्‌ वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ।।२२।। 
अन्वयां :- 
अतिक्रुद्धः - क्रोधाची पराकाष्ठा ्ालेला, बा ~ किवा, प्रहष्टः - 
अत्यंत हर्षभरित, बा- अथवा, “किं करोमि '" इति मृशन्‌ - “मी आता 
करू तरी काय" अशी किकर्तव्यमूढ अवस्था आलेला, वा- किवा, धावन्‌ 
। - जीवाच्या किवा तशा स्वरूपाच्या आत्यंतिक भीतीने धावत असलेला, 
यत्‌ - ज्या, पदं - अवस्थेला, गच्छेत्‌ - जातो, (त्या अवस्थेत) स्पन्दः 
| - स्पंद तत्तव, प्रतिष्ठितः - प्रतिष्ठित असते - (त्याचा स्पष्ट रूपात उदय 
| होतो. - श्रीभटुकल्ठट) ।।२२।। 
| अर्थं :- क्रोधाची पराकाष्ठा आलेला किंवा अत्यंत हर्षभरित आलेला 
किवा “मी आता करू तरी काय 2" अशी किकर्तव्यमूढ अवस्था ्ालेला 
किवा जीवाच्या वा तशा स्वरूपाच्या आत्यंतिक भीतीने धावत असलेला 
प्रमाता अर्थात्‌ जीव ज्या अवस्थेला जातो त्या अवस्थेत स्पंदतत्त्व प्रतिष्ठित 
| असते अर्थात्‌ या स्पंदतत््वाचा स्पष्टपणे उदय होतो. ।२२।। 
| ओ € अ तैः तै 
श्रीरत्यलाचार्यं प्रदीपिका :- 
| सामान्य व विशेष या दोन प्रकारांनी स्पंदाचे वर्णन केले आहे. 
सामान्यस्पंदाची जागृती असली को, साधकाची आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी 
| प्रतिष्ठापना होते. मात्र विशेषस्पंदाची जागृती असली तर तो आत्म 


स्पंद शास्त्र २७७ 





स्थितीपासून भ्रष्ट होतो. त्याला आत्मस्वरूपाची विस्मृती होते. साधक 
आत्मस्थितीच्या ठिकाणी प्रतिष्ठित ्ञाला हे केव्हा समजावयाचे ? मी सुखी 
किंवा दुःखी अशा विशेषस्पंदांनी ज्याची स्थितौ ढासक्त नाही व 
आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी जो जागृत राहतो त्याच्या ठिकाणी सामान्यस्पंद 
जागृत आहे असे समजावे. आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठित असणारी 
स्थिती व्यवहारामध्ये कोणकोणत्या ठिकाणी किंवा स्थितीत ध्यानात 
येते याची उदाहरणे पुटे दिली आहेत. 

१) एकदम रोगाचा उपद्रव, शरीरावर आघात किंवा कल्या शत्रूचे 
दर्शन आले म्हणजे त्या वेकेला तीत्रतम असा संताप होतो. तो विकार 
होण्याचा जो क्षण तो क्षण आत्मस्थितीचा असतो. 

२) आपल्या अत्यंत लाडक्या प्रियेचे-बायकोचे प्राणोत्क्रमण आल्यावर 
जर पुन्हा ती एकदम सजीव ्ञालेली दिसली तर त्या वेकेस जो एकदम 
आनंद होतो तो क्षणही आत्मस्थितीचा आनंद देणारा आहे. 

३) एखाद्या राजाने किवा बलवान्‌ शत्रूने हल्ला केला असता 
प्रतिकार कसा करावा याचा निश्चय न इ्याल्याने आता काय करावे? या 
्रश्राने जी स्थिती एकदम होते तो क्षण आत्मस्थितीचा होय. ही जी 
स्तब्धता येते त्या स्थितीला “निरालंब " स्थिती म्हणतात. 

४) आत्यंतिक सुख, दुःख, मूढता व ज्याच्या मरणाची कधीही 
कल्पना येणार नाही अशा एखाद्या आवडत्या मनुष्याच्या मृत्यूची बातमी 
ेकल्यावर अंतःकरणाची जागृत अवस्थेत जी स्थिती होते, त्या वेव्धेचा जो 
क्षण तोही आत्मस्थितीचा अनुभव देणारा आहे. 

५) अतिशय क्रुद्ध ्ालेला कृष्णसर्पं, अजगर, वाघ किंवा सिह 
अकस्मात्‌ समोर आल्याबरोबर जी अनियत्रित भीतौ उत्पन्न होते, त्या 
वेकचा क्षण आत्मस्थितीचा असतो. 

६) अतिशय तिटकारा येणारा पदार्थं नजरेस पडल्याबरोबर त्या 
वेकेला जी क्रुद्धावस्था येते तो क्षण आत्मस्थितीचा असतो. 

७) अतिशय दुष्कर असे कार्य केल्यास तुला हिदुस्थानचा राजा 
करीन हे एेकल्यावर होणाव्या मनाच्या स्थितीचा क्षण आत्मस्थितीचा 
असतो. 

८) कधीही न पाहिलेला असा रमणीय पदार्थं पाहताना विस्मय 
वाटण्याचा क्षण आत्मस्थितीचा असतो. 








२७८ निःष्यंद दुसरा 


९) एखाद्याने आणलेले सोग हे सोंग नसून तो ते प्रत्यक्षच आहे असे 
वाटून लगेच तो कोण आहे हे ओक्खताच जे आत्यंतिक हास्य येते ती 
स्थिती आत्मस्थितीची असते. 

१०) एखादा मनुष्य दुरून दिसल्यावर त्याला ओक्छखण्याचा निश्चय 
बरोबर न इ्याल्यामुठे तो कोण असावा बरे? असा विचार मनात 
उठताच जी स्थिती होते तो क्षण आत्मस्थितीचा असतो. 

११) पाठीमागे वाघ लागल्यावर मनुष्य जीव वाचविण्याकरिता पुटे 
धावत सुटतो . त्या वेकेला पावलांची पाऊल टाकण्याची जी स्थिती तो 
क्षण आत्मस्थितीचा होय. 

याप्रमाणे जागृत अवस्थेत अंतःकरणाची किंवा कर्मंद्रियांची जी 
स्थिती होते ती आत्मस्थिती होय. आपली इच्छा, प्रेम, ज्ञानशक्तो व 
क्रियाशक्ती यांच्या बाबतीत व्यवहारात विचारशक्ती नाहीशी होऊन जी 
अद्रय स्थिती येते तेव्हा ईश्वरच प्रकट आलेला असतो. त्यावेकेला 
जीवात्मा परमात्मारूप व आत्मप्रतिष्ठ होऊन त्याची स्थिती परब्रह्मरूप 
द्मालेली असते. 

अत्यंत स्पष्ट वर्णानि उच्चार करण्यात जेव्हा वाणी गुंग होते तेव्ा 
आपल्या मनाची जी स्थिती असते किवा वीणा अगर वेणु बाजविताना 
हाताच्या अंगुलीची जी स्थिती असते ती आत्मस्थितीच असते. सर्वं 
अवस्थेत व सर्वं इद्वियांच्या वृत्ती सदोदित प्रकाशमान अशा आत्मसत्तेनेच 
चालत असतात. तथापि मायेने निर्माण केलेल्या भासाने अनंत ज्ञानक्रिया 
दिसत असल्यामुढे प्रबुद्धाला सुद्धा याची जाणीव राहू शकत नाही. एकाग्र 
रीतीने चितन करून प्रबृद्धाला आत्मस्थितीची जाणीव व्हावौ म्हणून वर 
सांगितलेल्या सर्व अवस्थांचे वर्णन केले आहे. या उपदेशाच्या योगाने 
आत्मस्वरूपाची विवेक करण्याची प्रज्ञा प्रबुद्धाला प्राप्त होऊन त्याला 
आत्मस्थितौचा अनुभव येईल. 

ज्यावेव्छी द्वेषामुठे अस्वस्थता व असहनीयता उद्ीप्त इ्ाल्यावर 
अत्यंत क्रुद्ध मनुष्य पहिल्याप्रथम ज्या अवस्थेवर पोहोचतो त्यावेच्छ 
त्याच्या चित्तवृत्तीला अत्यंत मोठ्या विस्तृत अशा उन्मुखतेचा स्पशं होतो. 
शुचिरागत प्रिय व्यक्तीच्या दर्शनादीमुठे हषं प्राप्त होऊन मनुष्याला परमानंद 
प्राप्त होतो. अनेक कर्तव्यांच्या कललोव्ठां मध्ये गुंतल्यावर “हे करू काते 
करू" या प्रकारच्या विचारानंतर जेव्हा त्याच्या मनाला निश्चयात्मक दशा 


स्पंद्शास्त्र २७९ 





येते तेव्हा त्याला अपरिमित सुख होते. आपल्या प्रेयसीने बोलाविल्यावर 
किवा संभ्रम अवस्थेत धावत असताना मनुष्य ज्या अवस्थैवर आरूढ 
होतो त्यावेव्ठो त्याला आत्मस्वभाव स्पंद स्पष्टपणे उपलब्ध होतो. ज्यावेटी 
जेथे व ज्या अवस्थेमध्ये सर्व शक्तीचा लय होतो तेथे स्पंदतत्त्वाचा स्पष्ट 
उदय ्ञालेला पाहवयास मिक्तो. क्रोधामुठे सर्व दुःखावस्था व हर्षामुे 
स्वं सुखावस्था एकदम प्रकट होतात हेच याचे खरे कारण आहे. “काय 
करू व काय करू नको " यामुक्े स्वं मोहजन्य इद्रियवृत्ती धाव्‌ लागतात, 
या बाबतीत “विज्ञानभैरव'” या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की, “ क्रोधादीच्या 
शेवटी, भीतीत, शोकात, शून्य अरण्यात, कोणत्याही कामाच्या प्रवृत्तीला 
एकाएको थांबविल्यावर, घनघोर संग्रामात, कुतूहलात, तहान भुकेचा 
शेवट ज्ञाल्यावर ब्रह्मसत्ता सर्वथा निकट असते. परंतु त ओखखता येत 
नाही.” “रहस्यस्तोत्न'” या ग्र॑थामध्ये असे म्हटले आहे की, “क्रोध व 
हर्षाच्या विवशतेच्या पराकाष्टेत, कर्तव्याकर्तव्याच्या विचारात ब एखाद्या 
भावाचा स्पशं होण्यापृवीं जी दशा असते तेथे स्पंद आपल्या ठिकाणी 
शक्तीचा संचार करीत असतो. या सूक्ष्मातिसृक्ष्म त्रिमात्र कालात सर्वज्ञता 
व सर्वशक्तिमत्तेचा माणसाला स्पर्शं होऊ लागतो. (सुईने कमठाच्या एका 
पाकव्छीला छेदण्यास जितका वेक लागतो त्याला त्रुटी म्हणतात.) एका 
त्रुरीच्या कालात मनुष्यात सर्वज्ञता, सर्वकर्तता व सर्वेश्वराचा उदय होतो. 
श्रोगुरूपदेशाने प्राप्त आलेले साधन आदरपूर्वक करून या सिद्धान्तारी 
खात्री करून घेता येते. या स्पंदतत्त्वाचा जीवनात उदय होण्यासाठी पुढील 
तीन कारिकेत उपाय सांगितला आहे. ।।२२।। 
वमर तरह ह र 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- येथे सामान्यस्पंदाला “'प्रतिष्ठितस्पंद " असे म्हटले 
आहे. लौकिक जीवनातील विशेषस्पंद हे क्षणजीवी असतात. ते येतात 
आणि जातात. त्यामुके ते अप्रतिष्ठितस्पंद होत. पण कितीही विशेषस्पंद 
आले आणि गेले तरी तदाश्रयभूत स्वस्वभावाचे स्फुरण सर्वत्र अनुस्यूत 
असतेच म्हणून स्वस्वभावस्फुरणरूप नित्य सामान्यस्पंदाला येथे प्रतिष्ठित 
स्पंद म्हटले आहे. जाग्रदावस्थेत सामान्यस्पंदाची जाणीव कोणत्या भूमिकेवर 
होते हे या कारिकेत सांगितले आहे. 





| ` छ 


२८० निःष्यंद दुसरा 





या कारिकेत आलेली “ अतिक्रुद्ध," “ प्रहष्ट,' इत्यादि पदे 
उपलक्षणात्मक आहेत म्हणजे त्यांनी तज्जातीय इतर विशेषस्पंदांचेही 
ग्रहण करावयाचे आहे. “ अतिकृद्धो यत्‌ पदं गच्छेत्‌ '- याचा अर्थं असा, 
आहे की, आपल्यावर कोणी प्रहार केला किंवा आपल्या जीवावर संकट 
घातले किवा शत्रू समोर येऊन उभा ठाकला तर अत्यंत तीव्र अशा 
क्रोधाने आविष्ट आलेले मन तञ्जन्य विकार दिसण्यापूर्वीच तत्काढठ ज्या 
भूमिकेवर आरूढ होते त्या भूमिकेवर प्रतिष्ठित स्पंदाची उपलब्धौ होते. 
या प्रमाणेच इष्ट जनाचा नाश आल्याचे कानावर येताच अतिशोकाविष्ट 
आलेला मनुष्य शोकव्यंनक अश्रप्रलयादि विकार दिसण्यापूर्वीच तत्काव्छ 
ज्या भूमिकेवर आरूढ होतो, तसेच चिडलेला सर्प, वाघ इत्यादि अंगावर 
आलेले पाहून भयग्रस्त केला मनुष्य, कंपपलायनादि विकार दिसण्यापृवौच 
भयोत्पत्तीने ज्या भूमिकेवर जातो, तसेच अत्यंत किकसवाण्या पदार्थांचे 
दर्शन होताच थुंकणे इत्यादि विकार दिसण्यापूवीच केवच्छ जुगुप्सा उत्पन्न 
आल्याने मनुष्य तत्काठ ज्या भूमिकेवर आरूढ होतो, तेथेही प्रतिष्ठितस्पंदाचौ 
उपलब्धी होते. अशा प्रकारे क्रोध, शोक, भय व जुगुत्सा या चार 
दु ःखरार्शचा निर्देश कारिकेत “ अतिकृद्ध " या उपलक्षणाने केला आहे. 
^ प्रहष्टो वा यत्‌ पदं गच्छेत्‌” या भागाने चतुविध सुखरार्शीचा निदंश 
केला आहे . मृत्यृच्या दाढेतून सुटलेल्या प्रियेचे दर्शन होताच अतिशय 
हष्ट आलेला मनुष्य हषविगामुढे तञ्जन्य शारीरिक विकार प्रकट होण्यापूवौ 
तत्काल ज्या भूमिकेवर आरूढ होतो, तसेच आपला पराक्रम, बल 
इत्यादीनी दुष्कर कार्य करण्याकरिता निरहेतुकपणे उत्साहमान होणारा 
तत्का ज्या भूमिकेवर आरूढ होतो किंवा अपूर्वं आणि परमरमणीय 
दर्शनाने तत्काठ विस्मयाविष्ट आलेला ज्या भमिकेवर आरूढ होतो किवा 
विकृती, दंभ, लबाडी इत्यादिक गोष्टी पाहून हास्य उत्पन्न ्ाले असता 
त्या हास्यावेशात मनुष्य ज्या भूमिकेवर आरूढ होतो तेथे प्रतिष्ठितस्पंदाची 
उपलब्धी होते. अशा प्रकारे “प्रहृष्टः '' हा शब्द हर्ष, उत्साह, विस्मय व 
हास्य या चतुर्विध सुखरा्शीचे उपलक्षण आहे. “किं करोमीति वा 
मृशन्‌” म्हणजे किकर्तव्यतामूढ होय. ही पदे विस्मृती, मोह इत्यादि 
भावांची उपलक्षणे आहेत. या भावांच्या आवेशातही जी भूमिका असते 
तेथेही प्रतिष्ठितस्पंदाची उपलब्धी होते. अशा प्रकारे जाग्रदवस्थेतील अंतःकरण 





स्यद शास्त्र २८१ 


व्यापाराला आश्रयभूत होणारा सामान्यस्पंद कसा उपलब्ध होतो हे सांगितले. 
बुद्धीद्रिय व्यापारातही सामान्यस्पंद आश्रयभृत कसा असतो हे पुढे कारिका 
क्रमांक ३६ मध्ये सांगण्यात येईल. जाग्रदवस्थेतील कर्मद्रिय व्यापारातही 
सामान्यस्पंदच आश्रयभूत कसा असतो हे “धावन्‌ वा यत्‌ पदं गच्छेत्‌" 
या पदांनी दाखविले आहे. धावण्याचे उदाहरण घेण्याचे कारण एवढेच 
को, लौकिक व्यवहारात या व्यापारात इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान व क्रिया असा 
क्रम असूनही या सर्वाचे एकात्म्य अक्रमतेने जाणवते. पाय उचलण्याची 
इच्छा, तदनुरूप प्रयत्न, पुढील जागेचे ज्ञान व पाऊल पुढे टाकण्याची 
क्रिया असे यात क्रमाने येणारे चार वृत्तिविशेष आहेत. पण धावण्याच्या 
वेव्ठी सामान्य माणसाला सुद्धा हा क्रम जाणवत नाही. धावताना धावणान्याची 
संवित्‌ या क्रमावर स्थित न होता त्यांच्या अविभागावरच स्थित होते. 
कर्म॑द्रिय व्यापारातील ही अक्रमता दाखविण्याकरिताच धावण्याचे उदाहरण 
घेतले आहे. जेथे जेथे म्हणून पदविन्यास, क्रमाने येत असताही अक्रमाने, 
अविभागाने व एकात्मतेने प्रतीत होतो तेथे तेथे ती व्यक्तौ परवश आल्यासारणखी 
स्वस्वभावातच प्रतिष्ठित आलेली असते व त्या आवेशातच तिची पदे 
पडत असतात. तसेच अत्यंत चतुर वर्णस्वरोच्वाराने युक्त असलेली 
वागवृत्ती प्रकट होत असताना किवा वीणा किंवा वेणु वादनाच्या वेवी 
जेव्हा स्वाभाविकपणे करांगुलीचा निवंध व्यापार चाललेला असताना या 
स्वस्वभावस्फुरणरूप प्रतिष्ठित स्पंदाचीच उपलब्धी होत असते. 
तत्त्वतः विचार करताना मानवाची एकी अशी इद्रियवृत्ती नाही की 
जी सामान्यस्पंदाच्या आश्रयावाचुन प्रतीत होईल. तरीही लौकिक संसारी 
अवस्थेत या सर्वच वृत्ती भेदभावाने व नानात्वाने अनुभवास येतात व 
त्यामुे प्रतिष्ठितस्पंद व्यवहित ्ाल्यासारखा होतो. कदाचित्‌ तो प्रबुद्धालाही 
अनेक प्रसंगी जाणवणार नाही म्हणून ज्यामध्य प्रतिष्ठित स्पंदाची प्रबुद्धाला 
तात्काक्छ ओक्छख पटेल अशा काही अवस्था येथे संगृहीत केल्या आहेत. 
या अवस्थांच्या बाबतीत एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवणे आवश्यक 
आहे. लौकिक संसारी अवस्थेत या गोष्टी जेव्डा अनुभवाला येतात 
तेव्हा त्या सुख-दुःखरूपच असतात. पण प्रबुद्ध जेव्हा त्यांचा प्रत्यवमर्शं 
करतो म्हणजे व्यापक अहप्रत्ययाच्या भूमिकेवरून या अनुभवांकडे 
विषयदृष्टीने पाहतो व विचार करतो तेव्हाच त्याला प्रतिष्ठितस्पंद जाणवतो. 
लौकिक संसारी अवस्थेतून तो निष्क्रांत आला तरच प्रबृद्धाच्या ठिकाणी 











२८२ निःष्यंढ दुसरा 





स्वस्वभावस्फुरणरूप सामान्यस्पंदाचे विवेचन करण्याचेही सामर्थ्य 
येते. ।।२२।। 

टीपा :- १) सामान्यस्पंदाच्या उपलब्धीकरिता ज्या आठ गोष्टी येथे 
घेतल्या त्यांचा अष्टरसांशी स्थायिभावरूप संबंध आहे व मोहात्मकं दशेत 
व्यभिचारीभाव अभिप्रेत आहेत हे स्पष्ट दिसते. शंगारादिरस एकाच 
महारसाचे विभावादिपरत्वे विशेष आहेत असे श्रीमभिनवगुप्तांचे विशेष 
मत आहे . त्याची या विवेचनाशी तुलना करावी, 

२) येथे नृत्य, काव्य (वागवृत्ती) आणि संगीत हे अभिप्रेत आहेत. 
या तीनही कला म्हणजे सामान्यस्पंदाचाच आविष्कार होय असा 
श्रीरामकंठांचा अभिप्राय आहे. याच्या विशेष विवेचनाकरिता श्रीअभिनव- 
गुप्तांचा “त॑त्रालोक '' हा ग्रंथ पाहावा. 

२) रसप्रतीती लोकिक पातव्टीवर येत नाही, ती अलौकिक पातव्टीवरच 
येते. लौकिक पातव्टीवरून रसविचारही करणाच्यांना रसास्वादहि 
सुखदुःखात्मकच वाटतो; पण अलौकिक पातव्टीवरून रसविचार करणारांच्या 
मते रसास्वाद हा आनंदमयच आहे. 

तैद गर र तैद तै 


श्रीभटक्छट वृत्ती :- 


जागृत अवस्थेमध्ये साधकाला होणारी 
स्पदतत््वाची अनुभूती 


श्रीसद्रुरू हे सतत प्रयत्नशील असलेल्या प्रबुद्ध व्यक्तीना जागृत 
अवस्थेमध्येही अनेकदा निश्चित वेव्ठी स्पंदशक्तीची अनुभूती करून देत 
असतात किंवा करवीत असतात. त्यानंतर त्या प्रबुद्ध व्यक्ती स्वतः 
पुनःपुन्हा त्या अनुभूती ग्रहण करण्याचा भगीरथ प्रयत्न करून अंततोगत्वा 
अर्थात्‌ शेवटी त्या अनुभूतीमध्ये स्थैर्य प्राप्त करून घेत असतात. सूत्र 
क्रमांक २२ मध्ये जाग्रत्‌ अवस्थेच्या याच निश्चित काव्टाचे किवा संधीचे 
वर्णन केले जात आहे. यावेव्ठी सावधान राहिल्यामुके विवेकी साधकांना 
सहजपणे स्पंदतत्त्वाची प्राप्ती होत असते. 

वृत्ती :- अत्यंत क्रोध आल्यावर, आनंद ्माल्यावर, अचानक धाव्‌ 
लागल्यास आणि काही वेव्ठा अकस्मात्‌ मी काय करू? अशा प्रकारच्या 
चितेमध्ये पडल्यावर जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या अंतःकरणामध्ये शक्तिप्रत्यस्तमित 


स्पंदशासत्र २८३ 





अर्थात्‌ शक्तीच्या गतिरोधात्मक अवस्थेचा उदय होत असतो तेव्हा त्या 
क्षणिक अवधानकाव्टी स्पंदततत्वाचा उदय स्पष्टपणे होत असतो. या 
स्पंदतत्त्वाची अनुभूती साधकाने श्रीगुरूपदेशाच्या साहाय्याने प्राप्त करून 
घ्यावी. ।।२२।। 

विवरण :- प्रस्तुत सूत्रामध्ये अंतर्निहित असलेल्या ध्वनीला योग्य 
प्रकारे हृदयंगम अर्थात्‌ आत्मसात्‌ करण्यासाठी सत्राच्या वृत्तीत आलेल्या 
“शक्तिप्रत्यस्तमितदशा " या शब्दाचे तात्पर्य नीट समजुन घेणे हे अत्यावश्यक 
आहे. जीवभावाशी संबंध ठेवणाव्या दिवसभरातील आदानप्रदानामध्ये 
किवा देवाणघेवाणीमध्ये काही वेव्टी असे क्षण येत असतात की, त्या 
मनोभावाच्या रूपामध्ये बाहेरच्या बाजूला वाहणाच्या विशेष स्पंदाच्या 
प्रवाहामध्ये अचानक एखाद्या तर्कविहीन कारणामुटे क्षणभरासाठी गतिरोधाची 
अवस्था निर्माण होत असते. विशेष रूपांमध्ये प्रवाहमान शक्तीच्या या 
गतिनिरोधात्मक अवस्था “शक्तिप्रत्यस्तमितदशा, " “ वृत्तिक्षयदशा, " 
निस्तिमितवुद्धिदशा " इत्यादि शास्त्रीय शब्दांच्या द्वारा वर्णिलेली आहे. 
या संबंधामध्ये हौ गोष्ट विशेष करून स्मरणात ठेवणे आवश्यक आहे 
कौ, “शक्तिप्रत्यस्तमित अर्थात्‌ शक्तीच्या प्रत्ययाने किवा अनुभूतीने येणारी 
स्तिमित अर्थात्‌ स्तब्ध अवस्था मधील क्षणांमध्ये शक्तीची प्रवाहमानता ही 
कधीहो धथांबत नाही.” परंतु काही वेव्ठा असे होते की, या शक्तीची 
बहिर्मुख असणारी प्रवाहमानता अचानक दिशा बदलून केवर क्षणभरासाठी 
अंतमुंख होत असते आणि तितक्याच स्थुल बुद्धीच्या द्वारा अग्राह्य 
कालखंडामध्ये बीजेप्रमाणे अत्यंत तीत्र गतीने मौलिक सामान्यरूपतेबरोबर 
एकाकार होऊन पुन्हा विशेष रूपाने प्रवाहित होऊ लागते. सांगण्याचे 
तात्पर्यं असे आहे कौ, शाक्त-स्फुरणा ही कोणत्याही रूपामध्ये थांबत 
नाही; कारण स्फुरणा किंवा स्पंदना ही एक अविराम अर्थात्‌ न थांबणारी 
गतिशीलता आहे. 

जागृत अवस्थैमध्ये सामान्यस्पंदततत्वाचा अनुभव हा अशाच शक्ति- 
प्रत्यस्तमित क्षणामध्ये होऊ शकतो; कारण या क्षणी विशेषस्पंदाचा क्षोभ 
हा पूर्णपणे शांत आ्ालेला असतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, जेव्हा 
एखाद्या व्यक्तोच्या मनामध्ये क्रोध, हर्ष, भय किंवा अन्य कोणताही मनोभाव 
आपल्या अनुकूल आलंबनासह अर्थात्‌ आधारासह अकस्मात्‌ अतिस्वनिक 
अर्थात्‌ ध्वनीपेक्षा अधिक वेगाने निर्माण होत असतो तेव्हा त्या व्यक्तीच्या 








२८४ निःष्यंढ दुसरा 





मनावर याचौ एक विलक्षण प्रतिक्रिया होत असते. (टीपः- प्रत्येक 
मनोभावाचे आपले असे निश्चित आलंबन असते किंवा असा निश्चित 
आश्रय असतो. विविध प्रकारच्या आलंबनाच्या किंवा आश्रयाच्या अवलंबनाने 
साधकाच्या चित्तामध्ये विविध प्रकारचे मनोभाव निर्माण होत असतात, 
उदाहरणादाखल अकस्मात्‌ प्राणघातक शत्रूला पाहून क्रोध, प्राणाहूनही 
प्रिय इष्ट जनांना अनेक काव्ठानंतर पाहिल्याने निर्माण होणारा हर्ष, आपल्या 
स्वामीची कठोर तसेच जबाबदारीने भरलेली आज्ञा ेकन निर्माण होणारी 
किकर्तव्यविमूढता अथवा जंगलाच्या चिडीचुप मार्गमध्ये चालताना अचानक 
समोर येणारा वाघ किंवा नाग यांना पाहून निर्माण होणारे भय हे विविध 
मनोभाव आहेत. अशा प्रकारे अन्य मनोभावांविषयी समजावे.) ती प्रतिक्रिया 
अशी कौ, जितक्या अलक्ष्य तीव्रतेने निर्माण होणारा भाव वर उफाठून 
येतो तितक्याच तीत्रगतीने त्या आधीचा मनोभाव बुडून जातो. या दोन्ही 
मनोभावाच्या अशा अप्रत्याशित अर्थात्‌ अडथव्ा नसकेला शेवट आणि 
सुरुवात यांमधील संधिक्षणामध्ये सर्वं विशेषरूप मानसिक वक्तीची बहिर्मुखी 
गती स्तब्ध होऊन जाते. या दृष्टीने ““विज्ञानभैरव'' या ग्र॑थात असे 
म्हटके आहे कौ - 
क्षुताद्यन्ते भये शोके गहरे वा रणाद्रुते। 
कुतूहले क्ुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयी दशा ।।९९५।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, शिक आल्यावर किवा भय, शोक आदि 
भाव उत्पन्न ्ाल्यावर, खज्यात पडल्यावर, युद्धभूमीवरून प्यून गेल्यावर, 
एखादी आश्चर्यकारक घटना घडल्यावर किंवा तहान-भूक इत्यादि तीव्र 
संवेगापासून निवृत्त ्ाल्यावर एकं क्षणाकरिता ब्रह्मानंदा-सारख्या आनंदाचा 
अनुभव येतो. 

हा क्षण एक प्रकारच्या निविकल्प क्षणाप्रमाणे असतो. या क्षणामध्ये 
वीजेच्या तीव्र लखलखाटाप्रमाणे अलक्षित रूपामध्ये ब्रह्मस्थितीमध्ये विगलित 
वद्यांतरता अर्थात्‌ ज्ञेय गन्ून गेल्या अशा आपल्या अवस्थेची ञ्जठक 
दाखवृून पुन्हा शांत होऊन जाते. त्या स्थितीत सुख, दुःख किंवा मूढता 
इत्यादि अंतःकरणातील वृत्तीची नाममात्रही चेतना अवशिष्ट अर्थात्‌ शिलक 
राहत नाही. प्रत्येक जीवाच्या मानसिक प्रक्रियेमध्ये प्रतिक्षण न जाणो 
कितीतरी असे शक्तिप्रत्यस्तमित दशेचे किवा अवस्थेचे क्षण येत-जात 
राहतात; कारण प्रतिक्षण मनोभावाचे उन्मञ्जन अर्थात्‌ उसलणे आणि 


स्पंदशास्त्र २८५ 





निमञ्जन अर्थात्‌ शांत होणे यांची क्रिया ही अविराम अर्थात्‌ विराम न 
पावता चालत राहते. त्यात कठीण गोष्ट अशी आहे को, या मनोभावाचे 
उन्मज्जन-निमञ्जन इतके तीव्र असते की, कोणत्याही मनुष्याला या दोहोमधील 
संधिक्षणाचा आभासही होऊ शकत नाही; मग मानवेतर प्राण्यांची गोष्टच 
सोडन द्या. याचे कारण असे आहे कौ, हे क्षण अत्यंत सुक्ष्म असल्यामुढे 
स्थूल बुद्धीच्या द्रारा ग्राह्य नाहीत. 

ज्या भाग्यशाली व्यक्तीवर परमेश्वराचा तीत्रतम शक्तिपात होतो त्या 
व्यक्तीना श्रीसद्ररू हे लोकोत्तर प्रातिभ ज्ञानाच्या द्रारा या मधल्या अवकाशातील 
संधिक्षण आणि या क्षणांमध्ये प्रकाशमान राहणारे स्पंदतत्त्न या सर्वाची 
अनुभूती करवून देत असतात. त्यानंतर अभ्यासाच्या टढतेमुठे अशा 
क्षणी त्या व्यक्ती आपल्या बहिर्मुखी शक्तीला कर्मागाच्या अर्थात्‌ कासवाच्या 
पाटीच्या आतील अवयवांच्या संकोचाच्या युक्तीच्या द्रारा एकदम एकत्रित 
करून अंतर्मुख होत असतात. (टीप :- अर्थात्‌ ज्याप्रमाणे कासव हे 
भयाची चाहूल लागताच क्षणभरातच आपल्या सर्वं अवयवांना आपल्या 
पाटीवर असलेल्या कठीण कवचाखाली ओदून घेते त्याप्रमाणे साधक 
अंतर्मुख होतो. 

या अर्थानेच ““प्रत्यभिज्ञाहदयसूत्र' या ग्रंथावरील टीकेत असे म्हटले 
आहे को - 

प्रसृताया अपि वा कूमाङ्गसङ्कोचवत्‌ त्राससमये 
हत्प्रवेशवच्च सर्वतो निवतंनम्‌।।९८।। 

अर्थं :- ज्याप्रमाणे कासवाची अंगे पसरलेली असूनही भयामुठे 
संकोच पावतात किवा हदयात प्रवेश केल्याप्रमाणे पूर्णपणे निवृत्त होतात 
(त्याप्रमाणे भाग्यशाली व्यक्तौ आपल्या बहिर्मुखी शक्तोचा संकोच करतात.) 
त्याप्रमाणे तीत्रतम शक्तिपाताने अनुग्रहौत आलेल्या व्यक्तो हन्य या 
भावावर स्थिर राहण्याची क्षमताही प्राप्त करून घेत असतात. 

सूत्र क्रमांक २२ मध्ये हर्ष, क्रोध आणि मूढता यामुके क्रमशः स्वं 
सुखात्मक, दुःखात्मक आणि मोहात्मक अंतःकरणवृत्तीचे ग्रहण करून 
सर्व ज्ञानेद्रियांच्या व्यापाररूप जाग्रत्‌ अवस्थेमध्ये आणि धावण्याच्या क्रियेच्या 
द्रारा बहिरंग कर्म॑द्रिय वृरत्तीचे ग्रहण करून कमंद्वियांच्या व्यापाररूप जाग्रत्‌ 
अवस्थेमध्ये समान रूपाने स्पंदतत्त्वाच्या प्राप्तीकडे संकेत केलेला 


आहे. ।।२२।। ऋ अ 





२८६ निःष्यंद दुसरा 


श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

ज्याप्रमाणे या उद्युक्त आलेल्या साधकाच्या दृढ विश्वासामुठे उदित 
्ाठेल्या अनायासच अन्य सर्वं वृर्तीच्या क्षयाने युक्त अशा ज्या नियत 
अवस्थांमध्ये स्पंदांचा समूह उन्मुद्रित अर्थात्‌ विकसित होऊन आणि 
अभिमुख अर्थात्‌ समोर येऊन बसतो त्या या अवस्था प्रथम उद्योगाच्या 
विषय आहेत असा उपदेश करण्यासाठी वरील कारिका सांगितली 
आहे. 

स्पष्टीकरण :- सर्वच उपायांच्या मार्गामध्ये योगी इतर सर्वं वृत्तीना 
शांत करूनच एकाग्रता प्राप्न करू शकतात. जर या अतिक्रोधादि अवस्थांमध्ये, 
स्वतःच सर्वं अपर (इतर) वृकत्तीचा क्षय होत असताना स्पंदतत्त्वाच्या 
विमर्शनासाठी सतत प्रयत्न करणारे योगी तत्काठ अंतर्मुख होतात अर्थात्‌ 
त्यांना इच्छित असलेटी गोष्ट ते तत्काठ प्राप्त करतात. जे योगी नाहीत ते 
येथे मूर्खच ठरतात. 

अतिक्रुद्ध म्हणजे ज्याने नुकताच एखाद्यावर दारूण आघात केठेला 
आहे अशा शत्रूच्या दर्शनाने किंवा त्याच्या मर्मस्पशां वचने एेकण्याने 
प्रथमच उन्मेषित इ्याकेल्या विचाराने शत्रूचा नाश करण्याच्या इच्छारूप 
अशा दिव्यशक्तीमुठे किरणांचे चक्र अंतर्मुख इ्ाठेके आहे असा मनुष्य 
होय. चिरकाकापासून जिची इच्छा केठेली आहे अशा प्रियेच्या मुख- 
कमलाच्या दर्शनामुढे त्याचक्षणी अभिलाषरूप देवता शक्तच्या प्रभावाने 
उत्पन्न ाठेटी ज्याची सर्व इद्रियचक्रे पूर्ण रूपाने विकसित इआठेलो 
आहेत असा मनुष्य म्हणजे प्रहृष्ट होय. “कि करोमीति मृशन्‌” (काय 
करावे 2 याचा विचार करणारा) असा मनुष्य हे निर्देशित करतो कौ, 
तो अमानुष आणि शक्तिमान्‌ अशा बव्ठाने घेरल्याने भीतियुक्त होऊन 
पठणारा, अनिश्चिततेच्या दोलायमान अवस्थेत लोंबककत असणाव्या 
स्थितीला आला आणि आश्रयाची सर्व साधने संपुष्टात आल्यामुके ज्याची 
सर्व इद्विये संशय संवित्‌ खाखी अचल स्थितीला आटेरो आहेत असा 
असतो. “धावन्‌ " म्हणजे मदोन्मत्त हत्ती आदि समोर आलेला आणि जो 
शरीरनिरपेक्ष असल्याने इतर सर्व प्रवृत्तीना आत्म्याकड लावून देत देवीने 
प्रणा दिल्याने अत्यंत त्वरित पलायनक्रियेत प्रविष्ट स्ाटेका मनुष्य होय. 

अशा प्रकारे सिह, अजगर इत्यादि पाहिल्यामुके अशाच तद्हेच्या 
उत्पन्न ्ाठेल्या मोढ्या कष्टदायक अवस्थांमध्ये जे वृत्तिक्षयात्मक पद 





स्पंदशास्त्र २८७ 





आहे त्याटिकाणी योगिजन त्याच्या वृत्तिक्षयात्मक अवस्थाविशेष्रामध्ये 
स्पंदततत्वासमोर किंवा स्पंदततत्वाभिमुख होऊन स्थिर होतात. 
त्यामुढे या वृत्तिक्षयपदाला जाणून घेऊन तत्काठ त्यात स्थित होऊन 
कासवब ज्याप्रमाणे आपली अंगे संकोचून घेतो त्याप्रमाणे सर्वं वृ्तीचा 
संकोच करून क्रोध ब संशयवृत्तीचे प्रशमन करून महाविकासाच्या व्याप्तीने 
युक्त होऊन प्रहर्ष व धावनवृरत्तीचे विस्फारण करून (प्रसरण करून) व 
अभिमुख होऊन निजस्पंदशक्तीच्या ज्ञानाने योग्याने युक्त व्हावे. यासंबंधी 
““विज्ञानभैरव'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे । 
बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्त्वमवशिष्यते । ।९०९।। 
आनन्दं महति प्राप्रे दष्टे वा बान्धवे चिरात्‌ । 
आनन्दमुद्रतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत्‌ ।।७९।। 
क्षुताद्यन्ते भये शोके गहरे वा रणाद्रुते। 
कुतूहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्ता समीपगा  ।९९८।। 
अर्थं :- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यांच्यामध्ये ज्यावेव्ठेस 
योगी बुद्धी ठेवतो त्यावेकेस तेच तत्त्व शिक राहते. खूप आनंद प्राप्त 
द्माला असता किवा आपे वांधव खूप काव्ठाने पाहिल्यानंतर होणाच्या 
आनंदाचे ध्यान करून त्याच्यामध्ये मन रीन करून आनंदमय व्हावे. 
शिकेच्या शेवटी, भीतीमध्ये, गहन शोकामध्ये, युद्धातून पढ काढटण्यात, 
कुतूहलामध्ये व भुकेच्या शेवटी ही ब्रह्मसत्ता मनुष्याच्या समीप जाणारी 
आहे. ।।२२।। 
तै जर तै 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
पूर्वोक्त श्छोकात प्रबुद्ध हाच जागरित आणि तुर्य यांच्या उपदेशाचा 
अधिकारी आहे असे स्थापित करून या कारिकेत शरीरधारी लोकांना 
साधारण जाग्रदावस्थेत आंतरलीन असलेले परतत्त्व उपदेशिण्याच्या इच्छेने 
असे सांगतात की, “ अतिक्रुद्धः प्रहष्टो वा ..... । ।२२।। '' या शास्रात 
स्पंदतत्त्वाचे सामान्य आणि विशेष असे दोन प्रकार सांगितले आहेत. 
त्यापैकी सामान्यस्पंदतत्त्व हे प्रतिष्टित आलेके आहे. तर विशेषस्पंदतत्त्व हे 
अप्रतिष्ठित आहे. साधकांनी प्रतिष्ठित स्पंदतत््वाची प्राप्ती करून घ्यावी. 









२८८ निःष्यंद दुसरा 





स्वभावाचा आश्रय घेतलेला सामान्य स्पंद मुख्य किवा प्रधान असतो. याच 
मुख्य स्प॑ंदतत्त्वात सर्वप्रकारच्या विशेष शक्ती समृहांनी युक्त असा परमात्मधमं 
राहतो. अतिक्रद्ध, अतिप्रसन्न असा माणूस किंकर्तव्यमूढ व मी सुखी, मौ 
दुःखी इत्यादि अनुभव घेणारा होतो. याचे जे ज्ञानभेद असतात त्यांची 
स्थिती ही सामान्य-स्पंदतत्त्वाच्या शक्तौमुकेच असते. जेथे जेथे पावले 
जातील तेथे तेथे स्पंदतत््वाचीच प्रतिष्टा असते. ज्यांचे विशेषस्पंदतत्तव 
वृ्त्यात्मक असतात त्यांच्यामध्ये भगवान्‌ श्रीपरमशिवांचा सामान्यस्पंद 
प्रतिष्ठित असतो; अशा प्रकारचा हा उपदेश आहे. त्यामुके सर्व ठिकाणी 
पारमेश्चर तत्तवच असते असे अनुसंधान करावे. ।।२२।। 
तै र तैः त अ 
यामवस्थां समालम्ब्य यदयं मम वक्ष्यति। 
तदवश्यं करिष्येऽहमिति सङ्ल्प्य तिष्ठति ।।२३।। 
तामाश्चित्योर्ध्वमार्गेण सोमसूर्यावुभावपि। 
सौषुप्रेऽध्वन्यस्तमितो हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्‌।।२४।। 
तदा तस्मिन्महाव्योधरि प्रलीनशशिभास्करे। 
सौषुप्तपदवन्मढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः । ।२५।। 
अन्वयार्थं :- 
याम्‌ - ज्या स्प॑ंदस्वरूप शक्तौला, समालम्ब्य - दृद धरून, शक्तीचा 
आश्रय करून, अयं - हा स्पंद, ही स्पंदशक्तो, यत्‌ - जे जे, माम्‌ - 
मला, वक्ष्यति - सांगेल, तत्‌ ~ ते ते, अहम्‌ - मो, अवश्यम्‌ - 
| निश्चयाने, करिष्ये ~ करीन, इति - अशा प्रकारे, सङ्कल्प्य ~ संकल्प, 
| निश्चय करून, तिष्ठति - ^ स्पंदत्तत्वाच्या अधिष्ठानावर " (श्रीभटडकल्ठट ) 
जो योगी राहतो.) ।।२३।। 
अन्वयाथं :- 
ताम्‌ - आश्चित्य - (तो योगी) त्या अवस्थेचा आश्रय घेऊन, उभौ 
सोमसूर्यो अपि - त्या दोघा चंद्रसूर्याना (चंद्र नाडी व सूर्यं नाडी, प्राण 
व अपान यांना), ब्रह्माण्डगोचरम्‌ ~ शरीर मार्ग, हित्वा :- सोडून, 
ऊर्ध्वमार्गेण :- उर्ध्व मागनि, सौषुप्रे अध्वनि- सुषुम्णा नामक मध्य 
नाडीच्या मार्गाने, अस्तं इतः - लय पावतात. ।।२४।। 


स्पंदशास्त्र २८९ 





अन्वयाथं :- 

तदा - त्यावेव्छो, प्रलीनशशिभास्करे - ज्यामध्ये प्राण व अपान 
विलिन ्ञाले आहेत, तस्मिन्‌ महाव्योप्रि - त्या महदाकाशात. प्रबुद्धः - 
प्रबुद्ध असा योगी, अनावृतः स्यात्‌ - अनावृत, ज्याच्या चिन्मात्ररूप 
अनुभूतीवर आवरण नाहौ असा, स्यात्‌ - असेल - असतो, (पण). 
मूढः - जो मूढ, अप्रबुद्ध आहे तो, सौषुप्तपदवत्‌- सुषुप्तीसारख्या 
गाढ अंधात्या अवस्थेत (निरुद्ध होऊन पड्न राहतो.) | ।२५।। 

सूत्र क्रमांक २३ अर्थं :- 

स्पंदस्वरूप शक्तला दढ धरून अर्थात्‌ शक्तीचा आश्रय घेऊन, "हा 
स्पंद किवा ही स्पंदशक्तौ मला जे काही सांगेल ते सर्वं मी निश्चयाने 
करीन,” असा संकल्प करून किंवा निश्चय करून स्पंदतत्तवाच्या 
अधिष्ठानावर जो योगी राहतो किंवा श्रोभट्कल्वटानुसार साधनेच्या क्षत्रामध्ये 
कोणत्याही प्रवृद्ध भूमिकेवर स्थित असलेला साधक “ही स्पंदात्मिका 
शक्तौ मला ज्या प्रकारच्या स्वरूपविमर्शाची किंवा स्वरूपाच्या ज्ञानाची 
अनुभूती करवौल, त्या प्रकारच्या ज्ञानावर मी आरूढ होऊन राहीन," 
अशा प्रकारे संकल्पबद्ध होऊन मानसिक अवस्थेचा किंवा व्तिप्रत्यस्तमित 
अवस्थेचा आश्रय घेऊन स्थित राहतो .।२३।। 

सूत्र क्रमाक २४ अर्थं :- 

त्या योग्याच्या त्या अवस्थेचा आश्रय घेऊन त्या योग्याचे चंद्रमा 
आणि सूर्यं (मन-प्राण अथवा प्राण-अपान) हे शरीराची व्याप्ती सोडून 
ऊध्वं मागनि सुषुम्णाधामामध्ये किवा मध्यमार्गामध्ये पोहोचून त्यामध्येच 
लय पावतात. ।।२४।। 

सूत्र क्रमांक २५ अर्थं :- 

जेथे पोहोचल्यावर चंद्र आणि सूर्य हे दोन्ही लीन होतात त्या महान्‌ 
आकाशामध्ये अर्थात्‌ तुर्यारूप शाक्तभूमिकेच्या अनंत आकाशामध्ये 
प्रबुद्ध योग्याच्या चिन्मात्ररूप अनुभूतीवर कोणतेही आवरण राहिलेले 
नसते. याउलट मूढ अर्थात्‌ सम्यक्‌ अनुभूतीने हीन योगी त्या अवस्थेमध्येही 
सुषुप्तिपदासारख्या प्रगाढ अंधकाराच्या अवस्थेमध्ये पडलेला असतो 
| |२५।। 

मर रैः तह अ त 








२९० निःष्यंढ दुसरा 


श्रीउत्यलाचायं प्रदीपिका :- (कारिका क्रमांक २३ ते २५) 

जागृत अवस्थेमध्ये तुरीय अवस्था म्हणजे निविकार ब्रह्मावस्था कशी 
अनुभवास येते याचे वर्णन सात व आठ श्छोकात केले आहे. “राजा जे 
सांगेल ते केले तर ठीक, नाही तर ठार मारावयाची वेक आली आहे," 
हे एेकताक्षणीच त्या पुरुषाचे चंद्र व सूर्य म्हणजे मन आणि प्राण अकस्मात 
लय पावतात. त्यावेव्टौ जीव ब्रह्माची एकता होऊन तो ब्रह्मस्थितिप्रत 
पोहोचतो. 

अलौकिक मार्गाने म्हणजे सुषुम्णामारगाने प्राण वे मन लय पावतात. 
मनाच्या ज्ञानशक्तीचा प्रभाव ग्रहण व त्याग करण्याची वृत्ती नष्ट होऊन 
मध्यमेचौ- सुषुम्णेची- आत्मस्थितीची वृत्तौ उदित होऊन त्या ठिकाणी 
चंद्रमा म्हणजे मन लय पावते. त्याचप्रमाणे सूर्याची म्हणजे प्राणाची 
नाना नाङ्यांतून संचार करण्याची वृत्ती नाहीशी होऊन ती सुद्धा परब्रह्माच्या 
ठिकाणी लीन होते. योग्याचे मन आणि प्राण सुषुम्णानाडीत प्रविष्ट ्माले 
म्हणजे स्वतःच्या व्यापारापासुन ते पराङ्मुख होतात. अशा स्थितीत त्या 
योगी पुरुषाला समाधी व तुरीय अवस्थेचा अनुभव येतो. त्याचप्रमाणे राजा 
काय वचन सांगणार आहे ते एेकण्याची तीत्रता निर्माण होऊन माणुस 
इतका एकाग्र होऊन जातो की, बाकौच्या सर्वं वृत्ती नष्ट होऊन ज्ञानदशा 
किंवा तुरीयावस्थेला तो एकदम पोहोचतो. या स्थितीचा अभ्यास केला 
असताना परतत्त्वाची प्राप्ती होते. अशा प्रकारे तुरीय दशेचा अभ्यास 
प्रबद्धाने केल्यास बाह्य स्थिती विसरून जाऊन परमपदाची स्थिती त्याला 
प्राप्त होते. 

प्रबुद्धाला ईश्वर शक्तिपाताच्या प्रभावाने इतर लोकांहून निराव्स्याच 
प्रकारची जागृती आलेली असते व त्याची ज्ञानदृष्टौ चांगलीच उघडली 
असते. त्यामुढे अशा प्रकारच्या दशेचा अनुभव घेतला असता साधकाला 
तद्रूप दशेचा अनुभव येत असतो. आपण देहाहून वेगे आहोत असा . 
पराहंतेचा अनुभव त्याला येऊन चैतन्यरूप आत्मा व श्रीशंकर यांच्या 
समाधीचे भान त्याला होते. शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या क्रियासाधनरूपी 
मंत्रांचे कार्य तो प्रकट करू शकतो. अप्रबुद्धाला ही अवस्था प्राप्त ्ञाली 
तरी सुद्धा गाढ ब्मोपेमध्ये जसे आत्मस्वरूपाचे अज्ञान असते तसे त्याला 
या स्वरूपाचे अज्ञान असते. 


स्पंदशास्त्र २९१ 


“हे माञ्च गुरुदेव आहेत ! ते ज्ञात्यांचे शिरोमणी आहेत! ! ते 
अनिर्वचसद्रस्तूचेही निर्वचन म्हणजे समजावून सांगून दान करू शकतात. 
त्यांच्या आज्ञेचे कोणीही उष्टंघन करू शकत नाही. ते जे काही मला 
सांगतील त्याचे मी अवश्य पालन करीन," असा दृढ संकल्प धारण 
करून साधक जेव्हा उन्मुखतारूप वृत्तीचे आलंबन घेऊन स्थिर होतो 
तेव्हा त्याची त्या अवस्थेमध्ये ऊर्ध्वमार्गानि विषुववत्‌ (दिवस व रात्र 
सारखे येतात तो काल) प्रवाहाच्याद्रारे चंद्र-सूर्य, अपान-प्राण व मन-प्राण 
पर शक्तोच्या मध्यम नाडी मार्गात्‌ म्हणजे सुषुम्णा मार्गात विलीन होऊन 
जातात. त्यावेव्छी श्रीगुरुदेव काय आज्ञा देतील 2 हे कुतृहल वासनांना 
चिरडून टाकते. त्यावेव्ठो साधक ब्रह्मांडात असलेल्या शरीर विषयाचा 
त्याग करून देहभावापासून मुक्त होतो. शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे 
को, “देहातील अहं प्रत्ययाचे बेट भग्र ्ाले. अनंत संवितृरूप निर्मल 
समुद्राशी एकता ्ालीं. इद्रियसमूह अंतर्मुख आला. आता खरोखर, तृ 
एक अद्वितीय विश्वात्माच ्ालास ! ! ” अशा अवस्थेत महाव्योम अर्थात्‌ 
परचिदाकाशात सूर्य ब चंद्र आणि ज्ञान व क्रिया या दोन्ही गोष्टी शांत 
किवा स्तब्ध होतात. स्वभावात अभिव्यक्तौ होत नाही. स्वप्र, जागृती 
इत्यादि टृश्यांमुठे मोह होत नाही. साधक प्रबुद्ध ब अनिरुद्ध होतो. असे 
म्हणा कौ, ती ओोपच आहे. परंतु त्यावेव्ठी तो प्रबुद्ध आवरणरहित आलेला 
असतो. 

“रहस्यस्तोत्र'' या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ, “ज्यांनी आपल्या 
आत्मसंवितात सूर्यं -चंद्राला अर्थात्‌ ज्ञान-क्रियेला विलीन केले आहे, 
जे व्योममार्गाचे उषघंन करून पलीकडे गेले आहेत व ज्यांनी आपल्या 
दृष्टोत भावनेचे अंजन घातले आहे अशा मोठमोठ्या आकाशगमन करणाय्या 
सिद्ध पुरुषातील काही काही जणांनाच आपल्या स्वरूपाचे दर्शन होते." 
“निरंजन तत्त्वोदय "' या ग्रंथात “ प्राणापानाची प्रशांती हीच आत्मदर्शनाची 
युक्तौ आहे," असे म्हटले आहे. “भोग-मोक्ष-प्रदीपिका” या ग्रंथात 
सुद्धा असे म्हटले आहे कौ, “हदयात सोम(चंद्र)सूर्याचा संचार याला की, 
कामसिद्धी होते व त्यांची शांती आली कौ निरंजन तत्त्वाचा उदय होतो. 
हेच शास्त्राचे सर्वस्व आहे. याच अवस्थेत सहज मंत्राचा उदय होतो." 
"“बौद्धायनसंहितेचे '" असे वचन आहे की, “ ज्यावेव्टी चंद्र शांत होतो 
व सू्याचा उदय होत नाही, त्यावेव्ठी सर्व देवतांचा म्हणजे इद्रियांचा विलय 





२९२ निःष्यंद दुसरा 
होऊन सर्व मंत्रांचा उदय होतो. “मालिनीविजयोत्तरतंत्र ' या ग्र॑थातही 
हेच मत मांडले आहे . ज्या अवस्थेत जीव इतर सवं आधारापासून मुक्त 
होऊन स्वस्वरूपात लीन होतो ती अवस्थाच संपूर्णं मंत्ांच्या उत्पत्तीचे क्षेत्र 
म्हणजे स्थान आहे. आणखीही शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे की, 
“जदा धर्माधर्माच्या संधिस्थलामध्ये पुरुषाचे चित्त निरुद्ध होते तेव्हा तो जे 
बोलतो तोच मंत्र होतो. स्वरवर्णमातृकांपासून तयार केलेले मंत्र हे मंत्र 
होत नाहीत. ।।२३-२४-२५।। 
भद जैः तैद तैः तैद 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- (कारिका क्रमांक २३ ते २५) 

जाग्रदवस्थेतच तुर्यावस्थागत स्वभावाचीहौ अनेकदा उपलब्धौ होते ह 
वरील तीन कारिकांनी दाखविले आहे. 

स्पष्टीकरण :- जागरावस्थेतही तुर्य स्थितीचे काही क्षण असतात. 
त्याच्या साहाय्याने येथे प्रबुद्धाला होणाव्या तुर्यावस्थेतील स्वभावदर्शनाची 
कल्पना दिली आहे. येथे योगाची परिभाषा वापरली आहे. तुर्यावस्था 
म्हणजे चवथी अवस्था. जागृती, स्वप्र व सुषुप्तौ या अवस्था आपल्या 
परिचयाच्या आहेत. जागरावस्थेत देहात्मप्रत्यय प्रधान असतो. या अवस्थेत 
आपली ज्ञानशक्ती व क्रियाशक्तौ या दोघांचाही व्यापार चारुत असतो. 
स्वप्रदशेत क्रियात्मक शक्ती लीन आलेली असते. पण मनःप्रसररूप 
जञानशक्तीचा व्यापार चाल्‌ असतो. सुषुप्तिदशेत क्रिया व ज्ञान या दोन्ही 
शक्ती लीन ्ालेल्या असतात. मात्र ती दशा मोहात्मक असल्याने तेथे 
अप्रत्यय जाणवत नाही, पण एक अवस्था अशी असते की, ज्ञानशक्ती 
व क्रियाशक्ती या दोहोचाही लय याला तरी तीत अहप्रत्यय प्रकाशत 
असतोच. ही तुर्यावस्था होय. 

जागरावस्थेतही या तुर्यचे क्षण केव्हा केव्ा येतात पण ते आपल्याला 
ओटखता येत नाहीत. उदाहरणार्थं - सेवकाला राजा आज्ञापित आहे. ती 
आज्ञा कानावर पडताक्षणीच त्याला तिचे पाटन तत्का करावयाचे 
आहे. अशा अवस्थेत सेवकाचे सवं अवधान राजा काय सांगतो यावरच 
केवट केंद्रित होईल. त्याच्या इतर सर्व वृत्ती जवच्छपास अस्तमित होतील. 
अशा अवस्थेत त्याला देहाचे भान राहणार नाही किंवा त्याचे मनही 
वृ्त्य॑तराने व्यापृत होणार नाही. अशा प्रकारे त्याचा क्रियात्मक व्यापार व 





स्यंदशास्त्र २९३ 





ज्ञानात्मक व्यापार ही दोन्ही लीन होतील. पण ही सुषुप्त अवस्था खास 
नव्हे; कारण येथे मोहाचे आवरण नाही; उलट अहंवृत्तीचे स्फुरण आहे. 
याक्षणी सेवकाचा तुर्यदशेत प्रवेश माला असे म्हणता येते. या अवस्थेच्या 
प्रत्यवमर्शाच्या अभ्यासाने स्वस्वभावाची उपलब्धी होते असे कारिकाकार 
सांगतात. 

प्रबुद्ध जेव्हा या अवस्थेचा आश्रय करतो त्यावेव्ठी कशी स्थिती 
होते हे कारिकाकारांनी सांगितले आहे. चंद्र=मन, सूर्य=प्राण व ब्रह्ांडशरीर 
"चंद्र व सूयं हे दोन्ही ब्रह्यांडगोचर सोडून ऊर्ध्वं मागानि सौषुम्णमार्गात 
अस्त पावतात," असे कारिका म्हणते. याचा अर्थं असाः- मनोवृत्िरूप 
ज्ञानशक्तो व प्राणवृत्तिरूप क्रियाशक्ती, ज्या संसारदशेत शरीराच्या आश्रयाने 
प्रसार पावतात, त्या आता शरीराचा आश्रय सोड्न अलौकिक अशा 
ऊर्ध्वमार्गाने सुषुम्णामार्गात लीन होतात. सुषुम्णा ही शरीरमध्यगत नाडी 
असून शक्तिप्रसाराचा तोच मुख्य मार्ग आहे. शक्तीचा ज्ञान क्रियारूप प्रवाह 
व्यवहारदशेत अधोमुख असून त्याचे बहिःप्रसरण असते. पण या अवस्थेत 
देहभान नाहीसे ्ञाल्याने तो प्रवाह ऊर्ध्वगामी होतो आणि ज्ञान व क्रिया 
या शक्तो सुषुम्णामार्गात लीन होतात, 

या सुषुम्णामार्गालाच परमाकाश असे म्हटले आहे. या परमाकाशातच 
ज्ञानशक्तिरूप चंद्र व क्रियाशक्तिरूप सूर्य लीन आलेले असतात. या 
अवस्थेत मूढाचा म्हणजे अप्रबुद्धाचा प्रवेश इ्ाला तर त्याची स्थिती तेथे 
सुषुप्ीप्रमाणे मोहात्मकच असते; पण प्रबद्धाचा या दशेत प्रवेश याला तर 
त्याचा देहात्मभाव नाहीसा आाल्याने त्याच्या अहंप्रत्ययावरील आवरण 
नाहीसे होते व देहव्यतिरिक्त व्यापक अहंप्रत्ययाचा किंवा स्वस्वभावाचा 
त्याला साक्षात्कार घडतो .।।२३-२४-२५।। 


22. 
श्रीभटुकल्लटवृत्ती : - 
चित्ताची एकाग्रता सोम (चंद्र) -सूर्य 
आत्तापर्यतच्या प्रकरणामध्ये वर्णन केलेल्या अनुभृतीची प्राप्ती करून 
घेण्यासाठी शिष्यावर श्रीसदुरूची छत्राया किंवा कृपाछत्र असणे अनिवार्य 
आहे. परंतु ज्यावेव्टी एखादा साधक हा स्पंदात्मक शाक्तभूमिकेमध्ये किंवा 
तुर्यावस्थेमध्ये खरा प्रवेश प्राप्त करून घेतो त्यावेकेपासून त्या साधकाचा 





२९२४ निःष्यंद दुसरा 
श्रीसदररूशी असलेला संबंध तुटून जातो. यामागील कारण असे आहे को, 
तर्याधामामध्ये प्रवेश होण्याच्या वेव्टौ विकल्पांचे इतके संस्कार इाठेले 
असतात अर्थात्‌ विकल्प इतके नाहीस आलेले असतात कौ, त्यावेव्ौ 
श्रीगुरुभाव आणि शिष्यभाव याचे विकल्प समाप्त होतात. यामुठे येथून 
पुढील क्षेत्र पार करण्यासाठी साधकाची त्याचौ स्वतःची उद्रुद्ध किवा 
जागृत शक्ती ही पथप्रदर्शक बनत असते. 

सूत्र क्रमांक २३, २४ व २५ मध्ये अशाच शाक्तभूमिकेमध्ये प्रविष्ट 
होण्यास अभिमुख असलेल्या योग्याची मानसिक संकल्पबद्धता यौगिक 
प्रक्रिया आणि त्याचे सुषुम्णाधामामध्ये होणारे अंतिम लयीभवन याचे 
वर्णन केलेले आहे. (या सूत्रामधील पहिले सूत्र हे दृष्टान्त आणि दार्ष्टान्तिक 
या दोन्ही रूपांमध्ये प्रस्तुत केलेले आहे.) 

वृत्ती :- तुर्यारूप शाक्तभूमिकेमध्ये प्रविष्ट होण्याच्या अभिमुखी- 
भावाच्या अर्थात्‌ समोर जाण्याच्या वेव्टी जो योगी “ही माञ्ची स्वभावभूत 
असलेली स्प॑दशक्ती मला जे काही सांगेल अर्थात्‌ यामध्ये प्रविष्ट होण्यासाठी 
जसे मार्गदर्शन करील, तसे मी निश्चितपणे त्या मार्गाचेच अनुसरण 
करीन," अशा प्रकारचा अटक संकल्प मनामध्ये धारण करून स्पंदतत्तवाचे 
स्वरूप बनलेल्या अवस्थेचा आश्रय घेत असतो तो योगी हा स्पंदतत्त्वावर 
अधिष्ठित होऊन राहत असतो. ।।२३-२४-२५।। 

त्या योग्याच्या त्याच अवस्थेच्या आधाराने त्या योग्याचे चंद्र आणि 
सर्य हे दोन्ही शरीरव्याप्तीला सोडून अर्थात्‌ पांचभौतिक कायेमध्ये अर्थात्‌ 
शरीरामध्ये आपल्या बहिर्मुख प्रसाराला सोडून मध्यनाडी नावाच्या 
सुषुम्णामार्गामध्ये लय पावत असतात. ज्या महान्‌ आकाशामध्ये अथात्‌ 
विशुद्ध अर्थात्‌ शुद्धतम चिन्मात्ररूप तुर्याभूमिकेच्या असीम अर्थात्‌ अमर्यादित 
आकाशामध्ये चंद्र आणि सूर्य या दोधांचेही अस्तमन अर्थात्‌ नाहीसे होणे 
होत असते तेथे पूर्णरूपाने स्वभावाची अभिव्यक्तौ न ्ञालेला योगी साधारण 

, स्वप्र इत्यादि (लौकिक स्वप्र आणि सुषुप्त) यांच्या द्रारा मूढभाव अर्थात्‌ 

तामसिक मोहामध्ये पडल्यामुके अप्रबुद्ध बनून निरुद्ध अवस्थेत पडून 
राहत असतो. याउलट प्रबुद्ध योग्याची आत्मचेतना ही निरावृत अर्थात्‌ 
आवरणरहित रूपामध्ये प्रकाशमान राहत असते. ।।२३ ते २५।। (निरुद्ध 
अवस्था :- चित्ताच्या या अवस्थे-मध्ये योगी आपल्या मौलिक चितिरूपतेचा 


साक्षात्कार करण्याच्या क्षणी मृढतेमध्ये अर्थात्‌ मोहजनित स्तब्धतेमध्ये 
पडत असतो.) 





स्पदशास्त्र २९५ 


विवरण :- प्रस्तुत सूत्र क्रमांक २३ मध्ये विशेष स्पंद असे म्हटले 
जाणा्या बहिर्मुख चित्तवुक्तीच्या निरोधात्मक प्रक्रियेचे वर्णन केलेले आहे. 
बहिर्मुख आलेल्या चित्तवुत्तीना अलंग्रासयुक्तीच्या अर्थात्‌ गिच्छण्याच्या किंवा 
संहाराच्या द्वारा दिशा बदलून अंतर्मुख बनविणे याला “चित्तनिरोध " असे 
म्हणतात. चित्तनिरोध हाच शाक्तउपायाचा आधारस्तंभ आहे. या विषयामध्ये 
आधीही पर्याप्त उल्लेख आलेला आहे. त्यामुके या गोष्टी पुन्हा सांगण्याची 
आवश्यकता नाही. येथे केवव्छ एकच गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे 
को, या सूत्रामध्ये आपली अन्य सर्व कर्तव्ये विसरून प्राणपणाने आपले 
हितैषी असलेल्या श्रीस्वा्मीची आज्ञा पूर्ण करण्यास उत्सुक असलेल्या 
एका कर्मचात्याची क्षणपर्यवसायिनी अर्थात्‌ क्षणामध्ये परिणत होणाच्या 
वृत्तिप्रत्यस्तमितदशेच्या अर्थात्‌ वृत्तीच्या गतिरोधात्मकतेच्या दृष्टान्ताच्या 
पृष्ठभूमीवर या गोष्टीचा स्पष्ट संकेत केलेला आहे की, स्पंदमयी 
शाक्तभुमिकेमध्ये प्रवेश मिक्छविण्यास उत्सुक असलेल्या योग्याने प्रथम 
आपल्यामध्ये प्रखर मानसिक नियंत्रणाची क्षमता किंवा सामर्थ्यं प्राप्त 
करणे नितांत आवश्यक आहे. हे लक्ष्य प्राप्त करून घेण्यासाठी संकल्पाची 
दृढता, सद्विचार, अढक्छ श्रद्धा आणि आत्मशक्तीची तीव्रता हे परम 
आवश्यक अंग आहे. दृढ संकल्प करणारा योगी स्वरूपाच्या प्राप्तीसाटी 
संसारातील अडथक्ठे तसेच तथाकथित विभिषिकांना अर्थात्‌ त्रासांना किंवा 
संकटांना आपल्या शक्तोच्या साहाय्याने नेस्तनाबृत अर्थात्‌ परास्त करू 
शकतो. अन्यथा नाही. 

भारतीय जनसमृहाचे मानसविहारी भगवान्‌ श्रीमुरलीमनोहर यांनी 
चित्तनिरोधाचे सामर्थ्यं असणाय्या व्यक्तीला “स्थितप्रज्ञ " असे म्हटले आहे. 
श्रीभगवंतांचे म्हणणे असे आहे की, स्थितप्रज्ञ व्वक्ती सर्वं संसारामधील 
कामना विसरून केवट स्वतःमध्येच स्मरणशील होऊन राहतात. स्थितप्रज्ञ 
व्यक्ती कोणत्याही दुःखामुढे उद्विग्र होत नाहीत की सुखभोगाच्या नदीमध्ये 
वाहून जात नाहीत. स्थितप्रज्ञ व्यक्तौवर श्रीभगवंतांची पूर्ण कृपा असते. 
यामु्छे अशा व्यक्ती मायीय द्दराच्या द्रारा प्रभावित आल्या-शिवायच आपल्या 
मार्गावर पुढे चालत राहतात. 

सूत्र क्रमांक २४ मध्यं योगाच्या प्रक्रियेच्या द्रारा मन आणि प्राण 
अथवा प्राण आणि अपान यांना सुषुम्णाधामाच्या आत असलेल्या 
चिदाकाशामध्ये लय करण्याचा भाव अभिव्यक्त केलेला आहे. या संबंधामध्ये 














२९६ निःष्यंढ दुसरा 
ग क 
सूत्रात उल्लेख केलेल्या अनेक पारिभाषिक शब्दांवर यथाशक्ती प्रकाश 
टाकणे आवश्यक आहे. 
सोमसूर्य :- श्रीभटकल्र यांनी आपल्या वृक्तीमध्ये या दोन शब्दांची 
माख्या न करताच अस्पष्ट रूपात त्यांना सोडून दिलेले आहे, श्रीभटुकल्ट 
यांनी जाणून बुनून असे केलेले आहे असे वाटते 
अर्थात्‌ श्रीगुरुपरंपरेनुसार चालत येणाज्या शास्त्रामध्ये भिन्न भित्र प्रकारच्या 
धारणांच्या आधारावर या शब्दयुग्माचे वेगठे वेगठ्रे अर्थं केलेले आहेत, 
काही ठिकाणी सोम-सूर्य या शब्दाचा अर्थ प्रमेयपद आणि प्रमाणपद्‌ तर 
काही विकाणौ प्राण-अपान तर काही ठिकाणी शिवकला-जीवकला असा 
केलेला आहे. श्रीभट्क्लरांनी कदाचित्‌ हीच गोष्ट नजरेसमोर ठेऊन या 
शनब्दयुग्माला अर्थात्‌ शन्दांच्या जोडीला एखाद्या निशित अर्थाच्या कक्षेमध्ये 
बाधल्याशिवायच साधकांच्या पसंतौवर किंवा आवडीवर सोड्न दिलेले 
असावे. 
आध्यात्मिक विषयांची चर्चा करताना साधकाने अत्यंत सावधान 
असणे आवश्यक आहे. यामु केवक् इतकेच म्हणता येते कौ, प्रस्तुत 
सूतरामध्ये मागील प्रकरणाच्या आधाराने ' चन्द्रसूर्यौ मनःप्राणौ द्वावपि । , 
स्पंदकारिकाविवृती । । " यावरून सोमसूर्य या शब्दाचे मन व प्राण हेच 
दोन अर्थं करणे अधिक युक्तिसंगत आहे. याचे कारण असे आहे. या 


स्पंदशक्ती एकीकडे जञानरूपतेच्या द्वारा गुणत्रयावर आधारित असलेल्या 
अतःकरणाच्या वृत्तीमध्ये (या ृक्तीना साधारण रूपामध्ये मन किवा चित्त 
असे म्हणतात) आणि दुसरीकडे क्रियारूपतेच्या द्वारा पाच स्थूल प्राणांच्या 
रूपामध्ये पांचभौतिक शरीरामध्ये व्याप्त होऊन राहते. अपान स्वतः पाच 
भ्रकारच्या स्थूल प्राणामध्ये अतत होत असतो यामुक्छे योग्यासाठी 
¶णासह मनाचे चिदाकाशामध्ये लयीकरण करणे परम आवश्यक आहे. 
्रक्षेमराज यांनी आपल्या व्याख्येमध्ये या शब्दयुग्माचा अर्थ प्राण तसेच 
पान असा केलेला आहे 
षुम्णामार्गं :- आगमशास्त्रामध्ये “ मध्यनाडी” हे सुषुम्णानाडीच 
प्रमुख नाव आहे. ०१८८.८६-५ श्रीभडकल्लटांनीही आपल्या वृत्तीमध्ये मध्यनाडी याच 
"वानं सुषुम्णानाडीचा उषटेख केलेला आहे. याशिवाय सुषुम्णानाडीला 
रह्मनाडी " असेही गणता 4) 


स्पंदशास््र २९७ 





या नाडीला “मध्य " म्हणण्यामागे दोन कारणे आहेत. मृकरूपा-मध्ये 
ही सुषुम्णानाडी स्वतः संविद्रूपा अर्थात्‌ शक्तिरूपा किंवा ज्ञानरूपाच आहे. 
हे एक कारण असून दुसरे कारण असे आहे की, संवित्‌ हीच प्रत्येक जड 
किवा चेतन पदार्थाचा मध्य अर्थात्‌ अंतरतम जीवन आहे. या दृष्टीने 
 प्रत्याभिनज्ञाहदय'' या ग्रंधावरील टीकेत असे म्हटके आहे की, 
सर्वान्तरतमत्वेन वर्तमानत्वात्‌ तद्धित्तिलग्रतां विना च कस्यचिदपि 
स्वरूपानुपपत्तेः संविदेव भगवती मध्यम्‌।।९७।। भगवती संविद्‌ शक्तीच 
मध्य अर्थात्‌ सुषुम्णेव्यतिरिक्त आणखी काहीही नाही; कारण की, ती 
सर्वामध्ये समानरूपाने विद्यमान राहते. त्या सुषुम्णानाडीच्या आधाराशी 
संलग्र किवा एकरूप अगर तिच्या अंतरातून गमन केल्याशिवाय (साधकाला 
आपल्या वास्तविक) स्वरूपाचे ज्ञान होत नाही. 

प्रत्येक प्राण्याच्या शरीरामध्ये सुषुम्णानाडी ही जीवनशक्तीचा मृलसरोत 
आहे. या आधीही असे म्हटले गेलेले आहे की, संवित्‌ भगवती ही 
अवरोहक्रमामध्ये सूक्ष्म प्राणाचे रूप धारण करीत असते व ही संवित्‌ 
क्रमशः उत्तरोत्तर स्थूलतेला प्राप्त करून घेत संपूर्णं अस्थिमेदोमय स्थूल 
शरीराचे आणि त्या शरीरामध्ये पसरलेल्या असंख्य शिराजालांचे रूप 
धारण करीत असते. या दृष्टीने “प्रत्यभिज्ञाहदय'” या ग्र॑थामध्ये असे 
म्हटले आहे की - 

सा तु मायादशायां तथाभूतापि स्वरूपं गूहयित्वा “प्राक्‌ संवितप्राणे 
परिणता” इति नीत्या प्राणशक्तिभूमीं स्वीकृत्य अवरोहक्रमेण बुद्धि- 
देहादिभुवं अधिशयाना नाडीसहस्रसरणिम्‌ अनुसृता ।। तत्रापि च 
पलाशपर्णमध्यशाखान्यायेन आब्रह्मरन्ध्रात्‌ अधोवक्त्रपर्यन्तं प्राण- 
शक्तिब्रह्माश्रयमध्यनाडीरूपतया प्राधान्येन स्थिता।।९७।। 

याचा अथं असा आहे कौ, या त्या संविच्छक्तीने मायेच्या दशेमध्ये 
निरनिराव्छी रूपे धारण केली तरी आपले स्वरूप ज्ञाकून प्रथम जी संविच्छक्ती 
होती ती आता प्राणाच्या रूपात परिणत ्ाली व अवरोहण कालात देहादि 
भूमध्ये विश्राम करीत तिने हजारो हजार नाड्यांचा मार्ग अनुसरण केला 
आणि तेथेही ती शक्तौ पठ्साच्या पानाच्या मध्यशाखेच्या न्यायाने ब्रह्मरंध्रापासून 
खालील मुखापर्यत म्हणजे मूलाधारापर्यत प्राणशक्तीच्या रूपात ब्रह्माचा 
आश्रय असटेल्या ब्रह्मनाडीत स्थिर आहे. 

यावरून संविद्‌ भगवती स्वयं या असंख्य नाडीजाट्ाच्या बरोबर 









२९८ निशष्यंदढ दुसरा 





मध्यामध्येब्रह्मारंध्रापासून मृलाधारापर्यत प्रधान प्राणशक्तिरूप असलेल्या 
सुषुम्णानाडीच्या रूपामध्ये राहत असते. सुषुम्णानाडी ही या शिराजालांच्या 
बरोबर मध्यामध्ये राहत असल्याने तिला “मध्य ” असे म्हटलेले आहे. 
मध्यनाडी मध्यसंस्था । । विज्ञानभैरव ३५।। ज्याप्रमाणे पलाशाच्या 
अर्थात्‌ पठसाच्या पानाच्या बरोबर मधोमध एक मुख्य शिर वरून खालच्या 
दिशेमध्ये स्थित आहे त्याप्रमाणे शरीरामधील शिराजालां मध्ये बरोबर त्याच 
तर्हेने सुषुम्णानाडी पसरलेली आहे. 

मध्यनाडीच्या आकार-प्रकारच्या विषयामध्ये अनुभवी व्यक्तौचे म्हणणे 
असे आहे की, सृक्ष्मत्वात्‌ मृणालसूत्रतुल्यरूपया । । प्रत्यभिज्ञाहदय । । 
सुषुम्णानाडी ही मृणालतनुप्रमाणे अर्थात्‌ कमव्टाच्या तंतुप्रमाणे अत्यंत 
सुक्ष्म आहे. “मध्यनाङ्चामन्तश्चिदात्मकं शून्य -मेवास्ति।  ” यानुसार 
सुषुम्णानाडीमधील अंतराव्ामध्ये किवा अवकाशामध्ये शून्य आकाश 
असते. याच शुन्य आकाशाला सूत्रकाराने “महान्‌-व्योम " असे म्हटलेले 
अहे. सुषुम्णानाडीमध्ये असलेले आकाश हे अपरिमित अर्थात्‌ अमर्यादित 
चैतन्यरूप असल्यामुरे त्याला “चिदाकाश” असे म्हणतात. “तस्मात्‌ 
(शून्यात्‌) प्राणशक्ति्निःसरति । । प्रत्यभिज्ञाहदय । । याच महान्‌ व्योमा- 
पासून प्राणशक्तीचा निकास अर्थात्‌ विकास होत राहतो. प्राणशक्तौवरच 
विश्वाच्या सर्व चेतन पदार्थांचे जीवन अवलंबून असते. मध्यनाडी अर्थात्‌ 
सुषुम्णानाडी ही शरीराची प्रधान नाडी असून येथून शरीराच्या रोमारोमामधील 
चेतना ही वितीर्णं अर्थात्‌ प्रसार पावत राहते. तत एव सर्ववृत्तीनामुदयात्‌ 
तत्रैव च विश्रामात्‌। । प्रत्यभिज्ञाहदय १७।। यावरून या सुषुम्णानाडीमध्ये 
सर्व मानसिक वृत्ती उदय पावत असतात आणि शेवटी या नाडीत लय 
पावतात. 

साधारण जीवभावाच्या अवस्थेमध्ये कोणत्याही जीवधाव्याला या नाडीची 
वर्तमानता अर्थात्‌ या नाडीचे अस्तित्व अथवा याच्या मौलिक स्पंदनाचा 
आभास मिन्‌ शकत नाही. केवठ योगिजनांनाच प्राणायामाच्या प्रक्रियेच्या 
द्वारा सुषुम्णानाडीच्या महत्त्वाची अनुभूती होत असते. 

ऊर्ध्वमार्ग :- साधारण रूपामध्ये “ऊर्ध्वमार्ग " या शब्दाचा अर्थ 
“उत्कृष्ट मार्ग " असा आहे आणि आगम शास््रांमध्ये उत्कृष्ट माग म्हणजे 
उदान वायूचा मध्यनाडीरूप मार्ग असा केलेला आहे. सामान्य जीवधाव्यांमध्ये 
अर्थात्‌ जीवांमध्ये प्राण तसेच अपान यांच्या प्रवाहमानतेचा मार्ग मध्यनाडीच्या 





स्पंदशास्त्र २९९ 


डाव्या आणि उजव्या बाजृला पारश्वभागी असलेल्या दोन नाङ्यांच्या रूपाने 
आहे. या अवस्थेमध्ये प्राणापानाच्या प्रवाहमानतेसाठी सुषुम्णेचा मार्ग हा 
पूर्णपणे बंद राहतो. योगप्रक्रियेच्या द्वारा प्राण आणि अपान यांचे छेदन 
केले असता अर्थात्‌ दोघांचाही बहिर्मुख संचार अडकून प्राण व अपान या 
दोघांनाही हन्मंडलामध्ये ठेवले असता ते उदानवायूचे रूप धारण करून 
सुषुम्णामागं अर्थात्‌ उर्ध्वमा्गं यातून ऊर्ध्वसंचार करू लागतात. (“ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञा” ३.२.१९.२०) प्राणापानाच्या ऊर्ध्वसंचाराच्या अवस्थेला 
पोहोचलेल्या योग्याच्या अंतःकरणामध्ये असेलली भेदभावना ही आपोआप 
वितद्टून किवा विरघन्यून अभेद भावनेच्या रूपामध्ये उदित होत असते. 
तुर्यारूप शाक्तभूमिकेचा समावेश इ्याल्यावर प्राणापानाचा ऊर्ध्वसंचार होऊ 
लागतो. 

सूत्र क्रमांक २५ मध्ये मूढ आणि प्रबुद्ध यांच्या समाधिकाटामधील 
फरकाला स्पष्ट केलेले आहे. या संबंधामध्ये सूत्र क्रमांक १२ पासून सूत्र 
क्रमांक २० पर्यतच्या विवरणाबर आवश्यक तेवढा प्रकाश टाकून आलेला 
आहे. यामुे येथे पुन्हा त्याच गोष्टी सांगणे हे पिष्टपेषणच अर्थात्‌ नुसते 
पीठ दव्छणेच आहे .।1२३-२४-२५।। 

इति श्रीकल्टाचार्यविरचितायां 
स्पन्दकारिकावृत्तौ स्वरूपस्पन्दः नामो प्रथमो निःष्यन्दः। । ९।। 
श्रीकल्ठटाचार्याच्या द्वारा विरचित 
स्पदकारिका वृत्तीचा “स्वरूपस्पंद '' या नावाचा 
पहिला निःष्यंद समाप्त ्ञाला. 
2.2.33 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- (कारिका क्रमांक २३ ते २५) 

आता सतत प्रयलशीर असणाव्या योग्याने वर सांगितलेल्या युक्तीनुसार 
अशा प्रकारच्या अवस्थांमधून प्रथम स्पंदशक्तचे परिशीलन करून त्यानंतर 
त्याचेच अनुसंधान करीत सर्व अवस्थांमध्ये दृटढपणे असलेल्या जीवन्मुक्ततेला 
प्राप्त करावे असे या कारिकेत सांगितठे आहे. 

स्पष्टीकरण :- हा श्रीशंकरात्मक स्वभाव मला जे सांगतो किंवा 
अभिव्यक्त होऊन चिदानंदघन असे अभूतपूर्वं स्वरूप मला जे ज्ञान 
करूवून देते ते मी अवश्य करीन आणि बहिर्मुखतेचा त्याग करीन असा 
संकल्प करून आणि निश्चितपणे विचार करून, अतिक्रोधादि अवस्थां मध्ये 
अनुभवास येणाच्या चिदानंदघन स्पंदात्मक अवस्थेचा अवलंब करून 


जा 
~~~ 


= य म 


क्न्य 


नानः 


। 
| 
| 
| 
। 


नि न 
वि 


--अर--7---=-- 


भ 
7 च 
+ क 

जा) न ज = 


ए, ७, ॥ = कि 
= "~ न - ~ 
ञः जः क 


न श --= 
कके के ^ 


थ शी = ¶ कै 
+ + 


च ॥ ह ~ 9 ~ 
-; ॐ पिकः # 


, अ ` 


१५ ॥ 6 
~ ~~ नर = शिकः क = ~ = -9 
=-= 


= 


9. 









३०० निःष्यंद दुसरा 
प्राप्य किंवा ध्येय म्हणून (योगिसाधक) त्याचे अनुसंधान करून राहतो. 
अर्थातच जो योगी विकल्प किंवा विचारांची गती शांत करून अविकल्प 
अथवा विचाररहित अवस्थेचे अविचठत्वाने ध्यान करतो त्याच्या त्या 
अवस्थेचा आश्रय घेऊन (साधकयोग्याने) चंद्र-सूर्य आणि प्राण-अपान 
या दोघांनाही हदयात एकत्रित करून तत्काकच सुषुम्णामार्गात ब्रह्मनाडीला 
ऊर्ध्वं मार्गनि म्हणजेच उदान प्राणाच्या मार्गाने शांत करावे. हे कसे 
करावे? ब्रह्मांडाने चिद्वित केठेले गोचर (विषय) यांचा त्याग करून 
ब्रह्मरात अधिष्टित असणाय्या अर्थात्‌ ब्रह्मात अधिष्ठित असणा्या अंड्याला 
मुक्त करून वरच्या कवाडाप्रमाणे असणान्या देहव्याप्तीचा त्याग करून 
आणि त्यावेेस देहाच्या संकुचितत्वाला ओलांडून जेथे वर सांगितलेले 
चंद्र आणि सूर्य प्रकर्षानि लीन होतात त्या महाकाशात म्हणजेच सर्वं वेद्य 
(ज्ञेय) गोर्छना शांत आलेल्या परमाकाशात अर्थात्‌ सहस्रारात जावे. ही 
अवस्था प्राप्त होऊनही जो साधकयोगी प्रयत्न कमी अथवा दिले पडल्याने 
खेचर्यादि शक्तीनी युक्त गुणादि स्पंदाच्या निष्यंदाने मोहित अथवा भ्रमत 
होतात ते सौषुप्त अवस्थेप्रमाणे होतात. जो योगी त्या अवस्थेत असूनही 
सोषुप्ामुठे सुप्त असूनही उपलक्षित केलेला आणि स्वप्रसुषुप्ीप्रमाणे शून्यादि 
भूमीतच अधिष्ठित होतो तो योगी “ स्व "भावाची अभिव्यक्तौ योग्यप्रकारे न 
्ञाल्याने मूढ म्हणविला जातो. श्रीभटुकल्लाटाने यासंबंधी असे म्हटके आहे 
की - 


यां स्पन्दत्मिकामवस्थामवलम्ब्य । 

अर्थं :- ज्या (त्या) स्पंदात्मक अवस्थेचा आधार घेऊन आणि 
त्याचप्रमाणे, 

“यस्य स्वस्वभावाभिव्यक्तर्न सम्यक्‌ वृत्ता स स्वप्रादिना मुह्यमानोऽ- 
प्रबुद्धो निरुद्धः स्यात्‌" अर्थात्‌ ज्याला स्वस्वभावाची अभिव्यक्तौ योग्य 
प्रकारे आलेली नसते तो स्वप्र आदि अवस्थांनी भ्रमित आलेला अप्रबुद्ध 
किंवा निरुद्ध होईल. 

परंतु जो प्रयलंच्या शक्तीत आणि शीघ्र उद्योग करण्यात क्षणभरही 
कमी पडत नाही तो अंधाराचा किंवा अज्ञानाचा प्रभाव न पडल्याने 
चिदाकाशमय अवस्थेतच स्थित असणारा प्रबुद्ध म्टणविला जातो. त्यामुे 
योग्याने स्पंदतत्त्वाचे ज्ञान होण्यासाठी सतत उद्योगशीरु किंवा प्रयलरत 
राहावे असे श्रीगुरूनी सांगितलेले आहे . इति शिवम्‌।।२३-२४-२५।। 

>. 2.2. 


ग्पंदशास्त्र ३०१ 


श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
(कारिका क्रमांक २३ ते २५) 


जाग्रत्‌ वृत्तीमध्ये तुर्यावस्था अंतहित असतानाच्या ^ स्व "भावाची 
प्राप्री करण्यासाठी उपाय किवा उपदेश “यामवस्थां समाल- सम्ब्यं 
एव । ।२३।1'* ““तामाभ्रित्योर्ध्वमागेण ..... 1 ।२४।।'' “तदा 
तस्मिन्महाव्योभि ..... ।।२५॥।*' या तीन कारिकांमधून सांगितला 
आहे. स्वस्वरूपशंकरात्मक चितिशक्तौ मला जे दाखवील व प्रत्यक्षरूप 
होऊन सच्िदानंदघनरूप अशा मला ज्याप्रमाणे जागवीर त्याचप्रमाणे 
मी बाह्यविषयांचा त्याग करून तिच्याशीच समरस होईन, असा दृढ 
निश्चय करून त्या चितिशक्तीचाच आधार घेऊन अलौकिक व अनि 
्वचनीयरूपाने चंद्रसूर्यात्मक मन आणि प्राण इत्यादीना हदयभूमीमध्ये 
मिकूवून त्याचक्षणी सुषुम्णामार्गात ज्यावेव्ेस शांत होतो त्याचवेकेस 
समग्र ब्रह्मांडरूप विषयांना टाकृन महाकाशात समस्त ज्ञेय रहित स्थिती 
प्राप्त होऊनही जो योगी प्रय करीत नाही तो योगी त्याचा “स्व "भाव 
योग्य रीतीने अभिव्यक्त न आल्याने मृढच होतो. जो प्रयलात शैथिल्य 
करीत नाही उलट श्रीसद्रुरूच्या उपदेशाप्रमाणे सतत उद्योग (साधन) 
करीत राहतो तो प्रबुद्ध होऊन सर्वं दुष्ट आवरणांनी रहित होतो, अनावृत 
होतो .।।२३।।२४।।२५।। 

अशा प्रकारे श्रीमहामाहे श्चवराचार्यक्षेमराजांनी रचलेल्या स्पंद- 
निर्णयातील स्वरूपस्पंद नावाचा पहिला निष्यंद संपला. ।।१।। 

रै मै तैद रैर तैद 
तदाक्रम्य बलं मन्त्राः सर्व॑न्नबलशालिनः। 
प्रवर्तन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनाम्‌। ।२६।। 

अन्वयाथं :- 

तद्‌ बलम्‌ - त्या स्पंद तत्त्वाचे बल जे चिद्रूप, आक्रम्य - आश्रय 
करून, त्याच्या अधिष्ठानावर, मन्त्राः ~ मंत्र वा त्यांच्या अधिष्ठात्री 
देवता, सर्वज्ञ-बल-शालिनः - महे श्चवराची - सर्वज्ञता तृप्ती, अप्रतिहत 
स्वातंत्र्य - इत्यादि जी सामर्थ्ये आहेत त्यांनी सुसंपन्न - सुशोभित 
होऊन, देहिनाम्‌ - शरीर धारण करणाव्या जीवांच्या, करणानीव - 
इद्रियांप्रमाणेच, अधिकाराय - मंत्राचे अनुग्रह, निग्रह, रोगनिवारण इत्यादि 





श मरं 
~ क व कि 





२०२ निष्यंदढ दुसरा 





जे अधिकार वा कार्ये आहेत, प्रवर्तन्ते - प्रवृत्त होतात. ।।२६।। 

अर्थं :- प्रत्येक प्रकारचे मंत्र त्या स्पंदरूप आत्मबव्ठाशी तादाम्य 
प्राप्त केल्याने सर्वज्ञता, तृप्ती, अनादिबोध, अप्रतिहत स्वातंत्यशक्तौचा 
अडथकारयहित प्रसार आणि विश्चरूपामध्ये विकसित असलेले अनंत 
शर्तीचे पेश्वर्य या सहा प्रकारच्या माहे श्वर बलांना प्राप्त करून घेऊन 
शोभित होऊ लागतात. अशा परिस्थितीत कोणतेही मनोवांछित कार्य 
अधिकारपूर्वक सिद्ध करण्यासाठी हे मंत्र जितक्या सहजपणे प्रवृत्त 
होतात तितक्या सहजपणे शरीरधारीची इद्रिये केवकछ संकल्पानेच आपापली 
कार्य सिद्ध करीत असतात. ।।२६।। 

32. 

श्रीउत्पलाचार्यं प्रदीपिका :- 

आराध्य देवतांचे जे जे वाचक मंत्र असतात ते ते परमेश्चराच्या 
अनन्य सर्वकर्तृत्व वगैरे साधारण गुणांनी युक्त व श्रीपरमशिवरूपच 
असतात. देवता ही श्रीपरमशिवरूप आहे अशी जागृतौ ठेवून जप 
केला तरच तो मंत्र इष्ट कार्य करण्याला समर्थ होतो. त्या मंत्राने जर 
उत्पत्ती व विनाश हे धर्मयुक्त वर्गं नुसते मानण्यात आले तर त्याच्या 
हातून काहीसुद्धा व्हावयाचे नाही. पण देवता ही श्रीपरमशिवरूप आहे 
अशा प्रकारची जागृती ठेवून जर जप केला तर ते मंत्र विष उतरणे, 
आकर्षण करणे वगैरे इष्ट कार्यसाधक होतात. असा प्रत्येक मंत्र श्रीपरम- 
शिवांच्या सामर्थ्यानि युक्त आहे. मग वाटेल त्या मंत्राने वाटेल ते का 
होऊ शकत नाही ? निरनिराव्छ्या मंत्रांना परिकल्पित असे नियतीचे 
बंधन घालून दिले आहे. त्यामुठे त्या त्या कारणापुरतेच ते ते मंत्र पूर्ण 
बलवान होऊ शकतात. निरनिराव्टी इद्रिये प्रामुख्याने श्रीपरमशिवांच्या 
सामथ्यनि आपापल्या विषयाचे ग्रहण करू शकतात. तेथे नियतीचे बंधन 
आहे. एेकण्याचे काम करणे हे कानाचे कार्य आहे. मात्र जवच्छचेच शब्द 
एकण्याचे कार्य कान करू शकतात. परंतु श्रीपरमशिवांच्या साम्यानि 
जेव्हा दिव्य श्रवणाचे सामर्थ्यं प्राप्त होते तेव्हा इतरांना न एक्‌ येणार 
असे शब्द सिद्धपुरुष एक्‌ शकतात. कान पाहण्याचे काम मात्र करू 
शकत नाहीत. त्यामुढे इद्रियवर्गाप्रमाणे सर्वज्ञत्वाचे बल असणारे मंत्र 
नियत कार्यच करू शकतात. सर्वं मंत्र श्रीपरमशिवरूप आहेत अशी 


स्पंढशास्र २०३ 
ध. 


व निर्विकार स्वरूप बनले म्हणजे त्यांचे जै श्रेष्ठ आदि कारण 
आहे त्याच्याशी ते एेक्यता पावतात 

मत्रामध्ये बीज, पिंड, पद्‌ आणि ताम या चार गोष्टी मुख्य असतात 

मनन व त्राण हा मंत्रांचा धर्म आहे. निरावरण चिच्छक्तीचा उल्लास 


गहतात; कारण सत्यसंकल्प चिच्छक्तीच्या बलाचा स्पशं न आाल्याने हे 
मत्र केवट वर्णमात्र अर्थात्‌ जड अक्षरेच राहतात " 

` हंस-पारमेश्वर'” या ग्र॑थात असे म्हटले आहे की, "केवर वर्णरूप 
मत्र पशुभावात राहणारे असतात सुषुम्णामार्गात त्यांचा जप-उञ्चारण 
केल्यावर ते पशुपती होतात ” खरे पाहिले तर सिद्धमार्गातच मंत्रांची 
सकलता आहे. “तत्वरक्षाविधान" या रथात या संबंधी असे म्हटलें 
आहे की, “आत्मसंवित्‌ किंवा १मपदात मत्राचा प्रयोग करू नये; कारण 
तो शक्तौ व क्रियारहित असतो शक्तीच्या विषयातच मंत्राचा प्रयोग केला 
पाहिजे. तोच जप सफल होतो “ ्रीवेहायसी " या ग्रंयामध्ये असे म्हटले 
आहे कौ, “ संधिस्थलात म्हणजं सुषुम्णेमध्ये नादोर््वध्वनीने बोधित जप 
केला पाहिजे. ज्याप्रमाणे दोन्यात मणी गुंफलेले असतात त्याप्रमाणे शक्तीच्या 
उभ्या-आडव्या धाग्यांनी बनलेल्या मव्राक्षरांचे ध्यान केले पाहिजे ती 
शक्तौ परमाकाशात-सहस्रारात राहते व ती परमामृताने समृद्ध आहे. अशा 





कः ` ऋ = 5 य के 


ऽ ` ` 
ॐ 
क्क 


क जे) 
 । 


४ र न ~ चथ 








३०४ निःष्यंद दुसरा 





पद्धतीने जप केल्यावर मंत्र आपले स्वरूप प्रकट करतो. तो आपल्या 
स्वतःला ्ाकून ठेव शकत नाही." “ श्रीकालपरा'” या प्र॑थात असे वचन 
आहे की, “शब्द नादात्मक आहेत. त्यामुके त्यांच्या बरोबर प्रत्यय व 
संवित्‌ राहून ते वाढत राहतात. मंत्रबोधाच्या स्वरूपात राहणारी संवित्‌ 
अभित्र असते, त्यामुके ती साधकाला आत्मबोध करून देते." “ संकर्षणसूत्र" 
या ग्र॑यात असे वचन आहे की, “चिद्रूपता स्वात्मैकनिष्ठ आहे. भाव व 
अभाव त्यांच्या निरनिराव्छ्या दशा व सजावट आहे. ते स्वसंवेदन संवेद्य 
आहे व चिद्रूप प्रकृतीचा विषयही तेच आहे. तेच मंत्राचे प्रत्ययात्मक 
कारण आहे. मंत्र बाहेर व आत वर्णरूपाने प्रकट होतात. ते शाश्चत 
पदरूप होतात. ते मनुष्याच्या हातापायासारखे आहेत. ते सामर्थ्यसंपत्न 
ञ्ाले की, कोणत्याही काठात सिद्ध होतात." जेव्हा शुद्ध बोधात्मक 
रूपाचा आत व बाहेर दोन्ही ठिकाणी उदय होतो तेव्हा मंत्राचा एकवेक्ा 
सुद्धा जप केला तरौ एक लाख वेका जप केल्यासारखे आहे. " जयसंहिता " 
या म्र॑थात असे म्हटले आहे की, “आत व बाहेर अशा दोन्दी ठिकाणी 
एकाच म॑त्रनाथाचा उदय होऊन ते एक होतात तेव्हा तो जप एक लाखापेक्षा 
अधिक ्ञाला असे समजले पाहिजे." 

या ठिकाणी प्रसंगवशात्‌ मंत्रशक्तीचे विवेचन आले त्याचा उदय 
सांगितला. पुढील श्छोकात त्याचा विलय सांगितला आहे. ।।२६।। 

कारिका क्रमांक २६ ची श्रीरामकंठाचार्य विवृती, श्रीभटूकल्लट 
वृत्ती, श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका व श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी 
टीका कारिका क्रमांक २७ बरोबर दिरी आहे. 


तैद तैद अ तैल तह 
तत्रैव संप्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्जनाः । 
सहाराधकचित्तेन तेन ते शिवधमिणः । 1२७1 

अन्वयार्थं :- 

(हे मंत्र) निरञ्जनाः ~ मायेच्या काजव्टीपासून अलिप्त, सांसारिक 
भोगसिद्धीपासून निवृत्त आलेले, शान्तरूपाः - शुद्ध संविद्रूप अथवा 
शांतरूप होऊन श्रीक्षेमराज मतेः निरञ्जनाः - आपापली कर्तव्ये 
अधिकारपरत्वे पार पाडून अधिकार निवृत्त होऊन, शान्तरूपाः - 
ज्यांचे विशिष्ट दे बतास्वरूप समाप्त आले आहे) असे हे, मंत्र, 


"म म या जाः ~ येया 


स्यद्शस्तर अ ३०५ 





आराधकचित्तेन सह - भक्ताच्या अथवा आराधना करणाव्याच्या चित्तासह 
तत्रैव - त्याच ठिकाणी सामान्य स्पंदरूप चिदाकाशात किवा स्पंदतत्त्वात- 
श्रीक्षेमराज), संप्रलीयन्ते - विलीन होतात, तेन - त्या कारणामुच्टे, एते 
- हे सर्वं मंत्र, शिवधर्मिणः ~ शिवस्वरूप आहेत ।। २७।। 

अर्थं :- दुसरीकडे हे मंत्र मायेच्या काजव्ठोपासून अलिप्त होऊन, 
संसारातील भोगसिद्धीपासून निवृत्त होऊन. शुद्ध संविद्रूप किवा शांतरूप 
अर्थात्‌ ज्यांचे विशिष्ट देवतास्वरूप समाप्त ्ालेले आहे असे होऊन, 
भक्ताच्या किवा आराधना करणाच्या व्यक्तीच्या चित्तासह त्याच ठिकाणी 
सामान्य स्पंद्रूप चिदाकाशात किंवा स्पंदततत्वात विलीन होतात या 
कारणामुके हे सर्वं मंत्र श्रीशिवस्वरूप आहेत. । ।२७।। 

मैः ॐ मैः ‰ चैः 

श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 

उपरोक्त स्थिती प्राप्त होण्याकरिता साधकाचे चित्तसुद्धा श्रीपरम- 
शिवरूपस्थितीलाच पोहोचलेले असले पाहिजे अशा स्थितीमध्ये मंत्र 
व चित्त यांची उत्पत्ती ब लयदशा नष्ट होऊन परत ते कारणाशी 
म्हणजे श्रीपरमशिवांशी एकरूप होतात. ज्या साधकाची स्थिती अशी 
परमात्मरूप आली आहे त्याने मंत्राची श्रीपरमशिवांशी एेक्यता सिद्ध 
न मंत्रोच्चार केला असता वाटेल ते कार्य करण्यास वाटेल तो मंत्र 
सिद्ध होतो. मंत्र तर राहूनच द्या; परंतु श्रीपरमशिवस्थितीत असणारा 
साधक जे जे वचन ज्या ज्या इच्छेने उच्चारील ते ते वचन मंत्ररूप लनृन 
वाटेल ते कार्य करू शकते. त्यामुदे श्रीपरमशिवांशची एेक्यता असणाय्या 
साधकाने प्रत्येक मंत्र श्रीपरमशिव आहे असे समजून जप करावा म्हणजे 
त्या मत्राला वाटेल ते कार्य करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होते याप्रमाणं प्रत्येक 
पदार्थ, ज्ञान ब वस्तृ श्रीपरमशिवरूपच आहे अशी भावना सतत जागृत 
ठेवा म्हणजे वर वर्णन केलेला प्रकार साधकाला अनुभवाला येईल. 
कोणताही मंत्र श्रीपरमशिवरूपच आहे. याप्रमाणे ध्यानामध्येच म्हणजे 
पृकृम्णनध्यच ध्यान करून जप केला असता बटेल ते का मंत्र करू 
श्केल व त्या साधकाला नियतीचे बंधन राह शकणार नाही. 

अथात्‌ त्या शक्तिमान स्वस्वभावधर्मात हे मंत्र साधकचित्नाच्या ्वृत्ति- 
निवृत्तीच्या निपित्तानें म्हणजे त्याच्या आधारभृत इच्छेने चुन्हा लीन होतात; 

















३०६ निष्यंद दुसरा 





कारण मंत्र हे स्वस्वभावाचे अनुगामी व शक्तिरूप असतात. हीच गोष्ट 
"“कालपरा '" या ग्र॑थामध्ये सांगितली आहे. श्रेष्ठ अक्षररूप वृक्षात अनेक 
शक्ती आहेत. त्यांचे विवर्त शक्तीच्या रूपात वर्णस्वरूपाने प्रकट होतात. 
मुखाच्या आश्रयाने त्या वर्णाचा स्वीकार केला जातो. त्या शक्ती कृतकृत्य 
असल्यामुढे स्वतः शांत, निरंजन व कालुष्यरहित आहेत. त्या शक्तौ 
निरेजन तत्त्वाने प्रेरित ब भारलेल्या आहेत, श्रीशिव-शंकरात जे धमं 
आहेत तेच मंत्रात असण्याचे हेच कारण आहे. अर्थात्‌ मंत्र सुद्धा सर्वज्ञ 
व सर्वकर्ता आहेत. 

साधकाच्या चित्तात मंत्र लीन होतात. साधकाचा आत्माच श्रीशिव 
आहे हे परण्यासादी हे सांगितले. याचेच संयुक्तिकं विवेचन पुढील 
प्रवाहात केले आहे .।।२७।। 

2.2. 


श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- (कारिका क्रमांक २६ व २७) 

अशा प्रकारे देहादि व्यतिरिक्ततेने जाणवलेले आत्मरूप किवा 
स्वस्वभाव हेच श्रीशंकरांचे रूप किंवा श्रीशिवदशा होय. या श्रीशिव- 
दशेत प्रकट होणारे सामर्थ्यं हे स्वस्वभावविकासातून प्रत्ययास येते. 
त्या अवस्थेतून बाहेर पडलेल्या शब्दांच्या ठिकाणीसुद्धा अमोघमंत्रता 
येते, हेच वरील क्रमांक २६ व २७ या दोन कारिकांनी सांगितले आहे. 

स्पष्टीकरण :- व्यापक अहं भावाच्या भूमिकेवरून प्रबुद्धाची 
स्वाभाविक ज्ञानशक्ती आणि क्रियाशक्ती प्रवृत्त होऊन जेव्हा शब्दरूपाने 
बाहेर पडते तेव्हा उञ्चाराबरोबर ते सामर्थ्यं घेऊनच शब्द बाहेर पडतात. 
या सामर्थ्यातच त्यांची शोभा साठविलेली असते (सर्वज्ञ बलशालिनः) व 
अशा प्रकारे प्रगट ालेले वर्णसन्निवेश आपला नियतं अधिकार परिणामरूपाने 
प्रकरी करतात. ही सामान्यस्पंदरूप स्वस्वभावात्मकशक्तो एकरूपच 


असली तरी त्या त्या वर्णसन्निवेशानुसार इष्ट परिणाम घडविते. याला 


कारिकाकारांनी इद्वियवृत्तीचा दृष्टान्त दिला आहे. एकाच शक्ति -संस्पर्शाने 
करणे म्हणजे इद्विये प्रवृत्त ्आालौ तरी आपापल्या नियत रूपाप्रमाणेच 
त्यांची वृत्ती असते. तद्रत्‌ हेही आहे. आराधक जेव्हा ह्या मंत्राचा उच्चार 
करतो त्यावेक्री तो केबढ वाचक वर्णाचाच उच्चार करताना दिसला तरी 
ते मंत्र आपल्या वाचकवर्णरूप व वाच्यार्थ्यरूप उपाधीतून निष्क्रांत होतात 


स्पदशास््र य 
(०: 


(निरञ्जनाः) व शांत रूपाने, आराधकाच्या उपाधिविरहित स्वभावभूत 
चित्ताला बरोबर घेऊनच, पुन्हा मूल स्वस्वभावातच लीन होतात. तेव्हा हे 
मत्रसुद्धा श्रीशिवधर्मानि म्हणजे स्वस्वभावानेच युक्त आहेत. केवठ्छ मंत्रच 
नव्टेत तर व्यापक अहंप्रत्ययाच्या भूमिकेवरून प्रबुद्ध जे जे वचन उच्चारतो 
त्या त्या वचनात अशीच अमोघमंत्रता येते.१।।२६-२७।। 

९) टीप :- १) श्रीरुद्रशक्तीचा समावेश इ्ञाला म्हणजे त्या शक्तीचा 
विकास पुढील क्रमाने होतो, भक्तो -मंत्रसिद्धी-ततत्ववशित्व-कृतकृत्यता- 
कवित्व-सर्वशास्त्रज्ञातृत्व. (पाहा - श्री अभिनवगुप्त, “तंत्रालोक ", 
१३,२१५) 


नैह ह तै ओह त 


सहजविद्योदय नामक दुसरा निष्यंद 

श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 

येथपर्यतच्या प्रकरणामध्ये ग्र॑थकाराने अनेक युक्तौ आणि उपपत्तौ 
याच्या द्वारा हे तथ्य निर्धारित केलेले आहे कौ, विश्वाच्या कणा- 
कणामध्ये चैतन्यमयी स्पंदशक्ती सामान्यरूपामध्ये अनुस्यूत आहे अर्थात्‌ 
अखंड गुंफलेली आहे. योगिलोक हे पूवीं वर्णिलेल्या विकल्पसंस्काराच्या 
द्वारा आपल्या संबेदनाला अर्थात्‌ चेतनेला निर्मठ अर्थात्‌ मलरहित 
किवा शुद्ध बनवून आपल्याच हदयमंडलामध्ये या शाक्त भूमिकेची 
अनुभूती प्राप्त करून घेत असतात, फलस्वरूप योगिजन हे पशुभावाच्या 
संकुचित सीमांना ओलांडन असीम अर्थात्‌ अमर्यादित विश्वात्मभावामध्ये 
लय पावत असतात, 

ता या प्रकरणाच्या अर्थात्‌ दुसन्या निष्यंदाच्या सूत्रामध्ये 
आध्यात्मिक साधनेच्या आधारावर विकल्प संस्काराच्या प्रक्रियेचा निरंतर 
किवा सतत अभ्यास केला असता प्रबद्ध योग्यांच्या हदयामध्ये “सहज- 
विद्येचा” उदय होत असतो, या रहस्याचे उद्धाटन करणार आहेत, 
शुद्ध विकल्प अथवा “अहं "" विमर्शात्मक अर्थात्‌ ज्ञानात्मकं स्वरूपाची 
यथार्थ अनुभूती हे या सहजविद्येचे स्वरूप आहे. निर्मम हदयामध्ये 
शुद्धविद्येचा प्रकाश पसरला असता योग्याला वास्तविक स्वरूपाचा 
परिचय प्राप्त होत असतो. योग्याला संत्राच्या वौर्याचा अर्थात्‌ सामर्थ्याचा 
अनुभव येत असतो आणि तो योगी प्रबुद्ध अवस्थेतून बाहेर पड्न 








३०८ निष्यंद दुसरा 





सुप्रबुद्ध अवस्थेमध्ये प्रविष्ट होत असतो. 
मंत्र आणि मंत्रवीरयं 
| या संबंधामध्ये आता सूत्रकार क्रमांक २६ ब २७ या वरील दोन 
| | सूत्रांमध्ये या तथ्याचे प्रतिपादन करीत आहेत की, सिद्ध योग्याच्या 
॑ वाणीमध्ये होणाच्या आत्मबलाच्या संचारामुढे या योग्याच्या द्वारा उच्नारले 
| गेलेले मंत्र हे कागदाच्या पानावर लिहिलेल्या सामान्य वर्णाप्रमाणे न 
| | राहता अमोघ वीर्य किंवा शक्ती किंवा तेज बनत असतात. या योग्यामध्ये 
| योग्याच्या रुचीनुसार भोगरूप किवा मोक्षरूप फलांना प्राप्त करून 
| घेण्याची क्षमता निश्चित बनत असते. 
| सूत्र क्रमांक २६ वत्ती :- सर्वं मंत्र हे आवरणहीन चिद्रूपतेबरोबर 
| एकाकार आले असता सर्वज्ञता इत्यादि श्रीमहे श्वर बव्डाला प्राप्त करून 
| घेऊन श्लाघ्य अर्थात्‌ पूज्य बनत असतात आणि शरीरधारी जीवाच्या 
इद्ियाप्रमाणे आपल्या अनुग्रह आदि अधिकाराच्या कामांकड प्रवृत्त 
होत असतात. आत्मबव्ठाचा स्पर्श प्राप्त केल्याशिवाय मंत्र एखाद्या 
| दुसय्या प्रकारच्या आकारविशेषांच्या अर्थात्‌ अक्षर आणि मात्रा (एखाद्या 
| पुस्तकादि मध्ये अंकित) यांच्या केवर विशेष रचनेच्या द्वारा कोणतेही 
| कार्य सिद्ध करू शकत नाहीत. ।।२६।। 
९) टीप :- सर्वज्ञता, तृप्ती, अनादि-बोध, अप्रतिहत-स्वातंन्य, 
शक्तीचा निर्बाध प्रसार व विश्वरूपात विकसित केल्या अनंत शरक्तौचे 
एश्वर्य असे सहा प्रकारचे माहेश्चरबल आहे. 
सूत्र क्रमांक २७ वृत्ती :- हेच मंत्र संसारातील भोगाच्या सिद्धीपासून 
निवृत्त ह्येतात ब मायेच्या उपरागाने अर्थात्‌ मायेच्या ग्रहणाने रहित होऊन 
शांतरूप बनत असतात. यामुके हे मंत्र साधकाच्या चित्ताबरोबरच स्वभाव 
। ` अर्थात्‌ विशुद्ध चिद्रूपता किंवा दुसन्या शब्दामध्ये सामान्य स्पंदात्मक 
| | शाक्तभूमिकेच्या अमर्यादित अवकाशामध्ये लीन होऊन जातात. प्रत्येक 
प्रकारचा मंत्र हा पशुभावामध्ये पडलेल्या आत्म्याला श्रीशिवभावाशी एकाकार 
बनवीत असतो. हाच प्रत्यक्षात प्रत्येक प्रकारच्या मंत्राचा पार्यतिक अर्थात्‌ 

| | शेवटपर्यतचा तसेच अनौपचारिक स्वभाव आहे. या कारणामुके सवं 
मंत्राना श्रीशिवात्मक अथवा श्रीशिवरूपच म्हटले जाते. 1 ।२७।। 


विवरण :- मंत्र हे भोगरूप आणि मोक्षरूप अशा फठ्छांच्या आधाराने 


स्पंदशास्त्र ३०९ 


सांजन आणि निरंजन अशा दोन प्रकारचे आहेत. मंत्रशक्तीच्या सांजनरूपाला 
संसारातील भोगरूप फठ्छांना प्राप्त करण्याच्या अर्थान प्रयोगात आणले 
जाते. अनेक साधक हे स्वतःमध्ये मंत्रवीर्याला अर्थात्‌ मंत्रशक्तौला विकसित 
करून घेतल्यावर त्या मंत्रशक्तीच्या द्रारा दैनंदिन जीवव्यवहाराशी संबंध 
असणाय्या कार्याची सिद्धी करून घेऊ लागतात. उदाहरणार्थं हे साधक 
एखाद्या व्यक्तीवर अनुग्रह, एखाद्यावर निग्रह, एखाद्या व्यक्तौचे रोगनिवारण, 
एखाद्या व्यक्तौचे मारण इत्यादि कनिष्ठ कोटीच्या लक्ष्यांना पूर्णं करण्यामागे 
लागतात. असे मंत्र मायीय उपरागाच्या अर्थात्‌ मोहाच्या किवा आसक्तद्रारा 
रंगल्यामुढे या मंत्रांना ““सांजन-मंत्र'” असे म्हणतात. 

निरंजन मंत्रशक्तीला केवठ् आपल्यामध्येच श्रीशिवतत््वाच्या 
अभिव्यक्तीसाटी प्रयोगात आणले जात असते. अशा प्रकारच्या मंत्रांवर 
कोणत्याही प्रकारचा मायीय रंग चढलेला नसतो. यामुके या मंत्रांना 
““निरंजन-मंत्र'” असे म्हणतात. मंत्र हा निरंजन आहे कौ सांजन? ही 
गोष्ट मंत्रशक्तीच्या अनुभवी साधकांच्या आवडीवर किवा मनोभूमिकेवर 
अवबलंबून आहे. मंत्राच्या प्रयोगानुसार त्याचा प्रकार ठरत असतो. 

सूत्र क्रमांक २६ व २७ यामध्ये ज्या लोकांच्या विचारामध्ये म॑त्रशक्तोच्या 
गोष्टी या थोतांड अथवा आजच्या शब्दकोषातील “शोषण” याशिवाय 
अन्य काहीही नाही अशा लोकांचे तोंड बंद करण्याचा प्रय केला आहे. 
सूत्रकाराच्या विचारानुसार असे लोक मंत्र आणि मंत्रवीर्य यांचे खरे स्वरूप 
समजून घेण्यात चूक करीत असतात. सामान्य रूपामध्ये “लिपिस्थितस्तु 
यो मन्त्रो निवीर्यः सोऽत्र कल्पितः। । तंत्रालोक ४.६६।।' अथात्‌ 
नुसत्या लिपीमध्ये लिहिलेला मंत्र निर्वीयं असतो. मंत्र शब्दान “पुस्तकाच्या 
कागदावर अंकित असलेल्या अर्थात्‌ लिहिलेल्या अनेक प्रकारच्या वर्णरचना” 
असा अर्थ अभिप्रेत आहे. परंतु हे पूर्णपणे चुकौचे आहे; कारण यामध्ये 
कोणतेही बल असत नाही. प्रत्यक्षात उच्चतर भूमिकेवर असलेल्या त्या 
निर्म तसेच विकल्पहीन संवेदनाला अर्थात्‌ चेतनेला मंत्र असे म्हणतात. 
या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्रविमशिनी " या टीकाग्रंयात असे म्हटले आहे को 
- मन्त्रदेवताविमर्शपरत्वेन प्राप्ततत्सामरस्यम्‌ आराधकचित्तमेव मन्त्रः, न 
तु विचित्रवर्णसंघटूनामात्रम्‌ ..... । ।२.९।। 

याचा अर्थं असा आहे की, मंत्रदेवतेशी विचारपूर्वक समरस होणारे 
आराधकाचे चित्तच मंत्र होय. वेगवेगले वर्णसमृह म्हणजे मंत्र न्दे. 








३१० निष्यंद दुसरा 





|| मंत्राच्या द्रारा योगिजनांना आपल्या पंचमहाभृतांपासून उत्पन्न ्ालेल्या 
|| शरीरामध्ये लपलेल्या अमोघ आणि असीम आत्मशक्तौची अनुभूती येत 
| असते. फलतः सामान्यातील सामान्य मंत्र हा आत्मशक्तीसह योग्य रीतीच्या 
| उच्चारणामुके महान्‌ प्रभाव निर्माण करू शकतो. अन्यथा नाही. 
||| सूत्रकाराच्या वरील अभिप्रायाला चांगल्या रीतीने समजून घेण्यासाठी 
| | मंत्रशक्तीशी संबंध ठेवण्याच्या खालील अनेक गोष्टी ध्यानात ठेवणे 
| आवश्यक आहे. 
| मंत्राचे स्वरूप :- “ श्रीशिवसूत्र” या ग्र॑ंथात मंत्राचे स्वरूप कथन 
|| करताना “ श्रीशिवसूत्रविमशिनी'' या टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे कौ, 
| | “मनु अवबोधने, '" “तृ पालने '" इत्येताभ्यां निरुक्ततया निर्वचनी- 
यत्वेन निर्णीततया उच्यते ।।२.९।।" मंत्र हा शब्द अवबोधनार्थकं 
“मनु " आणि पालनार्थक “तृ " या दोन धातुंच्या संयोगाने बनलेला आहे. 
या आधारावर मंत्राचा सरव संबंध केवट लिपिबद्ध वर्णरचनेपेक्षा वर 
उदून अंतःकरणातील संवेदनाशी जोडला जात असतो. आपल्यामधील 
संवेदन शक्तीमुठे मानव सामान्य स्पंदात्मक स्वरूपाचे आंतररूपामध्ये 
| मनन करून आपल्या आत्म्याच्या पशुतेच्या संकुचित स्तरापासून बरेच 
| वर उटठण्याच्या रूपामध्ये त्याचे पालन करू शकतो. शैवशब्दामध्ये 
| संवेदनालाच “चित्त” असे म्हणतात. चित्ताच्या साहाय्यानेच सामान्य 
| व्यवहारापासून ते परमतत्त्वाच्या स्वरूपाचे ज्ञान साधकाला होऊ शकते. 
| प्रथम ही गोष्ट समजाविलेली आहे कौ, संवेदन, चित्त, मंत्र आणि विमर्शं 





| यांचे स्वरूप अंतःकरणातील आत्मस्फुरणेव्यतिरिक्त अन्य काहीही नाही. 
हे सर्वं शब्द पर्यायवाची असल्यामुढे एकाच आत्मस्पंदनाचे किंवा 

आत्मस्फुरणाचे द्योतक आहेत. 
या दृष्टीने शैव दार्शनिकांचा विचार मांडताना ““इश्वरप्रत्यभिज्ञा- 
|| विमशिनी"" या टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे कौ, “हदयं च नाम 
प्रतिष्ठास्थानमुच्यते, तच्च उक्तनीत्या जडानां चेतनं, तस्यापि 
प्रकाशात्मत्वं, तस्यापि विमर्शंशक्तिः इति विश्वस्य परमे पदे तिष्ठतो 
विश्रान्तस्य इदमेव हदयं विमर्शरूपं परमन्त्रात्मकं तत्र तत्र अभिधीयते 
।।१.५.९४।। याचा अर्थ असा आहे कौ, हदयाला प्रतिष्ठान असे म्हणतात. 
ते स्थान जड आणि चेतन या दोघांचेही आहे . त्यालाही प्रकाशात्मकता 
| | आहे. हदयाची विचारशक्ती विश्वाच्या परमपदामध्ये विश्रांतिस्थानरूप आहे 


स्पंदशस्र ` ३११ 
आणि हे विश्रांतिस्थान विमर्शरूप पर मंत्रात्मक आहे. हे विश्रांतिस्थानच 
त्या त्या ठिकाणी कथन केले आहे. विमर्शं किवा आत्मस्पंदना हेच प्रत्येक 
भावाचे हदय आहे; कारण सवं भाव येथुनच बाहेर पड्न किवा यामधून 
बाहेर निघून अंततोगत्वा अर्थात्‌ सर्वात शेवटी याच आत्मस्पंदनेमध्ये 
विश्रांतीही प्राप्त करून घेत असतात. श्रीमद्‌ अभिनवगुप्तपादाचार्य यांच्या 
कथनानुसार जडाचे हदय चेतन, चेतनाचे हदय प्रकाश आणि प्रकाशाचे 
सार विमर्शं किवा ज्ञान आहे. विमर्शात्मक अर्थात्‌ ज्ञानात्मक किंवा 
विचारात्मक आत्मस्फुरणा अर्थात्‌ आत्मस्पंदना हाच परमंत्र अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ 
मंत्र आहे. “ अहंविमर्श " अर्थात्‌ आत्मज्ञान हे या सर्वश्रेष्ठ मंत्राचे खरे 
स्वरूप आहे. 

आतापर्यत हौ गोष्ट स्पष्ट ली कौ, “मन्त्रश्चविमर्शनात्मा ।। 
इईश्वरप्रत्यभिज्ञाविम्शिनी १.५.१४ ।।'" अर्थात्‌ मंत्र हे विमर्शरूप अर्थात्‌ 
ज्ञानरूप असतात. अहंविमशं अर्थात्‌ आत्मज्ञान हे मंत्राचे खरे स्वरूप 
आहे. विमर्शं अर्थात्‌ विचार किवा ज्ञान हा कोणत्या रूपामध्ये कार्यनिरत 
होतो हे पाहणे आवश्यक आहे. “शब्दना " किवा “ अभिलाप” हे कोणत्याही 
भूमिकेवर अवस्थित असलेल्या विमर्शाचे किंवा विचाराचे किंवा ज्ञानाचे 
खरे रूप आहे. शब्दविरहित विमर्शाच्या किंवा विचाराच्या अस्तित्त्वाची 
कल्पनाही केलौ जाऊ शकत नाहौ. उच्चतम भृमिकेवर स्थित असलेल्या 
विमर्शात्मक किवा विचारात्मक किंवा ज्ञानात्मक स्पंदनाला किंवा स्फुरणाला 
शास्त्रीय शब्दामध्ये “परावाणी '' किवा सर्वश्रेष्ठ वाणी असे म्हणतात. ही 
परावाणी किवा आंतरशब्द हा एक स्पंदनामयी अर्थात्‌ स्फुरण पावणारा 
शब्द असून त्याच्यामध्ये अनंत तसेच अतक्यं स्थुल वाचक आणि 
वाच्यरूप शब्दसमूह मोराच्या अंडरसाच्या न्यायाने केवठ स्फुरणा या 
रूपातच स्थित आहेत. या भूमिकेमध्ये शब्दामध्ये कोणताही स्थूल 
वाच्यवाचकरूप विभाग नसल्यामुढे हा शब्द बीजरूप अर्थात्‌ अहंरूपच 
आहे. सर्व मंत्र हे मुखात परावाणीरूपच आहेत. 

परावाणौ ही एक सामान्य स्पंद असून या स्पंदनेचे स्वरूप अगतिमय 
गती असे आहे आणि ही स्पंदना किंवा हे स्फुरण अचल आत्म्यामध्ये 
चलत्तेचा आभास करवीत असते. ही चलत्ता अर्थात्‌ गती हीच परमेश्वराची 
ज्ञान-क्रियात्मक विमर्शना अर्थात्‌ विचार किवा ज्ञान आहे. या दृष्टीने 
““इईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी '' या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ, “एषैव 








३१२ निष्यंढ दुसरा 


च किञ्चिद्रूपता यत्‌ अचलमपि चलनाभासते ।।९.५.१४ 1" याचा 
अर्थं असा आहे कौ, हेच किचित्‌ स्फुरण आहे. ते अचल असून चल 
भासते. 

पराशब्द किवा परावाणी बहिर्मुख प्रसाराच्या, प्रक्रियेमध्ये पश्यंती 
आणि मध्यमा अवस्थामधून प्रसृत होत आणि उत्तरोत्तर स्थुल होत होत 
वैखरी वाणौचे रूप धारण करीत असते. हा पराशब्द किंवा परावाणी 
"अ" पासून “क्ष " पर्यत मातृका किवा “न " पासून “फ " पर्यत मालिनीच्या 
रूपामध्ये विकसित होत असते. (टीप :- संस्कृत वर्णमालेचा “अ 
पासून “क्ष " पर्यतचा क्रम हा आजही प्रचलित आहे. या क्रमाला शास्त्रीय 
शब्दामध्ये “मातृका " किवा “पूर्वमालिनी " असे म्हणतात. “ स्वच्छदतंत्र '” 
या ग्रंधामध्ये याच क्रमाचा स्वीकार केलेला आहे. याउलट “मालिनी- 
विजयोत्तरतंत्र '" या ग्र॑थामध्ये व्णमालेला “न " पासून “फ " पर्यत दुसव्या 
क्रमातही ठेवलेले आहे. या वर्णमालेचे शास्त्रीय नाव “मालिनी " आहे. हा 
क्रम पुढीलप्रमाणे आहे, न, ऋ, ऋ, लृ, ट, थ, च, घ, ई, ण, उ, ऊ, ब, 
क,ख,ग,घ,ङ,इ्‌,अ,व,भ,य,ड,ढ,ठ,इ्ज,ज,र,ट,प, छ, 
ल, आ, स, अः, ह,ष,क्ष,भ,श,अं,न,ए.षे,ओ,ओ,द,फ.) या 
टृष्टीने पाहिले असता अनेक शास्त्रामध्ये लिहिले गेलेले केव विशिष्ट 
वर्णं हे रचनात्मक मंत्रच नाही तर प्रत्येक शब्द वर्ण, मात्रा अर्थात्‌ मुखाने 
उच्चारल्या जाणाव्या प्रत्येक ध्वनीला “ मंत्र” असे म्हणतात. या वैखरीरूप 
स्थूल ध्वनीच्या पृष्ठभूमीमध्येही तो आंतरविमर्शच अर्थात्‌ आंतरज्ञान 
कार्यनिरत होत असते. हेच कारण आहे की, सामान्य सांसारिक आदान- 
प्रदानामध्येही अर्थात्‌ देवाण-घेवाणीमध्ये मुखाने उच्ारिलेले ध्वनी विचित्र 
प्रकारच्या प्रभावांना उत्पन्न करू शकतात. ही गोष्ट स्पष्ट आहे कौ, जेव्टा 
केवक् स्पंदशक्तोचाच विकास आाल्यामुके सामान्यातील सामान्य वर्णामध्ये 
कधी कधी कल्पनातीत गोधर उत्पन्न करण्याची क्षमता असते तर मंत्रामध्ये 
अशी शक्तौ का असणार नाही ? या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्रविम्शिनी'' या 
ग्र॑थामध्ये “ तत्रसद्धाव'' या ग्र॑थातील वचन उद्धत करताना असे म्हटले 
आहे को- 

"सवं वर्णात्मका मन्त्रास्ते च शक्तयात्मकाः प्रिये । ।२.३।1'' 

याचा अर्थं असा आहे कौ, प्रत्यक्षात सर्वं वर्णं पररूप अर्थात्‌ श्रीशिवरूप 
असून त्या वर्णापासून बनलेले मंत्र हे शक्तिरूप आहेत. 


स्पंदशास्त्र ३१३ 


तंत्रशास्त्रामध्ये अनेक प्रकारच्या मंत्रांचा उद्ेख मिक्तो. याबरोबर 
तेथे या मंत्रापासून विशेष प्रभाव उत्पन्न करण्यासाठी मंत्रांचे उच्चारण, 
जपाच्या विशेष पद्धती आणि जपाला अनुकूल असलेले विशेष वातावरण 
तसेच देश-काल यांची समग्र माहिती दिलेली आहे. अनुभवी श्रौगुरूचे 
म्टणणे असे आहे की, शास्त्रामध्ये बणिलेल्या नियमांचे जसेच्या तसे 
पालन करीत मंत्रचा अभ्यास केल्यास ते मंत्र मनोवांछित प्रभाव 
उत्पन्न करीत असतात. यात अट इतकौच आहे कौ, मंत्रशक्तौचा प्रयोग 
करण्याआधी साधकाला आत्पशक्तीची अनुभूती येणे आवश्यक आहे. 

या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्रविमर्शिनी '" या टीकाग्रंथामध्ये “ तत्रसद्धाव"' 
या ग्रंथातीक वचन उद्धत करताना असे म्हटले आहे को - 

मन्त्राणां जीवभूता तु या स्मृता शक्तिरव्यया। 
तया हीना वरारोहे, निष्फलाः शरदभ्रवत्‌। ।२.९।। 

याचा अर्थं असा आहे की, मंत्राची प्राणभूत अशी जी पूर्णं “ अहं " 
विचाररूप संविच्छक्तौ आहे ती शाश्चत आहे. हे सुंदरी ! या संविच्छक्तौ- 
वाचून मंत्राला शारदीय मेघाप्रमाणे निष्फक्त्व असते. 

मंत्रामध्ये स्पंदात्मक बट स्वभावानेच अंतर्निहित आलेले असते. 
मात्र पशुच्या म्हणजे जीवाच्या चित्ताच्या निर्मठतेवर दूषित विकल्पांचे 
आवरण तयार लेले असते एवदी एकच गोष्ट येथे कमी असते किवा 
त्याची त्रुटी असते. यामुके या पशुना आपल्या शक्तौची ओढख नसते. 
आत्मब्राच्या विस्मृतीच्या अवस्थेमध्ये मंत्राचे वीर्यहीन किवा शक्तिहीन 
होणे स्वाभाविक आहे आणि पुनःपुन्हा अनेक वेव्या उच्चारण करूनही शरदऋतूतील 
ढगाप्रमाणे या मंत्रापासून कोणतेही अभीष्ट फट प्राप्त होऊ शकत नाही. 

““तस्यानुसन्धानम्‌ ..... मन्त्रवीर्यस्यानुभवः । । श्रीशिवसूत्रविमशिनी 
१.२२।। यावरून स्वरूपाच्या स्पंदमयतेचे सतत अनुसंधान करण्याच्या 
भगीरथ प्रयत्नामुके योग्यांना मंत्रशक्तीचा अनुभव येत असतो. अन्यथा 
योग्यांना मंत्रशक्तीचा अनुभव येऊ शकत नाही. “शक्तिः मन्त्रवीयं- 
स्फाररूपा । । श्रीशिवसूत्र २.९ उपक्रमणिका। । ” अर्थात्‌ शक्तो ही मंत्रवीर्याची 
स्फुरणकर््री आहे. यावरून प्रत्यक्षात्‌ स्वरूपाचा विकास हाच आत्मशक्तौचा 
विकास आहे, असे समजणे आवश्यक आहे. “ स्वात्म-रूपतया स्फुरणं 
भवति । । श्रीशिवसूत्रविमर्शिनी १.२२।। यावरून अंतः अनुसंधान परिपक्व 
द्माल्यावर मंत्राच्या केवव्छ उच्नारणानेच अभीष्ट अर्थात्‌ इच्छित परिणाम 








३१४ निःष्यंद दुसरा 


प्राप्त होत असतात; कारण अशा अवस्थेमध्ये मंत्रशक्तौ हौ स्वतःच्या 
आत्मशक्तौमध्ये स्फुरित होत असते. 
अंतःअनुसंधानाची अवस्था प्राप्त करून ५.५ सर्वप्रथम आपल्या 

चित्ताला निर्मक बनविणे ही एक मौलिक आवश्यकता आहे; कारण 
निर्मठ चित्तामध्येच स्वरूपाचा प्रकाशपुंज अखंडरूपामध्ये प्रतिबिवित होत 
असतो. हे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी पूवी व्णिलेली विकल्पसंस्काराची 
युक्ती हाच सरलतम उपाय आहे; कारण या अवस्थेमध्ये अन्य उपायांसाटी 
आवश्यक अशा कठीण शास्त्रीय विधि-विधानांचे पालन करण्याची 
माथेफोड करावी लागत नाही. याआधौ हे सांगितलेले आहे को, उत्सुक 
व्यक्ती ही दैनंदिन आदानप्रदान करीत असतानाही आपल्या मानसिक 
संतुलनावर दृढ नियंत्रण ठेवून हब्यृहव्य्‌ सद्विमर्शाच्या अर्थात्‌ सद्विचाराच्या 
द्रारा चित्तातील कुत्सित अर्थात्‌ दूषित विकल्पांचा बहिष्कार करू शकते 
अर्थात्‌ विकल्प दूर करू शकते. विकल्पांचा संस्कार केल्यामुखे भावना 
निर्मक होतात आणि परिणामतः मनामध्ये स्वयं शुद्धविद्येचा उदय होत 
असतो. मनामध्ये शुद्धविद्येचा स्वर्णिम अर्थात्‌ सुवर्णमय आलोक अर्थात्‌ 
प्रकाश याचा उदय होताच साधकाला मंत्रशक्तीची अनुभूती येत असते. 
या दृष्टीने “तंत्रालोक'' या ग्रंथात असे म्हटके आहे को - 

नियतिप्राणतायोगात्सामग्रीतस्तु यद्यपि । 

सिद्धयो भाववैमल्यं तथापि निखिलोत्तमम्‌। ।३.९९०।। 

उक्तं श्रीसारशास्त्रे च निर्विकल्पो हि सिद्ध्यति । 

क्रिश्यन्ते सविकल्पास्तु कल्पोक्तेऽपि कृते सति ।।९९२।। 

"तदाक्रम्य बलं मन्त्रा'- अयमेवोदयः स्फुटः। 

इत्यादिभिः स्पन्दवाक्यैरेतदेव निरूपितम्‌ । ।९९३।। 

याचा अर्थं असा आहे की, जरी योगामुटे प्राणांचे नियमन आदि 

होत असले तरी सिद्धीसादी भावांची विशुद्धता हीच सर्वात उत्तम गोष्ट 
आहे. ““श्रीसारशास्र'' या ग्र॑थात असेच म्हटले आहे कौ, निविकल्प 
अर्थात्‌ विकल्पांनीरहित असे मंत्र सिद्धिप्रद जातात. योग्य नियमांचे पालन 
करूनही जर ते मंत्र सविकल्प असतील तर ते नष्ट होतात. तदाक्रम्य बलं 
मन्त्राः । (कारिका २६) व ““अयमेवोदयः स्फुटः । (कारिका ३९) या 
स्पंदशास्रातील वचनांनी हेच स्पष्ट केके आहे. 


स्पदशास्त्र ३१५ 


या संबंधामध्ये भगवान्‌ श्रीमद्‌ अभिनवगुप्तपादाचार्यानी आपल्या 
““त॑त्रालोक ” या ग्र॑थामध्ये भावनेच्या स्वच्छतेची अर्थात्‌ निर्मकपणाची 
वारंवार प्रशंसा केलेली आहे . श्रीमद्‌ अभिनवगुप्तपादाचार्यानी या महान्‌ 
ग्रंथामध्ये एका ठिकाणी श्रीमालिनीविजयाच्या प्रमाणवाक्याचा संदर्भ 
देऊन “तदाक्रम्य ....." इत्यादि प्रस्तुत सूत्रांचा असा अर्थ केलेला 
आहे कौ, आत्मोद्धार करण्याच्या दुर्गम अर्थात्‌ चालण्यास अत्यंत 
कठीण अशा मार्गाला पार करण्यासाठी भावनेच्या निर्मठपणापेक्षा 
अधिक कोणतीही साहाय्यक सामग्री उपयोगी बनू शकत नाही. 
फलस्वरूप मंत्रशक्तोचा अनुभव घेण्यासाठी असणारा सरव आणि 
प्रभावी उपाय “विकल्प संस्कार " हाच आहे. 

आता वर ज्या शुद्धविद्येचा उल्लेख केला गेलेला आहे त्याच्या 
संबधामध्ये येथे थोडे स्पष्टीकरण करणे आवश्यक आहे. छत्तीस तत्त्वामध्ये 
ईश्चरतत्त्वाच्या खाली आणि मायातत्त्वाच्या बर असलेल्या तत्त्वाला 
"शुद्धविद्यातत्तव " असे म्हणतात. या प्रकरणामध्ये शुद्धविद्या या शब्दाचा 
अर्थं “शुद्धविमर्शं " असा आहे. शुद्ध विद्येचा उदय होताच योग्याच्या 
हदयामध्ये सर्वज्ञता, सर्वकर्तृता इत्यादि सहा माहेश्वरधर्म हे स्वयं चमकून 
उठतात. शैवशास्त्री लोकांनी प्रस्तुत विद्या शब्दाची व्युत्पत्ती लाभार्थक 
विद्लृ धात्‌, विचारार्थक “विद्‌ " धात्‌ आणि ज्ञानार्थं “विद्‌ " धात्‌ या 
धातुपासून आलेली आहे असे मानून याचे विवरण पुढीलप्रमाणे केलेले 
आहे . (स्वच्छन्दोद्योतः ४.३९५-९६) 

१) विद्या :- (लाभार्थं विद्‌ धातू) विमर्शाची ही उच्लतम भूमिका 
असून हो भूमिका विकसित ्आाल्याने योग्याला सर्वज्ञता इत्यादि श्रीशिवधर्माचा 
सहजपणे लाभ होत असतो. 

२) विद्या :- (विचारार्थक “विद्‌ " धातू) विमर्शाची ही उच्चतम 
भूमिका विकसित ्ाल्यावर योग्यामध्ये अकस्मात्‌ हा विचार उत्पन्न 
होतो को, “ मी अनादिधर्मा आहे अर्थात्‌ माञ्ा धर्म अनादि हा आहे अर्थात्‌ 
स्वातत्यशक्तो हाच माद्या खरा स्वभाव आहे." 

३) विद्या :- (ज्ञानार्थक “विद्‌ " धात्‌) योगिसंवेदनाच्या या अवस्थेला 
पोहोचल्यावर योग्याला असे ज्ञान होते की, प्रत्यक्षात मौ स्वयं शक्तिकेद्र 
श्रीशिव आहे आणि हे संपूर्ण विश्च माञ्याच स्वरूपाची केवठ्छ स्पंदना 
आहे. 





३१६ निष्यंद दुसरा 





संवेदानाच्या या तीव्र अवस्थेला शास्त्रीय शब्दामध्ये “उन्मना ” अवस्था 
असे म्हणतात. 

फलतः सूत्रकाराच्या मतानुसार असा निष्कर्षं निघतो कौ, योग्याचे 
संवेदन परिपक्व आाल्यावर मंत्राचे उच्चारण करताच त्या योग्याचे चित्त, 
मंत्र आणि मंत्रदेवता यांची सघन एकाकारता होत असते. अशा वेव्टी 
मंत्र हा लिहिलेल्या वर्णाची विशेष रचना न राहता एक अशी अमोघ 
शक्ती बनत असतो की, या मंत्रापासुन कोणतेही अभीष्ट फठ अवश्य 
प्राप्तं केले जाऊ शकते. ।।२६ व २७।। 

€ अ तह तह ऋ 
: श्रीक्षेमराज श्रीस्पदनिर्णयटीका प्रस्तावना : 


सहजविद्योदय 

अशा प्रकारे प्रथमनिष्यंदात स्वस्वरूपात्मक, तर्कानी सिद्ध होणारे, 
अभिज्ञानासह निमीलनसमाधीचे ज्ञान करून देणारे हे स्पंदतत्त्व प्रतिपादिले. 
ज्याप्रमाणे सतत त्या स्वरूपाच्या साक्षात्काराने सुप्रबुद्धता पूर्वीच सुचित 
केलेली होती त्याचप्रमाणे आता त्याचेच वैश्चात्म्य + समाधीद्रारा 
तर्कानी निर्णय करण्यासाठी सर्वत्र चिदभेद अर्थात्‌ कः ` अभेद 
व्यक्त करणारा “सहजविद्योदय'” नावाचा हा द्वितीय निष्यंद “तदाक्रम्य ` 
पासून “शिवसद्धावदायिनी '' येथपर्यतच्या सात श्छोकात निरूपित केला 
आहे. 

विश्च हे शद्ध आणि अशुद्ध अशा दोन प्रकारचे आहे. त्यापैको दोन 
श्ोकांमध्ये शुद्ध विश्च मंत्रांच्या स्वरूपाचे असून तेथेच उत्पन्न होऊन व 
मंत्रमय होऊन ते त्या मंत्रामध्येच विश्रांती घेते असे वर्णन केले आहे. 
दुसय्या दोन श्छोकांमध्ये अशुद्ध विश्वही म॑त्रमयच आहे असे सांगितले 
आहे . त्या स्पंदतत्तवाच्या ज्ञानावर अधिरूढ इ्ाेला अर्थात्‌ स्पंदतत्त्वाचे 
ज्ञान ्ालेला मनुष्य जीवन्मुक्त होतो असे पुढच्या श्छोकात सांगितले आहे. 
या तत्वाच्या साक्षात्कारामुकेच साधकांनी इच्छिलेी गोष्ट सिद्ध होते असे 
पुटी दोन शछोकात सांगितठेके आहे. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

^“ यत्र स्थितमिदं कार्य यस्माच्च निर्गतम्‌ । । स्पंदकारिका २।।' 
यामध्ये प्रतिपादिकेल्या शुद्ध मंत्रादिरूपापासूनच सर्वं उत्पत्ती होते, तेथेच 





स्यदशास्त्र ३१७ 


स्थिर होते आणि सर्वं तेथेच छीन होते असे सांगितले. हे प्रथम निष्यंदात 
सांगितरेठेच दृष्टान्त देऊन निरूपित करतात. 

स्पष्टीकरण :- ते स्पंदतत्त्वात्मक बर म्हणजेच प्राणरूप वीर्य यांना 
प्राप्त करून त्याचा अभेदत्वाने आश्रय घेऊन पवित्र, पूजनीय, अनंत 
आणि व्योमव्यापी इत्यादि मंत्र सर्वज्ञ साम्नि श्छाष्यतेने अर्थात्‌ प्रतिष्ठेने 
व जृंभतेने म्हणजे विस्तारपूर्वक किंवा सामथ्यनि अधिकारासाठी देहधाररी मध्ये 
प्रवतित होतात अर्थातच ते सृष्टी, संहार, तिरोधान, अनुग्रह इत्यादि कारये 
करतात. “सव॑ज्ञ " शब्द हा क्रियाप्रधान असून सर्वकर्तृत्वार्दीना चिद्धित 
करतो. ज्याप्रमाणे देहधारीची इद्रिये उपपादन केल्याप्रमाणे त्या सामर्थ्याचा 
आधार घेऊन विषयांच्या प्रकाशनात प्रवतित होतात त्याप्रमाणे निरंजन 
म्हणजेच सवं कृत आणि कृत्य यांच्या मलाच्या अधिकारत्वापासून निवत्त 
आठेले अर्थात्‌ शुद्ध व शांत अशा आत्मस्वरूप स्पंदात्मक बलामध्ये योग्य 
प्रकारच्या अभेदापत्तीने व प्रकर्षानि पुनरावृत्ती न होता लीन होतात म्हणजेच 
आराधक अथात्‌ उपासना करणान्या लोकांच्या ज्ञानासह अधिकार मलरपासून 
मुक्त होतात. यासंबंधी “मालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्रंथात असे म्हटले 
आहे को - 

अनुगृह्याणुसङ्गातं याताः पदमनामयम्‌ । ।९।४९।। 

अर्थं :- जीवांच्या समृहावर कृपा करून अनामय अर्थात्‌ रोगरहित 
स्थानाला जाणारे हे मंत्र आणि मंत्रश्वर परमेश्वर श्रीशिवांशी संबंधी धर्म 
अर्थात्‌ श्रीशिवांच्या स्वभावाचे आहेत आणि ते सर्वसाधारण सामान्य- 
स्पंदांशी एकरूप असतात; कारण ते त्या स्पंदतत्त्वापासूच उत्पन्न होतात 
व त्यांच्या सामर्थ्याने विसनित ्ाठेठे तेथेच छीन होतात. 

प्रतिपक्षाचा आक्षेप 

यावर प्रतिपक्षी असे म्हणतो की, जर इद्विये आणि मंत्र त्या एकाच 
तत्त्वापासून निर्माण इत्यादि होत असतीर तर मग इद्वियांचेही स्वरूप 
सर्व॑ज्ञादि का नाही ? या शंकेचे उत्तर देताना ग्रथकार असे म्हणतात की, 
परमेश्वर मायाशक्तीने एकेक किंवा भेदमय असे शरीर आणि इंद्रिये 
बनवितो आणि विद्याशक्तीने घेगवेगव्स्या देवतांचे ज्ञान देणाच्या मंत्राना 
उत्पन्न करतो. वाचकाच्या मायाबस्थेतदी 








३१८ निःष्यंढ दुसरा 


घटोऽयमित्यध्यवसा नामरूपातिरेकिणी । 
| परेशशक्तिरात्मेव भासते न त्विदन्तया । ।९।५।२०।। 
अर्थ :- “हा घट आहे " हा जो निश्चय तो परेश शक्तेरूप आत्म्यात 
भासतो; परंतु इदं तेमध्ये कधीही भासत नाही, कारण तो नाम आणि रूप 
यांच्यापटलीकडे आहे,” असे “ प्रत्यभिज्ञाहदय'' या ग्र॑थात सांगितटेल्या 
| नीतीनुसार प्रमात्याच्या अवस्थेपासून खालच्या पायरीवर येत नाही आणि 
| त्या मंत्रांच्या ठिकाणी शरीर किवा पर्यष्टकाप्रमाणे बोधसंकोचत्व म्हणजेच 
| संकुचित ज्ञान नसते. त्यामुके मंत्र सर्वज्ञत्वादि गुणांनी युक्त असतात हे 
| म्हणणे योग्यच आहे. ह्याचे संपूर्ण स्पष्टीकरण “ भेदे त्वेकरसे भाते" 
| अर्थात्‌ एकरसामध्ये भेदाचा आभास होताना ....-1 या “प्रत्यभिज्ञा 
| कारिका" या ग्रंथाच्या टीकेत सांगितले आहे. अशा प्रकारे विद्ये (ज्ञाना)च्या 
स्थानी स्थिर राहून सृष्ट्यादि कायं करणार्या अनंतभडारक इत्यादच्या 
अपेक्षेनुसार या कारिकेची व्याख्या केली पाहिजे. 
कारिकेचे दुसरे स्पष्टीकरण 
दीक्षा देण्यासादी प्रवृत्त ्ाठेल्या आचार्यादीचे करणरूप सवं मंत्र त्या 
| स्पंदतत्त्वरूप सामर्थ्याला प्राप्त करून अनुप्राणकत्वाने अर्थात्‌ त्या स्पंदतत्त्वात 
| समाविष्ट होऊन आचार्यादीशी संबंधित इ्याठेल्या आराधकाच्या चित्तासह 
मोक्ष आणि मोक्ष मिकविण्याच्या साधनेचा अधिकार मिव्विण्यासाठो 
प्रवृत्त होतात. तेथेच “शांत " शब्दात्मक शरीररूप असल्याने आणि 
| त्याचमुटे निरंजन ब शुद्ध असणारे साधकयोगी योग्य प्रकाराने प्रखीन 
| होतात अर्थात्‌ तेथेच विश्रांती घेतात. या व्याख्यानामध्ये “सहाराधक 
चित्तेन '" हे पूर्वश्छोकातून योजावे. अशा प्रकारे स्पंदततत्व हे उदय आणि 
| प्रलय यांच्यासाठी प्रवृत्त लेले असूनही मंत्राचा आधार म्हणून काम 
| करते. 
अशा रीतीने दहा, अठरा इत्यादि भिन्न प्रकार असणाय्या शैव 
मतामध्ये मंत्राचे सार हे स्पंदततत्तच आहे असे सांगितले. ।।२६ व 
२७।। 
| श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
संसार हा शुद्ध आणि अशुद्ध भेदाने दोन प्रकारचा आहे. शुद्ध हा 


स्पंदशास्त्र ३१९ 


मंत्रादिस्वरूप असून अशुद्ध त्याच्या व्यतिरिक्त असतो. विश्वाभिमानापासून 
विरक्त आठेठे अर्थात्‌ विश्चाभिमान ग्ाठेठे शास्रामध्ये “जीवन्मुक्त '' या 
शब्दाने संबोधिले जातात. ज्याप्रकारचे स्पंदाचे स्वाभाविक स्वरूप असते 
तेच स्वरूप साधकांची अभीष्ट सिद्धी होय. मंत्रादिरूप असे जे विश्वाचे 
विशुद्ध स्वरूप आहे त्यापासून सर्व (जग) उत्पन्न ्ाठेठे आहे, त्याच्या 
बलानेच प्रकाशमान आहे आणि त्याचठिकाणी शांत होते. आता हे सर्व 
टृष्टान्तद्रारा “तदाक्रम्य बलं मन्त्राः .....। ।२६।।'' व “तत्रैव संप्रलीयन्ते 
1 । ।२७।1'' या कारिकांनी निरूपण करतात. या कारिकेत तत्‌ या 
शब्दाने अलौकिक व अनुत्तर स्पंदरूप सांगितले असून त्याने युक्त असे 
बर अर्थात्‌ वीर्य, अभेदाने आश्रयरूपाने राहून सर्वही मंत्र विद्यमान 
असतात. तेथे मंत्र सर्वज्ञत्व, सवंकर्तृत््वादि सामर्थ्यद्रारा शरीरधारी प्राण्यांच्या 
अधिकारप्राप्तीसाठी प्रतित होतात. हे मंत्र सृष्टि-स्थिति-संहार- 
तिरोधानअनुग्रहादिरूप कायं करतात. ज्याप्रमाणे देहधारी मनुष्याची चक्ष 
आदि इद्िये त्या त्या विषयांशी एकरूप होऊन मानसवृत्तीठा प्राप्त होऊन 
विषयांच्या प्रकाशनात समर्थं बनतात त्याचप्रमाणे अनज्ञानात्मक काजव्ाने 
रहित अभेदभूमिकेला प्राप्त आठेठे अर्थात्‌ मी व परमात्मा एकच आहे हा 
अभेद समजरेठे विद्रान्‌ लोक कृतार्थतेला प्राप्त होऊन तशा प्रकारच्या 
मंत्रबलाने युक्त होऊन स्पंदरूप बलामुटे सम्यक्‌ रूपाप्रत नेठे जातात 
अर्थात्‌ सर्व प्रकारच्या मठापासून मुक्त होतात. ते आराधक-मनाने 
उपासनात्मकसंवेदनासह युक्त होतात; कारण या परमकारणापासून हे मंत्र 
उत्पन्न होतात आणि त्यांच्या सामर््यानेच ते सर्व मंत्रादि परमेश्चवरात विलीन 
होतात. या स्थितीत मंत्र आणि त्यांचे अधिपती श्रीपरमेश्चराच्या म्हणजेच 
स्पंदात्मक श्रीपरमशिवाच्या स्वभावभूत होऊन सामान्यस्पंदाचे सारभूतच 
होतात. जरी करणे अर्थात्‌ इद्रिये दोन्दीही खोकांतर स्पंदत्त्वामुखे उत्पन्न 
होत असली तरीही इद्रियांमध्ये परमेश्वराच्या मायाशक्तीने अभेदरूपाने 
इद्रिये उत्पन्न होत असल्यामुकेच त्या इद्रियांच्या ठिकाणी सर्वज्ञत्वसर्व- 
कतृंत्व शक्तो राहत नाही. मंत्र मात्र विद्याशक्तीने उत्पन्न होतात. त्यामुट्टेच 
मंत्राच्या ठिकाणी सर्वज्ञत्व-सर्वकर्तृत्व शक्तौ असते. त्यामुटे त्यांचे 
(मंत्रांचे) श्रीशिवधरमित्व स्वभावतःच उत्पन्न होते. हे मंत्र आराधकाच्या 
विधेयांच्या सांसरिक भोग वासना दूर करून शांतशुद्धचिद्रूपनिरंजनात्मक 
चिदाकाशात स्थित म्हणजेच स्थिर राहतात. साधक मंत्रांच्या सामर्थ्यानि 





३२० निष्यद दुसरा 


मायीयसंबद्ध गोष्टीशी युक्त होत नाहीत. केवव्ड साधकच अनुत्तरपरमतत्त्वात 
विलीन ह्यतो असे नाही तर त्याच्याबरोबर मंत्रही अनुत्तर परमतत्त्वात 
विलीन होतात. अशा स्थितीत त्रिकशास्रामध्ये मंत्रांची श्रीभगवान्‌ परम- 
शिवस्वरूपाशौ अभित्नता स्वीकारलठेली आहे .।।२६ व २७।। 

इति राजानकश्रीरामविरचितायां स्पन्दविवृतौ व्यतिरिक्तस्वभावो- 
पलब्धिरनांम द्वितीयो निष्यन्दः ।।२।। 

अशाप्रकारे श्रीरामाकंठाचार्यानी रचकेल्या स्पंदविवृती या टीका- 
ग्र॑धातला “ व्यतिरिक्तस्वभावोपलब्धि " या नावाचा दुसरा निष्यंद संपला. 

।।२।। 


ह तह मैल तै तै 





स्पंदशास्तर म ३२१. 
तिखख प्रवाह 
ल्जिष्यदः तिरर 
्वक्ि विश्चस्वभावशक्त्युपपत्ती क 


यस्मात्सर्बमयो जीवः सर्वभावसमुद्ध वात्‌ । 
तत्संवेदनरूपेण तादात््यप्रतिपत्तितः । 1२८ ।। 
अन्वयाथं :- 
यस्मात्‌ ~ ज्या अरथी, ज्याच्यामुठे, जीवः - आत्मा - पश्‌ प्रमाता, 
सर्वभावसमुद्धवात्‌ - सर्व घट, पट इत्यादि पदार्थं आणि सुख, दुःख 
इत्यादि भावनात्मक विषय या भावांची उत्पत्ती आल्यामुटे, तत्संवेदन- 
रूपेण- त्या त्या भावांच्या जाणीवेच्या, ज्ञानाच्या रूपाने, त्यांच्या अनुभूतीमुटे 
होणाव्या संवेदनांच्या रूपाने, तादात्म्यप्रति-पत्तितः - त्या त्या विषयाशी 
तादात्म्यभावनेमुटे, (जीव हा) सर्वमयः ~ सवं विश्वमय आहे .।।२८।। 
तेन शब्दार्थचिन्तासु न साऽवस्था न यः शिवः। 
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ।।२९।। 
अन्वया्थं :- 
तेन - ्रीक्षेमराज पाठ, तस्मात्‌) - त्यामुके, (आत्मस्वरूप 
विश्चमय असल्यामुढे), शब्दार्थचिन्तासु - शब्द व अर्थ, वाचक व 
वाच्य यांच्या संवेदनात वा विचारात (चिन्तासु - विकल्पज्ञानादिरूपासु 
~ श्रीक्षेमराज), न सा अवस्था - “आदि, मध्य व अंत या सर्व 
अवस्थां मध्ये" (श्रीक्षेमराज), अशी एकही अवस्था नाही कौ, न यः 
शिवः - जौ ती श्रीशिवरूपच नाही. (वस्तुतः प्रत्येक ठिकाणी) भोक्ता 
एव - भोक्ता, आत्मा, वेदक सत्ताच केवर, भोग्य-भावेन - भोग्य 
पदार्थरूपाने, वेद्यसत्तेच्या रूपाने, सदा - नेहमी, सर्वत्र - सर्वं ठिकाणो, 
संस्थितः - अवस्थित, विद्यमान आहे .।।२९।। 
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌। 
स पश्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः । ।३०।। 
अन्वयाथं :- 
इति वा ~ अशाप्रमाणे, यस्य संवित्तिः - ज्याला हे सर्वं जग 








१ | निःष्यंद तिसरा 








आत्मस्वरूप, "मन्मय " आहे असा स्वानुभव येतो, अशी ज्याची अनुभूती 
आहे, स; - तो, अखिलं जगत्‌ - सर्वं विश्च, क्रीडात्वेन पश्यन्‌ - ही 
आपली लीला आहे असे पाहणारा-जाणणारा, सततं युक्त - नेहमी 
आंतरिक - ईश्वरी सत्तेशी युक्त असल्यामुके, सः - तो पुरुष, जीवन्मुक्तो 
न संशयः - जीवन्मुक्त असतो यात संशय नाही . ।।३०।। 

सूत्र क्रमांक २८ अर्थं :- जीव किवा पशुप्रमाता हा सर्वमय आहे; 
कारण हा जीव किंवा पशुप्रमाता पतिप्रमात्याप्रमाणे किवा परमेश्वराप्रमाणे 
संसारामधील अर्थात्‌ जगतामधील सर्व घट, सुख इत्यादि ` भावांसह 
संबेदनात्मक तादात्म्य प्राप्त करून घेऊन त्यांचौ सर्जना करवा सृष्टी 
करीत असतो. (स्पंदशास्त्रामध्ये “ सृष्टी " या शब्दाचा अर्थ सृष्टी, स्थिती, 
संहार, पिधान आणि अनुग्रह ह पाच कृत्ये असा केलेला आहे.) 

सत्र क्रमांक २९ अर्थ :- यामु सर्व बाचक अर्थात्‌ जीव आणि 
वाच्य अर्थात्‌ ज्ञेय अशा पदार्थाच्या संबेदनाची कोणतीही अशी अवस्था 
नाही, जी श्रीशिवरूप नाही. खरी स्थिती अशी आहे को, प्रत्येक ठिकाणी 
भोक्ता अर्थात्‌ भोग घेणारा आत्मा हाच. भोग्य अर्थात्‌ भोग घेण्यास 
योग्य अशा प्रमेय पदार्थाच्या रूपामध्ये उल्हसित किवा आनंदित होऊन 
शाश्चवतरूपाने राहिलेला आहे. 

सूत्र क्रमांक ३० अर्थं :- अशा प्रकारे ज्याला हं सर्वं जग संवित्‌ 
आत्मस्वरूप अर्थात्‌ मन्मय किंवा चिन्मय आहे असा स्वानुभव येतो 
तो हे सर्वं विश्च ही आपली लीला आहे असे जाणतो. अशा प्रकारं 
आपल्या आंतरिक ईश्वरी सत्तेशी तो पुरुष नेहमी युक्तं असल्यामुके 
जीवन्मुक्त असतो यात काहीही संशय नाही. 

मै मह त तैद तै 


श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- (कारिका क्रमांक २८ ते ३०) 

मागील प्रबाहात सांगितल्याप्रमाणे अभ्यास करणारा साधकोत्तम 
हा जीवन्मुक्तच असतो; कारण तो सतत सर्वावस्थेमध्ये एक क्षणसुद्धा 
वाया न घालवितां श्रीपरमशिवस्थितीत जागृत राहतो... पदार्थमात्राच्या 
ठिकाणी श्रीपरमशिवच आहे. परिशीलनामध्ये एकाग्रचित्ताने जागृत 
असल्याकारणाने देह, प्राण, इद्विये ही असली तरीसुद्धा तो मुक्तच असतो. 
“मी सर्वव्यापी, सर्वात्मक, सर्वेश्वर व स्वतंत्र असा परमात्मा आहे, असा 


स्यंदशास्त्र २२३ 


दृढ अभ्यास करीत असल्याने त्या जीवाच्या आड जन्ममरणादि गोष्टी 
येणेच शक्य नसते; यात काहीही संशय नाही. कारण युक्तिवादाने व 
अनुभवाने त्याचे हे ज्ञान सतत दढ आलेले असते. मग शब्दाची वृत्ती उठो 
अगर पदार्थाची वृत्ती उठो, श्रीपरमशिवाखेरीज त्याच्या मनात दुसरी कल्पनाच 
उद्‌ शकत नाही. परमात्मा हा भोग्य व भोक्ता या रूपाने नटला आहे अशी 
जागृती त्याला नेहमीच असते. “अनंत वस्तुनी चित्रविचित्र असलेले हे 
जग मी स्वतः क्रीडा करण्याकरिता लीलामात्राने निर्माण केले आहे." 
अशा रीतीने साधक सर्वं जगाला साक्षिरूपाने पाहत असतो. इतर जीवांना 
स्वतःच्या चैतन्यस्वरूपाची जागृती ठेवण्याचे विमल ज्ञान ्ालेले नसल्याने 
व त्यांची विज्ञान -दटृष्टी न उघडल्यामुढे हे विश्च .आपणाहून व सर्व 
पदार्थाहून वेगठे आहे व त्यांना उत्पन्न करणारा दुसराच कोणी कारण 
आहे असे ते मानीत असतात. या अशा द्रैताच्या भावनेमुढे व स्वस्वरूपाला 
विसरल्यामुखे हर्ष, शोक वगैरे विकार त्याला बाधक होऊन तो संसारचक्राच्या 
व जन्ममरणाच्या बंधनात पडतो. 

जो कोणी आत्तापर्यत वर्णन केलेल्या प्रबुद्धांच्या उपदेशामुढे आपणामध्ये 
आत्म्याच्या जागृतीचे ज्ञान उत्पन्न करून घेतो त्याची स्थिती खेक्ाड्प्रमाणे 
होते. एखादा खेव्टाड्‌ खेकछ करीत असताना स्वतःच भय व क्रोध निर्माण 
करून त्याप्रमाणे व्यवहार करीत असताना आपणच हे निर्माण केले आहे 
याचे यथार्थं ज्ञान त्याला असते. त्यामुटे भय व क्रोधादिक विकारांचा 
परिणाम त्याच्यावर यत्किचितही होत नाही. जो कोणी अहंता ममतादि 
सर्व विकार मी माद्या पराहंतारूपी शक्तीच्या रूपाने निर्माण केले आहेत 
अशी जागृती ठेवील त्याची स्थिती भय व क्रोधादिक विकारांनी यत्किचितही 
विकार पावत नाही. सर्वातर्यामी परमात्म्यासकर सर्व माडया लीला आहेत 
असे साक्षिरूपाने जो पाहत राहतो तो जीवन्मुक्त स्थिती भोगतो; कारण 
शब्द व विषय यांची वृत्ती उठताच तो आपल्या श्रीशिवावस्थेला ढासटृच 
देत नाही. अशा रीतीने जो सर्वावस्थेत जागृत राहतो तो जीवन्मुक्त 
समजावा 

शब्द म्हणजे काय ? पदार्थांचे ज्ञान करून देणान्या समुदायास शब्द 
असे म्हणतात. अर्थं म्हणजे काय ? अनेक पदार्थाचे नाव धारण करणाच्या 
वस्तूला अर्थं असे म्हणतात. चिता म्हणजे काय ? त्याच्या संबंधी कल्पना 
करणान्या वस्तूला चिता असे म्हणतात. विकल्प म्हणजे काय ? कंल्पना 








३२४ निःष्यंढ तिसरा 


0 क्न 


करणाच्या विचित्र वस्तृच्या ज्ञानाला विकल्प असे म्हणतात. अशा रीतीच्या 
व्यवहाराला शब्दाचे ज्ञान असे म्हणतात. अर्थाचे ज्ञान त्यावरच अवलंबून 
आहे . ज्ञान म्हणजे साक्षात्‌ श्रीपरशिवांचे स्वरूप होय. अशी स्थिती 
असल्यामुढे भोक्ता किंवा अनुभविता ज्याला म्हणतात तो नित्य सर्वावस्थेत 
भोग्यभावामध्ये सुद्धा अनुभवीत वस्तू तोच बनठेला असतो. भोग्य म्हणजे 
दुसरा कोणौ आहे व भोक्ता कोणी तिसराच आहे असे मुीच नाही. जर 
श्रापरमशिवावस्थेचा विचार जागृत ठेवला नाही तरच भोग्य व भोक्ता हे 
निरा ज्ञान असू शकेल. जीवाला देहाचे ज्ञान ्ाल्याबरोबर जीव स्वतःला 
देहरूप समन लागतो. त्याचप्रमाणे ज्या ज्या पदार्थाचे व शब्दांचे ज्ञान होते 
त्यावेेस तो तद्रूप होत असतो. यामुक्रे आपण सर्वमय होऊ शकतो. 
कोणत्याही विषयाचे अगोदर ज्ञान, नंतर भावना व शेवटी उत्रती होत 
असते. ज्यावेकेस ते ज्ञान होते त्यावेेस ती वस्तु परब्रह्मरूप बनलेली 
असते. ही ज्ञानाची जौ अवस्था तीच प्रकाशाची अवस्था असते. ज्यावेव्ट 
जौवाला आपण स्वतःला हातपाय इत्यादि अवयवांनी युक्त आहोत असे 
वाटते त्याक्षणी तो जीव देही बनतो. जीव हा देहाहून निराका असून 
त्याच्याशी तादात्म्य पावला की, देहरूप बनतो. नाहीतर देहाचे व जीवाचे 
गुणधर्म अगदी भिन्न आहेत. जीव चैतन्यरूप असून देह जड आहे; परंतु 
जितके ज्ञान त्याला ्ालेले असते तितका तितका तो तद्रूप बनतो. 

जीव- आत्मा हा बोद्धा म्हणजे जाणणारा ज्ञाता असल्याने तो 
सर्वमय, सर्वात्मक व विश्वरूप आहे. वेद्याचा म्हणजे जे जाणावयाचे 
तत्त आहे त्याचा कोणताही भाग असा नाही की, जो वेदकाच्या 
म्हणजे जाणणान्याच्या बाहेर आहे. वेद्यच वेदक आहे. वेदक संवित्‌ 
आरे. संवित्‌ आत्मा आहे. मग तर सर्वात मोठी यथार्थं गोष्ट ही 
आहे की, आत्माच जगत्‌ आहे. छांदोग्य श्रुतीत स्पष्टपणे असे 
म्हटले आहे की, “इदंच्या रूपात दिसणार हे सवं जगत्‌ आत्माच 
आहे. आत्म्यात नानात्व किंचितसुद्धा नाही. ” 

एका गोष्टीचा विशेष विचार केला पाहिजे. आत्म्यापासुूनच सर्वं 
भावाचा उद्धव होतो. संबिद्च्या आरोहणामुे म्हणजे शक्तौ जागृत 
होऊन सुषुम्णा प्रवेशामुके परा, पश्यंती इत्यादि वार्णीचा उदय होतो व 
सन्ता सिद्ध होते. प्राचीन आचार्याचे असे वचन आहे कौ, “ हे शक्ती ! तच 
सगक्याला कारण आहेस हे आम्ही जाणले आहे; कारण मातीचा 


स्पंदशारत्र ३२५ 





घडा हा मातीने तयार केलेला असल्याने त्यात मातीशिवाय काहीरी 
असत नाही. त्याप्रमाणे सर्वत्र तुञ्माच अन्वय अर्थात्‌ संबध आहे. 
सपूणं विश्व हे संविद्ने भरलेले व समन्वित ्ञालेले असल्याने 
संवित्‌शिवाय विश्वाची सिद्धी होऊ शकत नाही. मग असंवित्‌ कारण 
कसे होऊ शकेल ? संवित्‌च सत्य आहे व सत्यच संवित्‌ आहे. 
संवित्‌ची उपासना के ल्याशिवाय म्हणजे श्रीसदुरूकङडून 
शक्तिपातयोगदीक्षा घेऊन साधन केल्याशिवाय हे सर्वं सत्य आहे हा 
अनुभव साधकाला येऊ शकत नाही. हे मौँ शक्ती कुंडलिनी ! सर्वं 
भाव ही तुञ्जीच स्वरूपे आहेत. याबदल कोणाचेही दुमत नाही. 
तुञ्यामुगेच सर्वं प्रकाशित होते. असे तर नाही ना की अप्रकाशही 
प्रकाशित होतो ? तूच एक प्रकाशक आहेस. सर्जन-निर्मिती, भाषण व 
बोधन हे तीनही तुञ्चेच प्रकाश आहेत. सूर्यादि दुसन्या प्रकाशपेक्षा तु 
अगदौ निराव्टी आहेस. तुया प्रकाशाचा उदय ्ाल्याशिवाय इतर दुसरे 
प्रकाश प्रकाशित होऊ शकत नाहीत. श्रुती, पंचरात्र इत्यादि तर हेच 
सांगतात कौ, तेथे सूर्य चंद्रा्दीचा प्रकाश नाही. आत्मसंवित्च्या प्रकाशानेच 
हे सर्व प्रकाशित होत राहते. 

संवित्‌ सर्वमय असण्याचे दुसरे एक कारण आहे. जितक्या संवेद्य 
गोष्टी आहेत त्या संबेदनरूप अनुभवाच्या द्राराच संवेदित होतात 
त्याच्याशी तादात्म्य होते. तद्धावरूपता होते व अभेदाचे संवेदन होते. 
 स्वात्मसप्तमी ”” या ग्रंथामध्ये असे म्हटले आहे कौ, “सर्व वस्तु 
ज्ञानस्वभावाचा विषय होतात व त्याच्या बरोबर तादात्म्य प्राप्त करून 
घेतात. जीव ज्ञानस्वरूप आहे, म्हणून तो सर्वमय आहे. " “ संविद्प्रकरण” 
या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ, “अग्रत समाविष्ट ्ञालेल्या सर्वं वस्त 
अग्रिरूपच दिसतात. त्याचप्रमाणे ज्ञानात समाविष्ट असलेल्या सर्व 
गोष्टी ज्ञानमयच पाहाव्यात. “आगम रहस्य” या ग्रंथात असे वचन 
आहे को, “आकारव ज्ञानामुकेच भासतो. यासाठी ही विश्वमयी विभूती 
ज्ञानच आहे. आपण विश्चात्मक आहोत हे केवक्छ शास्त्रसिद्धच नाही 
तर हौ गोष्ट आत्मसंवितमुके संविदित होत असल्याकारणाने अनुभव- 
सिद्धही आहे." 

संविद्‌च प्राणद्रारा वाग्रुप धारण करते. तीच वैखरी, मध्यमा, पश्यती 
व परारूप आहे. या चारही वाणीचा वक्ता निर्विशेष परमस्थायी, नित्योदित 








प ` निःष्यंद तिसरा 


व निजाकृती आहे. सूर्याप्रमाणे आपल्या तेजाचा विस्तार करीत ती हृदयात 
प्रकाशित होते. चिदिच्छाशक्तीमुटे ते सनुद्ध (विस्तृत व जागृत) आहे व 
आत्मबल हेच त्याचे बल आहे. “प्रत्यभिज्ञाहदय'' या ग्रंथात असे वचन 
आहे कौ. "परत्यवमर्शात्मा चिती हीच सर्वात श्रेष्ट परावाक्‌ आहे, परमात्म्याचे 
हे स्वातंत्य हेच त्याचे मुख्य एेश्वर्य आहे. ती सर्वदेशकालामध्ये स्फुरण 
पावणारी महासत्ताच सर्वाचा आधार असून ती परमेश्वराचे हदय आहे." 
अंतःसंकल्प हेच तिचे रूप आहे. शब्द व अर्थं या दोन्ही गोष्टी तिच्या 
ठिकाणी एकावे्ी स्फुरण पावतात, यासाठी या दोन्ही गोष्टीची एकता 
परसिद्ध आहे. शास्त्रकारा नौ असे म्हटले आहे की, '“शब्दानुबेधाशिवाय 
परत्ययाचा, अनुभूतीचा उदय होत नाही. वाणीचे मूढ संवित्‌ आहे हे 
पहिल्या प्रथमच सांगितले आहे. ज्याप्रमाणे निजात्मा संवित्‌शी संपूर्ण 
जगत्‌ मिसढ्ून जाऊन एकरूप लेले असते त्याचप्रमाणे संवितशो संपूर्ण 
बाणी एकरस ब एकरूप आलेली असते. 

योगिनाथांनीही असे म्हटले आहे की, “परतत्त्वात कोणत्याही वस्तूची 
सिद्धौ करावयाची असेल तर वाणीचा स्वीकार करणे भाग पडते; 
कारण रूपाच्या अनुसंधानाने म्हणजे तपासाने वस्तूचा निश्चय होतो. 
वाणीच्या म्हणजेच शक्तीच्या उन्मुख म्हणजे ऊर्ध्वगामी वृत्तीमुब्धच .वस्तूच्या 
म्हणजे परमतत्तवाच्या सद्धावाची कल्पना किवा अनुभूती येते. अशा 
प्रकारे शक्तीचे ऊर्ध्वगमनयुक्त चालन इ्ाल्याशिवाय कोणालाही आत्मलाभ 
होऊ शकत नाही; कारण त्या अवस्थेत केवक स्वरूपज्योतीच राहते. 
तेथे विभाग व क्रमाची अपेक्षा असत नाही. त्याचे रूप केव योगीच 
जाणू व अनुभव्‌ शकतात. त्या ज्योतीच्या उन्मुखतेमुके म्हणजे 
विकासामुके चितनमयी वाग्धारा उत्पन्न होते. त्यानंतर विशिष्ट शब्दाच्या 
विषयीची स्फुरणात्मक इच्छा होते. मग ती शब्दाचे रूप धारण करून 
अर्थं प्रकट करते. यासाठी संवित्प्रसूत म्हणजे संवितपासून निघालेल्या 
वाणीच्या शिवाय कोणत्याही अर्थाची निशिती होऊ शकत्‌ नाही. याप्रकारे 
सर्वप्रकाश संवित्स्वरूपाच्या प्रभेच्या सारखी असलेली प्रकाशनशक्तो 
अंतःसंकल्परूप वाणी बनून ती पुन्हा वर्ण, पद, वाक्याला जीवदान 
करते व पदार्थाच्या रूपाने बाहेर दिसते. जे प्रबुद्ध म्हणजे शक्तिपात्‌- 
योगानुग्रही साधक आहेत त्यांच्या बाबतीत ही गोष्ट स्वानुभवसिद्ध आहे. 
शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे की, “चिदात्मा देव आपल्या अंतःस्थित 





प्यदशासत्र `" " ` न्क. 





अर्थाला स्वेच्छेने बाहेर प्रकाशित करतो. अगदी याचप्रमाणे योगी कोणत्याही 
उपादानाशिवाय म्हणजे कोणत्याही भौतिक गोष्टीच्या आधाराशिवाय वस्तु 
षहणजे पर ब्रह्मतत्त्व प्रकट करतो. अंतस्थ भावांचा जो स्वामी आहे तोच 
त्या परमतत्त्वाला प्रकाशित करतो. त्याच्या इच्छेशिवाय क्षोभ वगैरे कोणतीही 
गोष्ट प्रवृत्त होऊ शकत नाही." आणखी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, “जे 
काही बाहेर ब्रह्मांडात दिसते आहे ते सर्व पिडात स्थित आहे. डोके 
बद करून ज्याप्रमाणे आपण सर्वं काही आत पाहू शकतो त्याप्रमाणेच 
हा सवं प्रपच आहे." 

याच प्रकाराने स्वभावच सर्वरूपाने स्वरूपाने स्थित असतो. या सर्वात्मक 
स्वभावाच्या कारणामुके शब्द व अर्थाची चिता केल्यावर श्रीशिवस्वभावाला 
प्रकट न करणारी व चित्स्वरूप नसणारी अशी एकही अवस्था मिरत 
नाही किवा सापडत नाही. संबिदात सर्व एक आहे व त्यातच सर्वाचे 
अस्तित्व आहे. शास्त्रकारांनी यासाठीच असे म्हटले आहे कौ, “ज्या ज्या 
कारणांनी भावनद्या निरनिराच्छ्या वाहतात, त्या त्या कारणांनीच 
त्या बोधसमुद्राशी एकरूप होतात. '' या बाबतीत ग्र॑थकाराने प्रथमच 
असे सांगितले आहे की, ज्याच्या प्रारंभी आपण विराजमान असत नाही 
असा कोणताही शारीरिक, शाब्दिक किंवा मानसिक व्यवहार असत 
नाही. यासाठी, संविदात्मा भोक्ता म्हणजे अनुभविणाराच भोग्यभावाने 
अनुभाव्याच्या रूपात नेहमीच सर्वत्र असतो, असे जे म्हटले आहे ते 
योग्यच आहे. याशिवाय भोग्य नावाचा दुसरा कोणताही पदार्थ नाही. 
्रतीनेही हेच गीत गायिले आहे. “ अहमत्रमहमत्रमहमन्नम्‌। अहमत्रादोऽ - 
हमन्रादोऽहमत्रादः। । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.९०.६।।” मी अन्न आहे ब 
त्याचा भोक्ताही मीच आहे. या दृष्टीने “ततत्वविचार"” या ग्र॑थात असे 
म्हटले आहे कौ, “भोक्ता व भोग्याच्या रूपात स्वभावातील परस्पर भावच 
संबद्ध होतात. त्यांची कोणतीही निराव्यी सत्ता नाही. द्रष्टा, अनुभविता, 
स्मता, ग्राहक, भोक्ता, वेदक, कर्ता, उपलब्धा, संवेत्ता व ज्ञाता ही ज्ञानाचीच 
नावे आहेत.” याचा अभिप्राय असा आहे कौ, ज्ञानच ज्ञेयाच्या रूपाने 
चमकत व पसरत असते. शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे कौ, “ आपल्याहून 
जे भिन्न भाव दृष्टीस पडतात ते तर आपला आत्माच आहेत. परंतु 
मुग्धपणामुक अन्य भोगांच्या रूपाने ते दृष्टीस पडतात, मूर्ख लोक हे 
भोग प्राप्त व्हावेत म्हणून एखाद्या पशुसारखे संसारात भटकत फिरत 





































३२८ निःष्यंद तिसरा 





असतात. जे लोक या दृश्य भावांना आपल्याच वैभवाच्या रूपात पाहतात 

ते आपल्यासारखे प्रभू व स्वामी होऊन सर्व विश्च बश करून घेतात." 

“ज्ञानसंबोध'” या ग्रंथात असे वचन आहे कौ, “ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान या 

तीन रूपात ज्ञानच राहत असते. “ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः।।४.२४।। 

अर्थात्‌ ज्या साधनांनी किवा मंत्रांनी अग्रत हवी (आहुती) अर्पण केले 
जातात ती साधने किवा मंत्रही ब्रह्मच आहेत आणि तुप, भात इत्यादि 
हवन करण्याचे पदार्थही ब्रह्म आहेत, हे गीतेचे वचन सर्व दृष्टीने यथार्थं 
आहे. श्रीउत्पलाचार्यं म्हणतात, “खरे ब वास्तविक पाहता द्रष्टाच आहे. 
अज्ञानी लोक या दृश्याकडे अध्यात्मरूपाने पाहत नाहीत. आरशातील 
प्रतिबिबासारखे हे जगत्‌ दरष्टा व दृश्याच्या रूपात दोन प्रकाराने भासमान 
होते. बोधानुबोधानेच म्हणजे शक्तिपातयोगदीक्षेमुकेच साधकाला घटपटादि 
बाह्य सद्धाव प्राप्त होतात. त्यामुटे ज्ञानाद्रैतच सत्य आहे. कोठेही ज्ञेयाची 
सत्ताच नाही. 

"" आत्मसप्तती' या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ, “हे जे काही 
टृष्टीस पडते आहे ते दर्शनाहून भिन्न नाही. दर्शन द्रष्ट्याहून भिन्न नाही. 
त्यामुटे द्रष्टाच जगत्‌ आहे.” “ संकर्षणसूत्र "” या ग्रंथातही असे वचन 
आहे की, “ज्याच्यामुके हे विश्च दिसते, जो सर्वं विश्वाचा द्रष्टा व जो 
चराचर रूपात दिसत असतो त्याचे नाव विष्णू आहे." “जाबालीसूत्र 
या ग्र॑थातही असे म्हटले आहे की, “ज्याच्या चैतन्यस्वभावाचा कधीही 
लोप होत नाही अशा द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता व 
बोद्धा हाच जगताच्या उत्पत्ती, स्थिती ब प्रलयाचे एकमात्र कारण आहे. 
त्यालाच भगवान्‌ श्रीवासुदेव अर्थात्‌ आत्मा म्हणताता. " "“ पंचरात्र 
उपनिषद्‌” या ग्र॑ंथात असे सांगितले आहे को, “ ज्ञाता-ज्ञेय, वक्ता- 
वाच्य, भोक्ता-भोग्य सर्व काही तोच आहे. सर्वातर, सर्वबाह्य, स्वयंज्योती, 
स्वयंबोध्य व स्वयंभू तोच आहे. श्रुती सुद्धा सांगते को, “ तोच ज्ञाता व 
तोच ज्ञान आहे. तोच मंत्रात्मा आहे. यासाठी मंत्रही श्रीशिवरूपच 
आहेत. " पुढील श्छोक क्रमांक ३० मध्ये याची प्रशंसा करून त्याच्या 
स्वीकृतीचा उपाय सांगतात. 

भूतात्मक ब भावात्मक असे दोन प्रकारचे शरीर आहे. आपल्या 

पंचमहाभूतांच्या शरीराहून वेगे असे जे शब्दादि विषयांचे ज्ञान होते 
त्याला भावात्मक शरीर असे म्हणतात. जे शरीराचे ज्ञान होते ते भूतात्मक 






























स्यद शास्त्र ३२९ 


शरीर होय. जेवदढ्या ज्ञेय वस्तू आहेत ते जीवाचे शरीर होय. ज्या ज्या 
वेकेस तो ज्ञेय वस्तूचे स्मरण करतो त्या त्या वेकेस जीव तो तो पदार्थ 
बनत असतो. पण जीव सत्यरूपाने याचा विचार करीत नाही. त्यामुठे 
विश्चरूप असूनही तो स्वतःला जाणत नाही. ज्या ज्या वेठेस आपल्याला 
ज्या ज्या वस्तूचे ज्ञान होते त्या त्या वेकेस आपण ती ती वस्त बनतो. ही 
जागृती जर जीवाने ठेवली तर तो जीव विश्वमय होईल); परंतु ही सावधानता 
न ठेवल्यामुे अनित्यभाव असलेल्या देहावरच जीव अहं भावाचा निश्चय 
करतो. इतर ज्या ज्ञेय वस्त आहेत त्यात अहंभावाचा निश्चय करीत नाही 
म्हणून तो जीव संसारी बनतो ब जन्ममरणाच्या तडाख्यात सापडतो. 
ज्यावेव्टी श्रीसहूरुकृपेने शक्तिपात होतो त्यावेली श्रीपरमशिवरूपी 
शक्तीची किरणे त्याच्यावर पडतात. त्यामुके ज्ञान जागृत होऊन 
जीवाची दृष्टी विमल होते. ही दृष्टी एकदा प्राप्त ्ञाली की, देहाहून 
वेगे असे जे जे पदार्थं आहेत ते ते सर्वं आत्मस्वरूप आहेत असे 
तो पाहतो. जी जी वस्तू दिसेल त्या त्या वस्तूच्या ठिकाणी विवेक 
जागृत करून सर्वं पदार्थमात्र श्रीपरमशिवाच्या शक्तिचक्रातील अविभाज्य 
घटक आहेत अशी अनुभूती तो घेतो. अशी जागृती ठेवल्याने या 
शक्तिचक्राचा तो जीव अधिष्ठात्रा बनतो म्हणजे श्रीपरमशिव होतो. 
आपणच सर्वमय आहो अशी ज्ञानदृष्टी ठेवल्याने साधक आपल्या आयुष्यातील 
प्रत्येक क्षण श्रीशिवमय स्थितीतच असतो. भोक्ता परमेश्वरच स्वतः भोग्य 
भावाने जीव बनतो. परंतु ज्यावेव्ठी वरीलप्रमाणे सदा सर्व ठिकाणी जो 
जागृती ठेवतो तो जीवन्मुक्त होतो. आत्मा हा चैतन्यमय आहे. तो विश्वरूप 
आहे; कारण कार्यकारणाचा अभेद असल्याने तोच सर्व विश्वप्रपंचात 
आहे. त्यामुके विश्वरूप हे श्रीपरमशिव आहे. श्रीपरमेश्वर स्वतःच्या मायेच्या 
म्हणजे शक्तीच्या योगाने अनेक रूपाने नटतात. ज्या ज्या वेव्छी द्रैताचे 
भान होईल त्या त्या वेव्टौ परमात्मा आपल्या लीलेने अनेकत्व दाखवीत 
आहे अशी जागृती ठेवावी. स्फटिकाच्या खाली जर निरनिराकेे रंग ठेवले 
तर तो स्फटिक निरनिराव्छ्या प्रकारचा भासमान होत असतो; परंतु 
स्फटिक मात्र एकच असतो. त्याचप्रमाणे आत्मा हा शुद्ध चैतन्यमय असा 
एकच असून आपल्या स्वतःच्या प्रभेच्या योगाने अनेक प्रकाराने भासमान 
होत असतो. अशा वेव्ठो तो अनेक नाही एकच आहे अशी जागृती 
साधकाने ठेवावी. 

या सर्वांचा अभिप्राय असा आहे की, ज्या पुरुषाला असे ज्ञान ले 








३३० निःष्यंद तिसरा 








अहे, ज्याला आपल्या स्वरूपाचा सर्वत्र अनुभव येतो आहे व जो सर्वमन्मयही 
पाहतो तो सर्व जगत्‌ क्रीडांगण किंवा खे्ण्याचौ बाग आहे असे समजतो. 
कारण तो नित्ययुक्त व नित्यमुक्त आहे. प्रबोधाच्या म्हणजे शक्तिपातयोगाच्या 
्राप्तीने ब॑धनाचे कारण असलेले अज्ञान दूर ले की, जीवन ईश्वराप्रमाणे 
मुक्त होते यात काहीही संदेह नाही. हौ गोष्ट उपपत्ती व उपलब्धीच्या द्रारा 
सिद्ध असल्यामुे याबदल भ्रांती बागण्याचे कारण नाही. याबाबत्‌ 
शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे की, “ आत्मानुभवाने सम्यक्‌ विश्रांती 
प्राप्त ्ञाल्याबर जो अलुप्तानुभव स्थिर राहतो त्यामुढे तत्त्ववित्‌ 
पुरुष विषयभोग घेत असतानाही जीवनमुक्तच असतात. | 
उत्क्रांतीशिवबाय मोक्ष मिक्त नाही असे जे लोक म्हणतात त्यांचे 
म्हणणे योग्य नाही; कारण शास्त्रकारांचे असे म्हणणे आहे की, “ स्वभावाचा 
अनुभव न येता केव उत्क्रांतीच्या बल्गावर पुरुषाला कैबल्याची प्राप्त 
दाली असती तर फासावर जाणा या माणसालाही मोक्षाची प्राप्त माटी 
असती. प्रलयकालात देह सुटला तरी पुरुष गुणवासनायुक्त असल्याने 
बद्धच राहतात, मात्र विशुद्ध ज्ञानाच्या आश्रयाने शरीरधारीही मुक्त होतात." 
“ज्ञानगभं'' या म्र॑थात असे म्हटले आहे कौ, “हे त्रिलोकीनाथा ¦ 
आपली उपासना करून ज्या माणसाने सर्व किल्निषरूप उपद्रव 
नाहीसे केले आहेत किंवा ते धुऊन टाकले आहेत म्हणजे श्रीसहुरुकृपेने 
शक्तिपातयोगाचे साधन मिढ्न ज्यांच्या प्राणशक्तीचे सुषुम्णेत्त चालन 
होऊन जन्मजन्मांतरीचे सर्वं संस्कार जढ्ून गेल्याने अज्ञानादि सवं 
दोष दूर ज्ञाले आहेत त्यांना माट्यातच हे सवं जगत्‌ स्थित आहे, 
मीच सर्वं आहे व मीच सर्वत्र आहे हा अनुभव 
आवेशाने अत्यंत शीघ्रतेने प्राप्त होतो." “ सर्वत्र मी व माडयात सर्व," 
हे “श्रीमद्धगवद्रीता'" या ग्रंयातीरु वचन प्रसिद्ध आहे. “ पंचरात्र या 
गरयामध्ये असा उछटेख आहे की, “परज्ञेच्या महालावर चदून पुरुष शोकरहित 
होतो. ज्याप्रमाणे डोगराच्या शिखरावर उभा असलेला माणूस पायथ्यापाशौ 
असलेली वस्तू पाहत असतो त्याप्रमाणे प्रज्ञावान्‌ पुरुष शोकग्रस्त लोकांकडे 
पाहत असतो, खरे पाहिले तर येथे नित्य उद्युक्ता व उन्मुक्ततेसाठी उपाय 
सुचविला आहे. ही गोष्ट प्रथमच सांगितली आहे. मंत्रात्मा श्रीशिबभावाचा 
उदयं दुसच्याही युक्तीच्या द्रारा कसा होतो हे पुटे समजावून सांगितले 


आहे . ।।२८-२९-३०।। 
(षट) अ पह त अद ओ 





स्पदशास्त्र 


९५। 
९.५1 
+ 


श्रीरामकंठाचार्यं विवृती :- (कारिका क्रमांक २८ ते ३०) 

मागील दोन प्रकरणात व्यतिरेकटृष्टीने स्वस्वभावाचे स्वरूप कसे 
आहे व त्याची उपलब्धी कशी होते हे सांगितले. आता अन्वयदृष्टीने हे 
विश्च स्वस्वभावाचेच विकसन `कसे आहे हे दाखवितात. हा विचार 
म्हणजे मंगलाचरणात निदंशिलेल्या शक्तिचक्रविभवनाचाच विचार होय. 
त्याची या निष्यंदात उपपत्ती ब पुढील निष्यंदात उपलब्धी दाखविली 
आहे. 

स्पष्टीकरण :;- २८ व्या कारिकेतील पदांचा अन्वय असा- 
“ तत्सवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः सर्वभावसमुद्धवात्‌ सर्वमयो 
जीवः ''- तत्संबेदन म्हणजे वेद्य बस्तुचे संवेदन. त्या संबेदनाचे रूप 
म्हणजे स्वभाव, त्याच्याशी प्रबुद्धाची तादात्म्यप्रतिपत्ती होते म्हणजे त्या 
वेद्यवस्तुशी प्रबुद्धाचा त्या अवस्थेत अभेदच असतो. या अभेदाच्या 
अवस्थेत त्या त्या भावाची म्हणून सर्वच भावांची निर्मिती होत असते. 
अशा प्रकारे ज्याअथी निर्मित विश्च हे प्रबुद्धाच्या संबेदनतादात्म्याचाच 
आविष्कार असतो त्याअर्थी प्रबुद्ध आत्मा हा सर्वमय म्हणजे विश्चवमयच 
असतो. यातील आशय असा आहे. प्रबृद्धाकडून ज्या वेव्छी स्वविषयाचे 
संवेदन होत असते, तत्समकालच त्या भावाची निर्मितीही होत असते; 
कारण वस्तृचेः संबेदन होत असतानाच तिला स्वरूप लाभत असते. 
वस्तूचेः संबेदन होत नसेल तर तिला. आकारही येत नाही, आता 
वुस्तूचे संवेदन होणे म्हणजे वस्तु प्रकाशमान होणे व प्रकाशमान होणे 
म्हणजे प्रकाशयुक्त असणे आणि प्रकाश हाच तर आत्म्याचा धर्म आहे. 
याचा. अर्थं असा कौ, आत्मा ज्या ज्या. विषयांचे संबेदन करतो तो तो 
विषय त्याचे -शरीरच  बनतो. हात, डोके इत्यादि अवयवांचा संनिवेश 
एवढेच काही ` आत्म्याचे शरीर नव्हे. पार्थिव देहसुद्धाही जेव्हा त्याच्या 
संबेदनाचा विषय होतो तेव्हाच तो आत्म्याचे शरीर बनतो, एरवी नाही. 
तुर्यावस्थेत पाथिव देह हा आत्म्याचे शरीर नसतो. सारांश, संवेद्यमानता 
हेच शरीरलक्षण आहे. | 

संवेद्यमान होणारे जीवाचे शरीर दोन प्रकारचे आहे. एक भूतात्मक 
शरीर व दुसरे भावात्मक. शरीर. आपल्या व्यापक स्वभावाचे विस्मरण 
ब्माल्यामुकछे बस्तुसंबेदनाच्या बाबतीत यथार्थपणे स्वरूपपरामर्श करण्याचे 
ज्याचे सामर्थ्य. नष्ट ञ्ाले आहे भसा संसारी. जीव, अहंप्रत्ययाचा आश्रय 








३३२ निः्यंद तिसरा 


म्हणून पार्थिव देहाचेच ग्रहण करतो. ते त्याचे भूतात्मक शरीर होय. 
पण जीवाला शब्दादि विषयांचेही संवेदन होत असते. त्यामुके संवेद्यमान 
शब्दादिक त्याचे भावात्मक शरीर होय. (या भावात्मक शरीराचा प्रत्यय 
स्वप्रदशेत येतो.) आत्म्याचा या दोन्ही शरीरांशी संसर्ग होतो. आत्मा 
वस्तुतः संवेद्य वस्तुहून वेगवा नाही; कारण आत्म्याचा प्रकाशमानता 
हाच धर्म संवेद्यवस्तृतही असतो. त्यामुके आत्मा खरोखर विश्वरूप 
आहे. पण जेव्हा तो व्यामोहित होऊन हे विश्च आपल्याहून वेगठे आहे 
व विश्वातीर पदार्थ परस्परांपासून वेगठे आहेत असे समजतो त्यावेव्ठो 
साहजिकच त्याला ब विश्वालाही पृथकत्वाची मर्यादा पडते. अशा वेन 
त्याचा अहंप्रत्यय पार्थिव देहादिकांच्या ठिकाणीच विश्रांत होतो व त्याचे 
व्यक्तित्व संकुचित होते. हीच संसारी दशा किंवा जीवदशा होय. पण 
जेव्ा प्रबोधामुके जीवाची दृष्टी निर्मक होते व त्याला आत्मस्वरूपाची 
ओकख पटून त्याचा अहप्रत्यय व्यापक स्वस्वभावाच्या ठिकाणी विश्रांत 
होतो तेव्हा वस्तुसंबेदनाच्या बाबतीत यथार्थपणे स्वरूपपरामर्श करण्याची 
त्याची शक्ती प्रकट होते व त्या शक्तीच्या प्रसारातूनच त्याचे व्यक्तित्व 
विकसित होते. हीच श्रीशिवदशा होय. या श्रीशिवदशेत त्याने आपल्या 
संकल्पाने रेखाटलेले वैचित्रयपूर्ण शक्तिचित्र म्हणजेच विश्वाची अभिव्यक्तौ 
होय. वस्तुच्या संबेदनाशी आलेल्या स्वस्वभावाच्या तादात्म्यातूनच या 
विश्वाचा उदय होत असतो. त्यामुठे जीव हा सर्वमय म्हणजे विश्वरूप 
आहे असे म्हटले आहे. 

याकरिताच या अवस्थेत प्रबुद्ध जे शब्दरूप किवा अर्थरूप विकल्पन 
करतो ते सर्व विकल्पन श्रीशिवभावाने म्हणजे स्वस्वभावाने ओतप्रोत 
भरलेले असते. या विकल्पनात अशी एकही अवस्था नसते कौ, जी 
स्वस्वभावविरहित अस्‌ शकेल. खरे म्हणजे या विकल्पनात भोक्ता हाच 
भोग्य बनत असतो. प्रबुद्ध आपल्या अहप्रत्ययरूप स्वभावालाच इदप्रत्ययाचा 
आश्रय बनवितो व त्याचाच प्रत्यवमर्शं करतो. या प्रत्यवमर्शातच त्या 
इदं प्रत्ययात्मक स्वस्वभावाला जो आकार येतो तेच नामरूपात्मकं विश्च 
होय. अशा प्रकारे स्वस्वभावरूप आत्माच विश्वरूपाने प्रकट होतो. विश्वाचे 
हे प्रकरीभवन म्हणजे स्वस्वभावाचे स्फुरण होय. 

स्वस्वभावाचे विश्चिभवन ही प्रबृद्धाची एक क्रीडा किवा लीला आहे. 
ज्याला हा व्यापक अहंप्रत्यय जाणवत नाही त्याला विश्वातील पदार्थं 


स्पंद शास्त्र ३३३ 


स्वतःपासून व परस्परापासून भिन्न आहेत असे वाटते. ते पदार्थं स्वतःहून 
अन्यकारणाने उद्धूत आले आहेत अशी त्याची कल्पना असते. त्यामुढे 
पदार्थापासून उत्पन्न होणाच्या हर्षशोकभयादि विकारांनी हाही विकृत होतो. 
हे विश्च त्याला दुःखमय वाटते. हीच संसारदशा होय. पण व्यापक 
अहंभावाच्या भूमिकेवर आरूढ ्ाल्याने जेव्हा त्याला सम्यक्‌ दृष्टी येते 
व त्याची परसंविद्रूप शक्ती प्रकट होते तेव्हा हे सर्व भाव स्वपरिकल्पित 
आहेत, स्वस्वभावशक्तौचेच (प्रतिभेचेच) ते विजृंभण म्हणजे जांभई किवा 
पसरणे आहे हे तो ओकखतो. त्यामुढे या भावांचा संसर्ग होत असताही 
त्याला विकृतीचा तिरमात्रही स्पशं होत नाही. उल, प्रतिभाविकासाच्या 
आनंदमय संविदेत तो विश्रंत ्यालेला असतो. ।।२८-२९-३०।। 
र ओह अर ऋः गर 
श्रीभटकल्लट वृत्ती :- 
आत्मसत्ता आणि संवेद्यविषय 


सूत्र क्रमांक २८, २९, ३० मध्ये असे समजाविले जात आहे कौ, 
वेदकरूप आत्मसत्तेची व्यापकता ही केवक्छ मंत्रसमुदायापर्यत मर्यादित 
नाही, उट सर्वं वेद्यवेदक संक्षोभ हाच स्वरूपाचा विकास आहे. 
फलतः जेथे भगवान्‌ श्रीशिव हे सर्वमय आहेत तेथे श्रीशिवांचाच 
पशुरूप जीव हाही प्रत्यक्षात सर्वमयच आहे. योगिलोक आपल्या विशुद्ध 
संबेदनाच्या द्रारा या गोष्टीची अनुभूती प्राप्त करून घेऊन जीवनमुक्त 
बनत असतात. 

सूत्र क्रमांक २८ वृत्ती :- जीवात्मा हा आपल्या स्वतःच्या संवेदनाच्या 
द्रारा संसाराच्या प्रत्येक भावाची सर्जना किवा निर्मिती करीत असतो. जो 
पदार्थं अनुभवास येतो तोच संवेदनेचा विषय होतो. हा (जीवात्मा) कोणत्याही 
बाह्य पदार्थाचा अनुभव करताच त्या पदार्थाला आपल्या शरीररूपात ग्रहण 
करतो. त्यामुठे ज्याला हात, पाय, डोके आहे असेच केवर जीवात्म्याचं 
शरीर नसते. ।।२८।। 

सूत्र क्रमांक २९ वृत्ती :- अशा प्रकारे आत्म्याचा सर्वमय स्वभाव 
असल्याने शब्द आणि अर्थाच्या संवेदनेमध्ये श्रीशिवमय स्वभावाला अभिव्यक्त 
करणार नाही अशी एकी अवस्था नाही. त्यामुठे वस्तुस्थिती अशी आहे 
को, प्रत्येक स्थानावर भोक्ता (वेदक सत्ता)च भोग्य पदार्थाच्या (वेद्यसत्तेच्या) 





३३४ निःष्यंढ तियरा 





रूपात आभासमान होत असतो. भोग्य पदार्थं चेतन भोक्तयाहून वेगवा 
नसतो.।।२९।। 

सूत्र क्रमांक ३० वृत्ती :- ज्या योग्याच्या चित्ताचा असा स्वभाव 
विकसित आाठेला असतो की, “हे सर्व विश्च माञ्च स्वरूप आहे," तो 
योगी सर्व प्रमेयविश्चाला आपला खे समजून, नित्ययुक्त असल्याकारणाने, 
गांचभौतिक कायेमध्ये राहत असूनही ईश्वराप्रमाणे मुक्त आहे. अशा 
व्यक्तीसादी शरीराचे अस्तित्व इत्यादि बंधनकारक होत नाही. ।।३०।। 

विवरण :- प्रस्तुत सूत्रांमध्ये आत्मसत्तेच्या ख-या सर्वमयतेचा विचार 
प्रस्तुत केलेला आहे. या मतानुसार संसारी जीव हा स्वयं भगवान्‌ श्रीशिवां 
प्रमाणे विश्वशरीरी आहे. ज्याप्रमाणे श्रीभगवंतांनी आपल्या नित्य स्पद 
पाबणाच्या किंवा स्फुरण पावणाव्या विमर्शशक्तीच्या अर्थात्‌ स्वातंत्य- 
शक्तीच्या किवा ज्ञानशक्तीच्या द्वारा अनंत प्रकारचे वेदक ओणि वेद्य यांनी 
परिपूर्ण विश्चाला सत्ता देऊन व या विश्चालां आपल्या शरीराच्या रूपामध्ये 
धारण केलेले आहे त्याचप्रमाणे जीवही पावलापाबलावर आपल्या संवेदनाच्या 
द्रारा प्रत्येक प्रकारच्या भूतात्मक किंवा भावात्मक पदार्थाना सत्ता देऊन 
अर्थात्‌ अस्तित्व प्रदान करून या पदार्थाना आपल्या शरीराच्या रूपामध्य 
ग्रहण करून राहिलेला आहे. श्रीशिवभावाबर किंवा जीवभावावर स्थित 
असलेली आत्मसत्ता स्वभावतः वेदकसत्ता अर्थात्‌ ज्ञान करून देणान्याचौ 
सत्ता कारण ज्ञान-क्रियामयी स्पंदना किंवा स्फुरण हेच या आत्मसत्तेचे 
केवर्छ स्वरूप आहे. सर्व वेद्य किवा ज्ञेय किंवा प्रमेय अर्थात्‌ ज्याचे ज्ञान 
करून घ्यावयाचे आहे अशा. पदार्थाचे अस्तित्व किवा -अनस्तित्व हे 
मौलिक वेदक सत्तेवर अवलंबून असते. ही मौलिक आत्मसत्ता चेतन 
असल्यामुके आपल्या स्वतंत्र संवेदनाच्या द्वारा या ज्ञेय पदार्थाना सत्ता 
प्रदान करीत असते. यादृष्टीने ^ श्रीशिवसूत्रविमशिनी " या टीकाग्रंथात 
उद्धत केलेल्या ““उष्मभैरवब ” या ग्र॑थात . असे म्हटले -आहे को - 

यावन्न वेदका एते तावद्वेद्याः कथं प्रिये । | 
वेदकं वेद्यमेकं तु तततव नास्त्यश्ुचिस्ततः । \९।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, जोपर्यत जाणणारे नाहीत तोपर्यत ज्ेयवस्तूही 
नाहीत. वेदक आणि वेद्य या तत्त्वांमध्ये काहीही भेद नाही. 


५4 फलतः जीवात्मा हा विशेष आकार-प्रकारचा आणि शिरपाय इत्यादि 
वयव असलेले कंवच्छ पांचभौतिक शरीर नसून “एवञ्च यद्‌ यदयं 





स्पंदशास्र ३३५ 





जीवः संवेत्ति तत्तदस्य शरीरमेव सम्पद्यते, न तु नियतशिरःपाण्याद्य- 
वयवसत्रिवेश एव । । स्पंदकारिकाविवृती । । त्या जीवात्म्याची ज्या ज्या 
पदार्थाबरोबर त्याची संवेदनात्मक एकाकरता होत राहते त्या त्या पदार्थामध्ये 
संवेदनाच्या रूपामध्ये अनुप्रविष्ट होऊन त्या पदार्थाना आपले शरीर 
बनवीत असतो. मात्र डके, हात, पाय इत्यादि अवयवांनी युक्त म्हणजेच 
शरीर नाही. यामुके या टष्टिकोणाच्या पृष्ठभूमीवर दढ अनुसंधान केले 
असता हे तथ्य आपोआपच अनुभवास येते की, जीवात्मा हाही प्रत्यक्षात 
विश्वशरीरो अर्थात्‌ सर्वमय आहे. 

संसारातील ज्या सर्वं संवेद्य विषयाला जीवात्मा संवेदनाच्या द्वारा 
शरीररूपामध्ये स्वीकारीत किवा नाकारीत राहतो ते सर्व संवेद्य विषय 
भूतात्मक विषय आणि भावात्मक विषय अशा दोन प्रकारचे असतात. 
याची परिभाषा पुढील प्रमाणे आहे. 

९) भूतात्मक विषय :- हे विषय पंचमहाभूतांच्या मिश्रणापासून 
बनलेले असतात. हे विषय विचित्र तसेच. अनेक आकारःप्रकारचे 
असतात. हे विषय बाह्य इद्रियांनी ग्राह्य असून निश्चित शिर, पाय, हात 
इत्यादि अंगांनी युक्त आणि स्थूल असतात. भूतात्मक विषयामध्ये 
प्रत्येक स्थुरु शरीर अंतर्भृत होत असते. 

२) भावात्मक विषय :- या विषयांचे कोणतेही अंग-उपांगाचे 
आणि स्थूल आकार-प्रकारचे मूर्तं शरीर नाही आणि ते केवकछ संवेदनात्मक 
अनुभूतीनेच गम्य आहेत. या विषयांमध्ये सुख, दुःख, धर्म, अधर्म इत्यादि 
अनेक प्रकारचे विषय अंतर्भूतं होतात. याव्यतिरिक्त संवेद्य विषयाची 
भावरूप विषय आणि अभावरूप विषय अशी दोन रूपे आहेत. 

भावरूप विषय :- भावरूप विषयाचे संसारात भावरूपामध्ये अस्तित्व 
विद्यमान असते. उदा. घट, पट, सुख, दुःख इत्यादि, 

अभावरूप विषय :- या विषयाचे अभावरूपामध्येच अस्तित्व आहे. 
उदा. आकाशपुष्प, सशाची शिगे, वाञ्च स्त्रीचा पुत्र, सापाचे कान इत्यादि. 

वरील विभाग-कल्पना केव ओौपचारिक आहे; कारण संवेदनेमध्ये 
प्रत्येक प्रकारच्या विषयाच्या स्थितीमध्ये कोणताही फरक असत नाही, 
संवेदनामध्ये मूतं घराप्रमाणेच अमूर्तं सुख-दुःखादि भावनांची अनुभूती 
होत असते. दुसरी गोष्ट अशी आहे कौ, संवेदनेमध्ये प्रत्येक प्रकारच्या 
विषयाची अनुभूती ही केवव्छ भावरूपामध्येच होत असते. संवेदनेमध्ये 








३३६ निःष्यंदढ तिसरा 
अभावरूपामध्ये अनुभूती येऊ शकत नाही. उदाहरणार्थं संवेदनेमध्ये 
आकाशपुष्प इत्यादि अभावरूप पदार्थाचे अस्तित्वही घट-पट इत्यादि 
भावरूप पदार्थाप्रमाणेच असते. प्रत्यक्षात ही गोष्ट निरविवाद आहे को, 
संवेदनामध्ये जे काही आहे केव त्याचेच अस्तित्व आहे, अन्य कोणत्याही 
गोष्टीचे अस्तित्व नाही. 

"एवञ्च ..... संवेद्यमानतावस्यायामेव शरीरी भवति । "' स्पद - 
कारिकाविवृती । । जवात्म्यांची ज्यावे्ी ज्या विषयाकडे उन्मुखता होत 
असते अर्थात्‌ जीवात्मा ज्यावेव्छौ जो विषय जाणण्यास उन्मुख होतो त्या 
संबेद्यमानतेच्या वेव्टी तो विषय त्या जीवात्म्याचे शरीर बनत असतो; 
कारण त्यावेव्टी संवेदन तद्रूप बनत असते. प्रत्यक्षात “ संवेद्यमानता च 
तेन तेन रूपेण प्रकाशमान । । स्पंदकारिका ३०।। संवेद्यमानता या 
शब्दाचा अर्थ त्यावेव्ी संवेदन त्याच विषयाच्या रूपामध्ये प्रकाशमान 
होऊ लागते. 

संवेद्यमानतेच्या काव्टी एखाद्या विषयाला शरीराच्या रूपामध्ये ग्रहण 
करणे याचा अर्थ असा आहे की, त्यावेव्टी जीवात्मा हा स्वतंत्र संवेदनाच्या 
द्वारा त्या विषयाला सत्ता देऊन त्याची सृष्टी करीत असतो. दुस-याच 
क्षणी एखाद्या दुसय्या विषयाकडे जीवात्म्याची संवेदनात्मक उन्मुखता 
्आाल्यावर पहिल्या विषयाचा संहार आणि दुसय्या विषयाच्या सृष्टीचे कायं 
संपन्न होत असते. अशा प्रकारे जीवात्मा हा विश्वात्म्याप्रमाणे प्रत्येक क्षणौ 
भिन्न भिन्न शरीरांना स्वीकारीत ब नाकारीत त्याची सृष्टी आणि संहार 
आदि करीत राहतो. 

निचा वर उछेख केला गेलेला आहे तीच वस्तुस्थितौ आहे. परंतु 
दुःख या गोष्टीचे आहे कौ, पशुभावाच्या पिजन्यातील बंदौ असटेला जीव 
आपल्या पांचभौतिक शरीराच्या दृढ प्राचीरांच्या अर्थात्‌ कुंपणांच्या बाहेरही 
पसरलेल्या आपल्या रूपविस्ताराला पाहत असतानाही पाहू शकत नाही. 
ही शक्तिदारिद्रयाची विडंबना अर्थात्‌ उपहास आहे. ।।२८-२९-३०।। 

भै जै तर तैद अह 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

अशा प्रकारे म॑त्र-मतरेश्चरादिरूप शुद्ध सृष्टी ही श्रीशिवस्वभावाची आहे 
असे प्रतिपादन करून आता अशुद्ध मानठेली मायारूप सृष्टौही श्रौशिवस्वरूपच 
आहे असे उपपादन करून श्रीमतशाख्नादिरहस्यदृष्टौ ही या कारिकेत 
सांगतात. 


स्पंदशासत्र ` ` ~ "क. ` 
न १ 

स्पष्टीकरण :- याचे कारण जीव हा ग्राहक व सर्वमय म्हणजेच 
श्रीशिवांप्रमाणे विश्वरूप आहे हेच याचे कारण आहे त्या हेतूने वाचक 
शब्दात, वाच्य अर्थात्‌ विकल्पज्ञानादि रूपांमध्ये, विचारांमध्ये आदि, मध्य 
किवा अंत या स्थितीत अशी एकही अवस्था नाही की जी श्रीशिवरूप 
नाही. अशा प्रकारे सर्वच श्रीशिवरूप आहे असा त्याचा अर्थं आहे; कारण 
चिदात्मा भोक्ता ग्राहकच भोग्यभावाने म्हणजेच देह, नीकादिरूपाने नित्य 
सवं विविध प्रकारच्या तत्त्वांनी युक्त जगाच्या ठिकाणी स्वरूपात काहीही 
कमी-जास्त न होता स्थित असतो. भोग्य हे भोक्तयाशिवाय वेगले असे 
अस्तित्वातच नसते. 

जीव अशी सुरुवात करून श्रीशिव असा उपसंहार करण्याने जीव 
आणि श्रीशिव यांच्यामध्ये कोणताही भेद नाही हे सिद्ध होते, देहादि 
अवस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अपूर्णता मान्‌ नये. याउलट तो देह 
चिद्धन असा श्रीशिवस्वरूपच आहे असा उपदेश करतात, यासंबंधी 
“श्रीप्रत्यभिज्ञाटीका'” या ग्रंथात असे म्हटलेले आहे की, "जे छत्तीस- 
तत्त्वतमय शरीराला श्रीशिवरूपत्वाने पाहतात आणि त्याची पूजा करतात 
त्यांनाही सिद्धी (यश) मिकते आणि जे घटादिकांनाही त्याप्रमाणे अभिनिवेश 
करून पाहतात आणि पूजा करतात तेही यशस्वी होतात. या ठिकाणी 
कोणताही विवाद नाही.” भट श्रीवामनानेही असेच म्हटले आहे कौ - 

आलम्ब्य संविदं यस्मात्संवेद्यं न स्वभावतः । 
तस्मात्संविदितं सर्वमिति संविन्मयो भवेत्‌ ।। 

अर्थ :- ज्याअर्थी जाणीव ्ालेलली विशिष्ट वस्तूही संवित्‌ (ज्ञाना)च्याच 
आधाराने राहते आणि ती स्वभावतःच संवित्‌शिवाय अस्तित्वात राहते 
असे म्हणता येत नसल्याने हे संविदित अर्थात्‌ ज्ञात ्ाठेले सर्वच 
संविन्मय आहे असे जाणावे व आपणही संविन्मयच द्छावे. 

हा जीव सर्वमय कसा काय होऊ शकतो ? या प्रश्राचे उत्तर देताना 
ग्रथकार असे म्हणतात की, तोच सर्वं पदार्थाच्या उत्पत्तीचे मूव् अथवा 
हेतु असल्याने जीव सर्वमय आहे असे म्हटके आहे. “सर्वभावा 
हे पद येथे उपादानभावाने वापरले आहे, 

प्रमातृमितिमानमेयमयभेदजातस्य ते 


विहार इह हेत॒तां समुपयाति यस्मात्वयि । 








4 काक ~~. ~ निःष्यंद तिसरा 
निवृत्तविवृ (ह) तौ क्रचित्तदपयाति तेनाध्व (धुना 
नयेन पुनरीक्ष्यते जगति जातुचित्केनचित्‌। । 

अर्थं :- तुद्धी सुखद इच्छा ही प्रमाता, प्रमिती, प्रमाण, प्रमेय अशा 
प्रकारच्या भेदांचे कारण बनते आणि तो भेद तु्ची इच्छा निवृत्त ्ञाल्यावर 
कोठेतरी लुप्त होतो. क्चितच कोणीतरी मनुष्य हे या प्रकाशात जाणु 
शकतो. अशा प्रकारे “ज्ञानगर्भस्तोत्रात "' सांगितलेल्या नीतीनुसार व्यक्त 
आलेल्या संवित्‌च्या अस्तित्वामुटेच जीव हा सवं पदार्थाचे कारण 
असतो; कारण जीवापासूनच सर्व विश्च उत्पन्न होत असल्यामुे जीव 
हा सर्वमय आणि सर्व शक्तीनी युक्त आहे. मी हे द्वितीय सूत्राच्या वृत्तीत 
स्पष्ट केकेले आहे. 

जीव सर्वमय आहे ह्यासाठी दुसरे कारण “ तत्संवेदन' यापासून 
सुरुवात होणाच्या अर्ध्या भागात सांगितले आहे. त्या सर्व नीठसुखार्दीचे 
संवेदन म्हणजेच प्रकाश अथवा ज्ञान त्याच्याशी जीव स्वभावाने एकरूप 
असल्याने जीव हा सर्वमय आहे अशी जाणीव होते. सवं आवश्यक 
उपदेश या स्पंदतत्त्वातच गुंतलेले आहेत; कारण वरील दोन छोक रहस्य 
आचरण आणि सर्वं प्रकारच्या भेदरूप वृक्षांचे उच्चाटन करण्यासाठी 
ज्ञानाच्या उपदेशकथा निर्दशित करतात. त्याचप्रमाणे पहिले आणि शेवटचे 
सूत्र महार्थतत्त्वाचा निर्देश करते. तर " जाग्रदादि" सूत्राने त्रिकमार्गाचे 
आणि ^ तदाक्रम्य" या सुत्राने सर्व ध्यानांचे सारच सांगितलेले आहे. ।।२८- 
२९।। 

+ 2.2.3. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

आता ३० व्या कारिकेत ग्र॑थकारांनी असे प्रतिपादित केले आहे क, 
“स्व "चे विश्चवमयत्व जाणून घेणे म्हणजेच मोक्ष होय. 

स्पष्टीकरण :- या कारिकेतील “वा "शब्द हा प्रथम निष्यंदात सांगितलेल्या 
निमीलन समाधीचा प्रकार हा विकल्प असून या जीवाच्या सर्वमयत्वाचे 
ज्ञान हे दुभ आहे असे ध्वनित करतो. त्यामुके या कारिकेचा अर्थं असा 
होतो की, ज्या कोणा पुढचा जन्म नसठेल्या भाग्यवान्‌ मनुष्याला ही दुकभ 
संवित्‌ (ज्ञान) प्राप्त होते तो अखिल जगत्‌ ही एक लीला आहे असे पाहता 
व ते आपल्या संवित्च्या उन्मेष आणि निमेषांनौ निर्माण करतो व नष्टही 


स्पंदशास्त्र ३३९ 
करतो. “मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्तत्या उपासते '" अर्थात्‌ माड्यामध्ये 
मनाला प्रवेशुन जे नित्ययुक्त माल्ची उपासना करतात या ^ श्रीमद्धगवद्रीता " 
या ग्रंथात सांगितकेल्या स्थितीप्रमाणे सतत समाविष्ट आलेला तो महायोगी 
जीवित राहूनच म्हणजेच प्राणादीनी युक्त राहूनसुद्धा विज्ञानरूप अग्रने 
सर्व बंधनांना दग्ध करतो आणि देह पडल्यानंतर श्रीशिवच बनतो. अशा 
प्रकारचा तो जीवन्मुक्त कोणाकडूनहौ कशाही प्रकाराने बद्ध होत नाही. 

“न संशयः" या पदाने असे ध्वनित केले आहे कौ, दीक्षा इत्यादीनी 
श्रीगुरूवर विश्वास ठेवल्यामुके मुक्तो मिते तर या अशा प्रकारच्या 
ज्ञानाने किवा आचरणाने स्वतःवर विश्वास ठेवल्यामुके मुक्तो मिर्छते. 
| |३०।। 

2. 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

मंत्रादिरूप सृष्टी ही विशुद्ध श्रीशिवस्वरूप आहे असे पूवीं सांगितले. 
आता मायादिरूप अशुद्धत्वाने स्वीकारलेली सूष्टीही स्पंदतत्त्वात्मकं श्रीशिवरूपच 
आहे असे सांगून “यस्मात्सर्वमयो ...... 1 ।२८॥।।'' व “तेन शब्दार्थ- 
चिन्तासु..... 1 ।२९।।'' या दोन कारिकांनी ग्रंथकार आपली दृष्टी दुसरीकडे 
वेधतात. प्रमातृस्वभाव जीव ज्यामुठे सर्वमय होतो त्यामुे तो 
श्रीपरमशिवस्वरूपच बनतो. वाचक शब्दसमृहात, वाच्य अर्थामध्ये व 
विकल्पज्ञानरूप चितेमध्ये अशा प्रकारची एखादी आदि-मध्य-अंतरूप 
अवस्था दिसत नाही की, ज्यामुठे ती श्रीशिवस्वरूप होत नाही. याचाच 
अर्थं असा आहे की, वर सांगितकेल्या सवं तत्तवांमध्ये आदि-मध्य किंवा 
अंतरूप अशा प्रकारची श्रीशिवस्वरूप नसकठेली एकही अवस्था नाही. 
त्यामुकेच भोक्ता चिदात्माच भोग्यत्वाने सर्वत्र विविध प्रकारच्या त्या त्या 
वस्तंमध्ये अवस्थित ्ाठेला दिसून येतो. भोक्तयाहून भोग्यजात म्हणजेच 
भोगणारा आणि भोगल्या जाणाच्या वस्तू यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा 
भेद नसतो. त्यामुट्टे उपक्रम-उपसंहारांच्या दर्शनाने जीवशिवांमध्ये किचितही 
स्वाभाविक भेद नसतो. सर्व भावपदार्थं हे त्यांच्यापासुन म्हणजेच जीवांपासुन 
उत्पन्न होतात; कारण जीवापासृनच हे नामरूपात्मक विश्च उदयाला येते. 
त्यामुके जीव हाच सर्वमय आणि विश्चशक्तौने युक्त आहे असे सांगितले 
आहे. सर्व पदार्थांचे जे संवेदन म्हणजेच प्रकाश होतो त्या प्रकाशरूपानेही 








न ~ निः्यंढ तिसरा 


स्वभावभेदामुके सर्बमयत्व ज्ञात होतेच. त्यामुके अन्यत्र स्वीकृत केठेला 
भेदवृक्ष उत्पादन करून श्रीपरमशिवांप्रमाणे जीवाचे सर्वमयत्व या सूत्राने 
स्पष्ट केलेले आहे . ।।२८-२९।। 
12.2.25. 

श्रीकृष्णानेदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

श्रीशिवस्वरूपाचे स्वात्म्यासह (जीवासह) एेक्यत्व किवा सामरस्य 
आहे असे पूर्णपणे जाणुन घेणाउ्या जीवाला मुक्तौ मिते “इति वा यस्य 
न । ।३०11' असे या कारिकेत सांगितले आहे. ज्यावेव्टी एखाद्या 
योग्याच्या मनामध्ये किंवा चित्तामध्ये भगवान्‌ श्रीपरमशिवरूप स्पंदतत्त्वाचे 
हे एेक्य अपरोक्षरूपाने भासते आणि सर्वं बाजूंनी दिसणान्या समस्त 
विश्चात्मक वस्त माञ्याच आत्मतत्त्वाचा विलास आहे असे हदयामध्ये 
अनुभवतो त्यावेव्ी या सरव प्रमेयजाताचा अर्थात्‌ ज्ञेय वस्त्ंचा त्याच्याकडून 
क्रीडासाधन म्हणुन व्यवहार केला जातो. या स्थितीत असतानाही प्राणसंब॑धाच्या 
दृष्टीने जीवन्मुक्तस्वरूपामध्ये योग्याची स्थिती परमेश्वराप्रमाणे होते. शरीरादि 
गोष्टी या जीवन्मुक्त स्थितीसाठी कोणत्याही प्रकारे आडकाठौ होत नाहीत. 
या स्थितीत त्याच्या जीवन्मुक्तत्वामध्ये अल्पही संशय घेऊ नये. ।।३०।। 

इति श्रीराजानकश्रीरामविरचितायां स्पन्दविवृतौ विश्वस्य 

स्वस्वभावशक्तिमान्रत्वोपपत्तिर्नाम तृतीयो निष्यन्दः ।।२३।। 

अशाप्रकारे श्रीरामकंठाचार्यानी रचलेल्या स्पंदविवृतीमधल्या विश्वाच्या 
स्वस्वभावशक्तिमात्रत्वोपपत्ती नावाचा तिसरा निष्यंद संपला. ।।३।। 


2. 


स्पंदशासतर ३४१ 





ल्तिष्यदः चौथा 
व्व अभेढोपलब्धी अर्थात्‌ विभूतिस्पंद जनल 
(श्रीरामकंठ संहितेतील “ अभेदोपलब्धी '" हा चौथा निष्यंद सुरू) 


वरील कारिकांमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे अनुसंधान करताच योग्याचे 
चित्त मंत्रदेवतेशी एकाकार होते व या तीत्र एकाग्रतेने त्या योग्याला शेवरी 
श्रीशिवांशी सायुज्य (श्रीशिवसद्धाव) प्राप्त होतो. 

अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायिचेतसि । 
तदात्मतासमापत्तिरिच्छतः साधकस्य या।।३९१।। 

अन्वयाथं :- 

ध्यायिचेतसि - ध्यान करणाय्या साधकाच्या वा योग्याच्या चित्तात, 
तस्य - त्याच्या, ध्येयस्य - ध्येय विषयाचा, ज्या देवतेचे ध्यान करावयाचे 
तिचा, अयमेव उदयः - हाच साक्षात्कार, यालाच साक्षात्कार म्हणतात 
(की जो), इच्छतः साधकस्य ~ इच्छा करणाव्या साधकाची, देवतेचा 
मंत्रोञ्चार करण्याची इच्छा होताच, तदात्मता समापत्तिः - त्या देवतेशी 
तादात्म्यप्राप्ती होते, साक्षात्कार होतो. ।।३१।। 

अर्थ :- ध्यान करणाच्या साधकाच्या किंवा योग्याच्या चित्तात देवतेचा 
मंत्रोच्चार करण्याची इच्छा होताच त्या देवतेशी तादात्म्यप्राप्ती होते. यालाच 
“साक्षात्कार '" असे म्हणतात. ।।३१।। 

तरैः तह त तैः त 

श्रीउत्पलाचा्यं प्रदीपिका :- 

मंत्रवाच्य देवतेच्या ध्यान केलेल्या त्या त्या आकाराच्या ध्येय वस्तूच्या 
ठिकाणी नाना प्रकारची क्रिया संपादन करण्याची शक्तौ असते. मंत्र 
उच्चारून ध्यान किवा स्मरण करणाय्या अधिकारी साधकामध्ये संकल्पातच 
देवतेचा उदय होतो. इच्छा केल्याबरोबर मंत्राचा उच्चार करण्याच्या वेव्टी 
त्याच्या ध्येयाशी एकाग्रता होते. त्यावेच्ठेस ती ती देवता तो तो पदार्थरूप 
बनते. साधकाला ध्येय देवतेशी तद्रूप ्ाल्यामुठे ही सत्ता प्राप्त होत 
असते. ज्यावेव्ठी साधक मंत्राचे न्यास करून मंत्रोञ्चार करतो त्यावेव्ठो ते 
अन्य देवतेचे निरोधन करीत असतात. त्यामुके साधकाचे चित्त प्रयत्नाशिवाय 
देवतेशी एकरूप होते. विवेकाची जागृती असलेल्या व ध्यान करणाव्या 











क ज 
साधकाला मंत्र जपाच्या वेव्ठी आराध्य देवतेचे प्रत्यक्ष दर्शनच ्ालेले 
असते. त्यामुढे तो देवतारूप बनलेला असतो. याकरिता शिवो भूत्वा 
शिवं भजेत्‌” व “देवी देवं भजेत्‌" अर्थात्‌ श्रीशिव होऊन श्रीशिवाचे 
रजन करावे व देवी होऊन देवाचे भजन करावे असे सांगितले आहे. 
मंत्रात्मा ध्येयाचाच ध्यात्याच्या चित्तात उदय होत असतो. जो साधक 
करवा ध्याता मंत्रात््याशी एकत्व प्राप्त व्हावे अशी इच्छा करतो त्याची हीच 
तदात्मता किंवा ध्येयस्वरूपापत्ती असते. “विश्वसंहिता'' या ग्र॑थात असे 
म्हटले आहे की, “जेव्हा चित्त ध्येयात लीन होते तेव्हा त्याला ध्यान 
म्हणतात, " ध्येय प्रत्यक्ष प्राप्त होते व ध्याता तन्मय होतो. मंत्रोञ्वारणाच्या 
इच्छेने मंत्रदेवतेच्या बरोबर जे तादात्म्य होते ते वस्तुतः संवेदनांच्या द्वारा 
एकता प्राप्त होऊन होते. मंत्रन्यासाने जीवनात देवतेचा आविर्भाव होतो. 
याच्या व्याप्तीचे फल पुदील श्छोकात सांगितले आहे .।।२१।। 


£ तैर तै तैः तैः 


श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

संपूर्णं शब्दार्थमय विश्च श्रीशिवाचा म्हणजे स्वस्वभावाचाच आविष्कार 
आहे याची उपपत्ती मागील निष्यंदात सांगितली. या आविष्काराचौ उपलब्धी 
कोठे कशी होते हे आता सांगतात. 

स्पष्टीकरण :- ध्यात्याच्या अंतःकरणात ध्येय वस्तु स्फुरित होणे 
हाच ध्येयाचा उदय होय. ध्यात्याच्या संकल्पनातच ध्येयाला आकार येतो. 
साधकाच्या इच्छावस्थेत ध्यात्याच्या ध्येयवस्तृंशौ “ तदात्मतासमापत्ति" होते 
व त्या समापत्तीतून बाहेर येणारा शब्दो च्वारच अमोघ ठरतो. 
"“तदात्मतासमापत्ति" म्हणजे ध्येयवस्त्च्या स्वरूपाशी ध्यात्याचा होणारा 
एकीभाव होय. हा एकीभाव म्हणजे ध्येय वस्तूचा उदय होय. साधकाच्या 
चित्तात संकल्पावस्थेत सहजपणे व अप्रयत्नाने उठणारे स्फुरणच आकारास 
येते. हेच ध्येयाचे दर्शन किंवा साक्षात्कार होय. ध्येयाची स्वबाह्यतेने किवा 
व्यतिरिक्तपणे प्रतीती येणे हा साक्षात्कार नव्डे . ।।३१।। 


मह जैल तैः भैः तैः 


स्पंदशासत्र ३४३ 


श्रीभटरकल्वट वृत्ती :- कारिका क्रमांक ३१ ची वृत्ती कारिका क्रमांक 
३२ मध्ये समाविष्ट केठेली आहे. 
रैर त्रैः मै अ तै 
श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- कारिका क्रमांक ३१ ची टीका 
कारिका क्रमांक ३२ मध्ये समाविष्ट केठेटी आहे. 
गरः अह अर अ ओ 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरजनी टीका :- कारिका क्रमांक ३९ ची 
रीका कारिका क्रमांक ३२ मध्ये समाविष्ट केठेटो आहे. 
त मै त ओः ओ 
इयमेवामृतप्राप्तिरयमेवात्मनो ग्रहः। 
इयं निर्वाणदीक्षा च शिवसद्धाबदायिनी । ।३२।। 
अन्वयाथं :- 
इयमेव - हीच - तादात्म्यता, अमृतप्राप्तिः ~ अमृतत्वाची प्राप्ती, 
अयमेव ~ हाच, हेच, आत्मनो ग्रहः ~ आत्म्याचे ग्रहण, आत्मज्ञान, 
शिवसद्धावदायिनी ~ श्रीपरमशिवांचे स्वरूपत्व, सायुज्य शिवभाव - 
हे प्राप्त करून देणारी, इयं - निर्वाणदीक्षा - जिला “निर्वाण दीक्षा" 
म्हणतात ती हीच. ।।३२।। 
अथं :- हीच तादात्म्यता आहे. हीच अमृततत्त्वाची प्राप्ती आहे. हेच 
आत्म्याचे ग्रहण किवा आत्मज्ञान आहे. हिलाच वास्तविक पाहता “निर्वाण 
दीक्षा” असे म्हणतात. ही परम श्रीशिवांचे स्वरूपत्व किंवा सायुज्य अर्थात्‌ 
श्रीशिवभाव प्राप्त करून देणारी या अर्थानेच या “निर्वाण दीक्षेला" 
“ श्रीशिवसद्धाबदायिनी " असेही म्हणतात. ।।३२।। 
श्रीरउत्यलाचार्यं प्रदीपिका :- 
जीव शरीरादि नश्वर वस्तुंचे अवलंबन करून त्यालाच अहं अहं 
म्हणत बसतो. त्याचप्रमाणे सर्व ठिकाणी श्रीपरमशिव आहे ही भावना 
सुटून द्रैतरूपाने त्यास मिथ्या ज्ञानच भासमान होते. वरील दोन्ही 
गोष्टी चा उच्छेद करून सर्व काव्टी, सर्वं देशी, स्वच्छ व पूर्णं स्वतंत्र अशा 
एका चैतन्य तत्वाचीच जाणीव असणे यालाच सम्यक्‌ ज्ञान असे म्हणतात. 
अशा प्रकारचे ज्ञान प्राप्त ्आाले म्हणजे साधकाला अमृताचीच प्राप्ती 
द्माल्यासारखे आहे. याचाच अर्थं साधकाला श्रीपरमशिवाची प्राप्ती होऊन 








३४४ निःष्यंदढ चौथा 





मोक्ष मिाला असा होतो. अमृतासारख्या जड वस्तूला मोक्ष म्हणत 
नाहीत. अमृताची प्राप्तौ ्ाली कौ, पुष्कढ्छ काढ टिकणारे शरीर प्राप्त 
होते. मात्र अमृताने आत्मप्राप्तिरूपी मोक्ष प्राप्त होत नाही. खरे म्हणजे 
मोक्षप्राप्तीसाठी वरीलप्रमाणे ज्ञानसिद्धी आली पाहिजे. श्रीगुरूनी दिलेला 
मंत्रोञ्वार करण्याच्या वेव्टी इच्छा करता क्षणीच साधक किंवा दीक्षाकाव्छ 
शिष्य तद्रूप म्हणजे आत्मरूप बनत असतो. दीक्षाकाी श्रीगुरूनी 
आपण स्वतःला परमात्मस्वरूप आहोत अशी भावना करून शिष्याला 
ही स्थिती प्राप्त होवो असा संकल्प करीत शिष्याच्या ठिकाणी 
शक्तिपाताने ती आत्मसत्ता प्रविष्ट करावी. अशा प्रकाराने आत्मप्राप्ती 
करून घेण्याच्या विधीचा विवेक शिष्यानेही नीट केला पाहिजे. अमूतं 
अशा परब्रह्म तत्त्वाचे देणे अगर घेणे संभवत नाही. परंतु देणारे श्रीगुरू 
व ग्रहण करणारा शिष्य हे दोघे व्यापक अशा संवित्‌ स्वरूपाशी अभिन्न 
असल्याने श्रीगुरूकडन शिष्याशी अभिन्न अशा रूपाने राहूनच दान दिले 
जाते व शिष्याकड्नही अभिन्न अशा रूपानेच दान स्वीकारले जाते. 
यालाच निर्वाण दीक्षा असे म्हणतात. निर्वाण म्हणजेच निवृत्ती होय. 
जीवाच्या ठिकाणी द्रैताच्या भावाचा जो क्षोभ ्ालेला असतो किंवा होतो 
त्याचा दीक्षेने नाश याला की, जीवाला आत्यंतिक शांती प्राप्त होते. या 
दीक्षेमुकेच स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी ज्ञान स्थित होते. आपपररूपी 
लंधाचा नाश ज्या संस्काराने होतो व ज्यामुके स्वरूपाच्या ज्ञानाचे 
दान केले जाते त्या विधीला दीक्षा म्हणतात. "दी ' म्हणजे दान व 
क्षा ' म्हणजे बंधाचा नाश होय. अशा प्रकारे ज्ञानाचा उपदेश ज्ञाला 
म्हणजे त्याला निर्वाण दीक्षा म्हणतात. या निर्वाण दीक्षेलाच “ संवित्‌- 
दीक्षा" असे नाव आहे. परमेश्चराच्या अनादि सत्तेच्या जागृतीमुके “मी 
अहं आहे " म्हणजे “मी परब्रह्म आहे," अशा ज्ञानाच्या सिद्धीची अवस्था 
या संवित्‌-दीक्षेमुके साधकाला प्राप्त होते. ही निर्वाण दीक्षा देऊन 
श्रीपरमशिवात्मक अशा आत्मस्वरूपाची प्राप्ती करून देण्यास फक्त सुप्रबुद्ध 
असे श्रीगुरूच समर्थ असतात. हा अखेरचा संस्कार आहे. देणारा व 
घेणारा तयार असला की, हा संस्कार संपन्न होतो. जगत्‌ किंवा प्रपंच सत्य 
असल्याचे मिथ्या ज्ञान ज्याचे पूर्णपणे नष्ट ्ाले असेल तोच ही दीक्षा 
देण्यास समर्थ अधिकारी पुरुष असतो. 

या दीक्षेमुके स्वरूपाच्या संवेदनाला सुरुवात होते. शक्तीच्या 


स्पंदशासत्र क 
1 


जागृतीमुने आत्म्यावरील आवरण हद्ूहढ्‌ दूर होत जाते. हाच 
आत्म्याच्या अमृतत्व प्राप्तीचा मार्ग आहे. मृत्यू, म्हातारपण इत्यादि 
परंपरा संपन पुन्हा जन्मप्राप्तीचा संभव उरत नाही, अशा अवस्थेला 
आम्ही मुक्ती म्हणत नाही. शक्तीची जागृती म्हणजे क्षीरसागरातून 
स्वतः परमात्म्याने प्रकट किंवा उद्धूत होणे आहे. हाच खरा आत्म्याचा 
अनुग्रह आहे. हीच ““ निर्वाणदीक्षा" आहे. हेच खरे परमात्म्याशी 
मिलन आहे. “मोक्षधर्म '" या ग्रंथात असे म्हटले आहे की, “सर्वं 
संकल्प सोडून देऊन चित्ते सत्त्वात विलीन केले पाहिजे, जेव्हा चित्त 
सत्त्वात विलीन होते तेव्हा काढ्ावर विजय प्राप्त होतो. “ आत्मसंबोध " 
या प्रंथातही असे सांगितले आहे की, “ स्वभाव-संवित्‌चे ज्ञानच 
मनुष्याला या संसार सागरातून तरून नेण्यास समर्थं ठरते एक 
वेकेला केलेले अमृतपानही मृत्युपंथाला लागलेल्या माणसाला अमर 
करते. ” ज्ञानसद्धावाचे दान व सर्व मल धुवून टाकणे किंवा नाहीसा 
करणे हाच दीक्षा पदाचा अर्थं आहे. जेद्ा श्रीसदरुरू आपल्या अपार 
सामर्थ्याने शक्तिपात करून बोधानुवेध करतात तेव्हा उपरोक्त गोष्ट 
सिद्ध होते. दीक्षेतील "द" शब्दाचा अर्थं दान असा असून क्ष' या 
शब्दाने क्षपण म्हणजे दूर करणे असा अर्थ सूचित होतो. 

अशा प्रकारे एकमात्र शक्तिपातानेच अकृत्रिम स्पंदतत्त्वाचा म्हणजे 
आत्मतत््वाचा उदय होतो. त्यामुकेच होणारा मंत्रोदय, त्याचा प्रभाव 
व त्याच्या विभूती यांचे पुढे वर्णन केले आहे. स्प॑दतत्त्वाचा उदय 
ल्यावर साधकाला जागृत अवस्थेतही निजभावाची प्राप्ती होते, त्यामुढे 
तो पूर्णपणे स्वतंत्र होतो. स्वप्रातही हे असेच होते हे पुढील दोन 
श्छोकात सांगितले आहे.।।३२।। 

मै ओह मैः तह तै 


श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- संपूर्ण वेद्यवर्ग स्वप्रकाशाहून वेगव्टा नाही. वेद्यवर्गाची 
प्रतीतौ प्रकाशव्यतिरिक्तत्वाने येणे ही मिथ्या प्रतीती होय. या मिथ्या 
प्रतीतीचा उच्छेद होताच व्यापक, निर्म ब स्वच्छंदैकस्वभाव संविदेचा 
उदय होतो व तिच्यामुढेच तादात्म्य प्रतिपत्ती होते. या अवस्थेलाच येथे 
अमृतप्राप्री म्हटले आहे. अमृतप्रप्ी म्हणजे अविनाशी अशा स्वस्वभावाचीच 








३४६ निःष्यंद्‌ चौथा 





प्राप्ती होय. ध्येयवस्तुचा उदय स्वस्वभावातूनच होतो; कारण स्वस्वभावच 
इदंतारूपाने ध्येयवस्त्‌ बनतो. त्यामुढे ध्येयवस्तृशी तदात्मता म्हणजे 
स्वस्वभावाचीच प्राप्ती होय. हीच “ अमृतप्राप्ती. " या स्थितीलाच “ आत्मग्रह' ` 
वा “ निर्वाणदीक्षा" असेही म्हटले आहे. आत्मग्रह म्हणजे आत्मत्वाने 
ग्रहण होय. आत्म्याचे अमूर्तत्वाने ग्रहण शक्य नसते. त्यामुढे 
परिकनल्पितरूपाद्रारे त्याचे ग्रहण करणे हा आत्मग्रह होय. “ निर्वाणदीक्षा " 
म्दणजे आत्यंतिक प्रशांतीची अवस्था होय. या अवस्थेतच श्रीशिवभावाचा 
म्हणजे स्वस्वभावाचा बोध किंवा साक्षात्कार होतो. ।।३२।। 
टीप :- लोके च धर्मादयोऽनाश्रया न सेवेदनयोग्या तेन 
धर्मादिविषये यो यथा प्रसिद्धो रामादिः 
स शब्दमात्रोपयोगित्वेन मुख्यया प्रणालिकया गृहीतः । 
। | अभिनवभारती । 
अर्थं :- जगामध्ये अनाश्रित धर्म संवेदनयोग्य नाहीत. त्यामुठे 
धर्मादिविषयांमध्ये जो ज्या प्रमाणे प्रसिद्ध रामादि आहे तो शब्दमात्रानैच 
उपयोगी असल्याने मुख्य प्रणाखीत स्वीकारला आहे. 


2. 
श्रीभटकल्वट वृत्ती :- (कारिका क्रमांक ३९ व ३२) 
मंत्रदेवता आणि चित्त 


सूत्र क्रमांक ३१ वब ३२ यांमध्ये ही गोष्ट समजाविलेली आहे को, 
आत्मसत्तेच्या अशाच पूर्वी बणिलेल्या व्यापकतेचे वारंवार अनुसंधान 
केले असता योग्याचे संवेदन इतके तीव्र होत असते कौ, मंत्राचे उच्चारण 
करताक्षणीच त्या योग्याचे चित्त मंत्रदेवतेशी एकाकार होत असते. हीच 
तीव्र एकाग्रता योग्याला अंतिमतः श्रीशिवभावावर पोहोचवीत असते. 

सूत्र क्रमांक ३९ ची वृत्ती :- संवेदनाच्या द्वारा जे त्या ध्येयाचे 
अर्थात्‌ मंत्रस्वरूप किवा मंत्राच्या द्वारा ध्येय देवताचे, मंत्रात्मक किवा 
न्यासात्मक अर्थात्‌ मंत्र म्हणणे किंवा न्यास करणे याबरोबरच साधकाचे 
आत्मरूपामध्ये ग्रहण अर्थात तादात्म्य होत असते, त्यालाच साधकाच्या 
चित्तामध्ये त्या मंत्रदेवतेचा उदय होणे अर्थात्‌ प्रत्यक्ष साक्षात्कार होणे 
असे म्हणतात. “तादात्म्य होणे " याचा अर्थं असा आहे को, साधक हा 


स्पंदशासत्र ३४७ 





त्या मंत्रदेवतेच्या स्वभावाला प्राप्त करून घेत असतो. साधकाला त्या 
मंत्रदेवतेशी असे तादात्म्य मंत्राचे उच्चारण करण्याच्या केवक्छ इच्छेनेच 
प्राप्त होत असते.।।३१।। 

सूत्र क्रमांक ३२ ची वृत्ती :- ज्ञानी होण्याच्या ठोंगापासून रहित 
असलेल्या योग्याचे असे आवरणहीन आणि निर्मठ स्वात्मसंवेदन हेच 
त्या योग्यासाठी प्रत्यक्षात अमृतत्त्व अर्थात्‌ अविनश्चर श्रीशिवभाव प्राप्त 
करणे हे आहे. याउलट एखाद्या स्थुल आणि धातूच्या संमिश्रणापासून 
बनविले गेलेले शरीरामधील सप्तधातृंना पुष्टी देणारे आणि स्वादिष्ट 
अर्थात्‌ केवर जिव्ेला मधुर लागणाय्या अशा रसाचा आस्वाद घेणे हे 
अमृतत्त्वाला प्राप्त करणे असत नाही. (टीप :- येथे प्रथम आलेला 
"धात्‌" हा शब्द वैद्यकशास्त्रानुसार धातुंचे मारण करून बनविलेल्या 
भस्मांना सूचित करतो आणि दूसरा “धातु " या शब्दाचा अर्थ शरीरातील 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थी, मज्ञा, शुक्र हे सात धात्‌ असा आहे. या 
वाक्यातील “रस” या शब्दाचा अर्थ धातुची भस्मे मिसब्ून बनविलेल्या 
स्वादिष्ट आणि पौष्टिक ओषधी असा आहे. वैद्यकशास्त्रामध्ये असे 
म्हटलेले आहे कौ, रस हे मनुष्याला अमर बनवितात तथापि तो 
दीर्घायू सृचित करण्यासाठी केवठ एक ओपचारिक प्रयोग आहे.) 
साधनमागांमध्ये मंत्राचे केवव्ट उच्चारण करताच योग्याच्या किवा 
साधकाच्या मंत्रदेवतेसह होणाय्या स्वरूपतादात्म्याच्या स्थितीला आत्मग्रह 
किवा आत्म्याची अनुभूती प्राप्त करून घेणे असे म्हणतात; “कारण 
दीक्षेच्या काची श्रीगुरूनी आत्म्याचे ग्रहण करावे अर्थात्‌ अंत्विमर्शाच्या 
किवा अंतज्ञानाच्या किवा अंत्विचाराच्या द्रारा शिष्याला दिल्या जाणाव्या 
मंत्राच्या देवतेच्या स्वरूपामध्ये स्वयंस्थित राहावे, " असे म्हटलेले आहे. 

निराकार आत्म्याला मातीचा ढौग किंवा दुसय्या कोणत्याही स्थुल 
पदार्थाप्रमाणे हाताने पकडता येत नाही. या कारणाने ही आत्मानुभूती 
खरी निर्वाणदीक्षा आहे. ही निर्वाणदीक्षा साधकाच्या अंतःकरणामध्ये 
अनुत्तर अर्थात्‌ ज्याहून श्रेष्ठ असे अन्य काहीही नाही अशा श्रीशिवभावाला 
अभिव्यक्त करीत असते. 

विवरण :- सूत्र क्रमांक ३९१ व ३२ चा अर्थ योग्य रीतीने समजण्यासाठी 
खालील गोष्टी ध्यानात ठेवणे परम आवश्यक आहे. 








(1 न क ~ ४८ निःष्यंढ चौथा 
सूत्र क्रमांक ३९ मध्ये मत्रदेवतेचे ध्यान करणाया साधकाच्या चित्तामध्ये 
त्या मंत्रदेवतेचा उदय होण्याची किंवा दुस्या शब्दात त्या मंत्रदेवतेचा 
साक्षात्कार होण्याची चर्चा केलेली आहे. या संबधामध्ये टी गोष्ट उलेखनीय 
आहे की , विकल्पसंस्कारांच्या उपायामुढे योग्याच्या संबेदनाची अर्थात्‌ 
चित्ताची विशुद्धता आणि एकाग्रता इतकी तीव्र होते को, तो योगी इद्रियांच्या 
दारा बाहेरच्या दिशेने स्पंदित होणाच्या संवितधारेला अर्थात्‌ शक्तीच्या 
प्रवाहाला पवी वर्णिलेल्या अलंग्रासाच्या युक्तीने अंतहंदयाच्या अवकाशामध्ये 
कैद्रित करू शकतो. अशा अवस्थेमध्ये त्या योग्याने कोणत्याही म॑त्राचा 
विमर्शं किवा विचार करताच तत्काठ त्या म॑त्रदेवतेबरोबर चित्ताची एकाकारता 
होत असते. साधनेच्या क्षेत्रामध्ये मंत्रदेवतेबरोबर होणात्या चित्ताच्या 
एकाकारतेला “ मंत्रदेवतेचा प्रत्यक्ष साक्षात्कार होणे,” असे म्हणतात. हा 
साक्षात्कार पूर्णपणे संवेदनात्मक असतो; कारण देवता ही स्वरूपाव्यतिरिक्त 
अन्य कोणताही शारीरिक आकार-प्रकार धारण करून समोर येत नाही. 
साधकाने किंवा योग्याने हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे कौ, ही शाक्त 
उपायाची उज्तर भूमिका आहे आणि या भूमिकेवर परमेश्वराच्या तीत्र 
शक्तिपातामुके पवित्र बनलेल्या पवित्र अंतःकरणाच्या काही मोजक्याच 
व्यक्ती पोहोच_ शकतात. भगवान्‌ श्रीअभिनवगुप्तपादाचारय यांनी अशा 
सोभाग्यशाली अर्थात्‌ अत्यंत भाग्यवान साधकाची महत्ता वर्णन करताना 
““तंत्राल्ोक'" या ग्रंथात असे म्हटलेले आहे कौ - 
केतकीकुसुमसौरभे भृशं भृङ्ग एव रसिको न मक्षिका । 
भैरवीयपरमाद्वयार्चने कोऽपि रज्यति 
महेशचोदितः। 1 ४.२७६।। 
याचा अर्थं आहे की, ज्याप्रमाणे केवङ्याच्या पुष्पाचा भंगा हा 
रसिक असतो अर्थात्‌ रसिकपणाने आस्वादन घेत असतो तशी माशी 
असत नाही त्याचप्रमाणे एखाद्याच विशिष्ट किवा विरव्छ्या व्यक्तीच्या 
मनामध्ये भैरवीय अभेदभूमिका प्राप्त करण्याविषयी अत्यंत आवड 
असते . अशा उत्सुक योग्यासाठी संसाराचे अवडंबर हे स्वतः त्याच 
प्रकारे नाहीसे होते ज्याप्रकारे ग्रीष्माच्या कडक उन्हामध्ये मोठमोठे हिमपहाड 
स्वतः वितब्टून वाहून जातात. हेच “ तत्राल्ोक ” या ग्र॑थात पुढील श्छोकात 
व्यक्त करताना श्रीअभिनवगुप्तपादाचार्य असे म्हटले आहे कौ - 


स्पंद्शास्त्र ३४९ 





अस्मिश्च यागे विश्रान्ति कुर्वतां भवडम्बरः। 
हिमानीव महाग्रीष्मे स्वयमेव विलीयते ।। ४.२७७।। 
या व्यतिरिक्त श्रीभट्कल्छटांनी सूत्रामध्ये उदे केलेला “इच्छतः” या 
शब्दाचा अर्थ मंत्राचे उच्चारण करण्याची इच्छा असा केलेला आहे. या 
संबंधामध्ये हे समजून घेणे आवश्यक आहे कौ, कोणत्याही शब्दाचे 
उच्चारण करतेवेव्टौ उच्ारणाच्या दोन स्थिती सक्रिय होत असतात. यातील 
एक स्थिती अव्यक्त ध्वनिरूपा आंतरिक विमर्शमयी असून दुसरी या 
स्थितीची अनुगामिनी व्यक्त ध्वनिरूपा बाह्य वैखरीमयी स्थिती आहे. या 
दोन स्थितीमधील पहिली विमर्शमयी किवा विचार अर्थात्‌ ज्ञानमयी स्थिती 
ही मूलभूत इच्छारूपा स्थिती आहे . ही स्थिती प्रतिक्षण प्रत्येक प्राण्याच्या 
अंतःकरणात क्रियाशील राहत असली तरीही बहिर्मुख आल्यामुटे तो 
प्राणी त्यामुदे सचेत होत नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये “ श्रीशिवसूत्रविमशिनी " 
या रीकाग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - “उच्नारेण विमशंरूपेण न तु 
स्थानकरणप्रयत्नरूपनबीजाक्षरोच्वारेण तस्याणवोपायपर्यवसायित्वात्‌ 
।।२.०।।*' याचा अर्थ असा आहे को, मंत्र हा उच्चाराने पुटे जातो 
म्हणजेच विमर्शरूपाने (ज्ञानरूपाने) जातो. त्या मंत्राचे पुढे जाणे हे स्थान- 
करण-प्रयनन यांनी निर्माण होणाव्या अक्षरांच्या उच्वाराने होत नाही; कारण 
हे अक्षरांचे उच्चारण शेवटी आणवमलात पर्यवसित होते. यावरून 
मंत्रोच्वारणाच्या संबंधामध्ये मंत्रोञ्चारणाच्या याच पहिल्या विमरशमयी अथवा 
इच्छारूपा स्थितीचाच अभिप्राय आहे; कारण शाक्त उपायावर चालणाच्या 
साधकांच्या सर्वं क्रिया विमर्शमयी अर्थात्‌ स्फुरणशीठ असतात. वैखरीवाणीच्या 
द्वारा मोज्या आवाजात मंत्राचे उच्चारण करणे हे आणव उपायावर चालणाव्या 
अवर अर्थात्‌ कनिष्ठ अधिकारी व्यक्तीसाटी लाभदायक सिद्ध होऊ शकते. 
या दृष्टीने ^ श्रीशिवसूत्र'' या ग्रंथावरील टीकेत “तत्रसद्धाव'' या 
ग्र॑थातील वचन उद्धत करताना असे म्हटले आहे कौ - 
यथा शरो धनुसंस्थो यत्नेनाताङ्य धावति। 
तथा बिन्दुर्वरारोहे ! उ्वारेणैव धावति ।।२.२।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, मंत्राच्या विमर्शमयी उच्चारणामध्ये इतकौ 
प्रचंड शक्तो असते को, ज्याप्रमाणे धनुष्याच्या प्रचंड आघातामुकछे ठकलला 
किवा फेकला जाणारा तीर हा अतिस्वनिक वेगाने धावून लक्ष्याशी मित 








३५० निःष्यंद चौथा 





असतो किवा लक्ष्याचा वेध करीत असतो त्याप्रमाणे साधकाचे चित्त 
आणि परप्रकाशरूप बिद्‌ तीतव्रगतीने एकमेकांशी एकाकार होत असतात. 

सूत्र क्रमांक ३२ मध्ये निर्वाण दीक्षेचा उल्लेख केलेला आहे. या 
संबंधामध्ये खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. 

आध्यात्मिक जगतामधील “दीक्षा” या शब्दाचा अर्थं विशेष 
प्रकारचे संस्कार असून या संस्कारांच्या द्वारा सिद्धश्रीसटुरू आपल्या 
शिष्यांमध्ये त्यांच्या मानसिक योग्यतेनुसार अनेक प्रकारच्या योगसंबेधी 
अनुभूतीना संक्रमित करीत असतात व अशा रीतीने एका क्षणात 
श्रीसद्ररू आपल्या शिष्याचा उद्धार करीत असतात. याचा अथं असा 
आहे की, (श्रीगुरू सिद्धयोगांतर्गत शक्तिपात योगदीक्षा देऊन) शिष्याला 
ज्ञानाचा सद्भाव अर्थात्‌ शक्तेस्वरूप ज्ञानाची प्राप्री करून देत असतात. 
 यामुके साधकजीवाच्या आवरणात्मक अशा विकृतवासना नष्ट होतात. ` 
अशा प्रकारे (शक्तिजागृतियुक्त ज्ञानाचे) दान आणि (अज्ञानाचा) 
क्षय अशी ही दोन्ही काये एकाच वेकेस होतात. यामुके या प्रकारच्या 
प्रक्रियेला “निर्वाणदीक्षा” असे म्हणतात. या दृष्टीने ““तंत्रालोक "" 
या ग्रंथाच्या विवेकटीकेत असे म्हटले आहे की - 

दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयन्ते (कर्म) पशुवासनाः । 
दानक्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीतिता । ।१.४३।। 

अर्थं :- दीक्षेच्या वेव्छी श्रीगुरू शिष्याच्या देहात शक्तिसंक्रमण 
करून त्याची अनादि निद्विस्त आत्मशक्ती कुंडलिनी जागृत करून तद्वारा 
त्याला ज्ञानाचा सद्धाव प्रदान करतात व त्याची पशुवासना क्षीण अगर 
नष्ट करतात. अशा प्रकारे दान व क्षय अशी दोन्ही कायं एकाच बेटी 
होत असल्याने हिला दीक्षा असे म्हणतात. दीक्षा शब्दाच्या “दी " व्णामध्ये 
ज्ञानाचे संक्रमण आणि “क्षा” वर्णामध्ये कर्मवासनांचा नाश असा अर्थं 
अभिप्रेत आहे. 

तंत्रशास्त्रामध्ये अनेक प्रकारच्या दीक्षा आणि त्यीच्याशौ संबंधित 
असलेल्या शास्त्रीय विधि-विधानांचे विस्तारपूर्वक वर्णन केलेले आह. 
शिष्यांच्या मानसिक योग्यतांची पूर्णं परीक्षा घेतल्यानंतरच श्रौसद्ुरू ह 
कोणत्या शिष्याला कोणती दीक्षा देणे योग्य आहे? हा निर्णय घेत 
असतात. 

या दृष्टीने “ स्पंदकारिका" या ग्रंथात असे म्हटले आहे को - 





स्पंद शास्त्र ३५१ 





तथा इयमेव निर्वाणदीक्षा ..... संस्कारविशेषः ।।३२।। 

स्वं दीक्षांमध्ये निर्वाण दीक्षा ही असामान्य आणि दुर्लभ मानलेली 
आहे; कारण ज्या भाग्यवान्‌ व्यक्तीला ही निर्वाण दीक्षा प्राप्त होते त्या 
व्यक्तीच्या मनामध्ये अनेक युगे साठलेल्या आणि पिंड न सोडणाच्या 
वासना या एका क्षणभरात नाहीशा होत असतात. असा योगी पूर्यष्टकाच्या 
(अर्थात्‌ तन्मात्ररूप शब्द आदि पाच ज्ञेय विषय आणि मनस्‌ इत्यादि तीन 
अतःकरणापासून बनलेल्या सूक्ष्म शरीराला पारिभाषिक शब्दामध्ये “ सुक्ष्म 
ुर्यष्टक " असे म्हणतात आणि पांचभौतिक शरीराला “स्थूल पूर्यष्टक " 
असे म्हणतात,) बंधनातून मुक्त होऊन स्वरूपामध्ये विश्रांती प्राप्त करून 
घेत असतो. 

आता प्रश्र असा निर्माण होतो कौ, आत्मज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी 
निर्वाण दीक्षा या संस्काराचा आणि त्याचे शास्त्रीय विधिविधान पूर्ण 
करण्याची अनिवार्य आवश्यकता आहे काय ? सूत्रकारांनी या शंकेचे 
समाधान मूव्सूत्रामध्ये शब्दांना एका विशेष पद्धतीने ठेवून केलेले 
आहे. सूत्रकारांनी सत्राच्या पहिल्या आणि दुसय्या चरणामध्ये “निर्वाण 
दीक्षा” या शब्दाबरोबर जाणून बुजून “एव " या शब्दाएेवजी “च” चा 
उपयोग केलेला आहे. असे करण्यामागे विशेषता अशी आहे की, 
निर्वाण दीक्षा नामक संस्काराच्या आश्चर्यजनक महत्तत्त्वाची कधीही 
उपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. परंतु ईश्वरीय अनुग्रहाच्या लोकोत्तर 
पद्धती किवा रीतीरिवाज मात्र शास्त्रीय विधिविधानावर अवलंबून नाहीत. 
या दृष्टीने “तंत्रसार "” या ग्रंथात श्रीजभिनवगुप्तपादाचार्य यांनी असे 
म्हटङे आहे कौ, “तत्र अतिटृढशक्तिपाताविद्धस्य स्वयमेव सांसिद्धि- 
कतया सत्तकं उदेति, योऽसौ देवीभिः दीक्षित इति उच्यते । ।पृष्ठ 
२३।। ज्या महान्‌ आत्म्यांवर परमेश्वराचा दृढ शक्तिपात होत असतो 
त्या महान्‌ आत्म्यांना देवी अर्थात्‌ परमेश्वरांच्या शक्तीनी स्वयं अज्ञातरूपाने 
दीक्षित केलेले असते. या दीक्षेमुठे या महान्‌ आत्म्यांच्या मनामध्ये 
सांसिद्धिक अर्थात्‌ स्वतःसिद्धरूपामध्ये सत्त्क अर्थात्‌ शुद्ध विद्या हिचा 
उदय होत असतो. फलतः ज्या व्यक्तीना कोणत्याही अचित्य अर्थात्‌ 
चितन करता न येणाच्या रीतीने आणि अज्ञात प्रकाराने मंत्रशक्तीची 
अनुभूती होत असते तो प्रकार त्यांच्यासाठी निर्वाणदीक्षा असते. निर्वाण 





| 


३५२ निःष्यंढ चौथा 





दीक्षेसाठी तुपाचे दिवे जा्टून किंवा सामग्रीचे भंडार जाब्ून संस्काराचा 
विधी पूर्ण करण्याच्या अवडंबराची आवश्यकता असत नाही. या दृष्टीने 
'“परात्रिशिका"" या ग्रंथात म्हटले आहे कौ - 
एवं यो वेत्ति वेदतत्त्वेन तस्य निर्वाणदायिनी । 
दीक्षा भवत्यसन्दिग्धा तिलाख्याहुतिवजिता । ! २६।। 

याचा अर्थं असा आहे की, अशा प्रकारे जी व्यक्ती या अमृतबीजरूपी 
हदयाचे तत्तव जाणणारी असते, त्याला निर्वाणाच्या अवस्थेवर नेऊन 
पोहोचविणारी दीक्षा अग्रीत तीक व तुपाची आहुती टाकल्याशिवाय निःसंदेह - 
पणे दैवी अनुग्रहाने परिपूर्ण होते. 

श्रीमद्‌ सोमानंदाचार्य, श्रीमद्‌ उत्पलाचार्य किवा श्रीमद्‌ अभिनव- 
गुप्तपादाचार्य यांसारख्या शैवदर्शनाचे उद्धट आणि वरिष्ठ सिद्धजनांचे 
या गोष्टीवर एकमत आहे की, कोणत्याही उपायाने, शास्त्राध्ययनाने 
अर्थात्‌ शास््राभ्यासाने, श्रीगुरूपदेशाने किवा कोणत्याही अदृश्य प्रकाराने 
आत्मशक्तीचे एकदा प्रत्यभिज्ञान अर्थात्‌ संपूर्ण विशिष्ट ज्ञान आले को, 
सर्वं उपायजालाचे किंवा निर्बाणदीक्षेसारख्या संस्काराच्या शास्त्रीय 
विधिविधानांचे कोणतेही प्रयोजन अवशिष्ट किंवा शिल्लक राहत नाही. 
(शिवटृष्टी आद्विक ७, “तत्रालोक'" आदिक २) एखादा पदार्थ हे खरे 
सोने आहे असे एकदा ज्ञान ्ञाले कौ, ते पारखून घेण्यासाठी ते सोने 
कसोटीवर घासून पाहण्याची आवश्यकता असत नाही. ।३१-३२।। 

इति श्रीभटुकललटाचार्यविरचितायां स्पन्दकारिकावृत्तौ ““सहज- 
विद्योदयो '" नाम द्वितीयो निःष्यन्दः।।२।। 

श्रीमान्‌ भटकल्लटाचार्य यांच्या द्वारा विरचित स्पंदकारिकावृत्तीचा 
“सहज विद्योदय'' नावाचा दुसरा निष्यंद समाप्त ज्ञाला. 

> 2.2.23. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

या दोन कारिकांमध्ये ग्रंथकारांनी असे सांगितले आहे कौ, या महान्‌ 
स्पंदतत्त्वाच्या साक्षात्काराने साधक, आचार्य इत्यादीना इच्छिटेली वस्तु 
प्राप्त करविण्यास कारण होतो. 

स्पष्टीकरण :- येथे “शिवो भृत्वा शिवं यजेत '' अर्थात्‌ “श्रीशिव 





स्पंद शास्त्र ३५३ 








होऊन श्रीशिवाला यजावे. " असे जे उद्धोषिले आहे तेथे ध्यान करणाव्याच्या 
मनामध्ये किवा संवेदनेमध्ये “न सावस्था न यः शिवः । " अर्थात्‌ अशी 
अवस्थाच नाही जी श्रीशिव नाही," असे प्रतिपादित केलेल्या श्रीशिवस्वभावाचा 
किंवा अन्य ध्येयाचा म्हणजेच त्या त्या सिद्ध प्राप्त होण्यासाठी एखाद्या 
विशिष्ट मंत्राच्या देवतेचा हाच प्रकटीभाव किंवा उदय असून तो साधकाने 
म्हणजेच ध्याननिष्ठ साधकाने किंवा आचार्यानी “ 
न सावस्था न यः शिवः।।२।४।।' अर्थात्‌ शब्द व अर्थ यांच्या 
विचारांमध्ये अशी अवस्थाच नाही की जी श्रीशिव नाही, अशा प्रकारे 
प्रतिपादित केठेल्या अवस्थेशी म्हणजेच श्रीशिवांशौ एकात्मता प्राप्न केलेली 
असते. ही स्थिती म्हणजे पंचवक्त्रादि इतर स्वरूपाचे दशन नव्हे. फक्त 
निश्चय केल्यानेच त्या श्रीशिवांशी एकात्मता प्राप्त करता येत नाही. परंतु 
विश्वाह तात्मक श्रीशिवांशी एकात्म किंवा समरस होण्याच्या तीव्र इच्छेने 
श्रीशिवांशी एकात्मता प्राप्त करता येते 

या सर्वाचा अर्थं असा आहे की, “मी स्वतःच चिदानंदघन श्रीशिव 
असून माञ्च शरीर म्हणजे हे विश्च आहे; कारण मी त्याच्याशी एकरूप 
आलो आहे असे प्रत्यक्ष ज्ञान मला इ्याठे आहे " अशा प्रकरचा ज्याचा 
संकल्प इतर सर्वं कल्पनांचा क्षय आल्यावर सिद्ध होतो त्याच्या बाबतीत 
ध्येयरूप मंत्राच्या देवतादि का बरे अभिमुख होणार नाहीत > (अभिमुख 
होणार). कारण हे सर्व विश्च या स्वभावाशी अद्रय रूप अशा 
स्पदतत्त्वामध्ये कठ्ठसाला पोहोचते अथवा लीन होते, यासंबंधी आमच्या 
महान्‌ व पूजनीय श्रीगुरुजनांनी असे म्हटले आहे कौ - 

साक्षाद्धवन्मये नाथ सर्वस्मिन्भुवनान्तरे। 
किं न भक्तिमतां क्षत्रं मन्त्रः केषां न सिध्यति।। 
। । उ०स्तो०९।४।। 

अर्थं :- हे नाथ ! या सर्व भुवनामध्ये कोणती अशी पवित्र जागा 
किवा क्षत्र तुज्या भक्तांसाठी नाही की, जी साक्षात्‌ तुञ््याशी एकरूप 
नाही 2 आणि अशौ धारणा केल्या त्या भक्तांचा कोणता बरे मंत्र 
सिद्ध होणार नाही 2 

हीच श्रेष्ठ अद्रयरूप अमृतमय स्वरूपाची प्राप्तौ होय. येथे “ एव" 
(च) याचा आशय असा आहे की, कितीतरी काठ्छ शरीराला दृढत्व प्राप्त 
करून देणारे अन्य (साधारण) अमृत प्राप्त होऊनही साधकांचे मरण 








३५४ निःष्यंद चौथा 





अवश्यच घडन येते. अशा प्रकारे सर्वत्र याच आशयाने ^ श्रीस्वच्छदशासत्र ` 
या ग्र॑थातल्या स्थूलदृष्टीने अमृतप्राप्ी प्रकरणात “नैव चामृतयोगेन 
कालमृत्युजयो भवेत्‌।"” अर्थात्‌ (सर्वसाधारण) अमृत प्राप्त करण्याने 
काल व मृत्यवर जय मिकविता येत नाही. या वाक्याने उपसंहार करून 
(अमृताच्या) तात्विक प्राप्रीचा प्रकार “अथवा परतत्त्वस्थः सर्वकालेनं 
बाध्यते । ।७.२२३।।" अर्थात्‌ किवा परतत्त्वात स्थित असणान्या अमृताच्या 
प्राप्ने (साधकाला) कोणत्याही प्रकारचा काक बाधत नाही. इत्यादीनी 
सांगितठे आहे . त्याचप्रमाणे मध्यात “..... सर्वं शिवशक्तिमयं स्मरेत्‌। ” 
अर्थात्‌ हे सर्व श्रीशिव आणि शक्तिमय आहेत असे स्मरण करावे," असे 
सांगितले आहे . त्याचप्रमाणे शेवटी - 

जीवत्रेव विमुक्तोऽसौ यस्येयं भावना सदा । 

यः शिवं भावयेत्रित्यं न कालः कलयेत्तु तम्‌। 

योगी स्वच्छन्दयोगेन स्वच्छन्दगतिचारिणा। 

स स्वच्छन्दपदे युक्तः स्वच्छन्दसमतां व्रजेत्‌ । 

स्वच्छन्दश्चैव स्वच्छन्दः स्वच्छन्दो विचरेत्सदा । ।७।२५८।। 

अर्थं :- (हे सर्वं श्रीशिवमय आणि शक्तिमय आहे) अशी ज्याची 
भावना असते तो जिवंतपणीच मुक्त होतो. जो श्रीशिवांचे नेहमी ध्यान 
करतो त्याच्यावर काठ्ाचा कोणताही प्रभाव पडत नाही. तो योगी 
स्वच्छदाच्या योगाने स्वच्छंद अर्थात्‌ स्वतंत्र गतीने युक्त होऊन तो 
स्वच्छंदाच्या ठिकाणी युक्त होतो आणि स्वच्छदाची प्राप्तौ करून घेतो. 
तो स्वच्छंद द्याटेला योगी नेहमीच स्वच्छंद अर्थात्‌ मनमोकढठेपणाने 
आणि स्वतंत्रपणे विचरण करतो. 
असे सांगून सहजसंदभनि प्रशंसेसह मागाहून असे उपदेशिले आहे 

की, हा ग्रह म्हणजेच भावना हेच आत्म्याचे ज्ञान होय. “ आत्म्याचे ज्ञान 
करून घ्यावे," असे जे शास्रात सांगितले आहे त्यामध्येही सर्वज्ञ, 
सर्वकर्तृत्व स्वतंत्र श्रीशिवस्वरूपाच्या प्रत्यभिज्ञानरूप आत्म्याचेच ज्ञान 
अपेक्षिले आहे. तेथे “पुरुष एवेदं सर्वम्‌ । श्वेताश्चतरउपनिषद्‌ ३।९५।। 
अर्थात्‌ “हा पुरुषच सर्व आहे " असे बेदान्त्यांनौ सांगितल्याप्रमाणे किवा 
“त॒ आत्मोपासकाः स्वे न गच्छन्ति परं पदम्‌।। स्वच्छं दतत्र 
४.३८८। । " अर्थात्‌ ते आत्म्याची उपासना करणारे सर्वच जण परमपदाला 


स्पंद शास्त्र ३५५ 


प्राप्त होत नाहीत. अशा प्रकारे आम्रायांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ज्ञानाची 
अपेक्षा नाही. 

त्याचप्रमाणे हे (ज्ञान म्हणजे) दीक्षा देण्याच्या वेरेस शिष्याची एकात्मता 
साधण्यासाठी त्याच्या आत्म्यावर केलेला अनुग्रह आहे. हे आत्म्याचे ज्ञान 
प्राप्त करण्याचा मार्ग जाणुन घेऊन आचार्य शिष्याच्या आत्म्याला श्रीशिवांशी 
एकरूप करवून ख्या अर्थाने आचार्य बनतात. 

ही स्वतःच्या अनुभवाने सिद्ध होणारी, पुत्रकार्दीना श्रीशिवात्म सद्धावाचे 
पारमार्थिक स्वरूप प्राप्त करून देणारी निर्वाणदीक्षा होय. यासंबंधी 
'“"परात्रिशिका'' या ग्रंथात असे म्हटले आहे को - 

एवं यो वेद तत्त्वेन तस्य निर्वाणदायिनी । 
दीक्षा भवत्यसब्दिग्धा तिलाज्याहुतिवजिता । ।२५५।। 

अर्थं :- अशा प्रकारे जो तत्त्वाने (या स्वरूपाला) जाणतो त्याला 
निःसंदिग्ध निर्वाण (मुक्तौ) देणारी ही दीक्षा तिक आणि तुप नसणाव्या 
आहतीप्रमाणे होते. 

हौत्री दीक्षाही (यज्ञ करणान्या होत्याला दिरी जाणरी दीक्षाही) 
दीक्षाच असते. त्या हौत्री दीक्षेच्या ठिकाणी कोणाचाही अनाश्वास 
(अविश्वास) होऊ नये म्हणून श्रीमहागुरू व श्रेष्ट श्रीवसुगुप्तांनी येथे 
“एव " हा शब्द वापरला नाही. ।।३१-३२।। 

इति श्रीमहामाहे श्वराचार्यक्षेमराजानकनि्मिते स्पन्दनिर्णय 
सहजविद्योदयस्पन्दो द्वितीयो निष्यन्दः ।।२।। 

अशा प्रकारे श्रीमहामहेश्चराचार्यक्षेमराज यांनी निमिठेल्या स्पंद- 
निर्णयातला सहजविद्योदय स्पंद नावाचा दुसरा निष्यंद पूर्णं ्ाला. 

त मर तैः मर तह 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

पूर्वोक्त प्रकाराने निरूपित अनवच्छिन्न अर्थात्‌ कोणतेही आवरण 
नसठेटी, निर्मल, स्वतंत्रस्वरूपमात्र, अनुत्तर स्पंदतत्त्वरूप संवित्‌ (ची 
प्राप्त) म्हणजेच अमृतप्राप्ती होय हे “ अयमेवोदयस्तस्य ..... । ।३९।। ” 
व इयमेवामृत ..... ।।३२।। या दोन कारिकांमध्ये कथन केठे आहे. 
या संवित्ची प्राप्ती म्हणजेच अविनाशी स्वभावाने युक्त श्रीशिवस्वरूप अशा 
आत्म्याची अपरोक्षज्ञानरूपाने उपठब्धी होय. ही प्राप्ती म्हणजे आयुवंदात 








व निःष्यंद चौथा 
सागितलेल्या विशिष्ट द्रव्यस्वरूप जडात्मक अविनाशी वस्तूची प्राप्री नसून 
याउलट श्रीशिवसंविदात्मक वस्तूची प्राप्री होय. “ आत्मज्ञानी ही संवित्च 
होते." मंत्रोञ्चाराच्या अभिलाषेने त्याचक्षणी उत्पन्न होणारौ संवित्‌ हीच 
आल्म्याचे ज्ञान होय. ही संवितच अनुत्तरस्पंदात्मक श्रीशिवतत्त्वाबरोबर 
तादात्म्य प्रदान करणारी निर्वाण दीक्षा आहे. निर्वाण म्हणजे निर्वृती 
अर्थात्‌ दवैतज्ञानात्मक विक्षेपांचा पूर्णपणे क्षय करून आत्यंतिक प्रशांतस्वरूप 
अशा संविद्ची “स्व "स्वभावामध्ये व्यवस्थिती होय. या संविद्रूप ज्ञानावस्थेमध्ये 
असूनही सर्व भेदात्मक भयाचा आणि संमोहात्मक बंधाचा त्याचक्षणी 
विनाश होतो. श्छोकात असणाव्या “शिव-सद्धाव-दायिनी'' या अंशाचा 
असा अर्थं आहे कौ, श्रीशिवांचा म्हणजेच स्व-स्वभावरूप सवंश्चराचा जो 
सद्धाव म्हणजेच अस्तित्व ज्या रूपाने विद्यमान असते ते माञ्च रूप 
आहे, दुसन्या कोणाचेही नाही. अशा प्रकारच्या अज्ञानावस्थेमध्ये अज्ञान 
स्वस्वरूप ही संवित्‌च प्रदान करते. ।।३१-३२।। 
शैः तै तैः ओह 

यथेच्छाभ्यधितो धाता जाग्रतोऽर्थान्‌ हदि स्थितम्‌ । 

सोमसूर्योदयं कृत्वा सम्पादयति देहिनः ।।३३।। 

तथा स्वप्रेऽप्यभीष्टार्थान्‌ प्रणयस्यानतिक्रमात्‌। 

नित्यं स्फुटतरं मध्ये स्थितोऽवश्यं प्रकाशयेत्‌। 1३४ ।। 

अन्वयार्थं :- 
यथा - ज्याप्रमाणे, धाता ~ “परमात्मा” (श्रीरामकठ), प्रत्येकाच्या 

हृदयात विद्यमान असलेली चिच्छक्ती, “ स्वतःमध्ये सर्व धारण करणारे," 
धत्ते सर्वमात्मनि - असे श्रीशिव (श्रीक्षेमराज), देहिनः - (९) सर्वसाधारण 
देहधारी - संसारी जीवाचे, (२) “देहाभिधान असलेल्या पण नियमित 
योगाभ्यास करणाच्या योग्याचे " (श्रीभटुकलट), हदि स्थितम्‌ - अंतःकरणात्‌ 
असलेली जी जौ इच्छा. (पाठभेद - हदि स्थितान्‌ - अंतःकरणात हवे 
असणारे भाव, इच्छा), इच्छाभ्यथितः - (१) संकल्पात्मक इच्छारूपी 
प्रार्थना केला गेलेला (श्रीभटक्नट), (२) दिटक्षेने (पाहण्याच्या इच्छेने - 
योग्याची संकल्पात्मक इच्छा हीच हवे असण्याची प्रार्थना असते) अभ्यर्थना 
केलेला (श्रीरामकंठ), जाग्रतः - जागृत अवस्थेत योग्याला, सोमसूर्योदयं 
कृत्वा - सोमसूर्य योग्याचे नेत्र, योग्याच्या डोव्छ्यात तीव्र अवधानात्मक 


स्पंदशास््र ३५७ 





शक्तौ निर्माण करून - (श्रीभटुकल्नट), सम्पादयेत्‌ - दर्शन करवितो.।।३३।। 

अन्वयां :- 

तथा - त्याच प्रमाणे योगसाधना पूर्णं करून परिपक्व आलेल्या 
योग्यांच्या, स्वप्रेऽपि - स्वप्र अवस्थेमध्ये सुद्धा, अभीष्टार्थान्‌ - इच्छित 
पदार्थाचा, अवश्यम्‌ ~ खात्रीने, न चुकता, प्रकाशयेत्‌ - प्रकाश करतो, 
साक्षात्कार घडवितो, (कारण अशा प्रगत अवस्थेतील योग्यांच्या) मध्ये- 
मध्यधामात, सुषुम्णा नाडीत, नित्यं - नेहमी, स्फुटतरम्‌ - अधिक 
स्पष्ट रीतीने प्रकाशमान राहतो व त्या योग्याच्या, प्रणयस्य - संकल्पना- 
त्मक अभ्यर्थनेचा, अनतिक्रमात्‌- अतिक्रमणाचा अभाव असल्यामुठे - 
तो अतिक्रमण करीत नाही. ।।३४।। 

सूत्र क्रमांक ३३ अर्थं :- ज्याप्रमाणे धाता अर्थात्‌ प्रत्येक प्राण्याच्या 
अंतर्हदयामध्ये राहत असलेली चिच्छक्ती देहाभिमानामध्ये असलेल्या 
परंतु नियमित रूपाने योगाभ्यास करणाच्या योग्याच्या द्वारा संकल्पात्मक 
इच्छेच्या रूपाने असणारी प्रार्थना केली असता सोमसूर्य अर्थात्‌ दोन्ही 
नेत्रामध्ये अत्यंत तीव्र अशा अवधानात्मक शक्तीचा उदय करवून योग्याला 
जे पदार्थं हृदयात पाहावयाची इच्छा असेल त्या पदार्थाचे दर्शन जागृत 
अवस्थेमध्ये करवीत असते ।।३३।। 

सूत्र क्रमांक ३४ अथं :- त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्राण्याच्या 
अंत्हदयामध्ये असलेली ही चिच्छक्तौ परिपक्व योग्यांना स्वप्रावस्थेमध्येही 
इच्छित पदार्थाचा साक्षात्कार करवीत असते. याचे कारण असे आहे 
कौ, ही चिच्छक्ती या स्तरावरील योग्याच्या मध्यधामामध्ये अर्थात्‌ सुषुम्णा- 
धामामध्ये प्रतिक्षण स्फुटतर रूपामध्ये प्रकाशमान राहत असते आणि 
त्यांच्या अर्थात्‌ योग्यांच्या प्रणयाचे म्हणजेच संकल्पात्मक अभ्यर्थनेचे 
कधीही अतिक्रमण करीत नाही. ।।३४।। 

श्रीउत्यलाचायं प्रदीपिका :- (कारिका क्रमांक ३३ व ३४) 

देही हा देहमात्रच आत्मा आहे असे मानतो. जागृत अवस्थेमध्ये व 
विषय ग्रहण करण्यामध्ये गुतलेल्या इंद्रियांच्या वृत्तिरूप अशा 
जागृतावस्थेचा अनुभव जीव घेत असतो. तो हदयामध्ये स्थित असलेले 
पदां पाहण्याची इच्छा करतो. त्या वेढेस पाहण्याची शक्ती हीच इच्छाशक्ती 
असते. या शक्तौने इच्छा किंवा विनंती केल्याबरोबर त्याचक्षणी परमात्मा 








३५८ निःष्यंढ चौथा 





जागृतावस्थेशी तादात्म्य पावलेला पदार्थं होतो. त्या वेग्ेस मनास वाटेल 
तसे पदार्थं त्या त्या वेक्ठेस तो जीव करून घेत असतो. चंद्र-सूर्य हे ज्याचे 
डोरे आहेत असा तो परमात्मा आवडत्या पदार्थाचा निश्चय होता क्षणीच 
तत्स्वरूप बनतो. 

इच्छाशक्तीने विनंती केल्यावरून तो परमात्मा तेवढाच पदार्थं फक्त 
नजरेस पडावा अशौ जागती ठेव्‌न डोव्छ्यांच्या ठिकाणी आत्मस्वरूपाच्या 
जागृतीचा उदय करून इतर अनेक पदार्थ भोवताली असूनसुद्धा जो 
पदार्थ पाहण्याची इच्छा केली असेल तेवढाच पदार्थ दाखवीत असतो. 
त्याचप्रमाणे एेकण्याच्या इच्छेने प्रार्थना केल्याबरोबर कानांचा उदय 
करून इतर हजारो गोष्टी कानावर पडत असताना जी गोष्ट एेकण्याची 
इच्छा असेल तेवढेच तो एक्‌ शकतो. त्या वेव्ेस मन, प्राण वगैरे स्वं 
परमात्मस्वरूप होत असतात. चंद्र ब सूर्य हे विश्वरूप परमात्म्याचे 
डोके आहेत. त्यामुके तो परमात्मा विश्चातील वाटेल तो पदार्थ पाहू 
शकतो . त्याचप्रमाणे प्राण व मनाच्या साहाय्याने हा जीवात्मा इष्ट अशा 
पदार्थाचे ज्ञान करून घेऊ शकतो. 

आपल्या स्वतःच्या बल्राच्या आश्रयाने आत्मस्वभावरूप सखष्टा जागृत 
अवस्थेत आपल्या इच्छेने प्रेरित होऊन हदयातील अभिमत अर्थ प्राप्त 
करतो. खरोखर हे कसे होते 2 चंद्र-सूर्य, प्राणापान व डोव्स्यांचा उदय 
करून तो अत्यंत अवधानपूर्वक इच्छित पदार्थं पाहतो. गवताच्या 
काडीपासून आकाशस्थ ग्रह ताव्यांपर्यत मनुष्यांच्या दृष्टीपुढे असंख्य 
वस्तू असतात, त्यातील जी वस्तु पाहण्याची योगी इच्छा करतो तीच 
तो पाहतो; कारण त्या वस्तूत स्वरूपाचा प्रवेश होतो. अगदी याच 
प्रकाराने स्वप्रावस्थेमध्येसुद्धा आपल्या स्वभावात स्थिर राहून जीव 
आपल्या हदयातील इच्छित पदार्थाना स्पष्टपणे पाहतो; कारण आत्मवित्‌ 
इच्छेचे अतिक्रमण करीत नाही. एक प्राचीन वचन असे आहे को, “दृढ 
अभीष्ट विषयक इच्छा सोडून जीवाची दुसरी वृत्तीच होत नाही." येथे 
सांगण्याची गोष्ट अशी आहे की, सृष्टीत इच्छानुगामीच पदार्थं असतात. 
स्वतंत्रपणे कोणत्याही पदार्थाचा उदय होत नाही. पदार्थ इच्छेच अतिक्रमण 
करू शकत नाही. “रहस्यस्तोत्र'” या ग्र॑थात असे म्हटले आहे क, 
“विस्तृत पदार्थाचे स्मरण करून बुद्धी जौवाला संपूर्णपणे आत्म्याच्या 
समोर ठेवते. ज्या ज्या गोर्टीची प्रार्थना बुद्धी रसपूर्वक करते त्या गोर्ष्टीचे 


स्पंदशासत्र ३५९ 


आत्मसंवित्‌ स्वप्रातही उह्ठंघन करीत नाही." सिद्धाची वाणी अशी आहे 
कौ, “चिदाकाशात राहून जो अनुसंधान करतो तो अखंडितच पाहतो. 
ज्योतिषशास्त्रात असे म्हटले आहे कौ, “मनुष्य ज्या ज्या इद्वियार्थानी पूणं 
व्याप्त होऊन ब्मोपतो, त्या त्या पदार्थाचेच कर्म तो स्वप्रावस्थेत पाहतो." 

आतापर्यत स्वप्र-स्वातंत्र्याचे वर्णन करून युक्तीने सुषुप्तीकालीन 
आवरणाच्या अंधाराच्या कल्पनेचा निषेध केला. यापुढे स्वस्थ स्वरूपस्थ 
पुरुषच जागृती, स्वप्र आदि अवस्थांमध्ये स्वातंतर्याचा लाभ कसा करतां हे 
स्पष्ट केले आहे. स्वरूपस्थित ्ाल्याशिवाय स्वातंत्याची प्राप्ती होत 
नाही. ।।३२-३४।। 


गै ओह मह र 


श्रीरामकंठाचार्य विवृत्ती :- (कारिका क्रमांक ३२३ व ३४) 

स्पष्टीकरण :- स्वस्वभावाच्या भूमिकेवरील संकल्पित वस्तृच्या 
प्रकटीभवनाची कल्पना आणून द्यावयास येथे जाग्रदवस्थेचा दृष्टान्त 
घेतला आहे. जागरावस्थेत एखादी वस्तू पाहण्याची आपली इच्छा 
होताच आपले डोठे नेमके इच्छित वस्तृवबर जाऊन पडतात. हे कसे 
घडते ? तदात्मतासमापत्तीने हे घडते असे याचे उत्तर आहे . इच्छावस्थाही 
आपलीच व दर्शनरूप क्रियावस्थाही आपलीच असते. आपणच या 
दोन्ही अवस्थांनी स्फुरत असतो. आपली इच्छेची तदात्मता ञ्ाली कौ, 
इद्रियवृत्ती प्रवतित ्ालीच. या तदात्मतासमापत्तीलाच कारिकेत ध्यात्याची 
प्रार्थना म्हटले आहे. सोमसूर्योदय म्हणजे चक्षुरिद्रियांचे प्रवर्तन होय. हे 
प्रवर्तन इच्छापूर्वकच असते. इच्छा हे स्वस्वभावाचे स्फुरण व इद्रियवृत्ती 
हे त्याचे प्रकटन होय. लौकिकजीवनातही हा प्रकार असतोच. संसारी 
जीवाला त्याची जाणीव नसते हा भाग वेगा. पण ज्याला व्यापक 
अहंप्रतीतीची भूमिका लाभली आहे त्याला कोणत्याही अवस्थेत ज्ञान- 
ज्ञेयरूप विश्च जाणवत असता त्याची ही तादात्म्यप्रतीती कधीच व्यभिचरित 
होत नाही. त्यामुके स्वप्रात म्हणजे संकल्पावस्थेत सुद्धा त्याला अभीष्ट 
असणारे अर्थच त्याच्यासमोर उपस्थित होतात व ते संसारी जीवाच्या 
जागृतीपेक्षाही अधिक स्पष्टपणे प्रकट होतात. “प्रणयस्यानतिक्रम " म्हणजे 
“तादात्म्य-समापत्तीच होय. " 

प्रबुद्धावस्थेतील संकल्पावस्था व आपली संसारी जीवाची स्वप्रदशा 








३६० निःष्यंदढ चौथा 


यांच्यातील भेद नीट ओटखला पाहिजे. प्रबुद्धाचे स्वस्वभावाशी नित्य 
तादात्म्य होत असल्याने व प्रतिक्षणी त्याचाच प्रत्यवमर्शं होत असल्याने 
प्रबुद्ध संकल्पावस्थेतही विमर्शाच्याबाबतीत जागृतच असतो. त्यामुढे 
संकल्पावस्थेतही त्याचे अभीष्ट पदार्थच उपस्थित होतात. शिवाय त्याच्या 
क्रियाशक्तीला तेथेही प्रतिबंध नसतो. संसारी जीवाची स्वप्रदशा अशी 
नसते. तिच्यामध्ये स्वाप्रपदार्थावर जीवाचे नियंत्रण नसते. उलट प्रबुद्धाचे 
इच्छास्वातंतर्य संकल्पावस्थेतही कायमच असते. त्यामुके तो आपल्या 
संकल्पात यथेप्सित पदार्थ निर्माण करू शकतो. प्रबुद्धाच्या या शक्तोलाच 
भर्तृहरीने “ स्वप्रस्वात॑त्र्य'” असे म्हटले आहे. ज्याला स्वप्रस्वातत््याचे 
बन लाभले आहे त्याच्या स्वप्र व जागर या अवस्थात फरक नसतो. 
शेवागामात या अवस्थेला “तमोवरणनिर्भेद ” असे म्हटले आहे .*।।३३ 
व ३४।। ; 

टीप :- ९ रसविघ्रात “देशकालादिविशेषावेश"* व “सुखसुखादि- 
विवशीभाव'' अशी दोन रसविघ्े आहेत. त्यांचा निरास व “तमो- 
वरणनिर्भेद " एकाच प्रकारचे आहेत. 

श्रीभटुकल्लर वृत्ती :- 

कारिका क्रमांक ३३ व ३४ ची श्रीभटुकल्लट वृत्ती कारिका क्रमांक 
३५ बरोबर दिलो आहे. 

विभूतिस्पद 
 श्रीक्षेमराजस्पंदनिर्णय टीकेची विभूतिस्पंदाची प्रस्तावना : 

अशा प्रकारे निमीलन आणि उन्मीलन अशा दोन समाधीचे ध्यान 
करून सुप्रबुद्धता व्यक्त किवा प्रकट होण्यासाठी दोन प्रकारच्या सृष्टीमध्ये 
अरणी (रवी) आारेला स्पंदतत्त्वामधील समावेश किवा स्पंदतत्त्वाशी 
सामरस्य मागील दोन निष्यंदामध्ये वर्णन केले. आता या निष्यंदात 
ग्र॑थकार स्पंदतत्त्वाच्या आश्रयाच्या अभ्यासाने पर आणि अपर विभूतीचा 
उदय होतो असे सांग्न बंध आणि मोक्षाचे स्वरूप निरूपण करतात व 
पहिल्यांदाच आरंभ केठेल्या विषयाचं “यथेच्छा ..... '' येथून सुरुवात 
होणाच्या आणि “चक्रेश्वरो भवेत्‌ .....'' येथपर्यतच्या एकोणौस श्छोकांनौ 
“विभूतिस्पंद ” या नावाच्या निष्यंदात वणन करतात. 

त्यापैकी दोन श्छोकांनी जागृत अवस्थेत सिद्ध असणारे स्वातंत्र्य हे 


स्पंदशासत्र ३६१ 


टृष्टान्तपुरःसर अर्थात्‌ स्वप्रावस्थेतले स्वातंत्र्य सांगितले आहे. त्याच्या 
पुढच्या श्छोकात त्याच्या विरुद्ध सांगत (साधकाने) सतत उद्योगाचा 
आश्रय घेतला पाहिजे असे सांगितठे आहे . 

त्यानंतरच्या दोन श्छोकातुन अभीष्ट अर्थात्‌ इच्छिठेल्या वस्तूच्या 
ज्ञानाचे प्रकटीकरण अथवा आविर्भाव सांगितला आहे. 

त्यानंतरच्या श्छोकात कर्तृशक्तीच्या आविर्भाव आणि भूक इत्यार्दीवर 
जय सांगितला आहे. 

त्यानंतरच्या एका श्छोकात सर्वज्ञतेची प्राप्तौ कशी होते ते सांगितके 
आहे. 

पुढच्या श्छोकात ग्नीचा नाश कसा होतो ते सांगितले. या विषयाचा 
या आठ श्छोकांमध्ये समावेश आहे. 

त्यानंतरच्या श्छोकात स्पंदात्मक तत्त्वाच्या उन्मेषाचे (विकासाचे) 
स्वरूप सांगितले आहे. 

त्यापुढच्या श्छोकात परसमाधीत विघ्र आणणाय्या सिद्धीचे हेयत्व 
म्हणजेच निःसारता सांगितली आहे. 

त्या पुढच्या शछोकात दुसव्या निष्यंदात वर्णन केठेल्या विश्चवात्मक 
“स्व "भावाचा समावेश किंवा प्रेरणा सांगितली आहे. 

तशा प्रकारच्या समावेशाच्या प्राप्तीचा उपाय किवा प्रक्रिया पुढच्या 
श्छोकातून सांगितली आहे. 

पुटच्या तीन श्छोकांनी पशू ब त्याला बांधणाव्या पाशांचा विचार 
केला आहे. 

पुढच्या श्छोकात स्पंदतत्त्वच बंध आणि मोक्ष या दोन्ीमध्ये व्याप्त 
असते असे सांगितठे आहे. 

पुढच्या दोन श्छोकात उच्छेद्यत्वाने अर्थात्‌ एकमेकांपासून दूर होण्याला 
योग्य अशा प्रकाराने बंधाचे स्वरूप सांगितले आहे. 

शेवटच्या श्छोकात बंध नष्ट करण्याचा उपाय सांगतानाच पहिल्या 
सुत्राचा सारांशही सांगितला आहे. हे सर्व तृतीयनिष्यंदाचे सार आहे. 
आता ग्रंथाचे व्याख्यान सुरू होते. 

श्रीक्षेमराजस्पंदनिणंय टीका :- (कारिका क्रमांक ३३ व ३४) 

“ सुप्रबद्धाला नेहमीच स्पंद तत्त्वाची प्राप्ती होते,” असे मागे म्हटले 





३६२ निःष्यंढ चौथा 





आहे . त्याटिकाणी ^त्यामुठे नेहमीच प्रयरशील असावे," या वचनांनी 
असे सांगितले आहे कौ, जागृत अवस्थेत स्पंद तत्त्वाचे सतत परिशीलन 
अर्थात्‌ अभ्यास करून प्रबुद्धाने सुप्रबुद्ध व्हावे. या अवस्थेला या परिच्छेदात 
उपायांबरच्या समाधीच्या सतत अभ्यासाने निष्णात आाठेल्या योग्याची 
आवरणरूप सुषुप्री अवस्था सांगितटी आहे. 

आता ग्र॑थकार लोकिकं स्वप्र आणि सुषुप्री अवस्थांच्या नाशाने सुप्रबुद्धता 
साधण्यासाटी स्वप्रावस्थेला योग्य असणाव्या विभूतीचे स्पष्टीकरण करतात. 

स्पष्टीकरण :- सर्व गोष्टी आत्म्यामध्ये धारण करतो तो धाता होय 
आणि असा तोच श्रीशंकरात्मक स्वभाव आहे. तो ज्याप्रमाणे जागृत 
अवस्थेमध्य स्वातंत्य अभिव्यक्त आठेल्या देहभूमिकेतच पिंडाचे म्हणजेच 
संपूर्ण विश्वाच्या लहान प्रतिकृतीचे ज्ञान प्रकट ्ाठेल्या योग्याशी संबंधित 
असणाच्या इच्छेने प्रार्थना केलेल्या अर्थात्‌ अंतर्मुखस्वरूप ज्ञानाच्या सामर्थ्याने 
कृपा केली आहे असा हदयामध्ये स्थिर असणान्या विषयांना म्हणजेच 
विदुनादादि ज्ञानांचा क्षोभ, प्रतिभाचालन, बोधस्तोभ अर्थात्‌ ज्ञानाचा अवरोध, 
ज्ञानसंचार इत्यादि प्रयोजने संपादन करतो त्याचप्रमाणे सोम (चंद्र) आणि 
सूर्य यांच्या ज्ञानाने क्रियाशरक्तीचा उदय करून ज्ञानशक्तौने अभिव्यक्त 
होणाच्या त्या त्या सर्व विषयांचे क्रियाशक्तीद्रारा उन्मीटन अर्थात्‌ विकासन 
करतो अर्थात्‌ ते होते. योग्याच्या शरीरात अनुप्रविष्ट इ्याकेला श्रीपरमेश्वर 
समावेश अथवा ध्यानाने उन्मेषित किंवा जागृत आलेल्या प्रतिभात्मक मू 
स्वरूपाचा आश्रय घेऊन व्यक्त आलेल्या ज्ञान आणि क्रिया यांच्या व्याप्तीचे 
सार उजव्या आणि डाव्या प्रकाशाचे क्रमशः विस्फारण (प्रगती) करून 
त्या त्या वेधसंक्रमण आदीचे संपादन करतो. हे जसे आहे त्या दृष्टीने 
““विज्ञानभैरव'' या ग्रथात असे म्हटले आहे को - 

अनागतायां निद्रायां विनष्टे बाह्यगोचरे । 
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते । ।७५५।। 

अर्थ :- ज्यावेकेस निद्रा आलेली नसते आणि तरीही बाह्य विषय नष्ट 
मारके असतात ती अवस्था मनानेच जाणली पाहिजे. त्या अवस्थेतच परा 
देवी प्रकाशित होतात. 

त्याचप्रमाणे, 





स्पंदशास्त्र 


भ 
व, 
पीनां च दुर्बलां शक्ति ध्यात्वा द्वादशगोचरे । 
प्रविश्य हदये ध्यायन्‌ स्वप्रस्वातन््यमाप्रुयात्‌। ।५५।। 

अथं :- सामर्थ्यानि युक्त आणि दुर्बल वारा गोचर शक्तीच्या इंद्ियांमध्ये 
ध्यान करून (नंतर) हदयात प्रवेश करून स्वप्रस्वातंत्य प्राप्त करावे. 

अशा प्रकारे संप्रदायात असलेला, वमन व ग्रास यांच्यामध्ये मग्र 
असणारा, दोन्ही प्रकारच्या सूष्टीमध्ये अरणीप्रमाणे असलेला चितिशक्तीच्या 
ज्ञानमुखाने नित्य प्ार्थनेला न ओलांडणारा, श्रीभगवंताची प्रार्थना करण्यात 
तत्पर असक्ला, योगनिद्रेत आरूढ केला आणि आवरण नसलेले रूप 
स्फुट (स्पष्ट) ्ञाल्याने सुषुम्णामार्गात स्थिर असणारा धाता स्वप्रातही 
अभीष्ट असणान्या आणव, शाक्त व शांभव समावेशांना आणि अन्य 
वस्तूनाही समावेशाच्या अभ्यासरसाने उन्मृषट अर्थात्‌ विकसित करून 
जिज्ञासित केठेल्या पदार्थाना अवश्य प्रकट करतो, या योग्याला स्वप्र 
आणि सुषुप्री या दोन्दीही अवस्थांमध्ये मोह होत नाही. “स्वप्र " याच्या 
उहेखाने " सौषुपर'" पदाचाही उक्ेख होतो. येथे “अभीष्ट पदार्थाच्या व्यक्त 
होण्यामध्ये " ह्यांच्या दोनदा आवृत्तीत हाच हेत्‌ आहे की, श्रीभगवत 
अंतरमुख स्वरूपाच्या परिशीलनरूप ध्यानाने प्राप्न होण्यास योग्य आणि 
मायच्या अशुद्धतेचा उपशम होणा्या स्वरूपाच्या अशा प्रसादाच कधीच 
उरछघन करोत नाही. चिदात्मा परमेश्वर जे अंतर्मुखास योग्य अशा सेवाक्रमाने 
प्राथले जाते ते ते मिक्वृून देतोच. “जाग्रतः " ह्याची परततत्वात जागरूक 
असलेल्या आणि जाग्रत्‌ अवस्थेमध्ये स्थित असणा्या अशा दोन्ही 
अर्थाने व्याख्या करावी. ।।३३, ३४।। 

मह अह तैद ओर तरै 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- (कारिका क्रमांक ३३) 

आता श्छोकात प्रसिद्ध असणाव्या स्वप्र-सुषुप्ती उलेखद्रारा त्याच्या 
विघरनाने सुप्रबुद्धस्वरूप साधण्यासादी स्वप्रतुल्य अशा या योग्याचे 
दर्शन करण्यासाठी “यथेच्छाभ्र्थितो ..... 113 ३।।” ही कारिका सांगतात, 
ज्या साधकात परिपूर्णरूपाने स्वस्वरूपाची अपरोक्ष म्हणजेच प्रत्यक्च 
रूपाने अभिव्यक्त ्ाठेी नाही अशा प्रकारच्या योगिपुरुषाला 
जाग्रत्कालातही स्वेच्छासामर्ध्यमुके युक्त असताना व अनेकविध पदार्थ 
जवव् असताना निश्वितरूपाने इच्छित पदार्थ दृष्टिगोचर होतो. अशा स्थितीत 





३६४ निःष्यंद चौथा 
धातुरूप चितिशक्ती त्या योग्याच्या सोमसूर्यात्मक (चंदर व सूर्य रूप) दोन 
डोच्छयांमध्ये असामान्य आणि तीत्र अवधानयुक्त शक्तौ प्रदान करून तो 
योगी ज्या पदार्थाना पाहू इच्छितो त्या पदार्थाचा साक्षात्कार करून देतो. ।।३३।। 


तैर तह त त ऋ 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- (कारिका क्रमांक ३४) 
"तथा स्वप्रेऽप्यभीष्टा ..... ।।३४।।” या कारिकेत असे कथन 


केठे आहे की, ज्याप्रमाणे योगी जाग्रत्कालातही आपल्या अभिरुचौचे 
अनुसरण करून इच्छेने मागितठेल्या धात्याच्या कृपने नानाविध पदार्थ 
समृहां मध्ये ते सर्व पदार्थ जवक्च असतानाहौ आपल्याला हवा तोच पदार्थ 
पाहतो; कारण मायेचा किवा अशुद्धतेचा नाश होण्याच्या स्वरूपाने युक्त 
असणाच्या प्रार्थनेचे किवा प्रसादाचे श्रीपरमेश्वर कधीच उदटघन करू 
शकत नाही. स्वप्रपद हे सौषुप्तपदाचे उपलक्षण आहे. ह्याचा निष्कषं असा 
आहे की, स्वप्रामध्ये योगी ज्या विशिष्ट वस्तूची अपेक्षा करतो तीच वस्तु 
त्याच्यासमोर स्पष्टपणे प्रकाशित होते; कारण चिद्रूप श्रीपरमेश्वर हा योग्याच्या 
हृदयात निरंतर राहत असल्याने तो त्याची इच्छा जाणत असतोच.।।२४।। 
प ओह तह र अ 
अन्यथा तु स्वतन्त्रा स्यात्‌ सृष्टिस्तद्धम॑कत्वतः। 
सततं लौकिकस्येव जाग्रत्स्वप्रपदद्वये ।। ३५ ।। 

अन्वयार्थं :- 

अन्यथा ~ जर योगी स्वरूपानुभूती होऊनही तिच्यामध्ये स्थित 
दाला नाही, “स्वरूपस्थित्यभावे "~ (श्रीभटकलट), सततम्‌ - नेहमी, 
लौकिकस्येव - सर्वसाधारण लोकाप्रमाणे, जाग्रत्स्वप्रपदद्ये - जागृती 
आणि स्वप्र या दोन्ही अवस्थांमध्ये, स्वतन्त्रा सृष्टिः - भावांची (घट- 
पटादि पदार्थ व सुख दुःखादि भावना यांची उत्पत्तौ स्वतंत्रपणे होते,) 
तद्‌ धर्मकत्वतः - कारण तो तिचा - स्पंदशक्तीचा - स्वभावधमं 
आहे . ।।३५।। 

अर्थं :- जर योगी हा स्वरूप साक्षात्कार करून घेतल्यानंतरही 
किंवा स्वरूपानुभूती घेऊनहौ त्या साक्षात्कारामध्ये किवा अन॒भूतीमध्ये 
स्थित याला नाही तर अशा योग्याच्या जागृत आणि स्वप्र या दोन्ही 
पदांमधील भावांची सृष्टी सर्वसाधारण लौकिक प्राण्यामध्ये स्वतंत्रपणे होत 





स्पंदशासत्र ३६५ 





असते. स्वतंत्र रूपामध्ये उत्तरोत्तर भावाची निर्मिती करीत राहणे हा 
स्पंदशक्तीचा अकारस्य अर्थात्‌ अनुटघनीय स्वभाव आहे .।।३५।। 
तैद त ह भह ओ 

श्रीउत्पलाचा्यं प्रदीपिका :- 

प्रत्येक पदार्थाचे ज्ञान होण्यास इच्छा ही मूठ कारण असते. ही इच्छा 
संसारी लोकांची असूनही तौ आदिकारण परमात्म्याच्या इच्छाशक्तोशौ 
अभेदत्वाने असते. अर्थात्‌ तो जीव त्या वेकेस परमात्म्याच्या स्वरूपाप्रत 
जात असतो. याचा अर्थ असा कौ, खरोखर पाहिले असता परमेश्चराच्या 
मायाशक्तीने केलेले मायादि अनेक भेद खरे नसतातच; परंतु हे भेद 
अप्रबुद्धाला समजत किंवा जाणवत असतात. जर प्रबुद्धाने वर वर्णन 
केलेल्या उपदेशाप्रमाणे खृप साधन करून स्वतःची बुद्धी अभ्यासरूपी 
दगडावर तीक्ष्ण केली असेल तर बुद्धिरूपौ तलवारीच्या योगाने मी देह 
आहे या कठीण अशा हदयग्रंधीचा तो नाश करू शकतो. साधनामुके व 
अभ्यासामुके साधकाची बुद्धी आवरणरहित होऊन सत्यज्ञानस्वरूप होते. 
त्यामुके प्रबुद्ध साधक परमेश्चरस्वरूप होतो. सिद्धयोगी लोक वरच्या 
सिद्धकोरीच्या प्रबुद्ध स्थितीला पोहोचून वाटेल तो पदार्थं निर्माण करू 
शकतात. त्याप्रमाणे हे सामान्य साधकही करू शकतो. हाच अभ्यास टद 
माला की, सर्व कारी सर्वं अवस्थेत म्हणजे अगदी स्वप्रातसुद्धा तशी 
जागृती राहते. ही स्थिती केव मनानेच ग्राह्य होते. त्यामुके स्वतः निर्माण 
केलेली सृष्टी पाहताच साधकाला परमात्म-स्थितीबदल जागृती राहून ही 
स्वप्रसृष्टी नाहीच, परमात्मस्थितीच आहे असे भान राहते. साधकाची 
अशी स्थिती ्ाली की, तो सर्वकर्तृत्व असलेल्या परमेश्वर स्वरूपाला 
पोहोचतो. इतर जीवांची स्वप्रात जशी परतंत्र स्थिती असते तशी वरील 
साधकाची मात्र नसते. तो वाटेल तेव्हा स्वप्र पाहू शकतो. अत्युत्कट 
साधनाभ्यासामुठे तमरूपी आवरणाचा नाश होऊन जागृत व स्वप्रावस्था 
यांचा भेदच उरत नाही. जागरेतावस्थेमध्ये काय किवा स्वप्रावस्थेमध्ये काय 
मी सर्व शक्तिमान परमात्मा आहे याची जाणीव साधकाला असते. तमोगुणाची 
बुद्धी आल्याने साधकाचौ आत्मसत्ता तिरोधान पावते. तमोगुणाची बुद्ध 
नाहीशी व्हावी म्हणून साधकाने साधनाभ्यासच चालू ठेवावा. या अभ्यासामुेच 








३६६ निःष्यंद चौथा 





अनंत विश्वाच्या निर्मात्याच्या वैभवाची जाणीव जागृत होऊन व तमाचे 
निर्मूलन होऊन तो अंतर्धान पावतो. जागृतावस्था व स्वप्रावस्था या 
ब्रह्मदेवानेच निर्माण केलेल्या सृष्टीपैकीच आहेत. या सृष्टीमध्ये परमेश्चवराच्या 
ज्ञान व ज्ञेय भावाचे प्राबल्य असते. त्या सृष्टिशक्तीचा नाश होण्याकरिता 
साधकाने साधनरत असले पाहिजे. या साधनरततेमुढे जागृतावस्था नाही, 
स्वप्रावस्था नाही व परमेश्वराची ज्ञानदशाच सदा उदित आहे अशी 
सावधानता ठेवली की, परमेश्चराच्या मायाशक्तौचा बंध नाहीसा होतो. 
याचा अभ्यास योग्यानेसुद्धा समाधी अवस्थेत जाताना व येताना ठेवलाच 
पाहिजे. नाहीतर अप्रबुद्धाप्रमाणे ही सृष्टी सत्य मानल्याने साधक 
श्रीपरमशिवपदाला पोहोच्‌ शकावयाचा नाही. या अत्युच्च अशा परमेश्वर 
पदाच्या बाबतीत अप्रबुद्ध लोकांची जागृत व स्वप्रावस्था आणि योग्याची 
उत्थान व समाधी अवस्था सारख्याच किमतीच्या ठरतील. जीवाच्या 
विचारशक्तीची परमेश्चराच्या विचारशक्तीशी एेक्यताच करावी लागते तरच 
मुक्तावस्था प्राप्त होते. 

स्वरूपस्थिती आली नाही तर चित्ताच्या चंचलतेच्या कारणान इच्छारूप 
स्वप्रादि सृष्टी स्वतंत्र होईल. स्वतंत्र होण्याचा अर्थ असा कौ, ही सृष्टी 
असंमजस वब असंगत दिसु लागेल; कारण सृष्टीचा स्वभावच तसा 
आहे. इच्छा पसरविणे हा तत्त्वाचा स्वभावच आहे. जागृत व स्वप्र या 
दोन्ही अवस्थेत अज्ञानी पुरुषाच्या इच्छा स्वतंत्रपणे कार्य करतात. 
वास्तविक हे कार्य काही अज्ञानजन्य नाही; कारण हा संविद्‌चा स्वभाव 
आहे व इच्छा हजारो असतात. संबद्ध व असंबद्ध विकल्प हेच इच्छांचे 
स्वरूप आहे. परंतु ज्ञानी माणसाची इच्छा स्वाधीन असते व अज्ञानी 
माणसाची इच्छा उच्छंखल-पराधीन असते. 

आत्म्याच्या विभूतीतील स्वातंत्रयाचे निरूपण करून पुटे ज्ञातृत्व व 
कर्तृत्वाच्या सामर्ध्याची युक्तौ सांगितली आहे. त्यातील सुक्ष्म व अपार 
इत्यादी तील ज्ञातृत्वाची युक्तौ सूचित करतात. ।।३५।। 


त तह तरह ह मह 
श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- (कारिका क्रमांक ३५) 


स्पष्टीकरण :- जागृती व स्वप्र या दोन्ही दशा सर्गात्मक आहेत. या 
दोन अवस्थांत सृष्टी ज्ञान-ज्ञेयरूपानेच प्रतीत होते. वस्तुतः हा स्वस्वभावरूप 





स्पंदशास्त्र ३६७ 





शक्तोचाच प्रसर आहे, हे ज्याने ओकखले त्याचे स्वातंत्र्य सर्वगुणात्मक 
सृष्टीमुढे प्रतिबद्ध होत नाही. आपल्या इच्छास्वातत्याची ती निर्मिती आहे हे 
तो जाणतो. पण ज्याची ही जाणीव सुटते तो योगी निर्मित सृष्टीच्याच आहारी 
जाऊन परवश होतो. 
ह तह अह अह म 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- (कारिका क्रमांक ३३, ३४ व ३५) 
““विभूतिस्पंद '' नावाच्या तिसय्या निष्यंदाची प्रस्तावना 


आतापर्यत दोन निःष्यंदांमध्ये स्पंदतत््वाच्या स्वरूपाचे व यामध्ये 
समाविष्ट होऊन सुप्रबुद्ध प्रमातृभावावर आरूढ होण्याच्या प्रक्रियेचे यथावत्‌ 
वर्णन केलेले आहे. आता या निःष्यंदामध्ये या विषयाची चर्चा केली जात 
आहे को, उकेख केलेली शाक्तभूमिकेची अनुभूती प्राप्त करून घेऊन 
अभ्यासाच्या टृढतेने या भावावर स्थिर राहण्यासाठी सक्षम योगीश्वरामध्ये 
अनेक प्रकारच्या पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ आणि अपर अर्थात्‌ कनिष्ठ सिद्धी 
सहजपणे विकसित होत असतात. या सिद्धीना दुसन्या शास्त्रीय शब्दामध्ये 
क्रमशः “मितसिद्धी'' आणि “अमितसिद्धी '" असेही म्हणतात. अमितसिद्धी 
या उत्कृष्ट योग्यामध्ये अभिव्यक्त होणाव्या सर्वज्ञता, सर्वकर्तृता इत्यादि 
माहेश्वर धर्मच आहेत. सामान्य सांसारिक फठ देणान्या तुच्छातितुच्छ 
सिरद्धाना, “मितसिद्धी' असे म्हणतात. असावधान योगी सिद्धीच्या 
प्रलोभनात पडून निःसंशयपणे आपल्या लक्ष्यापासून अर्थात्‌ ध्येयापासून 
भ्रष्ट होत असतात. अशा योग्यांच्या चित्तामध्ये सांसारिक आसक्तीविषयी 
आकर्षण निर्माण होऊ शकते. यामुके खन्या मुमुक्षू साधकाला असामान्य 
कौशल्याने या आसक्तीपासून स्वतःचा बचाव करून बाहेर पडावे लागते. 
पोहोचलेल्या अनुभवी योग्यामध्ये असे योगी इतके विर असतात की, 
जे तौत्र आत्मशक्तीच्या साहाय्याने सांसारिक आसरक्तीना तुडवून पुढे जात 
अंततोगत्वा अर्थात्‌ अंतिमतः चक्रेश्वर पदवीवर पोहोचून विश्रांती प्राप्त 
करून घेत असतात. 

योग्यांचे स्तर आणि स्वातंत्य 

योगसिद्धी वर्णन करण्याच्या प्रसंगामध्ये आता वरील तीन सूत्रांमध्ये 
जाग्रत्‌ स्वातंत्र्य आणि स्वप्र-स्वातंत्रय नावाच्या सिद्धीचे आणि असावधान 
योग्यामध्ये आढन्ून येणाच्या स्वातंत्यहानीचे वर्णन केलेले आहे. 








३६८ निःष्यंद चौथा 


सूत्र क्रमांक ३९ वृत्ती :- ज्या योग्यामध्ये स्वस्वरूपाची पूर्णं अभिव्यक्तौ 
्मालेली नसते त्या योग्याला जाग्रत्‌ अवस्थेमध्ये त्याच्यासमोर अनेक 
पदार्थं ठेवलेले असले तरी आपल्या इच्छेनुसार एखादा विशेष अभिलषित 
अर्थात्‌ इच्छित पदार्थ दिसत असतो. याचे कारण असे आहे को, अशा 
प्रसंगी परमेश्वर त्या योग्यामध्ये सोमसूर्याचा उदय करवीत असतो अथात्‌ 
त्या योग्याच्या नेत्र इत्यादि ज्ञानेद्रियांमध्ये त्या इच्छित ग्राह्यविषयांच्या 
संबंधाने तीत्र अवधानात्मक अर्थात्‌ तीव्र एकाग्रतेच्या शक्तीचा उदय 
करवीत असतो. (सामान्य जौवव्यवहारात काही क्षणांमध्ये ज्ञानेद्रियांमध्ये 
आढन्ून येणाय्या या तीव्र अवधानात्मक स्थितीचा आभास) नट किवा 
पेहेलवान यांच्या सार्वजनिक प्रक्षणामध्ये अर्थात्‌ प्रदर्शनात प्राप्त होत 
असतो. ।।३३।। (टीप :- येथे वृत्तिकारांनी ज्ञानेद्रियांमध्ये उदय पावणान्या 
तीव्र अवधानात्मक स्थितीचा अनुभव करविण्यासाठी नट आणि पेहेलवान 
यांच्या प्रक्षणाचे उदाहरण प्रस्तुत केलेले आहे. या उदाहरणाची व्याख्या 
दोन प्रकाराने केली जाऊ शकते. एक व्याख्या अशी आहे को, सामान्य 
जीवव्यवहारामध्येही अशा प्रक्षणाच्या वेगी दर्शकांच्या ज्ञानेद्वियांमध्ये एका 
विशेष अवधानात्मक वृत्तीचा उदय होत असतो. त्यामुठे ते जीव प्रक्षास्थव्टावर 
दुसव्या अनेक वस्तु विद्यमान असतानाही केवठ इच्छित प्ेक्षणालाच पाहू 
शकतात. दुसरी व्याख्या अशी केलेली आहे कौ, योगाभ्यास करणाया 
पुरुषांच्या ज्ञानेद्रियां मध्ये एका विशेष अवधानात्मक शक्तीचा उदय होत 
असतो. त्यामुके असे योगाभ्यासी पुरुष नट आणि पेहेलवान यांच्या 
प्रक्षणासारख्या कोलाहलपूर्ण तसेच मानसिक विकार निर्माण करणाया 
प्रसंगी इच्छित स्वस्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेत असतात.) 

या प्रकारेच 

सूत्र क्रमांक ३४ वृत्ती :- एक परिपक्र योगी स्वप्रावस्थेमध्येही 
इच्छित पदार्थाचेच दर्शन करीत असतो. याचे कारण हे को, परमेश्वर 
हे तर योग्याच्या प्रणयाला अर्थात्‌ अंतःकरणातील इच्छारूप अभ्यर्थनेला 
कधीही टाठत नाही. अशा योग्याच्या मध्यधामामध्ये अर्थात्‌ सुषुम्णा- 
धामामध्ये प्रतिक्षण हदय अर्थात्‌ चिच्छक्तौची अनुभूती ही स्फुटतर 
रूपामध्ये विद्यमान राहत असते. पारिभाषिक शब्दामध्ये या अवस्थेला 
“स्वप्र -स्वातंत्र्य " असे म्हणतात. याचाच अर्थं असा आहे कौ, स्वप्र- 
स्वातंत्रयाची अवस्था ही योग्याच्या हदयावर असलेले तामसिक आवरण 


स्पंदशास्त्र ३६९ 





फाट्‌न गेलेले आहे या अवस्थेची सृचक आहे .।।३४।। 

याउलट 

सूत्र क्रमांक ३५ वृत्ती :- जर योग्याने स्वस्वरूपामध्ये पूर्णपणे स्थित 
राहण्याची सावधानता ठेवली नाही तर त्या योग्यासाटी स्वप्र अवस्थेमध्ये 
उलट -सुकट भावांची सृष्टी किवा निर्मिती ही स्वतंत्ररूपामध्ये चालत 
राहते. याचे कारण असे आहे को, स्पंदशक्ती ही प्रसवधर्मा आहे . उत्तरोत्तर 
भावांचे निर्माण करीत राहणे हा त्या शक्तीचा स्वभाव आहे. असावधान 
योग्याला जाग्रत्‌ आणि स्वप्र या दोन्ही अवस्थांमध्ये सामान्य व्यावहारिक 
प्राण्याप्रमाणे चित्रविचित्र विकल्पांचाच साक्षात्कार होत राहतो. ।।३५।। 


विवरण :- प्रस्तुत सूत्रांच्या व्या्यानात स्पंदसुत्राच्या प्राचीन 
रीकाकारांमध्ये एकमत ञ्ालेले आढ्टून येत नाही. प्रत्यक्षात या सूत्रांच्या 
शब्दावलीच्या प्रयोगाची रीत अशा प्रकारची आहे की, कोणत्याही व्याख्या- 
काराच्या मनामध्ये सूत्रांच्या अर्थाच्या विषयामध्ये अनेक शंका उत्पन्न होऊ 
शकतात. असो. या टीकाकारांच्या परस्परामधील मतभेदाच्या भानगडीत 
पडणे हे प्रस्तुत लिखाणाचे ध्येय नाही. येथे केवट इतकेच समजणे 
आवश्यक किवा पुरेसे आहे कौ, प्रस्तुत संदर्भामध्ये आपले वृत्तिकार 
श्रीभटकल्ट यांचा दृष्टिकोण काय आहे 2 

श्रोभटुकल्लट यांच्या वृत्तीचे सुक्ष्म अध्ययन अर्थात्‌ वृत्तीचा सुक्ष्म 
अभ्यास आणि गंभीर अर्थात्‌ खोल मनन केल्यानंतर वाचक या निष्कर्षाप्रत 
सहजपणे पोहोचू शकतो को, मूठ सूत्रकारांनी प्रस्तुत सूत्रामध्ये आध्यात्मिक 
योग्यतेच्या आधारावर योग्यांना अपरिपक्व, परिपक्व आणि असावधान 
अशा तीन श्रेणीमध्ये विभक्त केलेले आहे. या अभिप्रायाला अभिव्यक्त 
करण्यासाठी सूत्रकारांनौ पहिल्या सूत्रामध्ये “जाग्रतः देहिनः” दुसव्या 
सूत्रामध्ये “नित्यं स्फुटतरं मध्ये स्थितः" आणि तिसव्या सुत्रामध्ये 
“अन्यथा” या शब्दांचा प्रयोग केलेला आहे. याव्यतिरिक्त या तीन 
सूत्रांमध्ये तीन प्रकारच्या योग्यांच्या संकल्पशक्तीच्या व्यापकतेची परिधी 
अर्थात्‌ मर्यादा किवा कक्षा निशित केलेली आहे. सत्रकारांनी या सर्व 
अभिप्रायांना वृत्तीमध्ये पुद्धीलप्रमाणे स्पष्ट केलेले आहे. 

१) पहिल्या सूत्रामध्ये उल्लेख केलेल्या “जाग्रतः देहिनः '" या शब्दाचा 
अर्थ वृत्तीमध्ये “अनभिव्यक्त-स्वरूपस्य योगिनः '' अशा प्रकारे केलेला 
आहे. याचाच अर्थं असा आहे कौ, या प्रकरणामध्ये “जाग्रतः देहिनः " 





३७० निःष्यंढ चौथा 








या शब्दांनी संसारामधील सर्वसाधारण देहधारी व्यक्तीचा उलेख केलेला 
नाही; तर जे जाग्रत्‌ अर्थात्‌ अभ्यासाच्या विषयामध्ये सावधान तर राहतातचः; 
परंतु अद्यापि देहाभिमान हा पूर्णपणे नाहीसा न ्ाल्याने स्वरूपात स्थित 
नाहीत, अशा योग्यांचा उछलेख केलेला आहे. या स्तराच्या योग्यांना अपरिपक्व 
योग्यांच्या वर्गामध्ये ठेवले जाऊ शकते. या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्र'' या 
रथाच्या १.१९ सूत्रावरील १५७ व्या टिपणीत “देहाभिमानवतः। " असे 
म्हटले आहे. याचा अर्थं देहाभिमानी योग्यांप्रमाणे असा आहे. 

२) वृत्तिकारांनी दुसच्या सूत्रामध्ये उल्ेखिलेल्या “नित्यं स्फुटतरं 
मध्ये स्थितः” या शब्दांचा अर्थ “यच्च तन्मध्ये हदयं स्फुटतरम्‌ अभिव्यक्त 
नित्यम्‌" अशा प्रकारे केलेला आहे. यानुसार श्रीभदकष्छटांना असा 
अर्थ अभिप्रेत आहे की, ज्या योग्याला पांचभौतिक शरोरात राहत असताना 
आणि जीवनामधील प्रत्येकं देवाण-घेवाण करीत असताना प्रतिक्षण मध्यामध्ये 
अर्थात्‌ सुषुम्णाधामामध्ये हदयाची अर्थात्‌ स्वरूपभूत शाक्तस्पंदनेची अनुभूती 
स्फुटतर रूपामध्येच स्पष्टपणे होत असते, त्या योग्याला जाग्रत्‌, स्वप्र 
आणि सुषुप्ती या तीन पदां मध्ये समानरूपाने भावमंडलाची सृष्टी व संहार 
यांची स्वतंत्र अधिकारिता प्राप्त आलेली असते. या कारणाने या स्तरांच्या 
योग्यांना परिपक्र योग्यांचा वर्ग असे म्हणता येते. 

या संबंधामध्ये प्राणाभ्यासाच्या दृष्टीने मध्यनाडीचा विकास आणि 
ज्ञानमार्गाच्या दृष्टीने प्रमाणपद आणि प्रमेयपद यांच्या मध्यवती असलेल्या 
प्रमातृपदावर अवस्थितौ इत्यादि गोर्टीवर या आधीच सूत्र १, ९८ मध्ये 
कमीअधिक प्रकाश टाकला गेलेला आहे. 

३) तिसय्या सूत्रामध्ये केलेल्या “अन्यथा या शब्दाचा अर्थ 
श्रीभटुकल्छर यांनी “ स्वरूपस्थित्यभावे” असा लिहिलेला आहे. याचाच 
अर्थ असा आहे की, एखाद्या योग्याला स्वरूपाची अनुभूती प्राप्त ्ालेली 
असते; परंतु त्या योग्याला अद्यापि त्या स्वरूपस्थितीमध्ये स्थिर राहण्याची 
क्षमता प्राप्त ्ालेली नसते. अशा वेव्टी तो योगी संसारामधील शब्द 
आदि विषयांकडे आकर्षित होऊन अखंड आत्मानुसंधानाची गोष्ट पूर्णपणे 
विसरून जातो. असे योगी आणि सर्वसामान्य लोक यामध्ये कोणताहौ 
फरक नाही. 


या स्तराच्या योग्यांना असावधान योग्यांच्या गटात ठेवणे अधिक 
योग्य आहे. 





स्पंदशासत्र ~ क 
~ अ अ, 

उलेख केलेल्या योग्यांमध्ये स्वातंत्ाचे तारतम्य :- यांमधील 
पहिल्या प्रकारच्या योग्यांना केव जाग्रत्‌ अवस्थेवर स्वतंत्र अधिकार 
प्राप्त ज्ञालेला असतो अर्थात्‌ असे योगी हे केवल याच अवस्थेमध्ये 
मनोनीत अर्थात्‌ मनातीर भाववर्गाचा साक्षात्कार करून घेण्यास समर्थ 
आसतात,. या स्तराच्या स्वातंत्र्याला शास्त्रीय शब्दात “ जाग्रत्‌ अवस्था" 
असे म्हणतात. 

दुसन्या प्रकारचे योगी जाग्रत्‌ आणि स्वप्र या दोन्ही अवस्थां मध्ये 
समानरूपाने इच्छित भावांचा अनुभव करून घेण्यास स्वतंत्र असतात. 
(स्वप्रपदामध्ये बाह्य इद्ियांचे कार्य बंद राहिल्यामुरे केवट मनाच्या 
साहाय्यानेच भावाचे ग्रहण होत असते. “ स्पदकारिकाविवृती '' ॐ € 
पाहावी). हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, प्रस्तुत संदरभामध्ये "स्वप्र" 
या शब्दाने स्वप्र आणि सुषुप्ती या दोन्ही अवस्थांचे ग्रहण केले जाते 
जाग्रत्‌ अवस्थेमध्ये या योग्यांची स्वतंत्र अधिकारिता याआधीच सिद्ध 
्यालेली आहे. फलतः परिपक्र योग्यांची संकल्पशक्ती ही इतकी दृढ आणि 
तत्र असते की, ते योगी तिन्ही पदांमध्ये समानरूपाने स्वरूपावर अवस्थित 
राहू शकल्यामुढे प्रत्येक पदामध्ये मनोनीत अर्थात्‌ मनातल्या विषयांचा 
अनुभव घेत राहतात. या स्तराच्या स्वातंत्ाला शास्त्रीय शब्दामध्ये “स्वप्र 
स्वात॑त्र्य'" असे म्हणतात, 

तिसच्या प्रकारचे योगी हे नित्ययुक्त होऊन स्वरूपाचे अखंड अनुसंधान 
करण्यास चारढकल केल्यामुके कोणत्याही अवस्थेशी संबंधित असलेल्या 
स्वतंत्र अधिकारितेला मुकतात. हे योगी जगतामधील सर्व सामान्य 
प्राण्याप्रमाणे आपल्या इच्छेविरुद्ध त्याच तारतम्यरहित विषयांसंबंधी 
प्रतिक्षण अनुभव घेत असतात. त्रिगुणात्मिका प्रकृती ही या विषयाचा 
अनुभव अशा योग्यांना हठात्‌ किंवा बलपूर्वक करवीत असते 

अपरिपक्र आणि परिपक्त योग्यांच्या इच्छेच रूप 

अपरिपक्र योग्यांच्या आंतरिक इच्छेचे रूप “दिटक्षारूपा अभ्यर्थना" 
अर्थात्‌ मनोनुकूल विषयांना पाहण्याची इच्छारूप अभ्यर्थना असे सांगितले 
आहे. या संबंधामध्ये स्वाभाविकपणे मनामध्ये असा प्रशर निर्माण होतो को, 
योग्याचा आत्मा आणि सूत्रामध्ये निर्दिशिलेला धाता अर्थात्‌ धारण करणारा 
या दोन सत्ता आहेत का की, ज्यामध्ये एक प्राथीं आणि दुसरो प्रार्थनेचे 





~ निःष्यंढ चौथा 
आलंबन आहे 2 या शंकेचे समाधान प्राप्त करून घेण्यासाठी हे समजणे 
आवश्यक आहे की, या प्रकरणामध्ये योग्याचा आत्मा आणि धाता या 
दोन भिन्न सत्ता नाहीत. तसेच “ अभ्यर्थना” या शब्दाचा “एखाद्या व्यक्तीच्या 
द्रारा एखाद्या व्यक्तीची प्रार्थना करणे,” असा अर्थ घेतलेला नाही. येथे 
" अभ्यर्थना '" या शब्दाचा अर्थ केवठ तीव्र संवेदनात्मक एकाकारता 
असा केलेला आहे. याचाच अर्थं असा आहे कौ, योग्याचा आत्मा 
आपल्या तीव्र संकल्पशक्तीच्या द्रारा इच्छित पदार्थाबरोबर अशा प्रकारे 
एकाकार होत असतो आणि या योग्याची ज्ञानेद्विय दुसरे अनंत पदार्थ 
समोर असतानाही केवक त्याच पदार्थाना ग्रहण करून घेतात. संवेदनात्मक 
एकाकारतेला शास्त्रीय शब्दामध्ये “यथाभिमतशरीरोत्पत्तिः ” असे म्हणतात. 
याचा अर्थ असा आहे की, आत्मा हा स्वतःच्या संवेदनांच्या द्वारा ज्या 
विषयांकडे उन्मुख होत असतो त्या काठापर्यत त्या विषयांना आत्मा 
आपले शरीर बनबीत असतो. फलतः या संदर्भामध्ये योग्याचा आत्मा हा 
स्वयं प्राथ अर्थात्‌ प्रार्थना करणारा आणि प्रार्थनेचे आलंबनही असतो . 

परिपक्त योग्यांच्या इच्छेचे रूप ““तादात्म्य-प्रतिपत्तिरूप-प्रणय '' 
असे सागितलेले आहे अर्थात्‌ आपण जगद्रूपाने नटेले आहोत अशा 
एकरू पतेच्या किंवा समरसतेच्या अनुभूतीचे प्रेम असे कथन केठे 
आहे. “तादात्म्य प्रतिपत्तिः” हा शब्द विशुद्ध संबेदनाच्या उञ्जतर 
अवस्थेचा द्योतक आहे अर्थात्‌ अवस्था दर्शविणारा आहे. या अवस्थेमध्ये 
पोहोचकेल्या योग्याला प्रतिक्षण संसाराच्या अनंत भावमंडव्ामध्ये केवर 
आपल्याच रूपविस्ताराची अखंड अनुभूती होत राहते. अशा योग्याच्या 
स्वातत्रयाची व्यापकता अपरिमित अर्थात्‌ अमर्यादित असते. अशा योग्याची 
इच्छा ही सामान्य न राहता स्वतंत्र इच्छाशक्तौ असल्यामुठे कधीही 
अन्यथा होऊ शकत नाही. हेच कारण आहे को, सूत्रकारांनी अशा 
तीव्रतर योगिसंकल्पाला “प्रणय” असे नाव दिलेले आहे. अभ्यर्थना 
पूर्ण होणे हे कधी कधी संदेहास्पद असू शकते. परंतु प्रणयामध्ये 
टराठाटाीसादी स्थान राहत नाही .।।३३-३४-२३५।। 

अह अ ज मद अ 
श्रीक्षेमराजस्पंदनिर्णय टीका :- 
परंतु जर हा (साधक) सावधान होत नसे तर त्याला “योगी” असे 





र्पंदशासत्र ३७३ 





म्हणता येणार नाही, असे या कारिकेत सांगितले आहे. 
स्पष्टीकरण :- जर वर सांगितल्याप्रमाणे धात्याने आराधना केटी 
नाही तर स्वस्वरूपात स्थिर न ्ाल्याअभावी सतत सर्वसाधारण मनुष्याप्रमाणे 
या योग्याच्याही जागृत आणि स्वप्र अवस्थांमध्ये साधारण व असाधारण 
पदार्थाना प्रकट करणारी आणि त्यांचे स्वरूप निश्चित करणारी अशी 
पारमेश्वरो सृष्टी स्वतंत्र होईल. लौकिक मनुष्याप्रमाणे हा ही संसारपथात 
पडर असा त्याचा अर्थं आहे. यासंबंधी शास्रात असे म्हटले आहे की, 
“ प्रवृत्तिभूतानामेैश्वरी '" अर्थात्‌ प्राणिमात्रांची प्रवृत्ती श्रीईश्चराशी संबंधित 
असते किंवा श्रीईश्चरामुक्े “ तद्धर्मकत्वतः '" अर्थात्‌ त्याच्या धर्मानि युक्त 
असल्याने या पदांचा अर्थं असा आहे कौ, स्वप्र, जागृत इत्यादि स्थिरतीच्या 
प्रकाशनात भगवंताची सृष्टी स्वतंत्र असते.।।३५।। 
गैर ह तै तैर तरै 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
जर पूवीं सांगितलेला योगी -पुरुष अवधानाने युक्त नसेल तर त्याचे 
योगित्व ही (अस्तित्वात) नसे असे “अन्यथा तु ....1।३५।।* या 
कारिकेत सांगितले आहे. या आधीच्या श्छोकात जे सांगितले त्यानुसार 
धातूचे म्हणजे श्रीपरमेश्चराचे सावधानपणे अविरत समाराधन अर्थात्‌ पूजा 
किवा ध्यान पुरुषाने केठे नाही तर त्याचे स्वस्वरूपामध्येही अवस्थान 
राहत नाही. अशा दशेमध्ये प्रत्येक दिवशी लौकिक प्रमात्याप्रमाणे ज्या 
पुरुषाच्या स्वप्र-जागृती अवस्थांमध्ये साधारण-असाधारण पदार्थ प्रकाशित 
करीत निश्चयादि स्वभावाने युक्त अशी स्पंदशक्ती म्हणजेच निर्माण ्ाठेटी 
सृष्टी स्वतंत्रच होईल. अशा प्रकारे पांचुरुपादहालिकवत्‌ न्यायाने तशा 
प्रकारच्या योग्याचेही संसारमार्गामध्ये निश्वितच पतन होईल. स्वप्र-जागरादि 
दशेमध्ये वस्तुचे प्रकाशन होताना श्रीभगवंताच्या सृष्टीचे स्वभावतःच स्वातंत्र्य 
असते. ह्याची सूचना देण्यासाठीच सूत्रात “तद्धर्मकत्वतः'” हे पद घातले 
आहे. ।।२३५।। 
भैः ज ओह अह ओ 
यथा ह्यथ ऽ स्फुटो दृष्टः सावधानेऽपि चेतसि । 
भूयः स्फुटतरो भाति स्वबलोद्योगभावितः।।३६।। 
तथा यत्परमार्थेन यदा यत्र यथा स्थितम्‌ । 
तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात्‌ संप्रवर्तते ।।३७।। 








३७४ निःष्यंढ चौथा 





अन्वयार्थं :- 

यथा - ज्याप्रमाणे (दूर असलेला पदार्थ), सावधानेपि चेतसि 
टृष्ट: ~ माणसाने लक्षपूर्वक - सावधान मनाने पाहिला तरी, अस्फुट - 
अस्पष्ट दिसतो, पण, स्वबलोद्योगभावितः - विशेष प्रयत्न करून 
निरीक्षण केले असता, भूयः - पुनः, स्फुटतरो - अधिक स्पष्ट, 
भाति- प्रकाशतो, दिसतो. ।।३६।। 

अन्वयाथं :- 

तथा - त्याप्रमाणे तसाच विशेष प्रयत्न केला असता, तेनैव प्रयत्न- 
विशेषेण- (श्रीभटुकल्लट ), तद्‌ तथा बलमाक्रम्य - त्या स्पंदबलावर 
आरूढ होऊन त्या दशेत; न चिरात्‌ - फार उशीर न होता, लौकरच, 
यत्परमार्थन ~ ती वस्तु, ते सर्वं पदार्थं वास्तवात खया स्वरूपात, यदा 
- जेव्हा भूत, भविष्य वर्तमान काव्छात; यत्र- त्रैलोक्यातील कुठल्याहौ 
स्थक्छी, यथा स्थितम्‌ - जशी आहे तशा अवस्थेत, संप्रवर्तते - ज्ञानाचा 
विषय होते. ।।३७।। 

सूत्र क्रमांक ३६ अथं :- ज्याप्रमाणे एखादा दूर असलेला पदार्थं 
माणसाने लक्षपूर्वक सावधान मनाने पाहिला तरी पहिल्या नजरे मध्ये 
अस्पष्ट दिसतो; पण विशेष प्रयत्न करून आत्मबल्ाच्या साहाय्याने 
परीक्षण केले असता पुन्हा अधिक स्पष्ट दिसतो .।।३६।। 

सूत्र क्रमांक ३७ अथं :- त्याप्रमाणे अर्थात्‌ तसाच प्रयत्न केला 
असता योग्याला स्पंदात्मक आत्मबलाबर आरूढ होण्याच्या अवस्थेमध्ये 
अल्प काटातच ते सर्व पदार्थ त्रैलोक्यात कोठेही असले तरी जसे 
आहेत त्या अवस्थेत दिसू लागतात. ।।३७।। 


भह तह तरै ह तै 


श्रीउत्पलाचार्यं प्रदीपिका :- 

श्रीपरशिवांच्या स्थितीत राहिले असताना साधकाला भूत-भविष्य, 
दृष्टि आडचे, जवठछचे व लांबचे असे सर्वं पदार्थं जाणता येतात. सावधान 
चित्तवृत्ती असताना एखादा पदार्थं पाहण्याची दढ प्रभावाने इच्छा करूनसुद्धा 
तो पदार्थं अस्पष्ट असा नजरेस पडतो. तोच पदार्थं आत्मस्थितीच्या 
बव्छाचा प्रयत्नाने उपयोग केला असता.म्हणजे अतिशय दृढ अशी एकाग्रता 
किंवा सावधानता करून पाहिला असता स्पष्टपणे आपल्या नजरेस 


र्पंद शास्त्र ३७५ 
पडतो. नुसती पाहण्याची इच्छा ्ाल्याबरोबर पदार्थाचे अस्पष्ट ज्ञान होते. 
नंतर त्याच ठिकाणी जास्त नजर देऊन पाहिले असताना जास्त अर्थात्‌ 
तीव्र नजरेत तो पदार्थ येतो. त्याचे कारण साधक द्रष्टा असून त्यावेव्टी 
तो स्वतःचे आत्मरूपच होत असतो. यावरून काय स्पष्ट होते? तर 
प्रत्येक प्राणिमात्राला प्रत्येक पदार्थाचे ज्ञान स्पष्ट होण्याकरिता आत्मबव्टाचेच 
साहाय्य घेण्याचा उद्योग करावयाचा असतो. ही जागृती ठेवून अभ्यास 
वाढविण्याचे काम प्रबुद्धच करू शकतो. परंतु इतर सर्वं साधारण प्राणिमात्र 
मायेच्या अंधकारात असल्यामुके आत्मदर्शनाचा तिरस्कारच करीत असतात. 
त्यामुढे त्याला ती वरील प्रकारची श्रीपरमशिवाची उत्तम स्थिती प्राप्त होत 
नाही. स्वबल म्हणजे आपल्या आत्म्याच्या शक्तीचे सामर्थ्य होय. हे 
आत्मशक्तोचे सामर्थ्य मीच आहे असा निश्चय करून ज्यावेव्ठी साधक 
कोणत्याही आकाराशी, देशाशी व कालाशी एकतान होऊन प्रयत्न करील 
तर तो आकार, तो देश व तो काल त्याच्या स्पष्टपणे नजरेस येईल. 

वस्तु ज्या प्रकारची, ज्या अवस्थेची, ज्या आकाराची वर्तमानकारटी 
अगर भूतकाव्टी असली तरी तदाकार होऊन म्हणजे परब्रह्म स्थितीला 
जाऊन पाहिलौ को, ती साधकाला स्पष्टपणे दिसते. अस्पष्ट असा एखादा 
पदार्थं नजरेस पडला असता तो स्पष्टपणे नजरेस यावा म्हणून त्यावेव्छौ 
साधक आत्म्याच्या सर्व॑ज्ञपणाच्या स्वभावाशी सहजतेने अभिन्न-एकरूप 
होत असतो. प्रबुद्धाने विवेक व अभ्यास केला असता देश कितीही दूर 
व कोणताहो काल असला तरी वाटेल तो पदार्थं साधक स्पष्टपणे जाणु 
शकतो. 

याकरिता सवज्ञपणाचा अभ्यास साधकाने सतत वाढवावा. त्यामुके 
आत्मस्थितीची सर्वमयता साधकाला प्राप्त होऊन कोणतेही आवरण आड 
न येता भूतभविष्याचे ज्ञान त्याला सहज प्राप्त करून घेता येईल. याचप्रमाणे 
प्रत्येक विषयाच्या ज्ञानाची सिद्धी या अभ्यासाप्रमाणे साधकाला प्राप्त 
करून घेता येईल. कोणत्याही पदार्थाचे स्पष्ट ज्ञान होण्यासाठी साधक 
प्रयत्नांच्या विशेष अवस्थेमध्ये गेला असताना त्याचा सदासर्वदा स्थित 
अशा आत्मस्थितीमध्ये प्रवेश होत असतो. याप्रमाणे बुद्धी व दद्रिये यांचा 
व्यापार ज्या स्थितीमध्ये सुरू आहे त्या स्थितीत जागृत राहून श्रीपरशिव- 
अवस्थेच्या प्राप्तीचा उपाय वर्णन केला. 

दूर अंतरावरील कोणताही पदार्थं अस्पष्ट व संदिग्ध असा दृष्टीस 








३७६ निःष्यंद चौथा 


पडतो. परंतु चित्त इतर स्वं गोष्टीकडून कादून घेऊन विशेष प्रयत्नाने 
विचार केल्यावर तो स्पष्टपणे दिसू लागतो. त्यामुढे जी वस्तु ज्या रूपाने, 
ज्या स्थानी व ज्या वेव्टौ दृष्टीस पडते ती विशेष प्रयत्नाने संवित्‌ 
विकसित आली कौ, स्वस्वरूपावरं कोणतेही आवरण राहत नसल्याने 
उत्तमपणे, स्पष्ट, असंदिग्ध व निश्चित रूपाने दिसू लागते. आत्मबलाच्या 
स्पशाने पुरुष समोरील पदार्थासारखा होतो व त्यामुके यथार्थ ज्ञान होते हे 
प्रथमच सांगितले आहे. 

““ तत्त्वयुक्ती '' या ग्रंथात असे म्हटले आहे कौ, “विषयाधिपती ज्याच्या 
द्रारा ज्ञान प्राप्त करतो त्याला तत्वतः म्हणजे आत्मसंवित॒च्या रूपात 
जाणुन घेतल्यावर साधकाला चराचराचे ज्ञान प्राप्त होते. छोस्या छोस्या 
विषयांचे भूतकालीन किवा भविष्यकालीन ज्ञान प्राप्त करून घेणे यात तर 
काहीच आश्चर्य नाही. याप्रकारे ज्ञानशक्तीचे निरूपण करून पुढे 
कार्यकरतृत्वाच्या सामर्ध्याचे वर्णन केले आहे .।।३६-३७।। 

2.2. 

श्रीरामकंठाचायं विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- प्रारंभी अस्पष्ट दिसणारी वस्तू आपण न्याहाढ्टून 
पाहताच स्पष्टपणे दिसु लागते. यावेव्टी आपण पाहण्याचे दुसरे काही 
साधन वापरतो असे नाही. खरोखरी त्यावेव्टौ आपला “ तात््विक 
स्वभावानुप्रवेश" होतो व त्यामुरे तौ वस्तु स्फुटतेने दिसते. तेव्हा 
ज्ञातृत्वशक्तीचा योग हेच अर्थप्रकाशनाचे कारण आहे हे व्यवहारातही 
दिसते. प्रबुद्धावस्थेत तर स्वस्वभावाच्या या सामर्थ्याने प्रबुद्ध युक्तच असतो. 
त्यामुठे ज्ञेय वस्तृशी त्याचे तत्का तादात्म्य होऊन वस्तुरूप त्याला 
यथार्थतेने अभिव्यक्त होते. त्याचा हा स्वभावभावावेश सहजतेने होत 
असतो म्हणून त्याच्या या अभिव्यक्तीला त्रैकालिकताही येत असते. प्रबुद्धाचा 
प्रतिष्ठितस्पंदानुप्रवेश व जाग्रदवस्थेतील परतत््वोपलब्धीचे उपाय हेही येथे 
अभिप्रेत आहेत असे समजावे. ।।३६-३७।। 

रह तह तैद मह तै 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
॥॥' संवितस्पशनि सर्वज्ञतेची प्रापरी 


वरीठ दोन सूत्रांमध्ये अर्थात्‌ सूत्र क्रमांक ३६ व ३७ यामध्ये शाक्तबव्ाचा 





स्पंदढशास्त्र ३७७ 





अनुभव प्राप्त ्ाल्यावर योग्यामध्ये सर्वज्ञतेचा विकास होत असतो हे 
तथ्य प्रस्तुत केले जात आहे. अशा शाक्तभूमिकेवर आरूढ आलेल्या 
योग्याला अतीत अर्थात्‌ भूतकाक्ाचे, व्यवहित अर्थात्‌ भविष्यकालीन 
आणि विप्रकृष्ट अर्थात्‌ अत्यंत दूर असल्यामुके इद्रियज्ञानापासून अज्ञात 
विषयांचे किवा घटनांचे स्वतःला इतके सिद्धज्ञान होत असते की, जणृ तो 
योगी ते विषय समोर प्रत्यक्ष पाहत आहे. या दोन सूत्रांपैकी पहिला 
दृष्टान्त असून दुसरे सूत्र दार्ष्टान्तिक आहे. 

वृत्ती :- ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला एखादा दूरवरचा पदार्थ सावधपणे 
पाहिल्यानंतरही प्रथम स्पष्टपणे दिसत नाही; मात्र काही काठ्छ ती व्यक्ती 
त्या ठिकाणीच उभी राहिली तर त्या व्यक्तीला प्रथम न दिसणारा पदार्थ 
अगदी स्पष्टपणे दिसू लागतो त्याप्रमाणे स्पंदात्मक स्वरूपात अवस्थित 
योग्याने जर थोडा प्रयत्न केला तर त्याला अल्पावधीत सर्व पदार्थाचा बोध 
ते ज्या रूपात, ज्या कोणत्या देशात, ज्या कोणत्या कालात आणि ज्या 
कोणत्या आकारात किवा प्रकारात अस्तित्वात असतात त्या रूपात 
त्यांचा बोध होतो. असे घडण्याचे एकमात्र कारण असे असते की, त्या 
योग्याच्या स्वरूपावरून अर्थात्‌ मनावरून तामसिक आवरण दूर ्ञालेले 
असते. त्यामुके याचे फट म्हणून योग्यांना भूत ब भविष्य काटातील 
पदार्थाच्या खन्या रूपाचा बोध होणे ही एक सामान्य गोष्ट असते. यात 
काही महान्‌ आश्चर्य आहे असे समजण्याची आवश्यकता नाही. ।।३६/३७।। 

विवरण :- शैवशास्त्राच्या ज्ञात्यांचा या बाबत असा विचार आहे की, 
साधन जीवनव्यवहारातही ज्यावेन्टौ कोणाही व्यक्तीला आपल्यापासून दूर 
असलेल्या आणि त्यामुकेच ज्ञानेद्रियांच्या द्रारा स्पष्टतर रूप ग्रहण करण्यास 
अयोग्य असेलेल्या शब्द आदि विषयांबदल स्पष्टतर रूपाचा आपल्या 
इद्रियांना बोध व्हावा किवा ती त्या रूपाचा विषय व्हावीत याबदल तीत्र 
बहिर्मुख वृत्ती उत्पन्न होते त्यावेव्ठी त्याची बहिर्मुख रूपात प्रवाहमान 
आलेली स्पंदधारा एकदम अंतर्मुख होऊन आपल्या मूल उद्रमस्थान 
असलेल्या सामान्यस्पंदसागरात बुडी मारते आणि एका क्षणात पुन्हा 
बहिमुख होते. सामान्यस्पंदसागर तर चतुर्दिकबोधसागरच असल्यामुके 
त्याच्या स्पशंमात्राने केवर चित्तच नव्हे; तर सर्व ज्ञानेद्वियांमध्येही अशा 
एका प्रकारचा आंतरिक बोधाच्या बव्ठाचा संचार होतो की, ती ज्ञानेद्रिये 





३७८ निष्यंढ चौथा 





अस्पष्ट विषय स्पष्टपणे आणि यथातथ्य रूपात ग्रहण करतात. यापूव हे 
कथन केलेले आहे की, स्पंदशक्तीच्या आकस्मिक, अपरिलक्ष्य आणि 
विजेगप्रमाणे असलेल्या अंतर्बाह्य गतिशीलतेला शास्त्रीय परि भाषेत 
"" आत्मबलाचा स्पर्शं " असे म्हणतात. 

जरी स्पंदशक्तीची ही गतिशीलता प्रत्येक क्षणाक्षणाला आंतरिक 
रूपाशी संलग्न होण्यासाठी जात असली तरी साधारण मनुष्याला याची 
जाणीव होत नाही. मात्र श्रीसदररूच्या शक्तिपातानुग्रहकृपेमुके योग्यांना 
याच्या उलट अनुभव येतो. योगिसाधक तीव्रतर विमर्शात्मक म्हणजं 
विचाराच्या अनुसंधानाने आणि विशेष प्रकारच्या साधनाच्या प्रयत्नांनी या 
अंतरालवती संवित्‌ स्पर्शाना पकडुन त्यावर स्थिर राहू शकण्याचौ क्षमता 
प्राप्त करून घेतात. याचे फट म्हणून त्यांच्या संकल्पशक्तौत इतक्या 
तीव्रतम मात्रेचा उदय होतो कौ, ते जर आवश्यकता वाटली तर थोड्याशा 
संवेदनात्मक एकाग्रतेच्या द्रारा अतीत म्हणजे भूतकालीन, अनागत म्हणजे 
भविष्यकालीन आणि विप्रकृष्ट म्हणजे अत्यंत दूर असल्यामुढे 
दद्वियज्ञानापासून अज्ञात विषयांना यथायोग्यरौतीने जाणू शकतात. । ।३६- 
३७।। 

तै त तरः ओह मै 

श्रीक्षेमराजस्पंदनिर्णय टीका :- 

अशा प्रकारे स्वप्र आणि सुषुप्री या अवस्थांना नष्ट करण्याचा उपाय 
म्हणुन सुप्रवुद्धता मिकविण्यासाठी ती साध्य करण्याचा आणि सुप्रबुद्धाचा 
स्प॑दतत्त्वामध्ये समावेश व्हावा म्हणून तो उपाय दृष्टान्त व युक्तिपूव॑क 
निरूपण करतात आणि अशा प्रकारे जिज्ञासा केलेल्या पदार्थाचे ज्ञान ही 
होते असा उपदेश करतात. 

स्पष्टीकरण :- येथे “ही” हा शब्द किल (खरोखर) या अथी 
वापरलेला आहे. मन सावध असतानाही पदार्थ दूर असल्यामुटे वगैरे 
दोषांनी अस्पष्ट दिसतो. तीच वस्तु परत परत स्वतःच्या साम्याने 
निरीक्षली असता केवक स्पष्टच नाही तर अधिक स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे 
स्पंदतत्त्वात्मक बल ज्या आनंदघनतात्म्याने श्रीशंकरात्मक स्वस्वभावात 
अभेदव्याप्तीने स्थित असते ते स्वबलोद्योगाने अर्थात्‌ अंतर्मुख होऊन 
एकात्मतेने सतत अभ्यासरूप प्रयलाने शीघ्र स्पष्टपणाने प्रवर्तित होते. हे 





स्यंद शास्त्र ३७९ 


कसे काय होते ? या प्रश्राला उत्तर देताना असे म्हटले आहे की, आराधकाची 
कल्पिरेटी (कृत्रिम) देहादि स्वरूपात असणारी प्रमातृ भूमी स्वतःत किवा 
आत्म्यात निमग्र करून आणि स्पंदात्मक बलाचा आश्रय घेऊन स्थिर 
राहणाच्या कल्पितदेहवृद्धीच्या प्रमातृभमीला असकृत्‌ अर्थात्‌ वारंवार उत्तेजना 
देणाच्या साधक योग्याचे जे जिज्ञासा केलेके निधान (ठेवा) इत्यादि ज्या 
देशादीमध्ये सुवर्ण आदीनी परमार्थरूपाने ज्याप्रमाणे सन्निवेशात स्थित 
असते त्याप्रमाणे तत्काढ प्रकाशित होते. ।।३६-३७।। 
गर भ 9 मै 

श्रीक्षेमराजस्पंदरंजनी टीका :- 

ज्यावेकेस योगी शाक्तबर अनुभवितो त्यावेकेस त्या योग्यामध्ये 
सर्वज्ञत्वाचा पूर्णपणे विकास होतो. त्यामुके त्या विकासात तो योगी 
अतीत म्हणजे मागे होऊन गेलेल्या व अनागत म्हणजे पुढे येणाव्या 
वस्तृचे प्रत्यक्ष दर्शन, अनुभव इत्यादि करतो. हा विषय “यथा ह्योऽस्फुटो 
+> । ।।३६।।' व “एवं यत्परमार्थेन ।।३७।।" या कारिकांमध्ये सांगितला 
आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तिविशेषापासून द्र ठिकाणी असणात्या वस्तूचे 
अस्तित्व असूनही चित्त एकाग्र केके असता त्या वस्तृची सहसा स्पष्टरूपाने 
प्रतीती येत नाही; परंतु अंतर्मुखता, त्या वस्तृशी एकाग्रता, त्या वस्तुचे 
परिशीलन व ज्ञान इत्यादि स्वबलाच्या प्रय्नांनी योग्याला त्या वस्तुची 
अत्यंत स्पष्टपणे प्रचीती येते. याच नीतीने लोकोत्तर स्पंदात्मस्वरूपात 
स्थिती प्राप्त करणारा योगी थोड्याच कारखात सर्वं पदार्थांना ते ज्या काठात, 
ज्या प्रदेशात आणि ज्या ज्या प्रकारांनी आहेत त्या त्याप्रमाणेच प्रत्यक्षपण 
वघतो.।।३६-२७।। 

">. 2. 
दुर्बलोऽपि तदाक्रम्य यतः कायें प्रवतंते। 
आच्छादयेद्‌ बुभुक्षां च तथा योऽतिबुभुक्षितः। ।३८।। 

अन्वयाथं :- 

दुर्बल - आणि (तो योगी) शरीराने दुबव्ठा असून सुद्धा, तदाक्रम्य- 
त्या स्प॑ंदात्मक आत्मबलावर आरूढ होऊन, यतः - त्या स्प॑ंदात्मक 
सामथ्यनि, कार्ये - दुष्करकामामध्ये, प्रवर्तते - प्रवृत्त होतो च यश 
मिक्वितो, “ अशक्यमपि वस्तु तद्‌ बलाक्रमणेनैव करोति "~ श्रीक्षेमराज 





३८० निःष्यंढ चौथा 


यो - जो, तो योगी, अतिबुभुक्षितः - अतिशय भुकेलेला असला 
(" भूक " हे क्षुधा व तृषा, शोक व मोह आणि जरा व मृत्यु या सहा उर्मीचे 
प्रतीक (उपलक्षण) म्हणून घेतले आहे) तरी, तथा - त्याप्रमाणे आच्छादयेत्‌ 
- आवरण घालील, आवरील, त्यावर विजय मिखुबील. ।।३८।। 

अर्थ :- ज्याप्रमाणे दुर्बल शरीराची व्यक्तौ कोणतेही अशक्य कार्यं 
(आवेशामध्ये करून टाकण्याच्या परिस्थितीमध्ये) अलक्ष्य आत्मबलाच्या 
प्ररणेने करण्यास प्रवृत्त होते व त्यात यश मिव्विते त्याचप्रमाणे परिपक्व 
योगी शरीर अत्यंत निर्बल इ्ाले तरीही स्पंदात्मक आत्मबलावर आरूढ 
होऊन मोठ-मोटी दुष्कर कामे सहजपणे करोत असतो आणि अत्यंत 
भुकेलेला असतानाही आपल्या भुकेला इच्छित काक्ापर्यत नियंत्रणामध्ये 
ठेव शकतो. (येथे "क्षुधा " हा शब्द स्वं देहधर्माचे प्रतीक आहे. याचाच 
अर्थं असा आहे की योग्याला क्षुधा, निद्रा, स्त्रीचिता इत्यादि देहधमं 
विचलीत करू शकत नाहीत.) ।।३८।। 

तैद र तः ऋ तै 

श्रीउत्पलाचार्यं प्रदीपिका :- 

सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व व स्वातंत्र्य ह्या आत्म्याच्या गुणांचौ प्राप्ती 
करून एखादा दुर्बल मनुष्य असमर्थ असूनसुद्धा ज्याप्रमाणे एखादे वजन 
उचलण्याच्या कामास प्रवृत्त होतो त्याचप्रमाणे मायाशक्तौने बांधलेला व 
अमुक एक कार्य करण्यास अमुक एका कर्माचौ जरूरौ आहे असे 
मानणारा मनुष्य यथेष्ट सर्वकर्तृत्व लक्षण असलेल्या आत्म्याच्या सामर्ध्याच्या 
योगाने नियत काव्टी इच्छित कार्य करू शकतो. त्यावेव्टी त्याची विकल 
अशी उत्साहसत्ता नष्ट होऊन आत्मबव्टाच्या सामर्थ्यावर तो कायं पार 
पाडण्यास समर्थ होतो. हे कार्य योगी या ज्ञानाने सहज करू शकतो. 
योगिसाधकाचा असा अभ्यास दाला कौ, आत्मबल संपादन होऊन तो 
सर्वं कामे करू शकतो. अतिशय भूक लागलेली असली तरी तो आपली 
भूक शांत करू शकतो. मी नित्य तृप्त आहे हे आत्म्याचे खरे स्वरूप व 
सामर्थ्यं त्याच्या क्षुधेच्या निवृत्तीला कारण होते. क्षुधा शमनासाठी अन्नच 
॥ | पाहिजे हा नियतीच्या शक्तीचा बंध तो तोन टाकतो. इतकेच नव्हे; तर 
। नित्यतृप्तता व स्वतंत्रत्व हे आत्म्याचे गुण प्राप्त आल्यामुठे त्याला कधीही 
भूक लागत नाही व काही न खाता तो नित्यतृप्त व स्वतंत्र राहतो. 





| । । | 
। 


स्पंद शास्त्र ३८१ 


क्षीणधात्‌, अशक्त, कृश व दुर्बल पुरुष आपल्या उत्साहात्मक बलाचा 
व उद्योगाचा स्वीकार करून आपल्या कार्यात्‌ प्रवृत्त होऊन ते कार्य पूर्ण 
करतो. उद्योगबव्टाच्या जोरावर निर्बल व्यक्तीसुद्धा रणांगणावर आपल्या 
अपूर्व शौर्याचे दर्शन घडविते. असमर्थ पुरुषही व्यायामाभ्यास करून 
महान्‌ शक्तो प्राप्त करून घेतो. उद्योगबकछ हे आत्मसंवित्‌ शक्तीचेच बक 
आहे. भुकेलेला मनुष्य आपल्या भुकेच्या स्वभावाचा सराव करून भृक 
शांत करतो. कंठात संयम केला कौ, भूक व तहान थांबते. हा उपाय 
महषीं श्रीपतंजलीनी योगदर्शनात सांगितला आहे. संयमाच्या बव्ावर 
मनुष्य हत्तीसारखे बव्ठ प्राप्त करू शकतो. याचा अर्थ असा आहे की, 
आत्मशक्तो कुंडलिनी जागृत होऊन आत्मबव्ाची अभिव्यक्तौ आली की 
शोक, मोह, जरा, मृत्यू इत्यादि षटूर्मीचा नाश होतो. या प्रकारामुढे 
केव या शरीरीच्या संबंधात तो सर्वज्ञ होतो असे नसून त्याला सर्वत्र 
सर्वज्ञता प्राप्त होते.।।३८।। 
नैह अर मर अह अद 
श्रीरामकंठाचार्यं विवृती :- 
स्पष्टीकरण :- दुर्बलाच्या कर्तृत्वशक्तीचा येथे दृष्टान्त घेतला आहे. 
दुर्बलाचे कर्तृत्व देहादि करणसमुदायावर अवलंबून नसून स्वस्वभावबलावर 
अधिष्ठित असते. तसेच प्रबुद्धाला नित्यतृप्तता स्वस्वभावप्रतीतीनेच येत 
असते. “ बुभुक्षेचे आच्छादन " असे कारिकेत म्हटले आहे. बुभुक्षा म्हणजे 
भोगेच्छा. भोगेच्छेच्या आच्छादनामुटे तृप्तता येते असा तेथे अभिप्राय 
नाही. तृप्तता स्वस्वभावप्रतीतीनेच आलेली असते. भोगेच्छा तिरोहित 
होणे हे आनुषंगिक फट होय. ।।३८।। 
मरै अह अ ऋ त 
श्रीभटरकलट वृत्ती :- 
श्रीभटुकल्वट वृत्ती कारिका क्रमांक ३८ व ३९ मिनन कारिका क्रमांक 
३९ च्या बरोबर दिली आहे. 
ओः मै मैः ओ तः 
श्रीक्षेमराजस्पंदनिर्णय टीका :- 


कर्तृशक्तो आदिसुद्धा ह्या स्पंदतत्त्वाच्या बलापासून उत्पन्न होतात असे 
या कारिकेत सांगितले आहे. 











३८२ निःख्यंढ चौथा 





स्पष्टीकरण :- ज्याचे शरीर दुर्बल इआरेठे आहे किवा जो ऋषीप्रमाणे 
आहे तोही स्पंदात्मक बलाचा आधार घेऊन स्पंदसमावेशाच्या सामर्थ्यानि 
प्राणप्रमातृभूमीला असकृत्‌ अर्थात्‌ वारंवार उत्तेजन देऊन अवश्य करावयाच्या 
असणान्या कामांमध्ये प्रवृत्त होतो अर्थात्‌ अशक्य असणारी वस्तृही त्या 
बलाच्या साहाय्याने प्राप्त करतो. जो अत्यंत भुकेठेला आहे तोही स्पंदतत्त्वाच्या 
बलाच्या साहाय्याने भूक, तहान यांना शांत करतो. क्षुधा व तहान ही 
चिद्धन भूमीमध्ये प्रवेश केटेल्याच्या बाबतीत कधीच शक्य नाहीत; कारण 
हे पारतंतर्य केवल प्राणादिभूमीवर असतानाच सामर्थ्यवान असते व त्या 
चिद्धूमीत निमग्र ्ाठेके असते. ।।३८।। 

मै मैः तैः तै तै 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

त्या त्या व्यक्तिविशेषां मध्ये कर्तृत्वशक्तयादि या अनुत्तरस्पंदशक्तीच्या 
सामर्थ्यानेच प्रादुर्भूत होतात हे “दुर्बलोऽपि तदाक्रम्य .... 11३८1 1" 
या कारिकेत स्पष्ट करून सांगितले आहे. ज्याप्रमाणे कोणता एखादा धात्‌ 
(जीवनशक्तौ) क्षीण ्ाल्याने दुर्बल पुरुष विशेष ओषधे घेऊन शक्तिवान्‌ 
होतो व धष्टपुष्ट बनतो अथवा धातृंच्या क्षीणत्वामुढे शरीर दुर्बक आलेले 
ऋषी बहुधा लोकोत्तरस्पंदात्मक श्रौपरमशिवतत्त्वस्वरूप बलाचा आश्रय 
घेऊन स्वतःमध्ये स्पंदततत्वाच्या समावेशने प्राणप्रमातृत्वादि भूमिकेला 
पुनःपुन्हा उद्ीप्त करून आवश्यक कर्तव्यात स्वतःला प्रवर्तित करीत 
असत अर्थात्‌ अशक्य असलेले वस्तुविशेषही त्या स्पंदशक्तीच्या सामर्थ्यामुठे 
मिव्वीत असत त्याचप्रमाणे अत्यंत भुकेठेली आणि तहानठेी व्यक्तीही 
त्या सामर्थ्यामुढे भूक, तहान इत्यादि प्राणधर्म दुर करते. अशा प्रकारचे 
स्पंदतत्त्व सर्वत्र व्याप्त होऊन समस्त भावपदार्थामध्ये त्याच्यासाठी अभीष्ट 
शक्तौ समर्पित करते. |।३८।। 

नै ओह तरैः तैः म 
अनेनाधिष्ठिते देहे यथा सर्वज्ञतादयः। 
तथा स्वात्मन्यधिष्ठानात्‌ सर्वत्रैवं भविष्यति ।।३९।। 

अन्वयाथं :- 

अनेन - या स्पंदतत्त्वाने, देहे अधिष्ठिते - पांचभौतिक जड शरीरात 
अधिष्ठान केले तर, यथा - ज्याप्रमाणे त्या शरीराला साजेशा देश, काल 


स्पदशास्त्र 2८३ 


व आकार यांच्या मर्यादात, सर्वज्ञतादयः - सर्वज्ञता इत्यादि शक्तो येतात 
- विद्यमान असतात, तथा - त्याप्रमाणे, स्वात्मनि - या देह वगैरेच्या 
व्यतिरिक्त विशुद्ध चिन्मय रूप आहे त्यात (श्रोरामकठ) स्वतःच्या शुद्ध 
आत्मस्वरूपात, अविनाशी चिद्रूपात (श्रीक्षेमराज), अधिष्ठानात्‌ - अधिष्ठान 
केले, तेच स्वरूप आपण आहोत अशी अनुभूती असेल (अशा योग्याला)., 
सर्वत्र एवं भविष्यति- सर्व विश्चामध्ये विश्चाबाबत अशा रीतीचे सर्वज्ञतादि 
धर्म आविर्भूत होतील-प्रकटतील. ।।३९।। 

अर्थ :- ज्याप्रमाणे या स्पंदतत्त्वाने पांचभौतिक जड शरीरात अधिष्ठान 
केले तर त्या शरीराला साजेशा देश, काल व आकार यांच्या मर्यादेमध्ये 
सर्वज्ञता इत्यादि शक्ती येतात किवा विद्यमान असतात त्याप्रमाणे ही 
गोष्टही निश्चित आहे की, देहाभिमानापासुन दूर होऊन सर त्या आत्मततत्वाचा 
अहरूपामध्ये अनुभव घेणाच्या योग्यामध्ये सर्वं विश्चामध्ये विश्चाबाबत 
सर्वज्ञता इत्यादि धर्म निश्ितपणे अभिव्यक्त होत असतात. ।।३९।। 

श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

देह हाच आत्मा आहे अशी भावना केल्याने आपल्या देहातील सूक्ष्म 
वस्तूला-आत्म्याला पदार्थाचे ज्ञान होते. इतर कोणत्याही पदार्थाचे ज्ञान 
आपल्याला पाहिजे असल्यास आपल्याला पदार्थरूप बनले पाहिजे. अर्थात्‌ 
असे ्आाठे तर त्या पदार्थाचे आपणास पूर्ण ज्ञान होते. याच दृष्टान्ताप्रमाणे 
पहिल्या प्रवाहातील पाचव्या श्लोकातील वर्णिलेल्या “न दुःखं न सुखं" 
वैरे श्रीपरशिवाचे, पराहंतेचे ब परब्रह्माचे ज्ञान श्रीपरशिवांच्या वैभवासह 
हवे असेल तर या देहाहून वेगके विशुद्ध चैतन्यमय असे माञ्चे शरीर आहे 
असा अहंतेचा अभ्यास केल्यास आत्म्याचे सर्वं गुण साधकाला अवश्य 
प्राप्त होतात. 

स्वस्वभावाच्या द्वारा आपण आपल्या शरीरावर अधिकार मिव्छविल्यावर 
या विषयात सर्वज्ञता आदि गुणांची प्राप्ती होते. एखाद्या लहानशा किङ्याचा 
स्पर्श ्ञाला तरी त्याची जाणीव आपल्याला होते. त्याचप्रमाणे आपल्या 
स्वरूपावर व स्वभावावर ताबा किवा अधिकार मिकविल्यावर सर्वत्र सर्व 
गोर्ष्टीचे ज्ञान हणे शक्य आहे. “ज्ञानसंबोध'' या ग्रंथात असे म्हटले 
आहे की, “ सर्व काही तोच आहे; कारण तो व्यापक आहे. तो स्वभावतःच 
सर्वज्ञ आहे. तो पुरुष सर्वज्ञ आहे. यामुठेच सर्वज्ञतेचे विशेष स्फुरण होत 
आणि जर सर्वाच्या हृदयात सदासर्वदा सर्वज्ञ परमात्मा विद्यमान नसता 





३८४ निःष्यंढ चौथा 





तर नष्ट पदार्थाच्या विषयाची स्मृती कोणला कशी ्ाली असती 2 जन्माला 
आल्याबरोबर लहान बालक स्तनपानाचे शिक्षण कोणाकडून घेते ? लहान 
लहान जंतुंना पाण्यात पोहोण्यास-तरंगण्यास कोण शिकविते ? हा सवं 
परमात्म्याच्या सर्वज्ञतेचा उल्लास आहे." शास्रात आणखी असेही म्हटले 
आहे की, “ज्यावेव्ठी मधमाशी मध एकत्र करू लागते तेव्हा तिला आपल्याला 
अमृक फुलातील रस घ्यावयाचा आहे, अमूक नाहौ व अमूक गोड आहे, 
अमृक अगोड आहे ही जाणीव कशी होते ? हा सवं परमात्म्याचाच 
विलास नाही तर आणखी काय आहे ? लहान लहान किडसुद्धा आपल्या 
भरणपोषणाची आश्चर्यकारक व्यवस्था करून घेताना दिसतात. हनत्ती- 
सारखा अज्ञानी पश्‌ आपल्या सांडेने स्वतः वर पाणी उडवून स्नान 
करतो. हे कोणाच्या ज्ञानाचे फल आहे ? भोच््याभाबङ्या हरिणाला संगीताचे 
ज्ञान किंवा ओवख कशी होते 2 हा अनंत संविताचा विलासच आहे. असे 
जर नसते तर विव्ठात राहणारा उंदीर मांजराला का घाबरला असता? 
विवेकरहित असलेले कासव पाण्यात लपून आपली सर्व अंगे आत 
ओदून घेते. ही बुद्धी त्याला कोदून प्राप्त होते ? आत्मसंवित्‌च मोरात 
राहून नाचत असते. सागराच्या पाण्यात सुरकांडी मारून पक्षौ मासे 
पकडण्याचे कौशल्य कोणापासून शिकतो ? नीरक्षीरविवेकाची जाणीव 
संवित्‌-हंसाला कशी प्राप्त होते ? लहानातला लहान प्राणी बोलून आपली 
भावना कशी प्रकट करतो ? आज आपल्याला हे हे काम करावयाचे आहे 
असा संकल्प सकाव्टीच कोठून उदय पावतो ? आपल्या शिगांनी, दातांनी 
व पंजांनी दुस्यावर प्रहार करण्याची विद्या मूर्खं पशुना कोण शिकविते ? 
जर अखंड संवित्‌ हृदयात स्पंदित आली नसती तर हत्तीला आपल्या 
बव्ठाची व सिहाला आपल्या तेजाची जाणीव कशी ्ाली असती ? अतिवृष्टी, 
अनावृष्टी, भूकंप इत्यादि गोर्ष्टीच्या पूर्वसूचना पशुपक्षांना कोटून व कशा 
मिकतात ? सिह, वाघ इत्यादि यमासारख्या भयंकर प्राण्यांवरही मनुष्य प्रेम 
कसे करतो ? सर्वं प्राणिमात्रांच्या हदयामध्ये एकाच संविदाची अखंड धारा 
प्रवाहित आली नसती तर अशी मैत्री व असे मिलन दृष्टीस पडले नसते. 
ही सर्वं आत्मसंविताची विशेष अभिव्यक्ती आहे. आपल्या स्वरूपात 
आपली स्थिती ्ाली म्हणजे सर्वाच्या स्वरूपात आपली स्थिती ्ाल्यासारखेच 
आहे. असे ्ाले म्हणजे साधकाची स्वस्वरूपापासून कधीही च्युती होत 
नाही. सर्वत्र, सर्वज्ञता, सर्वता इत्यादि अभिव्यक्त होण्याची हीच युक्ती 





स्पंद शास्त्र ३८५ 


आहे. या दृष्टीने शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे को - 
एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा होकभावस्वभावाः। 
एको भावस्तत्वतो येन टष्टः सर्वे भावास्तत्वतस्तेन दष्टाः । । 
याचा अर्थं असा आहे कौ, एकच भाव सर्वाचा स्वभाव आहे. सर्व 
भाव एकाच भावाचे स्वभाव आहेत. ज्या साधकाने कोणत्याही एका 
भावाचा तत्वतः अनुभव प्राप्त केलेला असतो त्याने सर्वं भावांचा तत्त्वतः 
अनुभव प्राप्त केल्यासारखेच असते. 
याबदल शासनात असे वचन आहे कौ - 
रहस्ययुक्तिरत्रेयं शरीरे यत्र यत्र च। 
संविदो दाढर्यलाभः स्यात्तत्र तत्र गुणोदयः ।। 
याचा अर्थं असा आहे को, या संबंधी एक रहस्य-युक्तौ आहे. ज्या 
ज्या शरीरात संवित्‌ दृढ होत जाते तेथे तेथे तिचे सर्वं गुण प्रकट होतात. 
या स्वं गुणांना ्ाकणारे जे दुर्गुण आहेत त्यांचा मृखापासून नाश करावा 
म्हणून पुढील श्छोकात सांगितले आहे. ।।३९।। 
तरह तै तर रैर 


श्रीरामकंठाचा्यं विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- ज्याचे ज्याचे म्हणून आत्मा अहेप्रत्ययाने ग्रहण 
करतो ते ते त्याचे शरीर बनते. या शरीरात अधिष्ठित होऊन तो जाणतो 
व करतो. ज्ञातृत्व व कतृत्व आत्म्याचे स्वभावभूत धर्म आहेत (१०). ते 
धर्म या अधिष्ठित देहातून अभिव्यक्त होतात. त्यामुठे ते त्या देहाचेच धर्म॑ 
होत असे आपण मान्‌ लागतो. या लौकिक दष्टान्तावरून कारिकाकार 
असे म्हणतात को, जर देहमात्र प्रत्ययाच्या प्रतिबंधातून मोकट्छा होऊन 
अहप्रत्यय व्यापक आला तरी अशी एकही वस्तुमात्र नाही की, जिच्यातून 
त्याचे ज्ञातृत्व व कर्तृत्व अभिव्यक्त होणार नाही. 

रस व शब्दाथं यांच्यात जीवशरीरभाव असून रसामध्ये समवायाने 
राहणारे गुण शब्दा्थांवर उपचारित केले जातात असे साहित्यशास्त्र सांगते. 
त्यातील अभिप्राय असाच आहे. ।।३९।। 

गह तैः मह त ओ 


संवितस्प्शाने स्वं कर्तृत्वाच प्रापती 


वरील दोन सूत्रांमध्ये शाक्तबलावर अधिष्ठित राहणाव्या योग्यामध्ये 





३८६ निःष्यंढ चौथा 


उदित होणाव्या सर्वकर्तृतेवर प्रकाश टाकला आहे. दोन्ही सूत्रांमध्ये 
निरनिराव्छ्या दार्टान्ति गोष्ठी दृष्टान्ताच्या द्वारा समजावून सांगितल्या आहेत. 

श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- (कारिका क्रमांक ३८ व ३९) 

सूत्र क्रमांक ३८ वृत्ती : - ज्याप्रमाणे एखादी निर्बकछ व्यक्तो आपल्या 
उद्योग करण्यास आवश्यक असलेल्या बव्ठाचा आश्रय घेऊन सतत 
व्यायाम करून मोठे शारीरिक बल प्राप्त करून अर्थात्‌ अत्यंत दुबल्छ्या 
शरीराच्या द्वारा अवजड कामे करण्याची शक्तौ प्राप्त करून घेत असते 
त्याप्रमाणे योग्याचा धातुक्षय ्ाला असतानाही तो उत्साहाच्या रूपामध्ये 
अभिव्यक्तं होणाव्या आत्मबव्टाला वश करून दुष्कर कामे करण्याकडे 
प्रवृत्त होत असतो. (येथे धातुक्षय या शब्दाचा अर्थ म्हातारपण किंवा 
व्याधी यामुके शरीरातील धातूत घट होणे असा आहे .) याव्यतिरिक्त याच 
स्वभावाचे सतत अनुशीलन केल्याने अर्थात्‌ याच स्वभावाचा सतत 
अभ्यास केल्याने अत्यंत भुकेलेल्या अवस्थेतही योगी आपल्या भुकेला 
स्वतंत्रपणे दाबून टाकौत असतो. या सर्व गोष्टीमागील कारण असे आहे 
की, स्वरूपामध्ये सर्वत्र कार्य आणि त्यांच्या कारणांना सत्ता प्रदान करण्याचे 
सामर्थ्य प्रकट होण्यास वे लागत नाही. ।।३८।। 

सूत्र क्रमांक ३९ वृत्ती :- जेथे हे सत्य आहे को, स्पंदतत्त्वाच्या 
चैतन्य प्रदान करण्याच्या स्वभावाच्या द्रारा अधिष्ठित सर्वसाधारण जड 
शरीरामध्येही (तदनुकृल देश, काल आणि आकार यांच्या सीमां मध्ये) 
सर्वज्ञता आदि धर्म विद्यमान असतात आणि ज्याच्या साहाय्याने तो योगौ 
एका छोस्याशा कीटकाच्या अर्थात्‌ ऊच्या स्वभावाचाही तत्का अनुभव 
पराप्त करून घेत असतो तेथे ही गोष्टही निश्चित आहे की, त्या स्वरूपामध्ये 
अवहित अर्थात्‌ पूर्णपणे अधिष्ठित राहणाल्या योग्यामध्ये सार्वत्रिक अर्थात्‌ 
सर्व भुवनामध्ये समान रूपाने कार्यक्षम असणारी सर्वज्ञता अवश्य अभिव्यक्त 
होत असते. ।।३९।। 

विवरण :- अनेक वेका असे आढन्यून येते कौ, काही विशिष्ट 
परिस्थितीमध्ये अत्यंत दुर्बल शरीराच्या व्यक्ती अल्पकालावस्थायी अर्थात्‌ 
अल्पकाक्छ टिकणाच्या आवेशाच्या ब्ठाने त्या शक्तौबाहिरील दुष्कर कामे 
करीत असतात. उदाहरणरूपाने जहाजांवर काम करणारे आणि सामान्य 
मानव शरीर धारण करणारे नाविक अकस्मात्‌ निर्माण होणान्या प्रलयंकर 





ऋ ~ अ " का णक ण "क क 


स्पंदशास्त्र ३८७ 





समुद्रातील वादव्ामध्ये अथवा रणांगणावर लढणारे साधे शिपाई प्रबठ 
शत्रूच्या प्रचंड आणि आकस्मिक आक्रमणामध्ये कधी कधी अशी अभूतपूर्वं 
कायं करतात कौ, त्यामुके बुद्धी गोधव्ात पडते. सामान्यपणे अशा 
अवस्थेला “आवेश” असे नाव दिले जाते. परंतु येथे हे पाहणे आवश्यक 
आहे को “ आवेश म्हणजे काय ? " आवेश ही कोणत्याही जिवंत प्राण्यामध्ये 
एखाद्या विशिष्ट क्षणी अकस्मात्‌ प्रकट होणारी अशी दुर्दात अर्थात्‌ न 
नमणारी आणि प्रबक्छ वेगवान वृत्ती आहे. या वृत्तीमुे त्या प्राण्याच्या 
मानसिक क्षत्रामध्ये आणि त्याच्या द्रारा शरीराच्या प्रत्येक भागामध्ये एका 
अलक्ष्य शक्तिप्रेरणेचा तीव्र संचार होत असतो. शाक्तप्ररणा ही कोदून 
बाहेरून येत नाही. ही प्रेरणा प्रत्येक प्राण्याच्या अंतःकरणामध्ये असलेल्या 
अम्यादित आत्मशक्तीच्या स्पर्शाचा केव परिणामस्वरूप असते. या 
संसारामध्ये ही गोष्ट अनुभवाने सिद्ध ्ालेली आहे की, आवेशात्मक 
क्षणामध्ये प्रत्येक प्राणी हा त्या काठ्ापर्यत आपल्या देहाभिमानाला पूर्णपणे 
विसरून विशुद्ध अशा शाक्त स्वरूपामध्ये अवस्थित ्आालेला असतो. हेच 
कारण आहे कौ, असा प्राणी शरीर क्षीण इ्ाले असतानाही दुष्कर 
कार्यमध्ये स्वतःला ्ओकून देऊन आपके कार्य आवेगामध्ये सफरतेने 
करतो. 

सामान्य प्राणिवर्गामध्ये आढन्टून येणान्या आवेशाला “पूर्णं आवेश” 
असे म्हणता येत नाही; कारण हा मौलिक आत्मबलाचा केवट नगण्य 
स्पशं असतो. त्यामुके साधारण जीवभावामध्ये अशा आवेशात्मक अवस्था 
या क्षणभंगूर असण्याचे हेच कारण आहे. 

योग्यांची गोष्ट वेगव्टीच असते. योग्यांचा “अहं " अभिमान शरीर 
प्राण इत्यादीवर असत नाही. योगी हे आत्माभिमानी असतात. यामु 
अशा योग्यांना केवक्छ शाक्तबव्ठाचा स्पर्शच आलेला नसतो; तर अशा 
योग्यांचा शाक्तभूमिकेत पूर्ण समावेश आलेला असतो. अशा परिस्थितीमध्ये 
जर या योग्यांची सर्वज्ञता आणि सर्वकर्तृता इत्यादि सार्वत्रिक आणि 
सार्वकालीन असली तर त्यात आश्चर्याची गोष्ट नाही. भगवान्‌ श्रीरामचंद्चे 
प्रिय दूत श्रीमारुती यांचे समुद्रलंघन हाही एक असाच शाक्तसमावेशच 
होता. 

फलतः सामान्य प्राण्यांमध्ये असणारी ज्ञानक्रियात्मक स्पंदना त्या 
प्राण्यांच्या शरीराला अनुकूल देश, काठ्छ तसेच आकार यांच्या परिधीपर्यत 





३८८ निःष्यंद चौथा 


किवा कक्षेपर्यत सीमित राहते. याउलट परिपक्व योग्यांची स्पंदना ही देश, 
काठ आदि प्राचीरांना किवा भिर्तीना किवा बेधनांना तोड्न विश्च व्यापून 
राहिलेली असते. ।।३८-३९।। 

2.2. 

श्रीक्षेमराजस्पंदनिर्णय टीका :- 

याकरिता वरील सूत्रात सांगितठेल्या क्रमानुसार अशा प्रकारचा गृढ 
सिद्धिसमुदाय या स्पंदतत्त्वापासून उत्पन्न होतो म्हणून पुढील कारिका 
सांगतात - 

स्पष्टीकरण :- या स्वस्वभावरूप स्पंदतत्तवाने व्यापठेल्या देहात 
ज्याप्रमाणे त्या अवस्थेला योग्य अशा पदार्थाचे अनुभव करून देणारे 
इद्रियरूप सर्वज्ञता, सर्वकर्तृत्वता इत्यादि धर्म देह धारण करणाय्या साधकामध्ये 
आविर्भूत होतात त्याचप्रमाणे जर हा देही कासव ज्याप्रमाणे आपे अंग 
संकोचन घेते त्याप्रमाणे सर्व वृत्तीचा उपसंहार करून किवा महाविकासाच्या 
अथवा उन्नतीच्या द्वारे स्वतःच्या कधीही अव्यक्त न होणाय्या चिद्रूप 
आत्म्यात अधिष्ठान करील किवा वर सांगितठेल्या अभिज्ञानाच्या प्रत्यभिज्ञानाने 
म्हणजे त्या अभिज्ञानाच्या आटवणीने तेथेच समावेश स्थितीला बांधील तर 
तो श्रीशिवापासुन पृथ्वीपर्यत सर्व ठिकाणी श्रीशंकरांना योग्य अशा सर्वज्ञता 
सर्वकर्तृत्वादिरूपांनी युक्त होईल. ।।३९।। 

3.2.22. 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

"“ अनेनाधिष्ठिते ..... 1 ।३९।। या कारिकेत स्पंदशाख्रकारांनी असे 
म्हटले आहे कौ, चेतन आत्म्याने अधिष्ठित या शरीरात “अहं ” अशा 
संविद्रूपज्ञानप्रकाशाने शरीरात असलेले सर्वं ज्ञेय (विषय) आणि त्यांनी 
घडून येणारी कार्ये उत्पतन होतात. त्या विषयांबदल अहं अभिमानी असलेल्या 
जीवाचे कर्तृत्वज्ञातृत्वादि ध्म यथास्थित असतात. याचे तात्पर्य असे आहे 
की, ज्या पुरुषविशेषाचे “अहं '' या बुद्धीने शरीरच अधिष्टित असते त्या 
व्यक्तिविशेष साधकाला स्थूल, सुक्ष्म, ज्ञेय आणि कार्यं अपरोक्ष म्हणजं 
प्रत्यक्ष होतात आणि त्यांच्या निर्माणासाठी तो प्रयलही करतो. या दृष्टान्ताद्रारे 
ज्याप्रमाणे जीव देहाला निमित्त असणारी काये आणि ज्ञेय (विषय) हे 
जाणतो आणि त्यांची रचनाही करतो त्याचप्रमाणे जेथे स्वस्वभावात दुःखादीचा 





स्पंद शास्त्र ३८९ 


गंधही नसतो तशा प्रकारच्या सर्वं उपाधीपासून मुक्त असणाव्या जीवसाधकाला 
चित्स्वभावात अहंरूपाने परिज्ञान अर्थात्‌ सर्वार्थाने ज्ञान होते. त्या पुरुषाचे 
सर्व ठिकाणी ज्ञातृत्व आणि कर्तृत्व होते. हे संसारित अर्थात्‌ ही अपूव 
स्थिती ते विलक्षण स्वस्वरूप जाणणा्या ज्ञात्याची असते. हा योगौ 
देहाभिमानाच्या लक्षणास प्रतिबंध करणान्या शुन्यत्वाने स्वस्वरूपात प्रतिष्टित 
होऊन सर्वकर्तृत्व-सर्वज्ञत्वादि धर्माचा आश्रय बनतो.।।३९।। 
ओ तैद ॐ भ 
गानिर्विलुम्पिका देहे तस्याश्चाज्ञानतः सृतिः। 
तदुन्मेषविलुप्तं चेत्‌ कुतः सा स्यादहेतुका ?।।४०।। 

अन्वया्थं :- 

गानि ~ मानसिक ओदासीन्य, देहे - शरीरामधील, विलुम्िका - 
चोर , दरोडेखोर, तस्याः - त्या ग्ानीची, सृतिः - उत्पत्ती, अज्ञानतः - 
अज्ञानापासून होते, तद्‌ ~ ते अज्ञान, उन्मेषविलुप्तम्‌ - उन्मेषाच्या योगे 
समूठ उच्छेद आला, संपूर्णं नाहीसे आले, चेत्‌ - जर, अहेतुका - जिच 
कारण, मूक, नाहीसे आले आहे अशी, सा - ती गानी, कुतः - 
कोठे.।1४०।। 

अर्थं :- मानसिक्र उदासीनता ही साधकाच्या शरीरामधील धातु, 
सामर्थ्य, उत्साह, तेज इत्यादि सर्वं चोर-दरोडेखोरप्रमाणे लुटून नेते. 
मानसिक ओदासीन्य किंवा रानी हे स्वयं अज्ञानामुठे प्रसार पावत असते. 
उन्मेषाच्या अर्थात्‌ ज्ञानोदयाच्या द्वारा अज्ञानाचा समू उच्छेद आल्यावर 
अज्ञान हे कारण न उरल्याने प्रानी उत्पन्न होणे कसे शक्य आहे 2।।४०।। 


तै तैद ओह मह तैर 


श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 

अग्रिमांद्य आाल्याने म्हणजे मी देह आहे असे वाटत राहिल्याने 
होणान्या हर्षाच्या हानीस प्रानी म्हणतात. या ग्ानीमुढे शरीरातील धातू, 
रस व शक्ती या सर्वाचा बलात्काराने नाश होत असतो. अशी स्थितौ 
 येण्याचे कारण काय ? मी श्रीपरमशिवरूप, पूर्ण, स्वतंत्र व चैतन्य आहे 
या ज्ञानाचा अभाव हेच या स्थितीला खरे कारण आहे. जर साधकाने 
क्षणोक्षणी सर्व अवस्थेत प्रत्येकवेव्टी उन्मेष म्हणजे श्रीपरशिवांच्या स्वरूपाची 
जागृती ठेवली तर ते अज्ञान निर्मल होते. मग कारणरहित अशी एनी 





३९० निःष्यंढ चौथा 





म्हणजे हर्षाची हानी उत्पन्न होत नाही. जन्मणे, परिणाम पावणे, बाढणे, 
क्षय होणे, विनाश होणे वगैरे विकाराने रहित असा नित्य निविकार 
श्रीपरमशिव मी आहे अशी जाणीव न ठेवल्याने जन्मादि विकार असलेले 
शरीरच आपण आहोत असा आपल्याला अभिमान उत्पन्न होतो. यालाच 
अज्ञान म्हणतात. हे अज्ञान अप्रबुद्ध जीवांना होत असते. जन्ममरणादि 
विचारयुक्त असा माञ्च देह हाच आत्मा आहे असा रोग या जीवांना होत 
असल्याने आत्म्याची हर्षहानी होऊन एनी वगैरेचा त्याला अनुभव येतो. 
त्यामुढे जो साधक श्रीपरमशिवांची जागृती नेहमी ठेवतो त्याच्या ठिकाणी 
सत्य असे आत्मज्ञान प्रकट होते व त्याला सदानंदाची प्राप्त होते. हे 
त्याचे मुख्य फठ आहे. या साधनाने देहाला म्हातारपण, रोग वगैरे सहज 
होत नाही ब या साधकाच्या हर्षाची हानी केव्हाही होत नाही. हे या 
साधनाचे गौण फटठही साधकाला मिकते. “देह मी आहे," हीच भावना 
सर्व दुखांना व आनंदाच्या नाशाला कारणीभूत होते. 

आपल्या शरीरातील ग्रानी ही आत्मसंविताच्या उल्लासाला कुंठित, 
लुप्त किंवा विशेष प्रकाराने नाश करणारी आहे. ़ानी म्हणजे अनुत्साह 
होय. उत्साहानेच स्वभावाची अभिव्यक्तौ होत असते. अज्ञानापासूनच 
ण्ानीची उत्पत्ती होते. जर आत्मस्वभावाच्या द्वारा अज्ञानाचा नाश केला 
तर जीवनात गानी किवा अनुत्साह राहू शकत नाही. या अज्ञानाचा व 
ण्ानीचा नाश करूनच योगिलोक जन्म-मृत्यूची परंपरा संपवून शरीर दृढ 
करून घेतात. पुढील श्छोकात उन्मेषाचे स्वरूप काय आहे हे सांगितले 
आहे. ।।४०।! 

तैः ओ तैद तैः गै 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- गानी म्हणजे हर्षहानी. स्वस्वभाव सहजानंदमय 
आहे. सहजानंदाची हानी होताच अभिव्यंजक शरीराची शक्तौ नष्ट होते. 
गानीची किंवा आनंदहानीची प्रवृत्ती अज्ञानापासून आहे. त्यामुढे अज्ञान 
जाताच गरानीही जाते व स्वस्वभावाचा सहजानंद प्रकट होतो. अज्ञान 
उन्मेषामुके लुप्त होते. उन्मेष म्हणजे “स्वभावालोकविकास. ” उन्मेषाच्या 
परिशीलनाने आत्मस्वरूपाचा प्रत्यय येतो. हा प्रत्यय म्हणजे सहजानंदाचाच 
प्रत्यय होय. 





स्द शास्त्र ३९१ 


प्रतिभेच्या प्रसिद्ध लक्षणातील “नवोन्मेष " या शब्दाचा हाच अर्थं 
आहे. काव्याला जर प्रतिभेचे अधिष्ठान नसेल तर ते जुनाट चित्रासारखे 
मलिन वाटते. ।।४०।। 

भरर त ह तह भ 

श्रीभटूकलट वृत्ती :- 

श्रीभदुकल्वटवृत्ती कारिका क्रमांक ४० व ४१ मिन्यून कारिका क्रमांक 
४१ च्या बरोबर दिली आहे. 

2. 

श्रीक्षेमराजस्पंदनि्णंय टीका :- 

या कारिकेत ग्र॑थकार साधक वरील गोर्टीशिवाय खाटीठ गोष्टीही त्या 
स्पंदततत्वाच्या कृपेने प्राप्त करतो असे सांगतात. 

स्पष्टीकरण :- जो स्वतःच्या शरीरालाच आत्मा समजत असतो 
त्याची दुःखाची संवेदना ही एखाद्या चोराप्रमाणे असते; कारण ती परसंविद्रूप 
धन चोरून नेते आणि (साधकाला) संकुचित ज्ञानी करून दरिद्री बनविते. 
या ग्एानीचे मूठ कारण आणि अस्तित्व हे अज्ञानामुरे आणि चिदानंदघन 
अशा स्वस्वरूपाचे प्रत्यभिज्ञान न आाल्यामुके असते. ते अज्ञान पुटे 
सांगण्यात येणाच्या उन्मेषाच्या स्वरूपामुढेे नष्ट ्ाठे असता; त्याचे कारण 
जे अज्ञान तेच नष्ट आले असता ही एनी किवा दुःख कोठून उत्सन्न 
होणार ? अर्थात्‌ उत्पन्नच होणार नाही. हे दुःख नाहीसे आले असता देहाला 
अवश्यरूपात होणाय्या व्याधिसंतापादि अवस्था जसजशा योग्यापासून दूर 
दूर जातात किवा नष्ट होतात तसतसा ज्याप्रमाणे सोने खृप तापविल्यानंतर 
त्याचा मन्ठ निघून गेल्याने ते जसे दैदिप्यमान होते त्याप्रमाणे तो योगी 
तेजस्वी होतो. अशा प्रकारे देहस्थितीत असणाव्या परयोग्यांच्याही ग्रानीचा 
अभाव हे वैभव किवा विभूती आहे. यासंबंधी परमयोगिनी मदालसेने 
आपल्या मुलांवर प्रयोग करताना असे म्हटले आहे को - 

त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजेऽस्मिन्देहे हेये मूढतां मा व्रजेथाः। 

शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतन्मदादिभिः कञ्चुकस्ते निबद्धः ।। 

।। मा. पु. २५।९४।। 

अर्थं :- तू या कंचुकांनी (आवरणांनी) क्षय होणाय्या आणि त्याज्य 

अशा देहामध्ये मूढतेला प्राप्त होऊ देऊ नकोस. तुल्या देह हा शुभाशुभ 








३९२ निःष्यंढ चौथा 





कर्मानी आणि कंचुक मदादि दोषांनी बद्ध आठेला आहे. 

मितसिद्धीची अभिलाषा करणाव्या योग्यांनी समावेशाच्या अभ्यास- 
रसाने ते योगी केस पांढरे ्ाटेके आणि सुरकृत्या पडलेके अशा प्रकारचे 
देह धारण करणारे असले तरीही व्याधीवर जय मिकवृ शकतात, असे या 
कारिकेत सूचित केलेरे आहे. ।४०।। 

द ओः त मै ओ 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

व्याधीचा विनाश व्टावा यासाठी “गरानिविलुण्ठिका ..... 1 ।४०।। 
या कारिकेत उपाय सांगितला आहे. गानी म्हणजे मंदस्वने प्रयोजिकेल्या 
हर्षक्षय (इत्यादि भावना) होत. तौ प्रानी शरीरात विद्यमान असणा्या 
धातृच्या बक्छाची बद्छानेच विनाशक बनते. ही रानी अनादि अशा अज्ञानाचे 
निमित्त आणि संसाराचे कारण आहे. अशा प्रकारचे अज्ञान सर्वप्रकाराने 
हानी करणारे व उन्मेषद्रारा अर्थात्‌ जागृतीद्रारा विनाश करणारे होडल 
त्यावेकेस ही गानी कारणांच्या अभावामुटे कोणापासून उत्पन्न होईल? ती 
कोणत्याही दुसन्या कारणापासुून उत्पन्न होत नाही. अज्ञान म्हणजे सर्वं 
प्रकारच्या विकारापासून रहित असणाव्या स्व-स्वभावाच्या अज्ञानामुे 
जन्ममृत्यु इत्यादि विकारांचा आश्रय असलेल्या शरीरादीमघीर आत्माभिमान 
किवा मी देह आहे (आत्मा नाही) हे होय. हे अज्ञान विद्यमान असताना 
ज्ञानरहित लोक जन्मादि विकारांचा आत्म्यावर आरोप करून गरानीमुके 
सर्वप्रकारच्या शुभकर्माचा नाश करतात; कारण षुरुषधुरिण उन्मेषाच्या 
परिशीलनाने अर्थात्‌ सतत अभ्यासाने सर्वव्यापक स्वात्म्याची परीक्षा 
करतो, त्याच्या बाबतीत गानी किवा तेज इत्यादीची क्षती (कमी) होत 
नाही. ।।४०॥।। 

तै तह तह तै तैद 
एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः। 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌। 1 ४९।। 

अन्वयाथं :- 

एकचिन्ताप्रसक्तस्य ~ एका विचारात- एकाच विषयाच्या चितनात 
गढलेल्या किंवा गढलेल्याचे बाबतीत, यतः - ज्याच्यामुके- ज्या अलक्षित 
आत्मबलाच्या विकासामुके, अपरोदयः ~ दुसज्या विचाराचा उदय होतो, 


स्पंद शास्त्र ३९३ 
सः- त्या आत्मबालाने अचानक आलेल्या प्रभावाला- विकासाला उन्मेषः 
विज्ञेयः - “उन्मेष ” आहे असे जाणावे, व स्वयम्‌ - आपणाहून, तम्‌ - 
त्या उन्मेषाला- उन्मेषावर, उपलक्षयेत्‌ - लक्ष ठेवावे, अनुसंधान 
ठेवावे. ।।४१।। 

अथं :- एका विचारात अर्थात्‌ एकाच विषयाच्या चितनात गढलेल्या 
व्यक्तीच्या चित्तामध्ये ज्या अलक्षित आत्मबलाच्या विकासामुढे दुसच्या 
विचाराचा उदय होत असतो त्या आत्मबक्रामुे अचानक ्ालेला प्रभाव 
किवा विकास हा उन्मेष आहे असे जाणुन घ्यावे. साधकाने आपणहून त्या 
उन्मेषावर लक्ष ठेवावे किवा उन्मेषाचे अनुसंधान करावे. ।।४१।। 

ह मर तर तैल र 

श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

उन्मेष कशाला म्हणतात ? माणसाचे ज्ञान दृश्यमान अगर स्मरणमान 
अशा वस्तुमध्ये रंगलेले असते. त्या वस्तुंचे एकाग्र चितन करीत असताना 
त्याला आत्मस्वरूपाची जागृती होत असल्याने ते कंटाठवाणे वाटते, 
असे ्ञाले कौ, पहिले चितन विराम पावते व दुसन्या ग्राह्य वस्तृच्या 
चितनाचे ज्ञान उदय पावावयास लागते. पहिले संपलेले ज्ञान व दुसरे 
उदय पावलेले ज्ञान या दोहोंमधल्या अवस्थेलाच उन्मेष असे म्हणतात. हा 
जो मधला क्षण आहे त्या क्षणी सर्वाचा आदिकारण परमात्मा तोच मी 
आहे अशी जागृती ठेवावी. तो क्षण इदंता वगैरे शब्दांनी वर्णन करता येत 
नाही. परमेश्वराचा हा ज्ञानमय स्वभाव सदा सर्वकाठ असतो, तथापि 
साधकाला उपदेश करण्याकरिता त्या क्षणी परमेश्वर स्वरूपाचा उदय 
्ाला आहे असे सांगून त्याला उन्मेष असे संबोधिले आहे. पहिल्या 
वस्तूचे चितन हे दुस्या वस्तुच्या चितनाला कारण आहे असे न्ट; तर 
याला कारण व कार्यरूप असणारे असे सर्वाचे आदिकारण असलेले 
परमात्मस्वरूप हेच अनुसंधान करणारे आहे. पहिल्या चितेचा लय व 
दु स्या चितेचा उदय करणारा असा अनुसंधान ठेवावयास विशुद्ध कारणमात्र 
असलेला सर्वांचा आदिकारण परमात्मा आहे, अशा रीतीने साधकाने 
जागृती ठेवावी. यालाच उन्मेष अवस्था म्हणजे ज्ञानाची जागृती म्हणतात, 
या गोष्टीचा स्वतः अनुभव घेतला पाहिजे. या उन्मेषाच्या जोरावरच आपले 
आत्मस्वरूप ओक्खले पाहिजे. दोन चितांमधील व्यापकरूपाने अनुभवास 





३९४ निःष्यंढ चौथा 





येणारे स्वसंवेद्य तत्त्व तेच आहे. तो वेदप्रतिपादित आद्य परमात्माच 
स्वसंवेद्य आहे. तरुण स्त्रीच्या सहवासाचे सुख असे असते हे ज्याप्रमाणे 
नुसत्या उपदेशाने समजत नाही त्याचप्रमाणे आत्मा हा उपदेशगम्य नसून 
अनुभूयमान आहे . उन्मेषाचे अनुशीलन केल्यावर प्रत्ययांचा उदय पुढील 
प्रकारे होतो. ।।४१।। 
तैद तह तह भह जै 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- या कारिकेत “एकचिता'' आणि ““ अपरचिता "' 
असे शब्दप्रयोग आहेत. चिता म्हणजे ज्ञान. आपणाला एखाद्या वस्तुचे 
अनुभवरूप किवा स्मरणरूप ज्ञान होते, ते ज्ञान त्या वस्तुने उपरक्त 
म्हणजे आलेले असते. अशा वस्तुपरक्त ज्ञानाचा निदश “एकचिता'” या 
पदाने केला आहे. “ अपरचिता'” म्हणजे “ अनुपरक्त पण ग्राह्यालंबी 
ज्ञान " होय. लौकिक व्यवहारातील आपले ज्ञान प्रत्येक क्षणी “ वस्तुपरक्त 
म्हणजे त्या त्या विषयविशेषाने उपहित ्ालेले असते. पण या वस्तुपरक्त 
ज्ञानावरूनच आपणाला त्या वस्तृच्या आभासाने उपरक्त न ्ालेल्या 
ज्ञानरूप स्वरूपप्रकाशाचेही ज्ञान होते. याला आपण “ ज्ञानाचे ज्ञान ” असे 
म्हणु.* हे ज्ञान अनुपरक्त असले तरी तो निरालंबनप्रत्यय अर्थात्‌ 
आधाराशिवाय येणारा अनुभव मात्र नसतो. ते ग्राह्यच त्याचे आलंबन 
अर्थात्‌ आधार असतो. या अनुपरक्त स्वरूपप्रकाशाच्या प्रत्ययामुढे वेद्य 
वस्तूचे स्वरूपच पालटते. जी वस्तु प्रथम चितेच्या वेव्टी वस्तुविशेष 
म्हणून ग्रहण करण्यात आली होती तीच आता अनुपरक्त स्वरूपप्रकाशाचे 
आलंबन होत असताना त्या ज्ञानाची प्रतिपादक आली." वेद्य वस्तूचे हे 
रूपांतर होण्याचे एकमेव कारण अनुपरक्त स्वस्वभावरूप प्रकाश हेच 
होय. या प्रकाशाची जाणीव इदंतेने कधीच येत नाही. तो केवरछ स्वसंवेदनसिद्ध 
आहे. खरोखरी, हा स्वभावप्रकाश नित्योदितच अर्तो; पण त्या विशिष्ट 
चितेच्या वेढी तो अभिव्यक्त होत असल्यामुटे ¦ त्याचा “ उन्मष"” असा 
निर्देश केला जातो. सारांश, उन्मेष म्हणजे विष्ट चिताप्रसंगी प्रतीत 
| होणारी स्वभावप्रकाशाची अभिव्यक्तौ होय. =` ; य उन्मेष म्हणजे 
“स्वभावालोकविलास " होय. ।।४१।। 
| टीप :- १) हा अनुव्यवसाय होय. नार्यात अनुव्यवसाय असतो 





स्पंदशास्त्र ३९५ 


असे श्रीभट्तौत म्हणतात. तस्मादनुव्यवसायात्मकं कीर्तनं रूषितविकल्प- 
संवेदनं नाट्यम्‌। तद्वेदनवेद्यत्वात्‌।। अभिनवभारती । । याचा अर्थ 
असा आहे कौ अर्थात्‌ त्यामुठे नारस्य म्हणजे मनोभावात्मक म्हणजेच 
मनोभावांनी युक्त आणि विकल्पांच्या संवेदनांनी युक्त असे को्तन होय. 
कारण त्या (संवेदनां ची) जाणीव होत असते. 

२) लौकिक वस्तुंचे विभावीकरण असेच होते. लौकिकातील उपहित 
ज्ञानाचा आश्रय काव्यात अनुपहित स्वरूपप्रकाशाचे आलंबन बनतो हाच 
विभाव होय. ““अनुपरक्तन्ञानरूपस्वभावप्रकाश "” आरक्त न आारेल्या 
अर्थात्‌ कोणत्याही रंगांनी न रंगलेल्या हेच साहित्यशास्त्रात सांगितलेल्या 
साधारण्यप्रतीतीचे बीज होय. “साधारणी भूत भावांचे अनाश्रित अवस्थेत 
संवेदन होणे शक्य नसते म्हणूनच केवट काव्यात शब्दमात्रोपयोगित्वाने 
आलंबन घ्यावे लागते," असे श्रीअभिनवगुप्त म्हणतात. 


गर ओह ओह ओ अ 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- (कारिका क्रमांक ४० व ४९) 
मानसिक उदासीनता आणि तिचे निवारण 


सूत्र क्रमांक ४० व ४१ मध्ये ग्रंथकार असे सांगत आहेत कौ, गुनी 
अर्थात्‌ मानसिक शैथिल्य किंवा उदासीनता ही आधिव्याधी याची जन्मदात्री 
आहे. मानसिक उदासीनता ही अज्ञानामुठे उत्पन्न होत असते. उन्मेषामुढे 
अर्थात्‌ अज्ञानाचा समू उच्छेद ्याल्यामुटे मानसिक उदासीनता आणि 
त्यापासून निर्माण आलेल्या आधिव्याधी या स्वयं नष्ट होत असतात. याच 
कारणामुठे योग्यांचे शरीर वलीपलितादिनी ˆ रहित, तेजस्वी आणि निरोगी 
असते. (टीप १ :- वृद्धपणामुके चेहय्यावर सुरकुत्या पडणे आणि केस 
सफेद होणे.) 

सूत्र क्रमांक ४० वृत्ती :- एनी अर्थात्‌ मानसिक उदासीनता किवा 
मानसिक शैथिल्य हे शरीराचा आणि शरीराचे धात्‌, बल, तेज इत्यादीचा 
नाश करीत असते. मानसिक शैथिल्य व उदासीनता ही केव अज्ञानामुवेच 
उत्पन्न होत असते. जर उन्मेष अर्थात्‌ चित्‌-चमत्कारमय स्वरूपविकासाच्या 
उपायाने त्या अज्ञानाचा पूर्णपणे उच्छेद किंवा नाश केल्यास ही मानसिक 
उदासीनता निर्माण होणे कसे शक्य आहे; कारण मानसिक उदासीनता 





३९६ निःष्यंढ चौथा 


निर्माण होण्याचे कोणतेही कारण शिल्लक राहात नाही. हेच कारण आहे 
कौ, योग्यांची शरीरे दढ असतात. योग्यांच्या शरीराला कधीही सुरकृत्या 
पडत नाहीत को योग्यांचे केस हे कधीही पिकत नाहीत. ।।४०।। 

सूत्र क्रमांक ४९ वृत्ती :- जर एखाद्या चिता करणाच्या पुरुषाचे चित्त 
हे एखाद्या विषयाशी संबंध ठेवणाय्या चितेमध्ये एकाग्रभावाने बुडलेले 
असेल अशा परिस्थितीत त्या चित्तामध्ये त्या स्वभावाच्या द्रारा अचानक 
कोणतीतरी दुसरी चिता निर्माण होते. उन्मेष हेही दुसरी चिता उत्पन्न 
होण्याचे कारण आहे. योग्याने आपल्या अनुसंधानाच्या द्रारा त्याचा स्वतः 
शोध घेतला पाहिजे. हे तत्त्व दोन्ही चितांच्या मध्ये असणाव्या संधिक्षणामध्ये 
जागृत योग्यांना व्यापक रूपामध्ये अनुभवा-वयाला येत राहते.।।४१।। 

विवरण :- प्रस्तुत सूत्रांचा अर्थ समजण्यात कोणतीही विशेष अडचण 
येत नाही. कवठ उन्मेषाच्या संबंधामध्ये खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे 
आवश्यक असते. 

सूत्र क्रमांक ४१ मध्ये उलेखिलेल्या “एकचिन्ताप्रसक्तस्य '' शब्दाची 
व्याख्या करताना टीकाकारांचा भिन्नभिन्न दृष्टिकोण आढन्न येतो. अनेक 
टीकाकारांच्या विचारानुसार याचा अर्थ असा आहे कौ, जेव्हा योगी हा 
दैनंदिन जीवनाच्या सर्वं आवश्यक कृत्यांना तिलांजली देऊन आणि 
वेगवेगव्स्या कोणत्यातरौ एका आलंबनविशेषाला आपल्या धारणेचा विषय 
करून अनुसंधान करीत करीत मानसिक एकाग्रतेच्या चरम सीमेवर 
पोहोचत असतो तेव्हा त्या योग्यामध्ये स्वयं चित्‌-चमत्कारमय अशा 
उन्मेषाचा उदय होत असतो. (“ स्पंदनिर्णय कारिका" क्रमांक ४० ची 
व्याख्या पाहावी.) 

या व्याख्येनुसार उन्मेषतत्त्वाच्या अनुभूतीचा पूर्णं स्वाधिकार हा केवट 
जंगलामध्ये जाऊन आसन घालणाय्या आणि संसाराविषयी पूर्णपणे निरपेक्ष 
असणाच्या व्यक्तोसाठी सुरक्षित बनत असतो. अशा परिस्थितीमध्ये आजच्या 
भोतिकयुगीन आघात-प्रतिघातामध्ये फसलेल्या व्यक्तौसाठी याविषयीचे 
कोणतेही आकर्षण शि्लक राहत नाही. या संबंधामध्ये या गोष्टीचा विचार 
करणे आवश्यक आहे को, शैवदर्शन हे कधीही पलायनवादावर विश्वास 
ठेवीत नाही. संसार आणि त्याचे आघात-प्रतिघात या दो हांविषयी 
निरपेक्ष असे राहता येते; कारण हे दोन्ही श्रीशिवत्वाचा विकास 
आहेत. यामुके सत्य आहेत. सत्याला नाकारणे कसे शक्य आहे 2 





स्पंद शास्त्र ३९७ 


साधकाला किंवा योग्याला उन्मेषतत्त्वाची प्राप्ती ही संसाराला वेगके 
ठेवून नाही तर त्या संसाराच्या कणाकणामध्ये या तत््वाच्या व्यापकतेचा 
अनुभव घेतल्याने होऊ शकते. परंतु या तत्त्वाची प्राप्ती करून 
घेण्यासाठी मोठे साहस आणि तीव्र आंतर अनुसंधानाची अर्थात्‌ 
अभ्यासाची आवश्यकता आहे. 

कदाचित्‌ श्रीभटुकलछटांनी याच विचारांच्या पृष्ठभूमीवर बर निदंशिलेल्या 
शब्दाची सोपी व्याख्या करून हे तथ्य समजाविलेले आहे कौ, प्रतिक्षण 
मनामध्ये निर्माण होणाच्या आणि नाहीशा होणाच्या असंख्य चितांमधील 
संधिक्षणामध्ये नित्योदित अर्थात्‌ नित्य उदय पावलेल्या उन्मेषतत्त्वाची 
व्यापकता अनुभवावयास येऊ शकते. या उन्मेषतत्त्वासाठी उत्सुक 
असणाय्या व्यक्तीला संसाराचा त्याग करून जंगलात जाण्याची 
नाही तर संसारामधील सर्वं कार्य ब कर्तव्य करीत असतानाही 
आंतर ज्ञानाच्या किवा अंतविचाराच्या द्वारा किवा आतर स्फुरणाच्या 
द्वारा त्या तत्त्वाशी नित्ययुक्त राहण्याची आवश्यकता असते. 
| |४०-४१।। 

तैर तैः तह तैर तै 

श्रीक्षेमराजस्पंदनिर्णय टीका :- 

आता या कारिकेत ग्र॑ंथकार हा जो उन्मेष आहे तो कशा प्रकारचा 
आहे आणि कोणत्या उपायांनी लाभणारा आहे या प्रश्रां चे उत्तर देतात. 

स्पष्टीकरण :- 

भावे त्यक्ते निरुद्धा चित्रैव भावान्तरं व्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यतिभावना।। 
। । विज्ञानभैरव ६२।। 

अर्थं :- ज्यावेकेस चित्‌-शक्ती एकाच अदृश्य पदार्थावबर निरुद्ध किवा 
नियंत्रित केलेली असते त्यावेढेस ती मध्यभावात भावनेच्या अतिशयत्वाने 
विकसित होते. या “ विज्ञानभैरव'' या ग्रंथात सांगितलेल्या नीतीनुसार 
एका कोणत्यातरी विशिष्ट आधार धारण केठेल्या आणि विकारात्मक 
अशा विचारामध्ये एकाग्र आलेल्या योग्याच्या त्या विचारामध्ये खूप एकाग्र 
ञ्माल्याने उलठसित आ्ाठेल्या संवित्स्फारापासून (संबेदनेच्या पणं 
अभिव्यक्तोपासून) आणि त्याचा आधार अचानकच नष्ट ्ाल्याने एका 








क निःष्यंद चौथा 
विशिष्ट विचाराचे सर्वं प्रकार अव्यक्त आाठेल्या अग्री आणि चंद्राच्या 
स्वरूपाच्या स्प॑दतत्त्वापासून चित्‌-चमत्काररूप (तत्वाचा किंवा विचाराचा) 
उदय होतो. चित्‌-चमत्काररूप आत्म्यातच हा लोकोत्तर अर्थात्‌ दिव्य 
उद्नास होतो तो उन्मेष चमत्काररूप उन्मेष करणारा असल्याने (योग्याने) 
जाणुन घ्यावा. अशा प्रकारेच योगी ते जाणु शकतो. इदंताविषयाचा 
म्हणजेच (परमात्म्याशिवाय इतर गोष्टी चा) अभाव असल्यामुठे अकृत्रिम 
प्रयाचे अवधान (एकाग्रता) करून अहंतेच्या जबक जाऊन आत्म्यात्‌ 
पाहावे. अर्थात्‌च हे तत्त्व असाधारण ८ अलौकिक) चमत्कारयुक्त आत्म्याने 
जाणुन घ्यावे. 

काही जण या श्छोकाचा अर्थं पुढीलप्रमाणे करतात. एकाच विषयविचारादि 
विचारांमध्ये एकाग्र आलेल्या दुसन्या विचाराचा तत्का उदव होईल. तो 
दोन्टीही विचारांनी व्याप्त असणारा उन्मेष होय. ।।४९।। 

पह अह ऋ तह त 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

'“एकचिन्ताप्रसक्तस्य ..... 1 । ४९।। ' या कारिकेत उन्मेषाचे स्वरूप 
सांगितले आहे. उन्मेष म्हणजे स्वरूपानुभासाचा विकास होय. या स्व "रूपाच्या 
विकासामुढे उत्पन्न होणात्या उन्मेषाने एानीचा नाश होतो. कोणत्या योग्याचा 
अशा प्रकारे विकास होतो ? या प्रश्राचे उत्तर देताना ग्रंथकार असे म्हणतात 
की, एकचित्तामध्य प्रयुक्त आलेल्या म्हणजेच एकाच विचारामध्ये अनुभव 
घेणाच्या म्हणजे स्मरण करणान्या त्या त्या वस्तुरूप उपाधीने उपहित 
अर्थात्‌ वस्तु जव ठेवल्याने ज्ञानस्थितीला प्राप्त ्ाठेल्या व एकाग्र विचार 
करणाच्याच्या अभ्यासामुठे चितेच्या विषरयांच्या अवभासामुठे अनुपरक्त 
साक्षिस्वरूपप्रकाश कारणीभूत ्ञाल्याने दुसनया चितेची अर्थात्‌ ग्राह्यविषयक 
अन्य ज्ञानाची उत्पत्ती होते त्यालाच उन्मेष असे म्हणतात. अशा प्रकारच्न! 
उन्मेषाचे योगी स्वानुभवानेच उपलक्षण करतो अर्थात्‌ त्याचे निरीक्षण 
करतो. हा श्रीपरमशिव सर्वाचा ईश्वर, सर्वापासून भिन्न व परमकारण हा 
मीच असे इदंरूपाने जाणतो. हा घट नाही अशा प्रकारे घटाचे इदंतेने 
उपलक्षण केठे जाते. परंतु श्रीपरमशिवाचे तसे उपलक्षण करणे शक्य 
नाही; कारण त्याचा स्वानुभवविदित अर्थात्‌ स्वच्या अनुभवाने जाणता 
येणारा स्वभाव आहे . ।।४१।। 





स्पंद शास्त्र ३९९ 





अतो बिन्दुरतो नादो रूपमस्मादतो रसः। 
प्रवर्तन्तेऽ चिरेणैव क्षोभकत्वेन देहिनः ।।४२।। 
अन्वयार्थं :- 
अचिरेणैव - (असा योगाभ्यास करताना) लौकरच, अतो बिन्दुः - 
यापासून विशेष तेज असणारे बिद्‌, तेजस्वी रूप, अतो नादः - यापासून 
अनाहत-नाद, अतो रूपम्‌ - यापासून गाढ अंधकारातसुद्धा पदार्थ 
दिसण्याचे सामर्थ्य (श्रीभटुकट), अतो रसः ~ यापासून मुखात अमृतासारखी 
चव असणारा रस (श्रीभटक्ट), प्रवर्तन्ते - प्रकट होतात, प्राप्त होतात, 
(पण) देहिनः - देहाभिमान न गठलेल्या योग्याला, क्षोभकत्वेन - क्षोभ 
देतात, त्याच्यामध्ये क्षोभ निर्माण करतात. ।।४२।। 
अर्थं :- असा योगाभ्यास किंवा योगसाधना करताना साधकामध्ये 
अल्प काव्ठातच विशेष तेजयुक्त बिद्‌ नजरेसमोर दिसणे, अनाहत नाद 
एक्‌ येणे, मिट काव्टोखातही पदार्थ दिसण्याचे साम्यं येणे, मुखात 
अमृतासारखी चव असणारा रस पाञ्रणे अशा अमित अर्थात्‌ अमर्यादित 
सिद्धी अभिव्यक्त होतात. परंतु ज्या योग्याचा देहाभिमान पूर्णपणे ग्ालेला 
नाही त्या योग्याच्या मनामध्ये त्या गोष्टी क्षोभ उत्पन्न करतात. ।।४२।। 


तरैः अह त तह तै 


श्रीउत्पलाचार्यं प्रदीपिका :- 

उन्मेषाच्या अनुशीलनाचा अभ्यास करीत असताना साधकाने फार 
सावध राहिले पाहिजे. जागृत अवस्थेमध्ये सुखदुःखाचे अनुभव येत असताना 
आत्मस्वरूपाला न विसरता क्षणोक्षणी नाश पावणारे सर्व जगातील विचित्र 
व तुच्छ असे पदार्थ आत्मस्वरूपासह अगदी भिन्न कमीच असल्याने 
त्याकडे पूर्णं दुर्लक्ष करून जो सावधान राहील त्याला थोडक्याच कारात 
सिद्धचिद्वे दिसावयास लागतील. पण त्या चिह्वांचा आनंद न मानता व 
त्याबदल गर्व न करता पुढे चालले पाहिजे; कारण त्याचा देहस्वभाव 
पूर्णपणे नष्ट ्ालेला नसतो. भ्रूमध्याच्या ठिकाणी साधकाने ध्यानाचा 
अभ्यास केला असताना त्याला नाना प्रकारचे तेज दिसावयाला लागते. 
आत्मतत्त्वाचा अभ्यास करणाय्या साधकाला बिदुभेद होऊन तेजाचा 
प्रकाश भ्रूमध्याच्या ठिकाणी दिसतो. वेगाने वाहणान्या मोठमोठ्या नद्यांचा 
धो धो आवाज व मधुर असे मधुकरांचे आवाज वगैरे निरनिरारे आवाज 








०० निःष्यंद चौथा 


यि 





ठेक्‌ येतात. गाढ अंधःकारा-मध्ये निरनिराच्छ्या आकाशांचे दर्शन होते. 
अमृत प्राशन केल्याप्रमाणे जिभेला स्वाद येतो , तेजतत््वाच्या अभ्यासाने 
निरनिरारे स्पर्श प्राप्त होतात. ज्ञानतत्त्वाचा म्हणजे ब्रह्मतत्त्वाचा अभ्यास 
करणाच्या साधकाला वरील अनुभव येतात. 

योगी साधकांना प्रप्त होणारे विविध अनुभव हे सिद्धीसारखेच आहेत. 
पृथ्वीतत्त्वाचा अभ्यास करीत असताना साधकाला तेज दिसु लागते. 
आकाशतत्वाचा अभ्यास करीत असताना निरनिराव्छ्या प्रकारचे आवाज 
एेक्‌ येतात. तेजतत्त्वाचौ उपासना करताना अंधारात आकार दिसतो. 
आपतत्वाची उपासना करीत असताना काही न खाता अमृताचा आस्वाद 
येतो. वायुतत्त्वाची उपासना करून स्पर्श प्राप्त होतात. अशा प्रकारच्या व 
इतर सिद्धी चैतन्याचा अभ्यास करणान्या साधकाला सहज प्राप्त होतात. 
अशा प्रकारच्या अनुभूतीची प्राप्ती ्ाली असताना आनंद मानून साधकाने 
तेथेच थांबता कामा नये. हे अनुभव आपल्याला वारंवार यावेत म्हणून 
साधकाने आग्रह धरू नये. ब्रह्मपदारूढ होण्यास या गोष्टी आड येतात. 
उन्मेषाच्या म्हणजे ज्ञानाचा अभ्यास करणाच्या साधकाने अखंड सावध 
असावे. 

येथे हौ गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, विद्‌, नाद इत्यादि 
निरूपणक्रमात सृष्टिक्रमही ध्वनित आहे. उन्मेषामुलेच सृष्टी होते हे 
प्रथमच सांगितले आहे. उन्मेषापासून प्रथम बिद्‌ म्हणजे इच्छा-टकृशक्तोचा 
प्रसार होतो. त्यानंतर शब्दात्मक नादाची उत्पत्ती होते. तीच क्रियाशक्तिरूप 
वाक्‌ आहे. यानंतर रूपाचा उदय होतो. हेच पदार्थाचे दर्शन वब विचार 
आहे. मग त्यातच रस अर्थात्‌ अभिलाषा व उपभोगाचा जन्म होतो. 
रहस्यवेदी अनुभवी पुरुष यालाच उद्योग, अवभास, चर्वण व विलापन 
असे म्हणतात. या श्छोकात या चारही गोष्टीचे क्रम सुचित केले आहेत 
विशेष आपल्या परिभाषेच्या द्वारा प्रकृताचा बाध करीत नाही. यामुठे 
आपल्या स्वतःला आत्म-संविताचा साक्षात्कार होतो. हा साक्षात्कार कसा 
होतो याचा उपाय पुढील श्छोकात सांगितला आहे .।।४२।। 


त अह अ अ ॐ 
श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 
स्पष्टीकरण :- लौकिक जीवनात जागरादि अवस्थेत सुखदुःखाच 


रस्पंद शास्त्र 3 व 
1 
अनुभव येतात. त्यावर नित्य अवधान ठेवल्यामुक्े व दर क्षणी बदलत्या 
जञानज्ञेयरूप संसारातुन व्यतिरिक्तत्वाने पण अनुस्यूतपणे प्रतीत होणाच्या 
स्वस्वभावावर भावना केंद्रित केल्याने देहदशेवर येण्यापृवीं प्रबुद्धाला 
विद्‌, नाद इत्यादि सिद्धी प्राप्त होतात. बिद्‌ म्हणजे भ्रूमध्यदेशौ प्रतीत 
होणारा प्रसादरम्य तेजोविशेष, नाद म्हणजे प्रारंभी वेगवान्‌ नदीच्या निर्घषाप्रमाणे 
वेगाने पण हव्ूहन्छ सृक्ष्मपणे साधकाच्या मुखातून प्रकट होऊ पाहणारा 
ध्वनिविशेष, रूप म्हणजे तमोरूप आवरणातुन प्रकट होऊ पाहणारा 
वेद्यवस्तूचा आकारविशेष व रस म्हणजे आस्वादमय प्रतीती या सिद्धीनी 
संतोष, विस्मय, अभिमान इत्यादि भावना साधकाला जाणवतात. पण 
येथेच साधकाला जपावे लागते. या भावनांच्या आहारौ जाऊन साधक 
सिद्धीपाशौच थांबला तर उन्मेषावरील त्याचे लक्ष उदून तो तेथेच अडकून 
पडतो. हा क्षोभ शांत करून समाहित चित्ताने तो प्रबद्ध पुढे गेला पाहिजे. 

रससमाहित अवस्थेत कवीच्या मुखातून शब्द कसे बाहेर पडतात 
याचे वर्णन श्रौजभिनवगुप्तांनी लोचनात श्रीवाल्मीकीचे उदाहरण घेन 
दिले आहेत. या संबंधात रामायण, बालकांड, २ रा सर्गही पाहावा.।।४२।। 

भैर तैद तह अ अ 

श्रीभटुकललट वृत्ती :- 

आतापर्यत योग्यामध्ये अभिव्यक्त होणाव्या अमित अर्थात्‌ अमर्यादित 
सिदद्धीचे वर्णन केलेले आहे. आता सूत्र क्रमांक ४२ मध्ये कनिष्ठ 
कोर्टीच्या कनिष्ठ सिद्धीचा संकेतरूपाने उलेख करून असे समजाविलेले 
आहे कौ, अशा प्रकारच्या अपरसिद्धी किवा कनिष्ठ सिद्धी या असावधान 
अर्थात्‌ सावधान नसलेल्या योग्यांना क्षोभात टाकून त्यांच्या खन्या ध्येयापासून 
च्युत किंवा स्खलित किंवा परावृत्त करीत असतात. 

वत्ती :- सतत अनुशीलन अर्थात्‌ अभ्यास केल्या नाणाच्या उन्मेषाच्या 
द्रारा योग्यामध्ये अत्यंत अल्प वेव्ठामध्ये बिद्‌ अर्थात्‌ एक प्रकारचे विशेष 
तेज, नाद अर्थात्‌ प्रणव किंवा ओंकार नावाचा अनाहत शब्द, रूप अर्थात्‌ 
दाट अंधारामध्ये किवा काटोखामध्ये पदार्थानां पाहू शकण्याची शक्ती 
आणि रस अर्थात्‌ मुखामध्ये अमृताचा स्वाद अशा प्रकारच्या सिद्धी 
अभिव्यक्त होत असतात. परंतु देहाभिमानामध्ये अडकलेल्या योग्याना या 
सिद्धी क्षोभामध्ये टाकौत असतात. ।।४२।। 








४०२ निःष्यंद चौथा 


विवरण :- या सूत्रामध्ये चार प्रकारच्या कनिष्ठ सिद्धीच्या पारिभाषिक 
नावांचा उलेख केलेला आहे. स्पंदशास्त्राच्या आचार्यानी या कनिष्ठ सिद्धीच्या 
स्वरूपाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केलेले आहे. 

६) बिद्‌ :- “बिन्दुः "~ भ्रूमध्यादौ प्रदेशे ध्यानाभ्यासप्रकर्षप्रवधं 
मानोत्तरोत्तरप्रसादस्तेजोविशेषो, यो बिन्दुभेदाभ्यासात्‌ धरातत्वध्यायि- 
नामभिव्यज्यते । स्पंदकारिकाविवृती कारिका क्र.४२।। 

यावरून पृथ्वीतत्त्वाची धारणा करणान्यां योग्यांना एकाग्र ध्यान प्रखरतेने 
केल्यामुटे भुवयांच्या मध्ये एक प्रकारचे विशेष उत्तरोत्तर वाढणारे तेज 
प्रकट होत असते. या तेजालाच विद्‌ असे म्हणतात. “बिदुभेद " हे या 
धारणेचे पारिभाषिक नाव आहे. 

२) नाद :- “नादो '"- वेगवत्रद्योघनिर्घोषधनोपक्रमः क्रमसृक्ष्मी- 
भावाभिव्यज्यमानमधुमत्तमधुकरध्वनितानुकारी स्वोच्चारितो ध्वनि- 
विशेषो, यं व्योमतत्त्वाभ्यासिनः श्रृण्वन्ति । । स्पंदकारिकाविवृती कारिका 
क्र.४२।। 

आकाशतत््वाच्या धारणेचा अभ्यास करणाच्या योग्याला एक विशिष्ट 
प्रकारचा स्वयं उच्रारित ध्वनी एेक्‌ येत असतो. हा ध्वनी प्रथम तत्र वेगाने 
वाहणाच्या नदीच्या घरघराटाप्रमाणे एक्‌ येतो आणि त्यानंतर तो ध्वनौ 
हनयृहन्‌ सुक्ष्म होत होत मकरंद पानाने धुंद ज्ञालेल्या भोवय्याच्या किवा 
भुग्याच्या गुणगुणाटाप्रमाणे प्रतीत होत असतो. 

३) रूप :- “रूपं '' सन्तमसाद्यावरणेऽपि सति तत्तद्‌ टश्य- 
वस्त्वाकारदर्शनं, यत्‌ तेजस्तत्तवन्यक्षनिक्षिप्तमतयो निरीक्षन्ते ।। स्पंद- 
कारिकाविवृत्ती कारिका क्र.४२।। 

तेजतत्त्वाच्या धारणेचा अभ्यास करणा्या योग्याला मिट कारोखा- 
मध्येही वस्तु स्पष्टपणे दिसू लागतात. 

४) रस :- “रसो "' रसवद्रस्तुविरहेऽपि अमृतास्वादो मुखे लोलाग्र- 
लम्बिकादिधारणानिरतैरअप्तत्वध्यायिभिर्य उपलब्धे । । स्पंदकारिका- 
विवृती कारिका क्र.४२)। 

जल तत्त्वाची धारणा करणारे योगी आपले जिह्वाग्र किवा त्याच्या 
जवल असलेल्या लंबिकेवर म्हणजे जिभेवर धारणेचा अभ्यास करोत 
असतात. रसाची धारणासिद्धी ्ाल्यावर या योगिजनांना कोणताही स्वादिष्ट 
पदार्थं खाल्याशिवायच मुखामध्ये अमृताप्रमाणे स्वादाची अनुभूती होत 
राहते. 


स्पदशास्त्र ४०३ 

याव्यतिरिक्त योग्यामध्ये दिव्य स्पर्श आणि दिव्य गंध यांची अभिव्यक्त 
होत असते. (स्पशाच्या विषयामध्ये विशेषरूपाने “तंत्रालोक" या ग्रंथामधील 
अकरावे आदिक पाहावे.) परंतु या विषयामध्ये पूर्णं माहिती प्राप्त करून 
घेण्यासाठी ““तंत्रालोक'' या ग्रंथामध्ये बणिलेल्या भगवान्‌ श्रीमद्‌ 
अभिनवगुप्तपादाचार्यं यांचा दृष्टिकोन समाजावृून घेणे आवश्यक आहे. 
या सूत्रामध्ये दिव्य स्पर्श आणि दिव्य गंध या दोन सिद्धीचा उल्लेख केलेला 
नाही. यामुके येथे या विषयावर भाष्य करणे हे प्रसंगाला अनुकल नाही. 

““मालिनीविजय'' तसेच ““विज्ञानभैरव " यांसारख्या रहस्यमय शास्त्र 
ग्रंथांमध्ये भिन्न भिन्न धारणांचा अभ्यास करणाच्या योग्यांमध्ये अभिव्यक्त 
होणाव्या शेकडोशे सिद्धची वर्णने केलेली आहेत. परंतु सूत्र क्रमांक ४२ 
मध्ये ग्र॑ंथकारांनी केवच्छ चार सि्द्धीचाच नामनिर्देश केलेला आहे. कदाचित्‌ 
असे करण्यामागे या कनिष्ठ सिद्धीच्या अतिरंजित वर्णनाने शिष्याचे मन 
प्रलोभनात अडक्‌ नये अशी या ग्रंथकारांची इच्छा असावी. स्पंदज्ञानसंपत्न 
श्रीगुरूच्या विचारानुसार स्पंदात्मक शाक्तभूमिकेची अनुभूती प्राप्त करून 
घेणे हे स्वं साधनां चे एकमात्र ध्येय असणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने 
“श्रीशिवसूत्रविमशिनी ' या टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - “गर्भः 
अख्याति्महामाया तत्र तदात्मके मितसिद्धिप्रपञ्चे यश्चित्तस्य विकासः 
तावन्मात्रे प्रपञ्चे सन्तोषः असावेव ..... किञ्चिज्ज्त्व-रूपा अशुद्धविद्या 
आ विकल्पात्मा भ्रमः। । श्रीशिवसूत्रविमशिनी २.४।।'' याचा अर्थ 
असा आहे कौ, गभं म्हणजे अज्ञान अर्थात्‌ महामाया होय. या मायेने युक्त 
अशा मंत्रसिद्धांमध्ये चित्ताचा तात्पुरता संतोष वाटतो. ही सर्वसाधारण 
विद्या आहे. यात किचिज्ज्ञता असल्याने ही अशुद्धविद्या होय. ही स्वप्र 
आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही; कारण ही विद्या भेदांनी युक्त असून 
वेगवेगव्छ्या विकल्पांमुके हौ विद्या म्हणजे भ्रमही आहे. 

या ध्येयाहून भिन्न इतर सर्व तथाकथित योगसिद्धी या मायिक उपरागांनी 
अर्थात्‌ मायेने रंगलेल्या असल्यामुके कनिष्ठ कोरीच्या असून पूर्णपणे 
हेय किवा त्याज्य असतात. या कनिष्ठ सिद्धीचे स्वरूप सर्वसामान्य 
मनुष्यामध्ये आढ्यून येणाच्या अल्पज्ञतारूप अशुद्ध विद्युन जराही अधिक 
नाही. या कनिष्ठ सिद्धी थोडा वेकेपर्यत अभ्यास केल्याने प्रकट होत 
असतात. परंतु अपरिपक्र योगी हा कधीही यांच्या भ्रमजाव्स्यामध्ये पड्न 
गर्वाने फुगून दरवेशाप्रमाणे बनत असतो. लोक या योग्यांच्या दरवेशी 





४०४ निःष्यंदढ चौथा 





खेक्राना मोख्या योगसिद्धी समजून त्यांची वारंवार प्रशंसा करीत स्वतःला 
शिष्य किंवा शिष्या म्हणवून घेण्याकरिता नेहमी त्यांच्या मागे पडलेले 
असतात. परंतु अनुभवी सिद्धांनी वांरवार घोषणा करून असे सांगितलेले 
आहे की, “ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । । पातंजल योगदर्शन 
३.३७।1" अर्थात्‌ ते समाधौत उपसर्ग अर्थात्‌ अडथके असून जागृत 
दशेमध्ये सिद्धौ ठरतात. यावरून मर्यादित सिद्धीचे व्यापारीकरण योग्याला 
स्वरूपसमाधीपासून अत्यंत दूर भटकवून आंधव्छ्या खयात पाडीत 
असते. 
या विषयामध्ये भगवान्‌ श्रीआशुतोष यांनी ““श्रीशिवसूत्र'' व 
"“मालिनीविजयोत्तर'" या प्र॑थांतील वचने उद्धूत करताना अशी आज्ञा 
केलेली आहे को - 
वासनामात्रलाभेऽपि योऽप्रमत्तो न जायते। 
तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः । 
तस्मान्न तेषु संसक्ति कुबीतोत्तमवाञ्छया । । २.१० ।। 
याचा अर्थ असा आहे की, जो साधक वासनालाभानेही सावध होत 
नाही त्याला विनायक म्हणजे त्या त्या दिव्यभोगांचे अधिष्ठाते देवगण 
अनित्य भोगांकडे वठवितात. त्यामुके त्या भोगांच्यामध्ये उत्तम वाछेने 
किंवा इच्छेने घनिष्ट संपर्क करू नये. 
मितसिद्धी या विनायक अर्थात्‌ दिव्य योगभूमिकेच्या अध्यक्षा 
दिव्यशक्ती असतात. या मितसिद्धी गंभीर साधनेमध्ये निरत असलेल्या 
योग्यांना मार्गभ्रष्ट करण्यासाठी प्रतिक्षण उद्यत राहत असतात. 
भगवान्‌ श्रीपतंजलीमु्नीचे मत हेच आहे. भगवान्‌ श्रीपतंजलीमुनीनी 
असे म्हटलेले आहे की, या दिव्यशक्तीौ ऋतंभरा प्रजने युक्त अशा योग्याची 
सत्त्वशुद्धौ पाहून त्या योग्याला वारं वार्‌ संसारामधील सुखभोगांच्या 
प्रलोभनांमध्ये फसविण्याचा किंवा अडकविण्याचा प्रयत्न करू लागतात. 
या दिव्यशक्ती त्या योग्याला वारंवार अशी प्रेरणा देत राहतात कौ, “हे 
आयुष्मन्‌ ! आपण आपल्या सद्ुणांनी ह्या विशिष्ट दिव्य भोगांचे अर्जन 
केलेले आहे अर्थात्‌ हे विशिष्ट दिव्य भोग प्राप्त करून घेतलेले आहेत. 
सौदर्य आणि सौरभसंसाराला पसरविण्याव्या सुखाला या आपल्या दर्शनासाठी 
व्याकूठ आलेल्या आहेत. आपले अवयव दिव्य तेजाने चमकत आहेत. 
हे जरा अर्थात्‌ वार्धक्य किंवा म्हातारपण आणि जीर्णता यांना दूर ठेवणारे 





स्पंदशास्त्र ४०५ 


अमृतरसायन आपल्या समोर सादर केलेले आहे. कृपया आपण या 
अमृतरसायनाचा स्वीकार करावा. अष्टसिद्धी (अणिमा, महिमा, लघिमा, 
गरिमा, प्राप्ती, प्राकाश्य, ईशित्व, वशित्व) नवनिधी (पद्य, महापद्य, शंख, 
मकर, कच्छव, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व्व) कल्पवृक्ष, मंदाकिनी, नंदनवन, 
दिव्ययान इत्यादि दिव्यरत्नांचे संभार आपल्या कृपाकटाक्षाची प्रतीक्षा 
करीत आहेत इत्यादि ". 

साधक हा बेसावध राहून एकवेक या प्रलोभनांच्या मृगजव्छामध्ये 
अडकला को, ““प्रसह्य चञ्चलीत्येव योगिनामपि यन्मनः । स्वच्छदतंत्र 
४.३१९।।'' अर्थात्‌ जे बलपूर्वक योग्यांचे मनही चंचल करते, असे 
घडते. यावरून त्या योग्याच्या आत्म्याचा घात ्आाला हे निश्चितपणे समजावे. 
यामुक्ेच सिद्ध श्रीगुरूनी स्वरूपलाभ प्राप्त करण्यास इच्छक व्यरक्तोना 
सचेत करण्यासाठी वारंवार असा उपदेश केलेला आहे कौ, ज्या महान्‌ 
धेर्यशालौ व्यक्तीच्या स्थिर मनामध्ये आपल्या ज्ञेयविषयाला अर्थात्‌ स्पंदात्मक 
स्वभावाला सोडून अन्य कोणताही कनक-कामिनी यासारख्या अस्थायी 
प्रलोभनांचा विचार टिक शकत नाही, असा योगी हा कोणत्याही अवस्थेमध्ये 
राहत असला तरीही आपल्या लक्ष्यापासून किंवा ध्येयापासून विचलीत 
होत नाही. ।।४२।। 

भैः ओः ओह तह अरैः 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

आता ज्या सिद्धी कमी सामर्थ्यवान्‌ असणारा मितयोगी मिच्छवू शकतो 
आणि ज्या उन्मेषाच्या सतत अभ्यासानेच उदित होतात त्या सिरद्धीना श्रेष्ठ 
योग्यांनी “हेय ” अर्थात्‌ “त्याज्य” मानावे, असे या कारिकेत ग्र॑थकार 
सांगतात. 

स्पष्टीकरण :- उन्मेषाच्या सतत अभ्यासामुठे स्थूल- सृक्ष्मादि देहाच्या 
अहं भावाचा नाश न इ्याठेल्या योग्यांच्यामध्ये तत्काठ भ्रूमध्यादींमध्ये 
तारकाप्रकाशरूप (ताव्यांप्रमाणे चमकत असणाय्या) व सर्वं ज्ञेयरूप 
सामान्य प्रकाशाने युक्त असा बिद्‌, अनाहत ध्वनिरूप असलेला सर्वं 
वाचक म्हणजेच अर्थाच्या अनेक प्रकारांच्या रूपांचा असा नाद, अंधःकारातही 
प्रकाशित होणाव्या तेजस्वरूप रूप आणि रसनेच्या टोकावर असणारा 
अलौकिक आस्वाद म्हणजेच रस हे अडथच्छ्यांच्या अर्थात्‌ सिद्धीच्या 








४०६ निःष्यंढ चौथा 


रूपाने स्पंदतत्वाच्या प्राप्तीमध्ये विघ्र आणणाय्या संतोषप्रदानत्वाने असतात. 

यासंबंधी पातंजल योगसुत्रात असे म्हटले आहे कौ, “ते समाधावु- 
पसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । (३९-३७) अर्थात्‌ ते (अडथवे) समाधीमध्ये 
उपसर्ग आणि व्युत्थानात गृढ शक्तौ किवा सिद्धी मानकेल्या आहेत. 

अशा प्रकारे उन्मेषाच्या निभालनात अर्थात्‌ उन्मेषाच्या निरीक्षण 
करण्यात उद्युक्त असूनही देहाला आत्मा मानणाव्या योग्यालाहौ हे बिदुनादादि 
अडथकेच होतात असे म्हटके आहे .।।४२।। 

तरद तैः तैः तह 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

^“ अनो बिन्दुरतो ... 11 ४२।।*' या कारिकेत उन्मेषाच्या साक्षात्कारा- 
साठी प्रवृत्त ्ाठेल्या ज्या योगिजनाच्या मित अर्थात्‌ कमी प्रयलाने साध्य 
होणाय्या आणि मिकणाव्या सिद्धी ह्या प्रतिबंधकच होतात हे सांगितठे 
आहे. अविरत उन्मेषाच्या अनुशीलनात प्रवृत्त आलेल्या श्रेष्ट योग्याला 
थोडक्याच काक्छात सिद्धी प्राप्त होतात. त्या सिद्धौ कोणत्या आहेत ? 

बिदु :- तारकांच्या टोकाला विलक्षण तेजस्विता दिसते. त्यामुट्े स्वं 
ज्ञेयसामान्यांचा प्रकाश होतो. 

नाद :- भुग्याच्या आवाजाप्रमाणे अनुकरण करणारा आणि उच्रित 
होणारा ध्वनिविशेष होय. हा ध्वनी आकाशतत्त्वाचा अभ्यास करणारे एेकतात. 

रूप :- त्या त्या ज्ञेय वस्तृंचे आकारदर्शन म्हणजे रूप होय. 

रस :- रसाने युक्त असणाव्या वस्तुचा अभाव असतानाही मुखामध्ये 
अमृतरसाची चव येण. 

परंतु या सिद्धी परयोग्यांच्यासाठौ प्रक्षोभ देणात्याच ठरतात. त्यामुक्च 
या सिद्धी त्याज्य होत. ।।४२।। 

गैः जैः तर ह तरैः 
दिटृक्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा व्याप्यावतिष्ठते। 
तदा किं बहुनोक्तेन स्वयमेवावभोत्स्यते ।। ४३।। 

अन्वयां :- 

यदा - जेव्हा, दिदरक्षया - केवर स्पंदात्मक स्वरूप पाहण्याच्या 
तीव्र इच्छेने, सर्वार्थान्‌ - सर्व भावांना, स्वं पदार्थ, व्याप्य - स्वतःच्या 
संवितच्या (प्रकाशाने आच्छादून, ते भाव आत्मत्वात अंतलीन आहेत 





र्पंद शास्त्र ४०७ 


असे ध्यानी आणून,) अवतिष्ठते - राहतो, “विविधतेचे, नानात्वाचे 
दर्शन ही श्रांती असून तत्त्व एकच आहे हे जाणून त्यावरच स्थिर 
विसावतो ", (श्रीरामकंठ) , तदा - तेव्हा, किबहनोक्तम्‌ - अशा योग्याचे 
बाबतीत जास्त काय बोलावे, स्वयमेव अवभोत्स्यते - तो आपण होऊनच 
स्वभावभृत स्पंदतत्त्वाची अनुभूती घेतो. ।।४३।। 

अर्थं :- सर्व भावांमध्ये केव्‌ स्पंदात्मक स्वरूप पाहण्याच्या तीत्र 
इच्छेने योगी प्रत्येक भाव हा आत्मतत्तवात लीन ्ालेला आहे हे जाणुन 
घेऊन राहतो. विविधतेचे ब नानात्वाचे दर्शन ही भ्रांती नसून सर्वांना 
एकच तत्त्व व्यापून राहिलेले आहे हे ज्ञात करून त्यावरच स्थिरपणे 
विसावतो. अशा योग्याच्या बाबतीत जास्त काय बोलावे ? असा योगी 
स्वयं स्वभावभूत स्पंदतत्तवाची अनुभूती घेत असतो. ।।४३।। 


तै म तैः गै ह 

श्रीउत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

ज्यावेकेस साधक पाहण्याच्या इच्छेने दृष्टी फेकतो त्यावेेस त्याच्या 
नजरेच्या पुढचे सर्व पदार्थ त्याला दिसतात. साधक त्यावेव्ठेस आत्मज्ञानाचा 
प्रकाश पाडतो ब त्या प्रकाशात तो सर्व पदार्थाना लीन करतो. त्याक्षणी 
त्याची अनेकत्वाची भावना निवृत्त होऊन पहिल्या क्षणी तो तटस्थ राहतो. 
तो जो एक तटस्थ वृत्तीचा क्षण असतो तोच आत्मस्थितीचा क्षण होय. 
मग बाकौच्या सक्षम गोष्टी जेव्टा साधक वघावयास लागतो तो मायेचा 
खेक्र होय. सिद्धस्थितीत आलेला पुरुष साधन सामुप्रोचौ जरूर नसतानासुद्धा 
तसल्या प्रकारचे विश्च पाहू शकतो. योग्याने सर्वं पदार्थमात्र श्रोपरमशिवांहून 
वेगे नाहीत असे ज्ञानाच्या इच्छेने पाहण्याची इच्छा करावी म्हणजे वरील 
अनुभव येत असतो. पाहण्याची इच्छा असलेला पदार्थ श्रौपरमशिवाशी 
अभेदत्वानेच त्याच्या नजरेस पडत असतो. भेदाला कारण असलेले 
इदंतेचे ज्ञान तेथे मुव्ीच प्रकट होत नाही; कारण पदार्थमात्र सत्यच आहे 
असा त्याला अनुभव येत असतो. ज्याच्या ठिकाणी ज्ञानरूपच पाहण्याची 
इच्छा आलेली आहे त्याने पाण्याच्या प्रत्येक क्षणी अशा प्रकारची सावधानता 
ठेवावी. मायाशक्तीने निर्माण केलेल्या विकल्परूपी अंधःकाराने ज्याची 
सम्यक्‌ ज्ञानदृष्टी नष्ट ्ञालेली आहे त्याला निव्वठ चैतन्यरूप व अविभक्त 
असे परब्रह्मस्वरूपच सर्व ठिकाणी भरून राहिलेले असताना ज्ञान व ज्ञेय 
वगैरे नानारूपाने भासणाच्या त्रिपुरी खेरीज दुसरी गोष्टच तो पाहू शकत 








४०८ निःष्यंढ चौथा 





नाही. त्यामुके सर्वव्यापी परमेश्वररूप पाहण्याची जरी त्याने इच्छा केली 
तरी सर्वं ठिकाणी व्यापून असलेल्या परब्रह्मशक्तीच्या त्रिपुरीमुके तो ते 
रूप पाह शकत नाही. एक वस्तु देखील तो अशा परन्रह्मटृष्टीने मान्‌ 
शकत नाही. मग तो सर्वं काही परब्रह्म कसे पाहणार? या करिता 
आत्मस्वरूपाची प्राप्ती हवी असेल त्याने भेदरूपी अंधःकाराचा नाश 
करणारा सूर्यच मी आहे व सर्वत्र मी आहे असा निश्चय करून पाहत 
असावे. 

जेव्हा साधक दिटक्षा म्हणजे दर्शनाच्या इच्छेत स्थिर होऊन सवं 
पदार्थात व्याप्त होऊन वाग्‌ लागतो तो स्वतः आपल्या स्वभावाचा अनुभव 
प्राप्त करून घेतो हे सांगण्याची अधिक आवश्यकताच नाही. येथे या 
उपदेशाचा आशय समजून घेणेच योग्य आहे. ज्याप्रमाणे एखादा मनुष्य 
कुतूहलाने एखादी वस्तू पाहण्यासाठी सावधान होऊन विकासवृत्तीने जागृत 
होतो त्याचप्रमाणे सर्व पदार्थामध्ये श्रीशिवरूप दर्शनाच्या उन्मुखतारूप 
वृत्तीने उद्युक्त होऊन आपल्या स्वरूपात स्थिर होतो तो स्वतः सर्वज्ञता 
इत्यादि गुण आपल्या स्वभावात प्राप्त करून घेतो. “अतः सततमुदयुक्तः ` 
इत्यादि शब्दांनी ही गोष्ट मूक कारिकेत आलेली आहे. या स्थितीला 
'“ तत््वार्थचितामणी'' या ग्रधामध्ये रहस्यमुद्रा म्हटले आहे. 
^“ भोगमोक्षप्रदीपिका "' या ग्र॑यात याचे वर्णन असे आले आहे. “उन्मेषबलाने 
उद्यत्रित होऊन म्हणजे उद्युक्त व कार्यान्वित होऊन आपल्या स्वरूपात 
राहावे. असा योगी आनंद भूमीत राहून प्राप्त आलेल्या विषयांचा स्वतः 
उपभोगी घेत राहतो. टी आनंदभूमी अत्यंत उच्छुखल, खृप मोकट्टी व 
परम विस्तृत आहे. ज्यांची बुद्धी प्रबुद्ध आहे त्या साधकांसाठीच ही भूमी 
आहे. सिद्ध पुरुष या अवस्थेत नेहमी आनंदरत राहतात. हीच परममुद्रा 
आहे." अन्यत्र असे म्हटले आहे की, “ दर्शनादि सर्वं शकक्तीना चित्तातून 
त्यांच्या त्यांच्या विषयात एका वेकेला फेकून द्या. त्या सर्वं विषयांमध्ये 
तुम्ही सुवर्णाच्या खांबाप्रमाणे स्थिर राहा. खरोखर तुम्हीच एकमात्र विश्वाधार 
आहात. वेश्या स्त्रीप्रमाणे नेत्रादि चंचल शक्ती इकडे तिकडे अगदी 
स्वच्छदपणे भटकत राहतात. त्यांच्याकडे नुसते पाहत राहा. त्यांच्या मागे 
बिलकुल जाऊ नका. खरोखर तुम्दौच संपूर्णं विश्चाला धारण केले आहे 
व तुम्हौीच सर्वं विश्चापासून निराठे आहात. ही स्थिती प्राप्त वावी म्हणून 
पुढोल श्छोकात युक्ती संणितली आहे . \ \४३\\ | 


रस्पंद शास्त्र ४०९ 
"9 र... 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- आपल्याला लौकिक पातव्ीवर ज्ञेयतेने प्रतीत होणारे 
विश्च प्रबुद्धाला स्वस्वभावाचा आविष्कार म्हणून प्रतीत होते. लौकिक 
भूमीवरील “ इदंतेचा " तेथे मागमूसही नसतो. त्याची दिदृक्षा म्हणजे अहंतेला 
पाहण्याचीच इच्छा असते. ज्ञाता स्वतःलाच आपले ज्ञेय बनवतो किंवा तो 
स्वतःलाच आपले भोग्य बनवतो. ही अवस्था केवट स्वसंवेद्य आहे, 
कितीही सांगू म्हटले तरी शब्दांनी ती सांगता येत नाही. १।।४३।। 

टीप १ :- रसास्वादही असाच स्वसंवेद्य आहे. 


तह ओह तरै रैः तै 
श्रीभटरकल्ट वृत्ती : - 
प्रथमाभास 


सूत्र क्रमांक ४३ मध्ये स्पष्ट शब्दामध्ये असे म्हटलेले आहे की, जे 
योगी स्वतः समोर आलेल्या मितसिद्धीच्या प्रलोभनांना दूर करून केवठ 
विश्वात्मभावाला प्राप्त करून घेण्यासाठी तत्पर राहतात त्या योग्यांसाठी 
महान्‌ रहस्यांची बंद असलेली कपाटे आपोआप उघडतात, 

वृत्ती :- पाहण्याच्या तीत्र इच्छेला “दिदृक्षा " असे म्हणतात. दिदक्षच्या 
अवस्थेमध्ये राहून जेव्हा योगी सर्वं भावांमध्ये स्वरूपतः व्याप्त होऊन 
स्थित ्ञालेला असतो तेव्हा स्वयं तो योगी स्वभावभूत अशा स्प॑दतत्त्वाची 
अनुभूती प्राप्त करून घेत असतो. यात अधिक वायफठ बडबदीची 
काहीही गरज नाही. ।।४३।। 

विवरण :- कोणत्याही भावाचा साक्षात्कार करण्याच्या वेव्छी दोन 
प्रकारचे आभास कार्यरत होत असतात. (येथे शैवदर्शनाच्या प्रसिद्ध 
परक्रियेचा केवच्छ संकेत केलेला आहे. विशेष माहितीसाठी ““ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञेचा ” ज्ञानाधिकार पाहावा.) इद्रिय आणि भाव यांचा संयोग 
होण्याच्या प्राथमिक क्षणाच्या आभासाला “विकल्पहीन आभास '' असे 
म्हणतात. दुस्या क्षणी त्याच भावाशी संबंधित असलेल्या वैशिष्ट्यांना 
स्पष्ट रूपात परिलक्षित करणाच्या आभासाला “सविकल्प आभास” 
असे म्हणतात. या दोहोमधील पहिला आभास हा इतका स्वरूप संकुचित 
असतो कौ, त्या आभासाच्या वीजेप्रमाणे तीव्रतम लखलखाटामुे त्या 
भावामध्ये सामान्य रूपामध्ये असणाच्या स्वरूपसत्तेव्यतिरिक्त कोणतीही 








४१० निःष्यंढ चौथा 


मिनन 





अन्य जाती, गुण, क्रिया आणि यदच्छात्मक वैशिष्ट्य परिलक्षित होत 
नाही अर्थात्‌ आढब्यून येत नाही. या आभासालाच शास्त्रीय शब्दामध्ये 
“प्रथमाभास'', “स्वरूपाभास”, “निविकल्पाभास ` अथवा “स्वलक्षणाभास 
इत्यादि म्हणतात. दुसरा आभास हा अनेक आभासांचे मिश्रण असलेला 
स्थूल अभिलापाच्या अर्थात्‌ स्थूल शब्दाद्रारा वाच्य असतो अर्थात्‌ सांगितला 
जातो. उदाहरणार्थं प्रथमाभासावर “घट ` नामक भावाचा साक्षात्कार हा 
गोलाई, लालवर्ण इत्यादि अनेक विकल्पांनी युक्त घटाच्या रूपामध्ये होत 
नाही तर सामान्य प्रकाशात्मतेच्या रूपामध्ये भावाचा साक्षात्कार होत 
असतो. दुसन्या क्षणामध्ये अर्थात्‌ प्रथमाभासाच्या बरोबर अनंतरवतीं 
अर्थात्‌ नंतर सविकल्पाभासावरच या स्वं आभासांच्या मिश्रणामुके त्याचा 
साक्षात्कार विशिष्ट नामरूपात्मक घटाच्या रूपामध्ये होत असतो. अशाच 
संवेदनात्मक आभास प्रक्रियेच्या द्वारा घटाभास, पटाभास, सुखाभा र, 
दु ःखाभास इत्यादि अनंत प्रकारच्या विकल्परूप आभासांच्या वैचित्रयाचौ 
नर्मिती होत असते. या आभास वैचित्यांनाच “प्रमेय जगत्‌ ` असे 
म्हणतात. 

थोडक्यात असे म्हणणे योग्य आहे को, प्रथमाभासाच्या भूमिकेवर 
सर्व भाव हे सामान्य स्पंदरूप अथवा चिद्रूपच असतात, यामुके विशुद्ध 
अहरूप हीच या भावाची संवेदना आहे. सविकल्प आभासाच्या भुमिकेमध्ये 
सर्व भाव हे एकमेकांपासून स्वरूपतः, देशतः, कालतः आणि आकारतः 
भिन्न असल्यामुके विकल्परूप असतात, यामुटे “इदंरूप" हे या भावांचे 
संवेदन आहे. 

संसाराची प्रत्येक अर्थक्रिया ही सविकल्प आभासावरच चालू शकते; 
कारण यासाठी भावाची भिन्नता असणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणाशी 
संबंधित असलेले मितसिद्धीचे हे प्रदर्शन ही बाह्य अर्थक्रिया असल्यामुटे 
केवल सविकल्प आभासच आहे. यामुठे हा संसारभावच आहे, श्रीशिवभाव 
नाही. 

प्रथमाभासावर संसाराच्या अणृअणुमध्ये स्वरूपाची अभिव्यक्तौ ही 
प्रतिक्षण होत असली तरीही ही स्वरूपाचौ अभिव्यक्तौ सामान्य इद्ियांच्या 
साहाय्याने जाणून घेता येत नाही. योग्यांमध्ये अदृश्य प्रेरणेमुटे अतीद्रिय 
बोध किवा प्रातिभज्ञान विकसित आलेले असते. यामुठे असे योगौ 
प्रथमाभासावबरच स्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेण्यास सक्षम किवा समर्थ 


स्यंद शास्त्र ४११ 





असतात. परिणामतः असे योगी प्रतिक्षण प्रथमाभासावर अवस्थित राहिल्यामुे 
प्रत्येक भावामध्ये व्याप्त स्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेण्याच्या तत्र 
इच्छेला सूत्रामध्ये “दिदृक्षा” असे नाव दिलेले आहे. हीच ती पूर्वी 
वणिलेलौ संकल्पशक्तौ असून ती साधकाला स्वयं शाक्तभूमिकेवर पोहोचवीत 
असते. 

या संबंधामध्ये अनेक मित्रांना अशी अडचण आहे की, जर योगी 
नेहमी निविकल्प आभासावरच स्थित राहत असतात तर असे योगी 
संसारामधील आदानप्रदान अर्थात्‌ देवाणघेवाण कशा प्रकारे करू शकतात ? 
संसारामध्ये आढब्ून येणारी भाववैचित्रयाची अनुभूती ही योग्यांना होत 
नसते. यामुे असे योगी संवेदनाहीन खुंस्याप्रमाणे पड्न राहत असावेत, 

या शंकेचे समाधान प्राप्त करून घेण्यासाठी हे समजुन घेणे आवश्यक 
आहे को, प्रथमाभासावर स्थित राहणे याचा अर्थ असा नाही की, योग्यांना 
व्यक्त नामरूपात्मक जगताचे भाववैचित्रय दिसतच नसते. असे योगी 
आपल्या प्रातिभज्ञानाच्या द्वारा बाह्य प्रकृतीच्या भाववैचिव््याचे जितके 
सृक्ष्म व गंभीर निरीक्षण करू शकतात तितके सामान्यरूपामध्ये कुशाग्रबद्धीचा 
समजला जाणारा पुरुषही करू शकत नाही. गोष्ट केवट्छ इतकीच आहे 
को, हे योगी भाववैचित्रयाच्या ज्या ज्या पक्षाचा साक्षात्कार करून घेत 
असतात ते भाववेचित्रय त्या योग्यांना आत्मरूपाच्या केवठछ विकासाच्या 
रूपामध्ये प्रतीत होत असते. फलतः असे योगी कोणत्याही अवस्थेमध्ये 
अखंड स्वरूपभावनेमध्ये पडून भेदभावनेच्या गोँधव्टाची शिकार बनत 
नाहीत. प्रथमाभासावर स्थित राहण्याचा खरा अर्थं हाच आहे . । ।४३।। 

गैर तरह तरै मै नैह 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

या कारिकेत ग्र॑थकार असे म्हणतात की, जे उन्मेषयुक्त स्वभावामध्ये 
देहाची प्रमातृता बुडवितात त्यांना त्या देहामध्येच परप्रमातृता अर्थात्‌ 
अनुभवत्वाचौ उच्च अवस्था प्राप्त होते. 

स्पष्टीकरण :- ज्याप्रमाणे पश्यंतिरूप विचाररहितत्व पाहण्याच्या 
इच्छेच्या वेक्ेस पाहण्याचौ इच्छा केलेली वस्तु अंतरभेदाने अर्थात्‌ अंतर्गत 
स्वत्वाने स्फुरण पावते त्याचप्रमाणे “स्वच्छदतंत्र " या ग्र॑थात सांगितठेल्या 
मार्गाच्या प्रक्रियेत धरादि श्रीशिवापर्य॑त सर्व पदार्थाना व्याप्त करून हे सर्व 





४१२ निःष्यंढ चौथा 





मीच आहे (अशी अनुभूती येते. ही अनुभूती) ज्याप्रमाणे श्रीसदाशिव या 
सर्वाना व्यापून आहे (त्याप्रमाणे सर्वव्यापक आहे.) अशा स्वविकल्पाच्या 
(स्व-विचाराच्या) अनुसंधानाने युक्त होऊन साधकयोगी अभेदज्ञानाने 
अंतःकरण आच्छादन स्थिर राहतो किवा तिच्या प्राप्तीने (सिद्धच्या) 
विचलित होत नाही; तोपर्यत सर्व वेद्य (ज्ञेय विषय) एकरूप करण्याने 
जागृत होणारे व सर्वं ज्ञेय वस्तुना गिद्यून टाकणाव्या महाप्रमातृत्वामध्ये 
समावेश करणारे चमत्काररूप जे फठ ते तो स्वतःच उपभोगतो अर्थात्‌ 
तो स्वसंविद्च होऊन जातो. येथे अधिक बोरण्याचा काय उपयोग २।।४३।। 


तरैः त तैद अ ओ 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 
“दिदटक्षयेव ..... । । ४३।।' या कारिकेत ग्रंथकार उन्मेषाचा साक्षात्कार 


करून घेणाय्या योग्याला विश्चरूपता देणाच्या समस्त प्रकरणाचे तात्पर्य 
दाखवितात. ज्या वेरेला साधक सर्वं पदार्थाना अर्थात्‌ प्रमेयरूप पदार्थाना 
इष्ट प्रकाराने स्वसंवित््रकाशाने त्यामधील अंत्हितत्व संपादून स्थित राहतो 
आणि भेददर्शनाच्या भ्रांतीचा निरास आल्याने अर्थात्‌ अभेदतत्त्वाचे ज्ञान 
द्माल्याने एकाच तत्त्वात विश्राम करतो. त्या अवस्थेत त्या योग्याला जं 
फल अनुभवावयास मिठते त्या बदल जास्त काय बोलावे ? त्या फलाचे 
निरूपण करण्याच्या इच्छेने प्रवृत्त ्आाटेटी हजारो ग्रंथांमधली वाक्येही 
निरर्थक ठरतात. ते फल वाचेला अगोचर अर्थात्‌ न समजणारे असल्याने 
ते स्वतःच्या आत्म्यानेच अनुभविरे जाते. ।।४३।। 
तैद त तैर तर रै 
प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठेज्तञाननेनालोच्य गोचरम्‌ 
एकत्रारोपेयत्‌ सर्व ततोऽन्येन न पीड्यते । ।४४।। 
अन्वया्थं :- 
प्रबुद्धः - नेहमी जागरूक असलेला, प्रबुद्धावस्थेतील योगी, योग्याने, 
सर्वदा - नेहमी, जागृती, स्वप्र व सुषुप्ती या अवस्थांत, अथवा अनुभवाच्या 
आदि, मध्य व अंत या सर्वं दशांत, गोचरम्‌ - इद्रियगोचर असे सर्वं 
विषय, ज्ञानेन ~ आपल्या ज्ञानशक्तीच्या द्रारा, आलोच्य ~ (ज्ञेय विषयांचे) 
विश्छेषण करून, त्यांचे वास्तव्य स्वरूप, स्प॑ंदरूपत्व, निशित करून, 
तिष्ठेत्‌ ~ (सावधान) असावे, सर्वम्‌ - हे सवं गोचर विषय, एकत्र - 





स्पंद शास्त्र ४१३ 


एका तत्त्वात, शुद्ध स्पंदतत्त्वात, “ज्ञाता जो आत्मा त्याच्या ठिकाणी " 
(श्रीरामकंठ), आरोपयेत्‌ :- आरोपण करावे, लय करावा, अर्पण करावे, 
आत्मततत्वापेक्षा ते भिन्न नाहीत असे जाणावे - (श्रीरामकंठ), ततः - तसे 
केल्याने, अन्येन ~ दुसव्याकडन, “कला-समृहाकडन " (श्रीभटुकलठट), 
न पीड्यते - त्याला त्रास होत नाही. ।।४४।। 

अथं :- जागृत असलेल्या अर्थात्‌ प्रबुद्धावस्थेतील योग्याने सर्वदा 
अर्थात्‌ जागृती, स्वप्र व सुषुप्त या अथवा अनुभवाच्या आदि, मध्य व 
अंत या स्वं अवस्थांमध्ये इद्रियगोचर अर्थात्‌ इंद्रियांनी जाणता येणार स्वं 
विषय आपल्या ज्ञानशक्तीच्या द्वारा विश्छेषित करून अर्थात्‌ स्पंदतत्तव हे 
प्रत्येक विषयाचे खरे रूप आहे हे जाणून घेऊन सावधान राहावे. योग्याने 
या सर्वं गोचर विषयांचा एका तत्त्वात अर्थात्‌ शुद्ध स्पंदतत्त्वात ज्ञाता जो 
आत्मा त्याच्या ठिकाणी लय करावा किवा त्याला अर्पण करावेत अर्थात्‌ 
स्वं विषयस्पंद आत्मतत्त्वापेक्षा भिन्न नाहीत असे जाणावे. जर साधक- 
योग्याने असे केले तर त्याला दुसव्या कोणाकडूनही कसलाही त्रास होत 
नाही किवा दुसरा कोणी त्रास देऊ शकत नाही. ।।४४।। 

गैर अह अ अः तै 

श्रीरत्पलाचार्य प्रदीपिका :- 

सर्वावस्थांमध्ये ब सर्वस्थितीमध्ये श्रीपरमशिवाचा आपला अभ्यास 
जागृत ठेवल्यास म्हणजे सर्वं ठिकाणी श्रीपरमशिवच आहे अशी वृत्तौ 
सतत ठेवल्यास साधकाला मुक्त दशेचा अनुभव येतो. हा अभ्यास कसा 
करावयाचा ? ज्या ज्या इद्रियांनी ज्या ज्या विषयांचे ग्रहण होईल त्या त्या 
क्षणी विषय नाहीतच, परमात्मा आहे, अशा निश्चयाने त्या पदार्थाकडे 
पाहावे. मी ज्ञानस्वरूप आहे व पदार्थही ज्ञानस्वरूप आहेत अशी भावना 
सतत जागृत ठेवली पाहिजे. असा हा अभ्यासाचा क्रम आहे. असा 
अभ्यास केल्यास द्रैताची, इंदतेच्या भासापासून होणाय्या किंचिज्ज्त्वाची, 
किचित्‌ कतृत्वाची, दारिद्रयाची व मी देह आहे अशा प्रकारच्या जाणीवे- 
पासून अहं ममतेच्या पाशाचे हे लचांड त्याला बाधू शकणार नाही. 
चक्षुरादि इद्रियांनी आपल्याला ज्या ज्या पदार्थांचे ज्ञान होत असते त्या त्या 
संबंधी आपला निश्चय होत असतो. त्या त्यावेव्ठौ आपण परमात्मस्वरूप 
बनत असतो. वरील प्रकारे निश्चय होणे म्हणजे त्या क्षणीच परमेश्चरस्वरूप 
बनणे आहे. ज्या ज्यावेव्ठो ज्या ज्या वस्तुंचा निश्चय होत असतो त्या 








अ निःष्यंद चौथा 


------ 


त्यावेव्छी ती ती वस्तु पर ब्रह्मरूप बनत असते. अथात्‌ ग्राह्य वस्तु, ग्राहक 
व ग्रहण करण्याचा संबंध ही त्रिपुटी सर्व परब्रह्मस्वरूपच असते. जर 
अशा रीतीने विचार केला तर अनेकत्वाचा विचार करणारी माया आपल्यावर 
मोहजाल टाकून इतर प्राणिमात्राप्रमाणे आपल्याला बांधून संसारात टाकोल 
म्हणून सर्वं अवस्थां मध्ये एकसारखा न विसरता हा विवेक जागृत ठेवावा. 
त्यामुकरे सर्व ठिकाणी परमात्मा आहे असा अनुभव आपल्याला येऊन 
आपण संसारचक्रात पडणार नाही. प्रबुद्ध म्हणजेच मी श्रीपरमशिव आहे 
अशी भावना करणारा स्वतः परमात्मा हा एकच पदार्थं आहे असे असून 
तोच प्रत्येक प्राणिमात्राच्या ठिकाणी भेदरूपाने स्वतःला भासमान करीत 
असतो. परमात्म्याखेरीज दुसरा पदार्थच या जगात नाही हे खरे सत्य 
आहे. तथापि जौवांना जे अनेकत्व अनुभवास येते त्याला कारण 
श्रीपरमशिवांच्या शक्तीचा खे होय. 

आपल्या शक्तीचा संकोच न करता प्रबुद्धाने निविकल्प व नेहमी 
उद्युक्त म्हणजे सावधान राहावे. ज्ञानाच्या समोर जो जो विषय उपस्थित 
होईल त्याला पाहून संविताच्या दीप्तीने ज्ञेयाचा लोप करून त्यांना अविभागात 
म्हणजे मूढ तत्त्वात प्रतिष्ठित करावे. मग त्याला दुसरा कोणीही त्रास देऊ 
शकत नाही. 

““भोगमोक्षप्रदीपिका'" या ग्रंथात असे म्हटले आहे की, “ अविभाग 
बोधाच्या अग्रीने विभागाला नाहीसे करून वेद्यपीयुष प्राशन करावे. मग तो 
योगी अगदी लवकर तृप्त व निरोगी बनून एकाकी विचरण करू लागतो. 
हे क्रमार्थाचे सार व शक्तीच्या पराधारेची भूमिका आहे.” त्याच्याच अनुज्ेने 
सच्छिष्यांच्या ज्ञानाकरिता याचे वर्णन केले; कारण ही पराधारेची भूमिका 
निविभाग आहे. शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे की, “देश, काल, क्रिया 
व आकार या चारही गोष्टी विभागामुटे किंवा त्या हेतूमुटे प्रसिद्ध आहेत. 
ज्यामध्ये व ज्या ठिकाणी या चार गोष्टी असत नाहीत तेथे विभागाचे 
कोणतेही कारण असत नाही. विषयासहित मन भस्म करावयाचे 
आहे. ज्यावेव्टी शक्तिपात होऊन कुंडलिनीशक्ती जागृत होते त्यावेव्टी 
प्रदीप्त होणारा ज्ञानाग्री आपल्या टृष्टीने विषय व मन या दोन्ही 
गोष्टी भस्म करतो. या गोष्टीचे भस्म ज्ञाले की, अतर्मुखता व 
बहि्मुखता या दोन्ही गोष्टी समाधिस्थ होतात. त्याचप्रमाणे विज्ञानाचा 
वडवाग्री प्रदीप्त होऊन तो आपल्या शक्तीने ज्ञेय अशा विषयरूप 


1 ४१५ 


समुद्राचा निरंतर ग्रास करीत राहतो. जागृत शक्तीच्या अग्रीशिवाय 
विषयरूप समुद्र प्राशन करण्यास कोणीही समर्थं असत नाही. पाणी 
मिङाले नादी तर तहान वाढत नादी व पुष्ककसे पाणी मिकाल्यावर 
तृष्ती किवा कृतकृत्यता होत नाही. हे ज्ञान हा एक अशा प्रकारचा 
विलक्षण बडवाग्री आहे. 

"“यस्मात्सर्वमयो जीवः” याच्या व्याख्येत या विषयांचे सर्युक्तिक 
वर्णन आपण वाचलेले आहे. हे सर्व कथन करण्याचा अभिप्राय हा आहे 
की विद्यात्मक ज्ञानस्वरूप हाच स्वभाव आहे. यासाठी संपूर्ण ज्ञेय त्याच्याशी 
एकरूप केले पाहिजे. अशा रीतीने एेक्य ्ाले कौ, दुसन्या कलात्मक 
विकल्परूप शक्ती पुन्हा कोणत्याही प्रकारची पीडा किवा बाधा देऊ शकत 
नाहीत. अर्थात्‌ या विकल्परूप शक्तौ साधकाला स्वस्वरूपापासून च्युत 
करू शकत नाहीत. याबाबत शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे को, “ आकाश 
एक व व्यापक आहे. भित, घट इत्यादीच्या संयोगाने त्याचे आतील व 
बाहेरील असे भेद दृष्टीस पडतात. याच प्रकारे पशुपती तत्त्वज्ञ, ग्राह्य व 
ग्राहकाला एकरूपच पाहतो. आपल्या समाधी स्वरूपात विक्षेप्य व विक्षेपक 
आणि व्याक्षिप्तं व व्याक्षेप्याचा कोणताही भेद असत नाही. " 

असा प्रबुद्ध पती दुसच्या कोणाकडुनहौ पीडित होत नाही. या 
विवेचनावरून हा अभिप्राय आपोआप स्पष्ट आला को, जो अप्रबुद्ध पश्‌ 
आहे तो पुनःपुन्हा संसारात मार खात राहतो. याचे लक्षण पुढील कारिकेत 
सांगितले आहे. ।। ४४ ।। 

तै जह तह तैद जै 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- चक्षुरादिकांनी ग्रहण केलेल्या विषयांचा आपण 
निश्चय करतो तेव्हा निश्चयावस्थेत ते विषय प्रमातृरूपाहून भिन्न नसतातच. 
कोणत्याहि वस्तचा निश्चय करणे म्हणजे त्या वस्तुला प्रकाशमान करणे 
आणि प्रकाशमानता हा ज्ञातृधर्मच आहे. तेव्हा त्या दोहोत भेद कसा 
होणार ? वेद्य वस्तु प्रकाशमानतेहून भिन्न आहे असे मोनताच येणार नाही; 
कारण वेद्यता म्हणजे प्रकाशमानताच होय. त्यामुके निश्चयावस्थेत 
प्रकाशमानतारूप ज्ञातृधर्माशी सर्वभावांचा अभेदच असतो. लौकिकातील 
ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान हे भेद या अलौकिक भूमीवरील अभित्नप्रत्ययात विलौन 





४१६ निःव्यंद चौथा 


होतात व प्रबुद्धाची एकघनसंवितेतच विश्रांती होते.^।।४४।। 

टीप ९ :- रसास्वादाची भूमी अशी अलौकिकच आहे म्हणूनच रस 
हा ज्ञाप्य नाही किवा कार्य नाही. तो चर्वणीय किंवा आस्वाद्य म्हणजे 
स्वसंवेद्यच आहे असे म्हटले जाते. 


मह त तरर मर ओह 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
अनुभूती प्राप्त करून घेण्याचा उपाय 


सूत्र क्रमांक ४४ मध्ये प्रबुद्ध योग्यांच्या प्रत्येक भावामध्ये स्वरूपाची 
अनुभूती प्राप्त करून घेण्याचा उपाय समजाविण्यात येत आहे . 

वृत्ती :- योग्याने विशुद्ध अर्थात्‌ शुद्धतम संवेदनाच्या द्वारा प्रत्येक 
ज्ञेय अर्थात्‌ जाणून घेण्यास आवश्यक असलेल्या विषयाची विश्छेषणा 
करून प्रतिक्षण प्रबुद्ध अर्थात्‌ स्वरूपाच्या विकासाच्या अवस्थेमध्ये स्थित 
राहणे आवश्यक आहे. (येथे “ प्रतिक्षण" या शब्दाचा “ ज्ञेयविषयाची 
आदिकोटी, मध्यकोटी आणि अनंतकोटी या तीन अनुभवदशा” असा 

` अर्थं आहे.) योग्याने अशा प्रकारे भावनेच्या बव्ठाने प्रत्येक विषयाला 

एकाच तत्त्वाच्या सद्धावावर अर्थात्‌ शुद्ध विद्यात्मक स्पंदसत्तेवर चढवावे 
अर्थात्‌ प्रत्येक विषय हा शुद्ध विद्यात्मक सत्तेशी अभिन्न मानावा. असे 
केल्याने त्या विषयाला दुस्या अर्थात्‌ पुढे बणिल्या गेलेल्या कलासमूहाच्या 
द्रारा पीडा किवा त्रास दिला जात नाही. ।।४४।। 

विवरण :- सूत्र क्रमांक ४४ मधील “प्रबुद्धः” आणि “ सर्वदा" 
या दोन शब्दांना विशेष अर्थं आहे. यांचे अर्थं समजून घेणे अत्यंत 
आवश्यक आहे; कारण तेव्हाच या सूत्राचा अर्थं चांगल्या प्रकारे अवगत 
करून घेता येतो. 

प्रबुद्ध :- या शब्दाने येथे कोणत्याही ज्ञेय विषयाचा साक्षात्कार होत 
असताना त्याच्या (त्या विषयाच्या) वास्तविक स्वरूपभूत स्पंदतत्त्वाला 
ओट्खण्यास निष्णात अशा दिव्यटृष्टीचा योगी अभिप्रेत (अपेक्षित) आहे. 
या दृष्टीने ““स्पंदकारिका'” # ४.१४ अ मधील "“ अनिमीलिन- 
सम्यग्ज्नानटृष्टिः जाग्रदेव '' या पदाचे विवरण पाहावे. 

याबरोबरच तो सावधान आणि जागृत योगी हा असा प्रमाता किवा 
ज्ञाता असणे आवश्यक आहे कौ, ज्याला आपल्या स्वातत्रयाच्या असीमतेचा 





स्पंद शास्त्र ४१७ 


अनुभव प्राप्त आलेला आहे. या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्र'" या ग्र॑थातील 
२.९।। सत्राच्या रिपणीत असे म्हटले आहे कौ, “असङ्कचित- 
स्वातन्त्यशक्तिः। याचा अर्थ असा आहे कौ, स्वातंत्यशक्तौ ही असंकुचित 
अर्थात्‌ असीम आहे. 

कोणत्याही ज्ञेयविषयाच्या साक्षात्कारकाव्ठातील तीन कोटी हा “स्वंदा" 
या शब्दाचा अर्थं आहे. कोणत्याही ज्ञेयविषयाच्या साक्षात्काराच्या तीन 
कोटी असून या कोटना पारिभाषिक शब्दांमध्ये आदिकोटी, मध्यकोटौ 
आणि अंतकोरी असे म्हणतात. यांनाच दुसव्या शब्दामध्ये बाह्य इद्रियांच्या 
द्रारा ग्रहण केले जाण्याआधीचा तद्विषयक “इच्छाकाल ", इद्रियांच्या 
द्वारा बाह्य स्थूल रूपामध्ये “ग्रहणकाल'' आणि ग्रहण केल्यानंतरही 
संवेदनामध्ये “विश्रांतिकाल " असे म्हणतात. आदिकोटी आणि अंतकोटी 
यावर प्रत्येक विषय हा अहंविमर्शात्मक अर्थात्‌ अह स्फुरणात्मक प्रमातृ - 
भावाबरोबर तादात्म्यरूपामध्ये अवस्थित राहत असतो. ज्ञेयविषयक मध्यकोटी 
अर्थात्‌ बाह्य इद्रियांच्या द्वारा स्थूलरूपामध्य ग्रहण करतेवेव्टौ मायाशक्तच्या 
द्वारा अहंरूपतेपासून वेगव्छा होऊन इदंच्या द्वारा वाच्य स्थूल पांचभौतिक 
रूपामध्ये स्थिती प्राप्त करून घेत असतो. शब्द, स्पर्शं आदि विषयांच्या 
याच रूपाला “संसारभाव " असे म्हटले जाते; कारण हेच रूप परिवर्तनशील 
अर्थात्‌ परिवर्तन होणारे असे असते. 

सामान्य रूपामध्ये संसारी पश्‌ हे ज्ञेयविषयांच्या आदिकोटी व अंतकोटी 
या रूपांशी परिचित असत नाहीत; कारण या संबंधी पशना किवा जीवांना 
आपल्या स्वरूपाची ओखख आलेली नसते. वरून किंवा बाह्यतः हे संसारी 
जीव त्यांच्या मध्यकोटीच्या स्थुल आणि परिवर्तनशील रूपालाच त्यांचे 
खरे रूप समजत असतात व या प्रमादामध्ये पडलेले असतात. ही एक 
अत्यंत मोटी विडंबना आहे. यामु सूत्रकारांनी बर निदेश केलेल्या 
“प्रबुद्ध '' आणि ““ सर्वदा” या शब्दांचा प्रयोग करून सम्यक्‌ ज्ञानदृष्टीने 
युक्त असलेल्या योग्यांना साक्षात्काराच्या तीन कोटींवरील ज्ञेय विषयांच्या 
खन्या स्वरूपाला नजरेसमोर ठेवण्याचा उपदेश दिलेला आहे. 

याशिवाय या सूत्रामध्ये असा उपाय सुचविला आहे कौ, ज्याचा 
स्वीकार केला असता योगिजन हे प्रत्येक प्रकारच्या अनुभवदशेमध्ये 
केवट स्वरूपाभासावरच स्थित राहण्याची क्षमता प्राप्त करून घेत असतात. 
आपल्या सद्विचाराच्या द्वारा प्रत्येक ज्ञेयविषयाच्या स्वरूपाचे विश्छेषण 





४१८ निःष्यंढ चौथा 





करून त्या विषयाच्या स्वरूपाचे खरे रूप जाणून घेणे हा क्षमता प्राप्त 
करून घेण्याचा उपाय आहे. याचे उदाहरण म्हणून घटाचे स्वरूपविश्छेषण 
केले असता या घटाचा स्थुल आकार, उंची, रुंदी इत्यादि घटक हे खरे 
स्वरूप बन्‌ शकत नाहीत हे जाणण्यास वेक लागत नाही; कारण हे सर्वं 
घटक कल्पित, परिवर्तनशील आणि नश्वर आहेत. यामुढे हे सर्वं दूर 
करून बाकी जे काही शिक राहते ते या घटाचे संवेदनात्मक रूप आहे. 
या दृष्टीने “भारतीय दर्शन" या ग्रंथाच्या प्रथम भागात असे म्हटले आहे 
को - 
चिता सिद्धं यत्तु न सदचिदिति वक्त समुचितम्‌ । 
तयासिद्धं नाचिन्रचिदपि कदाचित्‌ क्रचिदपि। 
चितो द्वारैः सिद्धं यदपि च समस्तं तदपि चित्‌।। 
याचा अर्थ असा आहे की संवेदनात्मक रूप हे चित्कलेच्या अरहविमर्शमयी 
अर्थात्‌ स्पंदनेव्यतिरिक्त अन्य काहीही नाही. अशा प्रकारे स्वरूप- 
विश्छेषणात्मक पद्धतीचा अभ्यास करणाच्या योग्यांना एखाद्या क्षणी स्वयं 
“संपूर्ण विश्च हे प्रत्यक्षात्‌ स्वरूपस्पंदना आहे ” अशी अनुभूती होत 
असते. 
भगवान्‌ श्री आशुतोषांनी याच सिद्धान्ताला आपल्या सूत्रात्मक भाषेमध्ये 
असे समजाविलेले आहे की, “ज्ञानमन्नम्‌ । श्रीशिवसूत्र २.९।।' जागृत 
आणि सत्तर्क योगी हे प्रत्येक अनुभवदशेमध्ये अन्यथा उपपत्तिरूप अर्थात्‌ 
अज्ञानात्मक ज्ञानाचे अन्न खात राहतात. याचाच अर्थं असा आहे कौ, 
योगी हे प्रत्येक भावावर चढलेल्या तथाकथित प्रमेयाच्या कारोम्याला 
स्वरूपविश्छेषणात्मक अनुसंधानाच्या कसोटौवर घासून घासून त्याच्या 
खन्या निर्मक स्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेऊनच शांत होत असतात. 
अशा योग्यांसाठी तथाकथित जन्ममरण अथवा संसारामधील द्रद्रात्मकतेचे 
जोखड (बंधन) किंवा तंटा शिहठक राहत नाही. या दृष्टीने 
“ श्रीशिवसूत्रविमशिनी "' या टीकाग्रंयात श्रीक्षेमराज यांनी “ भगंशिखा 
या ग्रंथातील श्छोक उद्‌धृत करून असे म्हटले आहे को - 
मृत्युञ्च कालञ्च कलाकलापं विकारजालं प्रतिपत्तिसात्म्यम्‌। 
एेकात्म्यनानात्म्यवित्कजातं तदा स सर्वं कवलीकरोति ।। 
। । शिवसूत्र ९.६।। 





स्पंदशारत्र ४१९ 


अर्थं :- त्यानंतर तो योगी (विश्चसंहाराच्या वेटेला) मृत्यु, काठ, 
कलासमृह, विकारांचे जाके, आत्म्यासहित ज्ञान, एकात्म्य व नानात्म्य या 
विकल्पातून जन्माला येणाच्या गोष्टी इत्यादि सर्वाचा घास करतो. ।।४४।। 


मै अ तरै ओर तै 


श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

या कारिकेत अनुप्रवेश प्रक्रियेचा उपसंहार करण्यासाठी हे स्पंदतत्त्व 
अनेक प्रमेयांनी (ज्ञेयविषयांनी) भिन्न होत असल्याने ज्यांना उपदेश करावयाचा 
आहे त्यांना आठवण करून देणारे ग्रंथकार त्याची प्राप्त सतत होत असते 
अशी प्रतिज्ञा करून त्यानंतर उपपन्न केठेल्या उपायांचे परिशीलन करणाव्या 
सुप्रबुद्धाला सतत स्पंदततत्वामध्ये प्रवेश मितो असे सांगतात. 

स्पष्टीकरण :- प्रबुद्ध योग्याने नेहमीच म्हणजेच जाग्रत्‌, स्वप्र आणि 
सुषुप्तीच्या आणि संबेदनेच्या आदि, मध्य आणि शेवटी या वेकेला सावध 
राहिले पाहिजे. अर्थातच जागृत स्पंदतत्त्न हा जिचा आधार आहे अशा 
दिव्यदृष्टी सह सुप्रबृद्धतेची आराधना केटी पाहिजे. ही आराधना कशा 
प्रकारे करावी ? ज्ञानाने म्हणजे बहिर्मुख प्रकटीकरणाने सर्वं दृष्टीला दिसणारे 
अथवा तिचा विषय होणारे नीलसुखादिरूप विषय पाहून “तस्मा- 
च्छब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः" अर्थात्‌ “ त्यामुटे शब्द 
आणि अर्थं यांच्या विचारामध्ये अशी कोणतीच अवस्था नाही की जी 
श्रीशिव नाही," अशा प्रकारे विचार करून एकाच सृष्टी करणाय्या 
श्रीशंकरात्मक स्वभावात सर्वाचा आरोप करावा अथवा त्यालाच सर्व 
गोष्टीचा कर्तां मानावे. त्या स्वभावाला निमीटलन आणि उन्मीटन या 
दशांमध्ये अभेदाने (म्हणजेच हा श्रीशंकरात्मक स्वभाव म्हणजे मीच आहे 
अशा प्रकारे) जाणावे. याचा अर्थं असा आहे कौ, पहिल्या आणि शेवटचा 
दृढ आधार असल्यामुके मध्य अवस्थेलाही चिद्रसाचे वस्तुरूप म्हणूनच 
पाहावे. अशा प्रकारे तो साधक कोणत्याहौ इतर वस्तुने बाधित होणार 
नाही; कारण त्याने सर्वामध्ये आत्म्याचा स्वीकार केटेला आहे. 

यासंबंधी श्रीप्रत्यभिज्ञाकारांनी असे म्हटले आहे कौ - 

योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं पश्यतीश निखिलं भवद्रपुः। 

स्वात्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो .भयम्‌। । 

।। उ.स्तो. १३।१६।। 





४२० निःष्यंढ चौथा 





अर्थ :- हे ईश्वरा ! जो हे अखिल वस्तुयुक्त जगत्‌ तुड्या शरीराने 
बनलेठे किंवा तुञ्चेच शरीर आहे अशा निःसंशय दृष्टीने पाहतो त्या नित्य 
सुखी असणान्या साधकाला या स्वात्मपक्षीयांनी अर्थात्‌ बाधवानी भरलेल्या 
जगात कोणाकडून बरे भय असणार २।।४४ ।। 

श्रीकृष्णानेदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

या आधीच्या कारिकेत सांगितठेल्या गोष्टी अधिक टढ करण्यासाठी 
ग्रंथकार “प्रबुद्धः सर्वदा ..... 1 ।४४।। या कारिकेत निरूपण करतात. 
्रुद्ध योगी संवेदनात्मक ज्ञानाने विषयापासून उत्पन्न होणारे त्याचे (पदार्थांचे) 
स्वरूप निश्चित करून सर्व अनुभवांच्या अवस्थांमध्ये स्वतःला एका संवित्प्रकाश 
ज्ञातृरूप अशा आत्म्यात समपित करतो . त्याच्याकडून अखिलप्रमेयजात 
अर्थात्‌ ज्ञेय विषय स्वतःपासून अभिन्न आहेत असे जाणे जाते. समग्र 
भावांच्या (पदार्थाच्या) प्रमात्याच्या स्वरूपाहून अभिन्न असलेल्या 
प्रतिपत्तिरूपारोपामुके सांसारिकभावसमृहाने म्हणजेच संसारातील पदार्थाच्या 
समृहाने तो त्रास करून घेत नाही. परिवर्तन होणाच्या शरीरादि पदार्थाना 
अहंभावादिरूपपाशांनी संसारचक्रामध्ये टाकून तो कदर्थी अर्थात्‌ दुःखी 
होत नाही. अभेददर्शी योग्यांना कोणापासूनच भय नसते. जो ' स्व ` 
पासून अतिरिक्त वस्तुतत्त्व (ब्रह्म) आहे असे (समजून) पाहतो त्यालाच 
भय असते. “द्वितीयाद्वै भयं भवति।" अर्थात्‌ दुसग्यामुे द्रैतामुमे) 
भय उत्पन्न होते अशी श्रुती ह्याला प्रमाण आहे. ।।४४।। 

2.2.22. 
शद्वराशिसमुत्थस्य शक्तिवर्गस्य भोग्यताम्‌ । 
कलाविलुप्तविभवो गतः सन्‌ स पशुः स्मृतः ।। ४५ ।। 

अन्वयां :- 

सः ~ तो, आत्मा, कलाविलुप्तविभवः ~ कलांनी ज्याचे अनियंत्रित 
स्वातंत्यरूपी वैभव नाहीसे केले आहे व त्यामुठे जो स्वतःच्या मव 
स्वरूपापासून - “ स्वभावा पासून - च्युत ज्ञाला आहे, (स्पन्दप्रदीपिका) 
शब्दराशिमत्थस्य शक्तिवर्गस्यः - “अ” कारापासून "क्ष ` कारापर्यत 
जो वर्णसमुदाय आहे ती “शब्दराशी ". या शब्दराशीतील क-वर्ग वगैरेच्या 
ब्राह्मी इत्यादि देवता, यांना “कला " म्हणतात. तेव्हा अ पासून क्ष 
पर्यतच्या शब्दराशीपासून निर्माण होणाच्या ब्राह्मी, माहे श्वर इत्यादि ज्या 





स्पंदशास्त्र ४२१ 





देवता-शक्ती किंवा “कला” यांच्या समृहाच्या, भोग्यतां गतः सन्‌ - 
भोग्यतेप्रत - ताब्यात गेला असता, स पशुः स्मृतः - तो “पशु 
मानला.।।४५।। 

अर्थं :- शब्दराशीपासून अर्थात्‌ “अ” कारापासून "क्ष" कारापर्यतच्या 
वर्णसमुदायापासून निर्माण होणाय्या श्र्राह्मी, श्रीमाहे श्वरौ इत्यादि 
देवतासमृहाच्या वशीभूत असलेल्या स्वतंत्र पतिप्रमात्याला किवा परमेश्वराला 
किंवा श्रीशिवालाच “पशुप्रमाता" अर्थात्‌ जीव असे नाव दिलेले आहे. 
पशुप्रमाता या कलासमूहाला वश होण्यामागील कारण असे आहे को, 
कलासमृहाने परमेश्वराच्या असीम वैभवाला किवा स्वातंत्रयाला पूर्णपणे 
नष्ट-भ्रष्ट केलेले आहे . ।।४५।। 

तैद जै गै तैर ओह 

श्रीरत्यलाचायं प्रदीपिकाः- 

परमात्मस्वरूप सर्व व्यापून राहिलेले एकततत आहे. परंतु जीवाच्या 
सर्वं वृत्ती पराधीन इ्ाल्यामुके त्याला आत्मस्थितीचे भान राहत नाही, 
जनावराप्रमाणेच त्याची स्थिती असते. त्यामुके त्याला पशु असे नाव 
आहे. संसाररूपी क्रीडेचा प्रकार हा अनादि कालापासून सुरू आहे. 
ज्याच्या सर्व वृत्ती संसाराच्या ताब्यात कायमच्या जातात तो कायमचा पशु 
होतो. शक्तिवर्गाच्या ब्राह्ययादि अष्ट मातृकांपासून “अ” ते “क्ष” वरणं 
निघाले आहेत. त्यांच्यापासून शब्दांच्या राशी निर्माण इ्ञाल्या आहेत. या 
ब्रह्मादि अष्ट मातृका जीवाला आत्मस्वरूपापासून भ्रष्ट करतात त्यामुे 
तो त्यांच्या तडाख्यात सापडतो. श्रीव्राह्ययादि अष्ट मातृका जीवाचे 
सर्वव्यापकलत्व सोड्न देऊन किचिज्ज्तत्व प्राप्त करून देतात म्हणून हा 
जीव त्या देवतेच्या ताब्यात सापडतो, मलांनी बद्ध होतो व क्रुश कर्ममध्ये 
रत होतो. यासादीच जीवाला पश्‌ म्हणतात. जीवाची द्रैतग्र॑धौ जोपर्यत 
कायम असते तोपर्यत त्याचे कर्मबंधन सुटत नाही. हौ पशुदशा 
शक्तिपाताशिवाय अन्य कोणत्याही प्रयत्नाने सुटत नाही व जीवाला मुक्तिदशा 
किंवा पूर्णं स्वातंत्र्य मिक्त नाही. 

वर्णसमृहच शब्दराशी आहेत. सर्वं शक्तो वर्णात्मक असल्याने " अ" 
कारापासून “क्ष” कारापर्यतच्या मातृका शब्दजननी ठरतात. यापासून 
कधी कादिरूप आणि कधी श्रत्राह्ययादि शक्तरूप चक्राच्या कलापासून 








४२२ निःष्यंढ चौथा 





अर्थात्‌ ककारादि अक्षरांपासून श्रवण उच्चारण यांच्यामुच्े जीव आपल्या 
स्वरूपाचे वैभव हरवून बसतो. तो आपली महाव्याप्ती विसरून जातो व 
स्वभावापासून च्युत होतो. याचे फट त्याला असे मिकते को, वास्तविकरीत्या 
ज्या शक्तीचा जीव स्वामी असतो त्याच शक्तीकड्न भोगल्या जाणाया 
पुरुषाच्याेवजी पशु होतो. “ ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' या ग्रंथात असे म्हटले 
आहे की, " आपल्या अंगचेष्टेप्रमाणे सर्व भाव आपल्या ठिकाणीच असतात. 
त्याचा स्वामी, प्रमाता, संवित्‌ किंवा श्रीशिव या नावानेच ओव्खला जातो. 
परंतु ज्यावेव्टी तो त्या भावांमध्ये अडकून पडतो तेव्हा त्याला फार क्रुश 
होतात ब कर्माच्या चिखलात लडबडून जाऊन तो पशु होतो.” एका 
महात्म्याचे असे वचन आहे की, “खरे पाहता भेदग्रंथी या स्वतःच 
छिन्नभित्न असतात. त्या छिन्न-भिन्न आहेत असे ज्ञान ्ाले कौ, दैत संपून 
जाते. ही गोष्ट जो जाणत नाही तो पशु होय ब जो जाणतो तो पशुपती 
होय." ।।४५।। 
2.2. 

श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

अशा प्रकारे स्वस्वभावरूप आत्मा एकच आहे. त्याचीच ज्ञातृत्व 
आणि कर्तृत्वशक्ती त्या त्या शरीरद्रारा अभिव्यक्त होते. संपूर्णं विश्च ही 
त्याची शक्तिप्रसररूप क्रीडाच आहे. पण स्वस्वभावरूप आत्म्याची ही 
व्यापकता आमच्या सर्वाच्याच प्रत्ययास का येत नाही? विश्च हे जर 
शक्तिप्रसररूप असेल तर आम्हाला ते त्या स्वरूपात का जाणव्‌ नये ? 
याचा विचार पुढील कारिकांतून " पशु” स्वरूपाच्या प्रतिपादनाद्रारे करतात- 

स्पष्टीकरण :- कारिकेतील पदांचा अन्वय असा - “शब्दराशि- 
समुत्थस्य शक्तिवर्गस्य कलाविलुप्तविभवः भोग्यतां गतः सन्‌ सः 
(आत्मा) पशुः स्मृतः। ” शैवागमामध्ये बद्ध संसारी निवाला “पश्‌ " 
अशी संज्ञा असून मुक्त श्रीशिवाला “पती” अशी संज्ञा आहे. आत्मा हा 
एकच आणि श्रीशिवच आहे. आपल्या मायाशक्तीच्या द्वारे तो स्वतःला 
अनंत व्यर्तीतून अभिव्यक्त करीत असतो. त्यामुठे नानात्वाने भासणारे 
हे विश्च आत्मशक्तीचाच प्रसार आहे. या जाणिबेने जो विश्वाकडे पाहतो 
तो विश्वाच्या नानात्वाने बद्ध होत नाही. पण हे ज्याला जाणवत नाही 
त्याला स्वात्म्याचे माहात्म्य व व्यापकताही जाणवत नाही. अर्थात्‌ तो 





स्पंद शास्त्र ४२३ 


व्यापक स्वस्वभावापासून च्युत होतो ब आपले ज्ञातृत्व ब कर्तृत्वही 
संकुचित करून बसतो. संपूर्णं शब्दराशीत्‌न अभिव्यक्त होणारी शक्ती 
खरोखरी पुरुषाची असे असते; पण ह्या संकुचित पुरुषाला वाटते की, ही 
शक्तो माञ्ची नसून शब्दराशीची आहे. त्यामुटे प्रत्ययाकरिता त्याला शब्दांवर 
अवलंबून राहावे लागते. त्याची सर्वं निर्मिती “ स्वतंत्र" न राहता शब्दपरतंत्र 
होते ब तो शब्दशक्तीचाच भोग बनतो. ही पशु अवस्था होय. ।।४५।। 
या कारिकेतील श्रीरामकंठांची टीका त्रुटीत आली आहे म्हणुन ह्या व 
पुढील कारिकेचा अर्थ स्पंदप्रदीपिकेवरून दिला आहे. १६ व्या कारिकेवरील 
श्रीरामकंठांच्या टीकेचा मात्र बराच भाग उपलब्ध आहे म्हणुन १६ व्या 
कारिकेचे स्पष्टीकरण श्रीरामकंठाच्या टीकेवर आधारले आहे. 
>... 


श्रीभटुकलछट वृत्ती :- 
ब्राह्मी आदि शक्ती 


सूत्र क्रमांक ४५ मध्ये जागृत योग्यांना अन्य कोणीही त्रास किवा 
दुःख देऊ शकत नाही असे कथन केले होते. यामुढे पुढील सूत्रामध्ये 
दुःख देणारा तो दुसरा कोण आहे? आणि तो कशाप्रकारे दुःख देत 
असतो ? या रहस्याचे उद्धाटन केले जात आहे. 

वृत्ती :- “अ कारापासून “क्ष” कारापर्यतच्या वर्णसमुदायाला 
“शब्दराशी '" असे म्हणतात. पुरुष अर्थात्‌ स्वतंत्र पतिप्रमाता किंवा 
स्वातत्यशक्तीने युक्त असलेले परमेश्वर त्याच शब्दराशपासून उद्धूत 
राले आणि “कवर्ग " इत्यादि व्गचे रूप धारण करणारी श्रीब्राह्मी 
इत्यादि पशु (शक्तच्या) समुदायाचे वशवती बनलेले आहेत अर्थात्‌ या 
स्वं शरकक्तीनी वशीभूत आलेले आहेत. या अवस्थेमध्ये या परमेश्वराला 
"पश्‌" असे म्हणतात; कारण याच श्रब्राह्मी इत्यादि शर्तीशी संबंधित 
असलेल्या कलांनी अर्थात्‌ “ककार " इत्यादि स्थुल अक्षर समुदायाने या 
पतिप्रमात्याच्या वैभवाला नष्ट -भ्रष्ट केलेले आहे अर्थात्‌ या पतिप्रमात्याला 
आपल्या स्वभावापासून च्युत केलेले आहे .|।४५।। 

विवरण :- तांत्रिक शैवदर्शनाचा असा एक प्रसिद्ध सिद्धान्त आहे 
कौ, पतिप्रमात्याची अर्थात्‌ परमेश्वराची अभिन्न तसेच स्पंदमयी विमर्शशक्ती 
अर्थात्‌ सर्चस्वतंत्र संविच्छक्ती ही भेदरूप बहिर्विमर्शाच्या अर्थात्‌ उभारणौच्या 











अवस्थेमध्ये वैखरी वार्णीच्या द्वारा उच्वारल्या जाणाय्या स्थ वर्णसमुदायाच्या 
रूपामध्ये प्रसृत होत असते. हा स्थूल वर्णसमुदाय वस्तुतः शक्तिरूप 
| असल्यामुक्े पद, वाक्य, मोठे मोठे ग्रंथ किंवा जगतामधील सर्वं आदान- 
| प्रदानाचे रूप धारण करून विकल्प अर्थात्‌ संशय व कल्पना यांचे 
अगडवबंव जारे उत्पन्न करीत असतो. यामुठे स्वतः स्वतंत्र पतिप्रमाता 
अर्थात्‌ परमपिता परमेश्वरच यामध्ये अडकून अस्वतंत्र अर्थात्‌ परतंत्र 
पशप्रमाता किवा जीव बनत असतो. वर्णं हे शक्तिरूप असल्याने हाकचालैा, 
| खटबटीला जन्म देणे हा या वर्णाचा स्वभाव आहे. हे वर्णं चांगली, वाईट 
हालचाल (खकबल) उत्पन्न करीत असतात आणि पशू किंवा जीव हे 
त्यानुसार कार्य करण्यास विवश होत असतात. प्रतिक्षण वादविवाद, 
संशयाच्या साखव््या किवा मालिका घडत राहतात आणि संसारभावामध्ये 
अडकलेला पशुवर्ग हा अशांतीच्या भदीमध्ये घुसत जातो. 
| सूत्रामध्ये याच सिद्धान्ताचा उल्लेख हा सूत्रात्मक शब्दामध्ये केलेला 
आहे की, कलासमृहाने स्वातंत्र्याच्या स्वतंत्रतेला जेरबंद करून ठेवलेले 
आहे. शास्त्रीय शब्दांमध्ये “क " पासून “ह " पर्यतच्या सवं सस्वर 
| व्यंजनसमुदायाला “कलासमूह '" असे म्हणतात. याचाच अर्थ असा को, 
| कलासमृह हाच तो “दुसरा " आहे जो असावधान अर्थात्‌ बेसावध पशप्रमात्याला 
| | अर्थात्‌ जीवाला पाबलापावलावर शेकंडोशे संकटात टाकोत असतो. 
यासंबंधामध्ये स्थुल शब्दराशीच्या रूपामध्ये विमर्शशक्तीच्या बहिर्मुखीन 
| प्रक्रियेचे अत्यंत गंभीर आणि समजण्यास कठीण असे सैद्धान्तिक विवेचन 
| हे आगम शास्त्रामध्ये प्रस्तुत केलेले आहे. याचे विस्तृत तसेच सर्वागीण 
| वर्णन करणे येथे शक्य नाही. असे केल्याने प्रस्तुत विषय हा समजण्यास 
|| कठीण आणि अरुचिकर बनण्याची शक्यता आहे यामुके वाचकांचे लक्ष्य 
| याकडे आकर्षित करण्यासाठी खालील ओ्ीमध्ये अनेक प्रमुख गोष्टीचा 
| आंशिक रूपामध्ये उद्टेख केला जात आहे. | 
“अकारापासून " “क्षकारापर्यत " वर्णसमुदायाला “शब्दराशी " असे 
| म्हणतात. या वर्णसमुदायाचे शास्त्रीय नाव “मातृका " आहे. (“मालिनी- 
| | | विजयोत्तरतंत्र” या ग्र॑थामध्ये शब्दराशीचा “न” पासून “फ” पर्यत 
असलेला दुसरा क्रम प्रस्तुत केलेला आहे. यालाच “मालिनी असे 
| म्हणतात. श्रीभटुकल्टांना कदाचित्‌ बणंमालेचा हा क्रम मान्य नसावा. 
| कारण श्रीभदकलटांनी आपल्या वृत्तीमध्ये मातृका क्रमाचा अर्थात्‌ “अ” 


| 
| ४२४ निःष्यंढ चौथा 
| 
| 


स्पंद शास्त्र ४२५ 
पासून “क्ष” पर्यतचा उदव केलेला आहे.) प्रत्यक्षात “सा हि भगवती 
अशेषवाच्यवाचकात्मकजगदभेदचमत्कारात्मकशब्दराशिविमशं परमाथां 
... 1" असे “स्वच्छदतंत्र'' या ग्रंथात म्हटठेटे आहे. याचा अर्थं असा 
आहे की, मातृकाशक्तौ ही सवं भेदपूर्णं वाचक आणि वाच्यरूप स्थूल 
शब्दराशीला आपल्या ग्भामध्ये अभेदरूपामध्ये अर्थात्‌ केवर स्पंदनामय 
विमर्शरूपामध्ये धारण करणारी पराशक्तीच आहे. त्याचप्रकारे “ स्वातन्त्य- 
शक्तिरेवास्य सनातनी पूर्णाहन्तारूपा।। असे ^“'स्पंदनिर्णय' या 
टीका्रंथात म्हटले आहे .।।४५।। याचे रूप पूर्णं अहंतारूप स्वातंत्या- 
शिवाय अन्य काहीही नाही. स्वतंत्र चेतनारूप असल्यामुके ही शक्तौ स्वयं 
“अ " पासून “क्ष ” पर्यतच्या स्थुल आणि सूक्ष्म वर्णसमुदायाच्या रूपामध्ये 
प्रसृत होऊन अनंत प्रकारच्या वाचक आणि वाच्य यांच्या विश्चाला 
अवभासित किंवा प्रकाशित करीत असते. (“'स्थूल'' या शब्दाचा अर्थं 
व्यक्त ध्वनिरूप आणि “सुक्ष्म'' या शब्दाचा अर्थं अव्यक्त ध्वनिरूप 
अर्थात्‌ क्रमशः मुखातून बोलले जाणारे आणि मनामध्ये चितन केले 
जाणारे वर्ण असा आहे. “ अज्ञाता माता मातृका विश्वजननी । ।९.४। । ” 
असे ““शिवसूत्रविम्शिनी" या ग्र॑ंथात म्हटले आहे. याचाच अर्थं न 
जाणलेल्या मातेला मातृका असे म्हणतात. फलतः ही शक्तौ सर्वं विश्वाची 
माता आहे. परंतु या मातेचा परिचय सिद्ध पुरुषांशिवाय अन्य कोणालाही 
होत नाही. 

दुसरीकडे अनेक आचार्यानी या शब्दाला मातृवाचक शब्दाएेवजी 
परिवारवाचक मानून याची दुसय्या प्रकारे व्याख्या प्रस्तुत केलेली आहे. 

“अ पासून “क्ष” पर्यतची स्थूल शब्दराशी हा सर्वस्वतंत्र चिच्छक्तीचा 
बहिर्मुख प्रसार आहे. भेदपदवरीवर उतरतानाच ही शब्दराशी आठ वर्गामध्ये 
विभागली जात असते आणि शक्तो ही स्वयं ब्राह्मी इत्यादि आद प्रकारच्या 
विकल्परूप शक्तिपरिवाराच्या किवा शक्तिकुटुबाचे रूप धारण करून प्रत्येकं 
वर्गाच्या एक एक अधिष्ठात्री देवीच्या रूपामध्ये अवस्थित राहत असते. 
आपल्या खय्या चिद्ूरूपाला चारही बाजूने घेरून त्याला बाजूला ठेवणे हे 
या शक्तीचे प्रधान कार्य आहे. परिवार किवा कुटुंब हे आपल्या जन्मदात्याला 
चारही बाजंना घेरून बसत असते. या दृष्टीने “ ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी ” 
या टीकाग्रंधात असे म्हटले आहे को - “एतदेव च ब्राहप्यादिमातृणां 
मातृत्वं तत्तस्थ परिवार भावेन तिष्ठन्ति, विकल्पा हि चिद्रूपस्य जीवस्य 





४२६ निःष्यंढ चौथा 





परितो वारणात्‌ परिवार एव मातृशब्दो हात्र परिवारवाच्येव न 
जननीवाचकः। | २.१.९।।"' याचा अर्थ असा आहे कौ, हेच ब्राह्मयादि 
मातृकांचे मातृत्व असून त्या तेथे परिवारभावनेने राहतात. विकल्प हे 
चिद्रूप जीवाच्या भोवती वारण अर्थात्‌ प्रतिरोध किंवा अडचण करीत 
असल्यामुक्े परिवार अशी परिवाराची उत्पत्ती असून मातृशब्द येथे “परिवार " 
या अथी आलेला असून जननी या अर्थी आलेला नाही. ब्राह्मी इत्यादि 
शर्कतीचा परिवार हाही पशुभूमिकेवर आपल्याच जन्मदात्री चिच्छक्तौला 
घेरून अशा प्रकारे बसून राहतो की, सर्वसामान्य जीवांना या चिच्छक्तौचा 
आभासही प्राप्त होऊ शकत नाही. यामुके आठ शर्तौच्या परिवाराला 
किवा कुटंबाला “मातृका” असे म्हणतात. 

मातृका शक्तीच्या वर निर्दिशिलेल्या बहिर्मुखीन प्रसाराच्या प्रक्रियेचे 
मूल्यमापन भगवान्‌ श्रीशंकरांनी स्वतः प्रस्तुत केलेले आहे. 

प्रकाशरूप श्रीशिव आणि विमर्शरूपा शक्तीची सामरस्य अवस्था हीच 
संपूर्ण विश्वाची आत्मभूत आणि आधारभूत सत्ता आहे. महामंत्रात्मक 
अहंविमर्श हेच केवठ या सत्तेचे स्वरूप आहे. या दृष्टीने “ श्रीशिवसूत्र- 
विमर्शिनी" या रीकाग्रंथात असे म्हटले आहे को, “अत एव प्रत्याहार- 
युक्त्या अनुत्तरानाहताभ्यामेव शिवशक्तिभ्यां गरभीकृतम्‌, एतदात्मकमेव 
विश्वम्‌, इति महामन्त्रवीर्यत्मिनोऽहंविमर्शंस्य तत्त्वम्‌ । ।२.७।। ` याचा 
अर्थं असा आहे की, “अ " अर्थात्‌ अनुत्तर अर्थात्‌ श्रीशिवतत्त्व आणि 
“ह " अर्थात्‌ अनाहत शक्तितत्तव यांची संपुट दशा अर्थात्‌ प्रत्याहार दशा 
हीच अहंता आहे. या अहंतेच्या गर्भामध्ये सर्वं शब्दराशी मोराच्या अंडरसाच्या 
न्यायाने भेदरहित अशा अहंरूपामध्ये अवस्थित ्ालेली आहे. पारिभाषिक 
शब्दामध्ये यालाच “परावाणी '" अर्थात्‌ “ सर्वश्रेष्ठ वाणी" असे म्हणतात. 
स्थूल वाच्यवाचकमय विश्वाचे प्रकाशन करण्याकडे उन्मुख किवा उत्सुक 
असण्याच्या अवस्थेमध्ये ही अहंरूपा विमर्शक्तौ किंवा ज्ञानशक्तो ही 
इच्छाशक्तीचे रूप धारण करीत असते. यानतर ज्ञानशक्ती आणि क्रियाशक्तो 
या दोन रूपांमध्ये अंकृरित होत असते. या दोन रूपामध्ये अंकुरित 
होताच ही अहंरूपा विमर्शक्ती मायापदवीवर उतरून स्वयं उत्पादित 
अनंत उपार्धीच्या रंगाने स्वतःलाच रंगवून न जाणो किती अतक्यरूपामध्ये 
प्रसृत होत असते. याच बहिर्मुखीन प्रसार प्रक्रियेमध्ये ही विमर्शक्तौ 
मातृकेचे रूप धारण करीत असते. या दृष्टीने “मालिनीविजयोत्तरतंत्र " 







































स्पंदशासत्र 





या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 
तत्र तावत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते। 
द्विधा च नवधा चैव पञ्चाशद्धा च मालिनी । ।३.९-१०।। 
याचा अर्थं असा आहे की, (ही ईश्वरी चितामणीप्रमाणे) जेव्हा अर्थरूप 
उपाधीच्या ताब्यात जाते, तेव्हा तेथे मातृभावामध्ये भेद निर्माण होतो. ती 
मालिनी दोन प्रकार, नऊ प्रकार आणि पत्नास प्रकारच्या भेदामध्ये विभक्त 
होत असते. याच दृष्टीने त्याच ग्रंथात पुढे या भेदांचे मृल्यमापन करताना 
असे म्हटले आहे कौ - 
बीजयोन्यात्मकाद्धेदाद्विधा बीजं स्वरा मताः। 
कादिभिश्च स्मृता योनिनर्वधा वर्गभेदतः।।३.९०.१९।। 
याचा अर्थं असा आहे की, बीज आणि योनी या दोन प्रकारांनी ती 
द्विविध होते. यातील बीज म्हणजे स्वर होत. “क " पासून वर्णभेदानुसार 
नऊ प्रकारची योनी होते. 


दोन प्रकारचे भेद-बीज आणि योनी 

"अ" पासून "क्ष" पर्यतच्या सर्वं स्वरसमुदायाला “बीज '' आणि 
“क " पासून “क्ष” पर्यतच्या सर्वं व्यंननसमुदायाला “योनी ” असे म्हणतात. 
“"ीजमन्त्र शिवः शक्तिर्या निरित्यभिधीयते । 1३.१२ '' असे 
““मालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्रंथात म्हटलेले आहे. याचा अर्थ असा 
आहे को, “बीज या शब्दाचा अर्थ श्रीशिवभाग असा असून “योनी” 
या शब्दाचा अथं “शक्तिभाग'' असा आहे. व्याकरणामध्ये बर्णिलेल्या 
संस्थानतेच्या नियमाने बीज आणि योनी हे दोन्ही एकमेकामध्ये अंतर्भृत 
आहेत. | 

नऊ प्रकारचे भेद :- 

( नवधा वर्ग॑भेदतः। । मालिनीविजयोत्तरतंत्र ) 

१) अवर्ग “अ पासून ““अः' पर्यत (अमा) 

२) कवर्गं “क पासून ““ङः' पर्यत (कामा) 

३) चवगं ““च'* पासून “ज' पर्यत (चार्वङ्गी) 

४) टवर्ग “ट पासून “ण पर्यत (रङ्कधारिणी) 

५) तवग ““त'* पासून “न पर्यत (तारा) 

६) पवग ““प'' पासून “म" पर्यत (पार्वती) 


४२८ निःष्यंढ चौथा 








७) यवर्ग “य पासून “व' पर्यत (यक्षिणी) 

८) शवर्ग “श” पासून “ह” पर्यत (शारिका) 

९) क्षवर्ग "क्ष '' (अनुत्तर तसेच अनाहत यांच्या संघटाला किवा 
सामरस्याला अभिव्यक्त करणारे कूटबीज.) 

वर्गभेदाच्या विषयामध्ये ही गोष्ट विशेष रूपाने उल्लेखनीय आहे को, 
प्रत्यक्षात वर्णसमाम्नायाचे अर्थात्‌ वर्णसमृहाचे एक पासून आठ पर्य॑तचे 
वर्ग हे मुख्य आहेत. "क्ष" ला मात्र ओपचारिकतेने एकाच वेगव््या 
वर्गामध्ये ठेवलेले आहे. कारण या "क्ष" चा अंतर्भाव “क” आणि “स” 
च्या रूपामध्ये पहिल्या आठ वर्गामध्ये होत असतो. या दोन वर्णाचे संयुक्त 
रूप असल्यामुे हा कोणताही संयुक्त स्वतंत्र वर्णं नाही. “क्ष " या वर्गाला 
वेगव्छ्या वर्गरूपामध्ये ठेवण्याचे कारण केवकछ इतकेच आहे को, “ क्षकार '† 
हे अनुत्तर वाचक अर्थात्‌ श्रीशिववाचक ““ककार'”' आणि विसर्गवाचक 
अर्थात्‌ शक्तिवाचक “सकार " यांचे संयुक्तरूप कूटबीज आहे. या दृष्टीने 
“^ श्रीशिवसूत्रविमशिनी '' या ग्रंधामध्ये असे म्हटले आहे कौ - 

तदियत्पर्यन्त यन्मातृकायास्तत्त्वं तदेव ककार-सकारप्रत्याहारेण, 

अनुत्तरविसर्गसंघटसारेण कृटबीजेन प्रदशितमन्ते । ।२.७।। 

याचा अर्थ असा आहे की, येथपर्यत मातृकांचे जे तत्त्व आहे ते “क " 
कार-“स" कार (विसर्गात्मक) यांनी तयार केल्या क्ष असा कूटवर्णं 
होय असे शेवटी सांगितले. ।२.७।। हा अर्थ या गोष्टीला अभिव्यक्त 
करीत आहे की, मातृकेचा प्रत्येक वर्णं हे श्रीशिवभाग आणि शक्तिभाग 
यांचे संघट्रूप आहे. हेच कारण आहे की, याला शब्दराशीच्या शेवटी 
ठेवलेले आहे. 

पत्रास प्रकारचे भेद 

““मालिनीविजयोत्तरतंत्र'" या ग्र॑थात असे म्हटलेले आहे को, 
““प्रतिवर्णविभेदेन शतार्धकिरणोज्चला । ।३.९९।।' याचा अर्थं असा 
आहे की, (ही योनी किंवा वर्णमाला) प्रत्येक वर्णानुसार ५० विवरणांनी 
तपते. शब्दराशीच्या प्रत्येक अक्षराला वेगवेगल्ी शक्तिरूप मानन सोचा 
स्वर आणि चौतीस व्यंजनांच्या रूपामध्ये पत्नास भेदांची कल्पना केली 
गेलेली आहे . “तदेव शक्तिभेदेन माहेश्वर्यादि चाष्टकम्‌ ।३.९३।। असे 
"“मालिनीविजयोत्तरतंत्न'' या ग्रंथात म्हटल्याप्रमाणे वर्णसमाम्नायाच 





का कि ˆ = 


8 क र 


स्पंद शास्त्र ४२९ 


आठ वर्ग हे प्रत्यक्षात भेदभूमिकेवर अवतीर्ण ्मालेल्या विमर्शशक्तीची 
आठ रूपे आहेत. श्रीमाहेशी, श्रीब्राह्मी, श्रीकौमारी, श्रीवेष्णवी, श्रीपेद्री, 
श्रीयाम्या, श्रीचामंडा आणि श्रीयोगेशी ही या आठ रूपांची नावे आहेत. 

या आठ शरक्तौना पारिभाषिक शब्दामध्ये “ पीठेश्वरी'' असे म्हणतात. 
या शक्तीची क्रिया ही द्विमुखी अर्थात्‌ बाह्य व आंतर या दोन मुखांनी होते. 
सामान्य पशंसाठी ही क्रिया प्रतिक्षण अधिकाधिक विकल्पपरंपरांना जन्म 
देत राहते. या शक्ती अत्यंत भय निर्माण करणाव्या असून ब्रह्मं ध्रामध्ये 
असलेल्या चिच्छक्तीला बाजूला ठेवून अनंत प्रकारच्या स्थूल अर्थात्‌ 
वाणीच्या द्वारा अभिलापात्मक अर्थात्‌ कथनाच्या द्वारा आणि सुक्ष्म अर्थात्‌ 
मानसिक संकल्पात्मक वाचक आणि वाच्य यांच्या इशाव्यांवर अज्ञानी 
जीवांना न जाणो किती आणि कसे नाचवीत राहतात. या दृष्टीने 
“^ श्रीशिवसूत्र'" या ग्रंथाच्या टीकेत “तिमिरोद्धाट"' या ग्रंथातील वचन 
उद्धूत करताना असे म्हटले आहे को - 

करन्ध्रचितिमध्यस्था ब्रह्मपाशावलाम्बिकाः। 
पीठेश्वर्यो महाघोरा नर्तयन्ति महुमुहुः । । 

दुसरीकडे ज्या भाग्यवान्‌ पुरुषामध्ये ईश्वरीय अनुग्रहामुे सद्विवेकाचा 
उदय इ्यालेला असतो त्या भाग्यशाली पुरुषांना ही शक्तौ या शब्दराशीत 
असलेल्या शाक्तबलव्ठाची अनुभूती करवृन श्रीशिवभावावर पोहोचण्यासाटी 
मार्गदर्शन करीत असते. शेवटी वाणी ही मनुष्याला तारीत असते आणि 
मारीतही असते. 

मातृकाशक्तीचे हे आठ प्रकार केवक्छ विषयाला सुगम बनविण्यासाठ 
मुख्यरूपाने स्वीकारलेले आहेत. संसारामध्ये वाच्य-वाचकात्मक विकल्प 
परंपरांच्या अगणित साखव्म्यांच्या एकेका कड्यांमध्ये प्रसरामध्ये येत 
असतात. ती सर्व या शक्तीची अनंत रूपे आहेत. यामुक्े या रूपांची 
यथावत्‌ गणना केली जाऊ शकत नाही. 

हा अनंत प्रकारचा शक्तिवर्ग भिन्न भिन्न प्रकृर्तीच्या प्रमात्यांना किवा 
ज्ञात्यांना किंवा जीवांना किवा संसारी पशुना भिन्न भिन्न प्रकारच्या प्रतिक्रियांचा 
विषय बनवीत असतो. सामान्यपणे तीन गुणांच्या आधारावर प्रकृती हौ 
तीन प्रकारची आहे. यामुके शास्त्रकारांनी तदनुकूल कार्य-भेदानुसार 
““मालिनीविजयोत्तरतंत्र'" या ग्रंथात असे म्हटले आहे को - 








३० निःष्यंढ चौथा 


अनन्तस्यापि भेदस्य शिवशक्तेर्महात्मनः। 
कार्यभेदान्महादेवि ! त्रेविध्यं समुदाहतम्‌।।३.३०।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, हे महादेवी ! अतिशय श्रेष्ठ अशा 
श्रीशिवशक्तौीच्या अनंतभेदाचे कार्याच्या दृष्टीने तीन भेद सांगितले आहेत. 
या शक्तिवर्गाच्या तीन रूपांचा स्वीकार शास्त्रकारांनी केलेला आहे. त्यांचे 
'“मालिनीविजयोत्तरतंत्र'' या ग्रंथात पुढोलप्रमाणे विवरण आलेले आहे. 

विषयेष्वेव संलीनानधोऽधः पातयन्त्यणून्‌ । 
रुद्राणून्याः समालिङ़्य घोरतयांऽ पराः स्मृताः । ।३.३९।। 
अर्थं :- ज्या रुद्राणुंना आलिगन देऊन (दुसय्या) अपरा घोरतर 
(शक्ती) सांगितल्या आहेत त्या विषयांमध्ये बुडालेल्या अणुना खाली- 
खाली ठकलतात. 

९) घोरतरा (अपरा) :- मुख्यरूपाने तामसिक प्रकृतीच्या पशु- 
वर्गासाठी शक्तिवर्गाचे रूप हे महान्‌ भय निर्माण करणारे आहे. अशा 
तामसिक पशुवर्गाला हा शक्तिवर्ग प्रतिक्षण केवव्छ कनक-कामिनी अथवा 
दुस्या प्रकारच्या सांसारिक विषयोपभोगाची दारू पाजून चेतनाहीन बनवीत 
असतो आणि निरंतर अधोगतीच्या खालील शिडीकडे ठकलीत राहतो. 

मिश्रकर्मफलासक्ति पूर्ववज्जनयन्ति याः। 
मुक्तिमार्गनिरोधिन्यास्ताः स्युर्घोराः परापरा: ।।३.३२।। 
अर्थं :- पूर्वीप्रमाणे ज्या मिश्रफल निर्माण करतात त्या मुक्तिमागामध्ये 
अडसर असणाच्या परापरा घोरा (शक्तो) होत. 

२) घोरा (परापरा) :- मुख्यत्वेकरून राजसिक प्रकृतीच्या पशुवगां- 
साठी शक्तिवगचि रूप हे घोर व भय निर्माण करणारे आहे. परंतु घोरतर 
रूपाप्रमाणे भयंकर नाही. याचाच अर्थं असा कौ, या स्तरावर स्थित 
असेलल्या व्यक्तीवर ईश्चवराचा अनुग्रह अर्थात्‌ शक्तिपात आल्यास ती 
व्यक्तौ आपला उद्धार करून घेऊ शकते. घोरा शक्तौ या पशुवर्गाच्या 
मनामध्ये मिश्रित अर्थात्‌ शुभ-अशुभ कर्मफलांविषयी आसक्तो उत्पन्न 
करीत असते आणि सामान्यपणे या पशुवर्गाचे मुक्तोचे दार बंद ठेवते. 

३) अघोरा-परा :- 

पूर्ववज्नन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः । 
पराः प्रकाशितास्तज्जैरघोराः शिवशक्तयः।।३.३३।। 


न क 

अथं :- पूर्वीप्रमाणे प्राणिमात्रांना श्रीशिवधामरूपी फट देणाच्या 
नु शक्तौ या परा (भ्रष्ठ) ब अघोरा आहेत असे तज्ज्ञानी सांगितले 
आहे. 

अनुभूतीतील तसेच सात्विक प्रकृतीच्या योग्यासाठी शक्तिवगचि रूप 
हे घोर अर्थात्‌ अतीव सौम्य व कल्याणकारी असते. ज्याप्रकारे या शक्ती 
राजसिक आणि तामसिक प्रकृतीच्या व्यरक्तीना तदनुकूल कर्मफलाकडे 
प्रित करीत असतात त्याचप्रमाणे योग्यांना श्रीशिवभावावर पोहोचवीत 
असतात. 

आता सूत्रामध्ये उलेखिलेल्या कलासमूहाच्या संबंधात दोन शब्द 
सांगणे आवश्यक आहे. अंतर्विमर्शाच्या अर्थात्‌ अंतर्ञानाच्या अवस्थेमध्ये 
अ, इ, उ, ऋ, लृ हे पाच मूठ स्वर क्रमशः चित्‌, निवृत्तौ, इच्छा, ज्ञान 
आणि क्रिया या पाच माहे श्वर शक्तीचे प्रतिनिधीत्व करतात. या दृष्टीने 
“श्रीशिवसूत्रविमशशिनी'' या टीकाग्रंथात असे म्हटले आहे कौ - 

बहिविमर्शन तु कादिमान्तं पञ्चपञ्चकं अ, इ, उ ऋ, लृ 
शक्तिभ्यः पुरुषान्तं समस्तं प्रपञ्चयति ।।२.७।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, बहिर्विमर्शाच्या किवा बायज्ञानाच्या 
अवस्थेमध्ये याच पाच मूठ स्वरांची अवतरणा ही क्रमशः कवर्ग, चवर्ग 
टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग यांच्या रूपामध्ये होत असते. याच ककार आदि 
अक्षरांना पारिभाषिक शब्दामध्ये “कलासमृह " असे म्हणतात. कारण हे 
कलातत्त्व, विद्याततत्व आदि मायिक प्रपंचाचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. 

शास्त्रामध्ये कलासमूहाची परिगणना स्वरवर्गाला वेगलछे सोडून “क " 
वर्णापासून प्रारंभ करण्यामागील कारण असे आहे की, जेव्हा स्वर आणि 
व्यंजन परस्परातील संमिश्रणाच्या अवस्थेमध्ये पडतात किंवा असतात 
तेव्हा विकल्प अर्थात्‌ संशयपरंपरांचा क्षोभ उत्पन्न होत असतो. अन्यथा 
केवट स्वर किवा केवर व्यंजन वेगवेगले कोणताही क्षोभ उत्पन्न करू 
शकत नाहीत. या दोहोच्या परस्परांमधील संमिश्रणाला शास्त्रीय शब्दामध्ये 
““बीजयोनिसंक्षोभ'' असे म्हणतात. 

या स्वं प्रसंगावरून असा निष्कर्षं निघतो की, प्रत्येक शब्द म्हणजे 
कवठ जड ध्वनी नसून स्पंदमयी चेतनाशक्ती आहे. आपल्या भोक्तभावाची 
अर्थात्‌ भोगणाय्या भावाची अनुभूती प्राप्त होईपर्यत प्रत्येक जीव या 


शक्तीचा दास असतो . । ।४५।। 
मद ओह अह अ त 











४३२ निःष्यंढ चौथा 





श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

“ततोऽन्येन न पीडते” अर्थात्‌ त्यानंतर त्याला अन्य कोणा- 
कडूनही त्रास होत नाही. असे वरच्या कारिकेत सांगितले. तेव्हा जर हे 
सर्व विश्वच श्रीशिवमय असेल तर कोणाला त्रास होणार ? आणि कोण 
त्रास देणारा असणार ? अशी शंका उत्पन्न करून पाश आणि पशु यांचे 
स्वरूप ग्रंथकार या कारिकेत सांगत आहेत. 

स्पष्टीकरण :- येथे जो प्रकाशयुक्तं स्वस्वभावरूप श्रीशंकर सांगितला 
आहे तो असा आहे. 

व्यवस्थितः करोत्यैष विश्वकारणमीश्वरः। 
सृष्ट स्थिति च सहारं तिरोधानमनुग्रहम्‌। । 

अर्थं :- हा विश्वाचे कारण असणारा ईश्वर व्यवस्थित राहून सृष्टी, 
स्थिती, संहार, तिरोधान आणि अनुग्रह (अशी पंचकृत्ये) करतो. 

अशा प्रकारे श्रीस्वच्छदशासखरानुसार श्रीशिव नेहमीच निजाशक्तौला 
चिकटलेला अर्थात्‌ तिच्याशी समरस स्थितीत असतो. त्याचप्रमाणे तो 
सृष्ट्यादि पाच कृत्ये करणारा, स्वतंत्र, आगमांमधून स्पंद, ललित, ईश्वर 
इत्यादि शब्दांनी सांगितला गेला आहे. याची स्वातंत्यशक्तीच सनातन, 
ू्णाहितारूप, परा, मत्स्योदरी, महासत्ता, स्फुरत्तोमी (प्रकाशाची लाट), 
सार, हदय, भैरवी, देवी, शिखा इत्यादि असंख्य प्रकारांनी त्या त्या 
ठिकाणी सांगितली गेली आहे. त्याची पूर्णाहंता म्हणजेच अनुत्तर आणि 
अनाहतशक्तीनी संपुट केलेल्या (अर्थात्‌ अनुत्तर तत्त्व व अनाहत नादाच्या 
लहानशा पेरीत असठेल्या) अ ते क्ष पर्यत वर्णाची स्वामिनी; त्यानंतर 
असंख्य प्रकारच्या वाच्य (अर्थ) व वाचक (शब्द) रूप सहा अध्वांना 
(मार्गाना) व्यक्त करणान्या सर्व शक्तिचक्रांना व्यापून असलेली, सर्वं सृष्टि 
स्थिती इत्यादि क्रम परंपरांची कती असूनही अक्रमरूपातच ज्ञात होणारी, 
नित्योदित म्हणजे नित्य उदित असणारी आणि उच्चार न करता येणाच्या 
श्रेष्ट म॑त्राच्या स्वरूपात भासणारी आणि सर्वाचे जीवनच असणारी परावाक्‌ 
होय. ही पूर्णाहंताच भगवंताच्या असंख्य व विविध प्रकारच्या विश्वाच्या 
क्रिया स्वतःच्या आत्म्यात व्यक्त करणारी असून ती स्पंदन पावते अर्थात्‌ 
हालचाल करते. अशा अर्थानुसार तिला स्पंद असे म्हणतात. अशा प्रकारे 
विस्तार पावलेल्या विश्वशक्तीने युक्त अशा सुंदर पराशक्तिस्वरूप स्वात्म्याचौ 





स्पंद शास्त्र ४३३ 


स्वरूप रुपविण्याची क्रीडा अंशाअंशाने स्वात्मरूप आधारावर भासवीत 
परमेश्वर जोपर्यत इच्छा करतो तोपर्यत एक आणि अभिन्न असूनही 
त्याची ही विमर्शं शक्तौ इच्छात्वामध्ये प्रवेश करून ज्ञान आणि क्रिया 
रूपत्वाने स्थित राहते. ती श्रीशिव आणि शक्ती यांच्या परामशानि युक्त बीज 
आणि योनी अशा भेदाने दोन प्रकारची होऊन (क च रप तयरल 
व) या वर्गभेदाने नऊ प्रकारची आणि कलाभेदाने म्हणजेच (सवं वर्णाच्या 
भेदान) पत्नास प्रकारची होऊन स्फुरणारी त्या ज्ञानाच्या साराने, अघोर 
घोर आणि घोरतर इत्यादि संवित्तिदेवतांच्या रूपांनी प्रकर होणारी परमेश्वराच्या 
पंचविधकृत्यकारित्वाचे निर्वहन करते. यासंबंधी “ श्रीमालिनीविजयोत्तरतंत्र " 
या ग्र॑थात असे म्हटकङे आहे की - 

या सा शक्तेर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी । 

इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपद्यते। ।३।५।। 

सैकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु । 

एकमेतदिति जञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌।।६।। 

ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिगद्यते । 

एवं भवत्विदं सर्वमिति कार्योन्मुखी यदा । ।७।। 

ज्ञाता तदैव तद्वस्तु कर्वत्यत्र क्रियोच्यते। 

एवमेषा द्विरूपापि पुनभेदैरनन्तताम्‌।।८।। 

अ्थांपाधिवशाद्याति चिन्तामाणिरिवेन्वरी। 

तत्र तावत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते।।९।। 

द्विधा च नवधा चैव पञ्चाशद्रा च मालिनी । 

बीजयोन्यात्मकाद्धेदादृद्विधा बीजं स्वरा मता: । ।१०।। 

कादयश्च स्मृता योनिर्नवधा वर्गभेदतः। 

पृथग्वर्णाविभेदेन शतार्धकिरणोज्चला । ।९९।। 

बीजमत्र शिवः शक्तिर्योनिरित्यभिधीयते। 

वर्गा्टकमिति ज्ञेयमघोराद्यमनुक्रमात्‌। ।९२।। 

तदेव शक्तिभेदेन माहेश्वर्यादि चाष्टकम्‌। 

शतार्धंभेदाभिन्ना च तत्संख्यानां वरानने ।।९३।। 

रुद्राणां वाचकत्वेन कल्पिता परमेष्ठिना । 

तद्वदेव च शक्तीनां तत्संख्यानामनुक्रमात्‌। ।९४ ।। 

त्याचप्रमाणे 








४३४ निःष्यंढ चौथा 


विषयेष्वव संल्ीनानधोऽधः पातयन्त्यणून । 
रूद्राणून्याः समालिङ्गय घोरतर्यंऽ परास्तु ताः।।३/३१९।। 
मिश्रकर्मफलासक्ति पूर्ववज्ञनयन्ति याः। 
मुक्तिमार्गनिरोधिन्यस्ताः स्युरघोराः परापराः।।३२।। 
पू्व॑वज्नन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः। 
पराः प्रकथधितास्तज्ञैरघोराः शिवशक्तयः। ।(३३) 
अर्थं :- हे देवी ! जगनिर्मात्याची समवायिनी अर्थात्‌ नित्य संबंधित 
अशी जी शक्तौ आहे ती निर्मात्याचे इच्छात्व होय. ।।३.५।। 
ती एक असूनही अनेकत्वाला कशी जाते ते एक. हे अशा प्रकारेच 
जाणावे. इतर प्रकारे नाही हे निश्चित आहे .।।६।। 
ह्या जगामध्ये जाणवून देणाय्या शक्तीला ज्ञानशक्तो असे म्हणतात. 
ज्यावेक्ठेस “हे स्वं असे व्हावे " म्हणून (ही शक्तौ) कायोन्मुख किवा 
कार्याल प्रवृत्त होते त्यावेकेस उत्पन्न ्ालेखी ती वस्तू (निर्माण) करते; 
त्यामुखे तिला क्रिया असे म्हणतात. अशा प्रकारे ही दोन प्रकारची 
असूनही परत ती अनंत भेदांना प्राप्त होते.1 1६, ७, ८।। 
ज्यावेव्ठी ही ईश्वरी शक्ती चितामणीप्रमाणे अर्थरूप उपाधीच्या ताब्यात 
जाते त्यावेरेस मातृभावामध्ये भेद निर्माण होतो. ।।९।। 
मालिनी दोन प्रकारची, नऊ प्रकारची आणि पत्नास प्रकारची असते. 
बीज आणि योनी या दोन भेदांनी ती द्विविध होते. यातीरु बीज म्हणजे 
स्वर होत. ।।१०।। 
“क "पासून वर्णभेदानुसार ती नऊ प्रकारची योनी होते. प्रत्येक 
वर्णानुसार ती पन्नास किरणांनी तक्पते. ।।११।। 
येथे बीज म्हणजे श्रीशिव आणि शक्ती म्हणजे योनी होय. अघोरापासून 
सुरुवात करून आठ वर्ग आहेत असे जाणावेत. ।।१२।। 
माहेशी, ब्राह्मणी, कौमारी, वैष्णवी, एद्री, याम्या, चामुंडा व योगीश 
अशा या आठ शक्तौ आहेत. 
हे वरानने ! परमेशाने पन्नास भेद रुद्रांच्या संख्येच्या अनुरोधाने केले 
आहेत. ।।१३।। 
त्याचप्रमाणे शक्तीचा त्यांच्या क्रमानुसार भेद आहे. ।।१४।। 
इत्यादि. त्याचप्रमाणे, 
रुद्राणंना आलिगन देऊन दुसव्या घोरतरी शक्तो सांगितठेल्या आहेत 





स्पंदशासत्र ४३५ 


त्या विषयांमध्ये बुडालेल्या अणुना खाटी खाली टाकतात. ।।३१।। 

पूवीं प्रमाणे ज्या मिश्रफल निर्माण करतात त्या मुक्तिमागामध्ये अडसर 
असणाव्या (शकक्तौना) परापरा अर्थात्‌ अघोरा असे म्हटठे आहे .।।३२।। 

पवीप्रमाणे प्राणिमात्रांना शिवधामरूप फल देणाच्या श्रीशिवाच्या शर्तौना 
तज्ज्ञांनी परा (श्रेष्ट) आणि अघोरा अशी नावे दिलेली आहेत. ।।३३।। 

अशाप्रकारे शब्दराशीपासून उत्पन्न होणारा नऊ वर्गानी युक्त जो 
श्रीशिवासहित श्रीव्राह्ययादि देवतावर्गं आहे तो भोग्यतेला म्हणजेच पाश्यता 
किंवा बंधत्वाला प्राप्त होऊन तोच श्रीशंकरात्मक स्वभाव आगमांमध्ये 
सांगितठेला पशु होतो. 

आता भोक्ता (उपभोग घेणारा) श्रीमहेश्चर या अवस्थेला कशा प्रकारे 
प्राप्त होतो 2 अशी शंका उत्पन्न ्आाखी असता ग्रंथकार त्या शंकेचे उत्तर 
देण्यासाठी विशेषणांच्या द्वारा त्याचे कारण “कलाविलुप्त विभव” असे 
सांगतात. कला म्हणजेच जी बाहेर फेकून देते अथवा परिमिततेने सीमित 
होते ती असून तीच परमेश्चराची मायाशक्तौ आहे. त्या कलटेने वैभव लुप्त 
्आाटेल्या अर्थात्‌ स्वतःच्या मायेने आपले एश्वर्य लपवृून स्थिर असणारा 
असा (श्रीशंकर) होय. कलेने म्हणजेच किचित्कतंत्वाने पुष्ट ्ाठेल्या 
शक्तौने आणि त्या कटेन दाखविठेल्या कला-विद्या-काल-नियति-राग या 
आवरणांनी त्याचे पूर्णकर्तृत्वादि धर्म स्थगित अथवा नष्ट होतात. हे सर्वं 
मान्य करूनही हा कसा काय शक्तिवर्गाच्या भोग्यतेला प्राप्त होतो? या 
शंकेलाही हेच उत्तर आहे. याचा अर्थं असा आहे कौ, हा श्रीशंकर 
कलांमुठे म्हणजेच अकारादि वर्गामध्ये अधिष्ठान असलेल्या श्रब्रा्छ्यादि 
शक्तोमुटे, त्यांच्या वर्णामध्ये स्वामिभावाने अधिष्ठान प्राप्त करून आणि 
श्रीमालिनीविजयोत्तरतंत्रामध्ये सांगितठेल्या अकारादि वर्णरूप देवतांमुठे 
त्याचे एश्वर्य लुप्त होऊन “मी संकुचित आहे, मी अपूर्णं आहे, काहीतरी 
करीत आहे, हे घेतो आणि हे टाकतो," अशा प्रकारच्या विविध विकल्पक 
आणि अविकल्पक (निश्चित आणि अनिधित) अशा प्रतिपर्तीच्या जंजाव्ात 
अडकून स्थुक आणि सूक्ष्म शब्दांच्या तणावाखाटी हर्ष, शोक इत्यादि 
अवस्थांकडे परत परत नखा जात असल्याप्रमाणे क्षणभरही स्व-स्वरूपात 
स्थिती प्राप्त करत नाही. त्यामुके वर सांगितठेल्या स्वरूपाच्या शक्तिव्गाकड्न 
भोगला जाणारा तो “पश्‌” म्हणून संबोधिला जातो. तो कलेने किवा 
अख्यातियुक्त अंशाने म्हणजेच ज्याचे वर्णन करता येत नाही अशा 





४३६ निःष्यंदढ चौथा 





अंशाने आपले पूर्णतेचे रेश्चर्य नष्ट ्ाल्यामुठे संकुचित ्ाल्याप्रमाणे 
भासतो. तत्त्वतः त्याचा श्रीशिवात्मक स्वभाव कोठेही गेठकेला नसतो; 
कारण या स्वभावाच्या अभावी त्याचे प्रकटनच होणार नाही किवा तो 
अस्तित्वातच येणार नाही. वर सांगितलेल्या प्रकारांनी काटांनी अवभासित 
आलेला व संकुचित शब्दज्ञानाने आपके पूर्णत्वाचे एश्वर्य विसरलेला तो 
जीव किवा पश्‌ आत्म्याचे योग्यप्रकारे ध्यान करू शकत नाही अथवा 
आत्म्याला जाणून घेऊ शकत नाही. ।।४५।। 
भै अह ओह अरैह 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

आधीच्या श्छोकात “संसारापासून योगी त्रासला जात नाही, तेथे दुसरा 
पीडाकर्ता कोण व कोणाची पीडा योग्याला प्राप्त होते ? ” अशी शंका उत्पन्न 
होते. कारण हे सर्व विश्च श्रीशिवस्वरूपच आहे. ही आशंका दूर करण्यासाठी 
आणि पाश ब पशुचे लक्षण निश्चित करण्यासाठौ “शब्दराशिसमुत्थस्य 
८२९ । | ४५।।* या कारिकेत त्याबाबत सांगितले आहे. तो म्हणजेच 
आतापर्यतच्या हजारो ग्रंांमधुन प्रतिपादिलेला ईश्वर जरौ स्वात्म्यातच 
असतो तरीही सर्वं वृत्ती पराधीन असल्याने “स्व "स्वरूप न आकक्टेला 
पशु हा तिर्यग्याय अर्थात्‌ नीच दर्जाचा समजला जातो. अनादिकारापासून 
सांसारिक क्रीडात्मक व्यवहार हा सतत स्मरणकर्तृत्वाने स्थित आहे. 
त्यामुेच ज्याने स्वस्वरूप जाणलेले नाही त्याला या त्रिकशास्रात पशू असे 
म्हणतात. अशा प्रकारे ज्याला स्वस्वरूप समजले नाही असा पुरुष 
म्हणजे पशु होय. तो शब्दसमूह उत्पन्न केल्या शक्तिवर्गाच्या भोग्यस्वरूपाला 
प्राप्त होऊन अकारापासून क्ष पर्यत वर्णसमुदायरूप शक्तीच्या भोग्यस्वरूपाला 
प्राप्त होतो. ककारादि अक्षरांनी स्वतःचे वैभव विसरेल्या पुरुषाला पश्‌ 
असे म्हणतात. याचे तात्पर्य असे आहे कौ, हा पुरुष अज्ञानाने आवृत्त 
म्हणजेच आकला गेरेला असतो. ।।४५।। 

>. 2.2. 
परामृतरसापायस्तस्य यः प्रत्ययोद्धवः। 
तेनास्वतन्त्रतामेति स च तन्मात्रगोचरः ।।४६।। 
अन्वयार्थं :- 


यः ~ जो, प्रत्ययोद्धवः - विकल्पज्ञानाचा उदय होणे, परामृत- - 





स्पंदशासत्र ४३७ 


रसापायः - परामृतरस- “शिवशक्तौ सामरस्य" या अवस्थेपासून अपाय, 
भ्रष्ट होणे (श्रीभटकल्ट ), तेनास्वतन्त्रताम्‌ एति - त्यामुठे तो स्वतःचे 
स्वातंत्र्य गमावतो, परतंत्रेस प्राप्त होतो ब तन्मात्रगोचरः - त्याला 
(विकल्प ज्ञानाचे विषय, ज्या पाच तन्मात्रा) त्यांच्याविषयी अभिलाषा 
निर्माण होते. ।।४६।। 

अर्थं :- श्रीणिवाच्या निर्विकल्प स्वरूपामध्ये विकल्पज्ञानाचा उदय 
होणे अर्थात्‌ प्रत्ययोद्धव होणे हेच त्या श्रीशिवांचे परामृतरसापासून अर्थात्‌ 
श्रीशिवशक्तौसामरस्य या अवस्थेपासून भ्रष्ट होणे आहे. यामुटे श्रीशिव 
स्वतःचे स्वातंत्र्य गमाबतात ब परतंत्र बनतात. श्रीशिवांना 
विकल्पज्ञानाच्याविषयी अर्थात्‌ पाच तन्मात्रांविषयी अर्थात्‌ संपूर्ण जगता- 
विषयी अभिलाषा निर्माण होते. ।।४६।। 


2.3... 


श्रीउत्यलाचाय प्रदीपिका :- 

सर्वात श्रेष्ठ अशा अविनाशी चिन्मय पदाला श्रीशिवास्य म्हणजे 
श्रीशिवस्वरूप म्हणतात. त्याच्या रस म्हणजे मी ते आहे अशा अनुभवापासून 
तो मी ते नाही अशी भावना ब मी केवव यत्किचित्‌ जीव आहे असे 
मानणे हे पशुस्थितीला जाणे होय. त्यामुढे श्रोत्रादि विषय जे सुखदुःख 
दाखवितील ते खरे मानल्यामुठे पुरुष-जीव-परतंत्र बनतो. मग अमुक 
विषय प्राप्त राले नाहीत तर आपले जमणे अशक्य आहे, अशी भावना 
होऊन जीव त्या विषयांच्या मागे लागतो ब त्यांचा अभिलाषी बनतो. 
“ अहं " हा शब्द खरोखर देहाचा वाचक नसून श्रीपरशिवांच्या ज्ञानस्वरूपाचा 
वाचक आहे. अशा ज्ञानाला परमामृत म्हणतात. या ज्ञानाची सतत जागृती 
ठेवणे याला त्याचा रस चाखणे म्हणतात. त्या जागृतीचा आपण नाश 
केला तर आपण परतंत्र बनतो व पंचविषयांच्या तडाख्यात सापडतो. 
श्रीरिव व शक्तौ अभित्नरच आहेत. निरुपाधिक ज्योतिरूप स्वरूपात्म्याला 
श्रीशिव असे नाव आहे व त्याच्या शक्तीला उन्मेष अगर स्पंद म्हणतात, 
स्वस्वरूपाच्या सदोदित असण्याला सामान्य स्पंद अगर धर्म म्हणतात. मी 
परशिव आहे असे जे ज्ञान तेच शक्तीचे स्वरूप होय. निरुपाधिक ज्योतिस्वरूप 
श्रीशिवततत्वच मी आहे अशा ज्ञानाला शक्तितत्तव म्हणतात. श्रीसदाशिव, 
ईश्वर व शुद्ध विद्या या तीनही अवस्थांना “परमामृत” शब्दच लागू 





४३८ निःष्यंद चौथा 


पडतो. परमेश्वर स्वतः एकच रूप मानतो. त्याला श्रीसदाशिव तत्त्व 
म्हणतात. अत्यद्भुत एश्वर्य माञ्च आहे असे मानणाव्याला ईश्वर म्हणतात. 
विशुद्ध चैतन्यरूप असे जेव्हा तो मानतो तेव्हा त्याला शुद्ध विद्या म्हणतात. 
विश्वात्मा व विश्च असे जेव्हा तो मानतो तेव्ा त्याला माया म्हणतात. या 
मायेचेच पुढे ज्ञान व क्रिया असे दोन भेद पडतात. ज्ञानरूप जेव्हा प्रकट 
द्मालेले नसते तेव्हा ते साम्यावस्थेत असतं. त्या अवस्थेमध्ये परमेश्वर 
भावरूपी ज्ञानक्रियारूप असून सुद्धा अंतर्मुख निमेषरूप असल्याने त्याला 
श्रसदाशिव अवस्था म्हणतात. ज्यावेठकेस त्या शक्तौमध्ये क्रियेचे प्राधान्य 
उत्पन्न होते त्यावेकेस तिला उन्मेषावस्था म्हणतात. परंतु पर अहंभावाच्या 
वेकेस ती शक्ती विश्राम पावत असल्याने त्याला ईश्वरदशा असे नाव 
आहे. ज्यावेव्टी शक्ती ही ज्ञानाचा उद्रेक होऊन बहिर्मुख होते त्यावेव्ठी 
बाह्य ब अंतर हे दोघे सारखेच आहेत असे जाणून ती स्वरूपाच्या 
ठिकाणी विश्रांती पावते. या तीनही अवस्थांमध्ये भेदाचे भान जरो होत 
असले ब मायाशक्ती प्रकट रूपाला येत असली तरी सुद्धा सर्वश्रेष्ठ अशा 
ज्ञानकलेच्या सत्तेने परिपूर्णं असलेल्या अहंकाराच्या म्हणजे श्रीपरशिवतत््वाच्या 
ठिकाणी पुन्हा विश्रांती पावते म्हणून श्रीसदाशिव, ईश्वर व शुद्ध विद्या ही 
तीन तत्त्वे परमानंद श्रीशिवस्वरूपाला ्ाकण्याला समर्थ होत नाहीत. 
श्रीसदाशिवतत्त्वामध्ये निमेष जागृत असतो. श्रीशिवतत्त्वामध्ये उन्मेष जागृत 
असतो. “ अहं " व “इदं " निराके असे नाना प्रकारचे भेद माया निर्माण 
करते. ही त्याच्या पुढची अवस्था आहे. हौ माया स्वतःच्या सत्यस्वरूपाला 
विसरणारी व श्रीपरशिवांना क्षेत्रज्ञ करून टाकून मी विश्वरूप आहे अशी 
भावना पूर्ण करणारी असते. मायातत्त्वामध्ये स्वस्वरूपाचा पर्णं विसर 
पडतो. या मायाशक्तीच्या उदयाला प्रत्ययोद्धव असे नाव आहे. “ अहं " हे 
श्रीपरशिवांच्या स्वस्वरूपाचे द्योतक असून तेच सत्यज्ञान आहे. 
श्रीशिवस्वरूपाच्या ठिकाणी विश्चस्वरूपाच्या भासाने “इदं "तेच्या द्रारा भेद 
निर्माण करणे हिला मायाशक्ती म्हणतात. खरोखर पाहिले तर श्रीपरशिवांखेरीज 
एकी वस्तू नाही. “इदं " असे ज्ञान होण्यास खरे म्हणजे श्रीपरशिवांचे 
ज्ञान हेच कारण आहे. भेदरूपाने दिसत असला तरी तो श्रौपरशिवांचे 
स्वरूप आहे म्हणून श्रीपरशिवांची जागृती ठेवली पाहिजे. मायेला दैवी 
माया म्हणतात. विश्च ही परमात्म्याची लीला आहे. ही क्रोडा करण्यात 
श्रीपरमशिव तत्पर असतात. मायेला गुणमयी म्हणतात; कारण सत्त्व, रज 





स्पंद शास्त्र ४३९ 


व तमोगुणांपासून ती भेद उत्पन्न करते. निरनिराव्स्या इद्ियांपासून निरनिराव्छ 
सुखदुःखे ही माया दाखविते म्हणून तिला दुरात्मयी माया म्हणतात. या 
मायेचे उषटंघन करणे हे मोठ्या कष्टाच काम आहे. प्रबुद्धाने जरी मोठा 
उत्साह धारण करून तिचे उष्छंघन करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याची 
संसारी अवस्था तत्का नष्ट न होता ती दुर्लघ्यच ठरते. परंतु द्रैताचा 
समूठ नाश करून सदासर्वदा ज्ञानस्थितीत राहाणारा असा सुप्रबुद्ध जीव 
ञ्माला तर सर्वं ठिकाणी अभेदत्वाने श्रीपरमशिव आहे याचा त्याला 
अनुभव येतो व तो संसारसमुद्र तरून जातो. सूर्य असला म्हणजे जशी 
रात्र येऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे ज्ञानस्थिती व ज्ञानस्य सतत जागृत 
ठेवला तर साधकाला मायेची बाधा होत नाही. हा भेदरूपी पर्वत दुसन्या 
कोणत्याही समाधिरूप वच्राने नष्ट होत नाही. पण श्रीपरशिवांच्या 
भक्तीचे म्हणजे जागृत शक्तीचे बल धारण करणारे साधकच फक्त 
हैताचा विवेकाने नाश करू शकतात. द्रैताची भावना माया उत्पन्न 
करते. त्यामुक्े जीव क्षेत्रज्ञ बनतो. त्या जीवाला पश्‌ म्हणतात. मायेमुठे 
तो परतंत्र होतो. माया इद्वियादि पृथ्वीच्या ज्ञानाला सत्य मानते. त्यामुढे 
स्वस्वरूपापासून जीव भ्रष्ट होतो व काल, नियतौ, कला, विद्या व राग ह्या 
आत्मस्वरूपाहून भिन्न असलेल्या गोष्टी क्ेत्रजञाच्या पाठोमागे लागतात. 
त्यामुकरे तो परतंत्र पशू होतो. स्वतः श्रीपरशिव हे नित्य असून ज्यावेल्ी 
ते क्षत्रज्ञरूपाला म्हणजे जीवदशेला येतात त्यावेव्ठी ते स्वतः भूत, भविष्य 
व वर्तमान काक्छाचे ज्ञान पाठीमागे लावून घेतात. त्यांना काठरूपी दोष 
प्राप्त होतो. स्वतःची स्वतंत्र अवस्था व पदार्थमात्र मी व्यापून आहे हे तत्त्व 
जीव विसरून जाऊन तो नियतीच्या तडाख्यात सापडतो. त्यामुके आपण 
इतकेच कार्य अमुकच कारण असल्यास करू शक्‌ अशी त्याची भावना 
होते. त्याचप्रमाणे सर्वकर्तृत्व व सर्वज्ञत्व हे श्रौपरशिवांचे सहज गुण नष्ट 
होऊन किचित्‌ कर्तृत्व-स्वरूप अशा दोषांनी तो युक्त होतो . नित्यतृप्तत्व 
हा गुण व निरभिलाष ही वृत्ती नाहीशी होऊन मला अमुक हवे ब अमुक 
नको अशा प्रकारच्या रात्रूपी वासनेच्या योगाने जीव बद्ध होतो. ही 
पराधीनता येऊन जीव पशुसत्तेने मायेच्या तडाख्यात सापडला को, काल, 
नियती, कला, विद्या व राग ही पाच प्रकारची संतती त्याच्यामागे लागते. 
ही संतती जीवाच्या श्रीपरशिवस्वरूपाला ्ाकून टाकून त्याला पशु बनविते. 
याचप्रमाणे मायेच्या तडाख्यात सापडल्यामुठे प्रत्येक प्राण्यामध्ये प्रत्येक 





४४० निःष्यंढ चौथा 
प्रकारची बुद्धौ उत्पन्न होते व ती प्रत्येकाला श्रीपरशिवांपासून भ्रष्ट करते. 
यालाच प्रत्ययोद्धव म्हणजे विषयांचे ज्ञान असे म्हणतात. त्यामुठे सर्वमय 
श्रीशिव मी आहे हे भान नष्ट होऊन शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध यांना 
ग्रहण करणारी इद्रिये हीच मी आहे अशी भावना होते. ग्राह्य, ग्रहण व 
ग्राहक यापासून त्रिपुटी निर्माण ज्ञाली. या त्रिपुटीला मायेनेच निर्माण केले. 
गृहीता म्हणजे द्वैत मानणारा होय. हा पशुग्राह्म आकाशादि पंचमहाभूतांच्या 
आधाराने असणार्या शब्दादि विषयांचे ग्रहण करतो. यालाच तन्मात्रा 
म्हणजे विषय म्हणतात. त्या सुक्ष्म आहेत. अशा रीतीने पंचमहाभूते व 
पंचविषय या दहाही गोष्टी मायेच्या परिवाराचा परिवार आहेत. त्यांचा 
अनुभव घेणारा असा हा परवश पश्‌ आहे. परवश ्ाल्यामुटे तो विषय 
बनतो व इष्ट वस्तुचे ग्रहण आणि अनिष्ट वस्तुंचा त्याग करण्याची इच्छा 
करती. त्याकरिता त्याला साधनाची जरूर लागते. त्यातील मुख्य साधन 
म्हणजे विषयांना व आत्मतत्त्वाला ग्रहण करणारी बुद्धी होय. दुसरे साधन 
म्हणजे अनात्म देहाला आत्मा मानून देहाला विपरीत स्थान प्राप्त करून 
देणारा अहंकार होय. जेव्हा हा अहंकार उद्योग करण्यास प्रवृत्त होतो 
त्यावेव्टी तो परमात्म्याच्या ठिकाणी विषयाची कल्पना करतो. त्याला 
साहाय्यभूत असे तिसरे साधन म्हणजे सदा संशयात राहणारे मन होय, 
अंतःकरण हे आत्मस्वरूपाची भावना करून देणारे श्रीपरमशिवस्वरूप 
असताना रजोगुणाच्या योगाने मन बनते. हे अंतःकरणच सत््वगुणाने 
बुद्धिरूप व तमोगुणाने अहंकारयुक्त बनते. असे हे त्रिविध बनलेले 
अंतःकरण हे आत्म्याच्या साधनाकरिता पाच ज्ञानेद्रिये ब पाच कर्मँद्रिये 
आपल्या ताब्यात घेते. पंच ज्ञानेद्रिये व पंच कर्मद्रिये यांना बाह्य विषय 
म्हणण्यात येते. मन, बुद्धी व अहंकार यांना अंतरिद्रिये म्हणतात. याप्रमाणे 
आकाशादि पंचस्थूल महाभूते, शब्दस्पर्शादि पंचसूृक्ष्म भृते, पंच ज्ञानेद्रिय 
पंचकमंद्रिये, मन, बुद्धी व अहंकार ही तेवीस तत्त्वे करण-वर्ग व कार्य- 
वग यांमध्ये मोडली जातात. या तेवीस तत्त्वांना विषयाकडे प्रवृत्त करणारे 
दुःख हे प्रधान तत्त्व आहे. प्रत्येक प्राण्याच्या स्वतःच्या वासनेप्रमाणे इष्ट 
गुणांचौ प्राप्ती ज्ञाली तर तो स्वतःला सुखौ मानत असतो. त्या सुखाला 
अनित्यानंद म्हणतात. वासनांनी प्रेरणा केलेला जीव इष्ट विषयप्राप्तीकरिता 
प्रयत्न करीत असतो. जौवाला इष्ट विषय मिकाला नाही की, अशांती 
उत्पन्न होते. यालाच दुःख म्हणतात. यामुढे जीव अनिष्ट विषयांचा त्याग 








स्पंदशासत्र ४४१ 


करावयाचा प्रयत्न करतो. अशा रीतीने सुखाकरिता व दुःखनिवृत्तीकरिता 
रात्रंदिवस प्रयत्न करणारा जीव मायेच्या मोहात सापडलेला असतो. तेव्हा 
या सर्वाला प्राणिमात्रांच्या नाना प्रकारच्या वासनानुसार कार्यकारणरूपाने 
प्रवृत्ती करविणारे असे राग म्हणून प्रधान तत्त्वच मूठ कारण आहे. राग 
म्हणजे शब्दस्पर्शादि मायेच्या पाच मुलांपैको कोणतीही इच्छा करणारा 
एक मुलगा आहे. रागाचे स्थूलरूप अभिलाषा आहे. अशी ही एकंदर 
चोवीस तत्त्वे आहेत. त्यांना पंचतन्मात्रगोचर असे म्हटले आहे. श्रीशिव, 
शक्ती, ईश्चर, सदाशिव व शुद्ध विद्या ही पहिली पाच तत्त्वे होत. माया, 
कला, विद्या, राग, काल व नियती ही दुसरी सहा तत्त्वे मिब्टून अकरा 
तत्त्वे होतात. वासना पशृला खाली ओदून टाकणारी प्रकृती व खालची 
चोवीस तत्त्वे आहेत. अशा या छनत्तीस तत्त्वांची रूपे धारण करणारी ही 
सर्वं श्रीपरमशिवाची परमेश्वरी शक्तौ आहे. त्याचप्रमाणे स्वतःच्या चैतन्य 
स्वरूपाचा विसर पडणे हे जीवदशेला येण्याचे मूर कारण आहे. श्रीशिवांनी 
जीवदशा प्राप्त करून घेतली की तो शरक्ताच्या ताव्यात जातो व पशुचे जसे 
हाल होतात तसे भिन्नभित्न शक्ती त्याचे हाल करतात. जीवाला आपल्या 
स्वरूपाचे स्मरण होऊ नये म्हणून या शक्तचा सतत उद्योग चाललेला 
असतो. याचे कारण पुढील श्छोकात सांगितले आहे . ।।४६।। 

श्रीरामकटठाचायं विवृती :- 

हे पारतंतर्य त्याला अर्थात्‌ श्रीशिवाला कसे येते याबदल सांगतात- 

स्पष्टीकरण :~ प्रत्ययोद्धव म्हणजे अनुभवरूप ज्ञानाची उत्पत्ती 
होय. पुरुषाच्या संकुचित अवस्थेमुठे या ज्ञानाचा मूलसरोत त्याच्या दृष्टीने 
स्वस्वभाव न राहता शब्दादि विषय (तन्मात्रे) राहतात. त्यामुटे प्रत्ययाच्या 
बाबतीत त्याला बाह्य विश्वावर अवलंबन राहावे लागते. त्यामुटे जाग्रदावस्थेत 
तो इद्रियपरतंत्र व स्वप्रदशेत अंतःकरणपरतंत्र होतो. सुषुप्तीत तो या 
दोहोतून मोकव्टा असला तरी अज्ञानांधःकारात पडलेला असतो म्हणून 
कोणत्याही अवस्थेत तो पशुच म्हणजे परतंत्रच होय. काही योग्यांची 
स्थिती सुद्धा अशौच असते. जाग्रदादि अवस्थांना अनुसरून त्या योग्यांना 
सकल, विज्ञानकाल आणि प्रलयकेवली अशी संज्ञा आहे. हे योगीसुद्धा 
कार्म, मायीय व आणवमलांनी आवृत्त आलेले असतात म्हणून तेही 
परतंत्रच असल्याने पशुच होत. कोणत्याही अवस्थेमध्ये यांची परामृतरसापासुन 
प्रच्युती ्आालेलीच असते.“ 








४४२ निःष्यंढ चौथा 





टीप ९ :- याची थोडक्यात कल्पना येण्यासाठी जिज्ञासुंनी ^ त्रिपुरा- 
रहस्य" हा ग्रंथ पाहावा. या ग्र॑थाचा मराठी अनुवाद “दत्तभार्गव- 
संवाद" या नावाने प्रसिद्ध आहे, 

अविनाशी, अद्रय आणि चिन्मय स्वस्वभावाचे जे श्रीशिवसंज्ञक स्वरूप, 
त्याला येथे “परामृत ” म्हटले असून त्या स्वरूपाचा प्रत्यवमर्शात्मक 
आस्वाद म्हणजे रस होय. “परामृतरस " म्हणजे स्वस्वरूपाच्या अद्रयानंदाचा 
अनुभव होय. या अनुभवापासून पशुची प्रच्युती ्ञालेली असते. या 
प्रच्युतीच्या स्वरूपाचे नीट आकलन माले पाहिजे. 

अप्रत्यय (मीपणाची जाणीव) व इदं प्रत्यय (हेपणाची जाणीव) हे 
दोन्ही प्रत्यय आपल्या नित्यपरिचयाचे आहेत. अप्रत्यय आपल्याशी 
अभिन्नत्वाने येत असतो. तो केवच्छ प्रकाशरूप असून त्यात केवक्छ 
मीपणाचे स्फुरण असते. हाच श्रीशिवस्वभाव होय. सहजानंदमयता हा 
त्याचा शाश्वत धर्म असल्याने त्याला येथे परामृत असे म्हटले आहे. 
इदंप्रत्यय असा नसतो. "इदम्‌" असे म्हणताच आपल्याहून वेगठे काहीतरी 
अशी आपली भावना होते. इदं प्रत्यय भेदमूलक आहे. अह प्रत्ययाला 
भेदाचा संस्पर्शही होत नाही. 

पण आपण जेव्हा या अहंप्रत्ययाचा परामर्श करावयास जातो तेव्छा हा 
अहप्रत्ययच परामर्शाचा विषय बनतो ब त्याला इदंता येते. आपला जो 
अहंरूप प्रत्यय होता तो आता इदंरूप विषय आला. हा भेद केवक्छ 
कल्पनेने आपण केलेला आहे ही गोष्ट येथे जरूर लक्षात ठेवली पाहिजे. 
वस्तुतः “अहं " ब “इदं " यांचा येथे अभेद आहे. परामर्शाच्या अवस्थेत 
परामर्श करणारा “ अहं " आहे; ज्याचा परामर्श करावयाचा तोही “ अहं " 
आहे व परामर्शव्यापारसुद्धा “ अहंचेच " स्फुरण आहे. “अहं " आणि 
““इदं '' यांची अशी तादात्म्यप्रतीती येण हाच रसास्वाद होय. यालाच 
“ श्रीशिवशक्तीचे सामरस्य'” असे म्हटले आहे. श्रीशिव प्रकाशरूप 
आहेत व शक्ती विमर्शरूप आहे म्हणून संपूर्ण विश्व हे प्रकाशविमशंमय 
आहे. ` 

टीप २ :- “स्वाकार इव अभित्रोऽपि गोचरीकृतः । । '' म्हणजं 
साकाराप्रमाणे अभिन्न असूनही इद्रियांचा विषय आलेला आहे. असे रसाबदल 
काव्यप्रकाशात म्हटले आहे. तेथेही अहंतेचे व इदंतेचे ग्रहणच अभिप्रेत 
आहे. 





स्यंद शास्त्र ४४३ 


श्रीशिव-शक्तौ यांच्यात वस्तुत्तः अभेद आहे. पण त्यांचे स्वरूप 
समजावून सांगताना त्यांच्याच केवठ सोयीच्या दृष्टीने भेद कल्पिला आहे 
व प्रतिपादनाच्या वेव्ो केव्हा एकावर तर केव्टा दुसच्यावर भर दिला 
आहे. उदाहरणार्थ, त्याच एकमेव वस्तूचे निरुपाधिक प्रकाशप्राधान्याने 
प्रतिपादन करावयाचे असले तर तिला श्रीशिव म्हणावयाचे व विमर्शप्राधान्याने 
प्रतिपादन करावयाचे म्हणजे तिला शक्ती म्टणावयाचे. विमर्शात्मक शक्तीलाच 
उच्छूनता, प्रत्यवमर्शं, सामान्य स्पंद, उन्मेष इत्यादि संज्ञाही देण्यात 
येतात. या चिन्मयशक्तोचा विलास देच खरोखरी बाह्य विश्च आहे. 

श्रीशिव हा प्रकाशदृष्टीने केवट चिन्मय आहे व विमर्शटष्टीने विश्च 
आहे. चिन्मयता हे त्याचे आंतररूप आहे ब विश्वात्मकता हे त्याचे 
बाह्यरूप आहे. श्रीशिवाच्या या विश्वात्मक स्वरूपाकड पाहिले म्हणजे तेथे 
ज्ञेयता आणि कार्यता हे दोन धर्म दिसतात. पण विश्वाची ज्ञेयता आणि 
कार्यता हा श्रीशिवांच्या ज्ञानशक्तीचा व क्रियाशक्तीचाच विकास आहे. 
श्रीशिवांची ही ज्ञानक्रियारूपशक्तौ निमिषित म्हणजे अंतर्मुख असते तेव्हा 
ती केवकछ प्रकाशमयच असते व ती उन्मिषित होते तेव्हा ती बहिर्मुख 
होऊन विश्चरूपाने अवभासित होते. शक्तौ अंतर्मुखतेने निमिषित असता 
तिला “श्रीसदाशिव'' अशी संज्ञा आहे व ती बहिर्मुखतेने उन्मिषित 
होऊन क्रियाप्राधान्याने प्रकट होते तेव्हा त्या शक्तीला ““ईश्वर' अशी 
संज्ञा आहे. पण ही शक्ती उमिषित असो कौ निमिषित असो दोन्दीही 
अवस्थात शक्तीचा आश्रय मात्र एक श्रीशिव हेच असतात. निमिषित 
अवस्थेत अहप्राधान्य असते तर उन्मिषित अवस्थेत इदंप्राधान्य असते. 
पण अहंप्राधान्य असो को इदं प्राधान्य असो त्या दोहोंचाही आश्रय एकच 
स्वस्वभाव हाच असतो. अहप्रत्यय आणि इदप्रत्ययाचे हे सामानाधिकरण्य 
जाणवणे हीच “विद्या” किंवा शुद्ध विद्या होय.“ या भूमिकेवर आरूढ 
आलेल्या साधकास “विद्येश्वर " अशी संज्ञा आहे. 

टीप ९:- या दृष्टीने ““प्रत्यभिज्ञाहदय'' या ग्र॑थात असे म्हररे आहे 
की - 


ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमिषोऽन्तः सदाशिवः 
सामानाधिकरण्यं हि सद्िद्याहमिदं धियोः।। 
अर्थं :- श्रीसदाशिव, ईश्वर व विद्या या तीनही अवस्था “अहम्‌ -इदं " 








ठ निःष्यंद चौथा 
या द्विविध स्फुरणावरच आधारलेल्या असल्याने त्यांच्यात कल्पित भेदप्रतीती 
आहेच, या भेदप्रतीतीला कारणीभूत आलेले विकल्पन हीच मायाशक्तो 
होय. या मायाशक्तीमुकेच म्हणजे विकल्पनामुकेच अहप्रत्ययाला इदंता 
आली, येथे अशा प्रकारे मायाशक्तीचा प्रवेश असला तरी अहम्‌ व इदंचे 
सामानाधिकरण्य सारखे जाणवत असल्यामुके व हौ विकल्पनरूप मायाशक्ती 
सुद्धा व्यापक अहंतेतच विश्रांत आलेली असल्यामुके तिची प्राधान्याने 
वेग प्रतीती येत नाही व त्यामुे अहंप्रत्ययाची परमानंदताही तिरोहित 
होत नाही. त्यामुढे श्रीसदाशिव -ईश्वर -विद्या या दशेतही परमामृतरसाचा 
आस्वाद लाभतो. 

या मायाशक्तीलाच कारिकेत ““प्रत्ययोद्धब " असे म्हटले आहे. जरी 
विद्येश्वराच्या भूमिकेपर्यत मायेने कल्पित भेद केलेला असला तरी अहंता, 
इदंता ब माया या तिघीचाही स्वभाव हा एकच आश्रय असल्याची जाणीव 
कायम असल्यामुे विद्ेश्वरापर्यतचा हा भेद व हा सवं प्रत्यय परामृतरसापासून 
प्रच्युत आलेला नसतो. त्यामुकरे विद्येश्वराच्या भूमिकेवरून आलेली विश्चनिर्मिती 
ही एक क्रीडा असते ब ती आनंदमयच असते. 

पण ज्यावेद्धी अहंप्रत्यय व इदप्रत्यय यांची अधिकरणे भिन्न आहेत 
असे आपणास खरोखरीच वाटावयास लागते तेव्हा अहं व इदं असा 
परस्परनिरपेक्ष पृथक्‌ भाव जागृत होतो. या पृथक्‌तेबरोबर अहं व इदं या 
प्रतीर्तीना मर्यादा पडते व अहं-प्रतीतीचा संकोच होतो. या संकोचा-बरोबर 
त्याचे ज्ञातृत्व व कर्तृत्व यांचाही संकोच होतो. अहंप्रतीतीच्या व्यापकतेवर 
पडणारे हे भेदमृलमायेचे आवरण याला शैवागमात ““ कचुक अशी 
संज्ञा आहे. शैवागमात काल, नियती, राग, अविद्या आणि कला असे पाच 
कंचुक मानले आहेत. आत्म्याच्या या संकोचाबरोबर त्याचे स्वातत्य 
लयास जाते ब तो “पशू” बनतो. 

रीप २ :- कला ही मायेची निर्मिती आहे म्हणून तिला मायेचा पहिला 
कंचुक म्हणतात. कलाकलना = विकल्पन. विकल्पन हेच मायेचे पहिले 
आवरण होय, विद्ेश्चराचा प्रत्यय या विकल्पनांतून अभिव्यक्त होत असतो. 
त्यामुे प्रबुद्धाच्या दृष्टीने कला हौ चिन्मयशक्तोचा मूर्तं अविष्कार आहे. 
त्यामुकेच तिला “ अनुभवाहित संस्कार ` असे म्हणतात. पशृला मात्र कला 
ही नियत निर्मिती वाटत असते म्हणून त्याचा कलाप्रत्यय काल, नियतो, 
राग यांनी शबल होतो. त्यामुकेच प्रबुद्धाकरिता कला ^ स्वमागस्थ " असते 


स्पंदशासत्र ४४५ 


तर पशुकरिता “बंधक " ठरते असे १८ वी कारिका म्हणते.।।४६।। 

श्रीभटदूकलट वृत्ती :- 

श्रीभटुकल्वटवृत्ती कारिका क्रमांक ४६ ची वृत्ती कारिका क्रमांक ४८ 
च्या बरोबर दिली आहे. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिणंय टीका :- 

आता या कारिकेत ग्रंथकार संकुचित इ्ाटेल्या संवित्‌शक्तोकडून 
श्रीपरमशिव कसा काय त्रासला जातो ? तो पाश्य म्हणजेच पाशांनी कसा 
काय बांधला जातो ? हे सांगत आहेत. 

स्पष्टीकरण :- त्या पशुच्या लौकिक आणि शास्रीय विकल्पांचा 
आणि त्याच्यामध्ये अधिष्ठित असणाव्या भिन्न भिन्न अर्थाच्या (पदार्थाच्या) 
ज्ञानाच्या विकल्पांचाही उद्धव म्हणजेच क्षय उत्पन्न होतो. त्यामुढे श्रेष्ट 
असा अमृतरस म्हणजेच चिद्धन-आनंदाची निमिती दूर जाते अथवा नष्ट 
होते. उत्पन्न केल्या भिन्न भिन्न पदार्थाच्या अनुभवांमध्ये चिद्धूमी स्थित 
असूनही तिचे ज्ञान होणे शक्य नसल्याने ती तेथे नाही असेच वाटते. 
त्यामुठे असे सांगितले. या अनुभवामधून उत्पन्न होत असल्यामुढे हा 
जीव अस्वतंत्र होतो अथवा परतंत्रतेला प्राप्त होतो. यासंबंधी ^ श्रीशिवसूत्र " 
या ग्र॑थामध्ये असे म्हटले आहे कौ “ज्ञानं बन्धः '' अर्थात्‌ “ ज्ञान बंधाला 
कारणीभूत आहे. "८१।२) श्रीव्यासमुनीनीही असे म्हटले आहे कौ, “बालक 
लहानपणी माता-पित्यांवर अवलंबून असते." श्रीमदालसेनेही यासंबंधी 
असे म्हटके आहे को - 

तातेति किञ्चित्तनयेति किञ्चित्‌ अम्बेति किञ्चिदयितेति किञ्चित्‌। 
ममेति किञ्चित्न ममेति किञ्चित्‌ भौतं सङ्खं बहुधा मा लपेथाः। । 


।) मा.पु. २५।९१५।। 

अर्थं :- आई, बडी, पुत्र, प्रिया, माञ्च व माञ्च नसणारे या सर्वं 
भौतिक गोटीमध्ये (त्‌) बहुधा संबंध ठेवू नकोस. 

प्रत्यय अथवा ज्ञानामधून उत्पन्न होणाय्या तन्मात्रा ह्या तीव्र, मंद या 
प्रकारांनी सामान्यपणे प्रवृत्त होत जोपर्यत गोचर होत आहेत अर्थात्‌ 
जोपर्यत शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध या तन्मात्रा सामान्यतः तीव्र व मंद 
रूपाने इद्रियांना जाणवत आहेत तोपर्यत तशा प्रकारचा अखलेला जीव हा 
ज्ञेय विषयांना भिन्नतेने जाणणारा असतो. याचा अर्थं असा आहे को, 
जोपर्यत हे विविध प्रकाराने विषयांचे ज्ञान होत असते तोपर्यत जीव हा 








क. ` निःष्यंढ चौथा 
बद्ध असतो. ज्यावेकेस वर सांगितठेल्या उपदेशानुसार जीव हे स्वं विश्च 
आत्ममयच आहे असे दृढपणे ज्ञान मिकवितो त्याबेकेस तो या 
जन्ममरणचक्रातुन सुटून्‌ जीवन्मुक्त बनतो. यासंबंधी “ इति वा यस्य 
संवित्तिः ।।३०।।" अर्थात्‌ “असे ज्याचे ज्ञान असते” असे म्हटकेच 
आहे त्याचप्रमाणे पूर्वीही असे म्हटले आहे कौ, “ तस्माच्छद्ार्थचिन्तासु 
न सावस्था न यः शिवः।।२९।। अर्थात्‌ “शब्द व अर्थं यांच्या 
विचारात अशी एकही अवस्था नाही जौ श्रीशिव नाही." त्या कारिकांमध्ये 
आणि या कारिकेत सांगितलेल्या विचारांमध्ये काहीही वैषम्य अथवा 
विरोध नाही. ।।४६।। 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

आता पशुभावाल प्राप्त आलेला जीवात्मा परिच्छिन्नज्ञानशक्तीने अर्थात्‌ 
संकुचित ज्ञानशक्तीने बद्ध होतो त्याचप्रमाणे पाशभोग्याचा जन्म होतो, हे 
विभागशः “परामृतरसापायस्तस्य ..... | | ४६।। या कारिकेत वर्णन 
केले आहे. स्वरूप अवगत न आल्याने पशुरूपतेला प्राप्त ्ाठेल्या 
पुरुषविशेषाच्या बाबतीत लौकिक व शाल्रीय अशा विभित्नपदार्थज्ञानात्मक 
अर्थात्‌ विविध पदार्थाच्या ज्ञानाने युक्त विकल्पांचाही उद्धव होतो. 

या विकल्पांचा उद्धव म्हणजेच परामृतरसरूप चिद्धनाचे आणि स्वं 
उपाधीनी रहित सर्वव्यापक-शिवात्मायुक्त आनंदाच्या प्रसारणाचे नष्ट होणे 
होय, भिन्न अर्थामध्ये उत्पन्न होणाच्या प्रत्ययां मध्ये (अनुभवां मध्ये) स्थिर 
राहनही चिद्रूपता परामृष्ट असते अर्थात्‌ त्या प्रत्य्याचा तिला स्पर्श होत 
नाही. त्यामुढेच ती अस्थिर असल्याप्रमाणे भासते. वर सांगितठेल्या 
परत्ययाच्या उत्पन्न होण्याने हा जीव स्वाधीन न होता पराधीन बनतो. अशा 
स्थितीत अज्ञानाने युक्त होऊन परस्परांना पीड्य-पीडकभावाने स्थित 
असणारे जीव हे पशुच होतात. तन्मात्रगोचर म्हणजे भिन्न जाणीवेचे विषय 
होत. जोपर्यत जीवाला भिन्न भिन्न जाणीवा होत राहतात तोपर्यत तो 
पाशबद्धच असतो. ज्यावेकेस पूर्वजन्मी केठेल्या पुण्यकर्माच्या परिपाकामुठे 
श्रीसद्रसू्चा उपदेश अर्थात्‌ शक्तिपातयोगदीक्षा घेऊन स्वं जग श्रीशिवस्वरूपच 
आहे असे अपरोक्च ज्ञान हदयात उत्पन्न होईल त्यावेकठेस तो मुमुक्षुजन 
जीवन्मुक्त होई. । ।४६।। 


गै ओह ओह तै तरै 


स्यंद शास्त्र ४४७ 





स्वरूपावरणे चास्य शक्तयः सततोत्थिताः । 
यतः शब्दानुवेधेन न विना प्रत्ययोद्धवः । ।४७।। 
अन्वयार्थं :- 
अस्य - या पुरुषाच्या, आत्म्याच्या, स्वरूपावरणे :-~ स्वरूप 
्आकण्याच्या बाबतीत, शक्तयः - पूवीं उषेलेल्या “शब्दराशी " पासून 
निर्माण ज्ञालेल्या ब्राह्मी इत्यादि शक्ती, सततोत्थिताः - नेहेमी उद्युक्त 
असतात, यततः - कारण, शब्दानुवेधेन विना - स्थूल किवा सुक्ष्म 
शब्दांनी अनुस्यूत असल्याशिवाय, प्रत्ययोद्धवः - विकल्प ज्ञानाचा प्रत्यय 
अथवा निमिती, न ~ होऊ शकत नाही. ।(४७।। 
अर्थं :- हौ गोष्ट निश्चित आहे की, पुवं वर्णिलेल्या शक्तौ या 
पुरुषाच्या किंवा आत्म्याच्या स्वरूपाला ाकून टाकण्यासादी नेहमी उद्युक्त 
किवा प्रयत्नशील असतात; कारण स्थूल व सुक्ष्म शब्दांनी अनुस्यूत 
आल्याशिवाय प्रत्ययोद्धव अर्थात्‌ विकल्पज्ञानाची निर्मिती होऊ शकत 
नाही. । ।४७।। 


तह तैद मर अ तै 


श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 

भित्र भिन्न शक्ती मी स्वतः श्रीपरमशिवरूप आहे या जागृतीला आवरण 
टाकण्याकरिता व शब्दसृष्टी ही खरी आहे असे भासविण्याकरिता जीवाला 
पशू बनवितात. त्याची पशुकाया कायम ठेवण्यासादी ह्या सर्व शर्कताचा 
कायम प्रयत्न असतो. या प्रयत्नामुटे एकदा जीवाला स्वस्वरूपाचा विसर 
पडला कौ, तो परतंत्र बनतो व त्याचे स्वातंत्र्य नाहीसे होते. त्यामुठे 
परमात्म्याच्या एवजी पदार्थ आहे, प्रपंच आहे व तो सत्य आहे हे भासविण्याचा 
या शक्तीचा सतत प्रयत्न चालू असतो. इद्रियांच्या वृत्ती जीवाला विषय 
दाखवितात. परमात्मा दाखवीत नाहीत. विषय खरा मानणे म्हणजेच सत्य 
परमेश्वराच्या स्वरूपाचा अवभास करणे आहे. विमशणिवजी म्हणजे मी 
परमात्मा आहे या सर्वश्रेष्ठ भावनेएेवजी प्रत्यामर्शं म्हणजे मी परमात्मा 
नाही असे जीव मानू लागतो. नाना प्रकारच्या जाती आहेत, निरनिराव््या 
प्रकारचे गुण आहेत, अनेक रूपानी परमात्मा बनला आहे व विश्च खरे 
आहे असे ज्याच्या योगाने मानले जाते त्याला विकल्प म्हणतात, विकल्प 
उत्पन्न करणे हे शब्दाचे मुख्य कार्य आहे. स्वरूप म्हणजे परमात्मरूप 











४४८ निःष्यंढ चौथा 





दाखविणे व विकल्प म्हणजे परमात्मा नसून पदार्थ आहेत असे दाखविणे 
होय. अशा संकल्पाने स्वतःला एक्‌ येईल अशा विचाराच्या ध्वनीला शब्द 
ही संज्ञा आहे. त्यामुके जीवाच्या परमात्मस्वरूपाला आचरण करण्यास 
प्रपंच हा खरा आहे असे भासविणाव्या ब शब्दरूपाने नटलेल्या या स्वं 
शक्ती आहेत. शब्द नाहीतच हे नेहमी लक्षात ठेवावे. याकरिता जो या 
शब्दाना व विषयांना खरे मानतो तो या शक्तिवर्गाच्या ताव्यातला पशू आहे 
असे समजावे. याप्रमाणे शब्दरूपी शक्ती ही त्या श्रीपरमशिवांशी 
अभिन्न असणारी चिती म्हणजे “त्रिपुरसुंदरी” आहे. हिलाच 
“ज्ञानकला "' म्हणतात. हे लक्षात ठेवल्यास त्या जीवाला मोक्ष प्राप्त 
होतो. तसे ध्यानात न राहिल्यास जीव संसार बंधनात पडतो. 

या पुरुषाच्या स्वरूपाला म्हणजे स्वभावाला आच्छादित करण्यासाठी 
शब्दरूप शक्ती नेहमीच उद्यत राहतात. याचा अर्थ असा कौ, क्रियाशक्तीच्या 
द्रारा या शक्ती पुरुषरूपाला नेहमीच ्ाकून टाकण्याची इच्छा करतात 
कारण शब्दानुबेधाशिवाय अर्थात्‌ वर्णानुगमाशिवाय कोणत्याही ज्ञानसंवेद 
प्रत्ययाचा उदय होत नाही. वास्तविक हे शब्द एकच तत्त्व वाच्य व वाचक 
अशा दोन विभागात वाटून दोन रूपांनी प्रकट करतात. “वाक्य-पदीय " 
या ग्रंथामध्ये बरोबर असेच लिहिले आहे कौ, “ज्यात शब्दाचा अनुगम 
होत नाही असा कोणताही प्रत्यय असत नाही." सर्वं ज्ञान शब्दात 
मिसनलेले ब गुंफलेले दृष्टीस पडते. वाक्‌ हे या विश्च-व्यवहाराचे कारण 
आहे हे प्रथमच सांगितले आहे . इतरत्र शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे 
की, “हे देवा ! चिच्छक्तीच्या उन्मुखतेत, उन्मीलनात किवा ऊर्ध्वमुखतेत 
सदासर्वदा बोधच वाग्रूपाने राहतो. प्रत्यक्षात तीच प्रत्यवमशिनी शक्तौ 
आहे. तिच्याशिवाय प्रकाश सुद्धा प्रकाशित होऊ शकत नाही. ही क्रियाशक्तीच 
बेधनाला ब मोक्षाला कारण होते. ।।४७।। 


12.2.23.5. 
श्रीरामकंठाचार्यं विवृती :- 


स्पष्टीकरण :- पशुला स्वशक्तीचा विसर आलेला असतो आणि 
प्रत्यय तर सारखे उदित होत असतात. त्यामुढे पशूला असे वाटते कौ, 
हे प्रत्ययात्मक विश्च शब्दादिकांच्याच शक्तीने आले आहे. विश्च हे माया 
शक्तीचे विजंभण आहे ही जाणीव त्याला नसल्याने विश्च हे शब्दशक्तोचा 


स्पंदशास्त्र ४४९ 


विलास आहे असे त्याला वाटते. कारण उघड आहे. अहंता ब इदंता 
यांच्या सामानाधिकरण्याच्या भुमिकेवर उदित होणारा प्रत्येक इदंतारूप 
प्रत्यय अहंतेचाच विलास आहे ही प्रबुद्धाची जाणीव कायम असते. पण 
इदंतेचा आश्रय वेगवा ्माला व अहंतेचा विसर पडला म्हणजे पशुचे 
प्रत्ययात्मक विश्वही केवल द्रद्रतेवरच आश्रित होते. त्यामुके पशूचा 
कोणताही प्रत्यय शब्दाच्या आश्रयाशिवाय उदितच होत नाही. ज्ञानशक्तौ 
माड्यात नसून शब्दात आहे असे पशूला वाटत असते. या दृष्टीने 
“वाक्यपदीय'' या ग्रंथात “श्रीभर्तृंहरीने' असे म्हटके आहे कौ - 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमं विना। 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते।। 

याचा अर्थं असा आहे कौ, लौकिक जीवनातील एकी प्रत्यय 
 शब्दाशिवाय उदित होत नाही. त्यामुढे ज्ञान नण्‌ शब्दानेच अनुविद्ध 
्ाल्यासारखे भासते. 

शब्द हा खरोखरी प्रत्यवमर्शरूप आहे; कारण अवच्छिन्न व विशुद्ध 
प्रकाशाचा तो अभिव्यंजक म्हणूनच त्याला विश्चात स्थान आहे. त्यामुके 
शब्द जोपर्यत त्या प्रकाशाला अभिव्यक्त करतो तोप्य॑तच तो “'प्रत्य- 
वमर्शात्मक " असतो. पण ज्यावेव्टी तो जाती, गुण, क्रिया, द्रव्य इत्यादि 
भेदात्मक अवभासांचा बोधक होतो तेव्ा तो शब्दसुद्धा एक “विकल्प " 
ठरतो; कारण हे भेदच मुव्टौ विकल्पात्मक आहेत. लौकिक व्यवहारात 
मात्र जात्यादि विकल्पच शब्दाचे मुख्य संकत ्ाले आहेत. ।४७।। 

रद तर तरैः श्रीह र 

श्रीभटूकल्ठट वृत्ती :- 

श्रीभटुकल्लटवृत्तौ कारिका क्रमांक ४७ ची वृत्तौ कारिका क्रमांक ४८ 
बरोबर दिली आहे. 

तरह अह > > ॐ 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

जरी हा संकुचित ्माठेला जीव प्रत्यय म्हणजेच अनुभवयुक्त ज्ञानातून 
उत्पन्न होत असला तरीही त्याला श्रेष्ट अमृतरसापासून अलग व्हावे लागते; 
मग तो शक्तिवर्गाकडून भोगला जाणारा आहे असे कसे काय म्हटले 
आहे 2 या शंकेचा परिहार ग्रंथकारांनी या कारिकेत केला आहे . 








४५० निःष्यंद चौथा 





स्पष्टीकरण :- “च " हे पद शंका व्यक्त करीत त्या शंकेचा परिहार 
करणारे दुसरे प्रमेय व्यक्त करते. 

या पशुचा श्रीशिवात्मक स्वभाव आवरणामध्ये आधाररूपाने व्यक्त 
होत असुनही त्याचे योग्य प्रकारे (जौवाला) ज्ञान होऊ नये म्हणून या 
शक्ती नेहमीच तयार असतात. जोपर्यत (जीवाला) परामृतरसात्मक 
स्वस्वरूपाचे प्रत्यभिज्ञान होत नाही तोपर्यत या शक्तौ त्या स्वरूपाला 
कन ठेवण्यास तयारच असतात; कारण जो ज्ञानापासून उत्पन्न होणारा 
निश्चित आणि अनिश्चित ज्ञानाचा प्रवाह असतो तो “मी हे जाणतो " अशा 
प्रकारच्या सूक्ष्म शब्दांशाच्या अनुरंजनाशिवाय अथवा स्थूल बोकण्याशिवाय 
शक्य नाही. 

अशा प्रकारे खालच्या दर्जाच्या प्राणिमात्रांकडही ध्वर्नीच्या उपयोगांमध्ये 
गुतलेली वैचारिक शक्ती असते. जर त्यांना अंतःकरणातील गंभीर गोष्ट 
सांगावयाची असेल तर ते डोके हरवून सांगतात. अर्थातच त्यांच्याकडे 
शब्दाचा उपयोग कसा करावयाचा हे ज्ञान असते. असे जर नसते तर 
अंतर्गत ऊहापोहांचे ज्ञान नसल्याने हान बालकाला पहिल्या संकेताचे 
ग्रहणच करता येणार नाही. अर्थातच त्याला कोणतीही भाषा येत नसल्याने 
त्याच्याशी सर्वं नियमांनी बांधलेल्या भाषेते पहिल्यांदा बोरे गेलेले 
समजणारच नाही. स्थर शब्दाच्या संपकनि युक्त असणारा हा विकल्प 
अथवा विचार सर्वाच्या अनुभवानेच सिद्ध होत असतो. ।।४७।। 

भ जैः तैद तैर तैः 

श्रीकृष्णानंद सागर स्पंदरंजनी टीका :- 

शक्तिवर्गाच्या भोग्यरूपतेचे निरूपण “ स्वरूपावरणे ..... 1 ।४७।। 
या कारिकेत केले आहे. पूर्वी या श्रीब्राह्मी आदि शक्तीचे स्वरूप वर्णन 
केके आहे. त्या सर्व शक्तौ पुरुषाच्या स्वस्वरूपतेला प्रतिक्षण इ्याकून 
टाकत असतात. अभेदकारण हे शब्दाच्या सहकार्याशिवाय कोणत्याही 
प्रकारे प्रत्ययात्मक (अनुभवात्मक) विकल्पज्ञानाचा उदय न होणारे असे 
असते. कारणाविना कार्याचा उदय होत नाही त्यामुके ह्या विकल्पः 
ज्ञानाचा उदय होत नाही. ।।४७।। 


2.2. 


स्पंदशारसत्र ४८५१ 





सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवतिनी । 
बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका । \ ४८ ।। 

अन्वयार्थं :- 

सा इयम्‌ - ती ही- मातृका “ अक्षराधिष्ठित देवताशक्तो ", वस्तुतः, 
शिवस्य - श्रीशिवांची, क्रियात्मिका शक्तिः - क्रियाशक्तौ आहे, पण तौ 
“ बहिर्विमर्श " या अवस्थेत, अज्ञानदशेत, पशुवतिनी - “पश्‌” पाशबद् 
अथवा मलयुक्त जो आत्मा त्याच्यामध्ये आढक्णारी स्थूल क्रिया, (होते 
व त्यामुके) बन्धयित्री - बंधनकारक, (होते पण ती जेव्हा याचे उलट) 
स्वमार्गस्था - आपल्या मूढ्छच्या श्रीशिवमार्गावर स्थिर होते, श्रीशिवमागाकडे 
वकते, (तेव्हा) ज्ञाता - तिच्या वास्तविक रूपात ज्ञान ्ाल्यावर, (ती) 
सिद्धयुपपादिका - ती सिद्धी-मोक्ष-दायक होते. ।।४८।। 

अर्थं :- ती ही श्रीशिवाची स्वतंत्र क्रियाशक्तौ आहे जौ बहिविमर्शं 
अर्थात्‌ बर्हिज्ञानाच्या किंवा अज्ञान अवस्थेमध्ये पशुवतिनी अर्थात्‌ जीवात्मा 
होते. यामुढे ही क्रियाशक्ती अनज्ञावस्थेमध्ये जीवाच्या बंधनास कारण होत 
असते. परमेश्चवराची स्वतंत्र क्रियाशक्ती आपल्या खग्या स्वरूपामध्ये आपल्या 
मूकच्या श्रीशिवमार्गोवर स्थिर होते व मनुष्यांना पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ आणि अपर 
अर्थात्‌ कनिष्ठ सिद्धी प्रदान करीत असते. ।।४८।। 

3. 

श्रीउत्पलाचायं प्रदीपिका :- 

चैतन्य हाच परमेश्वराचा स्वभाव आहे. त्याची क्रियात्मिका शक्ती हौ . 
त्याच्या स्वरूपाकडे वकविणारी असून द्रैताचा भासही करविणारी आहे. 
हीच शक्ती सर्व ठिकाणी परमात्मस्वरूपाने भरलेली असते. अशा रीतीने 
ही शक्तौ प्रसार पावृन द्रैताचा भास करविणारी असली तरीसुद्धा ती 
श्रीपरमशिवांशी एेक्यतेने असणारीच आहे. जीव किवा पुरुष याला पश्‌ 
अशी संज्ञा आहे. त्याला त्याच्या कलातत््वाच्या योगाने दोन प्रकारचे ज्ञान 
होते. एक ज्ञान ज्ञानरूप असून दुसरे ज्ञान क्रियारूप आहे. मन, बुद्धी व 
अहंकार या तीन प्रकारच्या रूपाने ज्ञानरूप ज्ञान असते आणि पंच 
ज्ञानेद्रिये व पंच कर्मेद्रिये यांच्या रूपाने क्रियारूप ज्ञान असते. याप्रमाणे 
जीवाच्या या चोदा कला आहेत. देशकालामध्ये सर्व ठिकाणी व्यापून 
असणारी; परंतु त्याहून वेगव्ठी असणारी व वेद्यवस्तृंवर ताबा चालविणारी 





४५२ निःष्यंढ चौथा 


परमात्म्याची पराशक्तोच अशा प्रकारचा भास करवीत असते. ही पराशक्तौ 
परा व अपरा अशा दोन प्रकारची आहे. पराशक्तौ ही पदार्थाच्या ठिकाणी 
परमात्म्याची भावना करविणारी व आपला प्रपंच सत्य आहे असे दाखविणारी 
आहे. हौ परा व अपरा रूपाने नटणारी श्रीपरशिवांची चित्कलाच आहे. 
या चौदाही कलां मधून प्रवेश करणारी ही शक्तौ ज्या ठिकाणी पदार्थांचे 
ज्ञान आहे त्या ठिकाणी श्रीपरशिवांशी चिकटून राहिकेली असते. त्यामुठे 
ज्या ठिकाणी पदार्थाचे ज्ञान होईल त्या ठिकाणी मायेने निर्माण केलेला भेद 
हा विसरून जाऊन त्या ठिकाणी श्रीपरशिवच आहेत अशी भावना करावी. 
अशी भावना उदय पावताच आपण दरद्रापासून मुक्त होऊ. अनेक प्रकारच्या 
नद्या जशा समुद्रात एकरूप होतात त्याप्रमाणे इंद्ियांकडून निरनिरारे 
विषय दाखविले गेले तरी त्या सर्वं शक्तौ श्रीपरशिवरूपामध्ये एकरूप 
होतात. नद्या निरनिराव्स्या असतात. त्यांना नावे निरनिराव्टी असून त्या 
निरनिराव्स्या मार्गाने वाहतात. मात्र या स्वं नद्यांमधून वाहणारा जलरूपी 
पदार्थं एकच असतो. तसेच निरनिराव्छ्या इद्रियांकड्न निरनिराव्छ्या विषयांचे 
ज्ञान होत असले तरी त्या सर्वातील ज्ञान हे सर्वसाधारण आहे. पण 
मायाशक्तीने मोहित आलेल्या जीवांना हे पटत नाही. याप्रमाणे हे कलातत्तव 
ज्या ज्या रस्त्याने श्रौशिवस्वरूपात जाईल त्या त्या ठिकाणी श्रीपरमशिवावस्था 
आहे असा अनुभव येतो. मात्र हा अनुभव स्वसंवेद्य असल्याकारणाने 
उपदेश करण्यास अशक्य आहे. अशी ही अवस्था एखाद्याच प्रबुद्धाच्या 
अंगी असते. अशालाच भाग्यशक्तिसाधक असे म्हणतात. श्रीसद्रुरूनी 
केलेल्या शक्तिपातानेच हौ अवस्था साधकाला प्राप्त होते. ब्रह्मादि देवांनाही 
अशी अवस्था प्राप्त होणे कठीण आहे. त्यांना सुद्धा त्यांच्या इंद्रियांनी 
प्रकट केलेले प्रपंचाचे ज्ञान होत असल्याने आपण निर्गुण परब्रह्मापासून 
वेगक्े आहोत असा अभिमान नेहमी असतो. अशा प्रकारच्या अभिमानाचा 
त्याग करणे त्यांना अशक्य असल्या कारणाने ते सवं पशुकोरीतीलच 
आहेत. त्यामुटे पशुपती ही पराकोटीतील अवस्था त्यांना प्राप्त होणे 
केवट अशक्य आहे. याप्रमाणे श्रीपरशिवांशी अभिन्न असणारी परमेश्वरी 
शक्ती जेव्हा अधोमुख होऊन क्रियारूप बनते त्यावेकेला ती जीवांना 
पश्‌ बनवून क्षणोक्षणी भेदाचाच अनुभव देऊन त्यांना नेहमी 
परतत्रावस्थेत राखते. त्याचप्रमाणे ही परमेश्वरी शक्ती अधोमुखाने 
कार्यरत ज्ाली की, ती जीवांना जन्ममरणादि संसारात फेकून देते. 








स्पंदशासत्र ४५३ 


पश्‌ हा स्वतःला सर्वव्यापी आत्म्याहून वेगव्ठा आहे असे समजतो. अधोमुखी 
क्रियाशक्तिरूप शक्तौ मीच आहे व इष्ट विषयांचे ग्रहण व अनिष्ट विषयांचा 
त्याग करून सुखदुःखाचा अनुभव या जीवांना होतो. अशा स्पंदामध्ये 
राहिल्याने जीव प्रत्येकक्षणी परमात्मस्थितीचे स्मरण विसरतो. याप्रमाणे 
श्रीपरमशिवांशी एेक्यतेने असणाच्या पराशक्तीला वेगठे कादून ज्ञान क्रियारूप 
बनवून आपण बंधनात पडतो व परवश होऊन राहतो. असा जर पशूचा 
स्वभाव आहे तर त्याची सुटका कधी व्ावयाची नाही. परंतु विषयग्रहणाच्या 
व त्यागाच्या प्रत्येकक्षणी हे पदार्थ नसून श्रीपरशिवांशी अभिन्न असणारे 
श्रीपरशिवच आहेत अशी जागृती ठेवल्यास साधकाला आत्मस्थैर्याची 
प्राप्ती होते. वामुके आत्मशक्ती चेतन बनून सर्वं विश्वरूपाने तीच 
नटली आहे अशी ज्ञानोत्पत्ती ती साधकांमध्ये करविते व नेहमी 
त्याला श्रीपरमशिवांच्या अवस्थेत ठेवते. मायेच्या वैभवाने भेद भावना 
उत्पन्न होऊन विषय खरे भासु लागतात. त्या वेकेस पशृच्या ठिकाणी 
असणारी ती सत्ता जीवकला या नावाने प्रसिद्ध होते. परंतु जागृत 
शक्तीमुके ज्यावेवी ज्ञानाचा उदय होतो त्यावेढी मी स्वतः श्रीपरशिवरूप 
आहे व एकंदर सर्व पदार्थ पराहंतारूप आहेत अशी जागृती साधकाला 
आतूनच राहिल्याने त्याला श्रीपरशिवांची सिद्धी प्राप्त होते. परमेश्वराचे 
ज्ञान प्राप्त करून देणारी अशी ही पराशक्ती, आत्मसत्ता किवा मँ 
कुंडलिनी शक्ती आहे. ती ज्ञानस्वरूपाने व॒ शब्दस्वरूपाने प्रकट 
होते. परमेश्वराने जी अनेक शास्त्रे निर्माण केली आहेत त्यामध्ये 
परमेश्वरप्राप्तीचा जो मार्ग दाखविला आहे त्या ठिकाणी ती पराशक्ती 
जीवाला परमपद प्राप्त करून देणारी बनत असते. शब्दरूपात्मक 
ती श्रीपरशिवशक्ती प्रथम दोन रूपात्मक बनते. नंतर नऊ व नंतर 
पत्नास रूपात्मक बनते. ““परावाणीच्या '” रूपाने ती अस्फुट असते. 
नंतर भेदभावना उत्पन्न करून ती अनेक रूपात्मक बनते. परतु 
पुन्हा स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी लीन होणाय्या वाणीला “पश्यती वाणी " 
असे म्हणतात. नंतर कालाच्या वर्णाचा विभाग करीत ती ज्या वेठेस 
प्रसार पावते त्यावेद्ी तिला “मध्यमा वाणी '' असे नाव पडते. त्या 
स्थितीतसुद्धा तिची ओढ स्वस्वरूपाप्रत जाण्याची असते. नंतर 
पुरुषाच्या इच्छेनुसार प्राणाच्या साहाय्याने ध्वनिरूपात्‌न स्वर व 
व्यंजन रूपाने प्रकट होऊन स्पष्ट वबाणीने जेव्हा ती बाहेर पडते 
































१. मः 


> 


= # ~ 
्-नक्केर 
~ 


~ क 


> अ का कि 


॥ = क ` 
| "ह । नरि च क-= 





४५४ निःष्यंढ चौथा 


त्यावेव्छी तिला “वैखरी बाणी '" असे नाव मिक्रते. या चारी वाणीच्या 
ठिकाणी सुद्धा श्रीपरशिवस्वरूप असते. एका बाजूला वैखरीरूपाने 
वाणी प्रकट होते तर दुसरीकडे सप्तस्वर, रागरागिण्या वगैरे 
निरनिराच्छ्या रागात ती परमेश्वरी शक्ती प्रगट होते. ही शक्ती अशा 
निरनिराच्छ्या गाण्याच्या रीतीने नटली तरी जे परमेश्वराचे अनुग्रहीत 
असतात व ज्यांच्या ठिकाणी सत्य ज्ञान प्रकट लेले असते ते मात्र 
या सवं अवस्थेत जागृती ठेव्‌ शकतात. ते श्रीपरशिवरूप विसरत 
नाहीत. शब्दरूपात्मक व अर्थरूपात्मक असा परमशक्तीचा पसारा 
हा परब्रह्माचे विवर्तरूप आहे असे ते म्हणतात. शब्दांवरच्या अर्थात्मक 
भावनेला विवतं म्हणतात. दोरीवर साप भासतो त्याप्रमाणे परब्रह्म 
न दिसता पदार्थच दिसतात म्हणून जीव फसतो. वैखरी वाणीला 
“क्रियाशक्ती '' व मध्यमा वाणीला ““इच्छाशक्ती '' म्हणतात. पश्यती 
वाणीत्ा “ ज्ञानशक्ती " व परावाणीला “ त्रिपुरसुंदरी " म्हणतात. मातृकां - 
पासून शब्द निर्माण होतात. त्यामध्ये क्रियाशक्ती प्रधान असते. अ, 
क, च, ट, त, प इत्यादि वर्णभेदांनी वाक्ये बनतात. क्रियाशक्तिरूप 
हा सवं त्या मायेचा खेक आहे. शास्त्रात्मक व वर्णात्मक वाक्ये ही 
नित्य आहेत. लौकिक व्यवहारात ती अनित्य आहेत. अशा प्रकाराने 
जी स्वं वाक्ये आहेत ती परमेश्वराची शक्तीच आहेत. ती वाङ्मय 
मृतीच आहे. हे सर्वं ध्यानात ठेवल्याने आपल्याला श्रेष्ठ प्रकारच्या 
मुक्तीची प्राप्ती होते. हे (सिद्धयोग) शास्त्र ही कारीतरी अद्रातद्रा 
प्रकारची बडबड आहे असे मानले तर ते बंधनाला कारण होते. 
आत्मतत्व हे पशुपतिरूप आहे. ते मायेने अभिन्न असताना पशुरूप 
बनते. पशुंच्या ठिकाणी श्रीगुरुकृपेने शक्तिपात ्ञाला की, अनादि 
आत्मसत्तेच्या जागृतीने विद्येचा उदय होतो म्हणजे आत्मततत्वाकडे 
नेणारी ती सत्ता पराशक्ती बनते. हे घडले की ही शक्ती जीवाला 
पशुपती बनविण्याला व संसाराचा नाश करण्याला कारणीभूत होते. 
जेव्हा ही शक्ती माञ्जी आहे असे जीव जाणतो तेव्हा भोगमोक्षरूप सर्व 
सिद्धीचे ती कारण होते. याचे अज्ञान व स्वातंत्र्य हे बेधनाला आणि 
ज्ञान व आत्माधीनता हे सिद्धीला कारण होते. उत्थान ब पतनाचे 
कारण एकच आहे हे प्रथमच सांगितले आहे. ही शक्ती बंधनाला कारण 
कशी होते हे पुढील श्छोकात स्पष्ट केले आहे. ।।४८।। 





स्यद शास्त्र ४५५ 


श्रीरामकंठाचार्य विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- विश्चामधील सवं जीवांच्या ठिकाणी श्रीशिवांची 
पराशक्तीच आविष्कृत आलेली आहे. ही शक्ती पर आणि अपर या दोन 
प्रकारची आहे. सर्वं रूपांतून अवभासित होणारे दिक्रालातीत शक्तितत्तव हे 
तिचे पररूप होय आणि जीवाच्या ठिकाणी स्थुल क्रियारूपाने प्रकट होणारे 
शक्तीचे अपररूप होय. स्वस्वभावरूप पराशक्तीचा अपररूपाने होणारा मूर्त 
आविष्कार म्हणजे कला होय .! “ज्ञानगर्भस्तोत्र ^ या ग्र॑थात यासंबंधी जे 
म्हटले आहे त्याचा तात्पर्यार्थं असा आहे कौर, कला ही खरोखरी 
चिदात्मकशक्तीच आहे. इद्रिये व अंतःकरण यांच्या द्वारे कलारूप चिच्छक्तीचा 
प्रसर होत असतो. त्यांपैकी कोणत्याही मागनि तिचा प्रसर ्ाला तरी ती 
श्रीशिबदशेप्रतच पोहोचते. कलेचा परमार्थतः व्यापार अभेदग्रत्ययाच्या 
द्रे श्रीशिवपदाचा आश्रय करणे हाच आहे. “न दुःखं न सुखं यत्र । ।९९।। 
या स्पंदकारिकेत जे श्रीशिवदशेचे स्वरूप सांगितले आहे त्या भूमीवरूनच 
कला उदित होते व अखेर त्या भूमीतच म्हणजे श्रीशिवदशेतच सरितेने 
सागरात प्रवेश करावा त्याप्रमाणे, प्रवेशून समरस होते. हीच कलेची 
स्वमार्गस्थता होय. मधल्या अवस्थेत करणपरत्वे ती भिन्न भिन्न दिसत 
असली तरी निरनिराव्छ्या जलप्रवाहात जलरूप सामान्यच असावे त्याप्रमाणे 
विविध करणांतून आविष्कृत होणाच्या कलेमध्ये स्वस्वभावरूप चिदात्मत्व 
हे सामान्यच असते. त्यामुटे कला ही कोणत्याही अवस्थेत स्वस्वभावापासून 
प्रच्युत होत नाही. मायाशक्तीने व्यामोहित होऊन जे भेदप्रत्ययाने तिजकडे 
पाहतात त्यांना कलेच्या या स्वरूपाचे आकलन होत नाही. कोणत्याही 
मागनि प्रसृत आलेली कला अखेर श्रीशिवावस्थेलाच जात असल्याने तौ 
केवट स्वसंवेदनसंवेद्यच असते. त्यामुटेच कलेच्या मार्गाने श्रौशिवदशेचा 
प्रत्यय घेणाच्या प्रबुद्धाची अवस्था वर्णन करून सांगता येत नाही. ती फक्त 
सिद्ध स्वरूपात अभिव्यक्त होऊ शकते. 

पशुदशेत असलेल्या पुरुषाच्या प्रत्ययोद्धव विषयाभिलाषेतून उदित 
्मालेला असल्याने तो कलेच्या शब्दादि कवचापाशीच गुंतून पडतो म्हणून 
कला त्याच्याकरिता बंधनकारक ठरतात, 

स्वमार्गस्थ कला अशी असते हे श्रौरामकंठाचार्यांनौ शब्दकलेचे 
उदाहरण घेऊन विस्तारपूर्वक दाखविले आहे. त्याचा सारांश असा आहे. 
परमेश्वर प्रकाशमय आहे. या प्रकाशाचा प्रत्यवमर्शं म्हणजे पराशक्तो होय. 








४५६ निःष्यंढ चौथा 


हो पराशक्तीच वाग्रेपाने प्रसृत आली. ती शब्दकला होय. शैवागमात 
शक्तीचा प्रसर पराशक्तौ (आनंद ) - इच्छा (चमत्कार )- ज्ञान (विमर्श )- 
क्रिया (आकारयोग) असा दाखविला आहे. वाक्यपदीय या व्याकरणग्रंथात 
हाच प्रसर परावाक्‌ -पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी अशा रूपाने दाखविलेला 
आहे. त्या चार वाणीमध्ये “परावाक्‌ " ही “पराशक्ती " असून “ वैखरी " हे 
क्रियात्मक शक्तोचे स्थूल स्वरूप आहे. तेथे तर असे स्पष्टच म्हटले आहे 
कौ, या सुक्ष्म परावाणीच्या आत ज्ञाता स्थित आला असून हा ज्ञाताच 
स्वरूपाची अभिव्यक्तौ करण्याकरिता शब्दरूपाने विवर्तित होत आहे. 
शब्दातील अशक्षरतत्तव ब्रह्मच आहे. या ब्रह्मावरच अर्थभावाने जगत्‌प्रक्रिया 
विवतित होत आहे.* सारांश ही संपूर्णं वैखरीरूप शब्दराशी श्रीशिवांचा 
क्रियाशक्तिप्रधान विग्रह किंवा मूर्तीच होय. 
वैखरीरूपाने प्रगट होणाच्या या क्रियात्मक शक्तीचे स्वर आणि वर्णं 
असे दोन प्रकार आहेत. स्वररूप वैखरीचे स्वर, ग्राम, मूर्च्छना, तान, 
जाती, राग इत्यादि अनेक प्रसर आहेत. वर्णवैखरीचा प्रसर वर्ण- शब्द- 
वाक्य असा आहे. वाक्यरूप प्रसराची नित्य व अनित्य अशी दोन रूपे 
आहेत. मंत्र व शास्त्र या रूपाने प्रगट होणारा वाक्यप्रसर नित्य आहे .५ 
लौकिक व्यवबहारातील वाक्यप्रसर अनित्य आहे. अशा प्रकारे ही संपूर्ण 
"वाङ्मयविभूती " स्वस्वभावरूप शक्तीचाच अविष्कार आहे, हे ज्याने 
जाणले त्याला शब्दकला सिद्धिप्रद आहे, नाहीतर ती बंधक आहे. ।।४८ ।। 
टीपा :- 
(९) देशकालपदा्थात्मा यद्‌ वस्तु तथा यथा। 
तत्तद्रूपेण या भाति तां श्रये संविदां कलाम्‌ ।। 
। । योगिनीहदयतंत्र । । 
अर्थं :- जी देश, काल, पदार्थ इत्यादीनी युक्त असणारी वस्तु 
ज्याप्रमाणे त्या त्या रूपाने भासते त्या संविद्रूपकलेची मी स्तुती करतो. 
(२) ज्ञानगभं स्तोत्रातील मूर श्छोक असा - 
बहिष्करणनुद्धयहङ्तिमनः सुषुम्णाश्रयात्‌ 
चतुर्दशसु चण्डिके पथिषु येन येन व्रजेत्‌ । 
कला शिवनिकेतनं जननि तत्र तत्न स्मरते 
दशोदयति दुलभा जगति या सुरैरप्यहो । । 





स्पंद शास्त्र ४५७ 
अर्थं :- हे चंडिके ! सुषुम्णेचा आश्रय घेतल्यामुक्रे बाह्य इद्रिये, 
अहंकार , बुद्धी आणि मन चौदा मार्गात जेथे जेथे जातात हे जननी ! तेथे 
तेथे श्रीशिवांचे घर असणारी कला स्मरली जाते (त्यानंतर) जगात जी 
देवांनाही दुर्भ आहे अशा अवस्थेचा उदय होतो. 
(३) कला ज्या भूमिकेवर निघते त्या भूमिकेवर जर ती विश्रांत होत 
नसेल तर ती कलाच नव्हे - 
“'प्रतिभातोऽप्यर्थः परामर्शमन्तरेण अप्रतिभात एव प्रमातरी 
अविश्रान्तेः। "' 
अर्थं :- प्रतिभासित आठेला अर्थं अन्य परामर्श किवा ज्ञानामुठे 
प्रतिभासित न आाल्यासारखा असतो कारण (ती कला) प्रमात्यामध्ये विश्रांत 
होतच नाही. 
(४) अथायमान्तरो ज्ञाता सक्षम वागात्मनि स्थितः। 
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते । । 
अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।। 
अर्थं :- हाच आंतरिक ज्ञाता सूक्ष्म वाग्रूपात स्थित ्ाला असून 
स्वतःचे स्वरूप व्यक्त करण्यासाठी शब्दरूपात परिणाम पावतो. 
जे अनादि, अनंत ब अक्षर असे शब्दतत्तव रूप ब्रह्म अर्थात्‌ शब्दब्रह्म 
आहे त्यापासूनच ह्या जगताची प्रक्रिया अर्थभावाने विवतित होत असते. 
या संदर्भात श्रीवाल्मीकीना उदेशून श्रीभवभूतीनी उत्तररामचरित्रात 
घातलेले वाक्य लक्षात घेण्यासारखे आहे - “ऋषे! प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि 
बरह्मणि । तदुब्रूहि रामचरितम्‌ अव्याहतज्योतिः आषं ते प्रतिभाचक्षुः । 
अर्थात्‌ हे ऋषी ! आपण वागरुप ब्रह्मत अर्थात्‌ शब्दब्रह्मात प्रबुद्ध आहात 
अर्थात्‌ शब्दब्रह्माला जाणलेके आहात. तेव्हा अखंड ज्योतीप्रमाणे असणारे 
रामचरित्र सांगा. तुमचे प्रतिभाचक्षू आषं आहेत. आदिकवीचौ भूमिका 
प्रबुद्धाची आहे. 

(५) मंत्रामध्ये श्छोक, गाथा इत्यादिकाचा अंतर्भाव होतो; कारण त्यात 
स्वस्वभावाचा परामर्शच असतो. “^ तंत्रालोक" या ग्र॑धात असे म्हटलें 
आहे को - 

श्ोकगाथादि यत्‌ किञ्चित्‌ आदिमान्त्ययुतं यतः । 
तस्माद्विदस्तथा सर्व मत्रत्वेनैव पश्यति ।। ४.१९ ४ ।। 
अर्थं :- जो कोणी श्छोक, कविता गाथा इत्यादि सोऽहं विमर्शं अथवा 


= च धान 
ॐ 

= 
= @ ~ 


# 2 ~~ 


द 


„ ५ 


नै { '\ 

+ ++ १ । 
„१ ५ 

॥ | ॥ । 





४५८ निःष्यंढ चौथा 





ज्ञानाच्या परिवेशात करतो आणि ते साक्षीभावाने पाहतो तो सर्व म॑त्रात्मकच 
होतो. ।।१९४।। 


श्रीभदूकल्लट वृत्ती :- (कारिका क्रमांक ४६, ४७ व ४८) 


शक्तीचा अवरोह आणि आवरणात्मक स्वभाव 
व क्रियाशक्तीची दोन रूपे 


वरील तीन सूत्रात स्वतंत्र आत्म्यामध्ये पूवीं सांगितलेले स्वतःच्या 
शक्तोचे अज्ञान हे प्रत्ययोद्धवाच्या रूपामध्ये प्रकट होत असते याचे 
स्पष्टीकरण केलेले आहे. “'प्रत्ययोद्धव '' हाच त्रिविध मल आहे. या 
मलामुक्छेच श्रीशिव हे आपल्या श्रीशिवभावापासून अवतीर्णं होऊन अर्थात्‌ 
खाली उतरून जड भावाच्या अंतिम कोटीपर्यत अर्थात्‌ पृथ्वीतत्वापर्यत 
पोहोचत असतात 

सूत्र क्रमांक ४६ वृत्ती :- (सूत्रामध्ये उल्ेखिलेला “प्रत्ययोद्धव " हा 
एक पारिभाषिक शब्द आहे. स्वशक्ती विरोधामुे विकल्पहीन स्वरूपामध्ये 
ज्ञेय विषयाशी संबंधित विकल्पज्ञानाचा उदय होण्यालाच “प्रत्ययोद्धव 
असे म्हणतात.) ते स्वतंत्र पतिप्रमाता अर्थात्‌ परमेश्वर हे आपल्या 

परामृतरस '' अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ अमृतमय रसपदवीपासून खाली उतरतात 

कारण या परमेश्चवरामध्ये प्रत्ययोद्धव अर्थात्‌ ग्राह्य विषयांची प्राप्ती आल्यावर 
त्याविषयीच्या स्मरणाचा उदय होत असतो. (येथे तन्मात्र या शब्दाचा अर्थ 
सर्वं प्राधानिकं सृष्टी असा आहे. “स्मरण” या शब्दाचा अर्थ स्मरण, 
संशय, भ्रम, अध्यवसाय, अनुमान इत्यादि विकल्पज्ञानाची परंपरा असा 
आहे.) यामु तो पुरुष परतंत्रता आणि असर्वव्यापकता या अवस्थेवर 
पोहोचत असतो. तन्मात्र हा प्रत्ययोद्धवाचा विषय आहे. रूप इत्यादीचा 
विषय अभिलाषा उत्पन्न होणे हे त्या विषयतेचे स्वरूप आहे . | ४६।। 

सूत्र क्रमांक ४७ वृत्ती :- या आधी ज्या ब्राह्मी इत्यादि शक्तीचा 
उख आलेला आहे त्या शक्तौ या पुरुषाचे स्वरूप अर्थात्‌ पुरुषाचा 
स्वभाव याला आाकण्यासाठी अर्थात्‌ आवृत करण्यास तत्पर राहतात, 
याचे कारण असे आहे की, शब्दाच्या सहकारितेशिवाय कोणत्याही प्रत्ययाचे 
अर्थात्‌ विकल्पाचे ज्ञान होणे शक्य नाही. । 1 ४७।। 

सूत्र क्रमांक ४८ वृत्ती :- ही मातृका प्रत्यक्षात्‌ श्रीभगवंतांची क्रियात्मक 
स्वभावाची शक्तौ आहे. जी पशुवर्तिनी बनलेली आहे. या दृष्टीने शाखरात 





स्पंद शास्त्र ४५९ 


असे म्हटलेले आहे कौ - 

दोन संतानांच्या रूपामध्ये चालणारी अशी कोणतीही जीवकला नाही 
को, ज्यामध्ये “ श्रीशिवकला "' ही अधिष्टात्री बनून व्याप्त ्मालेली नाही. 
(जीवकला ही दोन संतानांच्या रूपामध्ये चालत असते. ज्ञानसंतान आणि 
क्रियासंतान ही जीवकलेची दोन रूपे आहेत. ज्ञानसंतानामध्ये मन, बुद्धी 
आणि अहंकार ही तीन अंतःकरणे आणि क्रियासंतानामध्ये पाच ज्ञानेद्रिये, 
पाच कर्मद्रिये आणि प्राणशक्तो अंतरभुत आहे. यामुठे ज्ञानसंतान हे तीन 
प्रकारचे असून क्रियासंतान हे अकरा प्रकारचें आहे. “स्पंदकारिका 
४८ पाहावी.) 

यामुक्छे ही ईश्चराची शक्तौ अज्ञात होण्याच्या अवस्थेमध्ये बंधनाचे 
कारण आहे. परंतु वास्तविक रूपामध्ये ज्ञात होण्याच्या अवस्थेमध्ये 
मनुष्याला पररूप अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ आणि अपररूप अर्थात्‌ कनिष्ठ सिद्धी 
प्रदान करीत असते. ।।४८।। 

विवरण :- वरील तीन सूत्रांमध्ये विमर्शरूपा अर्थात्‌ ज्ञानरूपा किवा 
स्फुरण पावणा्या स्पंदशक्तौच्या बहिर्मुखीन प्रसाराच्या क्रौडचे सुत्रात्मक 
रूपामध्ये वर्णन केलेले आहे. विमर्शरूपा स्पंदशक्तीचा शाक्तप्रसार हा तीन 
रूपांमध्ये प्रसृत अर्थात्‌ निर्माण होऊन स्वतंत्र असणाव्या श्रीशिवांना 
परतंत्र बनवीत असतो. प्रत्ययोद्धव, स्वरूप-आवरण आणि पशुवतिनी 
स्थूलक्रियेच्या रूपाचे ग्रहण या शाक्तप्रसाराच्या तीन रूपांना शास्त्रीय 
शब्दामध्ये क्रमशः ““आणवमल ", “मायीयमल ' आणि “कार्ममल "' 
असे म्हणतात, 


शाक्तप्रसाराची क्रिया ही चेतन्याच्या अनुत्तर कोटीपासुन अर्थात्‌ 


श्रीशिवभावापासून जडभावाच्या कनिष्ठ कोटीपर्यत अर्थात्‌ पृथितत्त्वा- 
पर्य॑त चालत राहते. श्रीशिवापासून पृथ्वीपर्यत एकूण छनत्तीस तत्त्वे आहेत. 
या छत्तीस तत्त्वांमध्ये सर्व जडचेतनात्मक विश्वाचा अंतर्भाव आलेला 
आहे. यामुके या सूत्रामधील पहिल्या शब्दाचा अर्थं छत्तीस तत्त्वे असा 
आहे. या सवं गोष्टी स्पष्टपणे समजण्यासाटी प्रत्येक सूत्रावर वेगवेगव्ठा 
प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे असे वाटते. 

सूत्र क्रमांक ४६ विवरण :- 

या सूत्रामध्ये बाह्य प्रसाराकडे अर्थात्‌ उभारणीकडे उन्मुख किंवा 





॥ 











४६० निःष्यंदढ चौथा 





उत्सुक होताच शक्तौ प्रत्ययोद्धवाच्या रूपामध्ये विकसित होत असते ही 
गोष्ट समजाविलेली आहे. विकल्पपरंपरा हेच प्रत्ययोद्धवाचे रूप आहे, 
याचाच अर्थं असा आहे कौ, श्रीशिवांची स्वतःटून अभिन्न असलेली 
स्वातंत्यशक्तौ ही मायाशक्तीचे रूप धारण करताच श्रीशिवां मध्ये आपली 
पूर्णता आणि स्वतंत्रता याविषयी शंका उत्पन्न होते. आपल्या स्वतंत्र 
स्वभावाला अन्यथा अर्थात्‌ वेगव्ण्या रूपामध्ये समजणे हाच सर्वात पहिला 
प्रत्ययोद्धव आहे . स्वातंत्रयाचौ बेगडी परिस्थिती ही स्वतंत्रजञातृतेची अर्थात्‌ 
स्वतंत्र जाणिवेची हानी आणि स्वतंत्र कर्तृतेविषयीचे अज्ञान या दोन 
रूपामध्ये स्फुरित होत असते. दुसव्या शब्दामध्ये असेही म्हणता येते की, 
स्वरूपाहून भिन्न ग्राह्यविषयाची प्राप्ती होताच स्वतंत्र आत्म्याला स्वतःविषयी 
अनात्मविश्चास आणि अनात्मभूत शरीरादि गोष्टीवर आत्मविश्वास निर्माण 
होत असतो. हाच सर्वात मोठा प्रत्ययोद्धव आहे आणि ही मौलिक 
स्वातंत््यहानी आहे. यालाच “आणवमल'' असे म्हणतात, 

प्रत्ययोद्धवाच्या द्वारा स्वातंत्याच्या संभ्रमात पडल्याबरोबर आत्म्याच्या 
सर्वतोपरौ अवरोहन प्रक्रियेचा उद्धव होत असतो. चेतन हेच जड बनते 
व परावाणी अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ वाणी ही स्थल वैखरी वाणीचे रूप धारण 
करीत असते. स्वतंत्र ज्ञातृता आणि कर्तृता हेच संकुचित ज्ञान आणि 
क्रिया बनत असतात. फलतः छत्तीस तत्त्वांचे बहिर्मुख प्रकाशन संपन्न होत 
असते. या सवं प्रक्रियेला सूत्रकाराने “परामृतरसापाय" असे नाव 
दिलेले आहे. 

आता वर असे म्हटलेले आहे की, प्रस्तुत सूत्राच्या शब्दामध्ये छनत्तीस 
तत्त्वांचा अर्थं व्यंगरूपाने अंतर्भूत आलेला आहे. थोडक्यात तो अर्थ 
पुढीलप्रमाणे आहे. 

परामृत ९ :- अनुत्तर अर्थात्‌ ज्याहून श्रेष्ठ असे अन्य काहीही नाही, 
अविनाशी, सर्वस्वतंत्र, प्रकाशरूप श्रीशिव. 

रस २ :- श्रीशिवांची अभिन्न अहं विमर्शमयी अर्थात्‌ अहं स्फुरणात्मक 
स्पंदशक्तौ (या दोन तत््वांमध्ये द्वित्व हे ओपचारिक आहे. प्रत्यक्चात ही 
एकच श्रीशिवशक्तिसामरस्याची अवस्था आहे. यालाच प्रकाशाच्या प्रधानतेम॒ठे 
श्रीशिव आणि विमर्शाच्या किंवा ज्ञानाच्या किंवा विचाराच्या प्राधान्यामुटे 
शक्तो असे म्हटलेले आहे.) 

परामृत ३ :- सदाशिव तत्त्व. 


स्पंदशास्ज ४६१ 


ठ :~ ईश्वर तत्त्व. 
५ :- शुद्धविद्या तत्त्व. 

(ही तिन्ही तत्त्वे “परामृत'' या शब्दांनी संबोधिली जातात; कारण 
येथपर्यत अभेद प्रथा निर्माण करणाव्या तत्त्वरूपा मायेचा उल्लास ्ालेला 
नसतो. या तत्त्वामध्ये पवी व्णिलेल्या उन्मेषनिमेषात्मक चढउतारामुढेच 
पारस्परिक भेद मानला जातो. 

प्रत्ययोद्धव :- ६ माया तत्त्व ७ कला तत्त्व ८ विद्या तत्त्व ९ राग 
तत्त्व १० नियती तततव १९ काल त्तत्व. 

ही सहा तत्त्वे भेदप्रथा निर्माण करणाच्या तत्त्वरूपा मायेची प्रसार रूपे 
आहेत. शास्त्रीय शब्दामध्ये यांनाच “षट्‌ -कंचुक " असेही म्हटले जाते. 

अस्वतंत्र किवा परतंत्र :- ९२ पुरुष-तत्त्व 

(षट्‌ -कुचकामध्ये फसलेला) जीव अथवा शास्त्रीय शब्दामध्ये पशू. 
आता पुटे प्रत्ययोद्धवाच्या विषयभूत तन्मात्रप्रपंचाचा अर्थात्‌ जड ग्राह्यवर्गाचा 
उल्लेख एकाच शब्दाच्या द्रारा केला गेलेला आहे. 

तन्मात्रगोचर :- ९३ प्रकृती-तत्तव ९१४ बुद्धी तत्त्व १५ मनस्‌-तत्त्व 
९६ अहंकार -तत्त्न ९७ श्रोत्र-तत्त्व १८ त्वक्‌ -तत्त्व १९ नेत्र-ततत्व २० 
जिह्ा-तत्तव २१ प्राण-तत्त्व २२ वाणी-तत्तव २३ हस्त- तत्तव २४ पाद-तत्त्व 
२५ पायु-तत्त्व २६ उपस्थ-तत्त् २७ शब्द -तत्त्व २८ स्पर्श -ततत्व २९ 
रूप-तत्व ३० रस-ततत्व ३९ गंध-तत्व ३२ आकाश-ततत्व ३३ वायू 
तत्व ३४ तेजस-तततन ३५ जल-तत्त्व ३६ पृथ्वी- तत्त्व. 

सूत्र क्रमांक ४७ विवरण :- 

या सूत्रामध्ये शक्तीच्या स्वरूप-आवरणात्मक स्वभावाचे वर्णन केलेले 
आहे. या आधीही हे तथ्य समजाविण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे को, 
स्वरूपावर प्रतिक्षण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे आवरण टाकून त्याला 
बाजूला किवा दृष्टि आड करणे हा शक्तीचा अकास्य किवा न तोडता 
किवा ओलांडता येणारा स्वभाव आहे. या संबंधामध्ये हे लक्षात ठेवणे 
आवश्यक आहे की, श्रीशिवभूमिकेवर शक्तीचे रूप हे अहंविमर्शमयी 
स्पंदना अथवा पूर्णस्वातंत्य आहे . यामुटे त्या भूमिकेवर स्वरूपगोपनाचा 
प्रश्रच निर्माण होत नाही. परंतु शक्तौ ही जेव्हा बहिर्मुख होऊन मायाशक्तीचे 
रूप धारण करीत असते तेव्हा हिच्या स्वरूपगोपनात्मक प्रक्रियेला सुरुवात 
होत असते. हेच कारण आहे को, मायाशक्तौला शास्त्रामध्ये “ स्वरूप- 








४६२ निःष्यंढ चौथा 


गोपनव्यग्रा " अर्थात्‌ स्वरूपाला तिरोहित करण्यामध्ये म्हणजे कपविण्यात 
व्यस्त असे नाव दिलेले आहे. 

स्वरूप-आवरणालाच दुसन्या शब्दामध्ये मायीय मल असे म्हटलेले 
आहे; कारण मायीय मलाच्या द्रारा आवृत्त आल्यामुे श्रीशिव हे आपल्या 
अंगभृत वेद्यपदार्थाना किवा ज्ञेयपदार्थाना स्वरूपाहन भिन्न समजण्याच्या 
परावलंबित्वामध्ये पडत असतात, 

याशिवाय या सूत्रामध्ये उटेखिलेल्या “शब्दानुवेध '" या विषयामध्ये हे 
समजणे आवश्यक आहे कौ, संसारातील प्रत्येक अर्थाबरोबर त्याच्या 
वाचकभूत शब्दाचा नीर -क्षीराप्रमाणे अर्थात्‌ पाणी व दुधाप्रमाणे संश्लेष 
अर्थात्‌ एकत्रीकरण शाश्चतरूपामध्ये वर्तमान आहे. शास्त्रीय शब्दामध्ये 
अशा प्रकारे म्हटले जाते कौ, प्रत्येक अर्थ (ज्ञेयविषय) प्रकाशरूप आहे 
आणि त्याचा वाचक शब्द त्याच्या अणृ-अणृमध्ये व्याप्त राहणारी विमर्शना 
अर्थात्‌ संवित्‌ किवा ज्ञान आहे. शब्द हा प्रत्येक अर्थाला ज्ञानाच्या 
रूपामध्ये सत्ता प्रदान करीत असतो; कारण संसारामध्ये असा कोणताही 
अर्थं किवा त्याच्या ज्ञानाचा सद्धाव नाही कौ, ज्याच्या सह शब्द अर्थात्‌ 
अभिलापात्मकता नाही. फलतः शब्द आणि अर्थसाहचर्य हे साक्षात्‌ 
श्रीशिवशक्तीचे संघटनच किवा सामरस्यच आहे. 

सूत्र क्रमाक ४८ विवरण :- 

या सूत्रामध्ये क्रियाशक्तीच्या श्रीशिववर्तिनी क्रियाशक्ती आणि पशुवर्तिनी 
स्थूल क्रिया या दोन रूपांचा उल्लेख केलेला आहे . यामधील पशुवर्तिनी 
क्रिया ही बंधनात टाकणारी असल्यामुके यालाच शास्त्रीय शब्दामध्ये 
““कार्ममल '' असे म्हणतात. याच कथनाचा आशय किंवा अर्थं खालील 
विचारांना ध्यानात ठेवण्याने स्पष्ट होऊ शकतो. 

श्रीशिवां मध्ये ज्याप्रमाणे ज्ञातृता अर्थात्‌ ज्ञानशक्ती आहे त्याचप्रमाणे 
कर्तृता किवा क्रियाशक्तौ आहे. हे म्हणणे योग्य आहे की, प्रत्यक्षात 
श्रीशिवांची स्वतंत्र इच्छा हीच त्यांची ज्ञातृताही आहे आणि कर्तृताही आहे, 
अस्तु. श्रीशिवांशी संबंधित असलेल्या क्रियाशक्तीला श्रीशिववर्तिनी क्रियाशक्ती 
असे म्हणतात. विमर्शमयी स्पंदना अर्थात्‌ ज्ञानात्मक स्फुरण हेच केव 
या श्रीशिवांच्या क्रियाशक्तौचे स्वरूप आहे. या दृष्टीने “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा " 
या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 





स्पंदशास्त्र ४६३ 
किन्तु निर्माणशक्तिः साप्येवं विदुष इंशितुः। 
तथा विज्ञातृविज्ञेयभेदो यद वभास्यते ।।२.९.८ ।। 

याचा अर्थ असा आहे की, विद्वान्‌ ईश्चराची ही क्रियाशक्तीच निर्माणशक्त 
आहे . तिच्यामुके विज्ञाता म्हणजे जीव आणि विज्ञेय म्हणजे श्रीशिव 
यांच्यामधीर भेद भासतो. 

दु सन्या शब्दामध्ये श्रीशिवांच्या क्रियाशक्तौला पारमेश्चरनिर्माण शक्तौ 
असे म्हणतात. या दृष्टीने उपरोक्त श्छोकाच्या टीकेमध्ये असे म्हटले आहे 
की, “स्वरूपभेदेन देशक्रमकारिणा क्रियाभेदेन च कालक्रम-सम्पादकेन 
उपलक्षितो यो विज्ञातु: शन्यादेः प्रमातुः भेदो ऽन्योन्यं ज्ञेया, एवं 
घटादेः परस्परं ज्ञातुश्च स भगवता अवभास्यते, यत्‌ तदवभासनं सा 
ईशितुरपि निर्माणशक्तिः क्रियाशक्तिः ।।२.९.८।। याचा अर्थ असा 
आहे की, स्वरूपाचा भेद होण्याने देशक्रम बनतो आणि क्रियेचा भेद 
द्माल्याने कालक्रमाच्या संपादकाने युक्त असा विज्ञाता किवा जीव, शुन्यादि, 
प्रमात्यांचे भेद आणि ज्ञेयाहूनही परस्पर भेद होतो. अशा प्रकारे घटादि 
ज्ञेयाचा परस्पर भेद ज्ञात्याहून आणि तो भेद परमेश्चराच्या द्वारा भासित 
होतो. हे अवभासनच ईश्चराची निर्माण शक्तौ अथवा क्रिया शक्तो बनते. 
ही शाक्तस्पंदना अर्थात्‌ शक्तीचे स्फुरण मूतिभेदापासून निर्माण आलेल्या 
देशक्रमाने आणि क्रियाभेदापासुन निर्माण ्ालेल्या कालक्रमाने उपलक्षित 
अर्थात्‌ दाखविेके अनंत प्रकारचे शुन्य, प्राण, पुर्यष्टक इत्यादि प्रमात्यांना 
किंवा ज्ञात्यांना किंवा जीवांना आणि नील, सुख आदि ज्ञेयविषयांना 
स्वरूपाहून आणि एक दुसच्याहून भेदरूपामध्ये प्रकाशित करीत असते. 
अशा प्रकारे अनंत वैचित्रयांनी परिपूर्ण असलेल्या विश्वाचे प्रकाशन हीच 
ईश्वराची निर्माणशक्ती किंवा क्रियाशक्ती आहे. या दृष्टीने “स्तुतिकुसुमांजली " 
या ग्र॑थात असे म्हटके आहे को - 

इच्छयैव भुवनानि भावयन्‌ यः प्रियोपकरणग्रहोऽपि सन्‌। 
अप्रियोपकरणग्रहोऽ भक्तं स्वशक्तिसचिवं शिवं स्तुमः । ९.९५ ।। 

अर्थ :- जे त्यांना प्रिय अशा उपकरणांचा स्वीकार करीत अप्रिय 
साधनांचेही ग्रहण करतात आणि स्वतःच्या केवट इच्छेनेच जग निर्माण 
करतात त्या अखंड, स्वशक्तिसचिव अशा श्रीशिवांची आम्ही स्तुती 
करतो. ।।१.१५।। 


र =] ॥ 


ग्ड. 


च 
(जीर क 
[प की 
च सि सर 





च 


(1 ~= । 3 ध 
ॐ ऋ += गनि ४ 
~ < 
<= ~ ४ ~ ति = 


॥ चय =» + ऋ) 3 
थ 


ए 
अ~ 


र 


४६४ निःष्यंढ चौथा 
विश्वाचे निर्माण हे श्रीभगवंतांच्या स्वतंत्र इच्छेनेच यथावत्‌ रूपामध्ये 
निष्पन्न होत असते आणि या निर्माणामध्ये श्रीभगवंतांना कोणत्याही प्रकारच्या 
उपादानसंभाराचौ अर्थात्‌ साहाय्यक गोष्टीची किवा वस्तुंची अपेक्षा असत 
नाही. श्रीभगवंत हे अशा क्रियेचे स्वतः स्वतंत्रकर्ते आहेत; कारण ते 
अशा निमाणाला स्वतः जाणतहौ असतात. श्रीभगवंतांचे ज्ञात्याच्या रूपामध्ये 
स्फुरित होणे ही स्वतः क्रियाही आहे . 
या दृष्टीने ““इश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी '' या रीकाग्रंथात असे म्हटले 
आहे को, त्यापासून निर्माण आलेले ज्ञातृ व ज्ञेय यांच्या क्रियाभेदाचे 
वेचित्रय निर्माण होते. विद्रान्‌ व्यक्तौच हा विषयं चांगल्या प्रकारे जाणु 
शकते. निरंतर तेथेच स्फुरतो, त्यामुखेही त्याचीही ती क्रियाशक्तौ महे. 
यतश्च तत्निमितं ज्ञातृज्ञेयक्रियावैचिन््यभेदम्‌ असौ विद्वान्‌ वेत्ति 
अविरतं तत्रैव, हि तत्‌ स्फुरति ततोऽपि 
तस्य सा क्रियाशक्तिः ।।२.१.८।। 
याचा अर्थं असा आहे कौ, श्रीशिववतिनी क्रियाशक्तीचा कोणताही 
क्रम नाही; कारण या अवस्थेमध्ये याचे वास्तविक किंवा खरे रूप "मी 
स्फुरित होत आहे, मी घूणित अर्थात्‌ फिरणारा आहे अशा प्रकारच्या 
देशकालक्रमाहून हीन ^“ अहरूप इच्छास्पंद '' याच्याशिवाय अन्य काहीही 
नाही. या दृष्टीने उपरोक्त ग्रंथात असे म्हटले आहे की - “ईश्वरस्यापि 
इशे, आसे, स्फुरामि, घूर्णे, प्रत्यवमृशामि, इत्येवंरूपं यदिच्छात्मकं 
विमर्शनम्‌ " अहम्‌ ' इत्येतावन्मात्रतत्वं न तत्र कश्चित्‌ क्रमः । '" 
अर्थं :- ईश्चराचाही असाच क्रम आहे की, मी समर्थं आहे, मी भासित 
होत आहे, मो स्फुरित होत आहे, मी फिरत आहे, मी स्वतःलाच समजून 
घेत आहे. हे जे इच्छात्मक विमर्शन आहे तोच "“ अहं " होय. हे ^“ अहं " 
एवढेच तत्त्व ईश्वराच्या ठिकाणी असते, तेथे दुसरा कोणताही क्रम नाही. 
या दृष्टीने “शिवस्तोत्रावल्ी ” या ग्र॑थात असे म्हटके आहे की - 
स्फारयस्याखिलमात्मना स्फुरन्विश्वमामृशसि रूपमामृशन्‌ । 
यत्स्वयं निजरसेन घूर्णसे तत्समुल्छसति भावमण्डलम्‌। ।९३.९५।। 
याचा अर्थं असा आहे की, चिन्मात्र श्रौभगवंतांची स्वतंत्र इच्छात्मक 
स्फुरणा हीच सर्वं विश्वाची स्फुरणा आह. स्वरूपाची विमर्शना अर्थात्‌ 
निजस्वरूपाच्या आनंदमयतेचा आस्वाद घेणे हेच विश्वाचे आमर्शन अर्थात्‌ 





स्पंदशारत्र ४६५ 


विश्चाला स्पर्श करणे होय. आपल्या चिदानंदरसाच्या पूर्णतेमुखे ओके घेणे 
हेच सर्वं भावमंडलाचे उषछसित किवा आंनदित होणे आहे. 

वर असे सांगितलेले आहे कौ, श्रीशिववतिनी क्रियाशक्तीचे स्वरूप हे 
विमर्शात्मक अर्थात्‌ ज्ञानात्मक स्पंदना किवा स्फुरण आहे. या विषयामध्ये 
हे समजणे आवश्यक आहे की, विमर्शासह अर्थात्‌ ज्ञानसह किंवा विचारासह 
असणारे अभिलापात्मकतेचे अर्थात्‌ बोलण्याचे साहचर्य हे एक शाश्चत 
यथार्थं म्हणजे सत्य आहे. फलतः परमेश्चराच्या विमर्शाबरोबरच 
अभिलापात्मकता अवश्य आहे; परंतु त्या भूमिकेवर परमेश्चवरही तद्रूपच 
आहे अर्थात्‌ एकरूप आहे. याचाच अर्थं असा आहे कौ, या पदवबीवर 
“अ” पासून “क्ष "' पर्यतच्या ध्वनिसमुदायाचे रूप हे अहंविमर्शच अर्थात्‌ 
आत्मज्ञानयुक्त आहे. यालाच शास्त्रीय शब्दामध्ये “ अव्यक्त परावाणी '' 
असे म्हणतात. 

बाह्यप्रसाराच्या प्रक्रियेमध्ये ही श्रीशिववतिनी आणि क्रमहीन क्रियाशक्तो 
ही पशुवतिनी स्थूल तसेच सक्रम क्रियेचे रूप धारण करीत असते. या 
दृष्टीने “इश्वरप्रत्यभिज्ञाविम्शिनी '' या टीकाग्रंथात असे म्हटके आहे 
को, परमेश्चराचौ क्रियाशक्तौ क्रमरूप क्रियेच्या निर्मितीचे सामर्थ्यं आणि 
क्रमरूप क्रियेच्या उपरागाचा संबंध यांच्यामध्ये राहते. “अस्य क्रियाशक्तिः 
क्रमरूपक्रियानिर्माणसामर्थ्यं क्रमरूपक्रियो-परागयोगश्च इति । ।२.९.८।। 
परमेश्चराची क्रियाशक्तौ ही स्वतंत्र चेतना-शक्तौ आहे. यामुठे ही स्वतंत्र 
क्रियाशक्तौ आपल्या सामर्थ्यानि स्वतःला पशुभूमिकेवर सक्रम स्थुल क्रियेच्या 
रूपामध्ये विकसित करून घेत असते. ही स्वतंत्र क्रियाशक्तौ आपल्या 
अक्रम स्वरूपावर सक्रम क्रियात्मक उपराग अर्थात्‌ निरनिराढेे रंग धारण 
करीत असते. स्वतंत्र इच्छा ही स्वतंत्र इच्छा असल्यामुटे तौ जे काही करू 
इच्छिते ते करीत असते. 

प्रत्यक्षात पशुभूमिकेवर अर्थात्‌ जीवाच्या भूमिकेवरही प्रत्येक क्रियेचे 
मूव्रूप हे इच्छात्मक स्पंदना किंवा इच्छात्मक स्फुरण आहे. परंतु ही 
स्पंदना किवा हे स्फुरण मानसिक संकल्प-विकल्पाच्या रूपामध्ये होत 
असते. या दृष्टीने ““ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविम्शिनी'" या रीकाग्रंथात असे 
म्हटके आहे को - चैत्रमैत्रादेरपि पचामि इति यैव अन्तरिच्छा सैव 
क्रिया, तथा च अधिश्रयणादिबहुतरस्पन्दनसम्बन्धेऽपि पचामि इति 
नास्य विच्छिद्यते। यत्तु इच्छारूपं तदेव तथास्पन्दनात्मतया भाति। 








४६६ निःष्यंढ चौथा 


~~~ ~ 


तत्र तु न कोऽपि क्रमः तत्त्वतः। याचा अर्थ असा आहे कौ, चैत्रमेत्रादीची 
“शिजवितो " अशी जी आंतरिक इच्छा तीच क्रिया आणि त्याचप्रमाणे 
चुलीवर भांडे ठेवणे, विस्तव लावणे इत्यादि संबंधामध्ये सर्वं ठिकाणी ज्या 
शिजविण्याचीच क्रिया राहत असते त्या क्रियेचा कधीही नाश होत नाही. 
त्याची जी इच्छा होती तीच या शिजविणे इत्यादि रूपांमध्ये स्प॑दात्मकरूपाने 
भासते; परमार्थतः त्यांच्यात कोणताही क्रम राहत नसतो. सृक्ष्म दृष्टीने 
पाहिले असता संसारामधील कोणत्याही प्राण्याच्या हदयामध्ये जी आंतरिक 
दच्छा असते ती बाह्य रूपामध्ये त्याची क्रिया होते. जोपर्यत ही आंतरिक 
इच्छा मानसिक संवेदनाच्या रूपामध्ये अवस्थित राहत असते तोपर्यत यात 
कोणताही क्रम असत नाही; कारण तेथपर्यत कोठेही विच्छेद ्ालेला 
आढब्यून येत नाही. या दृष्टीने “ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी'' या टीकाग्रंथात 
असे म्हटले आहे की, “इच्छारूपं “पचामि '' इति स्पन्दनात्मनां 
कार्यपर्यन्ता गतं क्रमारुषितम्‌ आभाति ।।२.१.८।।'' परमेश्वराचौ 
इच्छाशक्ती प्रमाता आणि प्रमेयाच्या भेदापर्यत जाणारी त्या क्रमाशौ एकरूप 
्ाठेली भासते. ही इच्छात्मक स्पंदना किंवा हे इच्छात्मक स्फुरण पांचभौतिक 
शरीराच्या द्वारा बाह्य स्थुल क्रियेच्या रूपामध्ये पर्यवसित होत असते. 
यामु यावर कालक्रम आणि त्याच्या द्वारा देशक्रमाचा रग चढत असतो. 
याचा परिणाम म्हणून अक्रम क्रियाशक्ती ही सक्रम अर्थात्‌ क्रमासहित 
स्थुलक्रिया बनत असते. उदा. नाना प्रकारच्या शिजविण्याच्या, लिहिण्याच्या 
करवा बाचण्याच्या इत्यादि क्रियांच्या मृलरूप इच्छात्मक स्पंदनेमध्ये किवा 
स्फुरणामध्ये कोणताही तद्रूप अर्थात्‌ एकरस इ्ाठेला क्रम असत नाही. 
परंतु जेव्हा ही इच्छात्मक स्पंदना शारीरिक व्यवहारामध्ये पर्यवसित होते 
तेव्हा या पुरुषावर “मी शिजवीत आहे, मी काल लिरीत होतो, मी 
पुढच्या वष शैवदर्शन वाचणार आहे '' इत्यादि रूपां मध्ये देहाभिमान 
निर्माण होत असतो आणि त्याला अनुकूल संकुचित कालक्रम आणि 
देशक्रम यांचा उपराग अर्थात्‌ रंग चढत असतो. स्थुल क्रियेची 
अभिलापात्मकता ही स्थूल असते. ही अभिलापात्मकता याधी ्बाणिलेल्या 
अहंविमर्शमयी परावाणी, पश्यती आणि मध्यमा यांच्या मागनि वैखरी 
पदवीवर उतरून ““अ”” पासून “क्ष "' पर्यतच्या स्थूल वर्णसमुदायाच्या 
अर्थात्‌ मातृकेच्या रूपामध्य विकसित आलेली असते. (या विषयामध्ये 
"शिवसृत्रिविमशिनीचे'' सूत्र ९४ पाहावे.) फलतः अश स्थूल अभिलापमयी 


स्पंदशासत्र ४६७ 





आणि सक्रम पशुवतिनी क्रिया संसाराच्या पशुवर्गाला पावलापावलावर 
तथाकथित शुभ तसेच अशुभ कर्माची ग्राह्यता आणि हेयता अर्थात्‌ 
त्याज्यता यांच्या शंकेच्या पाशांनी जन्मजन्मांतरापर्यत जखड्न ठेवीत 
असते. स्थूल अभिलाप अथवा पारिभाषिक शब्दामध्ये ककार आदि स्थूल 
वर्णसमुदाय यामध्ये अधिष्ठित असलेल्या श्रीब्राह्मी इत्यादि पशुशरक्तीच्या 
द्वारा बुद्धिभेदामध्ये अडकलेला पशु किंवा जीव प्रतिक्षण केल्या जाणाच्या 
स्थूलक्रियेच्या ख्या स्वरूपाला विसखून या शक्तीना केवल आपला देह, 
प्राण आदीच्या अभिमानाशी जोडित राहतो. 

सूत्राच्या अंतिम चरणामध्ये या तथ्याकडे संकेत केलेला आहे की, 
एखाद्या अलक्ष्य अनुग्रहामुके पशुमध्ये असे सदज्ञान निर्माण ्ाले की, 
प्रत्यक्षात या सवं क्रिया श्रीशिववतिनी क्रियाशक्तीचा केवठ बहिर्मुखीन 
विकास आहे आणि “मी” अर्थात माञ्चे शरीर माञ्ी बुद्धी इत्यादि या 
क्रियेचे कर्तां नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये पशुचे किंवा जीवाचे स्थुल 
क्रियात्मक पाश हे स्वयं छिन्न-भित्न होऊन जातात. यथार्थरूपामध्ये अशी 
अनुभूती प्राप्त करून घेतल्यावर त्या जीवाने काहीही केले तरी त्याला 
त्यामध्ये श्रीशिवत्वाची प्राप्त होत राहते.।।४६-४७-४८।। 

भर अद तै तै 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

मागच्या तीन श्छोकांमधल्या अर्थाचा उपसंहार किंवा शेवट करून 
आणि मागे सांगितलेटी नियत प्रमेयाची अर्थात्‌ ज्ञेयाची स्पंदतत्त्वापासूनची 
अभितन्नता आणखी दृढ करीत ग्रंथकार बंध आणि मोक्ष हे स्पंदतत्त्वाच्या 
अभिव्यक्तोचे अज्ञान आणि स्पंदतत्त्वाच्या अभिव्यक्तीचे ज्ञान या स्वरूपाचे 
आहेत असे सांगतात. 

स्पष्टीकरण :- “सा (ती) " म्हणजे आधीच्या तीन श्छोकात वर्णन 
केले शक्तौ होय. “इयम्‌ (ही) ” म्हणजे प्रमेय रूपाने (जगद्रूपाने) 
स्फुरण पावणारौ क्रियाशक्तौ होय. ती स्वस्वभावरूप चिदात्मा श्रीशिवांशी 
संबधित आहे. तौ स्पंदतत्त्वाने युक्त असून श्रेष्ट स्वामिनी आहे. त्याचप्रमाणे 
हे अनंत वैचित्रयांनी भरलेले विश्च निर्माण करण्यामुके तिला क्रियाशक्ती 
असेही म्हणतात. मागे स्पष्ट केलेल्या मतानुसार ज्याने पशुची भूमिका 
स्वीकारी आहे अशा श्रीशिवांमध्ये स्थित असणारी, प्राण आणि मन. 





४६८ निःष्यंढ चौथा 





बुद्धी, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध या पूर्यष्टकाच्या रूपात 
असणाच्या त्याचे कर्तृत्वाने युक्त अशा संकुचित क्रियेच्या थेबाने प्रोक्षण 
करणारी ती बेधयित्री (बंधनात टाकणारी) होते. कारण बर सांगितरेल्या 
प्रकाराने ज्यावेकेस स्वभाव व्यक्त आलेला नसतो त्यावेकेस ती त्याला 
आवरण करते आणि स्वीकारणे आणि त्याग करणे यांच्या परिङ्केशाला ती 
कारणीभूत होते. 

मात्र स्वरूपाचा म्हणजेच श्रीशिवात्मकरूपाचा मार्ग पुटीटप्रमाणे असतो. 

शक्तयावस्थां प्रविष्टस्य निविभागेन भावना । 
तदासौ शिवरूपी स्याच्छैवी मुखमिहोच्यते ।।२०।। 

अर्थ :- (ज्यावेकेस मनुष्य) विभागरिहत भावनाशक्तीच्या अवस्थेमध्ये 
प्रविष्ट होऊन जाणतो, त्यावेकेस तो श्रीशिवरूप होतो. त्या श्रीशिवांच्या 
शक्तीला (श्रीशिवांकडे जाण्याचे) मुख (दरार) असे म्हटले आहे. 

अशा प्रकारे “ श्रीविज्ञानभटरारक" या ग्र॑ंथात सांगितठेला प्राप्तीचा 
उपाय म्हणजेच योग्याकड्न पराशक्ती आणि तिच्याशी तादात्म्याने क्रियाशक्तो 
जाणली जाते किंवा ज्यावेकेस निश्चित आणि अनिश्चित कल्पनाच्या प्रसरातही 
हा योगी श्रीशिवस्वरूपाशी एकरूप असणाय्या स्वात्म्याचे अंशभूत म्हणून 
सर्व वेद्य विषयांना पाहतो त्यावेेस त्याला परानंदमयी परा सिद्धौ प्राप्त 
होते.।।४८।। 

भः ओः त्रैः ॐ त 

श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- 

स्पंदतत्त्वाच्या प्रत्यभिज्ञानाने मोक्ष मिक्तो आणि त्या स्पंदतत्त्वाच्या 
अप्रत्यभिज्ञानाने म्हणजेच विस्मरणाने (साधक) बंधनात पडतो हे “सेयं 
क्रियात्मिका ..... 11 ४८1" या कारिकेत सांगितठे आहे. “सा इयम्‌ ` 
या ठिकाणी तत्‌ शब्दप्रयोगाने निर्णीत केलेल्या प्रमेयसमूहात्म्याने म्हणजे 
ज्ञेयविषयांच्या समृहाने स्फुरण पावणारी श्रीशिवसंबंधिनी तत्त्वस्वरूप 
क्रियाशक्ती, या वैविध्यपूर्णं विश्वातीर स्थितिकारिणी क्रियाशक्ती, परयष्टकयुक्त 
शरीरामध्ये कर्तृत्व आणि अहमभिमान निर्माण करून स्पंदतत्त्वाचा साक्षात्कार 
करून घेण्यास असमर्थ ठरून बंधनास प्राप्त होते. बंधनात टाकते म्हणून 
त्या क्रियाशक्तीला “ बंधयित्री" असे म्हणतात. ज्या काव्ात स्वतःचे 
श्रीशिवस्वरूप प्राप्त करण्याचा उपाय होणारी जी पराशक्तो असते त्या 








स्पंदशारत्र नन भ 4 





पराशक्तीने युक्त होऊन त्याच्या क्रियाशक्तीपासून त्या काली तो जीव योगी 
होऊन परमानंदमय सर्वोत्कृष्ट सिद्धी संपादित करतो अर्थात्‌ मुक्त होऊन 
सर्वं व्याप्त होतो. ।।४८।। 
मै मह तह तैर त 
तन्मात्रोदयरूपेण मनोऽ हंबुद्धिवर्तिना। 
पर्यष्टकेन संरुद्धस्तदुत्थं प्रत्ययोद्धवम्‌।।४९।। 

अन्वयार्थं :- 

(श्रीभटकलटांनी “ तन्मात्रोदयरूपेण " याची फोड "“तन्मात्ररूपेण '' 
व॒" तन्मात्रोदयरूपेण'' अशी करून “^ तन्मात्ररूप'” म्हणजे सूक्ष्म 
““पुर्यष्टक'' किवा मन, बुद्धी व अहंकाराचे बनलेले कारणशरीर व 
"तन्मात्रोदयरूप " म्हणजे स्थूल पूर्यष्टक किंवा पांचभौतिक स्थूल शरीर 
असा अर्थं केला आहे व स्पंदकारिकाकार श्रीवसुगुप्तांचे श्रीकर हे 
साक्षात्‌ शिष्य असल्यामुटे तो येथे स्वीकारला आहे .) ।(४९।। 

तन्मात्ररूपेण- तन्मात्रांनीच बनलेले सूक्ष्म “पुर्यष्टक " अथवा 
कारणशरीर या रूपाने, मनोऽहंबुद्धिवर्तिना- मन, अहंकार व बुद्धी 
यांच्या द्वारा परामश घेत असलेले, तन्मात्रोदयरूपेण- स्थूल “पुर्यष्टक " 
अथवा पांचभौतिक शरीर याच्या रूपान (“पशुत्व"" अवस्थेतील श्रीशिव). 
पर्यष्टकेन- वर व्णिलेल्या सुक्ष्म शरीराने, संरुद्धः - बद्ध होतो, बंधनात 
पडतो, तदुत्थम्‌ - त्या पूर्यष्टकापासून निर्माण होणारे, प्रत्ययो -द्धवम्‌- 
सुख दुःखात्मक संवेदना - यांची उत्पत्ती होते. ।।४९।। 

2... 
भुङे परवशो भोगं तद्धावात्संसरत्यतः। 
संसृतिप्रलयस्यास्य कारणं सम्प्रचक्ष्महे । ।५०।। 

अन्वयां :- 

परवशः - परवश होऊन, भोगम्‌- सांसारिक भोग, सुख दुःखे, 
भुङ्क- तो (पशुत्वावस्थेतील श्रीशिव) भोगतो, तद्धावात्‌- ते पूर्यष्टक, 
कारण-शरीर विद्यमान असल्यामुवे (तो) संसरति- वारंवार जन्ममृत्युच्या 
चक्रात गुरफटतो, अस्य- या, संसृतिप्रलयस्य- संसाराचा कायमचा नाश 
कशामुढे होईल याचे, कारणम्‌- कारण अथवा उपाय मार्ग, संप्रचकष्मे- 
आम्ही पुढील कारिकेत सांगतो. ।॥५०।। 








४9० निःष्यंढ चौथा 


अर्थं :- सूत्र क्रमांक ४९ ~ पशुभावामध्ये अडकलेला श्रीशिव 
तन्मात्राच्या रूपाचे सुक्ष्म पुर्यष्टक, त्यांचे कार्यरूप स्थूल पूर्यष्टक तसेच 
मनस्‌, अहंकार आणि बुद्धी यांच्या द्वारा परामर्श केल्या जाणा्या 
पर्यष्टकाच्या बंधनात पडलेला आहे. पर्यष्टकापासून ““प्रत्ययोद्धवाचा " 
अर्थात्‌ सुखात्मक किवा दुःखात्मक संवेदनांचा जन्म होत असतो. ।।४९।। 

अर्थं :- सूत्र क्रमांक ५० - तो जीव परवश किवा परावलंबी बनून 
संसारामधील भोग भोगीत असतो. पूर्यष्टकामुरेच असा जीव पुनःपुन्हा 
जन्मतो व पुनःपुन्हा मरतो. यामु संसृतीच्या या गोधनगाला एकाच वेव्ठो 
नाहीसे करणाव्या कारणाचे किंवा उपायाचे वर्णन पुढील सूत्रामध्ये करीत 
आहोत. ।।५०।। 


मह ह मेर तरै तै 


श्रीरत्यलाचार्य प्रदीपिका :- (कारिका क्र. ४९ व ५०) 

पुरुष हा पुर्यष्टकाने जेव्हा बद्ध होतो त्यावेव्ो तो पश्‌ होतो. शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस गंध व सतव, रज, तमोगुण हे सृक्ष्मरूपाने आत्म्याच्या 
सत्निध असतात .त्यापासून पुढे स्थूल शरीर निर्माण होते. आत्मा स्वतःचे 
सर्वव्यापित्व व सर्वकर्तृत्व विसरून जाऊन आपण लिग देहात्मक किवा 
स्थूल देहात्मक आहोत असे तो मानावयास लागून परवश होतो. स्वतःचे 
स्वातंत्र्य व सर्वशक्तित्व विसरून जाऊन अमुक एक कारण असेल तर 
अमुक एक होईल असे तो मानावयास लागून पराधीन होतो. मग मायेने 
प्रकाशित केलेल्या स्वतःच्या कर्माप्रमाणे भावना उत्पन्न होऊन तो सुख 
किवा दुःख भोगीत असतो. 

अशा स्थितीतून मुक्त व्हावयाचे असेल तर विषय हे भोग्य आहेत, हा 
देहाचा अभिमान धारण करणारा मी भोक्ता आहे, या भावनेचा जीवाने 
त्याग केला पाहिजे व मुव्ाकडे वरले पाहिजे. शब्दाचे स्थूल रूप आकाश 
असल्यामुठे शब्द कानी पडतो. त्याला मूठ कारण वणं व पश्यंत्यादि 
वाणी आहेत, त्याचे मूठ परावाणी व त्याचे मूठ पराहता अगर पराशक्तो 
आहे. अशी जागृती प्रत्येक विषयाच्या किंवा पंचतन्मात्रांच्या बाबतीत 
ठेवावी. जेथे कोणतीही क्रिया होत असेल तेथे त्याला कारण प्राण असतो. 
प्राणाला कारण वायू, वायूला कारण स्पर्शं, स्पर्शाला कारण प्रकृती, 
प्रकृतीला कारण माया, मायेला कारण त्रिपुरसुंदरी म्हणजे कुंडलिनी शक्तो 








वा क क क छी कह अ ° र श वा व अ च न ` क नी 


नि ~ > 


कि = › 9 न ए 8 > 


स्यंदशारसत्र ४७१ 





व त्रिपुरसुंदरीला मूक कारण श्रीपरशिव आहे. अर्थात्‌ त्या क्रियेची उत्पत्ती 
श्रीपरशिवांपासून आहे. उष्णतेचे मृच्छ रूप अग्र आहे . अग्रीचे मूर्छ रूप 
तेज आहे. तेजाचे मूक रूप आकाश आहे. त्याचे मृक्छ रूप श्रीत्रिपुरसुंदरी 
आहे. रुद्रादि द्रवतर पदार्थ, त्याचे मूक रस, मूर प्रकृतौ, मांस, अस्थी, 
रक्त वगैरे कठीण पदार्थं दिसले तरी त्याचं मूक प्रकृती, माया, मन व 
्रत्रिपुरसुंदरी आहे. अशा रीतीने थेट श्रीपरशिवांपर्यत जावे. पंचतन्मात्रा 
या परशक्तिरूप आहेत. तीन गुण आहेत. तमोगुणापासून अहंकार, 
रजोगुणापासून मन व सत्वगुणापासून बुद्धी होते. त्याचे कारण अहंकार 
प्रकृती आहे. त्याचे मूठ रूप माया श्रोत्रिपुरसुंदरो आहे. 

पर्यष्टकात श्रीत्रिपुरसुंदरी अगर पराहंता आहे अशी जागृती ठेवल्याने 
आपण पराहंतारूप बनतो. तशी सावधानता न ठेवल्यास पुर्॑ष्टकाने बद्ध 
असा मी पश्‌ असून मला त्यापासून ्ालेले सुखदुःख भोगावयाचे आहे 
व जन्ममरणादि संस्कार घ्यावयाचे आहेत हा पशुभाव प्राप्त होतो. हा 
पशुभाव टाकून देऊन पशुपती होण्यासाठी पुढील श्लोकात उपाय सांगितला 
आहे. ।।४९ व ५०॥।। 

तैद भैः तै तै र 


श्रीरामकंठाचार्य विवृत्ती :- (कारिका क्र. ४९ वे ५०) 

पतिस्वभावरूप आत्मतत्वाचे स्वमायावधासितरूप म्हणजे पशुत्व होय. 
तेव्हा पशच्या ठिकाणी जर सद्विद्योदय याला तर त्याची शक्तीसुद्धा स्वमार्गस्थ 
होऊन त्याच्या ठिकाणीही पतित्वाची अभिव्यक्त होर्दल व तो संसारातीत 
होईल, म्हणून कारिकाकार म्हणतात कौ 

स्पष्टीकरण :- तन्मात्रे व त्रिगुण यांचे सृक्ष्मशरीर बनते व तेच 
स्थूलाचे कारण आहे म्हणून शरिराला पूर्यष्टक म्हटले आहे . देहाच्या 
ठिकाणी अहंप्रत्यय ठेवून पश्‌ आपल्या नियत सुखादिकांवरच भोक्तृत्वा- 
भिमान ठेवतो, हीच संसारदशा आहे. 11४९ व ५०।। 

श्रीभडुकल्लटवृत्ती :- (कारिका क्र. ४९ व ५०) 


पुर्यष्टक 
सूत्र क्रमांक ४८ मध्ये आत्म्याला त्याची स्वतःची शक्तो अज्ञात 
होण्याच्या अवस्थेमध्ये बंधनात टाकीत असते असे म्हटलेले आहे. या 
संबंधामध्ये सूत्र क्रमांक ४९ व सूत्र क्रमांक ५० मध्ये हे बंधन कसे असते 



























४.७२ निःष्यंढ चौथा 


आणि यामुके आत्मा कोणत्या दुर्गतीमध्ये पडतो ? हे समजाविलेले आहे. 
सूत्र क्रमांक ४९ वृत्ती :- “तन्मात्रोदयः' या शब्दाचे तन्मात्र 
आणि तन्मात्रोदय (क्रमशः सृक्ष्मपूर्यष्टक आणि स्थृलपूर्यष्टक) असे दोन 
खंड आहेत. याचाच अर्थ असा आहे कौ, पशुभावामध्ये पडलेला श्रीशिव 
शब्द आदि तन्मात्राच्या अनुभूतीच्या रूपाच्या आणि मन-अहंकार-बुद्धी 
या तिघांच्या द्रारा परामशं केल्या जाणाव्या पूर्यष्टकाच्या बंधनामध्ये अडकलेला 
आहे. पुर्यष्टकामुवेच सुखात्मक किवा दुःखात्मक संवेदनेला जन्म प्राप्त 
होत असतो. 
सूत्र क्रमांक ५० वृत्ती :- श्रीशिव हे परतंत्र बनून सुख आणि दुःख 
यांच्या संवेदनांच्या रूपाच्या भोगाला भोगीत असतात. (श्रीशिव) त्या 
परयष्टकाच्या विद्यमानतेमुे संसार-शरीरामध्ये अर्थात्‌ पांचभौतिक शरीरामध्ये 
संसरण अर्थात्‌ जन्ममरणचक्रपरंपरा निर्माण करीत असतात. त्यामुटे 
संसृतीच्या नाशाचे अर्थात्‌ जन्ममरणाच्या प्रवाहरूप संसाराचा नाश करणाच्या 
कारणांचे वर्णन आम्ही पुढील सुत्रामध्ये करणार आहोत. ।।५०।। 
विवरण :- प्रस्तुत सूत्रामध्ये उलेखिलेल्या तन्मात्र, पूर्यष्टक इत्यादि 
शास्त्रीय शब्दांचे अंशतः पर्यालोचन याआधीही काही ठिकाणी केलेले 
आहे. काही गोष्टी राहून गेलेल्या आहेत. यामु येथे या गोष्टीचे संक्षिप्त 
परंतु यथासंभव व सर्वांगीण विवेचन प्रस्तुत करणे आवश्यक आहे; 
कारण यामुखेच सूत्राचा अर्थं सोपेपणाने समजून घेता येर्हल. 
जगतामधील किवा संसारामधील प्रत्येक प्राण्याच्या शरीराची सुक्ष्म 
शरीर आणि स्थूल शरीर अशी दोन रूपे असतात. यामधील सुक्ष्म शरीर 
हे स्थूल शरीराचे कारणरूप असून स्थूल शरीर हे सूक्ष्म शरीराचे कार्यरूप 
असते. या दृष्टीने “परमार्थसार '' या ग्रंथात असे हटके आहे कौ, जो 
या इद्रियांचा ज्ञेय म्हणजेच कार्याच्या रूपात मानला जाणारा विषय अर्थात्‌ 
गोचर आहे तो विभागरहित म्हणजेच विशेष भिन्न सामान्यस्वरूप सुक्ष्म 
अर्थं आहे. ते शब्दाचे सामान्य रूप अर्थात्‌ तन्मात्र आहे ज्याप्रमाणे 
शब्दसामान्य किवा शब्दतन्मात्र. अशाच प्रकारे दुसरेसुद्धा (स्पशं तन्मात्र 
आदि) विषय आणि विषयी एकमेकांची अपेक्षा देवत असतात. त्यामुठे 
इद्वियाप्रमाणेच शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध ही पाच तन्मात्रे अहंकारापासूनच 
उत्पन्न आहेत. “एषां ग्राह्यो विषयः सृक्ष्मः प्रविभागवनितो यः स्यात्‌। 
तन्मात्रपञ्चकं तत्‌ शब्दः स्पशो महो रसो गन्धः ।।२९।।” सुक्ष्म शरीर 


स्पंदशास्त्र र... 
र. 
हे त्रिगुणमय मन, बुद्धी आणि अहंकार ही तीन अंतःकरणे आणि या 
अंतःकरणाच्या द्वारा संवेद्य असलेल्या शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध 
या पाच सूक्ष्म तन्मात्रांच्या योगापासून बनलेले आहे. शब्द आदि पाच ज्ञेय 
विषयाच्या मूलभूत सामान्य अवस्थेला “तन्मात्र अवस्था" असे म्हणतात. 
या दृष्टीने ^ तंत्रात्नोकविवेक "' या टीकाग्रंथात असे म्हटठे आहे की, ज्या 
सामान्य (गंधा) मध्ये अजून विशेषाच्या उत््पत्तीची लक्षणे व्यक्तही ्ाठेटी 
नाहीत, असे केव सामान्य गंध तन्मात्र आहे. “अनुद्धित्र-विशेषतया 
सा गन्धादिरेव केवलस्तन्मात्र इत्युक्तम्‌।।९.२८१।।” यावरून या 
अवस्थेमध्ये या तन्मात्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचे वैशिष्ट्य उत्पन्न ालेले 
नसते. याच प्रकारे उपरोक्त ग्र॑थात असे म्हटले आहे की - 
पृथ्विव्यां सौरमान्यादि विचित्रे गन्धमण्डले। 
यत्सामान्यं हि गन्धत्वं गन्धतन्मात्रनाम तत्‌। ।९.२८०.८१।। 

अर्थं :- पृथ्वीमध्ये एक प्रकारचा सौरभ असतो. या व्यतिरिक्त अन्य 
गंधमंडलांमध्ये जो सौरभ आहे, यामध्ये सौरभ-सामान्य गंधत्व आहे, तेच 
गंधतन्मात्र आहे. 

उदाहरण म्हणून ज्या गंधामध्ये अद्यापि सुगंध, दुर्गध, तीत्रगंध, मंदगंध, 
तेलाचा गंध, अत्तराचा गंध, कुजनलेल्या शरीराचा गंध इत्यादि वैशिष्ट्ये 
प्रकट ्ालेली नसतात; परंतु सामान्य रूपामध्ये केवव्छ गंधाचे अस्तित्व 
असते. या गंधाच्या सामान्य अवस्थेला “गंधतन्मात्र '" असे म्हणतात, 
“रस” इत्यादीच्या विषयामध्ये हाच सिद्धान्त लागृ होतो. तन्मात्ररूपामध्ये 
असलेल्या शब्द आदि विषयांचे बाह्य स्थुल इद्रियांच्या द्वारा ग्रहण केले 
जाऊ शकत नाही. गंध विशिष्ट रूपाने विकसित ्ाल्यावर बाह्य इद्रियांच्या 
दवारा या विषयांचे ग्रहण सहजपणे केले जाऊ शकते. अशाच तन्मात्ररूप 
शब्द आदि पाच ज्ञेय विषय आणि मन इत्यादि तीन अंतःकरणांपासून 
बनलेल्या सुक्ष्म शरीराला पारिभाषिक शब्दामध्ये “सूक्ष्म पुर्यष्टक " असे 
म्हणतात. दुसन्या शब्दामध्ये या सुक्ष्म शरीराला “वासना-पिड'' असेही 
म्हणतात. 

स्थूलशरीर हे त्रिगुणमय मन, बुद्धी, अहंकार ही तीन अंतःकरण 
आणि याचे संवेद्यविषय तन्मात्राचेच कार्यरूप असलेल्या आकाश, वायू, 
तेज, जल आणि पृथ्वी या पाच स्थुल महाभूतांच्या मिश्रणापासून बनलेले 
आहे. सूक्ष्मतन्मात्रे ही जेव्टा आपली सामान्य अवस्था सोडन विशिष्ट 


>< 


भ दष्क 0४ 











४.७४ निःष्यंढ चौथा 


अवस्थेमध्ये अभिव्यक्त होतात तेव्हा स्थूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि 
गंध असे म्हणवितात. स्थूल पंचमहाभृते ही या स्थूलतन्मात्रेची कायं 
आहेत. फलतः तन्मात्र हीच स्थुलभूतांची मूठ अवस्था आहे. या दृष्टीने 
“परमार्थसार'' या ग्रंथात असे म्हटले आहे को, या (तन्मात्रांच्या) 
संसर्गामुठे अर्थात्‌ परस्परसंघर्षाच्या शक्तौमुके स्थुल विषय पंचमहाभूते 
होतात. ती म्हणजे आकाश, वायू, तेज, जल आणि पृथ्वी ही होत, 
'"एतत्सं सर्ग वशात्‌ स्थूलो विषयस्तु भृतपञ्चकताम्‌। अभ्येति 
नभःपवनस्तेजः सलिलं च पृथिवी च।।२२।। (याचा अथं तसेच याच 
कारिकेची विवृती पाहावौ.) स्थुलभूतांचे रूप धारण करतेवेव्ठो या तन्मात्रा 
परस्परामध्ये एका निश्चित क्रमानुसार मिश्रित होतात. तो क्रम पुढीलप्रमाणे 
आहे. 


सामान्य रूप विशेष रूप 
१ शब्द तन्मात्र शब्द गुणाचे स्थूल आकाश 
२ शब्द-स्पशं तन्मात्र स्पर्श गुणाचा स्थुल वायू 
३ शब्द-स्पर्श-रूप तन्मात्र रूप गुणाच स्थूल तेज 


४ शब्द -स्पशं-रूप-रस तन्मात्र रस गुणाचे स्थूल जल 
५ शब्द -स्पर्श-रूप-रस-गंध तन्मात्र गंध गुणाची स्थूल पृथ्वी 


स्थूलशरीरामध्ये या पाच महाभूतांची स्थिती ही खालील प्रकारे मानली 
जाते. 

९. नाड्यांच्या मधील पोकठछ भागामध्ये शून्य अवकाश असते. 
आकाशाच्या रूपामध्ये “शब्दतन्मात्राची '' अभिव्यक्तौ आलेली आहे. 

२. पाच स्थूल प्राण वायुंच्या रूपामध्ये स्पर्शतन्मात्राची अभिव्यक्तो 
ञ्मालेली आहे. 

३. उष्णता, प्रकाश आणि आकार इत्यादि तेजाच्या रूपामध्ये रूप 
तन्मात्राची अभिव्यक्तो आलेली आहे. 

४. रक्त, घाम इत्यादि तरल पदार्थ ही जल रूपामध्ये रस तन्मात्राची 
अभिव्यक्तो ्आाठेली आहे. 

५. शरीरामध्ये आटकूणाच्या विभिन्न गंधांच्या व्यतिरिक्त कठीण हाड, 


स्पंद शास्त्र ४७५ 


मासाचे गोके इत्यादि पृथ्वीच्या रूपामध्ये गंधतन्मात्राची अभिव्यक्तो आठेलो 
आहे. 

आता ही गोष्ट स्पष्ट स्मालेली आहे कौ, पांचभौतिक शरीर हे 
पर्यष्टक आहे; कारण पाच तन्मात्र आणि तीन अंतःकरणे हा या पुरयष्टकाचा 
आधार आहे. सुक्ष्म तन्मात्राचे स्थूल कार्यरूप असल्यामुटे शरीराला 
“स्थूल पुर्यष्टक'" असे नाव दिलेले आहे. याच दोन प्रकारच्या शरीरांना 
दुसच्या शब्दामध्ये भावात्मक आणि भूतात्मक शरीर असे म्हणतात. या 
विषयामध्ये या आधीच उदटेख आलेला आहे. 

स्थूल पुर्यष्टक हे अल्पकालावस्थायी अर्थात्‌ अल्प काठ रिकणारे 
असल्यामुे प्रत्येक मृत्यूच्या वेव्ठौ सृक्ष्मशरीर हे या स्थूल पुर्यष्टकाला 
सोडन दुसरे पांचभौतिक शरीर धारण करीत असते. स्वरूपज्ञान प्राप्त 
होईपर्यत सृक्ष्मशरीर हे आत्म्याचा पिंड सोडीत नाही. थोडक्यात असे 
म्हणणे पुरेसे आहे की, सुक्ष्म शरीर हे आठ प्रकारच्या शलाकांनी अर्थात्‌ 
सच्छ्यांनी बनलेला एक पिजरा आहे. या पिजच्यामध्ये आत्मा नावाचा पक्षी 
अत्यंत आवडीने बसलेला असतो; कारण स्वनिर्मित विषयोपभोगाच्या 
द्राक्षाचा आस्वाद या आत्म्यामध्ये मुक्ताकाशाच्या स्वच्छदमयी भूमिकेचे 
विस्मरण करवीत असतो. हा शरीररूपी पिजरा केवठ् पिजरा नाही; परंतु 
आत्म्याला एका स्थूल शरीरापासून दुसत्या शरीरामध्ये पोहोचविणारे 
वाहनही आहे. या तथ्याच्या पार्श्वभूमीवर सूत्रकाराचे हे म्हणणे योग्य आहे 
की, प्रत्यक्षात्‌ पुर्यष्टकं हेच आत्म्याचे बंधन आहे आणि हे पुर्यष्टक या 
आत्म्याला स्वरूपाचा लाभ होईपर्यत शेकडो दुर्गतीमध्ये टाकोत असते. 
| ।४९-५० || 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- (कारिका क्र.४९ व ५०) 

अशा प्रकारे (पश्‌ येथे बांधला जातो. आणि पुढे सांगितल्या जाणाव्या 
उपायांच्या सतत अभ्यासाने मुक्त होतो, असे सांगून बंधाचे स्वरूप उच्छेद्यत्वाने 
म्हणजे बंधाचा नाश कशाने होतो हे सांगतात.) 

स्पष्टिकरण :- पश्‌ पूर्यष्टकातून उत्पन्न आठेला भोग भोगतो; कारण 
या अनुभवातच सुखादि अनुभवांची उत्पत्तौ होते. त्यामुटेच या प्रत्ययातून 
जन्मठेला परवश (दुसव्यांच्या ताब्यात असणारा) पशु शब्दांच्या संपककाच्या 
क्रमाने प्रत्येक पदात (ठिकाणी) ब्राह्ययादि देवतांकडून आशक्षेपिा जाणारा 
व सुप्रबुद्धाप्रमाणे स्वतंत्र नसणारा असा असतो. त्या पुर्यष्टकाच्या भावापासूनच 





४७६ निःष्यंढ चौथा 





परत परत उद्रुद्ध होणारे विचित्र (विविध) अज्ञान सतत होते. तो पश्‌ त्या 
त्या भोगांना उचित असणाय्या भोगाच्या स्थानाची म्हणजेच शरीराची 
प्रार्थना करून ते स्वीकारतो आणि टाकून देतो. अशा प्रकारे या पूर्यष्टकाने 
रोधलेल्या (जीवाची) जी संसृती म्हणजे उभारणी होते त्याचा प्रकर्षाने लय 
होतो म्हणजेच पुर्यष्टकांनी युक्त अशा मलांचा उच्छेद करून विनाश होतो. 
त्याचे योग्य कारण आम्ही यानंतर सांगणार आहोत, प्रतिपादित करणारे 
आम्ही स्वतःच या प्रकरणात हे कारण सांग्‌. ।।४९,५०।। 
श्रीकृष्णानंदसागर स्पंदरंजनी टीका :- (कारिका क्रमांक ४९ व ५०) 
बंधाचे स्वरूप हे उच्छेद करण्यास योग्यच आहे हे “ तन्मात्रो- 
दयरूपेण ..... ।।४९।।' व “भुङ्के परवशो ..... । |५०।।' या 
कारिकांमध्ये सांगितले आहे. जरी सृक्ष्मशरीरच पुर्यष्टकरूपाने तेथे तेथे 
वर्णिकेके असले तरी स्थुलशरीर त्याच्यापासून निर्माण ्ाल्याने पूर्ष्टक 
“ह्या " स्थुलशरीराने पूर्यष्टकात्म्याने तावन्मात्रात आत्मत्वाभिमानाने बद्ध 
होतो. त्यामुखे परतंत्र होऊन जीव अनेक प्रकारच्या भोग पदार्थाचा 
सुखदुःखादि साक्षात्कार करून घेतो. देहाशी संबंधित होऊन भोग उत्सन्न 
होतो. त्यामुढेच भोगांना तदुत्थ म्हणजेच त्या प्रत्ययांपासून उत्पन्न ज्ालेके 
असे म्हणतात, प्रत्ययोद्धव म्हणजे प्राप्त अर्थात्‌ त्या त्या विषयक 
भोक्तत्वाभिमानाने उत्पन्न होणारी ज्ञानाची उत्पत्ती होय. प्रत्ययोत्पत्तौ हाच 
भोग होय. स्थुलभूतांच्या कारणरूप ईश्वरेच्छेने भासणारे सूक्ष्म शब्दादि 
होते. त्या शब्दादि तन्मात्रानी स्थुलशरीराची अभिव्यक्ती होते. याच स्थूशरीरात 
ज्याचा मनोवृत्तिविशेषरूप दृढ अभिमान असतो तोच परवश होऊन भोग 
भोगत जन्ममरण ही लक्षणे असणाव्या संसारात परत परत येणे जाणे 
करतो, याचे कारण म्हणजे शरीर आणि इद्रियांमध्ये असणारा तादात्म्याभिमान 
होय. याचा निष्कर्ष असा की, देहाभिमानी पुरुषाचा त्या विषयलाभापासून 
उत्पन्न होणाच्या सुखादिसंबेदनरूप भोगामध्ये जो भोक्तृत्वाभिमान असतो 
तोच संसाराचे मूलकारण असतो. त्यामुेच आमच्याकडून अज्ञानादि 
आवरणांनी रहित (असलेली) स्वरूपनिष्ठा हीच संसाराच्या विनाशाचा हेत्‌ 
आहे असे व्याख्यान केके गेके. | (४९-५०।। 


भह तह मै ह 





स्पंदशास्त्र ४७७ 


यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोदयौ । 
नियच्छन्‌ भोक्तरतामेति ततश्चक्रे श्वरो भवेत्‌। ।५९।। 

अन्वयार्थं :- 

यदा- जेव्टा, एकत्र संरूढः - स्थूल किवा सुक्ष्म पुर्यष्टकामध्ये चित्त 
लीन करून (अंतर्बाह्य एकाकार स्वरूप असलेल्या स्पंदतत््वाची अनुभूती 
घेऊन संरूढ- स्वतंत्र होतो, तदा- तेव्हा, तस्य- त्या प्रत्ययो द्धवाचा, 
लयोदयौ- संहार व उदय, नियच्छन्‌- स्वतंत्रतापूर्वक संपन्न करतो, 
(आणि) भोक्रताम्‌ एति- आपली आतापर्यत “भोग्य '' भूमिकेचा नाश 
करून आपली मूकची (भोक्तेपणाची पदवी प्राप्त) करून घेतो, (आणि 
त्यायोगे करून) चक्रेश्वरो भवेत्‌- तो चक्रे ्चर होतो . ।।५१।। 

अथं :- ज्यावेव्ठौ साधक स्थूल किवा सुक्ष्म पुर्यष्टक यांपैकौ एकात 
राहत असतानाही चित्ताला लीन करून अंतर्बाह्य एकाकार असलेल्या 
स्पंदतत्त्वाची अनुभूती प्राप्त करून घेतो त्याबेव्छी त्या प्रत्ययोद्ध वाच्या 
स्वतंत्रतेने संहार व उदय संपन्न करीत असतो. यामुठे असा साधक 
आपली आतापर्यत हरविलेली भोक्तेपणाची पदवी प्राप्त करून घेतो व 
शक्तिचक्राचा ईश्वर अर्थात्‌ पूर्ण श्रीशिव बनतो.।।५१।। 

भै ओह अह तैः त 

श्रीउत्यलाचारयं प्रदीपिका :- 

या स्थूल व सुक्ष्म पुर्यष्टकाहून आपण निराठे व श्रीपरशिवस्वरूपच 
आहोत अशी एकाग्रता एकसारखी करीत राहिल्यास आपली ज्ञानकला- 
कुंडलिनी शक्तौ जागृत होऊन ज्या ज्या वेढेला आपल्याला विषयांचे 
स्मरण होईल त्या त्या वेकेला आपण त्यांच्यावर सत्ता चालव्‌ शकृ. मग 
मी नित्य, निरावरण, चैतन्यरूप, स्थूलसूक्ष्म पुर्यष्टक निर्माण करणारा व 
या दोघांवाचून माञ्च काही अडणार नाही अशी सत्यस्वरूपाची जागृती 
साधकात होऊन तो चक्रेश्वर होतो. या स्थावर जंगम प्रपंचाच्या शब्द, 
अर्थ, रूप व गंधरार्शीचा मी निर्माणकर्ता ईश्वर आहे असा अभ्यास करीत 
राहिल्याने साधकाचे पशुत्व नष्ट होते. त्यामुके शक्तिचक्राच्या तडाख्यात 
तो सापड्‌ शकत नाही. उलट तोच आपली मालक त्यांच्यावर चालव्‌ 
शकतो. आपण या देहाचे मालक आहोत ब आपण इच्छेला येईल त्या 
पदाथांचे ग्रहण किवा त्याग करू शकतो अशी अवस्था त्याला प्राप्त होते. 





४७८ निःष्यंद चौथा 


त्यामुके पतिभावामध्ये स्थित राहून आपण स्थूल- सुक्ष्म पूर्यष्टकांचा त्याग 
करू शकतो. मात्र आपण अप्रबुद्ध पश्‌ राहिलो तर काहीच होणार नाही. 

अशा प्रकारे बंध व मोक्षाचा विचार केल्यावर बोधाचा उदय व 
प्रतिबंधाची निवृत्ती होते. स्थूल किंवा सुक्ष्म अशा दोन पूर्यष्टकातील 
कोणत्याही एकाच्या पतित्वाच्या सिहासनावर साधकाने आरूढ व्हावे. 
आपले चित्त विलीन करावे. असे केले कौ, त्यात उदय-विलय होणान्या 
शब्दादि प्रत्ययांचे नियंत्रण होईल. मग तुम्दी त्यांचे भोग्य न होता तुम्हाला 
भोक्ताभाव प्राप्त होतो. भोगरूप पशुत्वापासून मुक्त होऊन साधक प्रभुभाव 
प्राप्त करतो. शास्त्रकारांनी असे म्हटले आहे कौ, पशुंचा पती होऊन 
पशुपती व्हावे. पशुपती आाल्यावर साधक तत्काल पशुत्वापासून मुक्त 
होतो. “स्वबोधोदयमंजरी '' या ग्रथामध्येही असे वचन आहे की, “ज्या 
ज्या कोणत्या मनोहर वस्त आपल्या डोक्छ्यांसमोर येतील त्याच्या 
ठिकाणी एकाग्र होऊन मन लीन होईपर्यत श्रीपरमशिवांची भावना 
करावी. त्यामुके निरोध आपला सेवक होईल.” 

अशा प्रकारे स्वातंत्र्याची प्राप्ती होते. मग पुरुष शक्तिचक्राचा स्वामी 
होतो. त्यावेव्टी त्याची सर्वज्ञता व सर्वाधिपतित्व निष्प्रतिबंध-मोकठे होऊन 
अभिव्यक्त होते. 

मी या देहाहून वेगा आहे अशी ज्याची अहोरात्र जागृती असेल 
त्याच्याकरिता हा उपदेश आहे. अशी जागृती असणाव्या साधकावरच 
परमेश्वराचा अनुग्रह आलेला असतो. असा साधकच मी श्रीपरमशिव आहे 
की नाही या संशयग्र॑थीचा नाश करण्यास समर्थं होतो. 

या दृष्टीने “ श्रीमद्धगवद्रीता '' या ग्रथातही असे म्हटले आहे को - 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः । ९०.८1 । 

अर्थं :- मी वासुदेवच सर्व जगताच्या उत्पत्तीचे कारण आहे (व) 
माडयामुकेच सर्व जगत्‌ कर्म करीत आहे. याप्रमाणे तत्त्वतः जाणून श्रद्धा 
व भक्तीने युक्त लेके बुद्धिमान्‌ भक्तजन मला परमेश्चवराला(च) निरंतर 
भजतात. 

मीच सर्वाचे आदिकारण आहे अशा रीतीने भावना करणारे ज्ञानी 
लोक मला भजत असतात. अशा प्रकारे सतत अभ्यास व आत्मवस्तुंवर 





स्पंदशासतर ४७९ 





प्रम करणाव्यांना मौ तशाच प्रकारचा बुद्धियोग देतो व त्यांचा अज्ञानांधकार 
नाहीसा करतो. 

साधकांना शक्तिपातयोगरूप ज्ञानदीप देऊन मी त्यांना आत्मभावात 
ठेवीत असतो. मी स्वतः आत्मरूप व श्रीपरशिवरूप आहे. जगाची उत्पत्तौ 
व लय मीच करीत असतो. माञ्याशी अभित्नरूपाने असणारी ही माञ्जी 
शक्तो जगद्रूपाने नटली आहे. अर्थात्‌ मीच सर्वं जगद्रूप व अद्रैतरूप आहे. 

सृक्ष्मरूपात्मक व स्थुलरूपात्मक मीच आहे. सप्तवर्ग व सप्त-पाताक 
हे माडया अंतःकरणातलेच बाहेर कादून ठेवले आहेत. याप्रमाणे अंतर्बाह्य 
मीच स्वतः नटलो आहे. अशी जागृती ठेवली को, आपण श्रीपरशिवरूप 
बनतो. 

इतके सांगून आाल्यावर ग्रंथकरत्याने शिष्यांना शिष्टाचाराचे शिक्षण 
देण्याकरिता अत्यंत आनंदाने श्रीगुरुवाणीची स्तुती केली आहे. ।।५१।। 

भद अ ओह तरैः 

श्रीरामकठाचायं विवृती :- 

स्पष्टीकरण :- “एकत्र '' म्हणजे स्थूल किवा सुक्ष्म शरीराच्या 
ठिकाणी, जे जे संवेद्य ते ते शरीरच अशा बुद्धीने भावात्मक शरीराच्या 
ठिकाणी, किवा ध्येय अशा स्थूल किवा सुक्ष्म भावाच्या ठिकाणी संरूढ 
होणे म्हणजे एकाग्रतेचा प्रकर्ष होऊन तादात्म्य-समापत्तीने संविदेची परिणती 
होणे होय. लयोद्धव म्हणजे त्याग किंवा स्वीकार होय. शब्दार्थमय विश्च 
माञ्चेच कार्य आहे ही जाणीव आली म्हणजे तो त्याचा नियंता होतो. तो 
शब्दशक्तोचा भोग्य न राहता भोक्ता होतो म्हणजे त्याला स्वातंत्र्य येते. तो 
चक्रे श्वर होतो म्हणजे शब्दराशीतून उत्थित होणाच्या शक्तौचा अधिष्ठाता 
होतो. हा सर्वं वाङ्मयप्रपंच माद्या शक्तीचा मूर्तं आविष्कार आहे ही 
जाणीव दृढ होते. ।।५१।। 

इति श्रीराजानकश्रीरामविरचितायां स्पन्दविवृतौ शक्तयात्मक- 
विश्वव्यत्तिरेकोपलन्धिः प्रकौणं च चतुथं निःष्यन्दः समाप्तः ।।४।। 

अशाप्रकारे श्रीरामकंठाचार्यानी रचटेल्या स्पंदविवृतीमधल्या शक्तयात्सक 
विश्वव्यतिरेकोपलब्धौ नावाचा चौथा निःष्यंद आणि ग्रंथ समाप्त ्ाला.।।४।। 


ह तर त तह > 





४८० निःष्यंढ चौथा 





श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
चक्रेश्वरतेची प्राप्ती 


आता सूत्र क्रमांक ५१९ मध्ये संसृतीच्या अर्थात्‌ भांडणाला सदा- 
सर्वदासाटी अर्थात्‌ कायमचे आणि पूर्णपणे समाप्त करणाय्या कारणाच 
वर्णन केले जात आहे. 

वृत्ती :- जेव्हा स्थूल किंवा सुक्ष्म पूर्यष्टकामध्ये असलेला आत्मा 
आपल्या चित्ताचा या स्पंदतत्त्वामध्ये लय करीत असतो तेव्हा त्या 
प्रत्ययोद्धवाचा संहार आणि सृष्टी यांना स्वतंत्रतेने संपन्न करीत हरविलेल्या 
भोक्तभावाला प्राप्त करून घेत असतो. यानंतर तो आत्मा चक्रेश्वर बनता 
अर्थात्‌ सर्वं शक्तिचक्राचा अधिपती (संयोग आणि वियोग यांचे स्वतंत्र 
कतं असलेले पूर्णं श्रीशिव) बनत असतो . | ।५१।। 

विवरण :- सूत्र क्रमांक ५१ हे एकीकडे स्वं स्पंदशास्त्राचे उपसंहार 
सूत्र आहे तर दुसरीकडे संग्रह सूत्रही आहे. सूत्राबरोबर या सवं स्पंद 
प्रकरणाचे आद्योपांत मनन तसेच अनुसंधानात्मक पर्यालोचन केल्यावर 
कोणताही वाचक सहजपणे खालील निष्कर्षाप्रत पोहोच्‌ शकतो. 

विश्चोत्तर्ण आणि विश्चात्मक रूपामध्ये केवव्छ एकच सर्वस्वतंत्र 
चेतनसत्ता विद्यमान किंवा अस्तित््वात आहे. हौ (ग्रंधाचे प्रारंभिक सूत्र 
मुख्यत्वे करून पहिले सूत्र) चेतनसत्ता प्रकाशरूप श्रीशिव आणि त्यांच्याहून 
अभिन्न असलेल्या विमर्शशक्तीची समरस अवस्था आहे. शक्ती हीच 
श्रीशिव आहे आणि श्रीशिव टीच शक्ती आहे. अहंविमर्शमय स्पंद 
किंवा स्फुरण हे शक्तीचे स्वरूप आहे. हे सर्वं नामरूपात्मक व्यक्त विश्च 
श्रीशिवाच्या बहिर्मुखीन शाक्तस्पंदनेव्यतिरिक्त अन्य काहीही नाही. अभेद 
|| भूमिकेवर पूर्णाहंतारूप अर्थात्‌ श्रीशिवरूप स्पंदशक्तौ ही एकच आहे. 
तथापि ही स्पंदशक्ती बहिर्मुखी भेद -भूमिकेचे अवभासन किंवा प्रकाशन 
करण्याच्या शाश्चत स्वभावामुटे व स्वतंत्रतेमुढे सामान्य भूमिकेपासून 
विशेष भूमिकेवर उतरून अनंत भावात्मक आणि भूतात्मक रूपामध्ये 
स्पंदायमान किंवा स्फुरणशील आहे. या स्पंदशक्तीचे अनंत विशेषस्पंद 
हेच विश्वाचे अनंत चेतन अणि जड भाव आहेत. याच अनंत शाक्त 
स्पंदांना शास्त्रीय शब्दामध्ये “शक्तिचक्र' असे म्हणतात. श्रीशिव हे 
आपल्या इच्छात्मक विमर्शनेने प्रतिक्षण या शक्तिचक्राच्या संयोग-वियोगाच्या 








स्पंद शास्त्र ४८१ 


ण 








अर्थात्‌ निमेषोन्मेषाच्या रूपामध्ये सर्व भाववर्गाच्या सृष्टी, स्थिती, संहार | 
पिधान आणि अनुग्रह ही पाच कृत्ये युगपत्‌ अर्थात्‌ एकाच वेब्टी आणि 
स्वतंत्रतेने करीत असतात. (“'तंत्रालोक " नवम आविक आणि 
"ईश्वरप्रत्यभिज्ञा" या ग्र॑थाच्या ज्ञानाधिकारामधील आभासवाद पाहावा ) 
यामु श्रीशिव हे या संपूर्णं शक्तिचक्राचे स्वतंत्र अधिपती आहेत यासाठी 
श्रीशिव हे चक्रेश्चर आहेत. (“^तंत्रालोक"" या ग्र॑थाचे चौधे आद्विक 
पाहावे.) 

श्रीशिव आणि पशु यांमध्ये कोणताही मौलिक स्वरूपगत भेद नाही 
(ग्रंथाचे मध्यवर्ती सूत्र, विशेषकरून खालील सूत्रे - (“निजा- 
शुद्ध्यासमर्थस्य ” “ गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः"', “ अप्रबुद्धधियः '', “शब्द 
राशिसमुत्थस्य"', ““ तन्मात्रोदयरूपेण । । ") श्रीशिव हे आपल्या शक्तीच्या 
द्रारा निर्माण केकेल्या पूर्यष्टकामध्ये स्वतःला बंदी बनवृन पश्‌ बनलेले 
आहेत. या अवस्थेमध्ये पडल्याने श्रीशिव हे आपले खरे स्वरूप पूर्णपणे 
विसरून गेलेले आहेत. यामु श्रीशिव हे अविवेकी, असाहाय्य आणि 
परतंत्र बनलेले आहेत. श्रीशिवांना पूर्यष्टकाचे भृत अशा प्रकारे चिकटले 
आहे की, ते पाड जाऊन यालाच वास्तविक स्वरूप समजुन सांसारिक 
विषयोपभोगाचे मधमिश्रित हलाहल पजेने पौत आहेत आणि शरीराचे 
जन्ममरणस्वरूप कड्‌ परिणाम परावलंबी बनून भोगीत आहेत. त्यात भर 
म्हणून श्रीब्राह्मी इत्यादि पशुशक्तौचा वर्ग श्रीशिवांना स्थूल तसेच सुक्ष्म 
अभिलाषात्मक विकल्य परंपरामध्ये पावलापावलावर फसवून स्वरूप 
चितनापासून दूर ठेवण्यास सञ्ज आहे. थोडक्यात याचे तात्पर्य असे आहे 
को, श्रीशिवांनी भोक्तभावाच्या चितामणीला भोग्यभावाच्या कवङ्ांच्या 
मूल्यामध्ये अर्थात्‌ किमतीमध्ये विकलेले आहे. किती दुःख, किती अज्ञान 
आणि किती विडंबना आहे ही । 

पशुशक्तानी अधिष्ठित असलेल्या पूर्यष्टकापासृन अर्थात्‌ बासना- 
पिडापासून आपला पिंड सोडवृून आपल्या इच्छेनेच हरविलैली चक्रश्वरता 
प्राप्त करून घेणे हाच मानवजन्माचा मुख्य उदेश आहे. अशा प्रकारची 
अर्थसिद्धी हौ संसाराच्या आघातःप्रतिघातापासृन दूर पट्ून दिवसरात्र 
केवक्छ पर्यष्टकाचे रडगाणे गाण्याने शक्य होऊ शकत नाही; तर 
जोवनक्षेत्रामधील सर्वं व्यवहार करीत करीत आणि पुरयष्टकामध्ये राहता 
राहता सतत अहंविमर्शात्मक अनुसंधानाच्या द्वारा संसार, पुर्यष्टक, मल, 








४८२ | ह निःव्यंद चौथा 





अज्ञान, बंधन, संकोच इत्यादि सर्वं जड चेतन भावामध्ये केवकं आणि 
केवक्छ शाश्वत स्पंदमयी स्वरूपसत्तेच्या व्यापकतेची यथार्थ अनुभूती प्राप्त 
करून घेण्यानेच शक्य होऊ शकते. या दृष्टोने “ तत्रसार'' या ग्रंथात 
"यो निश्चयः पशुजनस्य जडोऽस्मि कर्मसंपाशितोऽस्मि मलिनोऽस्मि 
परेरितोऽस्मि। इत्येतदन्यदृढनिश्चय लाभसिद्धया सद्यः पतिभ॑वति 
विश्ववपुश्चिदात्मा । । आद्विक ४।। असे म्हटले आहे. याचा अथं असा 
आहे की, पशुरूप जीवाचा मी जड आहे, करमांनी बद्ध आहे, मलिन आहे. 
सर्वाच्या पलीकडचा आहे असा निश्चय असतो. परंतु याच्या अगदो 
विरुद्ध म्हणजे मी चेतन आहे, कर्मानी बांधलेलो नाही, शुद्ध आहे व 
सर्वामध्ये व्याप्त आहे अशा प्रकारच्या दृढनिश्चयाने लाभसिद्धौ होऊन ता 
तत्का पती, विश्चववपू आणि चिदात्मा बनतो. निर्मव्छ तसेच चिद्रूप 
विश्चात्मभाव प्राप्त करून घेतल्यावर कोणतेही तथाकथित बंधन हे बंधन 
राहत नाही. हा भाव प्राप्त करून घेण्यासाठी संकल्प-विकल्पात्मक चित्ताला 
चिच्छक्तीमध्ये विलीन करणे आवश्यक आहे. 

निरंतर तीव्र साधनेच्या द्वारा स्वरूपज्ञान किवा स्वरूपाची अनुभूती 
प्राप्त करून घेणारे सप्रबुद्ध योगी हे आपल्या स्वतंत्र इच्छेनुसार अनेक 
ुर्वष्टक, प्रत्ययोद्ध व किवा दुसन्या द््रात्मक भावांच्या सृष्टि -संहाराची 
क्रीडा स्वतः संपन्न करण्याची क्षमता प्राप्त करून घेत असतात. यामुढे 
हे सुप्रबुद्ध योगी या घटकाचे भोग्य न बनता भोक्ते अर्थात्‌ भोग घेणारे 
बनतात. 

भोक्तृत्वाची स्थिर प्राप्ती हीच चक्रेश्वरतेची प्राप्ती आहे. हीच श्रीशिवत्वाची 
प्राप्ती आहे. हाच जन्ममरणरूप संसृतीचा अर्थात्‌ संसारचक्राचा शेवट 
आहे. ।॥५१।। 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

असे प्रतिपादन करून ग्र॑धकार पहिल्याच सूत्रातला अर्थं परत सांगता. 

स्पष्टीकरण :- ज्यावेेस पुन्हा ही सांगितलेटी परतत्त्वामध्ये समरस 
होण्याच्या उपदेशाची युक्ती सतत अभ्यासून एकाच पूर्णाहंतायुक्त स्पंदततत्वामध्य 
योग्यप्रकारे व कोणत्याही प्रकाराने विचलित न होता रूढ केली म्हणजेच 
समाविष्ट टेली स्पंदतत्त्तमय होते त्यावेटेस तो पश्‌ पृवीच्या सूत्रात 
सांगितलेल्या पुर्यष्टकाच्या द्रारा निमीलन आणि उन्मीरन यांच्या समावेशाने 
लय आणि उदय करून प्रधम सूत्रात वर्णिल्याप्रमाणे एकमात्र श्रीशंकरात्मक 


स्पंदशास्त्र ४८३ 





स्वभावापासून सृष्टी आणि संहार करून भोक्तृत्वाला प्राप्त होतो आणि 
पृथ्वीपासून श्रीशिवांपर्यतच्या सर्वं भोग्य तत्त्वांचा घास करून प्रत्यभिज्ञानाच्या 
क्रमाने परप्रमातृतेचा आश्रय घेतो. त्यानंतर पहिल्या सूत्रात वर्णन केठेल्या 
शक्तिचक्रांचा म्हणजे तेजसमृहाचा ईश्वर किंवा अधिपती होतो. याच देहाने 
श्रीमहेश्वरता प्राप्त करतो. अशा प्रकारे आरंभी व शेवटी महान्‌ अर्थाच 
संपुट दाखवृून त्याच्या सारत्वाने श्रीमान्‌ वसुगुप्ताचार्य या शाखराचे सर्व 
श्रोशांकर उपनिषदांमधले श्रेष्ठत्व अथवा मूर्धन्यत्व यांचे आविष्करण 
करतात. ।।५१।। 
2.3.23... 

स्पंदरजनी टीका :- 

आता “यदा त्वकत्र ..... 1 ।५९१।।' या कारिकेत प्रथम श्छोकाच्या 
अर्थाचे निगमन अर्थात्‌ स्पष्टीकरण करतात. ज्यावेक्ठेस साधक स्थुल व 
सूक्ष्म पूर्यष्टकापैको कोणत्यातरी एकाच पर्यष्टकात अवस्थित होऊन स्वतःचे 
चित्त लोकोत्तर स्पंदतत्त्वात विलीन करतो त्यावेव्ठेस तो प्रथम सूत्रात 
सांगितलेल्या मार्गाने निमीलन-उन्मीलन समावेशापासून विश्वाच्या संहार 
आणि सृष्टीचे संपादन करून भोक्तृत्व मिकवितो. सर्व भोगविषयांच्या 
संहारणीने अबाधित परमप्रमातृता-प्रत्यभिज्ञान-क्रमद्रारा अर्थात्‌ कधीही 
बाधित न होणाय्या परमप्रमात्याच्या प्रत्यभिज्ञानाच्या क्रमाचे अवलबन 
करतो. त्यानंतर तो पहिल्या श्छोकात सांगितलेल्या शक्तिचक्राच्या स्वकिरणांच्या 
समृहाचा अधिपती होतो. ह्याच शरीराने श्रीमहे श्चरत्व प्राप्त करतो. हेच 
हदय होय. अशा प्रकारे उपक्रम-उपसंहार यांचे संपुट करून महार्थ 
प्रदशित करून त्याच्या साररूपाने सर्व उपनिषद्‌ आणि वेदान्ताचे मूर्धन्यत्व 
म्हणजेच स्पंदशास्र श्रीमदाचार्य वसुगुप्त यांनी प्रकट केले आहे. ।।५१।। 


। । इति शिवम्‌ ।। 
अशा प्रकारे श्रीस्पंदनिर्णयातला विभृतिस्पंद नावाचा तिसरा 
निष्यंद संपला. 
मर अह मर अह मै 
अगाधसंशयाम्भोधिसमुत्तरणतारिणीम्‌। 
बन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌।।५२।। 





४८४ निःष्यंढ चौथा 








अन्वयाथं :- 
विचित्रार्थपदाम्‌- जिच्यातील शब्द व अर्थं आश्चर्यकारक आहेत, व 
अगाध संशायाम्भोधि-समुत्तरण-तारिणीम्‌- जी महासारगाप्रमाणे अगाध 
असणाव्या संशयरूपी महासागर तरून नेणारी नौका आहे (अशा), 
चित्राम्‌- आश्चर्यजनक असलेल्या, गुरुभारतीम्‌- माया श्रीगुरूची- 
श्रीवसुगुप्ताचार्याची जी वाणी - वाङ्मयकृती स्पंदकारिका तिला, वन्दे- 
मी नमस्कार करतो. ।।५२।। 
अर्थं :- माद्या श्रीसद्ररूची अर्थात्‌ श्रीवसुगुप्ताचार्याचौ वाणी अथात्‌ 
वाङ्मयकृती म्हणजे स्पंदकारिकेमधील शब्द आणि अर्थं आश्वर्यकारक 
असून ही महासागराप्रमाणे अगाध असलेला संशयरूपी महासागर तरून 
नेणारी नौका आहे. अशा स्पंदकारिकेच्या रूपातील श्रीगुरुवाणीला मी 
नमस्कार करीत आहे. ।।५२।। 
त त तैद तह 
श्रीउत्पलाचायं प्रदीपिका :- 
अत्यंत आश्चर्यमय अशी आमच्या श्रीगुरूची वाणी आहे. त्यांच्या 
वाणीचे वाच्य ब वाचक किंवा अर्थं व पद या दोन्ही गोष्टी विचित्र आहेत. 
त्यांची वाणी म्हणजे अगाध संदेहाच्या सागरात बुडणान्या लोकांना पार 
करणारी नौकाच आहे. मी त्यांच्या वाणीला नमस्कार करतो. 
श्रगुरूपेकषा श्रेष्ठ दुसरे कोणीही नाही. “जयाख्यसंहिता ” या ग्र॑थामध्य 
असे म्हटले आहे को - 
यस्मादेवो जगत्राथः कृत्वा मन्त्रमयी तनुम्‌। 
मग्रानुद्धरते लोकान्‌ कारुण्याच्छास्रपाणिना । । 
स्वयंप्रकाश भगवान्‌ श्रीजगन्नाथच मंत्रमय शरीर धारण करून आपल्या 
शास्त्ररूपी करकमलांनी संसार समुद्रात बुडणाय्या लोकांचा अत्यंत करुणावश 
होऊन उद्धार करतात. “नारदसंहिता ” या ग्र॑थाचे असे बचन आहे कौ- 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्‌ सर्वस्वं सार्थमेव वा 
सर्वस्वमथवाऽत्यल्पं संसारोच्छेदहेतवे। । 
संसाराचा समूठ उच्छेद करणाव्या श्रीगुरूना आपल्या सर्वस्वाचौ 
दक्षिणा दिली तरी ती सुद्धा अगदी थोडी आहे. “स्वयं प्रदीपिका" 
कारांचे म्हणणे आहे की, “ज्याच्या मनात भगवत्पराप्तीची अभिलाषा आहे 











स्पंद शास्त्र ४८५ 
त्याने प्रथम श्रीगुरूचा शोध घेतला पाहिजे. शास्त्रामुके भगवंताची ओखख, 
ज्ञान व जाणीव होते आणि श्रीगुरूमुटे शास्त्राचे अनुभवात्मक ज्ञान होते. 
शास्त्रज्ञानामुठे विषयज्ञानाचा विलय होतो. खरे पाहिले तर श्रीभगवंतांची 
प्राप्ती ्मालेलीच असते. फक्त अनुभूतीलाच वेक लागतो. यासाठी शास्त्र 
व ईश्वर या दोहोपेक्षाही श्रीगुरू श्रेष्ठ आहेत. " “पंचरात्र' या ग्र॑थात असे 
म्हटले आहे कौ, “इश्वराबरोबर आपण जसा व्यवहार करतो तसाच 
व्यवहार श्रीगुरूबरोबर केला पाहिजे. '' 
2. 
श्रीभटुकल्लट वृत्ती :- 
श्रीगुरुभारतीना वंदन 

शैवशास्त्रामध्ये श्रीगुरुशक्तीचे महत्त्व हे मुक्तकंठाने स्वीकारलेले आहे. 
स्वरूप अनुभूतीच्या विषयामध्ये केवक्छ मोठमोठे ग्रंथ वाचण्याने किंवा 
मोठी व्याख्याने एेकण्याने मानवपशुच्या संशयग्रस्त मनाला आनंद किवा 
समाधान प्राप्त होऊ शकत नाही. अनुग्रहमूतीं हे श्रीगुरुरूपामध्ये अवतीर्णं 
होऊन स्वयं या मानवपशृच्या अंधकारावृत हदयाला लोकोत्तर प्रकाशपुंजाने 
प्रकाशित करीत असतात. यामुढे मानवपशच्या संशयाने ग्रासलेल्या मनाला 
समाधान मिकते. यासाठी त्या महान्‌ महिमा असलेल्या श्रीगुरुशक्तोसमोर 
नतमस्तक होणे आवश्यक आहे . 

वृत्ती :- श्रीसदुरू हे अगाध अर्थात्‌ ज्यांना स्वतःचे असे काहीही नाही 
अर्थात्‌ स्वतः निराधार असूनही ते अंतहीन आहेत. ।।५२।। 

विवरण :- प्रस्तुत सूत्रामध्ये वृत्तिकारांनी अगाध शब्दाचे अप्रतिष्ठ 
आणि अनंत हे पर्यायी शब्द सांगितलेले आहेत. प्रत्यक्षात्‌ संशय नावाची 
कोणतीही वस्तू अस्तित््वातच नाही. याचे कारण असे आहे को, अज्ञान 
यालाच दुसन्या शब्दांमध्ये संशय म्हणतात. श्रीगुरुकृपेमुके साधकाच्या 
किवा मानवपशच्या किंवा जीवाच्या मनामध्ये शुद्धविद्येचा उदय होतो 
आणि त्याचे सर्व संशय हे आपोआप नाहीसे होतात. पशुभूमिकेवर 
मनामध्ये सदृज्ञानाचा उदय होरईपर्यत संशयसागराचा अंतहीन विस्तार 
मानवाला दिग्भ्रमामध्ये टाकीत असतो. यामुटे याची अंतहीनता हौ खरी 
नसून तथाकथित आहे. 

“ अगाध '' या शब्दाचे दोन विग्रह होत असल्याने वृत्तिकाराला 


ए; 
न 
च 


॥ ४ क £. 


। = 


५ ह = ए कर" 











४८६ निःष्यंढ चौथा 


अगाध या शब्दाचे दोन अर्थं लिहिण्याची प्रेरणा मिखालेली आहे. ते 
खालील ओग्ीत स्पष्ट करीत आहोत. 

९ अगाध :- (न अस्ति गाधो विश्रान्ति भूमिका यस्य) ज्याचे स्वतःचे 
आपले कोणतेही आधारभूत स्थान नाही असा. 

२ अगाध :- (न अस्ति गाधो विश्रान्ति भूमिका यस्मिन्‌) ज्याच्यामध्ये 
कोणतेही आधारभूत स्थान किंवा किनारा नाही. असा पार करण्यास 
अत्यंत कठीण असलेला संशयसागर पार करण्यास उत्सुक असलेल्या 
व्यक्तचे आपल्या सर्वं अभिमानांचा त्याग करून केवठ श्रीसद्रुरूच्या 
चरणकमलाची सेवा करणे हे प्रथम कर्तव्य आहे. 

इति श्रीभटकल्लट विरचितायां स्पन्दकारिकावृत्तौ विभूतिस्पन्दः 
तृतीयो निःष्यन्दः।। 

श्रीमान्‌ भटूकल्ट यांच्या द्वारा विरचित स्पंदकारिका वृत्तीचा 
““विभूतिस्पंद '' नावाचा तिसरा निःष्यंद समाप्त ्ाला. 

गुरुशक्तिजंयत्येका मद्रूपप्रविकासिका। 
स्वरूपगोपनव्यग्रा शिवशक्तिजिता यया । । 

अर्थं :- मद्रपाचा विकास करणारी, स्वरूप कपविण्यात व्यग्र असणारी, 
जिने श्रीशिवशक्तौखाही जिकलेले आहे अशा श्रीगुरुशक्तीचा नेहमी विजय 
होवो. 


इति शिवम्‌ 
परिपूर्णेयं “ स्पन्दवृक्तिः '' कृतिस्तत्रभवान्महामाहेश्वराचार्य 
भटुकल्लट पादानाम्‌।। 

परम आदरणीय महामाहेश्वराचार्य श्रीभटूकल्लटपाद यांची प्रस्तुत 
स्पंदवृत्ती पूर्णं ्ाली. 

श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 

ग्रथाच्या शेवटी श्रेष्ठ स्पंदभुमी आणि श्रीगुरूच्या वाणीची शछेषाने 
स्तुती करतात. 

स्पष्टीकरण :- त्या असामान्य भगवती स्पंदशक्तिरूप श्रीगुरूना 
““शेवी मुखमिहोच्यते'' अर्थात्‌ शक्तिरूप वाणीला श्रीशिवामध्ये प्रवेश 
करण्याचे मुख असे म्हणतात. । । विज्ञानभैरव ।।२०।। 

अशा प्रकारे श्रीशिवस्थान प्राप्त करवृून देण्यास कारणीभूत होत 





न. ° भ. 





असल्याने ती शक्तिरूप वाणी आचार्यरूप आहे म्हणून त्या श्रीगुरूना 
आणि पश्यंत्यादि वाणीना अंतरभुत करण्यामुठे महान अशा परावबाणीला 
त्याचप्रमाणे आचार्यांच्या संबंधित असणाव्या अशा उपदेश देणाय्या लोकोत्तर 
चमत्काररूप अशा वाणीला मी नमस्कार करतो किंवा त्यांच्यामध्ये 
सवोत्कृष्टत्वाने समाविष्ट (समरस) होतो. त्याचप्रमाणे सर्वं अवस्थां मध्ये 
स्फुरण पावणारौ असल्यामुढे अभिवादन करणाव्या शक्तीला मी माञ्या 
प्रयलांनी अभिवादन करतो अर्थात्‌ विमर्शस्वरूपात स्थित असणाय्या 
तिच्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी तिला संमुख करतो. ती स्पंदशक्तौ कशी 
आहे ? जी उदटघून जाण्यास कठीण आहे, पूर्णाहितेचा निश्चय न ्आाल्याने 
उत्पन्न होणारा विविध शंकारूप पसरलठेला समुद्र योग्य रीतीने पार करण्यात 
जो नौकेप्रमाणे आहे आणि नाना चमत्कारांचे प्रयोजन असणारी पदे ज्या 
परावाणीत विश्रांती घेतात त्या रम्य रचनांमध्ये प्रवेश केलेल्या अर्थपद 
म्हणजेच वाच्य-वाचक ज्या श्रीगुरुवाणीत असतात त्या स्पंदशक्तीला मी 
नमस्कार करतो. ।।५२।। 


2.3. 








न्वता वा 
1 रो ष्यरफकिष्यणोके ड 4 








चतुथं निष्यंद 
(2 चः श्रीगुरुभारतीवदना श 
लब्ध्वाप्यलभ्यमेतज्ज्ञानधनं हट्रहान्तकृतनिहितेः। 
वसुगुप्तवच्छिवाय हि भवति सदा सर्वलोकस्य । ।५३।। 
अन्वयाथं :- 
एतत्‌- हे, अलभ्यम्‌- मिकूविण्यास कठीण, ज्ञानधनम्‌- ज्ञानरूपी 
धन, लब्ध्वा- मिच्वून, हट्हान्तकृतनिहितेः - अंतःकरण हीच गुहा - 
तिच्यात नीर सांभाब्टून ठेवलेले, (ज्ञानधन), वसुगुप्तवत्‌- श्रीवसुगुप्तां 
प्रमाणे, जसे ते श्रीवसुगुप्ताना कल्याणप्रद ्ाले तसे, सदा सर्वं लोकस्य 
भवति - नेहमी सर्वं जगाला कल्याणप्रद होईल - होवो . | ।५३।। 
अथं :- श्रीवसुगुप्तांनी हे अलभ्य ज्ञानधन प्राप्त करून घेऊन 
अंतःकरणरूपी गुहेमध्ये नीट सांभाढन ठेवले. असे हे ज्ञान ज्याप्रमाणे 
श्रीवसुगुप्तांना कल्याणप्रद ्याले त्याप्रमाणे सर्वं लोकांनाही कल्याण-प्रद 
होवो, होईल. ।।५३।। 





रैर तैद ओह तै अ 
श्रीउत्यलाचार्य प्रदीपिका :- 
आता आपल्या संप्रदायाचा सन्मान करताना ग्रंथकार असे म्हणतात 
की - 
वसुगुप्तादवाप्येदं गुरोस्तच्ार्थदशिनः। 
रहस्यं श्लोकमायास सम्यक्‌ श्रीभटकल्लटः ।।५३।। 
श्रोभटकल्लटाने आपले तत्तवार्थदशीं गुरू श्रीवसुगुप्त यांच्यापासून हे 
रहस्य उत्तम प्रकारे प्राप्त करून श्छोकबद्ध केले. 
स्पंदशास्त्र हे ब्रह्मविद्येचे बीज आहे. परीक्षा केल्याशिवाय अयोग्य 
त्रात हे पेरता उपयोगी नाही. श्रीभटुकल्वटाने दुसरीकडे असे म्हटले आहे 
को, 
गुणैरुपेताऽपि तु सिद्धविद्या कन्येव दत्ता गुणवनिताय। 
सम्भोगहीना विदधात्यकीतिं दातुर्यतस्तत्प्रगुणाय दद्यात्‌ । । 
अथं :- सिद्धविद्या ही गुणवती कन्येसारखी आहे. जो पुरुष गुणव्जित 
म्हणजे षंढ असतो त्याला सुंदर कन्येचे दान केले तर ती त्याला 





स्पंद शास्त्र 


8८९ 


ज्याप्रमाणे संभोग देऊ शकत नाही व देणाव्याच्याच अपकीर्तीचे कारण 
होते त्याचप्रमाणे जो पुरुष गुणवनलित असतो त्याला ही सिद्धविद्या दिली 
तर ती श्रीगुरूच्या अपकोतीचेच कारण होते. यासाठी जे सहणसंपन्न 
असतील त्यांनाच या विद्येचा उपदेश केला पाहिजे. 
अविद्येचा अंधार नाहीसा करण्यासाठी ही विद्या प्रकाशित केली गेली. 
स्पंदशास्त्र हे शुद्धबोधाचा उषास आहे. मत्सर सोडून या शास्त्राच्या 
अर्थाचा विचार केला पाहिजे. हे शास्त्र म्हणजे एक महान्‌ आश्चर्य आहे. 
या शास्त्राचा अनादर कधीही करता कामा नये. 
सच्छिष्यांच्या करिता या शास्त्राची रचना आली. दिवा हातात असला 
म्हणजे चालणाव्यांचे पाय घसरत नाहीत. त्याचप्रमाणे आड-मार्गातील 
लोकांनाही या शास्त्राच्या प्रकाशात शृद्धमार्ग दृष्टीस पडतो. अत्यंत 
सावधानतेने जो पुरुष या शास्त्राचा अभ्यास करतो तो आपल्या आयुष्यातच 
आपल्या भगवत्तेची अनुभूती घेऊन कृतार्थं होतो. यापेक्षा दुसरे मोठे 
कोणते आश्चयं असू शकेल ?२।।५३।। 
इत्याचार्य भगवतोत्पलविरचिता स्पन्दप्रदीपिका समाप्ता । 
अशाप्रकारे आचार्य भगवान्‌ श्रीउत्पलदे वांनी रचलेली 
स्पंदप्रदीपिका समाप्त ्ाली. 
श्रीक्षेमराज स्पंदनिर्णय टीका :- 
या कारिकेत ग्र॑थकारांनी शिष्यांना हे ज्ञान मिखविण्यासाठी प्रवृत्त 
करताना आणि त्यांचा विश्वास जागृत करताना आपले प्रसिद्धीच्या प्रभावाने 
युक्त असे स्वतःचे नाव सांगून हे शास्र गृढ ठेवल्याने या शासराची महान्‌ 
फलता सांगितटी आहे. 
स्पष्टीकरण :- या शासनात सांगितठेके हे ज्ञानच पुरुषार्थं प्राप्त करून 
देण्यास कारणीभूत होत असल्याने हे सहजासहजी न लाभणारे असे धन 
मिखवून, श्रीशंकरांनी स्वप्रात दिलेल्या उपदेशाचे सार शिला-तलावर प्राप्त 
करून, प्रकाश-विमर्शात्मक विश्चाला आत प्रवेश दिल्यामुक “गुहा " (या 
नावाने जाणरे जाणारे) जे हदय, त्या हदयगुहेच्या आत ज्याने त्या 
ज्ञानाची स्थापना केली आहे, ते ज्ञानधन आणि त्याचे स्वामी श्रीवसुगुप्त या 
नावाने संबोधिलेले जाणारे श्रीगुरू ज्याप्रमाणे श्रीशिवत्वाला प्राप्त ्ञाले 
त्याचप्रमाणे अधिकार, नियम आणि संकोच यांचा अभाव असल्याने सवं 
लोकही हे ज्ञानधन ज्यावेकेस त्यांच्या हदयगहेमध्ये ठेवतील, टृढत्वाने ते 


"णकाक 





क = तु" ग ४ 


॥ 


या 
= 





४९० निःष्यंढ चौथा 


आत्पसात करतील आणि ते इतर अपात्र लोकांपासून रुपवितीर त्यावेकेस 
तेही श्रीशिवत्वाला प्राप्त होतील अर्थात्‌ नित्य श्रीशंकरात्मकस्वभावामध्ये 
समावेशाचा अपूर्व लाभ मिव्वितील.।।५३।। 

जरी या शास्राती टीकांची मोजदाद करणे शक्य नसे आणि जरी 
बुद्धिमान्‌ लोक हे स्वभावाने उत्तान असले तरीही सार ग्रहण करण्यात 
कुशल असलेले काही चेतनराजंहसरूप कुशल (विद्रान्‌) माइ्या टीकेतील 
विशिष्ट गोष्टी नक्रौच जाणु शकतीठ. ।।१।। 

इतर अनंत टीकाकारांमध्ये आपली गणना (सामान्यतःहेने) व्हावयास 
नको म्हणून माद्या श्रीगुरूनौ त्या शास्रावर टीका किहिलेली नाही. ।।२।। 

मी स्पंदसंदोह या टीकेत आज आणि पृवीचा विशेष फरक सांगितलेला 
आहे. परंतु श्रौरुद्रशक्तीचा समावेश आलेल्या, श्रीशिवरूप अशा शूर नावाच्या 
माञ््या शिष्याच्या मनापासून केलेल्या प्रार्थनेमुरे मी, क्षेमराजाने, माड्या 
श्रीगुरूच्या सुचनांच्या मदतीने हे शास्र निर्माण केे.।।३।४।। 

योग्य श्रीगुरूकडून उपदेश घेऊन ज्यांनी आपली बुद्धी शुद्ध केलेली 
नाही, शैव तत्त्वज्ञानाच्या रहस्याने ज्यांचा भ्रम दूर आलेला नाही आणि ज्या 
मंदबुद्धीच्या लोकांनी या आधौ श्रीप्रत्यभिज्ञारूप अमृताचा आस्वाद घेतठेला 
नाही त्यांना हे ज्ञान मिक्विण्याचा काहीच अधिकार नाही. ह्या ज्ञानाचे 
फक्त पूर्णबृद्धी मनुष्यांनीच योग्य प्रकार चर्ण केके पाहिजे. ।५।। 

श्रीशिवांपासून प्ृथ्वीपर्य॑त तत्त्वांचा विस्तार करणारा जो अध्वविभव 
आणि सृष्टी, स्थिती व लय या चित्रविचित्र अवस्थांच्या शरीरान स्फुरणारे, 
हे एवढे विश्च ज्याच्या स्वरूपाचा एक कण आहे आणि जे एकमेव सतत 
स्फुरण पावणाय्या आनंदाचे घर आहे अशा श्रेष्ट संवित्स्पंदाचा जयजयकार 
असो.|।६।। 

अशा प्रकारे श्रीप्रत्यभिज्ञाकारांचे प्रशिष्य महामाहेश्वराचार्यवर्यं 
श्रीजभिनवगुप्रांकडून उपदेश घेतलेल्या श्रीक्षेमराजांची श्रीस्पदनिर्णय 
ही कृती समाप्त ्ञाली. ।।५३।। 


तै तह तह 


स्पंदशास्त्र > 





।। श्रीगुरुःशरणम्‌ ।। 
श्रीक्षेमराज विरचित 


अवच स्यन्दसन्दोटः आक 


जे पृथ्वौपासून श्रीशिवापर्यतची तत्त्वे चित्रसंयोजन करून हृदयात 
रेखाटतात, ज्यांचा महिमा (कोणासही) स्पष्ट ालेला नाही आणि जे 
विचित्र सृष्टिसंहाराची लीला प्रकट करतात असें स्पंद(शक्तोने) युक्त, 
स्वप्रतिषठ अर्थात्‌ स्वात्म्यात स्थित असणारे श्रीशिवच विजयी होतात ।।१।। 

चैतन्यरूपी समुद्राच अमृत पसरवीत सर्वांच्या अंतःकरणात स्फुरत 
अर्थात्‌ प्रकाशित होत जो महामुद्रने आनंदित इ्ञाला आहे, अतिशय 
पूर्णानंद देत युक्तौने थोडक्यात असणान्या तंत्रार्थाला उन्मुद्रित अर्थात्‌ 
विकसित करून जो अंतर्मुखाला रसवितो तो हा वीर कुलेन्द्र श्रीशिव 
विजयी होतो. ।।२।। 

ज्या महान्‌ अशा श्रीसहुरूकडून स्पंदतत्तव प्रकाशित केठे गेले त्याच्या 
पासूनच त्याचा उपभोग घेत असताना आम्हाला किचित्‌ कौतुक होत 
(वाटत) आहे. ।।३।। 

या ठिकाणी पहिल्याच सूत्राची श्रीक्षेमराज चर्चा करतात श्रीमान्‌ 
चसुगुत परमाद्रय, प्रकाश आणि आनंद यांनी युक्त अशा महेश्वरस्वरूपाचे 
ज्ञान करून देण्यासाठी समस्त शास्रार्थाचे सार असणान्या समुचित स्तुतीचा 
उपदेश करतात 

यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ । 
तं शक्तिचक्रविभवप्रभवं शङर स्तुमः।।१।। 

अर्थं :- श्रीशंकरांच्या नेत्राच्या उघडण्याने आणि मिरण्याने (म्हणजेच 
स्पंदामुठे) शक्तिचक्राचा संहार व उत्पत्ती होते, यामुक्े जगाची उत्पत्ती व 
लय होत असतात त्या (अनंत) शक्तीच्या समूहाच्या एेश्व्यचि उगमस्थान 
असलेल्या अर्थात्‌ जगाच्या सर्वं उत्पत्ती-लयाचे आदिकरण असलेल्या 
श्रीशंकरांचौ आम्ही रतुती करीत आहोत. ।।१।। 

स्पष्टीकरण :- शम्‌ अर्थात्‌ सर्व उपद्रवांनी रहित, परमानंद. अद्रय 
चैतन्यप्रकाशाच्या जानान युक्त असे जे अनुग्रह करतात त्या स्वात्मपरमार्थानि 
युक्त अशा श्रीरांकरांची मी स्तुती करतो. सर्व देह आणि प्राणादीनी 














४९२ स्पंदसंदोह 








परिमित किवा संकुचित केल्या प्रमातृपदाला खालच्या स्तरावर आणून 
विकल्प (निश्चित विचार) आणि अविकल्प (अनिश्चित विचार) रूप सवं 
दशांमध्ये सर्वोत्कृष्टत्वाने त्या श्रीशंकरांची आम्दी चर्चा करतो. येथं “ स्तुमः 
(स्तुती करतात.) " हे बहुवचन आमच्यासारख्याच स्वं अनुग्रह करण्यास 
योग्य अशा जनांचा अभेद सांगण्यासाठी आहे. “ तम्‌" (त्याला) हे पद 
येथे श्रीशंकराचे असाधारण स्वरूप ज्ञात करवून देण्यासाठी योजिले आहे. 

हे श्रीशंकर कोण आहेत बरे 2 (अथवा त्यांचे स्वरूप कसे आहे ?) 
या प्रश्राचे उत्तर देण्यासाठी “यस्योन्मेष .....'' ही कारिका सांगितली 
आहे. येथे काटीजण असे म्हणतात कौ, स्वरूपाचे गोपन करणान्या 
अर्थात्‌ खरे स्वरूप लपवून ठेवणाच्या उन्मेष -निमेषांकडन जगताची सृष्टी 
अर्थात्‌ उदय आणि संहार अथवा प्रख्य होतो. पण ते काही जणांना पटत 
नाही. त्याचप्रमाणे ते असे म्हणतात कौ, नित्य अशा परमेश्वरामध्ये 
संयोगाने घडणारे उन्मेष आणि निमेष हे संयोगानेच घडणात्या जगताच्या 
सृष्टी आणि प्रर्याचे कारण कसे काय असु शकतील ? त्यामुके उन्मेष 
आणि निमेष या धर्मानी युक्त जगताच्या उत्पत्तौचे कारण असल्याने एकच 
भगवच्छक्ती उन्मेष-निमेष या शव्दानी व्यवहारिली जाते. त्याचप्रमाणे यथासंख्य 
टाकून (यथासंख्य अर्थं न करता) ज्याच्या उन्मेषामुके जगताचा उदय 
होतो आणि ज्याच्या निमेषामुढे जगताचा प्रल्य होतो असे व्याख्यान 
करावे. येथेही अशी शंका उत्पत्र होते की, शा््रांमध्ये केलेल्या उपदेशांप्रमाणे 
असणाच्या श्रीशंकरांच्या स्वरूपाहून अभिन्न असणाव्या जगताचा कसा 
बरे अकस्मात्‌ विनाश आणि उदय होईर ? अशा प्रकारे प्रसंग प्राप्त आला 
असता असे उत्तर दिठे जाते की, जर आभासानुसार त्याच प्रकारे भासणान्या 
श्रीशंकरांच्या स्वभावाहून अभिन्न असणाव्या जगताचे श्रीशंकरात्मक 
स्वभावाप्रमाणे भासणारे प्रख्य आणि उदय इच्छिले जातात तर मग उन्मेष 
आणि निमेष तशाच प्रकाराने भासणाच्या परमेश्चरात का बरे इच्छिले 
जाणार नाहीत ? कालटी आभासनसार (व्यक्त होण्याच्या स्वभावाने युक्त) 
असतो, त्याच्या व्यतिरिक्त कोणीही नाही. मग कशा प्रकारे हे श्रीशंकर 
आभासणाच्या श्रीभगवंतांपासून भिन्न असतील ? 

""एकचिन्ताप्रसक्तस्य । ।४९।। "' यामध्ये उन्मेषाचे लक्षण सांगितले 
आहे. त्यानुसार निमेषाचे लक्षणही स्वरूप रपवून ठेवणारा असेच आहे 
असे जाणुन यथासंख्य घेतला तरी त्यात काही नुकसान नाही, असे काही 


स्पंदशास्त्र ४९३ 


जणांचे मत आहे. आता आख्यायिकावर्णन पुरे. 

आता सूत्राचे स्पष्टीकरण करतात. येथे महाप्रकाशरूप व अत्यंत शुद्ध 
अशा श्रीपरमेश्चराची एकच परामर्शशक्तौ किचित्‌ हालचाटीनी युक्त असल्याने 
अथवा तरंगरूप असल्याने स्पंद या नावाने संबोधिलो जाते. आगमांमध्ये 
अर्थात्‌ तंत्रांमध्ये या स्पंदशक्तौलाच स्फुरत्ता, ऊर्मी, बल, उद्योग, हदय, 
सार, मालिनी, परा इत्यादि अनंत संज्ञा सांगितल्या आहेत. ती एकच 
असूनही एकाच वेस उन्मेषनिमेष यांनी युक्त असते. श्रीसदाशिवांपासुन 
पृथ्वीपर्यत पूर्वसृष्ट अर्थात्‌ आधी निर्माण ्ाठेल्या तत्व समृहांची जी 
संहाराच्या अपेक्षेने निमेषभूमी आहे तीच निर्माण होणाय्याच्या अपेक्षेने 
उन्मेषदशा आहे. पूवीं निमिठेल्या (वस्तुंची) संहाररूप निमेषअवस्था 
असते ती अभिन्न चैतन्याच्या प्रकाशाची अथवा व्यक्त होण्याचौ उन्मेष 
भूमी आहे. भेदांना जन्म देणारी जी उन्मेषदशा आहे तीच चैतन्याभित्न 
व्यक्त स्वरूपाची निमेषदशा आहे . माया पदातही किवा अवस्थेतही नील 
इत्यादीना पाहण्याच्या इच्छेने युक्त अशी पूर्वभूमिरूप जौ उन्मेषदशा आहे 
ती आधीच व्यक्त आाटेल्या पीत आदीच्या अवभासाची विश्रांतिस्थानरूप 
निमेषदशा होय. (म्हणजेच ज्या ठिकाणी नीक इत्यादीची संवेदना उत्पन्न 
होण्याचे स्थान अर्थात्‌ ती नीर इत्यादीची उन्मेष दशा आली. ती आणि 
जेथे आधीच पाहिठेल्या पौत इत्यादि संवेदना जेथून नष्ट होते ते विश्रांतिस्थान 
म्हणजेच निमेषदशा या दोन्हीही एकरूप आहेत.) हे सर्वांच्या जाणीवेत 
येत असल्याने ते स्वयंसिद्धच आहे. त्याचप्रमाणे ही पाहण्याच्या इच्छेने 
युक्त असणारी भूमी अथवा स्थान “ नीलवर्णाच्या " इदंतावभासाचे अर्थात्‌ 
विश्चवाभासाचे आसूत्रण (एकत्रिकरण) करीत असल्याने तौ उन्मेषरूप 
असूनही तीच श्रीपरमेश्चरांशी अभिन्न स्वभाव असणारी निमेषरूपही आहे. 
वस्तुतः मायेच्या अवस्थेतही निमेष आणि उन्मेष यांनी चिह्नित हालचाल 
करणाव्या सवं शक्तीनी युक्त अशी ही सर्वश्रेष्ट विमर्शभूमी नेहमीच सर्वामध्ये 
स्फुरत असुनही माया अवस्थेमध्ये प्रवीणता प्राप्त करवून देत नाही. 
संविद्रूप स्वात्म्यात मध्ये मध्ये ती प्रकट होतेच. तिच्याच स्वरूपाचे ज्ञान 
करवृन देण्यासाठीच पुढील कारिका प्रकट करतात - “अतिक्रुद्ध 
,... । ।२२।।"' पासून ते ““..... अनावृत्त: । ।२५। । " 

अत्यंत श्रेष्ट अशा तीत्रशक्तिपाताच्या प्रकाशाने ज्याचे मायेचे आवरण 
नष्ट आटे आहे त्याला श्रीशिवपदाची प्राप्ती होण्यासाठी ही विमर्शभूमी 


कै कः ओ 
% 


~-9 ई ॐ 








४९४ स्पंदसंदोह 








हाताचा आधार देते; परंतु ती पूर्णत्वाने तेथे परिस्फुरित होत नाही. हेच 
"यदा क्षोभः प्रलीयेत ..... ।।९।।' यापासून ते ““..... करोति 
च।।९०।।'' या पर्य॑तच्या कारिकां मध्ये सांगतात. त्याचप्रमाणे “जाग्रदादि 
ध । 1३1" पासून “तदस्ति परमार्थतः । ।५। । " येथपर्यत हेच सांगितले 
आहे. ज्यावेच्ेस प्रथम श्रीशिवात्मक सामरस्यभूमीच्या पृणाहेतात्मक सामरस्यात 
स्थित असणारे विश्च जर नसेलच तर जे अस्तित्वातच नाही; मग त्याची 
निर्मिती कशी वरे होईल ? नील इत्यादि पाहण्याची इच्छारूप, जिचे दुसरे 
नाव “तुटिपाता" अस आहे, अशी दशा उदित ्ाल्यावर केवक नीलापेक्षेने 
अहतेने आच्छादित असणाच्या एकत्रित आलेल्या इंदतारूपालाच अर्थात्‌ 
विश्चाभासालाच श्रीसदाशिवेश्चरता असे म्हणतात. तौच पूर्णाहंतेने युक्त, 
सामरस्यस्थित विश्वाच्या अपेक्षेने श्रीशिवता होय. जर दुसरी (श्रीशिवता) 
प्रकाशयुक्त श्रीसदाशिवाशी युक्त होऊन स्थित नसेल तर उत्तरकालातलो 
सृष्टी कशी काय शक्य आहे ? कारण चिद्रूपाव्यतिरिक्त अन्य कोणीही 
सृजन किंवा निर्मिती करू शकत नसते. “ प्रत्यभिज्ञा या ग्र॑थामध्ये याचा 
उल्लेख पुदरील प्रमाणे केलेला आहे को - 
चिदात्मैव हि देवो ऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्रहिः। 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ । ।९।५।७।। 

अर्थं :- ज्याप्रमाणे योगी उपादान कारणादीशिवाय अर्थसमूहांना 
प्रकाशित करतात त्याचप्रमाणे चिदात्मा देवच आपल्या आत स्थित असणा्या 
अर्थसमृहाला इच्छाबलानेच बाहेरीक बाजूस प्रकाशित करतो. 

येथेही “ यत्र स्थितमिदं कार्य यस्माच्च निर्गतम्‌।।२।। या कारिकेत 
असेच सांगितठे आहे. हे विश्च आणि श्रीशिवता व श्रीसदाशिवता परस्परांना 
व्यापून राहतात आणि त्यामुढे ते एकरूपच असतात. हा वाचेतला क्रम 
आहे, वस्तृतला नाही. त्यामुकेच एकाच वेव्ठेस ही संवित्‌ स्ट अर्थात्‌ 
निर्मिती करणारी आणि संहत्री अर्थात्‌ संहार करणारी अशा प्रकारे सक्रमाने 
भासित होणारी आहे. त्याचप्रमाणे सृष्टी आणि संहार न करणारी, शुद्ध 
अहंता- प्रकाशमय अक्रमरूपाही आहे. उपदेशरूप धन ज्याच्याकडे आहे 
तेच या भूमीची निवड करतात. “दिटक्षयेव ..... | ४३।।' याव 


'“तमाधिष्ठातु भावेन ..... ।।९९।।'' या सूत्रात हाच उपदेश केठेला 
आहे. 


स्पदशास्त्र ४९५ 


"“सदासृष्टिविनोदा ...... 1" 
““प्रतिक्षणमविश्रान्तः ..... ।'" 
““प्राकाम्यमात्मनि यदा ..... ५ 
या ठिकाणीही श्रीगुरूचा हाच आशय आहे. यासंबंधी आगमात असे 
म्हटके आहे की - 
लेलिहाना सदा देवी सदा पूर्णां च भासते 
ऊ्मिरेषा विबोधानब्धेः शक्तिरिच्छात्मिका प्रभोः ।। 
अर्थं :- ही ईश्वरी (शक्ती) नेहमीच आनंदात असते आणि ती 
नेहमीच पूर्णरूपाने भासते. ती ज्ञानसागराची लाट असून ईश्चराची इच्छात्मक 
शक्तौ आहे. ।। 
अशा प्रकारे ही विभागरहित एकच विमर्शभुमी उन्मेष-निमेषयुक्त 
असून उन्मेष-निमेष या शब्दांनी संबोधिटी जाते. “उन्मेषौ च निमेषो च" 
असा समासाचा विग्रह करून निमेषमय उन्मेषाचे आणि उन्मेषमय निमेषाचे 
धरणीपासून श्रीसदाशिवापर्यत तत्त्वांनी युक्त जगताप्रती प्रख्य आणि उदयाचे 
हे तुत्व सांगावे. नीलादीचा जो बाह्यरूप उदय तोच अहंतारूपाचा प्रलय 
आहे आणि बाह्यरूपाचा जो प्रलय तोच अहंतारूपाचा उदय आहे. अशा 
प्रकारे प्रख्य हा उदयरूप असून उदय हा प्रल्यरूप आहे असा याचा 
साराथं आहे. वस्तुतः चिदात्माच त्याप्रमाणे किवा तशा प्रकारचा भासतो. 
त्यामुके येथे अक्रमताच सांगितलेटी आहे. अशा प्रकारेच येथे समास 
सिद्ध होतो. 
या स्वतंत्रशिवाद्रय दशनात एकेका अर्थांचे अनेकत्व सापडते. एका 
ठिकाणी अस्थिर पदार्थ हे एक असूनही दोन अर्थं आहेत आणि दुसराही 
द्रय्थीच आहे; यात कोणती संगती आहे 2 आता अप्राकृत विषयांची चचां 
पुरे. 
अशा प्रकारे व्याख्यान करीत असताना श्रीस्वच्छंद इत्यादि शास्रांमध्ये 
परमेश्वराचे जे पंचविधकृत्यकारित्व सांगितठे आहे तेही येथे स्वीकारलेठे 
आहे. त्याचप्रमाणे अंतभ॑द उल्लसित अर्थात्‌ निर्माण अठेल्या आणि किचित्‌ 
स्वरूपनिमेषाने युक्त असणाव्या षडध्वांची सृष्टौ शुद्ध आणि अशुद्ध अशा 
दोन प्रकारची आहे. अशा तरहेने दोन प्रकारच्या निमेषांनी युक्त किचित्‌ 
भेदाने स्पर्शं केकेला ऊध्वँन्मेषरूपाने संहार होतो . त्याच प्रकारे उन्मेष 
आणि निमेषांनी हालचाल करणाय्या आभासन आणि अनाभासन यांच्या 








४९६ स्पंदसंदोह 


प्रकाशनाचा परमार्थ म्हणजे स्थिती हाय. यासंबंधी श्रीसिद्धपादांनी असे 
म्हटले आहे को - 
^“... लोलीभूता परा स्थितिः । । 

अर्थं :- “हालचाल करणारी परा (भ्रष्ट) स्थिती होय." तशा प्रकारे 
उत्पन्न होणात्या स्वरूपोन्पेषभासरूप नरकाद भोग युक्त जो पूर्णं निमेष 
आहे तो विलय होय. सर्वात्म्याने जो पर्णं उन्मेष आहे तो सर्व भेद शांत 
्ाल्यामुरे पुर्व निरूपित केल्याप्रमाणे निमेषमय आहे. तो अनुग्रह होय. 
अशा प्रकारे परमेश्चवराचे येथे पंचविधकृत्यकारित्व सांगितले. अशा प्रकारेच 
प्रय आणि उदय हे जाणुन घ्यावेत. प्रल्यादि हे आभास्यनिष्ट (अर्थात्‌ 
ज्याचा भास होतो त्यात स्थिर राहणार) आणि आभाससार आहेत. ते 
प्रकाशात्मकं श्रीपरमेश्वरांशो किचित्ही संबंधित नाहीत. हेच “ अवस्थायुगलं 
चात्र ..... । ।९४ । 1” येथपासून “..... कतृत्वम्‌ ..... 11९४ ।। "' येथपयंत 
सांगितले आहे. मायाप्रमातृभूमीत प्रकाशात्मक श्रीपरमेश्चराची ही पंचविध 
कृत्ये राहतात. यासंबंधीची पूर्णं माहिती त्यासंबंधी सावध चित्त असणाय्या 
विद्रान्‌ लोकांनी जाणून घ्यावी. अशा प्रकारच्या पंचविध कृत्ये करणाय्या 
श्रीभगवंतांचे नीलादि विषय व्यक्त होत असताना देश-काल यांनी वेगवेगव््या 
असलेल्या नीलार्दीच्या भासामध्ये स्ष्टुत्व, दुसय्या देश-काटादीनी भिन्न 
्ाठेल्यांमध्ये संहार, सष्टी आल्यावर नीलादीचा आभास सामान्य होत 
असताना स्थिती, तेथेच अभेदांशसर्गात विलय इत्यादि होत असतात. हेच 
पीत इत्यादीच्या आभासातही उपयोजावे. पहिल्यांदा आभासित इ्ाठेल्या 
नीक आणि त्याचे ग्रहण करणाय्याच्या अपेक्षेने (पीताभास हा) संहार 
आहे. अवभासित होत असणाय्या पीतादि आणि त्यांच्या ग्राहकापेक्षेने ती 
सृष्टी होय. हे नीक, हे पीत अशा प्रकाराने विभक्तपणाच्या किवा वेगवेगठे- 
पणाच्या अपेक्षेने स्थिती होय. अंतःस्वरूपाची प्राप्तौ होणे म्हणजेच विलय 
होय. शुद्ध संविद्एेक्याला प्रप्र ्ालेके असणे आणि स्मृत्यादींचे बीज 
कादून टाकणे म्हणजेच अनुग्रह होय. (ज्यावेकेस नित्स्या रंगाचे ज्ञान 
संपून पिवव्स्या रंगाचा आभास अथवा ज्ञान होऊ लागते त्यावेकेचा तों 
क्षण म्हणजे निव््या रंगाच्या ज्ञानाच्या संहाराचा आणि पिवव््या रंगाच्या 
ज्ञानाच्या उत्पत्ती अथवा सृष्टीचा क्षण असतो. हा निवा रंग आणि हा 
पिवव्छा रंग असे वेगवेगन्स्या प्रकाराने होणारे रंगाचे ज्ञान म्हणजे स्थिती 
होय. त्या सर्वच विषयांचे ज्ञान संपून आत्मस्वरूपाचे ज्ञान हणे म्हणजे 





स्पदशास्त्र ४९७ 





विलय होय. शुद्ध संविद्रूप आत्म्याशी एकरूप होऊन स्थिर असणे आणि 
स्मृती इत्यादि बीजांचा नाश होणे हा अनुग्रह होय.) अशा प्रकारे नेहमौच 
सवं अवस्थांमध्ये श्रीमहेश्वरांचे पंचविधकृत्यकारित्व एकरूप विस्तार पावून 
अवस्थित असते. तेथेच चि्क्रश्वर्यात्मक श्रीशंकररूप स्वप्रकाश स्वस्वभावात 
काही अनुत्तरसमाधीचे धन असणारेच बुद्धीने अधिरोहण करतात अर्थात्‌ 
ते तत्व जाणून घेतात. जे देहालाच आत्मा समजतात त्यांना हे तत्त्व 
कधौच समजत नाही. यासंबंधाने “श्रीभर्गशिखा " या ग्र॑थात असे म्हटले 
आहे कौ - 
वीरभैरवदेवोऽपि परमानन्दविग्रहः। 
उदेति मोहपद्काङ्के पशुहत्कहरे कथम्‌।। 
अथं :- पशु अर्थात्‌ जीवाच्या हदयरूप गुहेच्या मोहचिखलावर 
परमानंद शरीररूप वीरभैरव देव कसा काय बरे उगवेल > अशा प्रकारे 
येथून पुढे व्याख्यानाचा उपदेशप्रकार “जाग्रदादि ..... 1 । ३।।'' येथपासून 
"तदस्ति परमार्धितः ..... 11५1 ।"' येथपर्यत स्पष्ट होत जाईल. 
त्याचप्रमाणे, “तस्योपलब्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी 
।।१।१७।। ', अतः सततमुदयुक्ता स्पन्दततत्वविविक्तये ..... 1 ।२९। 1") 


“इति वा यस्य संवित्त; .... ।।३०।।'', “प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठेत्‌ 
ध. ।। ठठं ।।'' इत्यादि स्थानांमध्येही हेच सांगितले आहे. ग्र॑धाच्या 
शेवरीही ह्याचाच शेवट करतील. 


यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोद्धवौ । 
नियच्छन्भोक्तृतामेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत्‌।।५९।। 
अर्थं :- ज्यावेकेला साधक स्थुल किंवा सूक्ष्म पूर्यष्टक यापैकी एकात 
राहत असतानाही चित्ताला रीन करून अंतर्बाह्य एकाकार असलेल्या 
स्पंदतत्त्वाची अनुभूती प्राप्त करून घेऊन त्या त्या प्रत्ययोद्धवाच्या स्वतंत्रतेने 
संहार व उदय संपन्न करीत असतो यावेेला असा साधक आपली 
आत्तापर्यंत हरविलेली भोक्तेपणाची पदवी प्राप्त करून घेतो व शक्तिचक्राचा 
ईश्वर अर्थात्‌ पूर्णं श्रीशिव बनतो. 
लय आणि उदय यांचा येथे सत्य अर्थ सांगावयाचा आहे. हेच चक्राच 
एश्वर्य आहे. ते सर्वदा पंचविधकृत्य करणान्या चिन्मय स्वरूपाचे स्थान 
आहे. आता कितीतरी जनाना आश्वासन देणाच्या कथा पुरे. 











1 ; 


ज्या चिदानंदघन आत्म्याच्या उन्मेष-निमेषरूप उन्मीलन-निमीलनाने 
“यदन्तः तद्रहिः'" असे करून शरीररूप जगताचे तदनुषंगाने बाह्य 
विश्चाचेही प्रख्य-उदय अर्थात्‌ निमीटलन आणि उन्मीलन असे समावेश 
आणि व्युत्थानाच्या अपेक्षेने यथासंख्यानेही जोडावे. 

ज्याप्रमाणे श्रीमत्स्वच्छंदशासख्रात सांगितलेल्या ब्रह्मादि शर्तौच्या सुषुप्र 
आणि जागृत अवस्थांमध्ये त्यांच्या खाली राहणाव्या व्यतिरिक्त गोष्टीचा 
प्रलय आणि उदय होतो त्याप्रमाणे श्रीपरमेश्चरापक्षेने विश्चाव्यतिरिक्तही 
प्रय आणि उदय होतो असे येथे सांगितले. कुं भाराशिवाय म्हणजेच 
कारणाशिवाय कार्य (घट ) उत्पतन ्ाला आहे असे प्रमाणांनी सिद्ध होऊन 
तुम्ही काय त्याचा स्वीकार करता का? नाही. हा संशय दूर करण्यासाठी 
विशेषणाद्रारे हेत्‌ सांगतात. “ शक्तिचक्रविभवम्‌ '' “शक्तयोऽस्य जगत्कृ 
शक्तिमांस्तु महेश्वरः ।। "” अर्थात्‌ “त्यांच्या (श्रीमहेश्वरांच्या) शक्तौ म्हणजे 
हे जगत्‌ असून श्रीमहेश्वर हे या शक्तीनौ युक्त आहेत.” अशा प्रकारे 
आगमात सांगितल्याप्रमाणे जे काही येथे व्यक्त होते ते सवं प्रकाशमयच 
आहे. अप्रकाशाची प्रकाशाशिवाय सिद्धी होत नसल्याने स्वप्र संक पादी मध्ये 
संवित्च आभासन आणि उल्ासन यांचे कारण आहे असे सांगितले जाते. 
अनुभवानुसार प्रकाशरूप श्रीभगवंताच्या ज्या शक्तौ आहेत त्यांचे चक्र 
अर्थात्‌ विविध प्रकारच्या संयोजनांनी व्यवस्थित असलेला समुदाय होय. 
त्या समुदायाचा विभव म्हणजे विस्तार होय. त्याचा प्रभव म्हणजेच 
“ त्याच्यापासून उत्पन्न होतात, " म्हणून त्या त्या प्रकारे प्रकाशित होण्याचा 
जो स्वस्व भाव आहे, त्याला आम्हो स्तवितो. 

हेच पुढ सांगितठे आहे - 

यस्मात्सर्वयमयो जीवः सर्वभावसमुद्धवः। 
तत्संबेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः। ।२८।। 

अर्थ :- जीव किंवा पशुप्रमाता हा सर्वमय आहे; कारण हा जीव 
किंवा पशुप्रमाता पतिप्रमात्याप्रमाणे किंवा श्रीपरमेश्वराप्रमाणे संसारातील 
अर्थात्‌ जगतामधील सर्व घट, सुख इत्यादि भावांसह संवेदनात्मक तादात्म्य 
प्राप्त करून घेऊन त्यांची सर्जना किवा सृष्टी करीत असतो. 

तादात्म्यात म्हणजे त्याचे संवेदन आणि त्याच्या हेतुमुके; इत्यादि. 
किंवा इद्रियवर्गाची त्यांच्या त्यांच्या विषयांमध्ये प्रवृत्त्यादि होणे; त्याचा 
प्रभव अर्थात्‌ त्याचे मूढ कारण मागीलप्रमाणेच आहे . पुटे हेच सांगतात- 


स्पंदशास्त्र ४९९ 





“यतः करणवगोंऽयं ..... 1 
१ प्रवृत्तिस्थितिसंहतीः। । 
लभते ..... | ।६।।"' 
शक्तिचक्र म्हणजे करणेश्वरीचक्राचा जो विभव म्हणजेच विचित्र 
सृष्टिसंहारादि करणे अर्थात्‌ साधने होत. त्याचा प्रभव म्हणजे क्रमरूपाने 
पदार्थांचे अवभासन किवा ज्ञान करून देणारा महाप्रकाशयुक्त अक्रमरूप 
होय. हेच पुढे सांगितले आहे - 
सहान्तरेण चक्रेण प्रवृत्तिस्थितिसंहतीः। 
लभते तत्प्रयल्ेन परीक्ष्यं तत्त्वमादरात्‌ ..... 1 ।६-७।। 
अथं :- या आंतर चक्रासह प्रवृत्ती -स्थिती आणि संहती होते. त्या 
तत््वाची अत्यंत आदरपूर्वक परीक्षा केटी असता त्याचा प्रयलाने लाभ 
होतो. 11६ व ७।। 
अशा प्रकारे आंतर चक्र असेच स्पष्ट करून सांगावे. आंतर चक्र 
म्हणजे अंतःकरणत्रय नव्हे; कारण अंतःकरण त्रयांचा करणवर्गामध्ये 
(इद्रियवर्गामध्ये) समावेश केलेला आहे. करणवर्ग हा स्वात्म्यात प्रवृत्त 
होत असतो; तर करणेश्चरीचक्र सृष्ट्यादि कार्ये करण्यास प्रवृत्त होते असे 
व्याख्यान करावे. 
शक्तिचक्र म्हणजे मंत्रगण आणि मुद्रासमूह होय. त्यांचा विभव म्हणजेच 
त्रिविध सिद्धी मिक्विण्याचे सामर्थ्यं होय. त्याचा प्रभव म्हणजे प्रभवाने 


दाखविठेके उत्पत्ति-विश्रांतिस्थान होय. 
हेच पुढीर कारिकांमधून सांगितले आहे - 
"तदाक्रम्य बले मन्त्राः ..... । । २६।। 
“निरञ्जनाः । । २७। 1 "" 
इत्यादीपासून 


स्पष्टीकरण केलेल्या शक्तिचक्रविभवाने अर्थात्‌ मंत्रादिसामर्ध्यानि ज्या 
साधकाच्या चित्ताचौ दीप्तौ अथवा तेज (प्रकाशित होते.), त्या तेजाप्रत जो 
जातो, प्राप्त करतो, अधिष्ठित होतो व गंध युक्त होतो, विनाश पावतो आणि 
जो स्वात्म्यात विश्रांती घेतो त्याला आम्ही स्तवितो. हे सर्व पुढे स्पष्ट 
होईल. 


"सहाराधकयित्तेन ..... । ।२७। 1 '' इत्यादि, 





५०० स्पंदसंदोह 





दीक्षा किवा अनुग्रह प्राप्न करून घ्यावयाच्या संपत्तौने युक्त अशा 
आचार्याचा उदय म्हणजे शक्तिचक्रविभव होय. हे पुटे सांगितले आहे - 
“ अयमेवोदयस्तस्य ..... येथपासून शिवसद्धावदायिनी । ।३९।। ” येथपर्यत. 

श्री्राह्ययादि देवी आणि ब्रह्मादिकारणमाला या शरक्तशी संबंधित 
असलेले स्वभावाचे ज्ञान न आलेल्या, उदयरूप ऊर्ध्व अथवा उच्च भूमीवर 
जाण्यास अक्षम असलेल्या, भेदयुक्त मार्गावर चाकुणाय्या पशुप्रमात्याची ते 
ते काम करण्याची शक्ती हाच त्याचा प्रभव अर्थात्‌ जन्म होय. हेच पुढीलक 
कारिकांमधून सांगितठे आहे - “शब्दराशिसमुत्थस्य शक्तिवग॑स्य 


(= । | ४५।। ” पासून “बन्धत्रियी ..... 11 ४८।।” येथपर्य॑त. त्याचप्रमाणे 
““तन्मात्रोदय ..... । | ४९ ।1' पासून ˆ... प्रचक्ष्महे । ।५०। 1 '" 
येथपर्यत. 


त्या शक्तिचक्राचे स्वस्वभावपदापेक्षेने खालची खालची अवस्था टाकून 
वर वर जाण्याचे सामर्थ्य म्हणजेच विभव होय. त्याचाही प्रभव किवा 
निर्मिती मागीलप्रमाणेच येथे अशा प्रकारे सांगतात को - 

५५..... स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धचुपपादिका।।४८।। 

खेचरी -गोचरी-दिक्चरी-भूचरी इत्यादि बाह्य-आंतरभेदाने वेगवेगन्स्या 
असणान्या अनेक योगिरनीचा समूह म्हणजे शक्तिचक्र होय. त्या शक्तिचक्रांनी 
चिद्धित केठेला वीराच्या समूहाचा विभव म्हणजेच मागचे व पुढचे ज्ञान, 
अणिमादि सिद्धीची प्राप्ती, स्वविषयांचा आभोग इत्यादि अनंत क्षुद्र आणि 
अक्षुद्र सिद्धीच्या प्राप्रीने जो पूर्ण करतो, तो शक्तिचक्रविभवप्र आणि 
त्याचा भव म्हणजेच त्या त्या रूपाने बनणे होय. त्याला आम्ही स्तवितो. 

याचेच विभृतिस्पंदात पुदढीक आठ श्छोकांमधून वर्णन केठे आहे- 

"यथेच्छाभ्यधितो धाता ..... ।।३३।।' इत्यादि पासून “कुतः 
सा स्यादहेतुका।।४०।।'' येथपर्यत. 

यापुढे श्रीवामेश्वरीत अधिष्ठित असणान्या खेचरी-गोचरी-दिक्चरी- 
भूचरी इत्यादि आंतर आणि बाह्य चक्रे यांचे स्पष्टीकरण करतात. जेथे 
भेद-अभेदयुक्त आणि भेदसार अशा विश्वाचे वमन केठे जाते, भेदाचे 
सार जेथे उच्च स्वरात स्तविठे जाते, भेद-अभेदयुक्त आणि अभेदसाराला 
प्राप्त करविठे जाते म्हणून या शक्तौ संसारातल्या वाम भागात संचार 
करणाय्या वामा शक्ती आहेत. त्यांची ईश्वरी अथवा स्वामिनी ही एकच 
भगवती आहे. तिच्या ठिकाणी राहत अथवा स्थिर असल्यामुढे वामाचक्रालाही 








स्पंदशास्त्र ५०१ 


वामेश्चरीचक्र असे म्हणतात. खे म्हणजेच बोधरूप गगनात संचार करतात 
म्हणून त्या शक्तौना खेचरी असे म्हणतात. या शक्तो प्रमात्याच्या ठिकाणी 
असतात. त्या अत्यंत श्रेष्ट अशा शक्तिपाताने पवित्र आठेल्यांना चिदानंदाचे 
प्रकाशन करणाय्या व कालाने बाधित होत नसल्यामुके अभेदाने युक्त, 
सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, व्यापकत्व अशा स्वरूपाचे उन्मीठन करण्यात 
निष्णात आहेत. परंतु मायेने मोहित आलेल्यांना त्या कोणत्याही प्रकारचा 
आनंद देत नाहीत. शुन्यप्रमात्याच्या भूमीवर संचार करणाच्या त्या काल- 
कला-शुद्ध -विद्या-राग-नियती यांनी युक्त असून जीवांना बंधनात टाकणान्या 
आहेत. 
गौः म्हणजेच वाणी होय. या वाणीने चिदह्ित केठेल्या संजल्पमय 

(भाषणमय) बुद्धी- अहंकार -मनोभूमीत संचार करतात म्हणून त्यांना गोचरौ 
असे म्हणतात. ज्यांनी शक्तिपाताची दीक्षा घेतलेली आहे त्यांना या 
शक्ती शुद्ध संकल्पाप्रत नेणाय्या असून जे इतर आहेत त्यांना याच्या 
विरुद्ध मार्गाकडे नेणाय्या आहेत. दहा दिशांमध्ये म्हणजेच बाह्य 
इद्रियांच्या ठिकाणी संचार करतात म्हणून त्या शक्तीना दिक्चरी 
म्हणतात. शक्तिपाताने अनुग्रहित ्ञालेल्यांच्या ठिकाणी या दिक्चरी 
शक्ती अद्रैत ज्ञानाचे प्रकाशन करतात तर इतरांना भेदाचे ज्ञान 
देतात. भृ म्हणजे रूपादि पाच प्रमेय स्थाने (ज्ञेय विषय) होत. त्यांच्या 
ठिकाणी संचार करतात अर्थात्‌ त्यांचा उपभोग घेऊन त्यांचा ग्रास करून 
त्याच्याशी एकरूप होतात म्हणून त्यांना भूचरी असे म्हणतात. या भूचरी 
प्रबद्धांमध्ये चित्प्रकाशशरीराने स्फुरण पावतात आणि इतरांना सर्वप्रकाराने 
व्यवच्छेदकता अर्थात्‌ भेद दाखवितात. अशा प्रकारे वामेश्चरीशरक्तौनी 
प्रसारित केकी अपर -परापर-पर इत्यादि देवता प्रकाशित होण्यासाठी 
अघोर-घोर-घोरतर इत्यादि नावे असणाव्या खेचरी-गोचरी-भूचरी-दिक्चरी 
ही आंतर चक्रे असुन त्याप्रकारच्या वीराच्या समृहाबरोबर असणाय्या 
त्यांचे हे वर सांगितठेल्या प्रकारचे स्वरूप आहे. ““श्रीपूर्वंशाख्र'' या 
ग्र॑थात असे सांगितके आहे कौ - 

विषयेष्वेव संलीनानधोधः पातयन्त्यणून्‌। 

रुद्राणून्या समालिद्गचघोरतयां ऽ पराः स्मृताः । ।३९।। 

मिश्रकर्मफलासक्ति पूर्ववज्ञनयन्ति याः। 

मुक्तिमार्गनिरोधिन्यस्ताः स्युर्घोराः परापराः।।३२।। 

















५०२ स्पंदसंदोह 


पू्ववज्नन्तुजातस्य शिबधामफलप्रदाः । 
पराः प्रकथितास्तज्जैरघोराः शिवशक्तयः। ।३३।। 
अर्थं :- ज्या शक्तौ रुद्राणुंना आलिगन देऊन विषयांमध्ये बुडाठेल्या 
अणुना खाटली खाली टाकतात त्यांना घोरतरी शक्तो असे म्हटके आहे. ।।२१।। 
ज्या पूर्वीप्रमाणेच मिश्रफल निर्माण करतात आणि ज्या मुक्तोच्या 
मार्गात अडथका निर्माण करणाय्या आहेत त्यांना परापरा किवा घोरा 
शक्तौ असे म्हटके आहे .।।३२।। 
पूरवीप्रमाणेच प्राणिमात्रांना श्रीशिवधामरूप फल देणाव्या श्रौशिवाच्या 
शक्तौना तज्जञांनी परा (श्रेष्ट) आणि अघोरा अशी नावे दिलेली आहेत. ।।३३।। 
बाह्य चक्रेही वामेश्वरीमध्ये अधिष्ठित असणारी खेचरी-भूचरी-गोचरी 
आणि दिक्चरी हीच होत. आकाशात संचार करणाव्या शरीरविरहित 
शक्ती म्हणजे खेचरी होत. त्या केवन्ठ इच्छेत अधिष्ठित असणाय्या मिथुन- 
संप्रयोगातून जन्माला येणाव्या, प्रबुद्धाच्या अंतःकरणात शुद्ध विद्येचा 
उदय करणाव्या आणि योगिर्नीच्या गर्भातून उत्पन्न होणाय्या आहेत. 
यासंबंधी ““श्रीतंत्रालोक' या ग्रंथात असे म्हटले आहे को- 
अन्याश्च गुरुतत्यल्यः श्रीमत्कालीकुलोदिताः। 
अनन्तदेहाः क्रीडन्त्यस्तैस्तैदेहैरशङ्भितैः। । 
प्रबोधिततदिच्छाके तच्च कौलं प्रकाशते । 
अर्थं :- श्रीमत्‌ कार्छीच्या कुकात जन्मठेल्या व अनंत देहस्वरूप 
असणाव्या ह्यांच्या अन्य गुरुपली शंकारहित होऊन त्या त्या देहांनी 
क्रीडा करताना त्यांच्या इच्छेने प्रबोधित केले व त्यांच्या पासून निर्माण 
द्याठेल्या “ कौल "' ज्ञानाचे प्रकाशन करीत असतात. 
गोचरी म्हणजे “गो "शब्दान वाच्य असणारे पशुच्या हदयाचे सार 
आणण्यात रत असणाच्या, त्याच क्रमाने स्वात्म्याच्या आणि पशंच्या त्या 
त्या सिद्धी प्राप्त करून देणाय्या एका जन्मापासून सात जन्मापर्यत पशुला 
आणणाय्या अर्थात्‌ पशुच्या जन्माला नेणाच्या शक्तो होत. 
दिक्चरी म्हणजे भ्रांतचक्राप्रमाणे सर्वत्र संचार करणाव्या परापर सिद्धी 
देणाय्या (शक्तौ होत.) 
भूचरी म्हणजे स्वस्वभावत्वाने कुंकुम नारव्छाप्रमाणे त्या त्या पीतादि 
भूमीपासून उत्पन्न होणाय्या, पूर्णत्व आणि अपूर्णत्व इत्यादि नाना प्रकारांनी 
वेगवेगव्स्या असणाय्या त्या त्या देवतांच्या अंशापासून उत्पन्न होणाव्या 


स्पंदशास्त्र ५०३ 





(शक्तौ) होत. 
त्याचबरोबर शक्तिचक्राचा म्हणजेच आगम संप्रदायात प्रसिद्ध असणाव्या 
नाना देवतांची प्राप्ती करून देणाय्या, राग, द्वेष क्रोध, विकल्प आदि 
प्रत्ययांच्या समृहाचा त्याचप्रमाणे देहांचा आश्रय घेतकेल्या श्रेष्ट देवांच्या 
नाना धात्वादि गुणांचा जो विभव म्हणजेच त्या त्या उपनिषदात सिद्ध 
असणारा विशिष्ट प्रभाव व मायेने भ्रमित ्ाठेल्यांना बंधात टाकण्यात 
कारणीभूत असा दोन्ही प्रकारचा प्रभव होय. ह्याचाच उपदेश पुटील 
कारिकेत सांगितला आहे - 
"गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌। ।१९।। " 
येथपासून ““..... संसारवर्त्मनि ।।२०।।'' येथपर्यत. त्याचप्रमाणे 
““ सेयं क्रियात्मिका शक्तिः । | ४५।। " ह्यातही हेच सांगितठे आहे. अन्यत्र 
आगमांमधूनहो असेच सांगितठे आहे की - 
कुलसारमजानन्तो ह्यद्ये निपतन्ति ये। 
स्वचित्तोत्थविकल्पान्धा निरये निपतन्ति ते।। 
अर्थं :- जे कुलसार न जाणताच अद्रय मतात पडतात ते स्वतःच्या 
मनात निर्माण आलेल्या विकल्पांनी अंध होऊन नरकात पडतात, 
त्याचप्रमाणे, 
येन येन निबध्यन्ते जन्तवो रौद्रकर्मणा। 
सोपायेन तु तेनैव मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌। । 
अर्थं :- ज्या ज्या रौद्रकर्मानी जंत्‌ (जीव) बांधे जातात त्याच 
उपायांनी ते भवबंधनापासून मुक्त होतात. अशा प्रकारे नाना प्रकारच्या 
आगमातली स्पष्टीकरणे येथे दिली. परंतु ग्रंथ मोठा होईल म्हणून येथे सर्व 
दिलेल नाहीत. श्रेष्ट शक्तिपाताने पवित्र ञाटेल्या साधकांनी स्वतःच त्याचे 
अनुसरण करावे. बाकौच्यांना यांचे कितीही स्पष्टीकरण दिले तरीही 
ज्याप्रमाणे खृप तापटेल्या दगडावरचा थंब क्षणात नाहीसा होतो त्याप्रमाणेच 
त्यांचे ज्ञान क्षणभरात नाहीसे होते. 
शक्तिचक्राची म्हणजेच स्वतंत्र-अद्रय-निजमहाप्रकाशामध्ये अनुप्रवेश 
करणाव्या तेजसमृहाची दीप्ती स्वतःच्या आनंदाचा प्रसार करून विभवाने 
प्रकाशित होणात्या हदयाला संतोष देते. ती मितयोग्यांना प्रयत्नाने साध्य 
असून स्वभावाचा आश्रय घेऊन प्रयलाने सिद्ध होणाव्या बिद्‌-नादादि 
प्रकाशाने युक्त अशी आहे. ती ज्या ज्ञानिजनाच्या चित्तामध्ये क्षोभरूपाने 








(५० स्पंदसंदोह 


उत्पन्न होते त्याला अनुत्तर-अद्रय-सतत संवित्तीची प्राप्ती करवून देते. 
याचाच विस्तार पुढील कारिकांमधून केलेला आहे- 

“अतो बिन्दुरतो नादः ..... ।'' येथपासून “..... क्षोभकत्वेन 
देहिनः।।४२।।"' येथपयंत. 

अशा प्रकारचा जो आहे त्या श्तचक्रविभवप्रभवाला अर्थात्‌ व्याख्यातरूप 
श्रोशंकरात्मक स्वस्वभावाला आम्ही स्तवितो. या श्छोकाने वर्तमान अर्थाचा 
उपक्षेप करून विश्वाच्या पलीकडे असणारा आणि विश्चमय स्वस्वभाव 
हाच श्रीशंकर आहे असे सांगितठे. वेदान्तवाद्यांप्रमाणे “विश्वं यत्र तदेव 
ब्रह्य । । '' अर्थात्‌ “जेथे विश्च आहे तेच ब्रह्म आहे." असे सांगितठे नाही. 

“नाभावो भाव्यतामेति ..... । ।२।।'' येथपासून “न त्वेवं 
स्मर्यमाणत्वं तत्तत्त्वं प्रतिपद्यते । । '' येथपर्यत निषेधाने वरील गोष्ट सांगितटी 
आहे. सिद्धान्तदृष्टीप्रमाणे हे विश्वोत्तीर्ण श्रेष्ट तत्त्व अशा प्रकारचे नाही; 
कारण त्याचे “ तस्योपलब्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी ।।९७। 1" 
अशा प्रकारचे विरुद्ध प्रमाण मिक्ते. त्याचप्रमाणे अप्रकट अशा अकुल 
स्वरूपाच्या कुल प्रक्रियेच्या शास्राप्रमाणे विश्चमय पूर्ण रूप हे अशा 
प्रकारच्या स्वभावाचे नाही. “यदा क्षोभः प्रलीयते तदा स्यात्यरमं 
पदम्‌।।९।1"' अशा प्रकारची संगती लागत नसल्यामुेे हे पूर्णरूप नाही. 

अशा प्रकारे समस्त शाख्राथाचे प्रत्येक वाक्यांनुसार पर्याखोचन करून 
नेहमी सर्वच दशांमध्ये श्रीशंकरात्मक स्व-स्वभाव होऊन दृढपणे स्थिर 
व्टावे. येथे थोडीशीही अवज्ञा होऊ देऊ नये. अशी एकी दशा अथवा 
अवस्था नाही को, जेथे शिवत्वाचे प्रकाशन होत नाही. यासंबंधी श्रीगुरूनी 
““श्रीस्वच्छदशासर'' या ग्रंथामध्ये आणि इतरही शास्रांमध्ये असे म्हटले 
आहे को - 

यत्र यत्र निलीयेत मनस्तत्रैव भावयेत्‌ । 
चलित्वा यास्यति कुत्र सर्वं शिवमयं यतः।। 

अथं :- जेथे जेथे मनाचा ख्य होतो तेथे तेथे मनाची भावना करावी. 
मन दुसरीकडे जाऊन कोठे जाणार ? कारण हे सर्व श्रीशिवमयच आहे. 

“न सावस्था न यः शिवः।।२९।।' येथेही हेच सांगितले आहे. 
त्याचसंबंधी ““ श्रीशिवसूत्र'' या ग्र॑थात असे म्हटले आहे कौ - 

“सकृद्विभातो ऽ यमात्मा पूर्णां ऽस्य न क्तापि अप्रकाशसम्भवः।"' 

अर्थं :- तत्काठ प्रकाशित होणारा हा आत्मा पूर्णस्वरूप आहे. 

















स्पंदशास्त्र ८५०५ 





त्याच्या बाबतीत अप्रकाशाचा अर्थात्‌ त्याचे ज्ञान अथवा प्रत्यक्ष न होण्याचा 
संभव कधीच होत नाही. त्याचप्रमाणे, “चिद्धनमात्मपूर्णं विश्वम्‌ । । " 

“ अर्थात्‌ चैतन्यघनाने हे विश्च पूर्ण आहे," असे शास्रात म्हटले 
आहे. 

अशा प्रकारे हे अत्यंत प्रसन्न आणि गंभीर अथनि युक्त अशा पहिल्या 
सूत्राचे संपूर्णपणे शास्रार्थासहित परमार्थयुक्त स्पष्टीकरण केले. परमेश्वर 
सर्वांचे मंगठ करो. 

या शाखररूप समुद्रातला थोडासा अर्थ प्राप्त करून काही साधक संतुष्ट 
होतात. काही जण खूप प्रयत्न करूनही याच्या पलीकडे जाऊन हे ज्ञान प्राप्त 
करू शकत नाहीत. काही जण अर्ध्या गवताप्रमाणे या समुद्रात बुडी 
मारून व वर येऊन थकतात तर इतर हे सर्व स्पष्ट आठेठे अर्थापर्यत नेत 
असताना थकृन जातात. ।।१।। 

ज्याच्या स्मृतिपथाचा आश्रय घेतल्यावर पाशामध्ये बांधकठेल्या विभक्त 
्राटेल्या अंतग्रंधी तत्का सैल होतात, चेतन्यचंद्राचा उदय होतो, आनंदाच्या 
धारा खव लागतात आणि अमृतरसाचा अभिषेक होऊ ८ागतो त्या श्रीशिवांचा 
आम्ही आश्रय घेतो. ।।२।। 

सर्वत्र ज्ञानरूप तेज असलेल्या, विद्यारूप समुद्राच शीत किरणरूप 
असणाच्या व सवं कर्म पाशातून मुक्त आलेल्या अशा श्रीसद्ुरूकडून ज्ञान 
घेऊन आणि ईश्वराच्या कृपेने त्याचे स्मरण होऊन साधकजनांनी विनंती 
केलेल्या क्षेमराजाने श्रीस्पंदसूत्रावर थोडेसे विवरण केठे आहे. ।।३।। 

अशाप्रकारे श्रीस्पंदसंदोह समाप्त आला. 

ही कृती महामाहेश्वराचार्यवर्य श्रीमद्‌ अभिनवगुप्तपादांच्या 
चरणकमलाश्रयाने जीवित असलेल्या राजानक क्षेमराजाची आहे. 


मह नह अह त पै 








| ०६ 





ना ~ 


परिशिष्ट क्रमाडू १ 
स्पदशास्त्र व आधुनिक भौतिकशास्त्र 





लेखक - श्री. मनोज अनंत करमरकर 

प्रास्ताविक :- 

भारतीय स्पंदशाखर असे सांगते को, विश्वाचे मूठ स्वरूप स्पंदमय 
आणि चैतन्यमय आह. 

दुसय्या बाजूला ?४७}05 किंवा भोतिकशास्र सुद्धा विश्वाच्या स्वरूपाचा 
शोध गेली अनेक शतके घेत आहे. ह्या दोन्ही शास्रांचा या रेखात 
तौलनिक अभ्यास मांडलेला आहे . 

या लेखात शेवटी असा निष्कर्षं काढलेला आहे की, स्पंदशास्राप्रमाणे 
भोतिकशाखही संपूर्ण ब्रह्मांडाला एका सूक्ष्म पातव्छौवर स्पंदमय मानते. 
मात्र हे स्वरूप स्पंदमय असले तरी ते चैतन्यमय आहे कौ नाही ह्याबदल 
भौतिक शास्त्रात अजून तरी निश्चित मत मांडठे जात नाही. 

दोन्दौ शाखांमध्ये जेवटे साम्य आज दिसते तेवदे दाखविण्याचा प्रय 
पुढे केला आहे, 

जुने भौतिकशास्त्र :- 

तर्क व गणिताच्या दृष्टिकोनात्‌न संपूर्ण ब्रह्मांड समजून घेणे हे 
भौतिकशासराचे ध्येय आहे. मात्र या क्षेत्रात संशोधन कार्य नेहमी चाट्ूच 
असते व नवीन नवीन शोध लागतच असतात. त्यामुठे भौतिकशास्राला 
आपली भूमिका अनेकदा विकसित करावयाला लागलेटी आहे. टोबव्छ 
मानाने इ. स. १५०० ते १९०० या काठात ग्राह्य मानल्या गेठेल्या 
भोतिकशासखराटा जुने भौतिकशाखर असे म्हणता येइल. १९०० च्या नंतरचा 
काठ मात्र आधुनिक भौतिकशास्राचा होय. या प्रकारच्या विभागणीचे 
कारण असे आहे की, १९०० च्या नंतर जे संशोधन माले त्यामुे 
भोतिकशासखरज्ञांचा जगताकडे पाहण्याच्या टदृष्टिकोनामध्ये मृकभूत बदल 
दाला. सध्याचे भोतिकशाखर भारतीय अध्यात्मशास्राच्या बरेच जवन गेटे 
दिसते. त्याचा ह्या ठेखात विचार करावयाचा आहे. 

प्रथम जुन्या भौतिकशासख्राचा थोडासा आढावा घेऊ. एखाद्या वस्तूचे 





स्पदशास्त्र ५०७७ 





` जर आपण विभाजन करीत गेलो तर शेवरी आपल्याला इलेक्टन, प्रर्योन 
व न्यूटन असे तीन प्रकारचे कण मिकूतात. ह्या अविभाज्य अशा कणांना 
1170618 08110165 किवा मूल कण असे म्हणतात, (पुढे कालांतराने 
ह्या तिघांच्या व्यतिरिक्त अन्य मूल कणांचाही शोध लागला; मात्र मूल 
कणांबदल ह्या लेखात करावयाचा विचार त्यामुके बदलत नाही.) 
जुन्या भोतिकशस्त्राप्रमाणे मूल कण हा जड पदार्थ म्हणजे विश्वाची 
मूढ वस्तू आहे आणि दोन मूल कणांच्या मधील जी पोकठ जागा असते, 
तेथे वस्तृचा अभाव आहे. सारे ब्रह्मांड हे मूल कणांनी व त्यांच्यामधील 
पोकन्छीने बनलेले आहे व ब्रह्मांडातील कुठलीही घटना, केवट मूल 
कर्णांच्या अन्योन्य क्रियेमुके होत असते, हा सिद्धान्त म्हणजे जुन्या 
भोतिकशास्त्राचा पाया होय. 

ह्या उलट भारतीय तत्त्ववेत्त्यांनी असे आवर्जुन सांगितलेले आढकते 
कौ, बाह्य जगत्‌ जरी वरवर जड वाटत असले तरी त्याचे मूर स्वरूप 
जड नसून सुक्ष्म आहे. “यत्‌ टष्टम्‌, तत्‌ नष्टम्‌ "' ह्या त्यांच्या वाक्याने 
जड पदार्थाच्या क्षणभंग्रतेबदल त्यांचे मत किती निश्चित आहे, हे लक्षात 
येते. 

आधुनिक भौतिकशास्त्र :- 

मात्र विसाव्या शतकात ्ालेल्या अनेक शोधांमुके भौतिकशास्त्रज्ञाना 
वरील दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करावयाला लागला आहे. मूल कणांचा 
अभ्यास करतांना त्यांच्या असे लक्षात आले कौ, काही प्रयोगां मध्ये मूल 
कण हा स्पंद किवा तरंगाचे गुणधर्म दाखवितो. त्यामुके दररोज व्यवहाराच्या 
पातव्ीवर जरी संपूर्ण सृष्टी आपल्याला जड भासत असली, तरी एकरा 
पातव्टीवर ती सुक्ष्म आहे यात शंका नाही. 

"शक्तिपातयोगरहस्य अर्थात्‌ सिद्धमहायोगशास्त्र " - खंड पहिला (लेखक : 
डाँ. केशव रामचंद्र जोशी) ह्या ग्रंथात असे म्हटले आहे की, “तात्पर्य 
जगातील सर्वं वस्तू अनिर्वचनीय आहेत. अनिर्वचनीय म्हणजे “त्या 
नाहीत " असेही म्हणता येणार नाही आणि “त्या आहेत" असे म्हणता 
येत नाही; कारण, जर “त्या नाहीत " असे म्हटले तर अज्ञानी मनुष्याच्या 
दृष्टीला जो त्यांचा भास होतो तो संभवणार नाही; तसेच, जर “त्या 








आहेत " असे म्हटले तर ज्ञानी मनुष्याच्या दृष्टीने जो त्यांचा बाध होतो 
तो संभवणार नाही " (१, पृ. २६). 

त्याचप्रमाणे आधुनिक भोतिकशास्त्राने सृष्टीला एका पातव्टीवर “ जड ' 
किंवा “कणात्मक " मानलेले आहे, तसेच दुस्या पातलीवर " सुक्ष्म ` 
किवा “ स्पंदात्मक '" मानलेले आहे. 

येथे “सुक्ष्म " व “जड” ह्या शब्दांचा थोडाफार ऊहापोह करावयाला 
लागेल. पूर्वीच्या संकल्पनेप्रमाणे मूल कण हा घन किंवा जड असून 
एखाद्या चेड्प्रमाणे गोलाकार होता. विशिष्ट लांबी -रुदी असल्यामुठे त्याला 
एक विशिष्ट आकार होता. 

दलेवरटोनचा कण-भाव सिद्ध करण्यासाठी एक प्रयोग करता येईल. 
समजा, एका पडद्याला आपण दोन छिद्रे पाडली व एका इलेक्टरानला त्या 
चछिद्राच्या दिशेने फेकले. इलेकर्टोन जर कण असेल तर त्याला विशिष्ट 
आकारमान असल्यामुके तो दोहोपैकौ एकाच छिद्रातून आरपार जाऊ 
शकेल. 

| न इलेक्टान कण 


सृक्ष्म वस्तूला मात्र विशिष्ट साचेबंद आकारमान असत नाही. आश्चर्य 
म्हणजे वरील प्रयोग जेव्हा प्रत्यक्ष केला जातो तेव्हा असे लक्षात येते को, 
इठेव्टान आपल्या जड भावाचा त्याग करून, सुक्ष्म रूप धारण करून 
व व्यापक होऊन एकाच वेव्टी दोन्ही छिद्रांमधून आरपार जातो. 
ए 


^ 
^\^^ ^| 9५ 
। />\ /*\ /\^\ 


हया प्रयोगात इलेवर्टोनचे साचेवंद आकारमान नाहीसे लेले दिसते. 
उलट तो आकाशतत्त्वाप्रमाणे व्यापक होऊ शकतो किवा पसरू शकतो 


स्पदशास्त्र ५०९ 





असे सिद्ध होते व अशा प्रकारे व्यापक आल्यामुकेच तो दोन्ही छिद्रांमधून 
जाऊ शकतो. मूलकणांच्या ह्या सुक्ष्म रूपाला ५५३५९ किंवा 0५३7117 
५३५९ म्हणजे स्पंद असे म्हणतात, 

कोठल्याही मूलकणाला बाह्य प्रभावापासून जर दूर केले तर तो 
मूलकण स्पंदरूप होतो. समजा एका पेटीमध्ये अशा प्रकारे जर त्या 
कणाला बंद करून ठेवले तर तो कण आता आपल्या कणत्वाचा त्याग 
करील आणि सुक्ष्म किवा स्पंदरूपाने त्या बंद पेटीमधील सर्व आकाशाला 
व्यापून राहील. त्या आकाशातील जेथे तो मूलकण नाही; अशी कुठलीही 
जागा शिक राहणार नाही; कारण स्पंदरूपाने तो पेटीत सर्वत्रच विद्यमान 
असतो. गंमत म्हणजे तो मूलकण अमक्या ठिकाणी आहे असे सुद्धा 
म्हणता येत नाही; कारण एका वेव्ठी तो कणरूपाने एकाच ठिकाणी असू 
शकतो, पण येथे मात्र तो स्पंदरूपाने सर्वत्र आहे. सारांश, कणरूपाने तो 
कुठेही विद्यमान नसेल; मात्र स्पंदरूपाने तो सर्वत्र असेल. 

येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावयाला हवी. 00811107) ५/३५९ किवा स्पंद 
म्हणजे जड पदार्थाची हालचाल नव्े. वरील उदाहरणात “मूल कण बंद 
पेटोमध्ये या कोपव्यापासून त्या कोप्यापर्यत आणि परत मागे, अशा 
प्रकारचे आंदोलन करीत असल्यामुठे ५३५९ किवा स्पंदाची निर्मिती 
होते," असे जर कुणाला वाटत असेल, तर ते बरोबर नाही; कारण जेथे 
कणच नाही, तेथे त्याचे आंदोलन तरी कसे होणार ? खरे तर, त्या बंद 
पेटीमध्ये सर्वत्र एकाच वेव्छी मूलकण स्पंदरूपाने विद्यमान असतो. त्यामुके 
कोठल्यातरी कारणाने तो जर कणरूपाने पुढे प्रकट आला तर पेटीतील 
आकाशात तो कुठल्याही जागी प्रकट होऊ शकतो. मात्र अशा प्रकारे 
कण प्रकट होण्याची शक्यता वेगवेगव्स्या ठिकाणी भिन्न असते म्हणजे 
कमीजास्त असते. एखाद्या तरंगाचे किंवा लाटेचे चित्र काठताना सुद्धा 
आपण काही ठिकाणी उंचवटे दाखवितो, तर काही ठिकाणी खठ्छगे. 
गणिताच्या दृष्टीने पाहिले तरी (१) कणाच्या प्रकटीकरणाची वेगवेगव्छ्या 
ठिकाणची शक्यता (२) एखादी लाट किवा तरंग ह्या दोन्ही गोष्टीचे वर्णन 
एकाच स्वरूपाच्या गणितीय समीकरणाने होते. म्हणुनच मागे म्हटल्याप्रमाणे, 
मूककणांची जी एक सुक्ष्म अवस्था अस्‌ शकते, त्याला भौतिकशाखरात 





। 
। 


= ----- >> 


| 
4 





५१० परिशिष्ट क्रमांक १ 


५३५९ किवा तरंग असे म्हरलेले आहे . 

हा भौतिकशाखरातील स्पंद म्हणजे "कण " नसून कण प्रकट होण्याची 
शक्यता (111€ 01008011 01 &(06€61816४ 9 8 08111616 80068119) 
आहे. कण प्रकट होण्याच्या आधीची ही अवस्था आहे. कणाचे अव्यक्त 
स्वरूप आहे किवा कणाच्या निर्मितीचे स्फुरणमात्र आहे. 

स्पंदशास्राच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास असे लक्षात येते, को 
“स्वतः परमतत्त्व “स्पंद " शब्दाने आपल्याला प्रकट करत असते......-.: 
स्पंद शब्दाचा अर्थ किचित्‌ हरणे असा आहे. अत्यंत शांत व निस्तरंग 
परमात्म्यामध्ये एकावेठेला सर्व रूपाने प्रकट होण्याची योग्यता असते. 
त्यालाच किंचित्‌ चलन म्हणतात.” (स्पंदशाख्र अर्थात्‌ सिद्धयोग साधन 
पद्धती पृ. ४९) 

वरील दोन्ही शास्त्रांतील ^ स्पंद " म्हणजे जड वस्तू आविष्कृत किवा 
प्रकट होण्याची शक्यता होय. हजारो वर्षापूर्वीचे भारतीय तत्त्वज्ञान आणि 
गेल्या शंभर वर्षात पुढे आलेले आधुनिक भौतिकशास्त्र हे दोन्हीही 
सृष्टीच्या स्वरूपाचे वर्णन, बन्याच अंशी सारख्या अशा शब्दांमध्ये करतात, 
ही एक मोठी विलक्षणच गोष्ट म्हणावी लागेल. 

मात्र ज्याप्रमाणे दोन दृष्टिकोनांमध्ये समानता आढक्ते त्याप्रमाणे 
एक मोठा फरकही आढक्तो. स्पंदादि शास्त्रकारांनी चैतन्यमय अशा 
परमतत्त्वाला जाणल्यानंतरच शास्त्राची रचना केली. त्यामुके दृश्य जगत्‌ 
हे त्याच परमतत्तवाचे परिवर्तित स्वरूप आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. 
म्टणुन ब्रह्मं डातील प्रत्येक अण्‌-रेणुचे स्वरूप त्यांनी चैतन्यमयच मानलेले 
आहे. त्यांच्या दृष्टीने “स्पंद " म्हणजे जगत्‌ निर्माण होण्याची केव 
शक्यताच नसून, परमात्म्याची अशा प्रकारे सर्व रूपाने प्रकट होण्याची 
योग्यता आहे. “शक्यता” आणि “योग्यता " या दोन शब्दांमध्ये भौतिकशास्त्र 
आणि अध्यात्मशास्त्र या दोहोच्या टृष्टीतील भित्रता दडलेली आहे. 
स्पंदशास्त्रकारांचा स्पंद हा जिवंत ब चेतनास्वरूप आहे. पाश्चात्य 
भोतिकशासखराची मात्र गेल्या तीन -चारशे वर्षापासून प्रकृतीकडे एक निजीव 
वस्त म्हणून पाहण्याची परंपरा आहे. त्यामुके स्पंदासारख्या गोष्टीचा 
नवीन शोध प्रयोगशारेत छावल्यानंतरही, त्याबदल सिद्धान्त मांडतांना 





स्पंदशास्त्र ५११ 
ह 


वरील पारंपारिक विचारधारेला कुठेही धका लागणार नाही याकडे त्यांचा 
सहज किवा स्वाभाविक कल असतो, असे वाटते (शिवाय स्पंदाच्या 
विषयीच्या त्त्वज्ञानापेक्षा या स्पंदाची व्यावहारिक उपयुक्तता काय? या 
प्रश्राकडे त्यांचे अधिक लक्ष दिसते.) अर्थात्‌ ह्याला काही शासखज्ञ उद्रेखनीय 
अपवाद ठरले आहेत ह्यात शंकाच नाही, 

जडतावादाकडून चैतन्यवादाकडे :- 

आपण यापूर्वी अशा एका वैज्ञानिक प्रयोगाच वर्णन पाहिले आहे की, 
ज्याच्यात स्पंदरूपाने एक मूरकण दोन छिद्रातून आरपार जातो, मात्र 
मूरकणाचे अशा प्रकारचे विलक्षण वर्तन केवट अनुमानाने आपण सिद्ध 
करू शकतो; कारण कुठलाही निरीक्षक किंवा द्रष्टा जर प्रयोगात उपस्थित 
असेल तर त्याला स्पंद न दिसता कणच दिसतो. म्हणजे स्पंद हा दोन्ही 
छिद्रातून कसा बाहेर पडतो व त्यावरून “स्प॑द कसा असतो ~: 
पाहण्यासाठी जर आपण योग्य प्रकारची यंत्रणा लावून त्यामार्फत दोन्ही 
दिद्रांचे सतत निरीक्षण करत गेलो तर स्पंदभावाचा त्याग करून, “कणाच्या " 
रूपातच तो मूल कण एकाच चछिद्रातून आरपार जातो असे लक्षात येते. 
याचाच अथं असा आहे कौ, दरष्टा जर उपस्थित असेल तर स्पंदभाव हा 
कणभावामध्ये परिवर्तित होतो. ह्याला “ 00118056 ॐ 1116 ३५९ {५06- 
1101" किवा “ स्पंदभाव कोरमडन पडणे " असे म्हणतात 


^^. 


प्रख्यात शास्रज्ञ आणि १९६३ चे नोबेरु पारितोषिक विजेते £ (10616 
\^/9€ 7 ह्याच्या मते, ^ द्रघ्याचे मन" आणि “स्पंद ” ह्यांच्यामध्ये 
अन्योन्यक्रिया होते. या क्रियेमुठेच स्पंदाचे कणामध्ये रूपांतर होते ह्याचा 
अर्थं असा होऊ शकतो कौ, सृष्टीतील मृ घटकाला जडत्व किंवा कणत्व 
येण्यासाठी निरीक्षण करणाव्या मनाच्या उपस्थितीची अपेक्षा असते. अन्यथा 
तो स्पंदरूपच असतो 





५१२ परिशिष्ट क्रमांक १ 


ह्यामुके काही प्रख्यात भोतिकशाखरज्ञांनी चेतन्याला असाधारण महत्त्व 
दिलेके दिसते. \//10761 म्हणतात, ` ॥† 85 101 00551016 {0 01177111816 
116 8३५८5 0 01811111) 76618116 10 8 14|| 00151961 \8४ #10- 
0111 1{€€16108 10 116 €075610451659 (1 1/16€ 0056161}... (76€6- 
118115801\/.) 1118 ५९81 5100 116 @€&ा78। #0110 166 10 106 ©07)- 
©1(15101 11181 1116 ©017†@€7 अ 16 ©056104516955 15 106 11111816 
(88|| [85 0401860 1 3] 

"द्रषट्याच्या चैतन्याचा संदर्भ घेतल्यावरच 0811177) शास्राच्या नियमांची 
व्यवस्थितपणे मांडणी करता आली..... आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बाह्य 
जगताचा अभ्यासच शाखरज्ञाना ह्या सिद्धान्ताकड घेऊन गेला को, ते 
चैतन्यच मुटात अंतिम सत्य आहे." 

या टृष्टीनेच 9।† ^\1111॥1 ६५५70101 असे म्हणतात कौ - 

^“ \//€ 318 11110५41 086९, 0\/ 011/8168| 56161166 15||, 0710 116 
0100167) र 116 8116  ©015610051688 01 1811161, ०८। {85|९ 
10४ 15 10 ५68| ५11} 11181 0811 ॐ ©075610457655 118 6065 701 
17161708 10 50866 870 1176 876 15 11016 0 8171678016, 10 
800 6५/61 ५५।। 08, 10 56181111 81181\/515“ [85 44016610 3] 

“ अशा प्रकारे भोतिकशास्रानेच आपल्याला चैतन्याच्या अशा विभागाचा 
विचार करावयाला लावलेला आहे, जे चैतन्य देश-कालातीत असल्यामुठे 
वैज्ञानिक विश्छेषणाच्या पलीकडे आहे." 

या बाबतीत 4५81165 16805 असे म्हणतात को, 1002 1116178 15 8 
५16 11685176 र 80766171@711.... 1181 1116 176) 0 ।५०५/16606 
[5 [1686110 10\/8105 8 1017-116611810168| 16811; 116 (11५6156 06- 
0115 10 1006 11016 ॥#6 8 9168 1004101 {18 <€ 8 976 1)8- 
61108“ [85 4५01660 1) 4] 

“ आज बय्याच प्रमाणात असे मतैक्य दिसते की, ज्ञानाचा (संशोधनाचा) 
प्रवाह एका अयात्रिक सत्याकडे जातो आहे; ब्र्मांडाचे स्वरूप आता एका 
प्रचंड यंत्रापेक्षा एका प्रचंड विचारासारखे दिसावयाला लागले आहे." 

ह्यापूवी म्हटल्याप्रमाणे, ६५०७९ ४५107€1 ह्यांच्या मते निरीक्षकाचे 





स्पंदशास्त्र ५१३ 
मन आहे म्हणून मृलकण आहे व मन नसेल तर स्पंद आहे. “स्पंद हा 
चेतन्ययुक्त अथवा चैतन्यमय असतो का?" ह्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र 
भोतिकशास्त्ररष्ट्या अजून तरौ देता येत नाही. पुढील काठ्ातील संशोधनच 
ह्या विषयावर प्रकाश टाकृ शकेल. 

सारांश, पूवीचे भौतिकशास्त्र म्टणजे “निजीव " वस्तृंचा अभ्यास 
मानले जाई. पुटे ह्या शास्त्रामध्ये “ चैतन्याचा " समावेश करावयाला लागला. 
मात्र “जगत्‌ हे चैतन्यमय आहे " या स्पंदशास्त्रकारांच्या सिद्धां तापर्यत 
भौतिकशास्त्र अजून तरी पोहोचलेले दिसत नाही. 

अनेकतेकडून एेक्याकडे :- 

आता शेवटच्या मुद्याकडे वन्द. वैदिक तत््वज्ञानाप्रमाणे, शक्तौचे 
मूढ स्वरूप अखंड, अद्वितीय आहे. जड सृष्टीच्या उत्पत्तौच्या वेष्ट ही 
एक शक्तीच अनेकविध वस्तुमध्ये परिवतित होते. 

महत्त्वाचा मुदा असा कौ, मूक शक्तौ अंशतःच अशा प्रकारे जड 
सृष्टी बनते. शक्तीचा बहुतेक अंश अमर्त्यं व दिव्य अशा अद्रैतरूपापासून 
ढकत नाही. त्यामुठे ब्रह्मांडामध्ये अंतर्बाह्म सगव्टौकडे सुक्ष्म पातव्छोवर 
अद्रैततत्तव विद्यमान आहे, असे म्हणतात. 

जड ब्रह्मांडामध्ये, सुक्ष्म म्हणजे ^“ स्पंदाच्या ” पातव्टीवर एक प्रकारचे 
^ अद्रेत, " विशिष्ट भौतिकशास्त्रीय प्रयोगां मध्येही दिसून येते. 


४ न> (` 


इलेकर्टोन १ हजारो मैल इलेकर्टोन २ 


६? (£175161-?200015/6/-0561)) प्रयोगामध्ये, दोन विशिष्ट 
प्रकारचे इठेक्टो न घेतात. त्यांना ००५०।९५ इकेक्टां न असे म्हणतात. त्या 
दोघांच्या मध्ये हजारो मैल अंतर ठेवले जाते. पहिल्या इलेक्टो नवर एक 
विशिष्ट प्रकारचा प्रयोग केला जातो ब आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याच 
क्षणी दुसच्याही इलेक्टां नवर त्या प्रयोगाचा परिणाम आाटेला दिसून येतो. 

 कुठलाही संदेश प्रकाशाच्या वेगापेक्षा जलद जाऊ शकत नाही असे 
भोतिकशाच्र सांगते व हजारो मैलांचे अंतर प्रवासायला प्रकाशालासुद्धा 
काही क्षणांचा तरी काठ लागतोच. मात्र ह्या प्रयोगात, एवदे मोठे अंतर 











५१४ परिशिष्ट क्रमांक १ 


असून सुद्धा, दोन्ही उलेक्ट नवर त्या प्रयोगाचा प्रभाव नेमक्या एकाच 
क्षणी होतो. मग हा संदेश इकडून तिकडे जातो कसा? 

शास्त्रज्ञांच्या मते स्पंदाच्या पातव्ोवर एक प्रकारचे एेक्याचे नाते 
असते. हे नाते देश आणि काठ्ाच्या प्रभावाखाली नसते. दोन इलेक्टो मध्ये 
एक्य प्रस्थापित करणारे हे देशकालातीत नातेच ६? प्रयोगाच्या विलक्षण 
निष्कर्षाला कारणीभूत ठरते. 

शास्रज्ञांच्या मते ह्या एेक्यामुठे “एका इठेक्टां नवर प्रयोग केला " ह्या 
भाषेलाही येथे अर्थ नाही. “दोन इलेक्टोनच्या संहती किंवा एकीकरणावर 
प्रयोग केला असे म्हणणे जास्त उचित आहे ब म्हणूनच दोन्ही इलेक्टो नवर 
एकाच वेव्छी ६? प्रयोगाचा परिणाम होतो. 

स्पंदाच्या पातव्टीवर ह्या एक्याच्या नात्याला शासखज्ञ "7107-1068| 000. 
16611015" किवा “ अस्थानीय परस्परसंबंध " असे म्हणतात. अशा प्रकारच्या 
11011-1008| 00716610 मुके ब्रह्मां डातील कोठलाही घटक हा इतर 
सर्वच्या सवं घटकांशी जोडठेला असतो, असे काही शासखरज्ञ मानतात व 
त्यामुके विश्वाचे एकेक “घटक " हे मृलभूत सत्य असल्याची पृवीची 
कल्पना त्याज्य ठरखी आहे. त्या उलट संपूर्णं ब्रह्मांडाचे अद्वैत नाते हेच 
मृलभूत सत्य आहे, असे ते म्हणतात. 

56112810 ५.६5080781 आणि [8५1५ 80/11 ह्यांसारखे शाखज्ञ असे 
म्हणतात को, सर्वं वस्तू इतर सर्वं वस्तुंशी अक्षरशः जोडल्या गेठेल्या 
आहेत आणि अशा प्रकारच्या अखंड दृष्टीनेच आपण ब्रह्मांडाकडे पाहवयाला 
शिकलो तर (अद्यापि न समजठेल्या) मानवी चैतन्यासारख्या विषयांचे 
आकलन आपल्याला होऊ शकेल. (1116011515 51611 85 05060181 
8010 08/10 80117) 81016 181 \‰6€ 17491 86660 {81, 111€18॥\/ €५- 
61/11 15 00166166 10 € “61111004 €15& 870 011४ 8 1011511 
80010861 {0 106 (4111५/81568 15 ॥।९61\/ 10 €&>(01810 011610716118 54611 
85 11411181) ©01756100450655"" - 440160५ 10 5, 0.229-230) 

सारांश, गेल्या शंभर वषात भौतिकशास्रामध्ये आमृलाग्र बदल इ्माले 
आहत. साधारणपणे ह्या शाख्राचा प्रवास तीन दिशांनी चाललेला दिसतो. 
कणत्वाकड्न स्पंदत्वाकडे, जडत्वाकडून चैतन्याकडे आणि अनेकत्वाकड्न 





स्पंदशास्त्र ५१५ 





एेक्याकडे. हे तिन्ही प्रवाह अजूनतरी पूर्णतेला गेठेठे नाहीत; पण शाखज्ञ 
अधिकाधिक संशोधन व विचार करती तसे भोतिकशासख नक्ीच जास्त 
प्रगत होत जाईल. स्पंदशाख्र आणि भौतिकशास्र ह्यांच्यातील जे साम्य 
आज दिसायला लागठेठे आहे, त्या नात्याचे नेमके स्वरूपही काठ लोटेल 
तसतसे अधिक स्पष्ट होईल असे वाटते. 

संदभं - 

१) डो. केशव रामचंद्र जोशी - शक्तिपातयोगरहस्य अर्थात्‌ 
सिद्धमहायोगशास्त्र - खंड पहिला, (द्ितीयावृत्ती), सिद्धयोग प्रकाशन, 
१९८९. 

२) ङ. केशव रामचंद्र जोशी - (संकलक), स्पंदशास्त्र अर्थात्‌ सिद्धयोग 
साधन पद्धती, (द्वितीयावत्ती), प्रकाशक : सिद्धयोग प्रकाशन-२००१ 

२३) ॥\५.6.281708., 8/8 111 ९115165, 1/01118| 88178151025 ?(10- 
11511615 011\/816 | 1111160, 06||, 1991. 

ठ) निर (स्ना, 7106€ पानी ९0111, 61811100, 1983. 

~) 40/10) 61007), ॥ §€३1©ौ) ° §©11100119€115 © - 281- 
{471 ?}1/5105 870 7€8।11\/ 8186॥ §\/81 60111017, 1991. 

६) न] ©8018, 1}€ 730 गि1#5165 : 810) &(10181101 
1116 08181615 061\/6&) 7100611) 0115105 800 £851611 171\/1101971, 
310 €011101, 71811009, 1982. 

७) ?३॥॥ 8\/1865, 6०५ 20५ {€ ॥५€५५ 71४5165, 2610111 
8001९5, 1983. 

८) १०५७ ?€11056, §#860\५5 01 {11€ ॥॥10त - 8 5968161 01 
106 17115510 501&06 ॐ 607561057655, 04010 (416151५ 
0855, 1994. 


९) डां. केशव रामचंद्र जोशी ह्यांची पुस्तके व त्यांच्याशी आलेल्या 
चर्चा. 


तरैः तैः तैः तैः ऋः 





। 
। 


ध 
त 
। 
॥ 
॥ 


न 


1 अ: 
परिशिष्ट क्रमाङ्क २ 
स्पंदकारिकांची अकाविल्टे सूची 
क ` श्रोकार्धं पृष्टांक 
अ 
१ अगाधसंशयाम्भोधिसमुत्तरणतारिणीम्‌। ४८३ 
२ अतस्तत्कृत्रिमं ज्ञेयं सौषुप्तपदवत्सदा। १९२ 
३ अतिक्रुद्धः प्रहष्टो वा किं करोमीति वा मृशन्‌। २७६ 
४ अतो बिन्दुरतो नादो रूपमस्मादतो रसः। २९९ 
५ अतः सततमुदयक्तः स्पन्दतत्त्वविविक्तये । २६४ 
६ अनेनाधिष्ठिते देहे यथा स्वज्ञतादयः। ३८२ 
७ अन्यथा तु स्वतन्त्रा स्यात्‌ सृष्टिस्तद्धममकत्वतः। ३६४ 
८ अपप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः। २५१ 
९ अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायिचेतसि। २३४१ 
१० अवस्थायुगलं चात्र कार्यकर्तृत्वशब्दितम्‌। २०० 


१ 
2 


अहं सुखी च दुखी च रक्तश्चत्यादिसंविदः। ७३ 


1 
इति वा यस्य संवित्तिः क्रडात्वेनाखिलं जगत्‌। ३२१ 


१२ 

१३ इयमेवामृतप्राप्तिरयमेवात्मनो ग्रहः। ३४३ 
ठ 

१४ एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः। ३९२ 
क 


१५ कार्योन्मुखः प्रयतो यः केवलं सोऽत्र टुप्यते। २०८ 
ग 

१६ गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌। २४२ 

१७ गानिर्विल्म्पिका देहे तस्याश्चाज्ञानतः सृतिः। . ३८९ 





स्पदशास्त्र 


५१७ 





१८ 


९९ 


२० 
९१ 
९९ 
९२ 
र्ट 
२५ 
२६ 
२७ 
९८ 
९९ 
३० 


२१ 
३२ 


३२ 
३ 
३५ 
३६ 
३७ 


३८ 


ज 
जाग्रदादिविभेदेऽपि तदभिन्ने प्रसर्पति। 

ज्ञ 

ज्ञान-ज्ञेय-स्वरूपिण्या शक्तया परमया युतः। 
त 

तत्रैव संप्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्जनाः। 
तथा यत्परमार्थेन यदा यत्र यथा स्थितम्‌। 

तथा स्वप्रेऽप्यभीष्टर्थान्‌ प्रणयस्यानतिक्रमात्‌। 
तदा तस्मिन्महाव्योप्नि प्रलीनशशिभास्करे। 
तदाक्रम्य बलं मन्त्राः सर्वज्ञबलशालिनः । 
तदास्याक्रत्रिमो धमां ज्ञत्व-कर्तृत्व-लक्षणः। 
तन्मात्रोदयरूपेण मनोऽहंबुद्धिव्तिना। 
तमधिष्टातृभावेन स्वभावमवलोकयन्‌। 
तस्योपलब्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी। 
तामाश्रित्योर्ध्वमा्गेण सोमसूर्यावुभावपि। 

तेन शब्दार्थचिन्तासु न साऽवस्था न यः शिवः। 
द 

दिटक्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा व्याप्यावतिष्ठते। 
दुर्बलोऽपि तदाऽ क्रम्य यतः कार्ये प्रवर्तते। 

न 

न तु योऽन्तमुंखो भावः सर्वज्ञत्वगुणास्पदम्‌। 
न दुःखं न सुखं यत्र न ग्राह्यं ग्राहको न च। 
न हीच्छानोदनस्यायं प्रेरकत्वेन वर्तते 
नाभावो भाव्यतामेति न च तत्रास्त्यमृढता। 
निजाशुद्धयासमर्थस्य कर्तव्येष्वभिलाषिणः। 

प 

परामृतरसापायस्तस्य यः प्रत्ययोद्धवः। 


५९ 


९३२९ 


३०४ 
२७३ 
२३५६ 
4, 4 
३०१ 
१५० 
४६९ 
१६० 
२९० 
२८८ 
२९१ 


४०६ 
२३७९ 


९१९ 
९२९ 

१९१७ 
१७२ 
९१९९ 


४३६ 








५१ ८ 


३९ 


४१ 

र 
४३ 
४४ 
9 
४६ 
४७ 
४८ 


४९ 


८५ 0 


५५१ 


५२९ 
५५२ 


परिशिष्ट क्रमांक २ 


प्रबुद्धः सवदा तिषटेज्ज्ञाननेनालोच्य गोचरम्‌। 

भ 

भुङ परवशो भोगं तद्धावात्संसरत्यतः। 

य 

यत्र स्थितमिदं सर्वं कार्य यस्माच्च निर्गतम्‌ । 
यत: करणवगाऽ यं विमृढोऽ मृढवत्स्वयम्‌। 

यथा ह्यर्थोऽ स्फुटो दृष्टः सावधानेऽपि चेतसि। 
यथेच्छाभ्य्थितो धाता जाग्रतोऽर्थान्‌ हदि स्थितान्‌। 
यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोदयौ । 
यस्मात्सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्धवात्‌। 
यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ । 
यामवस्थां समालम्ब्य यदयं मम वक्ष्यति। 

ल 

कच्ध्वाप्यलभ्यमेतज्ज्ञानधनं हद्हान्तकृतनिहितेः। 
लभते तत्प्रयलेन परिक्षयं तत्त्वमादरात्‌। 

श 

शब्दराशिसमुत्थस्य शक्तिवर्गस्य भोग्यताम्‌। 

स 

स्वरूपावरणे चास्य शक्तयः सततोत्थिताः। 

सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवतिनी । 


तैः तैः तैः त तैः 


४१२ 


४६९ 


४१ 
१०३ 
३७२३ 
३५६ 
&\७७ 
३२१ 


२८८ 


४८८ 
१०३ 


४९० 


४४७ 
४५१ 


स्पदशास्त्र 


५१९ 


4. 


परिशिष्ट क्रमा ३ 
विशेष शब्द, संदर्भ ग्रंथ व ग्रंधकार, सूची 





् 


अजडप्रमातृसिद्धी ४८,४९,५३.१०१.१२६ 
अघोरा - ४३०, ५०२ 
अतृप्त - २५८ 
अनुभवामृत - (*शद्वि, प्र. ८) 
अनेकाकारता - ४८ 
अप्रबुद्ध - (***वि. प्र. ५१), २, ३९१, 
२२१,२२२,२२३,२३०,२३१,२५०, 
२६२,२६४,२६५.२६७.२९०. 
२९४,२६५.,३६६,२३९०,४१५ 

अबुद्ध - (द्वि. प्र. १६,२३), 


(वि. प्र. ६८,६९),२१०,२२७.२२९ 


अभावन्रह्मवाद्‌ - १७५ 


श्रीअभिनवगुप्तपादाचार्य - (द्वि.प्र.९), 
(वि प्र.५८),१६,१२१,१७६.२०३, 
२७०,२०७,३११,२४५.३१८,३५१, 
३५२,३९५,४०३ 

अभिनवभारती - ३४६,३९५ 
अभेदोपलब्धी - (द्वि.प्र.३६) 
अमृतबिन्दुपनिषद - (द्वि.प्र४०) 
अवस्था - ६९,२०२,२०३,२०७ 
अव्यापकत्व - २५९ 
श्री अश्वघोष - १७७ 
असंप्रज्ञात समाधी ६० 
अहम्‌ - (द्वि.प्र.२०,३१)२,३,१०, 


१२,१५,१७,१८,४२,४२,४७,६०,७४, 








८४,९१,९८,१०१,१०७.,१०९.११२, 
१२५.,१२३४,१३९,१४०,२००,२०१, 

२१६,२१७,२९१,३०७.,२३८७.३८८, 
२७,४३८,४४२,४४४,४६०.४६४ 


अहंता - (वि.प्र.६७,६८) 
१०४,१४५.४४४.४४९ 

आ 
आगम - ३३,४४,६३ 
आगम रहस्य - १५१,३२५ 
आणव मल - १४८,४५९,४६० 
आत्मबल स्पर्श - १२६,२३७८ 
आत्मसप्तती - ७,३२८ 
आत्मसंबोध - ३४५ 
आत्मा - (वि प्र.५२,५४) 
६०,६१,७५.,७६.,८३,९१.१०५.१२९, 
१३०,१२२,१३.७.१३९,१४९.,१६३,२००, 
२०१,२१३,२२३,२४४.,३२४.४१३ 
आनंदशक्तौ - २४७ 
आग्राय - १७० 
आलोकमाला - ९४,१८७ 
आंतरचक्र - १०७,१०८,१०९,११४. 

ड़ 

इच्छाशक्ती - (द्वि.प्र.१९,२०,२१) 
८,२३,२४,१४८,४५४,४६६ 
इदम्‌ - (द्वि.प्र.२६,३१) 


२,५,१०,१७,४३,४८,९८,१०९, 














(१ | © 
१३९.१४०.,४३८.४४२,६ ४४६ 
इटंता - (वि प्र. ६७.६८) 
१०४,१४५.३९३,.४४४.४४९ 
इष्टोपदेश - १६१ 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा - (वि.प्र.५९) 


१४,१६.१७.३८,४०,४६,४७, 
४९,५३,५४,९.७.१००.,१०१,१२३,१२५५., 
१३.७.,१४१.१६०.,१.७१.,१९०,२०५,२१७, 
२१८,२५०,२९९,४२२,४६०,४८१ 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञादशन - (वि.प्र.५३) 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाभास्करीरीका - १४२ 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी - 
१३,१४,१७,१९,७८,७९,८०,८१,१३६ 
१३८.,१२३९,१४४.,१४५.,२१६.२१७.,२३१०, 
२११,४२५५,४६४,४६५५,४६६ 
ईश्वरसिद्धीः - १२२३ 
उ 
उत्तररामचरित्र - ४५७ 
श्रीउत्पलदेव - (द्वि.प्र९),(वि प्र.५९), 
१०,४९,१००,१२४ 
(*पप्र.५),द्विप्र.७), 
(वि .प्र.५२,५९,६१,६२,७०), 
५५६,३२८,३५२ 
(द्वि.प्र.२०) 
उन्मीलन - ३८.१७०,३६२,४१९,४८३,४९८ 
उन्मीलन समाधी - ५६.१६८ 
उन्मेष - (द्ि.प्र.१४,२१.३१) 
२,८,९,१०,१५,२३,२४,२८,३२,२३,२३४, 


श्रीरत्पलाचायं - 


उपासना - 











परिशिष्ट क्रमांक ३ 


२५,१.७०,२३२३८,२३८९,३९२।,२३९ ४,२३९५५, 
३९६.,३९८,४२३७,४४२,४९२,४९५. 


उभारणी - 


(प प्र.३) (द्वि प्र.११.१९,२५७, 


४१.४३.४४ ),(वि .प्र.५३) 


८,१६.,१८,२३२,२३५,९७,२१० 


उमा स्तोत्र - 
उष्पभैरव - 


ए 
एकनाथमहाराज 


श्रोएकनाधी भागवत - 


क 
ककार - 
कक्ष्यास्तोत्र - 
करणवगं - 
करणेश्वरी चक्र - 
श्रीकल्हण - 
काम मल - 
कार्यता - 
श्रीकालपरा - 
कालिकाक्रम - 
श्रीकिरण - 
क्रममुद्रा - 


५६,१०२,११५.२५२,४९९ 


३२३४ 


(द्वि.प्र.१३) 
(द्वि प्र.१३) 


४२८ 
८,१७०.२१ 
१०७,११०,११५. 
१०९.,११५,४९९ 
(वि प्र.६०,६१) 
१४८,४५९,४६२ 
४८ 

३०४,३०६ 

९६ 

७१ 

१६७.,१६९ 


क्रियाशक्ती ~ (द्वि.प्र.१२.१९),(विप्र.५७)., 
८,१५.,२१.२५.,९७.१२६.१५२.१८९१, 
२७८.२९२.२९३.४४८,४५१,४५४,४६७ 


श्रीकुमारोल - 
कुलयुक्तौ - 
कंचुक - 
कुंडलिनीशक्ती - 


८८ 
(वि.प्र.५२).९ 
9.94 


(पप्र.४,३०,२३२,२३३, 








स्पदशास्त्र ५२१ 
३६.,४४,४१४) ४ ६,७५५,७६,८५.८८,२०३,१० ८, 
श्रीकृष्ण - (द्वि.प्र.१०,१३),११७ १२३७,१३९,१९८,२५६.,२११ 











श्रीकृष्णानंदसागर (द्वि.प्र.७),(वि.प्र.७०) | चेतनविशिष्ट - ८२ 
श्रीक्षेमराजाचार्य द्वि.प्र.७),(विःप्र.५८, | चैत्र - १३ 
५९,६०,६२,७०), छ 

५५.११०.१६९.२२५.४१८,४९१| छांदोग्योपनिषद्‌ - १७५. 


श्रीक्षमेद्र - (दिप्र.९) ज 
ख जयर्संहिता - ३०४ 
खेचरी - (द्वि प्र.३९),९,२५,| जयाख्यसंहिता - ८,४८४ 
३७,१०७,१०९.११०,१११.५००,५०१ || श्रीमदाचार्यजयरथ - (द्वि.प्र.९),१७६ 
ग्‌ जाग्रतावस्था - ५९,६०,६१.,६३,६४, 
गोचरी - † ६५,६६,६७,६८,७२,७३,७७,१७३, 
१०९,१११,५००,५०१ २२०,२२३.२३०,२३१,२३४,२३५५, 
गोनासा - १४७ २३६.२४०,२९२,३६५.,२६६,२३७१,४९८ 
श्रीगोपीनाथ कविराज - द्विःप्र.१३,१९,२०,| जागृदूत्ती - ६६ 
२३.,२४,२७.२९,३५) | जाबालीसूत्र - ३२८ 

गोरक्षनाथ - (प.प्र.३) ज्ञ 
घ ज्ञाता - (द्वि प्र.१५),(वि प्र.५२,६७., 
घोरतरी - २६३,४३०,५०२ ६८),६.९,५५.,६९,७४,७५,८६।,९१, 
घोरा - ४३० ९६.,१०१.११९.१२४,१५२,१७६, 
च १७९.,१८२,२०१,२०३,२०६,२३४, 
चावाक - ८८,८९ २३५.,४१३,४५६,४५७ 
चिच्छक्ती संस्तुती - (वि.प्र.५२) | ज्ञानकला - ७४,४२४८ 
चित्‌ - २०,२५६ | ज्ञानक्षण - ७९,८६ 
चित्त - १८४,३१०| ज्ञानगर्भं स्तोत्र - ३३०,३३८,४५५, ४५६ 
चित्त निरोध - २९५ | ज्ञानबोध - २५२ 
चिदाकाश - २९८ | ज्ञानशक्तौ - (दवि.प्र.१२,१९),२०,२४, 
चिद्रूप - २,२१४,२२३ २५.,९७,१४८,१५.०,१५२,२१३.२१५, 
चेतन - (द्वि .प्र.१२),१३,१४,२७, २७८,२९२,२९३.२०६,४२६,४३४,४४९ 





५२२ परिशिष्ट क्रमांक ३ 


ना 819 


ज्ञानेश्चरमहाराज | 

















२५७,२६०,२६१,२७०,२७१,२७२,२७३, 


१९१.,१२,१३.,१९) ९२७४,२८२,३०७,२३०९,३१४,३४८,३५०, 
ज्ञानेश्वरी - (पप्र.४), ४०३,४५७,४८१,५०२ 
(द्वि प्र.७,११,१२,१३,१९) | तंत्रालोकविवेक - १८,२२,६९,१२२, 
ज्ञानसंतान - ७८ १४०,१४५.१.७६.,१८२, 
ज्ञानसंबोध - ४१,३२८,३८३ १८३,१८५.,२२७,२५७, 
ध २५८,२५९,२३१५,४७३ 
तत्त्वगर्भं - ९३ | तात्रिक वाङ्मयमे शाक्तरृष्टि - (द्वि प्र.२४) 
तत्त्वयुक्ती - (वि .प्र.५२),३७६ | त्रिकसार - ३०३ 
तत््वरक्षाविधान - ३०३ | श्रीत्रिपुरसुंदरी - ३,४४८,४५४,४७१ 
तत्त्वविचार - ८,३२७| त्रिपुरारहस्य - ११.४४२ 
तत्त्वस्तुती - ९३ द 
तत्त्वार्थचितामणि (वि .प्र.६२).२६६.४०८ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र - (द्वि.प्र.१४) 
तद्विशिष्ट - ८२| दिक्चरी - (दवि .प्र.३१)२५,३७,१०९, 
तिमिरोद्धाट - ४२९ ११२,५००,५०१,५०२ 
तिरोधान - २३,१४५.,३६५ | देशकालातीत - (प.प्र.३) 
तुकाराममहाराज - (द्वि .प्र.३६,४३) | श्रीदासबोध - (द्वि.प्र.४७) 
तुरीया दशा - १६४ घ 
तुरयातीत - ६४.६५.१६५ | धातुसमीक्षा -  (वि.्र.५१) 
तुयांवस्था - ६१,६४,२३२,२३४,| धारणा - ६०,६३,६५,७० 
२३९,२९०,२९२ न 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ - ३२७| नागार्जुन - ९४,१८२,१८७ 
तंत्रसद्धाव - ३१२,३१३.,३४९ | नाम - ८०,८१ 
तंत्रसार - १९,२०,२७२,३५१,४८२| नारदसंग्रह - ७,१३२ 
तंत्रालोक - (वि प्र.५८),१६.,१८,१९, | नारदसंहिता - ४८४ 
२०,२१,५६,६४,६९,१०९,१२१,१२२,| नित्यततत्व - (पप्र.२) 
९२८,९४३,१४४,१४५.१४७.१५५.१५६, | निमीलन - ३८,१७०,४१९.४८३.४९८ 
१५७,१५८,१८१,२०३,२३५.,२३६,२३७, | निमीलन समाधी - ५६,१६८ 


१२८१२३९,२४०,२४६,२४७,२४८,२५५. | निमेष - (द्वि प्र.२१,२१),२,८,९.१०.१५.२३, 





स्पंदशास्त्र 


५९३ 


ना १ 


२४,२८,२२,३३,२३४,३५५, 
१७०,२३३८,४९२,४९५ 


निरालंब समाधी - ६० 
निरंजन तत्त्वोदय - २९१ 
निर्वाण - १७७,१८१ 
निर्वाणदीक्षा - ३४३,२३४५,३४६,३५० 
निविकल्प - (द्वि.प्र.२३,२५),७९,८० 
प 
पञ्चदशी - ७२ 
श्रीपतंजलमुनी - २८१,४०४ 
पतिप्रमाता - ११९,१२०,१२४,१३३.१३४, 
१३५,१४२,१४६,४२३,४२४ 
पतिप्रमातृभाव - १२५.,१५७ 
परमार्थसार - (वि प्र.५०),५१,१४३, 
१४६.४७२,४७४ 
परमार्थसारविवृत्ती - ६० 
परत्रिंशिका - ५५४,२५.२,२५५ 
परामुक्ती - (दवि.प्र.२४) 
परामृतरसापाय - ४६० 
परावाणी - २११,४२६,४५३ 
पशुप्रमाता - ११९,१२०,१२१.,१२४, 
१२६,१२८,१२३,१४९,४२१ 
पशुप्रमातृभाव - १२५.,१५७ 
पश्यती वाणी - ४५३ 
पातंजल योगदर्शन - ४०४ 
पातंजल योगसूत्र - ४०६ 
पारदृश्वा सिद्ध - ४९ 
पर्णं प्रमाता - १२१ 
श्रपूर्वशाख - १७१,५०१ 


पौष्कर संहिता - 
पंचरात्र उपनिषद्‌ - 


(वि.प्र.५०) 
७,१५१,२६६., 
३२८,३३०,४८५ 
प्रतिभा - १०,११,४३,४४ 
प्रत्यभिज्ञा - 
प्रत्यभिज्ञाकारिका - 
प्रत्यभिज्ञारीका - २३२७ 
प्रत्यभिज्ञाहदय - (द्वि.प्र.११)९७,१०९, 
११०,१६७,२९.७,२९८,२३१८,३२६,४४३ 
प्रत्यभिज्ञाहदयसूत्र - ८७,१६७,१६९,२८५ 
प्रत्यभिज्ञाहदय सूत्ररीका - १११,११२ 
प्रबुद्ध - (द्वि.प्र.१६,३३,३४), 
(वि प्र.५५,६८,६९),३१,२२१, 
२२९,२२३,२२४,२२५,२२६., 
२९७,२९९,२३०,२३१,२४२,२४४,२४९, 
२५०,२६४,२६५,२६७,२६८,२७२,२८२, 
२८९,२९०,२९१,२९३,२९४,२९९,३००, 
३०१,३०७,३२६,३२२,३६०,३६५,३७५५., 
२७६,४०१,४१४,४१५.,४१६,४१९,४५७ 
प्रमाणपद - २३७ 
प्रमाता - (दवि.प्र.१५,३०,३१), 
(वि.प्र.६७,६८,६९,७०),१९,२०, 
२७,२२,६७,६८,६९,७४,७५.,७८,९६, 
१०६,११०.,१२४,१२५.,१२७,२०७,२२८. 
२२९,२३५.,२३८,२६१,२३३८,४२२ 
प्रमातृभाव - १४५,२३९ 
प्रमेय पद - २३७ 
प्रयत्न - २\५० 


६२,७७,४९४ 
१०,२३१८ 


ब 








{4 धि १ 





श्रीबलदेव उपाध्याय - ७८,७९.,८१, 
८३,८८.,१७५.१८३ 
बुद्ध - (द्वि.प्र.१६,२३)(वि प्र.६८,६९), 


२९७,२९९८,९९९.,२५३ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ - १९० 

बोद्धायन संहिता - २९१ 

बोद्ध सिद्धान्त - ७ 

बंधयित्री - ४६८ 

बरह्मविन्दुपनिषद्‌ - (द्वि.प्र.४०) 

ब्रह्मभाव - (दि प्र.२३) 
भ 


श्रोमद्धगवद्रीता - (द्वि.प्र.१०,१३),११७.१६१, 
१.७८,१९१,२४५.,२७५.,३३९,४७८ 
श्रीभटुकल्नट - (प.प्र.५)(द्वि.प्र.७) 
(वि प्र.५६.५७,५९,६०,६१,६२,६३, 
६४,७०),२,३४,३७,२२५.,२३१,२४६,२८९, 
२९६,३००,३३०,२३६९,३७०,३९७,४२४,४८८ 


भटुनायक स्तोत्र - १०१. 
श्रीभटनारायण - ५० 
श्रीभवभूती - ४५७ 
भर्गशिखा - ४१८,४९७ 
श्रीभर्तृहरी - ७६.,१०१,४४९ 
श्रीमद्धागवत - (दि प्र.१२) 


भारतीय संस्कृती ओर साधना द्वि.प्र.१३, 
(खंड पहिला) १९.२० | 
भ्रारतीयदशन (द्विप्र.९),७८,७९,८०,८१, 
८२,८३,८८,१७५.,१७६.,१८३,४१८ 
श्रीधास्कराचार्य - (विप्र.६०) 
भूचरी - (द्वि.प्र.३१),२५,३७, 





परिशिष्ट क्रमांक ३ 


१०९,११९,५००,५०१ 


भेरवीअवस्था - २७ 
भोग-मोक्ष प्रदीपिका - २९१,४०८.४१४ 
म 
मलत्रय - १४० 
महान्‌ व्योम - २९८ 
महानिद्रा - (द्वि प्र.१३) 
महासत्ता - २१७ 
माया - (द्वि.प्र.१३,९५,१६), 
१२३०,१३१,१४ २,१४३.१४ ४, 
१४५५.१४७.१४८,२५०.२५५. 
२५६.४१४,४३९ 
मायातत्तव - १४५५ 
मायाशक्ती - (द्वि.प्र.१२,२७,३८),२,२२२, 
९७,१४३,१४४,४३५,४२३८,४४४,४६० 
मायावामन संहिता - ९ 
मायीय मल - १४८,४५९ 
मालिनीविजयोत्तरतंत्र - ८,२४,२५.,१४१, 
१४ ४,१४.७.,२२.७,२२८.२२९.२४९, 
२५.४,२५.६.,२५७,२५८..२५९,२६२, 
२९२.३१२.३१७.,४०३,४०४,४२४६, 
४ २६,४२.७.,४२८,४२९,४३०,४३३ 
मा. पु. - ४४५. 
मितप्रमाता ११७,१२०,१२४,१३४,१५२,१५३ 
मोक्ष - ४५/५९ 
मंत्र - २७३,२१२,३१७ 
य 
योगिनाथ - (वि प्र.५२) 
योगिनीहदयतंत्र - ४५६ 


स्पदशास्त्र ५२५ 


रर 





















र १०१, १३९, १५५५, ३११ 

रहस्यनीती - ३७ | १५५१ 

रहस्यस्तोत्र - २७९, २९१, ३५८ | विवेक व्याख्या - १७६ 

रागत - २६२ | विशुद्ध शिवभाव - ६६ 

राजतरंगिणी - (विप्र. ६०) | विशुद्धावस्था - (द्ि.प्र.२३०) 

श्रीरामकंठाचायं - (द्विप्र. ७,९),| विश्चसंहिता - ३४२ 

(वि प्र. ५६.५९), | विस्मय - १६५, १६६ 

६३,७०,४५५ | वैखरीवाणी - ४५४ 

श्रीसमर्थरामदासस्वामीमहाराज - (द्वि.प्र.९) | श्रीवेहायसी - ३०३ 
रूप - ८०,८१ श 

ल शाक्तभूमिका - ६४,६५.,१६३,१७४ 

लोलिका - २६२| शक्तिचक्र - (द्वि.प्र.३९,४०), ५,६, 

त २४,२५५,२८,३६,३८, 

श्रीवसुगुप्ताचायं - १०७,१०९,११२,११३, 

(प प्र.५),द्वि प्र.७,९,११), ४८०,४९९,५०० 
(वि प्र५६.५७,५८,६०.६१,६२, | शक्तिपात - (पश्र.४) (द्विप्र. १६.३३.३४, 


६३.६४) ३०,४८४,४८८.४९१ ३५.३६.३९) (वि प्र.५४,६९) 


वाक्यपदीय - ४४८,४४९ २,५,२३,१३२,२२१,२६७, 
वामेश्चरी - ११० २८५.३२९,३५८,४१४,४५ ४ 
विज्ञप्ती - १८४ | शक्तिपातयोग - (द्वि.प्र.८,९) १०५ 
श्रीविज्ञानभटारक - ४६८ | शक्तिसूत्रे - (वि.प्र.५७) 
विज्ञानभैरव - २६.२७.१०९.,१४९, | शक्तौ - (पप्र.३,४) 
१७०,१८७,२६२,२७९,२८४, (द्वि.प्र.८,१०,११,१२,१४,१६, 
२९८,३९७,४०३,४८६ १७, १९,२०,२१,२३,२५५,२८., 
विद्याधिपती - १३१ ३१,३६,३८,४२,४५५) 
विभव - २५.२३८ (वि प्र. ५३.५४ ,५७.६४,६५५) 
विमं - (द्विप्र. १४, १८, २८) २,२३.४,६.,८.९.१०,११,१२, 


(वि प्र. ६४, ६५) १४, 
१५, १७, १८, २१, ४७, 


१४,१५,२०,२३,२६,२७.,२८, 
३५,५१,९३,९६,१३९,१४९, 








१५६.,१५५७.,२०१.२१४. 
२९३४,२४५.,२.५ २.२५३.२७४, 
२९९४,३२४,४२६,४२ ४, 
४४१,४६०,४८० 

श्रीशिव - (प.प्र.३,४,५) (द्वि.प्र.८.१०.११, 
१५,१६,१९.,२३,२५.२६.२७.२३३, 
३९,४२,४५) 

(वि प्र.५०,५७,६४,६५,६६,६७) 
१,२,१०,१२,१३,१४,२०,२७, 
९८,३४,४०,४१.४३.४५५., 
४८,५२,७२,१११.१२९.१२२. 
१२४,१२५५,१३३.१२४.१३९,, 
९४६.,१४९.१५ ४.१५८.२२८. 
२५५.,२६६,३३३,४२२,४२६, 
४२४,४२७,४.४६,४५५८, 


४८०,४८१ 
श्रीशिवदशा - १०,२२,७७,९४,३०६ 
श्रीशिवदर्शन - (प.प्र.५) 
शिवदृष्टी - १५४,१५५,२३० 
श्रीशिवभडारक - (द्वि.प्र.१५), १११ 
श्रीशिवशक्तिसामरस्य - १८१ 


श्रीशिवसूत्र - द्विःप्र.१२) (विप्र.६२) 
१२,६५.,६६,६७,९८,११४, 
१२९,१९५,१९९,२३१,२६६., 
२६९,२७४,२३१०,३१२, ३४९, 
३७०,४०४,४१७,४१८, 
४२९,४४५,५०४ 

श्रीशिवसूत्रवातिक - (वि.प्र.६२) 


५९,६६,६७,१६५., 


परिशिष्ट क्रमांक ३ 


श्रीशिवसूत्रविमशिनी 


१९५,१९७ 

॥ १४,२०,५०,९६, 
१२६,१३७.१३८,१६४, 
१६६.,१९६.,१९७., 
२६९.२.७३,२७४., 
२०९,३१०,३१२,३१३, 
३३४,३४९,४०३,४१८., 


४ २५,४ २६.४२८, 

४ ३१,४६६ 

शिवस्तोत्रावली - ४६४ 
शून्यवाद - १७५ 
शैवदर्शन - १५५ 
श्रीशंकर - (द्वि.प्र.२६) ३,४,६,१२,१३, 


९७,२३१,२३,४१,४२,७४, 


९ ९,१०२,१०५.,१२३०,२९०,४३२, 


४९२,५०४ 
शंकराचार्य - (पप्र.३) (द्वि.प्र.१०) १४ 
श्रीशंभुनाथ - (द्वि.प्र.९) 
श्वेताश्वतरउपनिषद्‌ - ३५४ 
ष 
षटत्रिशत्तत्वसंदोह - १५ 
षड्धातु -समीक्षा - १३२ 
षाड्गुण्यविवेक - १३२,१५१,२१४ 
स 
सकार ४२८ 
सत्कार्यसिद्धी - ७५५ 
समाधी - (द्वि.प्र.३७) १७३, 
१८०,१९९ 
सव॑ज्ञ भैरव - ६ 





स्पंदशास्त्र 





५२९५७ 
सहज स्वभाव - १५१| सौन्दर्यलहरी - (पप्र.३) 
सहस्रार - (प.प्र.४)| संकर्षणसूत्र - ३०४,३२८ 
साक्षात्कार - २३४९ संज्ञा - ८० 
श्रीसारशास्त्र - ३१४ | संप्रज्ञात समाधी - ६० 
साश्चर्यं स्पंदरूपता - ९६६ | संवित्‌ - = द्िप्र.२२) ९,१८,७३,७४, 
सिद्धयोग - (प.प्र.५) (द्वि.प्र.८,९) २४६,२४७,२४८,४२२ 

(वि.प्र.५४) संवित्‌-तत््व - ८ 
सिद्धयोगशाख = (पप्र. ५ ) संवित्‌ प्रकाश - (विप्र (५० ) 
सिद्धयोगसाधन - (पश्र.३) (द्विप्र.४९) ७,७६.१३०.१३२ 

(विश्र.५०) संविद्प्रकरण - ३२५ 
सिद्धसिद्धान्तसंग्रह - "प्र सारथी - १९०.४९७ 
सिद्धान्त ‡ = प्वि्.९,१६,६५,२०.२०) | संहमरणी - (पप्र) (द्वि.प्र१९१,२७, 

ह, 1 |; €+ 
कवत पि २९,३३.२३६,४१,४२३) 
कष्मपूर्यष्टक - ४७३ 
सुतनु (विप्र५३) ८,१६.१८, 
सुप्रबुद्ध - द्वि.प्र.१६,३२)(वि.प्र.६८,६९) 
३२,२०४ 
२३,३१,२१०.,२११,२२०, | 
संहारदशा - १९१३ 
२२१,२२३ ते २२७.,२२९, व 
स्तवचितामणि - ४०,५० 
२३०,२३१.२४१.२४२,२४८, न 
स्तुतिकुसुमांजली - ४६३ 
२४९,२५०,२६३,२.७५,३०८, ततत) 
तप्रज्ञ - ५ 
४१९,४२९.४८२ र ४ 
ष्टक - ५ 
सुषु अवस्था - = ५९,६०,६१,६३,६४, | 1 वृक 4 
६७,६८,७२,७३.१७३,| सद - (पअ. ४५५) 
१९४,१९६.१९७.१९९,२२०. (दि प्र१७,३३, ३४,४२) 
२२२,२२३,२३०,२३१,२३२, (वि प्र.४९,५१,५४,५७) 
२३४ , २३८ ,२४०,२९३ „४९८ ५,११ , १५५ ,१७ ,१८ ,२२ „४८ ] 
सुषुम्णा मार्ग - (प.प्र.४,३३)२९३,२९६ १५५,१८९१९ ४३२५९, 
सृषटिदशा र ११३ २६७,२८९.,४२३२.,४४३ 
श्रीसोमानंद - द्विप्र.९) (विप्र.५८)| स्पंद प्रदीपिका - (पप्र.५) (द्वि.प्र.७) 
३५२ (वि.प्र.५९,६१,६२,७०) 
सौन्दरानन्द - १७७ स्पंदकारिका - (द्वि.प्र.७,८,९,११,१५, 








५२८ 
२०,२५,३०,४०,४३,४६,४७) 
(वि .प्र.५७,६३.,९८,१००, 
११२.११३.३५०,४१६) 
स्पंदकारिकाविवृत्तौ - (द्वि.प्र.७) 
(वि प्र.५९.७०) 
२१,९२,३३५.,३२३६.,२७१ 
स्यंदकारिकावृत्तौ (द्वि.प्र.७) 
(वि,प्र.५९,७०) 
स्पंदनिर्णय - (द्वि.प्र.७) 
(वि.प्र.५८,५९,६०,६३,७०) 
२८,४७,४८.५१,१७८,१७९,४२५ 
स्पंदरंजनी - द्विप्र.७) (वि.प्र.७०) 
स्पंदशक्ती - (द्वि.प्र.२१,३०) १४,१५९., 
१६.,१७.,१९,२०,२१.२९,३२, 
४ ०,८५,९६,१०७,२४६. 
२८९,२९४,२९६,४६०,४८० 
स्पंदसूत्रे - (वि.प्र.५७,५८) 
स्पंदसंदोह ~ द्वि.प्र.७) (विप्र.५९,७०) 
३५,३८ 
स्फुटतम विकल्प - २७१ 
स्वच्छदतंत्रे - १५,१०९,१६४,१८४, 
१८५,१९९,२ २७,२९८,२२९, 


३१२,३५ ४,४०५,४११,४२५ 
श्रीस्वच्छंदशाख ५५,२४९,३५४,४९८,५०४ 
स्वप्रावस्था - ५९,६०,६१,६४ ते 

६८,७२,७३,१.७३,२२० 
२२२.,२९३,२३०.,२३१,२३२., 
२३४,२३७,२४०,२९९,३६५,३६६., 
स्वबोधोदय मंजरी - ४७८ 









परिशिष्ट क्रमांक ३ 


स्वभाव - (प.प्र.५) द्विप्र.३९१) 

(वि.प्र.६६.६९) ४,१४.१८, 

४३,४८,७०,७२,७४ ,७७, 

७९,८४,८६.,९२,१०१.१०६., 

१०.७,१३१.,१३९,१४५.,१.५७, 

१७२,१.७४.१.७७.,१९२.,२०५५., 

२०६,२.७८.,२३९८,४१५५ 

स्वयं प्रदीपिका - ४८४ 

स्वलक्षणाभास - ७९,४१० 

स्वस्वधाव - (द्वि.प्र.१५) (विप्र.६९) 

३२,४३,४४,५२,५७.६३, 

७७,९४,९५.,११५.११९.१५२, 

१५.७.१६२.१९४,२०१.,२१५.२२३, 

२४९, ३०६,३९०।,५०४ 

स्वातंत्य - ९५,१०५.१०६,१०७,११९, 

१२३,१३६.,१३७,१३८,१३९, 

१४२.,२५५५ 

स्वातंत्यशक्तौ - १४,२०,२१.२४,३२,१०८, 

१०९.१२९.१४०.१४ २,१४.३, 

२३५,४ १.७.४६० 

स्वात्मसपरमी - ३२५५. 

श्रीस्वात्मसंबोध - १३२. 

श्रीस्वात्माराम योर्गाद्र - (द्वि.प्र.३७) 

ह 

हठयोगप्रदीपिका - (द्वि.प्र.३७) 

हंस पारमेश्चवर - ३०३ 
तरैः तैः तैः तैः तरै 





*प.प्र - पहिल्या आवृत्तौची प्रस्तावना, 
*कद्ि.प्र - द्वितीय आवृत्तीची प्रस्तावना, 
***क्विप्र - 





विषय प्रवेश 








"1 "११३१. 





शार साररुप विषय 
४ स्वस्पन्दात्मसविन्मूर्तये शम्भवे ।। 


- प्फ तमे -शच्दाने आपल्याला प्रकट करीत असते. सात 
शिण्यासाठी ज्याप्रमाणे जिन्याची किंवा नदी पार करुन 


आवश्यकता असते त्चैप्रूमाणे श्रीप्त 












थं तत्त्वाची अनुभूती कदापीही होऊ शकत नाही. या. ` 
च्य म्हणजे लक्ष्य आहे व शब्द हा वाचक म्हणजे उपाय ` 
[च्-अर्थ किंचित्‌ हलणे असा आहे. अत्यंत शांतव निस्तरंग नस्तरंग ` 
(4 | दलान्त सर्व रुपाने प्रकट होण्याची योग्यता असते. त्यालाच. 
` -विरधिप चे ¦ € दहणतात यामु त्याच्या वर्लिकल्पतेचां भंग हेत नाही. 
#्रहमरमध्ये जेवदे ज्ञान होत अस्त क भ उदयाचा क्रम अंतर्निहित ^ | 
परंतु याच्याही पलीकडे एक लक्षण अनित चिद्रूपअसा प्रमाता हरणे. ¢ 
(किंवा संविद्‌ अहे. खे पाहिले तर तोच श्रीमहेश्वर आहि न 






















तः या तत्वालां 
7 व काल हं भूद यु्कला ४ णी । 

द्वितीय आहे. है, त्वं क श तीह्ा पलीकडे 
अदृश्य असे परोक्ष तत्व नसून स्वतःला अनुभकषल््येणारे असे प्रमाणभूत ति 
7हे. हाच शक्तितत्त्वाचा परमेश्वर म्हणजे आत्मचिंतामणी आहे ः 





। 
[२ 

















"न्वे 





५ 
४ 


